﻿© Konstantin Skvortsov, 2019
ISBN 978-5-4496-9326-6
बौद्धिक प्रकाशन प्रणाली Ridero मध्ये तयार
 
1941 च्या उन्हाळ्यात नाझी जर्मनी आणि त्याच्या सहयोगी रोमानिया, फिनलंड, हंगेरी, इटली, स्पेन, स्लोव्हाकिया, क्रोएशिया यांच्याकडून पहिला सर्वात भयंकर धक्का देणाऱ्या रेड आर्मीच्या सर्व सैनिकांना आणि अधिकाऱ्यांना समर्पित...
सर्व ज्ञात आणि निनावी नायकांना चिरंतन स्मृती. या पराक्रमाबद्दल त्यांचे आभार मानणाऱ्या प्रत्येकाच्या हृदयात ते आहेत...
 
लेखकाकडून
"इतिहासाची वस्तुस्थिती" प्रकल्पासाठी युद्धपूर्व काळातील कागदपत्रांसह काम करण्याच्या प्रक्रियेत, बरेच मनोरंजक पुरावे सापडले. हळूहळू मला कल्पना आली की यापैकी काही कागदपत्रे गोळा करणे आणि त्यांना घटनाक्रमाच्या एकूण चित्रात ठेवणे आवश्यक आहे. काही दस्तऐवज तुम्हाला माहीत असतील, इतर नाहीत. मुख्य म्हणजे मला युद्धपूर्व आणि पहिल्या युद्धाचे महिने कागदोपत्री पुराव्यांद्वारे दाखवायचे होते.
मजकूरात माझे स्पष्टीकरण आणि टिप्पण्या आहेत. परंतु माझे तत्त्व, ज्याच्या आधारावर मी “इतिहासाची वस्तुस्थिती” प्रकल्प राबवत आहे - कागदपत्रांचे अनुसरण करून - अपरिवर्तित आहे. ज्यांनी निर्णय, आदेश आणि नियम लागू केले त्या लोकांनी इतिहास सांगू द्या. घटना कशा विकसित झाल्या हे समजून घेण्यासाठी, वैयक्तिक तथ्ये संदर्भाबाहेर न घेता, सर्व संभाव्य तपशीलांसह घटनांचा संपूर्ण क्रम दर्शविणे आवश्यक आहे. परिणामी, आपल्या डोळ्यांसमोर आपल्याला ऐतिहासिक प्रक्रियेची संपूर्ण रचना मिळते, जिथे सर्व बारकावे विचारात घेतले जातात आणि एकही तथ्य काढून टाकले जात नाही (हे देखील "इतिहासाचे तथ्य" प्रकल्पाच्या तत्त्वांपैकी एक आहे).
ज्यांनी मला मदत केली त्यांच्याबद्दल मला कृतज्ञता व्यक्त करायची आहे.
सर्व प्रथम, ओक्साना नेवेचेरिना यांना तिच्या अंतहीन संयम, आशावाद, उपयुक्त सल्ला आणि सतत व्यावहारिक सहाय्यासाठी माझे मनापासून कृतज्ञता आहे.
मी मॅक्सिम शारापोव्ह यांच्या नवीन दृष्टीकोन, उत्साह आणि विश्लेषणात्मक कौशल्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करू इच्छितो, जे विचारमंथनासाठी आदर्श आहे.
परंतु मी विशेषतः इरिना स्कवोर्त्सोवाचे तिच्या मूल्यांकन, अथक मदत आणि समर्थनाबद्दल आभारी आहे.
 
परिचय
60-80 च्या दशकात अनेकांनी सोव्हिएत युनियन पाहिले. हे सोव्हिएत युनियन आहे जे आपल्याला माहित आहे आणि ज्याची आपल्याला सवय आहे. अनेकांना आता असा समज आहे की हे नेहमीच होते. पण हे खरे नाही. 1945 आणि त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये युएसएसआर 1941 प्रमाणे नाही. महान देशभक्तीपर युद्धाच्या आगीत हा देश बनला होता. त्या युद्धाच्या काळात सोव्हिएत युनियन हे सोव्हिएत युनियन बनले जे आपल्या सर्वांना माहीत आहे.
म्हणूनच, महान देशभक्त युद्ध हे एकेकाळच्या सोव्हिएत आणि आताचे रशियन लोक आणि पूर्वीच्या यूएसएसआरच्या देशांतील अनेक रहिवाशांच्या जागतिक दृष्टीकोनातील एक आधारभूत प्लेट्स आहे. ही अशी गोष्ट आहे जी कायमस्वरूपी स्मरणात राहील आणि असे काहीतरी आहे जे नेहमीच आपला भाग असेल. दुसरे महायुद्ध आणि महान देशभक्तीपर युद्धाचा इतिहास पुन्हा लिहिण्याचे एक कारण म्हणजे रशियन लोकांच्या सहाय्यक गाभ्याला बाहेर काढणे.
ग्रेट देशभक्तीपर युद्ध आणि कदाचित रशियाच्या इतिहासातील सर्वात दुःखद पानांपैकी एक म्हणजे 1941 ची लष्करी आपत्ती. इतक्या तीव्रतेच्या आपत्तीची कल्पना करणे कठीण आहे. यूएसएसआरच्या युरोपियन भागाचे विस्तीर्ण प्रदेश जर्मनीने व्यापलेले आहेत, जेथे लाखो लोक राहत होते, तेथे शेकडो वनस्पती आणि कारखाने होते, ज्यामुळे आर्थिक क्षमता लक्षणीयरीत्या कमी झाली; शेकडो हजारो कैदी, मृत आणि बेपत्ता; लष्करी आणि नागरी उपकरणांचे गंभीर नुकसान. परंतु या सर्व लष्करी आपत्तीच्या कोरड्या ओळी आहेत, ज्याच्या मागे देशाचे भवितव्य आणि त्याच्याशी संबंधित लाखो लोकांचे भवितव्य उभे आहे. खरं तर, यूएसएसआर विनाशाच्या उंबरठ्यावर होता.
सर्वसाधारणपणे, '41 च्या उन्हाळ्यातील लष्करी घटना खूप वेगळ्या होत्या. एकीकडे, हे ब्रेस्ट फोर्ट्रेस, सीमा रक्षक, पायलट, टँक क्रू आणि पायदळ यांचे वीर संरक्षण आहे; दुसरीकडे, लष्करी विमानांची छलावरण आणि विखुरण्याचे अपूर्ण आदेश, डिव्हिजनच्या बॅरेक्समध्ये शूट केले गेले, जे लढाऊ तयारीवर ठेवले गेले नाहीत; तिसऱ्या बाजूला, नौदल, NKVD सीमेवरील सैनिक आणि वैयक्तिक लष्करी जिल्ह्यांना पूर्ण लढाऊ तयारीत आणणे. युद्धाच्या सुरुवातीच्या घटनांमध्ये असंख्य आणि विरोधाभासी स्ट्रोक असतात.
ही आपत्ती कोणत्या कारणांमुळे घडली याबाबत अजूनही वाद सुरू आहे. माझ्या मते, एकच कारण नाही, एकच गुन्हेगार नाही.
मुख्य आवृत्त्या:
- रेड आर्मीची पूर्ण तयारी नाही (युनिट्स एकत्रित केल्या गेल्या नाहीत आणि बहुतेक हिवाळ्यातील क्वार्टरमध्ये होत्या). जी. झुकोव्हच्या संस्मरणानुसार, आय. स्टॅलिनने जर्मन लोकांना चिथावणी देऊ नये म्हणून सैन्याला लढाईची तयारी करण्यास परवानगी दिली नाही. आणि या कारणास्तव, त्याने जर्मनीला धान्यासह गाड्या पाठवल्या. मी दुसऱ्या पुस्तकात धान्यासह गाड्यांचे विश्लेषण केले - “मोलोटोव्ह-रिबेनट्रॉप कराराचा जन्म (युग. घटना. लोक.)” (धान्य असलेल्या याच ट्रेनसाठी, जर्मनीने उपकरणे आणि लष्करी उपकरणे असलेल्या गाड्या पाठवल्या);
- एका सुप्रसिद्ध इंग्रजी प्रचारकाने एक आवृत्ती पुढे केली ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की युएसएसआर जर्मनीवर हल्ला करण्याच्या तयारीत आहे, परंतु हिटलरने प्रतिबंधात्मक युद्ध सुरू केले आहे, तो स्टॅलिनच्या पुढे होता (ही आवृत्ती 22 जून रोजी आय. रिबेंट्रॉपच्या विधानाची पूर्णपणे पुनरावृत्ती करते. जर्मन-सोव्हिएत युद्धाचा उद्रेक). जर्मन सैन्याने, प्रथम हल्ला करून, रेड आर्मीचा गंभीर पराभव करण्यास सक्षम होते;
- रेड आर्मी आगामी लढाईची तयारी करत होती. जेव्हा जर्मनीने हल्ला केला तेव्हा युएसएसआरच्या सैन्याने व्यापलेल्या प्रदेशातून शत्रूला बाहेर काढण्यासाठी आणि लढाई जर्मन प्रदेशात हस्तांतरित करण्यासाठी प्रतिआक्रमण करावे लागले. म्हणून, काही युनिट्स सीमेजवळ केंद्रित होते (उदाहरणार्थ, बियालिस्टोक आणि ल्विव्ह बल्जेसमध्ये).
- रेड आर्मी शत्रूला कमकुवत करण्यासाठी सखोल संरक्षणाची तयारी करत होती, त्यानंतर अनुकूल परिस्थितीत आक्रमण करत होते. ज्ञात आहेत, उदाहरणार्थ, व्याझ्मा प्रदेशात तटबंदीच्या बांधकामाच्या योजना.
महान देशभक्त युद्धाबद्दल आणि विशेषतः त्याच्या सुरुवातीच्या काळात बरेच लेख आणि पुस्तके लिहिली गेली आहेत. पण प्रश्न अजूनही कायम आहेत. सोव्हिएत आणि जर्मन लष्करी नेत्यांचे असंख्य संस्मरण नेहमीच वस्तुनिष्ठ स्रोत नसतात. संस्मरण अनेकदा काही अपयश, चुका, चुका झाकून ठेवतात, तर यश, त्याउलट, उदात्त असतात (हे सर्व संस्मरणकारांना लागू होते).
जेव्हा मार्शल I. कोनेव्ह यांना युद्धाच्या सुरुवातीच्या कालावधीचे वर्णन करण्यास सांगितले गेले तेव्हा त्यांनी उत्तर दिले: "मला खोटे बोलायचे नाही, परंतु तरीही ते मला सत्य लिहू देणार नाहीत." या प्रकरणात इतर लष्करी नेत्यांनी सत्य लिहू दिले नाही तर त्यांनी काय लिहिले?
युद्धाचे संशोधन कशावर आधारित असावे? एखाद्या गंभीर ऐतिहासिक स्त्रोताच्या रँकवर तृतीय पक्षांद्वारे पोहोचवलेल्या अफवा आणि शब्दांना उंचावणे फायदेशीर नाही. या प्रकरणात, आम्ही वस्तुनिष्ठता गमावण्याचा आणि जे घडत आहे त्याचे संपूर्ण चित्र न पाहण्याचा धोका असतो. सोव्हिएत लष्करी नेत्यांच्या आणि जर्मन, इंग्रजी आणि अमेरिकन लोकांच्या आठवणी सावधगिरीने, निर्देश, आदेश, इतर कागदपत्रे आणि उलगडणाऱ्या घटनांसह तपासल्या पाहिजेत.
या पुस्तकाचा उद्देश युद्धपूर्व परिस्थितीत काही तपशील दर्शविणे हा आहे:
- जर्मनीशी युद्ध झाल्यास यूएसएसआरच्या कोणत्या योजना होत्या;
- पश्चिम लष्करी जिल्ह्यांमध्ये काय घडले (घटना, निर्देश, आदेश);
- पाश्चात्य लष्करी जिल्ह्यांनी युद्धाला किती तत्परतेने सामोरे गेले?
काय झाले ते स्पष्टपणे उत्तर देण्यासाठी मी एखादे कार्य सेट करत नाही. परंतु दस्तऐवज, घटना आणि तथ्ये दर्शवणे जे तुम्हाला विचार करण्यास आणि विशिष्ट प्रश्न विचारण्यास अनुमती देतील हे पूर्णपणे या पुस्तकाच्या क्षमतेमध्ये आहे.
मी उद्धृत केलेली सर्व कागदपत्रे खुल्या स्त्रोतांकडून घेतली आहेत. ते ध्यानात घेतले पाहिजे. प्रथम, शत्रुत्वाच्या पहिल्या महिन्यांत, जमिनीवरील काही लष्करी दस्तऐवज (ऑर्डर, निर्देश) हरवले. दुसरे म्हणजे, युद्धानंतर काही संग्रहण "साफ" केले गेले. हे ज्ञात आहे की संस्मरणांमध्ये नमूद केलेले सर्व आदेश आणि निर्देश सापडले नाहीत.
याव्यतिरिक्त, सर्व अभिलेखीय दस्तऐवज आजपर्यंत अवर्गीकृत आणि प्रक्रिया केलेले नाहीत. हे सर्व घडलेल्या गोष्टींचे तपशीलवार चित्र काढण्यात काही अडचणी निर्माण करतात.
 
धडा 1. यूएसएसआर 1940-1941 मध्ये कशासाठी तयारी करत होते?
 
1. यूएसएसआरची मुख्य लष्करी योजना
शांततेच्या काळात, प्रत्येक देशाचे जनरल स्टाफ संभाव्य धोक्यांच्या दिशेने (हल्ला आणि संरक्षण दोन्ही) संभाव्य लष्करी ऑपरेशन्सचे नियोजन करण्यात गुंतलेले असतात. याचे संपूर्ण श्रेय आजच्या दिवसाला देता येईल. जनरल स्टाफकडे कोणतीही युद्ध योजना आहे यात आश्चर्य वाटू नये. त्याचे काम हे आहे: योजना बनवणे.
युद्धापूर्वी, रेड आर्मी (कामगार आणि शेतकऱ्यांची रेड आर्मी) लष्करी धोरणात्मक दस्तऐवजीकरणाची विशिष्ट रचना होती. हे निर्देश आणि योजनांचा एक संच होता ज्याची अंमलबजावणी केल्यास, विहित ऑपरेशन्सच्या उद्दिष्टे आणि उद्दिष्टांनुसार सैन्य आणि नौदलाच्या लढाईत संपूर्ण तैनाती आणि प्रवेश सुनिश्चित होईल. "यामध्ये समाविष्ट आहे:
- सशस्त्र दलांच्या धोरणात्मक तैनातीच्या मूलभूत गोष्टींवर सरकारी निर्देश;
- चीफ ऑफ द जनरल स्टाफने विकसित केलेली आणि युएसएसआरच्या पीपल्स कमिश्नर ऑफ डिफेन्सने नकाशाच्या परिशिष्टासह सशस्त्र दल (मोर्चा आणि फ्लीट्सची कार्ये) च्या धोरणात्मक तैनातीच्या प्रक्रियेवर मंजूर केलेली नोट आणि सारांश सारणी. मोर्चे आणि सैन्यांमध्ये लष्करी रचना, विमान वाहतूक आणि रेड आर्मीच्या युनिट्सचे वितरण;
- लष्करी ऑपरेशन्सच्या थिएटरमध्ये सशस्त्र दलांच्या एकाग्रतेसाठी एक रणनीतिक वाहतूक योजना; धोरणात्मक उपयोजन कव्हर योजना;
- सक्रिय सैन्याच्या मागील आणि भौतिक समर्थनाचे आयोजन करण्याची योजना;
- दळणवळण, लष्करी संप्रेषण, हवाई संरक्षण आणि इतरांसाठी योजना.
शेवटची ज्ञात सामरिक तैनाती योजना १९ नोव्हेंबर १९३८ रोजी मंजूर करण्यात आली. १९४० च्या मध्यापर्यंत, फ्रान्सच्या पराभवानंतर, युरोपमधील परिस्थिती नाटकीयरित्या बदलली होती आणि नवीन वास्तविकता विचारात घेणे आवश्यक होते.
22 जुलै 1940 रोजी, एफ. हॅल्डर यांच्या नेतृत्वाखाली वेहरमॅच ग्राउंड फोर्सच्या सर्वोच्च उच्च कमांडच्या जनरल स्टाफने, यूएसएसआर विरुद्धच्या मोहिमेच्या योजनेचा प्राथमिक विकास सुरू केला. एफ. हलदरच्या नोट्समधून:
22 जुलै 1940.
रशियन समस्या आक्षेपार्ह द्वारे सोडविली जाईल. आपण आगामी ऑपरेशनसाठी योजना विचारात घ्यावी.
ए. तैनाती चार ते सहा आठवडे चालेल. फ्युहररला माहिती देण्यात आली.
b रशियन ग्राउंड आर्मीचा पराभव करा किंवा कमीतकमी अशा प्रदेशावर कब्जा करा जेणेकरून बर्लिन आणि सिलेशियन औद्योगिक प्रदेश रशियन हवाई हल्ल्यांपासून संरक्षित केले जाऊ शकतात. रशियामध्ये खोलवर जाणे इष्ट आहे जेणेकरुन आमची विमान वाहतूक त्याची सर्वात महत्वाची केंद्रे नष्ट करू शकेल.
व्ही. राजकीय उद्दिष्टे: युक्रेनियन राज्य, बाल्टिक राज्यांचे महासंघ, बेलारूस, फिनलंड. बाल्टिक्स हा बाजूचा काटा आहे. 2
नियोजित कंपनीच्या राजकीय उद्दिष्टांपैकी, ए. हिटलरने खालील गोष्टींची रूपरेषा आखली: युक्रेनियन राज्याची निर्मिती, बाल्टिक राज्ये आणि बेलारूसचे फेडरेशन तयार करणे आणि फिनलंडच्या प्रदेशात वाढ. हिटलरच्या म्हणण्यानुसार, बाल्टिक राज्ये यूएसएसआरसाठी “बाजूचा काटा” बनली होती.
जी. होथ (1941 च्या उन्हाळ्यात 3 रा पॅन्झर ग्रुपचा कमांडर) पूर्वेकडील ऑपरेशनची तयारी सुरू करण्यासाठी काहीशी लवकर तारीख देतो:
आधीच 6 जुलै, 1940 रोजी, “पूर्वेकडील परदेशी सैन्य” विभागाच्या प्रमुखांनी अशा ऑपरेशनच्या तयारीसाठी मूलभूत डेटा जनरल स्टाफला कळविला. त्यांच्याकडून असे दिसून आले की ऑपरेशनच्या विकासासाठी सर्वात अनुकूल दिशा, जर बाल्टिक समुद्राला लागून असेल तर ती मॉस्कोची दिशा आहे, ज्या कृती युक्रेनमध्ये आणि काळ्या समुद्राच्या किनाऱ्यावर असलेल्या शत्रू गटाला लढण्यास भाग पाडतील. उलटा समोर.
दुसऱ्या दिवशी, ऑपरेशन विभागाच्या प्रमुखांनी एक मजबूत दक्षिणी गट तयार करण्याचा प्रस्ताव दिला. तथापि, जनरल स्टाफच्या प्रमुखांनी सांगितले की त्यांना एक मजबूत उत्तरी गट तयार करणे अधिक योग्य वाटते... 3
म्हणजेच, आधीच 6 जुलै, 1940 रोजी, फ्रान्समधील लढाई संपल्यानंतर (फ्रान्सने 22 जून 1940 रोजी आत्मसमर्पणावर स्वाक्षरी केली), प्रस्तावित पूर्वेकडील कंपनीच्या मुख्य बाबींसाठी जनरल स्टाफच्या प्रमुखांना अहवाल दिला गेला. असे विचार तयार करण्याच्या सूचना केव्हा देण्यात आल्या?
फ्रान्सचा पराभव करण्यापूर्वी जर्मनी युएसएसआरवर हल्ला करू शकला नाही. फ्रान्सच्या पराभवामुळेच जर्मनीला संपूर्ण युरोप आपल्या अधीन करू शकला.
मे-जून 1940 मध्ये जर्मनीकडून फ्रान्सचा पराभव
यूएसएसआरवरील "बार्बरोसा" हल्ल्याची योजना हिटलरने 18 डिसेंबर 1940 रोजी मंजूर केली होती, परंतु त्यावर काम 22 जुलै 1940 रोजी सुरू झाले. मला वाटते की या योजनेने जप्तीची तरतूद केली या वस्तुस्थितीवर कोणीही वाद घालणार नाही. युएसएसआरचा युरोपियन भाग, मूलत: त्यानुसार आक्रमक होता. एक महत्त्वाचा तपशील, बार्बरोसा योजना हे सूचित करत नाही की जर्मनी प्रतिबंधात्मक लष्करी उपाय म्हणून यूएसएसआरवर हल्ला करत आहे. या हल्ल्याचे समर्थन करण्यासाठी जर्मनीने हे खूप नंतर सांगितले. जर हे खरे नसेल, तर 1940 च्या उन्हाळ्यापासून विकसित केलेली बार्बरोसा योजना कोणत्या टप्प्यावर "सोव्हिएत आक्रमण" विरूद्ध प्रतिबंधात्मक उपाय बनली?
एफ. हॅल्डरच्या नोट्सकडे वळू या, ज्यांना जर्मन तयारीबद्दल संपूर्ण माहिती होती. 31 जुलै 1940 रोजी वेहरमॅक्टच्या नेतृत्वासोबत झालेल्या लष्करी बैठकीत ए. हिटलर म्हणाला:
31 जुलै 1940.
Fuhrer:
रशिया आणि अमेरिका ही इंग्लंडची आशा आहे. जर रशियाची आशा कोलमडली तर अमेरिका देखील इंग्लंडपासून दूर जाईल, कारण रशियाच्या पराभवामुळे पूर्व आशियातील जपानला अविश्वसनीय बळकटी मिळेल...
इंग्लंड विशेषतः रशियावर अवलंबून आहे. लंडनमध्ये काहीतरी घडले आहे! इंग्रजांचे मन पूर्णपणे हरवले होते, पण आता ते अचानक पुन्हा उठले.
ऐकलेली संभाषणे. पश्चिम युरोपमधील वेगवान घडामोडींवर रशिया असमाधानी आहे. इंग्रजांनी पेंढ्यावर बुडणाऱ्या माणसाप्रमाणे या विधानाला चिकटून राहावे आणि सहा-आठ महिन्यांत सर्व काही घडून येईल अशी आशा बाळगण्यास सुरुवात केल्याने रशियाने इंग्लंडला हे सांगणे पुरेसे आहे की जर्मनीलाही [मजबूत] पाहू इच्छित नाही. पूर्णपणे वेगळ्या पद्धतीने.
रशियाचा पराभव झाल्यास इंग्लंडची शेवटची आशा संपुष्टात येईल. मग जर्मनी युरोप आणि बाल्कन देशांवर वर्चस्व गाजवेल.
निष्कर्ष: या तर्कानुसार, रशिया नष्ट करणे आवश्यक आहे. अंतिम मुदत: वसंत ऋतू 1941.
जितक्या लवकर आपण रशियाला पराभूत करू तितके चांगले. संपूर्ण राज्याला एका झटक्याने पराभूत केले तरच ऑपरेशनला अर्थ प्राप्त होईल. केवळ प्रदेशाचा काही भाग काबीज करणे पुरेसे नाही.
हिवाळ्यात कारवाई थांबवणे धोकादायक आहे. म्हणून, प्रतीक्षा करणे चांगले आहे, परंतु रशियाचा नाश करण्याचा दृढ निर्णय घ्या... या वर्षी सुरू करणे चांगले होईल, परंतु हे योग्य नाही, कारण ऑपरेशन एकाच धक्क्याने केले पाहिजे. रशियाची जीवनशक्ती नष्ट करण्याचे उद्दिष्ट आहे. 4
रशियाला पराभूत करून संपुष्टात आणले पाहिजे ("संपूर्ण राज्य"), यामुळे ग्रेट ब्रिटनसह समस्येचे निराकरण होईल आणि जर्मनीला "युरोपवर वर्चस्व" ठेवण्याची परवानगी मिळेल. म्हणून, जर्मनीचे ध्येय असे म्हटले आहे: "रशियाला संपवले पाहिजे." हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी, प्लॅन बार्बरोसा विकसित केला जात आहे. आणि पुन्हा, प्रतिबंधात्मक युद्धाबद्दल एक शब्दही नाही. जर्मनी युरोपमधील परिस्थितीच्या धोरणात्मक दृष्टीकोनातून पुढे जात आहे, ज्यामध्ये इतर मजबूत शक्तींना स्थान नाही.
हिटलरने 1940 मध्ये रशियाशी पुन्हा व्यवहार करणे पसंत केले असते. परंतु स्ट्राइकची तयारी करण्यास वेळ लागेल. तोच पुरावा जी. गॉथ यांनी दिला आहे:
29 जुलै रोजी, त्या वेळी पूर्वेकडील 18 व्या सैन्य दलाच्या प्रमुख (ई. मार्क्स) यांना बर्लिन येथे बोलावण्यात आले, जिथे त्यांना रशियाविरूद्धच्या कारवाईची योजना विकसित करण्याचे काम देण्यात आले. यावेळी, हिटलर, जो शरद ऋतूमध्ये रशियावर हल्ला करणार होता, त्याला पूर्व सीमेवर सैन्याची एकाग्रता आणि तैनातीला चार ते सहा आठवडे लागतील अशी माहिती देण्यात आली. ५
म्हणून, हिटलरने सुरुवातीला 1940 च्या शरद ऋतूत परत यूएसएसआरवर हल्ला करण्याचा विचार केला होता. हे अशा वेळी नियोजित होते जेव्हा ग्रेट ब्रिटनच्या आक्रमणाची तयारी सुरू होती - ऑपरेशन सी लायन. हे ऑपरेशन कधीच झाले नाही. पण हिटलरने बेटांवर आक्रमण करून ग्रेट ब्रिटनचा पराभव करण्याची योजना आखली होती का? ई. मॅनस्टीनच्या मते, नाही.
जर्मनी आणि यूएसएसआर या दोन्ही देशांनी एकमेकांना विरोधक म्हणून पाहिले. फ्रान्सच्या झटपट पराभवामुळे यूएसएसआर असमाधानी होता आणि हे समजण्यासारखे आहे, कारण जर्मनी लक्षणीयरीत्या मजबूत झाला. एफ. हलदरच्या डायरीतून:
22 जुलै 1940.
स्टॅलिन तिला युद्ध चालू ठेवण्यास भाग पाडण्यासाठी आणि त्याद्वारे आपल्याला बेड्या ठोकण्यासाठी इंग्लंडशी फ्लर्ट करत आहे... जर्मनी खूप मजबूत होऊ नये यासाठी तो प्रयत्न करतो. तथापि, रशियाकडून आमच्याविरुद्ध सक्रिय कारवाई होण्याची चिन्हे नाहीत.
रशिया-इंग्लंड: दोघेही परस्परसंबंधाकडे झुकलेले आहेत. इंग्रजांसमोर तडजोड करण्याची रशियन लोकांना भीती वाटते; रशियन लोकांना युद्ध नको आहे. क्रिप्सशी स्टालिनच्या वाटाघाटी दरम्यान, स्टॅलिनने अधिकृतपणे इंग्लंडशी संबंध ठेवण्यापासून परावृत्त केले... तथापि, रशियाचा खरा मूड इतर परिस्थितीत दिसून आला (युगोस्लाव्ह राजदूत गॅव्ह्रिलोविच यांच्याशी कॅलिनिनचे संभाषण). येथे रशियाने जर्मनीविरुद्ध लढा देण्याचे आवाहन केले: “एका गटात एकत्र या.” ७
1. ए. हिटलर 2. जे. रिबेंट्रॉप, जर्मनीचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री 3. एफ. हॅल्डर, वेहरमॅच जनरल स्टाफचे प्रमुख
प्रत्येक पक्ष आपापल्या ध्येयांचा पाठपुरावा करत असतो. जर्मनी खंडातील शेवटच्या मजबूत शक्तींना काढून टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यूएसएसआर आणि ग्रेट ब्रिटन हे रोखण्याचा प्रयत्न करीत आहेत (जर्मनी त्यांचा समान शत्रू आहे). आणि येथे 1 सप्टेंबर 1939 रोजी पोलंडवर जर्मनीने केलेल्या हल्ल्याच्या तुलनेत त्यांच्या पोझिशन्समध्ये अधिक संपर्क आहेत. त्याच वेळी, एफ. हॅल्डर यांनी नमूद केले की "रशियाच्या आमच्या विरुद्ध सक्रिय कारवाईची कोणतीही चिन्हे नाहीत." युएसएसआर, एकीकडे, ग्रेट ब्रिटन आणि यूएसए समोर स्वतःशी तडजोड करू इच्छित नव्हते. जर्मनीबरोबरच्या युद्धातील त्यांच्या संभाव्य सहयोगींना. पण दुसरीकडे, त्याला उघड शत्रुत्वाच्या कृतींसह जर्मनीला चिथावायचे नव्हते, जर्मनीशी व्यापारी संबंध टिकवून ठेवायचे आणि विकसित करायचे, त्याच्या तटस्थतेवर जोर दिला.
तर, जर्मन सैन्य युएसएसआरला पराभूत करण्यासाठी एक योजना तयार करण्याचे काम करत आहे. आणि त्याच वेळी, जर्मन मुत्सद्दी युएसएसआरला त्रिपक्षीय करारामध्ये सामील होण्यासाठी आमंत्रित करत आहेत. I. रिबेंट्रॉप आधीच 12 नोव्हेंबर 1940 रोजी व्ही. मोलोटोव्ह यांच्याबरोबर बर्लिनमधील त्यांच्या पहिल्या संभाषणात म्हणतो:
आपण अशा स्वरूपाचा विचार करू शकतो ज्यामध्ये तीन राज्ये, म्हणजे जर्मनी, इटली आणि जपान, युएसएसआरशी करार करू शकतात आणि ज्यामध्ये असे व्यक्त केले जाऊ शकते की यूएसएसआरचा आणखी विस्तार रोखण्याच्या इच्छेशी युएसएसआर आपली एकता जाहीर करते. युद्ध आम्ही यामध्ये सहकार्य आणि हितसंबंधांबद्दल परस्पर आदर याबद्दल काही मुद्दे जोडू शकतो. 8
प्रथम, हे येऊ घातलेल्या आक्रमणासाठी राजकीय कव्हर म्हणून पाहिले जाऊ शकते (रशियाला लिक्विडेट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे). आणि दुसरे म्हणजे, ग्रेट ब्रिटन आणि यूएसए समोर जर्मनीशी वाटाघाटी करून युएसएसआरशी तडजोड करण्याचा प्रयत्न. व्ही. मोलोटोव्ह आणि ए. हिटलर यांच्यात बर्लिनमधील युएसएसआरच्या त्रिपक्षीय करारामध्ये प्रवेश करण्याबाबत वाटाघाटी हा एक वेगळा विषय आहे.
1. I. स्टालिन 2. व्ही. मोलोटोव्ह पीपल्स कमिसर ऑफ फॉरेन अफेयर्स 3. एस. टिमोशेन्को पीपल्स कमिसर ऑफ डिफेन्स
या परिस्थितीत यूएसएसआरने काय केले?
प्रथम, हे येऊ घातलेल्या आक्रमणासाठी राजकीय कव्हर म्हणून पाहिले जाऊ शकते (रशियाला लिक्विडेट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे). आणि दुसरे म्हणजे, ग्रेट ब्रिटन आणि यूएसए समोर जर्मनीशी वाटाघाटी करून युएसएसआरशी तडजोड करण्याचा प्रयत्न. व्ही. मोलोटोव्ह आणि ए. हिटलर यांच्यात बर्लिनमधील युएसएसआरच्या त्रिपक्षीय करारामध्ये प्रवेश करण्याबाबत वाटाघाटी हा एक वेगळा विषय आहे.
या परिस्थितीत यूएसएसआरने काय केले?
जुलै 1940 मध्ये, नवीन परिस्थिती लक्षात घेऊन, बी. शापोश्निकोव्हच्या नेतृत्वाखाली रेड आर्मीच्या जनरल स्टाफने सशस्त्र दलांच्या सामरिक तैनातीवर एक दस्तऐवज विकसित करण्यास सुरुवात केली. ऑगस्टपर्यंत कागदपत्र तयार झाले. 16 ऑगस्ट रोजी मुख्य सैन्य परिषदेच्या बैठकीत, शत्रूच्या मुख्य हल्ल्याची दिशा आणि यूएसएसआरच्या प्रतिक्रियेला अंतिम रूप देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नवीन चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ, के. मेरेत्स्कोव्ह (ऑगस्ट 19, 1940 रोजी नियुक्त केलेले), हे धोरणात्मक तैनाती योजनेला अंतिम रूप देण्यावर काम करत होते. अशी एक आवृत्ती आहे ज्यानुसार बी. शापोश्निकोव्हला एस. टिमोशेन्को यांच्याशी झालेल्या संघर्षामुळे काढून टाकण्यात आले होते (अधिकृतपणे तो आरोग्याच्या कारणास्तव निघून गेला). हा संघर्ष जर्मन लोकांच्या संभाव्य मुख्य आघाताच्या निर्धारामुळे झाला होता (बी. शापोश्निकोव्हचा असा विश्वास होता की हे बेलारूस आणि बाल्टिक राज्ये असतील, एस. टिमोशेन्कोचा असा विश्वास होता की मुख्य फटका युक्रेनवर पडेल). संघर्ष अप्रत्यक्षपणे 16 ऑगस्ट रोजी मिलिटरी कौन्सिलच्या नंतर लगेचच बी. शापोश्निकोव्हच्या विस्थापनाद्वारे दर्शविला जातो, जेव्हा त्याच्या तयारीच्या योजनांना अंतिम रूप देणे आवश्यक होते ज्यामध्ये तो थेट सहभागी होता. याव्यतिरिक्त, जेव्हा, यूएसएसआरवरील जर्मन हल्ल्याच्या एका महिन्यानंतर (जुलै 29), जनरल स्टाफचे प्रमुख पद भूषवणारे जी. झुकोव्ह यांना या पदावरून काढून टाकण्यात आले, तेव्हा बी. शापोश्निकोव्ह यांची पुन्हा नियुक्ती करण्यात आली.
सप्टेंबरपर्यंत, के. मेरेत्स्कोव्हने तैनाती योजनेला अंतिम रूप देणे पूर्ण केले. सर्वसाधारणपणे, ते 16 ऑगस्टच्या योजनेशी संबंधित होते. सुधारित योजना "सोव्हिएत युनियन क्रमांक 103202/ov दिनांक 18 सप्टेंबर 1940 च्या सशस्त्र दलांच्या तैनातीच्या मूलभूत गोष्टींवर" 1940-1941 साठी (दस्तऐवज 1, यापुढे दस्तऐवजांचे दुवे असतील - सक्रिय दुव्यासह एक आकृती - पुस्तकाच्या शेवटी पोस्ट केलेली) व्ही. मोलोटोव्ह (पीपल्स कमिसर्सच्या परिषदेचे अध्यक्ष) आणि आय. स्टॅलिन यांनी मंजूर केले आणि स्वाक्षरी केली. 14 ऑक्टोबर 1940 रोजी पक्षाची केंद्रीय समिती. यापुढे कोणतीही योजना मंजूर झाली नाही.
__________________________________________
थोडक्यात माहिती
रेड आर्मीचे जनरल स्टाफ
1940-1941 साठी जनरल स्टाफ. सशस्त्र दलांच्या तैनातीसाठी अनेक योजना तयार केल्या:
- बी. शापोश्निकोव्ह यांच्या नेतृत्वाखाली 16 ऑगस्ट 1940 पासून;
– 18 सप्टेंबर 1940 पासून, के. मेरेत्स्कोव्ह यांच्या नेतृत्वाखाली (या दस्तऐवजाला अनेकदा शापोश्निकोव्ह-मेरेत्स्कोव्ह योजना म्हणतात). या दस्तऐवजावर आय. स्टॅलिन आणि व्ही. मोलोटोव्ह यांनी स्वाक्षरी केली होती;
– 5 ऑक्टोबर, 1940 पासून, I. स्टॅलिनने दिलेल्या अनेक मुद्द्यांवर आणि सूचनांवरील के. मेरेत्स्कोव्हची एक टीप;
- 11 मार्च 1941 पासून, जी. झुकोव्ह यांच्या नेतृत्वाखाली (काही संशोधक ते बनावट मानतात). दस्तऐवजावर कोणत्याही सह्या नाहीत;
– 15 मे 1941 रोजी, ए. वासिलिव्हस्की, जनरल स्टाफच्या ऑपरेशन्स डायरेक्टरेटचे उपप्रमुख (लेखक हस्तलिखिताद्वारे ओळखले गेले होते) – एक मसुदा धोरणात्मक तैनाती योजना संकलित केली. स्वाक्षरीशिवाय कागदपत्र.
रेड आर्मीच्या जनरल स्टाफचे प्रमुख:
बी.एम. शापोश्निकोव्ह (10 मे, 1937 - 19 ऑगस्ट, 1940),
के.ए. मेरेत्स्कोव्ह (ऑगस्ट 19, 1940 - 14 जानेवारी, 1941),
जी.के. झुकोव्ह (14 जानेवारी - 29 जुलै 1941),
बी.एम. शापोश्निकोव्ह (२९ जुलै १९४१ - मे १९४२),
A. M. Vasilevsky (मे 1942 - फेब्रुवारी 1945).
1. बी. एम. शापोश्निकोव्ह 2. के. ए. मेरेत्स्कोव्ह 3. जी. के. झुकोव्ह 4. ए. एम. वासिलिव्हस्की
1941-1945 च्या महान देशभक्त युद्धादरम्यान. आघाड्यांवर सैन्यदलाचे धोरणात्मक नियोजन आणि नेतृत्व करण्यासाठी जनरल स्टाफ ही सर्वोच्च उच्च कमांडची मुख्य संस्था होती.
__________________________________________
सोव्हिएत नेतृत्वाने मंजूर केलेल्या योजनेने नवीन राजकीय परिस्थितीत संभाव्य विरोधक ओळखले (1):
युरोपमधील सध्याची राजकीय परिस्थिती आपल्या पश्चिम सीमेवर सशस्त्र संघर्षाची शक्यता निर्माण करते.
हा सशस्त्र संघर्ष केवळ आपल्या पश्चिम सीमेपर्यंत मर्यादित असू शकतो, परंतु जपानकडून आपल्या सुदूर पूर्वेकडील सीमांवर हल्ले होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आमच्या पश्चिम सीमेवर, सर्वात संभाव्य शत्रू जर्मनी असेल, इटलीसाठी, युद्धात त्याचा सहभाग शक्य आहे, किंवा त्याऐवजी बाल्कनमध्ये त्याचे स्वरूप, आमच्यासाठी अप्रत्यक्ष धोका निर्माण करेल.
युएसएसआर आणि जर्मनी यांच्यातील सशस्त्र संघर्षामुळे बदला घेण्याच्या उद्देशाने हंगेरी, तसेच फिनलंड आणि रोमानिया आमच्याबरोबर लष्करी संघर्षात सामील होऊ शकतात.
इराण आणि अफगाणिस्तानच्या संभाव्य सशस्त्र तटस्थतेसह, जर्मन लोकांनी प्रेरित केलेल्या तुर्कीद्वारे युएसएसआरवर उघड हल्ला करणे शक्य आहे.
1940-1941 साठी जर्मनीला सर्वात संभाव्य शत्रू म्हणून ओळखले गेले. ग्रेट ब्रिटनशी युद्ध असूनही, जर्मनी युएसएसआरच्या पश्चिम सीमेवर लक्ष केंद्रित करू शकतो (1):
पश्चिम युरोपमधील सध्याची लष्करी परिस्थिती जर्मन लोकांना त्यांच्या बहुतेक सैन्याला आपल्या पाश्चात्य देशांविरुद्ध हस्तांतरित करण्यास परवानगी देते. सीमा
इंग्लंडबरोबरचे युद्ध अद्याप अपूर्ण असताना, असे गृहित धरले जाऊ शकते की जर्मनीने व्यापलेल्या देशांमध्ये आणि प्रदेशांमध्ये 50 पर्यंत विभाग आणि देशाच्या खोलीत 20 पर्यंत विभाग सोडले जातील.
अशाप्रकारे, वरील 243 विभागांमधून, 173 विभागांपर्यंत - ज्यात 140 पायदळ, 15-17 टाकी, 8 मोटार चालवलेल्या, 5 हलके आणि 3 हवाई आणि 1200 विमानांपर्यंत - आमच्या सीमेवर निर्देशित केले जातील.
जर्मनीने ग्रेट ब्रिटनशी युद्ध संपेपर्यंत I. स्टॅलिनला जर्मन हल्ल्याची अपेक्षा नव्हती या प्रतिपादनाच्या विरुद्ध हे आहे.
जी. झुकोव्ह यांचे शब्द:
जेव्हा आम्ही जर्मन सैन्याच्या संशयास्पद कृतींबद्दल त्यांना सांगितले तेव्हा मला स्टॅलिनचे शब्द चांगले आठवतात: “हिटलर आणि त्याचे सेनापती इतके मूर्ख नाहीत की एकाच वेळी दोन आघाड्यांवर लढले, ज्यावर जर्मन लोकांनी पहिल्या महायुद्धात त्यांची मान मोडली. हिटलरकडे दोन आघाड्यांवर लढण्यासाठी पुरेसे सामर्थ्य नाही, परंतु हिटलर साहस करण्यास सहमत होणार नाही. ९
या योजनेत असे गृहीत धरले होते की जर्मनी युएसएसआरवर ग्रेट ब्रिटनसह मागील बाजूस हल्ला करू शकेल. मी प्रस्तावित करतो की राज्यप्रमुखांचे हेतू आणि इच्छा यासारख्या नाजूक बाबींमध्ये, आम्हाला विशिष्ट दस्तऐवजांनी मार्गदर्शन केले पाहिजे, आणि "संस्मरण अफवांद्वारे" नाही.
1 जून 1941 पर्यंत युरोपचा नकाशा. जर्मनी आणि त्याचे मित्र निळ्या रंगात (विची फ्रेंच प्रदेश चिन्हांकित नाही), ग्रेट ब्रिटन लाल रंगात, यूएसएसआर हिरव्या रंगात
जर्मन बाजूने हंगेरी, रोमानिया आणि फिनलंड सहभागी होतील असे संकेत देण्यात आले होते. जर अनेक इतिहासकार रोमानिया आणि फिनलँडबद्दल म्हणतात की ते यूएसएसआरने घेतलेले प्रदेश परत करणार होते, परंतु हंगेरीने युद्धात भाग घेण्याचे कारण काय आहे. कदाचित या देशांवर जर्मनीच्या लष्करी-राजकीय नियंत्रणाचा आणि विजयाच्या बाजूने राहण्याच्या त्यांच्या इच्छेचा हा परिणाम असावा. दस्तऐवजातून (1):
जर्मनी - 173 पायदळ. div.; 10,000 टाक्या; 13,000 विमाने
फिनलंड - 15 पायदळ. div.; 0 टाक्या; 400 विमाने
रोमानिया - 30 पायदळ. div.; 250 टाक्या; 1100 विमाने
हंगेरी - 15 पायदळ. div.; 300 टाक्या; 600 विमाने
एकूण - 233 पायदळ. div.; 10550 टाक्या; 15,100 विमाने.
मंजूर केलेल्या योजनेत दोन संभाव्य जर्मन हल्ल्यांचे संकेत दिले आहेत. उत्तर पर्याय (1):
जर्मनी बहुधा नदीच्या मुखाच्या उत्तरेस आपले मुख्य सैन्य तैनात करेल. पूर्व प्रशियाकडून लिथुआनियन SSR द्वारे रीगा, कोव्हनो आणि पुढे ड्विन्स्क - पोलोत्स्क, किंवा कोव्हनो - विल्नो आणि पुढे मिन्स्कच्या दिशेने मुख्य धक्का पोहोचवण्यासाठी आणि विकसित करण्यासाठी सॅन.
त्याच वेळी, बारानोविची, मिन्स्कच्या दिशेने त्यांच्या त्यानंतरच्या विकासासह, लोम्झा आणि ब्रेस्टकडून सहाय्यक केंद्रित हल्ल्यांची अपेक्षा करणे आवश्यक आहे.
पूर्व प्रशियातील जर्मन लोकांच्या मुख्य हल्ल्यासह, ते आमच्या लव्होव्ह गटाच्या मागील भागापर्यंत पोहोचण्याच्या आणि काबीज करण्याच्या उद्देशाने खोल्म, ग्रुबेशोव्ह, टोमाशेव्ह, डुब्नोवरील यारोस्लाव, ब्रॉडी यांच्या समोरून हल्ला करतील अशी देखील शक्यता आहे. पश्चिम युक्रेन.
दक्षिण पर्याय (1):
हे शक्य आहे की जर्मन, युक्रेन ताब्यात घेण्यासाठी, कीवच्या सामान्य दिशेने मुख्य धक्का देण्यासाठी त्यांचे मुख्य सैन्य दक्षिणेकडे, सीडल्स आणि लुब्लिन भागात केंद्रित करतील.
हा स्ट्राइक वरवर पाहता पूर्व प्रशियापासून उत्तरेकडे सहाय्यक स्ट्राइकसह असेल
जर्मन लोकांचा मुख्य हल्ला कोणत्या दिशेने होण्याची शक्यता होती ते निश्चित केले होते (1):
मुख्य, जर्मनीसाठी सर्वात राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर, आणि म्हणूनच, त्याच्या कृतींचा 1 ला पर्याय सर्वात संभाव्य आहे, म्हणजे. नदीच्या तोंडाच्या उत्तरेस जर्मन सैन्याच्या मुख्य सैन्याच्या तैनातीसह. सॅन.
ऑगस्ट-सप्टेंबर 1940 मध्ये, रेड आर्मीच्या जनरल स्टाफचा असा विश्वास होता की जर्मन सैन्य बेलारूस आणि बाल्टिक राज्यांमधून मुख्य धक्का देतील. शिवाय, हे सोव्हिएत सरकारने मंजूर केले होते. हे महत्त्वाचे होते, कारण यावर आधारित, यूएसएसआरच्या मुख्य सैन्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रस्ताव (बी. शापोश्निकोव्ह हा प्रस्तावित करणारा पहिला होता) होता. मुख्य दिशेने शत्रूचे यश आणि शेजारच्या मोर्च्यांचा धोका टाळण्यासाठी मुख्य सैन्ये शत्रूच्या मुख्य सैन्याविरूद्ध ठेवा.
हे लक्षात घ्यावे की जर्मनीच्या कृतींना विशेषतः प्रतिसाद देण्याचा प्रस्ताव होता. म्हणजेच, यूएसएसआरने या योजनांमध्ये बचाव पक्ष म्हणून काम केले.
जर्मन आक्रमणाविरुद्ध काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत. दक्षिण पर्याय (1):
पहिला पर्याय ब्रेस्ट-लिटोव्स्कच्या दक्षिणेस तैनात आहे. या उपयोजनाची मूलभूत तत्त्वे असावीत:
1. सैन्याच्या एकाग्रतेच्या कालावधीत सक्रिय संरक्षणासह आमच्या सीमा मजबूतपणे कव्हर करा.
2. पश्चिम आघाडीच्या डाव्या बाजूच्या सैन्याच्या सहकार्याने, दक्षिण-पश्चिम आघाडीच्या सैन्याने शत्रूच्या लुब्लिन-सँडोमियर्स गटाचा निर्णायक पराभव केला आणि नदीपर्यंत पोहोचले. विस्तुला. त्यानंतर, किल्स, क्राकोच्या सामान्य दिशेने स्ट्राइक करा आणि नदीपर्यंत पोहोचा. तिलितसा आणि नदीचा वरचा भाग. ओडर.
3. ऑपरेशन दरम्यान, उत्तर बुकोविना आणि बेसराबियाच्या सीमा घट्टपणे झाकून ठेवा.
4. उत्तर-पश्चिम आणि पश्चिम आघाडीच्या सक्रिय कृतींद्वारे, ब्रेस्ट-लिटोव्हस्कच्या उत्तरेकडील आणि पूर्व प्रशियामध्ये बहुतेक जर्मन सैन्याला पिन करा, मिन्स्क आणि प्सकोव्ह दिशांना घट्टपणे झाकून टाका.
उत्तर पर्याय (1):
दुसरा पर्याय ब्रेस्ट-लिटोव्स्कच्या उत्तरेकडे तैनात आहे.
या उपयोजनाची मूलभूत तत्त्वे असावीत:
1. सैन्याच्या एकाग्रतेच्या कालावधीत मिन्स्क आणि प्सकोव्हच्या दिशानिर्देशांचे मजबूत आवरण.
2. पूर्व प्रशियामध्ये केंद्रित असलेल्या जर्मन सैन्याच्या मुख्य सैन्याचा निर्णायक पराभव करणे आणि नंतरचे काबीज करणे.
3. ल्विव्हच्या सहाय्यक स्ट्राइकसह, केवळ पश्चिम युक्रेन, उत्तर बुकोविना आणि बेसराबियाला घट्टपणे कव्हर केले नाही तर ल्यूब्लिन, ग्रुबेशोव्ह, टोमाशेव्हच्या परिसरात शत्रू गटाचाही पराभव केला.
पहिला टप्पा: सैन्याची जमवाजमव आणि एकाग्रतेदरम्यान सीमा झाकणे. पश्चिम दिशेसाठी (बेलारूस) सैन्याची एकाग्रता एकत्रीकरणाच्या घोषणेच्या 20 दिवसांनंतर होते. नैऋत्य दिशेने (युक्रेन), एकाग्रता 30 दिवसांनंतर येते. या टप्प्यात 20-30 दिवसांसाठी केवळ बचावात्मक कार्ये समाविष्ट आहेत. (१):
सैन्याच्या एकाग्रतेच्या दरम्यान आणि ते आक्रमण करण्याआधी, सैन्याने सक्रियपणे संरक्षण करणे, तटबंदी असलेल्या भागांवर अवलंबून राहणे, आमच्या सीमा घट्टपणे बंद करणे आणि जर्मनांना आमच्या प्रदेशावर आक्रमण करण्यापासून रोखणे बंधनकारक आहे.
दुसरा टप्पा: सैन्यावर लक्ष केंद्रित करणे, शत्रूचा पराभव करण्याच्या उद्देशाने आक्रमण करणे. पश्चिम लष्करी जिल्ह्यासाठी, आक्षेपार्ह सुरू होण्याची खालील तारीख स्थापित केली गेली (1):
जर रेल्वे सैन्य दलाच्या वाहतुकीच्या योजनेनुसार संपूर्णपणे चालत असेल तर, सामान्य आक्रमणात संक्रमणाचा दिवस जमाव सुरू झाल्यापासून 25 दिवसांवर सेट केला जावा, म्हणजे. सैन्याच्या एकाग्रतेच्या सुरुवातीपासून 20 दिवस.
जमवाजमव, दिशेने सैन्याची एकाग्रता (यावेळी बचावात्मक कारवाई केली जाते) आणि त्यानंतरच आक्रमण करणाऱ्या शत्रूविरूद्ध प्रतिआक्रमण. आक्षेपार्ह स्वतःच अगदी ढोबळपणे वर्णन केले आहे: पोलिश जनरल सरकारमध्ये शत्रूचा पराभव नदीपर्यंत पोहोचणे. ओडर दक्षिणेस आहे, शत्रूचा पराभव आणि पूर्व प्रशियाचा ताबा उत्तरेस आहे. आक्षेपार्ह योजनांचे स्पष्ट अंतिम उद्दिष्टांसह अधिक तपशीलवार वर्णन केले पाहिजे, ज्याच्या यशासह युद्ध जिंकले गेले असे मानले जाते. आणि येथे शत्रूचा पराभव करण्यासाठी आणि मोठ्या सीमावर्ती भागांवर कब्जा करण्यासाठी. जर ही युरोप ताब्यात घेण्याची योजना असेल तर ती स्पष्टपणे अपुरी आहे! तुला काय वाटत?
मी उद्धृत केलेला दस्तऐवज पुस्तकाच्या शेवटी आहे. मी ते वाचण्याची शिफारस करतो. मला जर्मनीच्या संदर्भात कोणतीही आक्रमक, म्हणजे आक्रमक पावले दिसली नाहीत. जर्मन कृती (सैन्यांचे एकाग्रता, मुख्य हल्ल्याची दिशा) लक्ष ठेवून सर्व उपाय योजले गेले. या योजनेत आक्रमण करणाऱ्या शत्रूचा पराभव करून त्याच्या तात्काळ मागील भागाचा नाश करण्यात आला. अनेकदा ऐतिहासिक साहित्यात, युद्धपूर्व सोव्हिएत योजना आक्षेपार्ह म्हणून दर्शविली जाते, तर सोव्हिएत युनियनच्या आक्रमकतेबद्दल दूरगामी निष्कर्ष काढले जातात. शत्रूच्या आक्रमणाच्या बाबतीत कृतीची योजना आखणारी योजना आक्षेपार्ह म्हणता येईल का?
थोडक्यात, रेड आर्मी आक्रमण करणाऱ्या शत्रूविरूद्ध त्यानंतरच्या स्ट्राइकसह आणि त्याच्या प्रदेशात ("थोडे रक्त आणि परदेशी मातीसह") संक्रमणासह सीमा कव्हर करण्याची तयारी करत होती.
जर्मन योजना काय आहे? "बार्बरोसा" ने दुसर्या देशाच्या प्रदेशावर आक्रमण, त्याच्या सैन्याचा पराभव आणि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रे (यूएसएसआरचा संपूर्ण युरोपियन भाग) ताब्यात घेण्याची तरतूद केली. 18 डिसेंबर 1940 च्या जर्मन निर्देश क्रमांक 21 वरून:
इंग्लंडविरुद्धचे युद्ध संपण्यापूर्वीच जर्मन सशस्त्र दलांनी सोव्हिएत रशियाला अल्पकालीन मोहिमेमध्ये पराभूत करण्यासाठी तयार असणे आवश्यक आहे (प्लॅन बार्बरोसा).
ग्राउंड फोर्सनी या उद्देशासाठी सर्व युनिट्स त्यांच्या विल्हेवाटीवर वापरणे आवश्यक आहे, व्यापलेल्या प्रदेशांचे कोणत्याही आश्चर्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक त्या अपवाद वगळता...
मी ऑपरेशनच्या नियोजित प्रारंभाच्या आठ आठवड्यांपूर्वी, आवश्यक असल्यास, सोव्हिएत रशियाविरूद्ध सशस्त्र सैन्याच्या धोरणात्मक तैनातीचा आदेश देईन.
ज्या तयारीला जास्त वेळ लागणार आहे, जर त्यांनी अद्याप सुरुवात केली नसेल, तर ती आता सुरू झाली पाहिजे आणि 15 मे 1941 पर्यंत पूर्ण केली पाहिजे.
हे गंभीर आहे की हल्ला करण्याचा हेतू कोणालाही सापडत नाही.
ऑपरेशनचे अंतिम लक्ष्य सामान्य व्होल्गा-अरखंगेल्स्क लाइनसह रशियाच्या आशियाई भागाविरूद्ध अडथळा निर्माण करणे आहे. 10
बार्बरोसाची मूळ योजना (पहिल्या दोन पत्रके)
थोडक्यात आणि स्पष्टपणे.
- जर्मन सैन्याने सोव्हिएत लोकांना पराभूत करण्यासाठी तयार असले पाहिजे;
- तैनाती सुरू करण्यासाठी वेळेवर ऑर्डर दिली जाईल;
- सर्व आवश्यक तयारी आता सुरू झाली पाहिजे;
- मुख्य गोष्ट अशी आहे की शत्रू "हल्ला करण्याच्या हेतूचा अंदाज लावत नाही."
तर दोनपैकी कोणती योजना मूलत: आक्षेपार्ह आहे आणि परिणामी आक्रमक आहे?
आणि, एक नियम म्हणून, लष्करी योजनांमध्ये शत्रूचा पराभव समाविष्ट असतो. परंतु याचा अर्थ असा नाही की ते सर्व आक्षेपार्ह आहेत. आपण योजनांचे सार पहावे.
तर, लष्करी योजना सोव्हिएत सरकारने मंजूर केली. जनरल स्टाफला शत्रूच्या मुख्य हल्ल्यासाठी दोन पर्याय विकसित करण्याचे काम देण्यात आले: दक्षिण आणि उत्तर. सर्व काम 1 मे 1941 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जी. झुकोव्ह यांच्या नियुक्तीमुळे, दक्षिणेकडील योजनेला चालना मिळू लागली, म्हणजे, जर्मन त्यांचे मुख्य सैन्य दक्षिणेकडे केंद्रित करतील असे गृहीत धरले गेले आणि म्हणून यूएसएसआरने देखील आपले मुख्य सैन्य दक्षिणेकडे ठेवले पाहिजे. दक्षिण 11 मार्च 1941 ची योजना (कोणाचीही स्वाक्षरी नाही) हा दक्षिणेकडील पर्यायाचा विकास आहे. याव्यतिरिक्त, हे लक्षात घेतले पाहिजे की डिसेंबर 1940 मध्ये कीव स्पेशल मिलिटरी डिस्ट्रिक्टच्या सैन्याचा कमांडर असताना, जी. झुकोव्ह यांनी पीपल्स कमिसरिएट ऑफ डिफेन्सला एक चिठ्ठी लिहिली होती की शत्रू दक्षिणेकडील मुख्य सैन्यावर लक्ष केंद्रित करेल. एक ना एक मार्ग, जी. झुकोव्ह हे जनरल स्टाफचे प्रमुख असताना, दक्षिणेकडील दिशेने सैन्याची सक्रियता वाढली होती.
पेरेस्ट्रोइकाच्या काळात आणि त्यानंतर, संशोधकांनी उघडलेल्या संग्रहणांचा सक्रियपणे वापर करण्यास सुरवात केली. 1992 मध्ये, A. Vasilevsky ची एक चिठ्ठी सापडली (15 मे 1941 पूर्वीची नाही), ज्यामध्ये एकाग्र जर्मन सैन्यावर प्रतिबंधात्मक स्ट्राइकचा प्रस्ताव होता (2). या दस्तऐवजाचे नाव होते "जर्मनी आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांशी युद्ध झाल्यास सोव्हिएत युनियनच्या सशस्त्र दलांच्या सामरिक तैनातीच्या योजनेवर लाल सैन्याच्या जनरल स्टाफचे विचार." एन व्हॅटुटिन (दुसऱ्या आवृत्तीनुसार, जी. झुकोव्ह यांनी दुरुस्त्या केल्या होत्या) सुधारणांसह ए. वासिलिव्हस्की यांनी मसुदा आवृत्तीमध्ये ते संकलित केले होते.
योजनेत नमूद केले आहे (2):
सध्या, जर्मनीने, रेड आर्मीच्या गुप्तचर संचालनालयाच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे 230 पायदळ, 22 टाकी, 20 मोटार, 8 हवाई आणि 4 घोडदळ विभाग आणि एकूण 284 विभाग तैनात केले आहेत.
यापैकी, 15 मे 1941 पर्यंत, 86 पायदळ, 13 टँक, 12 मोटार आणि 1 घोडदळ विभाग आणि एकूण 112 पर्यंत विभाग सोव्हिएत युनियनच्या सीमेवर केंद्रित होते.
असे गृहीत धरले जाते की सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत, जर्मनी, युएसएसआरवर हल्ला झाल्यास, 137 पायदळ, 19 टँक, 15 मोटार चालविल्या जाणाऱ्या, 4 घोडदळ आणि 5 हवाई विभाग आणि एकूण आमच्या विरुद्ध मैदानात उतरण्यास सक्षम असेल. 180 विभागांपर्यंत...
बहुधा, जर्मन सैन्याचे मुख्य सैन्य, ज्यामध्ये 76 पायदळ, 11 टँक, 8 मोटार चालवलेले, 2 घोडदळ आणि 5 हवाई आणि एकूण 100 विभाग आहेत, कोवेलच्या दिशेने हल्ला करण्यासाठी डेम्बलिनच्या दक्षिणेस तैनात केले जातील. , रिव्हने, कीव...
जर्मनीने सध्या आपले सैन्य एकत्रित ठेवले आहे हे लक्षात घेता, त्याच्या मागील तैनातीसह, त्याच्याकडे तैनातीमध्ये आपल्याला चेतावणी देण्याची आणि अचानक हल्ला करण्याची संधी आहे.
हे रोखण्यासाठी [आणि जर्मन सैन्याला पराभूत करण्यासाठी], मी कोणत्याही परिस्थितीत जर्मन कमांडला पुढाकार देणे, तैनातीमध्ये शत्रूला रोखणे आणि तैनातीच्या टप्प्यावर असताना जर्मन सैन्यावर हल्ला करणे आवश्यक आहे असे मानतो. सैन्याच्या फ्रंट आणि परस्परसंवाद शाखा आयोजित करण्यासाठी अद्याप वेळ नाही.
मी यावर जोर देऊ इच्छितो की "शत्रूला रोखण्यासाठी" युएसएसआरवर हल्ला करण्याच्या तयारीत असलेल्या जर्मन गटाच्या विरोधात पूर्वाश्रमीची योजना आखली आहे. माझ्या मते, आक्रमक युद्ध योजना आणि शत्रूविरूद्ध प्रतिबंधात्मक हल्ला यातील फरक स्पष्ट आहे.
असे सूचित केले गेले की जर्मन मुख्य हल्ल्याची संभाव्य दिशा दक्षिणेकडील दिशा होती. म्हणून, सोव्हिएत सैन्याचा मुख्य धक्का नैऋत्य दिशेने वितरित करणे अपेक्षित आहे. परंतु 1941 किंवा 1942 (2) मध्ये हे केव्हा व्हायला हवे होते, संभाव्य प्रतिबंधात्मक स्ट्राइकची अपेक्षित तारीख दर्शविली गेली नाही:
त्याच वेळी, प्रत्येक संभाव्य मार्गाने तटबंदीच्या बांधकाम आणि शस्त्रास्त्रे वाढवणे आवश्यक आहे, 1942 मध्ये हंगेरीच्या सीमेवर तटबंदीच्या क्षेत्रांचे बांधकाम सुरू करणे आणि रेषेच्या बाजूने तटबंदी असलेल्या भागांचे बांधकाम सुरू ठेवणे देखील आवश्यक आहे. जुन्या राज्याच्या सीमेवर...
एनकेपीएसने 1941 च्या योजनेनुसार आणि विशेषतः लव्होव्ह दिशेने रेल्वेचे बांधकाम पूर्ण आणि वेळेवर पूर्ण करण्याची मागणी केली.
म्हणजेच, 1941 साठी रेल्वेच्या बांधकामाची योजना पूर्ण करणे आणि 1942 मध्ये तटबंदीचे बांधकाम सुरू करणे आवश्यक आहे. कोणत्या वेळेपर्यंत आपण पूर्वसंहाराची तयारी करावी? दस्तऐवज याबद्दल काहीही सांगत नाही. जर 1941 ला संपाची योजना आखली असेल तर 1942 ला नवीन आणि जुन्या सीमेवर तटबंदी बांधण्याची योजना का?
मी पुन्हा एकदा जोर देऊ इच्छितो की ए. वासिलिव्हस्कीच्या योजनेवर स्वाक्षरी केलेली नाही आणि मजकूरात अनेक दुरुस्त्या आहेत. स्वच्छ आवृत्ती, जर ती अजिबात अस्तित्वात असेल तर ती सापडली नाही. अनेक लष्करी इतिहासकारांनी नमूद केल्याप्रमाणे (व्ही. ॲन्फिलोव्ह, एन. स्वेतलिशिन), प्रतिबंधात्मक युद्धाची योजना आय. स्टॅलिनला कळवण्यात आली होती, परंतु त्यांनी ती नाकारली. जी झुकोव्हच्या शब्दांमधून:
स्टॅलिन आमच्याशी सहमत नव्हते हे चांगले आहे, अन्यथा आम्ही, सैन्याची स्थिती आणि जर्मन सैन्यासह त्यांच्या प्रशिक्षणातील फरक लक्षात घेऊन, मे 1942 मध्ये खारकोव्ह ऑपरेशनसारखे काहीतरी मिळाले असते. 13
जी. झुकोव्हच्या म्हणण्यानुसार असे ऑपरेशन अयशस्वी ठरले (युद्धानंतर तो या निष्कर्षांवर आला). 300 किमी पर्यंतच्या खोलीसह कथित यश सैन्य आणि कमांड स्टाफसाठी एक गंभीर परीक्षा होऊ शकते. प्रथमच, सोव्हिएत सैन्याने स्टॅलिनग्राडच्या लढाईत अशी प्रगती केली.
आता अनेकांचे म्हणणे आहे की सोव्हिएत युनियनसाठी प्रतिबंधात्मक स्ट्राइक हे एकमेव पुरेसे पाऊल होते आणि त्यामुळे 1941-1942 ची आपत्ती टाळता आली असती. आजच्या उंचीवरून, कसे आणि काय केले गेले असावे यावर तर्क करणे सोपे आहे.
जर्मनी विरुद्ध पूर्व-आवश्यक स्ट्राइक केवळ लष्करी प्रकरणांपुरते मर्यादित राहणार नाही. अशा चरणामुळे एक कठीण राजनैतिक परिस्थिती निर्माण झाली ज्यामध्ये कराराच्या उल्लंघनामुळे यूएसएसआरला स्थान मिळाले. युएसएसआर प्रत्येकासाठी आक्रमक असेल. या प्रकरणात, आघाडीवर अपयशी झाल्यास सोव्हिएत युनियनला कोणत्या प्रकारचे समर्थन प्रदान केले जाऊ शकते? आपण सुदूर पूर्वेतील कठीण परिस्थितीबद्दल विसरू नये, जिथे जपान नवीन राजनैतिक परिस्थितीचा फायदा घेऊन कृती करू शकेल.
प्रश्न असा आहे की, 1941 मध्ये प्रथम प्रहार करून युएसएसआरने जर्मनीचा पराभव केला का? त्या वेळी अस्तित्त्वात असलेल्या सैनिक आणि अधिकाऱ्यांच्या लढाऊ अनुभवाच्या पातळीसह, सैन्याच्या शाखांमधील परस्परसंवादाच्या पातळीसह, सैन्याच्या सामान्य तयारीसह (एकत्रीकरण, तैनात मागील भाग). जर्मन लोकांकडे हे सर्व विपुल प्रमाणात होते. 1941 मध्ये असे ऑपरेशन अयशस्वी झाल्यास त्याचे परिणाम काय असतील याचा अंदाज लावता येईल. येथे राजनयिक परिणाम जोडण्यास विसरू नका. युद्धाची सुरुवात आणि युद्ध ही केवळ सैन्य आणि जनरल स्टाफच्या कृती नसून ती मुत्सद्देगिरी देखील आहे! आणि आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
युद्धपूर्व धोरणात्मक नियोजनासंबंधी इतर कोणतेही दस्तऐवज आजपर्यंत सापडलेले नाहीत. मला असे वाटते की जर असा दस्तऐवज अस्तित्त्वात असेल तर तो खूप पूर्वी सापडला असता आणि प्रकाशित झाला असता;
सोव्हिएत जनरल स्टाफच्या कामाच्या संदर्भात, जर्मन बाजूच्या क्रियाकलाप मनोरंजक आहेत. तेथे ते उत्तरेकडून बेलारूस, बाल्टिक राज्ये आणि दक्षिणेकडून युक्रेनमार्गे मुख्य हल्ल्यासाठी दोन पर्याय विकसित करत होते. परिणामी, उत्तरेकडील पर्याय स्वीकारण्यात आला.
तर, नॉन-हल्ला करार असूनही, जर्मनी आणि यूएसएसआर विरोधक होते. जर्मनीच्या हल्ल्याची योजना प्रत्येक तपशीलाने ओळखली जाते. परंतु जर्मनीवरील युएसएसआरच्या हल्ल्यासाठी समान व्यापक योजना अद्याप सापडलेली नाही. माझा विश्वास आहे की विशिष्ट कागदपत्रांद्वारे समर्थित नसलेल्या काही सामग्री आणि विधानांचा संदर्भ घेणे गंभीर नाही. यूएसएसआरच्या सुप्रसिद्ध लष्करी दस्तऐवजांनी सुरुवातीच्या टप्प्यावर बचावात्मक कृती केल्याचा अंदाज लावला आहे.
"बार्बरोसा प्लॅन" चे टप्पे
 
2. सीमा कव्हर करण्याची योजना
यूएसएसआरच्या सशस्त्र दलांच्या धोरणात्मक तैनातीची योजना स्वीकारल्यानंतर, प्रत्येक जिल्ह्याच्या ऑपरेशनल तैनातीसाठी योजना विकसित करण्यासाठी सीमावर्ती लष्करी जिल्ह्यांना निर्देश पाठवले गेले.
पुढील गोष्टींमध्ये, सोयीसाठी, मी खालील संक्षेप वापरेन:
एलव्हीओ - लेनिनग्राड मिलिटरी डिस्ट्रिक्ट;
PribOVO - बाल्टिक विशेष सैन्य जिल्हा;
झापोवो - वेस्टर्न स्पेशल मिलिटरी डिस्ट्रिक्ट (बेलारूस);
कोवो - कीव विशेष सैन्य जिल्हा;
ODVO - ओडेसा लष्करी जिल्हा.
योजनांच्या विकासाचे निर्देश 1940 च्या अखेरीपासून जिल्ह्यांमध्ये येण्यास सुरुवात झाली. "ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंटसाठी योजना विकसित करण्यासाठी यूएसएसआरच्या पीपल्स कमिसरिएट ऑफ डिफेन्सचे निर्देश" LVO ला "25 नोव्हेंबर 1940 रोजी" आले. KOVO “28 नोव्हेंबर 1940 पासून”, PribOVO ला “जानेवारी 1941 नंतर नाही”, ZapOVO मध्ये “फेब्रुवारी 1941 नंतर नाही”.
ठराविक वेळेनंतर, जिल्ह्यांना पुन्हा विकासासाठी जनरल स्टाफकडून निर्देश प्राप्त झाले, उदाहरणार्थ, “बाल्टिक ओव्हीओच्या सैन्याच्या ऑपरेशनल तैनातीसाठी योजना विकसित करण्यासाठी यूएसएसआरच्या पीपल्स कमिश्नर ऑफ डिफेन्सचे निर्देश, डब्ल्यू. /n, दिनांक ३ मार्च १९४१.
22 जूनपर्यंत, योजनांचे निरंतर परिष्करण होते. पी. लॅपिन (दहाव्या सैन्याचे माजी प्रमुख - झापोवो) यांच्या संस्मरणांमध्ये असे म्हटले आहे की जानेवारी 1941 मध्ये राज्याच्या सीमेच्या संरक्षणासाठी योजना विकसित करण्याचे पहिले निर्देश प्राप्त झाले:
जानेवारी 1941 मध्ये राज्याच्या सीमेच्या रक्षणासाठी जिल्हा निर्देशाच्या पावतीसह ...
आम्ही जानेवारी ते युद्धाच्या अगदी सुरुवातीपर्यंत 1941 राज्य सीमा संरक्षण योजना पुन्हा पुन्हा केली, परंतु आम्ही ती कधीच पूर्ण केली नाही. जिल्ह्याच्या ऑपरेशनल निर्देशातील शेवटचा बदल मला 14 मे रोजी मिन्स्क येथे प्राप्त झाला. 20 मे पर्यंत योजनेचा विकास पूर्ण करून ZapOVO च्या मुख्यालयात मंजुरीसाठी सादर करण्याचे आदेश दिले. १५
एल. सँडलोव्ह (4 थ्या आर्मीचे माजी चीफ ऑफ स्टाफ - ZapOVO) यांच्या मते:
एप्रिल 1941 मध्ये, चौथ्या सैन्याच्या कमांडला झापोव्होच्या मुख्यालयाकडून एक निर्देश प्राप्त झाला, त्यानुसार ब्रेस्ट दिशेने सैन्याची जमवाजमव, एकाग्रता आणि तैनाती कव्हर करण्यासाठी एक योजना विकसित करणे आवश्यक होते. त्यात असे म्हटले आहे की "सैनिकांची जमवाजमव, एकाग्रता आणि तैनाती कव्हर करण्यासाठी, जिल्ह्याचा संपूर्ण प्रदेश सैन्य कव्हर भागात विभागला गेला आहे...". जिल्हा निर्देशानुसार, सैन्य कव्हर योजना विकसित केली गेली. 16
मी यावर जोर देतो की योजनेचा उद्देश "सैन्यांचे एकत्रीकरण, एकाग्रता आणि तैनाती कव्हर करणे" आहे. जनरल स्टाफकडून पश्चिमेकडील जिल्ह्यांना कायमस्वरूपी निर्देश जिल्ह्यांसाठी लष्करी योजना आखण्यासाठी सातत्यपूर्ण उपाययोजनांची अंमलबजावणी सूचित करतात. वैयक्तिक लष्करी जिल्ह्यांचे नियोजन कोणत्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित होते?
सीमावर्ती जिल्ह्यांचा समावेश करण्यासाठी योजना विकसित करण्याचे शेवटचे निर्देश मे 1941 मध्ये प्रत्येक पश्चिम जिल्ह्याला पाठवले गेले. जिल्ह्यांनी विकसित केलेल्या कव्हर प्लॅन्स जर्मन हल्ल्याच्या वेळी केल्या जाणार होत्या. चला त्यांना अधिक तपशीलवार पाहू या.
PribOVO सैन्याच्या कमांडरला निर्देश 503920/ss/ov [मे 30, 1941 नंतर नाही] (4):
PribOVO सैन्याची जमवाजमव, एकाग्रता आणि तैनाती कव्हर करण्यासाठी, 30 मे 1941 पर्यंत, तुम्ही वैयक्तिकरित्या कर्मचारी प्रमुख आणि जिल्हा मुख्यालयाच्या ऑपरेशनल विभागाच्या प्रमुखांसह, विकसित कराल:
अ) पलंगा ते दाव्यापर्यंत लिथुआनियन एसएसआरच्या राज्य सीमेच्या संरक्षणासाठी तपशीलवार योजना. Kapchiamiestis, Matsalu उपसागराच्या दक्षिणेकडील बाल्टिक समुद्र किनारा आणि Dago आणि Ezel बेटांच्या उभयचर विरोधी संरक्षणाची योजना;
ब) विस्तृत हवाई संरक्षण योजना.
I. संरक्षण कार्ये:
1. जिल्ह्याच्या प्रदेशात जमिनीवर आणि हवाई शत्रूंचे आक्रमण रोखणे;
2. राज्याच्या सीमेवर तटबंदीचे जिद्दीने संरक्षण करून, जिल्हा सैन्याची जमवाजमव, एकाग्रता आणि तैनाती घट्टपणे कव्हर करा;
3. शत्रूच्या उभयचर लँडिंगला प्रतिबंध करण्यासाठी रेड बॅनर बाल्टिक फ्लीटसह किनारपट्टी आणि इझेल आणि डॅगो बेटांचे संरक्षण;
4. रेल्वेचे अखंडित ऑपरेशन आणि जिल्हा सैन्याच्या एकाग्रतेची खात्री करण्यासाठी हवाई संरक्षण आणि विमानचालन ऑपरेशन्स;
ZapOVO सैन्याच्या कमांडरला निर्देश नं. 503859/ss/ov [मे 20, 1941 नंतर नाही] (3):
20 मे 1941 पर्यंत, जिल्हा सैन्याची जमवाजमव, एकाग्रता आणि तैनाती कव्हर करण्यासाठी, तुम्ही वैयक्तिकरित्या, कर्मचारी प्रमुख आणि जिल्हा मुख्यालयाच्या ऑपरेशनल विभागाच्या प्रमुखांसह, विकसित कराल:
अ) कांचियामिएस्टिस ते सरोवरापर्यंत राज्याच्या सीमेच्या संरक्षणासाठी विस्तृत योजना. स्विटेज (कायदा);
ब) विस्तृत हवाई संरक्षण योजना.
I. संरक्षण कार्ये:
1. जिल्ह्याच्या प्रदेशात जमिनीवर आणि हवाई शत्रूंचे आक्रमण रोखणे.
2. राज्याच्या सीमेवरील तटबंदीचे मजबूत संरक्षण जिल्ह्याच्या सैन्याची जमवाजमव, एकाग्रता आणि तैनाती यांना घट्टपणे कव्हर करेल.
3. एअर डिफेन्स आणि एव्हिएशन ऑपरेशन्स रेल्वेचे सामान्य ऑपरेशन आणि सैन्याच्या एकाग्रतेची खात्री करतील.
KOVO सैन्याच्या कमांडरला निर्देश नं. 503862/ss/ov [मे २०, १९४१ नंतर नाही] (५):
25 मे 1941 पर्यंत जिल्हा सैन्याची जमवाजमव, एकाग्रता आणि तैनाती कव्हर करण्यासाठी, तुम्ही आणि कर्मचारी प्रमुख आणि जिल्हा मुख्यालयाच्या ऑपरेशनल विभागाचे प्रमुख वैयक्तिकरित्या विकसित कराल:
1. सरोवरापासून राज्याच्या सीमेच्या संरक्षणासाठी तपशीलवार योजना. Svityazskoye ते Lipkana;
2. तपशीलवार हवाई संरक्षण योजना.
I. संरक्षण कार्ये:
1. जिल्ह्याच्या प्रदेशात जमिनीवर आणि हवाई शत्रूंचे आक्रमण रोखणे.
2. राज्याच्या सीमेवरील तटबंदीचे मजबूत संरक्षण जिल्ह्याच्या सैन्याची जमवाजमव, एकाग्रता आणि तैनाती यांना घट्टपणे कव्हर करेल.
3. एअर डिफेन्स आणि एव्हिएशन ऑपरेशन्स रेल्वेचे सामान्य ऑपरेशन आणि जिल्ह्याच्या सैन्याच्या एकाग्रतेची खात्री करतील.
हेच निर्देश OdVO आणि LVO ला आले. त्यातील कार्ये सारखीच आहेत, म्हणून मी ते उद्धृत करणार नाही (मी पुस्तकाच्या शेवटी ही कागदपत्रे जोडलेली नाहीत, परंतु ती इंटरनेटवर सहजपणे आढळू शकतात).
तर, जिल्ह्यांना एक विशिष्ट कार्य देण्यात आले: जिद्दी संरक्षणासह सैन्याची जमवाजमव आणि एकाग्रता कव्हर करण्यासाठी. जर्मनीवर हल्ला झाल्याची चर्चा नाही. प्रत्येक जिल्ह्यात, प्रत्येक सैन्यासाठी कव्हर क्षेत्रे तसेच सर्वात धोकादायक दिशानिर्देश नियुक्त केले गेले.
हे सारांशित केले जाऊ शकते की कव्हर योजना (कागदपत्रांनुसार) संरक्षणात्मक उपायांचा संच (युद्धाचा पहिला टप्पा) दर्शवितात.
मी आधीच म्हटल्याप्रमाणे, निर्देशांद्वारे जनरल स्टाफने जिल्ह्यांसाठी सामान्यत: समान कार्ये सेट केली आहेत (प्रत्येक निर्देशामध्ये सामान्य कार्ये शब्दासाठी शब्द पुनरावृत्ती केली जातात), म्हणून, ZapOVO (3) साठी निर्देशांचे उदाहरण वापरून, कोणती कार्ये नियुक्त केली गेली ते पाहूया. पश्चिमेकडील लष्करी जिल्ह्यांकडे. मी तुम्हाला या कागदपत्रांचे पुनरावलोकन करण्याचा सल्ला देतो. हे किमान मनोरंजक आहे.
राज्याच्या सीमेचे संरक्षण खालील (3) च्या आधारावर आयोजित करण्याचे आदेश देण्यात आले होते:
1. संरक्षणाचा आधार राज्याच्या सीमेवर तयार केलेल्या तटबंदीच्या क्षेत्रांचे आणि क्षेत्रीय तटबंदीचे सतत संरक्षण असावे, त्यांच्या पुढील विकासासाठी सर्व शक्ती आणि क्षमता वापरून. संरक्षणास सक्रिय क्रियांचे वैशिष्ट्य द्या. संरक्षण तोडण्याचा कोणताही शत्रूचा प्रयत्न ताबडतोब कॉर्प्स आणि आर्मी रिझर्व्हकडून प्रतिआक्रमण करून नष्ट केला पाहिजे.
2. टँकविरोधी संरक्षणावर विशेष लक्ष द्या. शत्रूच्या मोठ्या मोटार चालवलेल्या यांत्रिक तुकड्यांद्वारे संरक्षण आघाडीवर यश आल्यास, त्यांच्याविरुद्धचा लढा आणि यशाचे उच्चाटन जिल्हा कमांडच्या थेट आदेशाने केले जाणे आवश्यक आहे, ज्यासाठी बहुतेक भागांचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. अँटी-टँक आर्टिलरी ब्रिगेड, यांत्रिकी कॉर्प्स आणि विमानचालन.
अँटी-टँक ब्रिगेडचे कार्य शक्तिशाली तोफखान्याच्या आगीसह तयार रेषेवर टाक्यांना भेटणे आणि विमानचालनासह, आमच्या मोटारीकृत यांत्रिकी कॉर्प्सकडे जाईपर्यंत आणि प्रतिआक्रमण होईपर्यंत त्यांच्या आगाऊ विलंब करणे हे आहे.
मेकॅनाइज्ड कॉर्प्सचे कार्य म्हणजे अँटी-टँक ब्रिगेडच्या आवरणाखाली, शत्रूच्या मशीनीकृत युनिट्सचा अंतिम पराभव करण्यासाठी आणि यश दूर करण्यासाठी विमानचालनासह शक्तिशाली फ्लँक आणि एकाग्र स्ट्राइकसह तैनात करणे.
यांत्रिकी विभाग आणि कॉर्प्सशी लढण्यासाठी सर्वात महत्वाचे शस्त्र म्हणजे तोफखाना. तोफखाना होता ज्याला संरक्षणात्मक ऑपरेशन्समध्ये विशेष भूमिका देण्यात आली होती. असे म्हटले पाहिजे की युद्धाच्या सुरुवातीच्या काळात तोफखान्याची परिस्थिती आणि त्याचा वापर खूप संदिग्ध आहे.
13 तटबंदी क्षेत्र (UR). 1940 च्या सुरुवातीपासून नवीन सीमेवर यूआर बांधले जाऊ लागले.
ZapOVO साठी, विशेषतः महत्वाच्या क्षेत्रांचा विचार केला गेला (3):
अ) सुवापकी, लिडा;
ब) सुवापकी, बियालिस्टॉक;
c) ऑस्ट्रोलेकाच्या समोर, माल्किन्या ते बायलस्टोक पर्यंत;
ड) सिएडल्स, वोल्कोविस्क;
ड) ब्रेस्ट-लिटोव्स्क, बारानोविची.
अयशस्वी लष्करी ऑपरेशन्सच्या बाबतीत एक योजना तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले होते, ज्यामध्ये टँक-विरोधी अडथळे, पुलांचे खाणकाम, संरक्षण ओळींच्या संपूर्ण खोलीपर्यंत (बेरेझिना नदीपर्यंत आणि त्यासह) रेल्वे जंक्शन समाविष्ट होते. शिवाय, कारखाने, कारखाने आणि इतर संस्थांच्या स्थलांतरासाठी आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले होते. (३):
VII. वेस्टर्न स्पेशल मिलिटरी डिस्ट्रिक्टच्या कमांडच्या आदेशानुसार:
2. रायफल कॉर्प्स आणि अँटी-टँक ब्रिगेड्सच्या सहकार्याने यांत्रिकी कॉर्प्स आणि एव्हिएशनद्वारे प्रतिआक्रमणासाठी प्रदान करा.
सक्तीने माघार घेतल्यास, संपूर्ण खोलीपर्यंत टँकविरोधी अडथळे निर्माण करण्याची योजना तयार करा आणि खाण पूल, रेल्वे जंक्शन आणि शत्रूच्या संभाव्य एकाग्रतेच्या बिंदूंसाठी योजना विकसित करा (सैन्य, मुख्यालय, रुग्णालये इ.).
4. जिल्ह्यामध्ये पूर्वीच्या राज्याच्या सीमेवरील तटबंदी असलेल्या भागांना संपूर्ण लढाऊ तयारीत आणण्यासाठी योजना तयार करा.
5. विकसित करा: अ) सतर्कतेवर सैन्य वाढवण्याची आणि सीमेवरील सैन्यासाठी सपोर्ट युनिट नियुक्त करण्याची योजना; ब) सर्वात महत्वाचे औद्योगिक उपक्रम, संरचना आणि सुविधा यांच्या संरक्षण आणि संरक्षणासाठी एक योजना.
6. जबरदस्तीने माघार घेतल्यास, विशेष सूचनांनुसार, कारखाने, कारखाने, बँका आणि इतर व्यावसायिक उपक्रम, सरकारी संस्था, गोदामे, लष्करी आणि राज्य मालमत्ता, लष्करी कर्मचारी, वाहतुकीची साधने इत्यादींच्या स्थलांतराची योजना विकसित करा. .
अनुकूल परिस्थिती असल्यास (3):
हायकमांडच्या सूचनेनुसार, वेगाने हल्ले करण्यासाठी सर्व बचाव दल आणि सैन्य आणि जिल्ह्यांचे राखीव तुकडे तयार असले पाहिजेत.
विमानचालन आणि हवाई संरक्षण प्रणालींसाठी, एक योजना तयार करणे निर्धारित केले होते (3):
ब) लढाऊ विमानांचा वापर आणि कृती, वैयक्तिक हवाई युनिट्ससाठी शत्रूच्या विमानांचा नाश करण्यासाठी क्षेत्रे स्थापित करणे;
c) कायमस्वरूपी हवाई संरक्षण बिंदू आणि सुविधा, अनलोडिंग क्षेत्रे आणि सैन्याच्या एकाग्रता क्षेत्रांचे विमानविरोधी तोफखाना आणि लढाऊ विमानांचे संपूर्ण संरक्षण;
पुढे, सामान्य सूचना (3):
1. उच्च कमांडच्या विशेष परवानगीनेच राज्याच्या सीमा ओलांडण्यासाठी प्रथम उड्डाण किंवा ओलांडण्याची परवानगी आहे.
3. कव्हर प्लॅन माझ्याकडून एनक्रिप्टेड टेलिग्राम मिळाल्यावर अंमलात आणला जातो, मुख्य मिलिटरी कौन्सिलचे सदस्य, जनरल स्टाफचे प्रमुख, खालील सामग्रीसह स्वाक्षरी करतात: “1941 च्या कव्हर योजनेच्या अंमलबजावणीसह पुढे जा .”
5. दोन प्रतींमध्ये एक कव्हर प्लॅन विकसित करा, एक प्रत जनरल स्टाफच्या प्रमुखाच्या मान्यतेसाठी माझ्याकडे द्या आणि दुसरी प्रत, जिल्हा सैनिकी परिषदेच्या सीलने सीलबंद, जिल्हा प्रमुखांच्या वैयक्तिक तिजोरीत ठेवा. कर्मचारी.
6. सैन्याने विकसित केलेल्या आणि जिल्हा लष्करी परिषदेने प्रत्येक कव्हर क्षेत्रासाठी मंजूर केलेल्या कव्हर योजना, जिल्हा लष्करी परिषदेच्या सीलसह सीलबंद, कव्हर क्षेत्राच्या संबंधित प्रमुखाच्या वैयक्तिक तिजोरीत ठेवाव्यात.
7. लष्करी संरचनेसाठी विकसित केलेली कार्यकारी दस्तऐवज लष्कराच्या मिलिटरी कौन्सिलच्या सीलसह सीलबंद पिशव्यामध्ये संग्रहित केले जावेत.
8. कव्हर-अप दस्तऐवजांसह फोल्डर आणि पॅकेजेस लिखित किंवा टेलिग्राफिक ऑर्डरद्वारे उघडले जातात - सैन्यात - जिल्ह्याच्या मिलिटरी कौन्सिलच्या आणि फॉर्मेशनमध्ये - आर्मीच्या मिलिटरी कौन्सिलच्या.
हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की सीमा ओलांडणे केवळ कमांडच्या विशेष परवानगीनेच शक्य आहे. विशिष्ट कव्हरिंग क्षेत्रांच्या सैन्यांना त्यांच्या मुख्यालयात क्षेत्र व्यापण्यासाठी योजना ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले होते, जे जिल्ह्याच्या लष्करी परिषदेच्या निर्णयाने उघडण्यात आले होते.
ZapOVO साठी संरक्षणाच्या ओळी. नदी निळ्या रंगात दर्शविली आहे. बेरेझिना.
निर्देशांमध्ये मागील रेषा रेखांकित केल्या आहेत ज्यासाठी "पुनर्विचार करणे आणि संरक्षणासाठी तयारी करणे" आवश्यक आहे. नकाशावर घेतलेला निर्णय स्पष्ट करण्यासाठी टोपण हा शत्रू आणि भूप्रदेशाचा दृश्य अभ्यास आहे. हे बटालियन (कंपनी) कमांडर आणि उच्च, सैन्य आणि मोर्चांच्या कमांडरपर्यंत वैयक्तिकरित्या केले जाते.
ZapOVO खालील क्षेत्रांसाठी (3):
नदीपर्यंत संरक्षणाच्या संपूर्ण खोलीसाठी रिकनोइटर करा आणि मागील रेषा तयार करा. बेरेझिना समावेश.
बायलोरशियन एसएसआरच्या जवळजवळ संपूर्ण प्रदेशाचे रक्षण करण्याची योजना आखण्यात आली होती.
PribOVO साठी संरक्षणाच्या ओळी (4):
अ) आघाडीवर - डार्बेनॉम, कुलनाई, रायतावास, शिलोम, उलिनास, स्कॉडवाइन, रसिएंटाई, सेर्डजस, काझलू-रुडा, पिल्व्हसिकाई, मरियमपोल, सिमिनास आणि डुसिस, दावा. ड्रुस्केनिकी;
ब) आर. बार्टा, कलवरिया, तेलशिनाई, लुस्के, दुबिसा, पुढे नदीच्या पूर्वेकडील तीरावर. नेमण.
खरं तर, लिथुआनियन एसएसआरचा प्रदेश आणि अंशतः लाटवियन एसएसआर.
KOVO साठी संरक्षणाच्या ओळी (5):
नदीच्या संरक्षणाच्या संपूर्ण खोलीसाठी पुनर्संचयित करा आणि मागील संरक्षणात्मक रेषा तयार करा. Dnieper समावेशक.
अशा प्रकारे, पूल, रेल्वे जंक्शन आणि आवश्यक असल्यास कारखाने आणि वनस्पतींचे खाणकाम करून, संरक्षण खूप खोल असायला हवे होते.
KOVO संरक्षणाच्या ओळी (निपर नदीपर्यंत समावेशी). निळा संरक्षणाची अत्यंत रेषा दर्शवतो.
पुढे, लष्करी जिल्ह्यांनी त्यांना नियुक्त केलेल्या सैन्यांना प्रादेशिक कव्हर योजना तयार करण्याचे निर्देश पाठवले. म्हणून, विशेषतः, 14 मे रोजी, ZapOVO च्या मिलिटरी कौन्सिलने 20 मे पर्यंत सैन्य योजना विकसित करण्याच्या सूचनांसह त्याच्या सैन्याला एक निर्देश पाठविला (प्रत्येक सैन्याला त्याचे स्वतःचे क्षेत्र नियुक्त केले गेले होते). तिसऱ्या सैन्याला क्षेत्र क्रमांक 1 (6) साठी कव्हर प्लॅन तयार करण्याची सूचना देण्यात आली होती:
3. कव्हरिंग एरियाच्या सैन्याची कार्ये: फील्ड ट्रूप्स - ग्रोडनो यूआर आणि राज्याच्या सीमेवरील क्षेत्रीय तटबंदीचे रक्षण करण्यासाठी, सैन्य क्षेत्रात, लिडा, ग्रोडनो आणि बियालिस्टॉक दिशानिर्देश कव्हर करणे आणि एकत्रित करणे, एकाग्रता आणि तैनाती सुनिश्चित करणे. जिल्हा सैन्याने.
अँटी-टँक आर्टिलरी ब्रिगेडचे कार्य तयार रेषेवर शक्तिशाली तोफखाना फायर असलेल्या टाक्यांना भेटणे आहे ...
अग्रभागासाठीच्या लढ्यात, बॅरिकेड सेवेचा व्यापक वापर, पूल आणि रस्ते यांचे नुकसान आणि टाकीविरोधी अडथळे. ऑगस्टो कालव्यावरील पूल, आर. बेब्रझा, बी. नाश करण्यासाठी Brzozówka तयार करा. कव्हर क्षेत्राच्या कमांडरच्या विशेष आदेशानुसार नाश स्वतःच केला पाहिजे.
निर्देशाने लढाऊ तयारीची वेळ आणि क्षेत्रीय तटबंदीचा व्यवसाय निश्चित केला. याव्यतिरिक्त, कार्य सामग्री (इंधन, दारूगोळा, उपकरणांचे सुटे भाग) प्रदान करण्यासाठी सेट केले गेले होते (6):
7) युरल्सच्या पुढच्या काठाच्या सर्व लष्करी संरचनेवर गॅरिसन्सच्या पूर्ण पूरकांनी कब्जा केला पाहिजे आणि तोफ आणि मशीन गन प्रदान केल्या पाहिजेत. अग्रभागी असलेल्या संरचनेचा ताबा घेणे आणि पूर्ण लढाईच्या तयारीत आणणे अलार्म घोषित झाल्यानंतर 2-3 तासांनंतर आणि युरल्सच्या युनिट्ससाठी 45 मिनिटांनंतर पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
अलार्मच्या घोषणेसह, गॅरिसन सैन्य प्रतिष्ठानांवर कब्जा करतात आणि युद्धासाठी पूर्णपणे तयार असतात, लष्करी रक्षक पाठवले जातात आणि संप्रेषण स्थापित केले जाते.
महत्वाचे: फ्रंट लाईनवर युनिट्स पूर्ण लढाई तयारीत आणणे 2-3 तासांत होते, तटबंदीच्या भागाची युनिट्स 45 मिनिटांत! कमीत कमी वेळात बचावात्मक रेषेवर ताबा मिळवण्याचे काम होते.
अलार्म वर युनिट वाढवण्याचा सराव करण्यासाठी प्रशिक्षण एक्झिट आयोजित करण्याची योजना होती (6):
ई) 15 जून 1941 पूर्वी, पुढील गोष्टी करा:
1) युनिट्सच्या कमांड स्टाफसह फील्डवर दोन ट्रिप, योजनेनुसार नियोजित भागात;
2) एक किंवा दोन प्रशिक्षण युनिट्सना राज्याच्या सीमेच्या 5 किमी पेक्षा जवळ न आणता, त्यांच्या लढाईच्या तयारीची सर्व बाबतीत कसून तपासणी करून, योजनेनुसार रेखांकित केलेल्या मार्गांवर त्यांच्या आगाऊपणासह, सतर्क युनिट्ससाठी बाहेर पडतात.
ZapOVO सैन्याने निर्देशांचे पालन केले, कव्हर योजना विकसित केल्या गेल्या. पी. लॅपिन (दहाव्या आर्मीचे माजी चीफ ऑफ स्टाफ - ZapOVO) यांच्या संस्मरणांमधून:
जिल्ह्याच्या ऑपरेशनल निर्देशातील शेवटचा बदल मला 14 मे रोजी मिन्स्क येथे प्राप्त झाला. 20 मे पर्यंत योजनेचा विकास पूर्ण करून ZapOVO च्या मुख्यालयात मंजुरीसाठी सादर करण्याचे आदेश दिले. 20 मे रोजी, मी अहवाल दिला: "योजना तयार आहे, कार्यकारी दस्तऐवज विकसित करणे सुरू करण्यासाठी जिल्हा सैन्याच्या कमांडरकडून मंजुरी आवश्यक आहे." १७
ZapOVO चे कमांडर, डी. पावलोव्ह, यांनी योजना मंजूर केल्या नाहीत, परंतु, तरीही, पी. लॅपिन लिहितात:
तथापि, यावेळी, विभाग कमांडरकडे युद्धाच्या बाबतीत राज्य सीमा संरक्षणावरील खालील कागदपत्रे होती:
अ) सतर्कतेवर सैन्य वाढवण्याची योजना आणि त्यांना विधानसभा क्षेत्रात केंद्रित करण्याची प्रक्रिया;
ब) सैन्याच्या लढाऊ आणि भौतिक समर्थनाची योजना;
c) प्रत्येक विभागासाठी राज्य सीमा संरक्षण योजना, बटालियनपर्यंतची आणि त्यासह कार्ये दर्शवणारी;
ड) सैन्य आणि सैन्यदल आणि विभाग यांच्यातील संवादाचा आकृती.
या दस्तऐवजांच्या उपस्थितीने हे सुनिश्चित केले की फॉर्मेशन्सने नियुक्त कार्ये पूर्ण केली आहेत. १८
जिल्ह्यांनी 2 जूनपर्यंत PribOVO आणि KOVO मध्ये, 19 जूनपर्यंत OdVO आणि 10 जूनपर्यंत ZapOVO मध्ये त्यांच्या कव्हर योजना विकसित केल्या:
– PribOVO – PP क्रमांक 0030 जून 2, 1941 (TsAMO RF, f. 16, op. 2951, d. 242, l. 1-35) जनरल स्टाफकडून 12 जून 1941 रोजी मंजुरीसाठी प्राप्त झाले.
– ZapOVO – PP क्रमांक (कोणताही क्रमांक नाही) (TsAMO RF, f. 16, op. 2951, d. 243, l. 4-34) 11 जून 1941 रोजी जनरल स्टाफला मंजुरीसाठी जिल्ह्यातून पाठवले.
– KOVO – PP क्रमांक (कोणताही क्रमांक नाही) (TsAMO RF, f. 16, op. 2951, d. 262, l. 2-49) 19 जून 1941 रोजी जिल्ह्यातून जनरल स्टाफला पाठवले.
– ODVO – PP क्रमांक 00276/op जून 20, 1941 (TsAMO RF, f. 16, op. 2951, d. 253, l. 9-46) 20 जून 1941 रोजी जिल्ह्यातून जनरल स्टाफला पाठवले.
निर्देशांनुसार, सर्व जिल्हा योजना 20-30 मे 1941 पर्यंत विकसित करायच्या होत्या. त्या इतक्या विलंबाने जनरल स्टाफकडे का पाठवण्यात आल्या हे स्पष्ट होत नाही. परंतु, असे असतानाही जिल्ह्यांमध्ये कव्हरेजसाठी जिल्हा योजना होत्या. डिव्हिजनपर्यंत प्रत्येक सैन्यासाठी कव्हर योजना होत्या. म्हणजेच, सैद्धांतिकदृष्ट्या, प्रत्येक भागाला अलार्मच्या घटनेत त्याचे स्थान आणि भूमिका माहित होती, कारण कार्यरत साहित्य स्वतः आणि ज्यांनी ते तयार केले होते ते त्या ठिकाणी होते. 21-22 जूनच्या रात्री लाल पिशव्या उघडण्याचे आदेश देण्यात आले. लाल पिशव्यांमध्ये काय होते? त्यामध्ये, विकसित कव्हर प्लॅन्सनुसार सैन्याने त्यांना नियुक्त केलेल्या पदांवर कब्जा करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
जनरल स्टाफ आणि पीपल्स कमिसरिएट ऑफ डिफेन्सचे त्यानंतरचे निर्देश कव्हर प्लॅनवरील मेच्या निर्देशांचा संदर्भ देतात. असे गृहीत धरले जाऊ शकते की ते सक्रिय होते. अन्यथा जनरल स्टाफ त्यांचा संदर्भ का घेतील? आणि तसे असल्यास, कव्हर योजना जमिनीवर कृती करण्यासाठी मार्गदर्शक आहेत.
मी विशेषतः बचावात्मक ओळींच्या खोलीच्या नियोजनावर जोर देऊ इच्छितो. नवनवीन तटबंदी सतत बांधली जात होती. व्याझ्मा प्रदेशात 1942 मध्ये तटबंदी बांधण्याची योजना ज्ञात आहे. अशा तटबंदीचे काम काय होते आणि सीमेपासून इतके दूर का?
नवीन आणि जुन्या तटबंदीच्या तयारीच्या प्रश्नाला स्वतंत्र उत्तर आवश्यक आहे. मी येथे स्पर्श करणार नाही.
तर, यूएसएसआरने पश्चिम सीमेवर गंभीर लष्करी उपाययोजना केल्या. जर्मन लोकांनी या तयारीच्या स्वरूपाचे मूल्यांकन कसे केले? ई. मॅनस्टीनच्या मते:
सोव्हिएत सैन्य दलाची तैनाती बचावात्मक की आक्षेपार्ह स्वरूपाची होती याबद्दल बरीच चर्चा झाली. सोव्हिएत युनियनच्या पश्चिमेकडील प्रदेशांमध्ये केंद्रित असलेल्या सैन्याच्या संख्येच्या आधारे आणि बियालिस्टोक प्रदेश आणि लव्होव्ह प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात टाक्यांच्या एकाग्रतेच्या आधारावर, कोणीही पूर्णपणे गृहित धरू शकतो - कोणत्याही परिस्थितीत, हिटलरने त्याच्या कार्यास प्रेरित केले. लवकरच किंवा नंतर सोव्हिएत युनियन आक्रमक होईल अशा प्रकारे हल्ला करण्याचा निर्णय. दुसरीकडे, 22 जून रोजी सोव्हिएत सैन्याच्या गटाने नजीकच्या भविष्यात आक्रमण सुरू करण्याच्या इराद्याच्या बाजूने बोलले नाही. 19
ई. मॅनस्टीन सोव्हिएत पोझिशन्सच्या मोठ्या स्तराची नोंद करतात.
पूर्व पोलंड, बेसराबिया आणि बाल्टिक राज्यांच्या ताब्यादरम्यान मोठ्या सैन्याच्या तैनातीपासून सुरू झालेली सोव्हिएत सैन्याची तैनाती ही “कोणत्याही प्रसंगासाठी तैनात” होती असे म्हणणे खरे ठरेल.
22 जून 1941 रोजी, सोव्हिएत सैन्य निःसंशयपणे इतके खोलवर गेले होते की, त्यांची स्थिती पाहता ते केवळ संरक्षणासाठी तयार होते. परंतु जर्मनीतील राजकीय आणि लष्करी परिस्थितीच्या विकासावर अवलंबून चित्र त्वरीत बदलू शकते. रेड आर्मी, जे संख्यात्मकदृष्ट्या, परंतु त्याच्या सैन्य गटांच्या रचनेच्या बाबतीत जर्मन सैन्यापेक्षा गुणात्मकदृष्ट्या श्रेष्ठ नव्हते, थोड्या काळासाठी अशा प्रकारे केंद्रित केले जाऊ शकते की ते आक्रमण करण्यास सक्षम असेल. सोव्हिएत सैन्याची तैनाती, जी 22 जूनपूर्वी संरक्षणाची तयारी असू शकते, एक छुपा धोका दर्शवितो. एकदा सोव्हिएत युनियनला राजकीय किंवा लष्करी संधी मिळाली की, ते जर्मनीसाठी तत्काळ धोक्याचे ठरेल.
अर्थात, 1941 च्या उन्हाळ्यात, स्टॅलिनने अद्याप जर्मनीशी युद्ध केले नसते. 20
सोव्हिएत युनियन हा जर्मनीसाठी "छुपा धोका" होता, तसा जर्मनी सोव्हिएत युनियनसाठी होता. परंतु 1941 च्या उन्हाळ्यात, सोव्हिएत सैन्य "केवळ संरक्षणासाठी तयार होते." जर्मन जनरलचा निष्कर्ष.
 
3. "संपूर्ण सतर्क रहा"
मी बुद्धिमत्तेच्या मुद्द्यांना स्पर्श करणार नाही. परंतु येथे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की आक्रमणाच्या पूर्वसंध्येला युएसएसआरला विचलित करण्यासाठी जर्मनीच्या कृतींपैकी एक म्हणजे मोठ्या संख्येने खोट्या तारखांची निर्मिती करणे, ज्या इतर देशांतील राजदूत आणि लष्करी संलग्नकांद्वारे पाठविल्या गेल्या. त्याच आर. सॉर्जने त्याच्या अहवालात हल्ल्याच्या सुरुवातीचे नाव दिले: “इंग्लंडवरील विजयानंतर,” “सुमारे 15 जून,” आणि असेच. ही सर्व माहिती त्यांनी जपानमधील जर्मन राजदूत ओ.ओट आणि मिलिटरी अटॅच यांच्याकडून ऐकली. ही माहिती युएसएसआरच्या राजकीय आणि लष्करी नेतृत्वाला विचलित करण्याच्या योजनेचा एक भाग होती. याव्यतिरिक्त, तयारी प्रक्रियेदरम्यान, जर्मन लोकांनी स्वत: सतत अंतिम मुदत पुढे ढकलली. उदाहरणार्थ, फ्रान्सवरील हल्ल्यादरम्यान, विविध कारणांमुळे तारीख 37 वेळा पुढे ढकलण्यात आली.
जेव्हा हल्ल्याच्या वेगवेगळ्या तारखा दर्शविणारी माहिती येते (आणि असे बरेच संदेश होते), तेव्हा फक्त माहितीची दुहेरी तपासणी करणे आणि अतिरिक्त पुष्टीकरण डेटावर लक्ष केंद्रित करणे बाकी आहे (उदाहरणार्थ, फ्रंट लाइनचे टोपण, NKVD चे अहवाल. उल्लंघन, मुत्सद्दी पद्धतींबद्दल सीमा सैन्य). अशा परिस्थितीत, I. स्टॅलिनच्या सुप्रसिद्ध ठरावाच्या आधारे बुद्धिमत्तेवर अविश्वासाबाबत घाईघाईने निष्कर्ष काढणे चूक होईल.
हल्ल्याच्या तारखेचा अंतिम जर्मन निर्णय 10 जून 1941 रोजी घेण्यात आला (8):
1. 22 जून हा ऑपरेशन बार्बरोसाचा डी-डे म्हणून विचारात घेण्याचा प्रस्ताव आहे.
2. ही अंतिम मुदत पुढे ढकलल्यास, 18 जून नंतर संबंधित निर्णय घेतला जाईल.
3. 21 जून रोजी 13.00 वाजता, खालील दोन सिग्नलपैकी एक सैन्यांना प्रसारित केले जाईल:
अ) डॉर्टमंड सिग्नल. याचा अर्थ असा की 22 जून रोजी नियोजित प्रमाणे आक्षेपार्ह सुरू होईल आणि आदेश उघडपणे पार पाडता येतील;
ब) ऑल्टन सिग्नल. म्हणजे आक्षेपार्ह दुसऱ्या तारखेला पुढे ढकलले जाते;
4. 22 जून, 3 तास 30 मिनिटे: भूदलाच्या आक्रमणाची सुरुवात आणि सीमेपलीकडे विमान उड्डाण. जर हवामानशास्त्रीय परिस्थितीमुळे विमान उड्डाण सोडण्यास उशीर झाला, तर भूदल स्वतःहून आक्रमण करतील.
त्या क्षणापासून, जर्मन सैन्याचा गट जोरदारपणे तयार होऊ लागला. हल्ल्याच्या काही दिवस आधी एव्हिएशनचे स्थलांतर केलेले शेवटचे होते. सोव्हिएत प्रदेशात 100-150 किमी खोलवर उड्डाण करणाऱ्या जर्मन विमानाने यूएसएसआरच्या हवाई क्षेत्राचे उल्लंघन केल्याच्या बातम्या वारंवार येत आहेत; जर्मनीकडून सीमेचे उल्लंघन करणाऱ्या तोडफोडीच्या गटांसह शूटआउट्सबद्दल, ज्या दरम्यान शस्त्रे आणि पोर्टेबल ट्रान्समीटर सापडले (7).
अनेक संशोधकांनी असे सूचित केले आहे की 18 जून रोजी दुपारी, U-2 टोही विमानाने ZapOVO सीमेवर दक्षिणेकडून उत्तरेकडे उड्डाण केले. ते जी. झाखारोव्ह (युद्धाच्या सुरूवातीस ते विमानचालन कर्नल होते) यांच्या संस्मरणांचा संदर्भ देतात. त्याच्या आठवणींनुसार, U-2 क्रूने संपूर्ण सीमेवर जर्मन सैन्याची मोठी एकाग्रता नोंदवली. अशा टोही उड्डाणाच्या वस्तुस्थितीची पुष्टी करणारा कोणताही अन्य डेटा किंवा दस्तऐवज नाही.
22 जून 1941 पूर्वी यूएसएसआरमध्ये कोणत्या लष्करी-राजकीय घटना घडल्या?
बाल्टिक विशेष सैन्य जिल्हा
PribOVO कडून युनिट्सना लढाऊ तयारीत आणण्याबाबत मोठ्या प्रमाणात ऑर्डर आहेत. म्हणून 18 जून रोजी, 12 व्या यंत्रीकृत कॉर्प्सला लढाऊ तयारीवर ठेवण्यात आले. 18 जून 1941 रोजी 23:00 वाजता, कॉर्प्स युनिट्सना हिवाळ्यातील क्वार्टरमधून बाहेर जाण्याचे आणि लक्ष केंद्रित करण्याचे आदेश देण्यात आले (15):
1. हा आदेश मिळाल्यावर, सर्व युनिट्स लढाऊ तयारीवर ठेवा.
2. लढाऊ इशारा वाढवण्याच्या योजनांनुसार युनिट्स अलर्टवर ठेवा, परंतु अलार्म स्वतः घोषित करू नका. सर्व काम त्वरीत पार पाडा, परंतु गोंगाट न करता, घाबरून आणि बोलण्याशिवाय, अन्न, इंधन आणि वंगण, दारुगोळा आणि इतर प्रकारच्या लष्करी-तांत्रिक सहाय्यासाठी पोर्टेबल आणि वाहतूक करण्यायोग्य पुरवठा करण्यासाठी आवश्यक मानके असणे. जीवनासाठी आणि लढाईसाठी जे आवश्यक आहे तेच सोबत घ्या.
3. प्रत्येक युनिट कर्मचाऱ्यांसह पुन्हा भरा. व्यावसायिक सहलींवरील कर्मचाऱ्यांना ताबडतोब परत बोलावून घ्या आणि त्यांना सर्व प्रकारच्या कामावरून काढून टाका.
5. मार्च फक्त रात्रीच काढावेत. एकाग्रतेच्या क्षेत्रात, काळजीपूर्वक स्वत: ला क्लृप्त करा आणि सर्वांगीण सुरक्षा आणि पाळत ठेवणे आयोजित करा. स्लिट्स खणणे, कंपनीपासून 300-400 मीटर अंतर असलेल्या कंपनीपर्यंत सैन्य पांगवा.
7. एकाग्रता क्षेत्रामध्ये अधीनस्थ युनिट्ससह समस्यामुक्त आणि जलद संवाद स्थापित करा.
18-19 जूनच्या रात्री, 12 व्या मेकॅनाइज्ड कॉर्प्सला लढाऊ तयारी करण्यात आली. कव्हर प्लॅनमध्ये त्यासाठी विहित केलेल्या भागात कॉर्प्स केंद्रित होते.
त्याच 18 जून रोजी, PribOVO मुख्यालयाने जिल्ह्याच्या लष्करी ऑपरेशन्सच्या थिएटरला तत्परतेचा सामना करण्यासाठी आणण्याचे निर्देश जारी केले (19):
अ) प्रत्येक सैन्याच्या जागेवर फील्ड वेअरहाऊस, अँटी-टँक माइन्स, स्फोटके आणि प्लॅनमध्ये प्रदान केलेल्या विशिष्ट अडथळ्यांच्या बांधकामासाठी कार्मिक-विरोधी अडथळे आयोजित करण्यासाठी बिंदू निश्चित करा. 21.6.41 पर्यंत संघटित गोदामांमध्ये निर्दिष्ट मालमत्ता केंद्रित करा;
b) माइनफील्ड घालणे, संघांची रचना, त्यांचे वाटप कुठे करायचे आणि त्यांची कार्य योजना निश्चित करणे. हे सर्व सीमा विभागांच्या कमांडर्सद्वारे;
ई) 8 व्या आणि 11 व्या सैन्याच्या सैन्याचा कमांडर - झोनमधील सर्वात महत्वाचे पूल नष्ट करण्याच्या उद्देशाने: राज्य सीमा आणि सियाउलियाई, कौनास, आर. नेमनने या पुलांची तपासणी करणे, प्रत्येकासाठी स्फोटकांची संख्या, विध्वंस पथके निश्चित करणे आणि त्यांच्यापासून जवळच्या ठिकाणी पाडण्यासाठी सर्व साधने केंद्रित करणे. पूल पाडण्याच्या आराखड्याला लष्कराच्या लष्करी परिषदेने मान्यता दिली पाहिजे. देय तारीख 6/21/41.
जिल्हा माइनफिल्ड तयार करत आहे आणि सीमेवरील आणि मागील ओळीतील मुख्य पूल उडवून देत आहे. मी यावर जोर देतो की 21 जून ही अंतिम मुदत ठेवण्यात आली होती. हे सर्व PribOVO क्रमांक 503920/ss/ov साठी कव्हर प्लॅन तयार करण्याच्या निर्देशाद्वारे प्रदान केले आहे.
19 जून रोजी, PribOVO मुख्यालयाने खालील आदेश जारी केले (20):
1. संरक्षण रेषेची उपकरणे व्यवस्थापित करा.
2. शेतातील काम पूर्ण करा. परंतु शत्रूने राज्याच्या सीमेचे उल्लंघन केले तरच पुढे जा.
फोरफिल्ड आणि (मध्यभागी) मुख्य बचावात्मक क्षेत्र दोन्ही पोझिशन्सचा वेगवान कब्जा सुनिश्चित करण्यासाठी, संबंधित युनिट्स पूर्णपणे लढाऊ तयारीत असणे आवश्यक आहे.
4. लष्करी कमांडरच्या योजनेनुसार माइनफिल्ड स्थापित करा जेथे ते बचावात्मक बांधकाम योजनेनुसार असावेत. शत्रूसाठी पूर्ण गुप्तता आणि आपल्या युनिट्सच्या सुरक्षिततेकडे लक्ष द्या. लष्करी कमांडरच्या योजनेनुसार मलबे आणि इतर अँटी-टँक आणि अँटी-पर्सनल अडथळे तयार केले पाहिजेत - तसेच संरक्षणात्मक बांधकामाच्या योजनेनुसार.
6. आमच्या प्रगत युनिट्सनी त्यांच्या निवारा भागात जाणे आवश्यक आहे. राज्य सीमा ओलांडून जर्मन विमानांच्या वाढत्या प्रकरणांची संख्या लक्षात घ्या.
मी विशेषतः लक्षात घेईन की फोरफील्ड आणि बचावात्मक झोनमध्ये त्वरीत कब्जा करण्यासाठी, लष्करी तुकड्यांना लढाईसाठी सज्ज असणे आवश्यक होते. हे १९ जूनचे आहे. PribOVO सैन्याने कशासाठी तयारी केली होती?
वेस्टर्न स्पेशल मिलिटरी डिस्ट्रिक्ट
13 जून 1941 च्या पीपल्स कमिसरियट ऑफ डिफेन्स फॉर ZapOVO च्या निर्देशांबद्दल माहिती आहे, कव्हर प्लॅन (24) द्वारे निर्धारित क्षेत्रांमध्ये ZapOVO च्या खोल विभागांच्या प्रगतीबद्दल:
1. जिल्ह्यांतील सैन्याची लढाऊ तयारी वाढवण्यासाठी, सर्व खोल रायफल विभाग आणि पायदळ तुकड्यांच्या कमांड्सना कव्हर प्लॅनद्वारे प्रदान केलेल्या भागात छावणीत आणले जावे (NCO निर्देश क्रमांक 503859/ SS/OV).
2. सीमा विभागांना जागेवर सोडा, त्यांना नियुक्त केलेल्या भागात सीमेवर माघार घेणे आवश्यक असल्यास, हे माझ्या विशेष आदेशानुसार केले जाईल.
पीपल्स कमिसरिएट ऑफ डिफेन्सच्या निर्देशांनुसार जिल्ह्याच्या सैन्याची लढाऊ तयारी वाढवणे आवश्यक होते. मी यावर जोर देतो की 13 जूनपासून कव्हर प्लॅननुसार त्यांच्याद्वारे प्रदान केलेले क्षेत्र व्यापण्यासाठी खोल विभाग झापोव्होमध्ये सीमेकडे पुढे जात होते.
कीव विशेष लष्करी जिल्हा
येथेही खोल विभाजने मागे घेतली जाऊ लागली. परंतु प्रथम, मी एप्रिल 1941 मध्ये जिल्ह्याच्या प्रदेशावर कमांड पोस्ट तयार करण्याबद्दलच्या दस्तऐवजाचा हवाला देईन, ज्याचे स्थान जनरल स्टाफसह मान्य केले गेले होते. KOVO मिलिटरी कौन्सिलने जनरल स्टाफला नोट क्रमांक A1-00209 पाठवली, ज्यामध्ये त्यांनी टार्नोपोलमधील कमांड पोस्टची अप्रस्तुतता आणि तिची असुरक्षा (31):
टार्नोपोलमध्ये भूमिगत कमांड पोस्टचे बांधकाम पूर्ण झालेले नाही. टार्नोपोल हे नैसर्गिक हवाई आच्छादन नसलेले छोटे शहर आहे आणि त्यामुळे हवाई हल्ल्यासाठी अतिशय सोयीचे लक्ष्य आहे. याशिवाय, राज्याच्या सीमेच्या सर्वात धोक्यात असलेल्या विभागांशी या बिंदूची सान्निध्य (सोकल - टार्नोपोल 140 किमी आणि चेर्नोविट्सी - टार्नोपोल 170 किमी), शत्रूच्या तुलनेने कमी यशाने, आमच्या कव्हरिंग ऑपरेशनच्या कालावधीत, प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण करू शकते. सैन्याच्या सतत कमांड आणि नियंत्रणासाठी परिस्थिती.
कव्हर ऑपरेशन दरम्यान शत्रू यशस्वी झाल्यास, जिल्ह्याच्या सैन्याच्या कमांड आणि कंट्रोलमध्ये अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असे म्हटले जाते. लष्करी KOVO कव्हर ऑपरेशनमध्ये शत्रूचे यश गृहीत धरते. याचा अर्थ, प्रथम, सखोल बचावात्मक फॉर्मेशन तयार केले जात आहेत. दुसरे म्हणजे, जिल्ह्याचे सैन्य जर्मन बाजूने पहिल्या लष्करी हल्ल्याची वाट पाहत आहेत. पुढे, KOVO च्या लष्करी परिषदेने टार्नोपोलमधील कमांड पोस्ट तयार होईपर्यंत नोवोग्राड-वॉलिंस्की शहरात तात्पुरती कमांड पोस्ट ठेवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे (31):
या विचारांच्या आधारे, जिल्ह्याची मिलिटरी कौन्सिल टार्नोपोलमधील भूमिगत कमांड पोस्ट तयार होईपर्यंत कव्हरच्या कालावधीसाठी नोव्होग्राड-व्होलिंस्कीमधील सैन्याच्या कमांडरचे कमांड पोस्ट शोधण्याची परवानगी मागते.
लष्करी परिषदेचा असा विश्वास आहे की नोवोग्राड-व्होलिंस्की येथे कमांड पोस्ट शोधण्यासाठी अनुकूल परिस्थितीची उपस्थिती आणि सैन्यासह चांगले दळणवळण मार्ग असलेल्या राज्याच्या सीमेच्या धोक्यात असलेल्या भागांपासून त्याचे सखोल स्थान कोणत्याही चढउतारांदरम्यान सैन्याच्या अखंड कमांड आणि नियंत्रण सुनिश्चित करेल. पुढची ओळ.
नोव्होग्राड-व्होलिंस्कमध्ये कमांड पोस्टची नियुक्ती "आघाडीच्या ओळीत कोणत्याही चढ-उताराच्या परिस्थितीत" सैन्यांचे अखंड कमांड आणि नियंत्रण सुनिश्चित करेल. सर्वसाधारणपणे, हे अतिशय लक्षणीय आहे की पहिल्या टप्प्यावर शत्रूच्या यशास परवानगी आहे, जरी लहान असले तरी. हे केवळ आक्रमकतेला परावृत्त करतानाच शक्य आहे, आणि स्वतःच्या हल्ल्याच्या वेळी नाही.
जनरल स्टाफने नोट तपासल्यानंतर मुख्य कमांड पोस्ट टार्नोपोलमध्ये असावे असा निर्णय घेतला. दस्तऐवजावर जी. झुकोव्ह यांनी नमूद केले: “टी. वाटुतीन. खालील सामग्रीसह कोडेड टेलीग्राम तयार करा: टार्नोपोल परिसरात मुख्य चेकपॉईंट आहे. नोव्होग्राड-वॉलिंस्कीला स्पेअर म्हणून माझी हरकत नाही.” त्याच वेळी, मला हे लक्षात घ्यायचे आहे की नोटमध्ये नमूद केलेल्या KOVO मधील शत्रूच्या संभाव्य यशावर जनरल स्टाफने कोणत्याही प्रकारे प्रतिक्रिया दिली नाही. खरं तर, KOVO सैन्याचा असा विश्वास आहे की शत्रू यूएसएसआरच्या प्रदेशाचा काही भाग व्यापू शकतो. या टिपणीकडे जनरल स्टाफने दुर्लक्ष केले. जणू काही मिलिटरी कौन्सिलने दिलेला KOVO हा सामान्य कर्मचाऱ्यांसाठी नैसर्गिक आणि समजण्यासारखा होता. का? कदाचित तो स्वतः हे मान्य करत असेल.
11 जून 1941 रोजी, कीव जिल्ह्याच्या मिलिटरी कौन्सिलने निर्देश क्रमांक A1-00211 (11) जारी केला, ज्याने (11) साठी उपायांचा संच प्रदान केला:
सीमेवरील सैनिकांना मदत करण्यासाठी वाटप केलेल्या कव्हर युनिट्स आणि तुकड्यांची लढाऊ तयारी कमी करणे
मशीन गन, तोफखाना, विमानविरोधी तोफा आणि टाक्या सीलबंद बॉक्समध्ये लोड आणि साठवण्यासाठी रायफल काडतुसे आणि ½ दारूगोळा यांचा पोर्टेबल पुरवठा असावा असे निर्देश दिले आहेत. अन्न आणि रेशनचा पुरवठा देखील केला पाहिजे. स्वयंपाकघरे व्यवस्थित कामात ठेवण्याचे आणि सहलीसाठी तयार ठेवण्याचे आदेश दिले होते.
सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी इंधन पुरवठा दोन इंधन भरणारा असावा. परंतु अलार्मवर युनिट्स वाढवण्याच्या आणि शस्त्रे, दारुगोळा आणि अन्न (11) जारी करून विहित ठिकाणे पटकन ताब्यात घेण्याच्या सरावावर विशेष लक्ष दिले गेले:
मालमत्तेच्या स्टोरेजने युनिट्समध्ये त्याचे द्रुत प्रकाशन सुनिश्चित केले पाहिजे.
अलार्मच्या तयारीच्या तारखा खालीलप्रमाणे आहेत (11):
मी सतर्कतेच्या तयारीसाठी कालमर्यादा सेट केली आहे: घोड्याने काढलेल्या रायफल आणि तोफखाना युनिट्ससाठी - 2 तास; घोडदळ, मोटार चालवलेल्या यांत्रिक युनिट्स आणि यांत्रिकी तोफखान्यासाठी - 3 तास. हिवाळ्यात, भाग अनुक्रमे 3 आणि 4 तासांत तयार होतात. समर्थन युनिट्ससाठी, तयारी 45 मिनिटे आहे.
2-3 तासांच्या आत, गजराने उठलेले सैन्य लढाईसाठी सज्ज होते. सीमा रक्षकांना मदत करण्याच्या उद्देशाने सैन्याला 45 मिनिटांच्या आत लढाईच्या तयारीत आणले जाते.
सतर्कतेवर युनिट वाढवणे म्हणजे काय (11):
अ) कमांड आणि रेड आर्मीच्या जवानांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि युनिट मार्शल लॉमध्ये जाण्यापूर्वी सर्व काम पार पाडण्याची क्षमता सुनिश्चित करण्यासाठी संख्येने वाटप केले जाते. विमानविरोधी मशीन गन आणि तोफखाना पूर्व-तयार गोळीबार पोझिशन्स व्यापतात आणि शत्रूच्या विमानांवर आणि पॅराट्रूपर्सवर ताबडतोब गोळीबार करण्यास तयार असतात.
ब) गोदामे, उद्याने आणि गॅरेजची सुरक्षा मजबूत केली जात आहे.
c) पहिल्या वर्गासाठी अग्नि पुरवठा, इंधन आणि अन्न यांचा वाहतूक करण्यायोग्य पुरवठा एका काफिल्यामध्ये (लढाऊ वाहने) ठेवला जातो; असेंबली पॉईंटवर फायर सप्लायचा पोर्टेबल पुरवठा केला जातो. टाकी युनिट्समध्ये, काडतुसे आणि शेल असलेली मासिके वाहनांमध्ये ठेवली जातात.
स्वयंचलित (11) पर्यंत भाग उचलण्याचा सराव करणे आवश्यक आहे:
अलार्मवर युनिट्स वाढवणे आणि त्यांचे असेंब्ली पॉईंट्सकडे जाणे स्वयंचलितपणे आणले जाणे आवश्यक आहे, ज्यासाठी युनिटची संपूर्ण अंतर्गत दिनचर्या स्पष्टपणे स्थापित करणे, कार्य करणे आणि कमांड कर्मचाऱ्यांसाठी अलर्ट सेवा तपासणे विशेषतः आवश्यक आहे.
13 जून रोजी, सीमेपर्यंत (तसेच ZapOVO मधील) खोल विभागांची प्रगती आणि प्रस्थापित क्षेत्रांवर त्यांचा कब्जा (12): संरक्षण विभागाच्या पीपल्स कमिशनरकडून KOVO ला निर्देश क्रमांक 504205 आला:
जिल्ह्याच्या सैन्याची लढाऊ तयारी वाढवण्यासाठी, 1 जुलै, 1941 पर्यंत, संलग्न नकाशानुसार, सर्व खोल विभाग आणि कॉर्प्स युनिट्ससह कॉर्प्स डायरेक्टोरेट्स राज्य सीमेजवळ नवीन छावण्यांमध्ये हस्तांतरित केल्या पाहिजेत.
राज्याच्या सीमेवर त्यांची माघार, आवश्यक असल्यास, केवळ माझ्या विशेष आदेशानेच केली जाऊ शकते हे लक्षात घेऊन सीमा विभागांना जागेवर सोडा.
सैन्याच्या हालचाली पूर्णपणे गुप्त ठेवल्या पाहिजेत.
संचलन रणनीतिक कसरती दरम्यान, रात्री केले पाहिजे.
सैन्यासह, अग्नि पुरवठा आणि इंधन आणि वंगण यांचे सर्व वाहतूक करण्यायोग्य साठे मागे घ्या. हिवाळ्यातील क्वार्टरचे रक्षण करण्यासाठी, कठोरपणे आवश्यक किमान लष्करी कर्मचारी ठेवा, बहुतेक आरोग्याच्या कारणांमुळे मोहिमेसाठी अयोग्य.
कुटुंबे घेऊ नका.
खरं तर, एक निर्गमन (हिवाळ्यातील क्वार्टरमधून) होते आणि लढाऊ युनिट्सने सर्व आवश्यक भौतिक संसाधनांसह त्यांच्या स्थानांवर कब्जा केला. कीव स्पेशल मिलिटरी डिस्ट्रिक्टमध्ये, दारुगोळा आणि इंधन आणि स्नेहकांचा आवश्यक पुरवठा असलेल्या हिवाळ्याच्या क्वार्टरमधून विभागांची हालचाल 13 जून 1941 नंतर सुरू झाली.
नौदल
20 जून रोजी, बाल्टिक फ्लीटचे कमांडर, व्हाइस ॲडमिरल ट्रिबट्स यांनी एलव्हीओ (लेनिनग्राड मिलिटरी डिस्ट्रिक्ट) आणि प्रिबोव्होच्या कमांडर्सना कळवले की त्यांनी 19 जूनपासून फ्लीटची जहाजे लढाऊ तयारी क्रमांक 2 (22) वर ठेवली आहेत. :
19 जून, 1941 पासून, लाल बॅनर बाल्टिक फ्लीटच्या युनिट्सला योजना क्रमांक 2 नुसार लढाऊ तयारीसाठी ठेवण्यात आले आहे, कमांड पोस्ट तैनात करण्यात आल्या आहेत आणि फिनलंडच्या आखात आणि इर्बे सामुद्रधुनीच्या तोंडावर गस्त सेवा मजबूत करण्यात आली आहे. .
ब्लॅक सी फ्लीटचे युद्धनौके जून 1941
विमानचालन आणि हवाई क्षेत्र
पीपल्स कमिसरिएट ऑफ डिफेन्स L/g 0042 च्या दिनांक 19 जून 1941 च्या आदेशात असे नमूद केले आहे की 19 जून पर्यंत, एअरफील्ड आणि इतर महत्वाच्या सुविधा छद्म करण्यासाठी काहीही केले गेले नाही. याचा अर्थ तत्सम ऑर्डर्स होत्या. (१३):
हवाई क्षेत्रे आणि प्रमुख लष्करी प्रतिष्ठानांना छद्म करण्यासाठी अद्याप काहीही महत्त्वपूर्ण केले गेले नाही.
एअरफील्ड फील्ड सर्व पेरलेले नाहीत, रनवे भूभागाच्या रंगाशी जुळण्यासाठी रंगवलेले नाहीत आणि एअरफील्ड इमारती, तेजस्वी रंगांनी उभ्या असलेल्या, दहा किलोमीटरपर्यंत निरीक्षकांचे लक्ष वेधून घेतात.
कॅमफ्लाजचा पूर्ण अभाव आणि मास्किंग चिन्हे आणि सिग्नल्सच्या वापरासह एअरफील्ड सेवांची खराब व्यवस्था असलेल्या एअरफिल्ड्सवर विमानांची गर्दी आणि रेषीय व्यवस्था, एअरफील्ड पूर्णपणे अनमास्क करते.
तोफखाना आणि मशीनीकृत युनिट्स क्लृप्त्याबद्दल समान निष्काळजीपणा दर्शवतात: त्यांच्या उद्यानांची गर्दी आणि रेखीय व्यवस्था केवळ उत्कृष्ट निरीक्षण वस्तूच देत नाही तर हवेतून मारा करण्यासाठी फायदेशीर लक्ष्य देखील देते.
गोदामे आणि इतर महत्त्वाच्या लष्करी प्रतिष्ठानांना छद्म करण्यासाठी काहीही केले गेले नाही.
मी तुम्हाला आठवण करून देतो की 12 व्या यंत्रीकृत कॉर्प्सला लढाईच्या तयारीवर ठेवण्याच्या आदेशात एकाग्रतेच्या क्षेत्रामध्ये त्याची क्लृप्ती सुनिश्चित करणे आवश्यक होते.
हे पीपल्स कमिसरिएट ऑफ डिफेन्स (13) च्या आदेशानुसार होते:
1. 1.7.41 पर्यंत, सभोवतालच्या परिसराच्या रंगाशी जुळण्यासाठी सर्व एअरफील्ड्स गवताने पेरा, धावपट्टी रंगवा आणि आसपासच्या पार्श्वभूमीनुसार संपूर्ण एअरफील्ड वातावरणाचे अनुकरण करा.
3. विमानाची रेखीय आणि गर्दीची व्यवस्था कठोरपणे प्रतिबंधित आहे; विमानांची विखुरलेली आणि छद्म स्थितीमुळे त्यांची हवेतून संपूर्ण अदृश्यता सुनिश्चित होते.
4. 5.7 पर्यंत आयोजित करा. सीमा पट्टीच्या 500 किमीच्या प्रत्येक एव्हिएशन बेसिंग क्षेत्रात 8 - 10 खोटे एअरफील्ड आहेत, त्या प्रत्येकाला 40 - 50 विमान मॉक-अपसह सुसज्ज करा.
7. जबाबदार व्यक्तींच्या निरीक्षणाद्वारे हवाई क्षेत्र, गोदामे, लढाऊ आणि वाहतूक वाहनांची छलावरण तपासा. जिल्हा मुख्यालय कमांडर आणि छायाचित्रे. त्यांच्याद्वारे शोधलेल्या सर्व उणीवा त्वरित दुरुस्त केल्या पाहिजेत.
जमिनीवरील वस्तूंच्या छलावरणातील उणीवा त्वरित दूर करण्याचे आदेश देण्यात आले.
ZapOVO हवाई विभाग आणि रेजिमेंटना खालील टेलीग्राम प्राप्त झाले (21):
हवाई दलाच्या कमांडरने सर्व युनिट्सना लढाऊ तयारी ठेवण्याचे, आवश्यक प्रमाणात दारुगोळा पुरविण्याचे, एअरफील्ड, सामग्री आणि वाहतुकीसाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले. 6/21/41 रोजी अंमलबजावणीचा अहवाल द्या, मी 6/21/41 पुनरावृत्ती करतो. 18:00 पर्यंत.
NKVD सीमा सैनिक
20 जून रोजी बेलारशियन सीमा चौक्यांनी 20 जून ते 30 जून या कालावधीत सीमेचे रक्षण करण्यासाठी उपाययोजना मजबूत केल्या. विशेषतः, हे आदेश दिले होते (10):
1. जून 30, 1941 पर्यंत, कर्मचाऱ्यांसह नियोजित प्रशिक्षण आयोजित केले जाऊ नये.
2. प्रशिक्षण चौक्यांवर प्रशिक्षण शिबिरात असलेले कर्मचारी ताबडतोब लाइन आउटपोस्टवर परत जावे आणि पुढील सूचना मिळेपर्यंत त्यांना आतापासून बोलावले जाणार नाही.
4. 30 जून 1941 पर्यंत कर्मचाऱ्यांना एकही दिवस सुट्टी दिली जाणार नाही.
5. रात्रीच्या वेळी सीमा गस्त (23.00 ते 5.00 पर्यंत) प्रत्येकी तीन लोकांच्या रचनेत पाठवावी. सर्व हलक्या मशीन गनचा वापर नाईट स्क्वॉड्समध्ये अत्यंत महत्त्वाच्या दिशेने करण्यात यावा.
7. कर्तव्यासाठी लोकांच्या संख्येची गणना करा जेणेकरून 23.00 ते 5.00 पर्यंत सर्व लोक सीमेवर सेवा देतील, 23.00 पर्यंत गस्तीवरून परत येणारे आणि सेन्ट्री रक्षकांचा अपवाद वगळता.
11. सीमा रक्षक सीमा रेषेपासून 300 मीटरपेक्षा जवळ नसावेत.
20 जून ते 30 जून या कालावधीत, सीमेवरील चौक्या पूर्ण लढाई सज्जतेवर ठेवण्यात आल्या होत्या. "23.00 ते 5.00 पर्यंत सर्व लोकांनी सीमेवर सेवा करावी" असा आदेश देणारे कलम विशेषतः मनोरंजक आहे. रात्रीचा हल्ला स्पष्टपणे अपेक्षित होता.
सीमेवरील सैन्याच्या कमांडिंग स्टाफच्या कुटुंबांना बाहेर काढण्यासाठी तयार करण्यात आले होते. रेड आर्मीच्या काही युनिट्सच्या कुटुंबातील सदस्यांना प्रिबोव्हो येथे स्थलांतरित करण्यात आले - अंतर्गत व्यवहाराचे उप पीपल्स कमिश्नर, लेफ्टनंट जनरल मास्लेनिकोव्ह - 9 यांचे मेमोरँडम.
खरं तर, संपूर्ण पश्चिम आघाडीवर, भूदल आणि नौदल लढाऊ तयारीसाठी आणले गेले. कागदपत्रे याबद्दल थेट बोलतात. तुम्ही कशासाठी तयारी करत होता?
काही संशोधकांचा असा विश्वास आहे की 18 जून रोजी, सैन्याला लढाईच्या तयारीवर ठेवण्याबद्दल जनरल स्टाफकडून एक तार जिल्ह्यांना पाठविण्यात आला होता. हा दस्तऐवज अद्याप सापडला नाही. तथापि, त्याचे अस्तित्व द्वारे दर्शविले जाते:
- जनरल डी. पावलोव्हच्या तपास फाइलमधून त्याची लिंक आहे (मी खाली या समस्येकडे परत येईन);
- 18-19 जूनपासून, प्रिबोव्हो युनिट्स सतर्क होऊ लागल्या आणि 21 जून 1941 च्या तयारीच्या तारखेसह लढाईची तयारी सुरू केली.
प्रिबोव्होचा कमांडर, स्वतःच्या पुढाकाराने, जिल्हा सैन्याला लढाऊ तयारीवर ठेवू शकतो? शिवाय, PribOVO ने युद्धाचे थिएटर (मिलिटरी ऑपरेशन्सचे थिएटर), खाण पूल आणि कव्हर प्लॅन्सनुसार माइनफिल्ड्स तयार करण्यास सुरुवात केली. जिल्हा सेनापतीचे अपवादात्मक स्वातंत्र्य! ते कसे समजावून सांगावे?
मी जी झुकोव्ह यांचे मत उद्धृत करू इच्छितो. 1969 मध्ये त्यांचे "मेमोअर्स अँड रिफ्लेक्शन्स" प्रकाशित झाले. पण वर्षांनंतर, मार्शलच्या आठवणींच्या काही मसुदा आवृत्त्या प्रकाशित झाल्या. जी. झुकोव्हच्या मसुद्यातून:
टिमोशेन्को आणि झुकोव्ह यांच्यातील सर्वोच्च लष्करी नेतृत्वाने लढाईच्या फॉर्मेशन्समध्ये आगाऊ सैन्य तैनात केले असेल आणि सर्व मोक्याच्या दिशेने सैन्य गट तयार केले असतील जे जर्मन सैन्याचे प्रचंड हल्ले परतवून लावू शकतील आणि मुख्य गटांची एकत्रीकरण, एकाग्रता आणि तैनाती सुनिश्चित करू शकतील? सशस्त्र सेना?
पॉलिटब्युरो आणि स्टॅलिनच्या वैयक्तिक परवानगीशिवाय कोणीही हे करू शकत नव्हते. तुम्हाला माहिती आहेच की, आमचे सर्व महत्त्वाचे लष्करी मुद्दे आणि विशेषत: ऑपरेशनल आणि धोरणात्मक महत्त्वाचे मुद्दे पॉलिटब्युरोमध्ये ठरवले गेले होते आणि आताही ते पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या अध्यक्षीय मंडळात ठरवले जातात. २१
सादर केलेल्या दस्तऐवजानुसार, जिल्ह्यांचे सैन्य, सीमा रक्षक आणि नौदल लढाऊ तयारीसाठी आणले जात आहे. आम्ही जी. झुकोव्ह यांच्याशी सहमत होऊ शकतो की हे केवळ देशाच्या राजकीय नेतृत्वाच्या इनपुटमुळेच शक्य आहे.
 
4. युद्धापूर्वीचा शेवटचा दिवस
एफ. हॅल्डरच्या डायरीनुसार, व्ही. मोलोटोव्हने 18 जून रोजी ए. हिटलरशी भेट मागितली:
20 जून 1941.
मिस्टर मोलोटोव्हला 18.6 हवे होते. फुहररशी बोला. 22
ते 18 जून रोजी पुन्हा दिसले. 18 जून रोजी सोव्हिएत पक्षाने तातडीने बैठक मागितली हा योगायोग नाही. यावेळी: यूएसएसआरच्या सीमेवर जर्मन सैन्याचे हस्तांतरण पुन्हा सुरू झाले. आणि पश्चिम जिल्ह्यांतील गुप्तचरांनी याची पुष्टी केली.
जर्मन बाजूने बैठकीचा प्रस्ताव नाकारला. हा फक्त एक राजनैतिक डाव होता. यापूर्वी, 13 जूनच्या प्रसिद्ध TASS संदेशावर जर्मनीने कोणत्याही प्रकारे प्रतिक्रिया दिली नाही (जेथे यूएसएसआरने कथितपणे येऊ घातलेल्या जर्मन-सोव्हिएत युद्धाविषयीच्या अफवा निराधार असल्याचे घोषित केले होते, त्यामुळे जर्मनीला त्यांचे खंडन करण्यास आमंत्रित केले होते). हल्ल्याच्या अगदी आधी, जर्मन लोकांनी सोव्हिएत बाजूशी कोणताही संपर्क टाळणे पसंत केले, ज्यात त्याच्या विधानांवर प्रतिक्रिया व्यक्त केली. पीपल्स कमिसर फॉर फॉरेन अफेयर्स व्ही. मोलोटोव्ह यांनी सोव्हिएत नेतृत्वाचे हेतू खालीलप्रमाणे स्पष्ट केले:
युद्ध सुरू होण्याच्या एक आठवडा ते दीड आठवडा आधी, TASS अहवालात असे घोषित करण्यात आले होते की जर्मन आमच्या विरोधात काहीही करत नाहीत, आम्ही सामान्य संबंध राखले ... आणि हा मूर्खपणा नाही, हे आहे. बोला, मुद्द्याचे स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न. आणि त्यांनी यावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला या वस्तुस्थितीमुळे ते आमच्या दिशेने खोट्या मार्गाचा पाठपुरावा करत आहेत ... हे पाऊल निर्देशित केले गेले, हुकूम दिले गेले आणि न्याय्य ठरले जेणेकरून जर्मन लोकांना त्यांच्या हल्ल्याचे समर्थन करण्याचे कोणतेही कारण देऊ नये.
आमच्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता... शेवटचा उपाय म्हणून TASS संदेशाची गरज होती... आणि असे झाले की 22 जूनला हिटलर संपूर्ण जगासमोर आक्रमक झाला. आणि आमचे मित्रपक्ष होते. 23
व्ही. मोलोटोव्हच्या मते, युएसएसआरने आपल्या राजकीय विधानांसह भविष्यातील युद्धात अधिक फायदेशीर मुत्सद्दी आंतरराष्ट्रीय स्थिती निर्माण केली. आणि येथे जर्मनीवर लष्करी तयारीचा आरोप करण्याचे एकच कारण न देणे महत्त्वाचे होते. म्हणून, युएसएसआर जर्मनांना चिथावणी न देण्याचा प्रयत्न करीत युद्धाची तयारी करत होता.
जर्मन राजकीय नेतृत्वाने सोव्हिएत विधानांवर प्रतिक्रिया दिली नाही आणि त्याच वेळी सोव्हिएत युनियनच्या सीमेवर सैन्याचे सखोल हस्तांतरण केले. या परिस्थितीत युएसएसआरचा निर्णय म्हणजे पश्चिमेकडील जिल्ह्यांमध्ये सज्जतेचा सामना करण्यासाठी सैन्य आणणे (ते 18 तारखेला आणले जाऊ लागले).
1. एल. बेरिया पीपल्स कमिशनर ऑफ इंटर्नल अफेयर्स 2. एन. वोझनेसेन्स्की 1941 पासून पीपल्स कमिसारची 1ली डेप्युटी कौन्सिल 3. एल. मेहलिस डेप्युटी पीपल्स कमिसर ऑफ डिफेन्स
21 जून रोजी, व्ही. मोलोटोव्ह यांनी व्ही. शुलेनबर्ग यांना बोलावले आणि जर्मन विमानाद्वारे यूएसएसआरच्या राज्य सीमेचे पद्धतशीर उल्लंघन केल्याबद्दलच्या विधानाची एक प्रत दिली. यावर एफ. शुलेनबर्ग यांनी सांगितले की त्यांना याबद्दल काहीही माहिती नाही. पुढील (२३):
मग कॉम्रेड मोलोटोव्ह शुलेनबर्गला सांगतो की तो त्याला सोव्हिएत-जर्मन संबंधांमधील सामान्य परिस्थितीबद्दल विचारू इच्छितो. कॉम्रेड मोलोटोव्हने शुलेनबर्गला विचारले की काय प्रकरण आहे, अलीकडे जर्मन दूतावासातील अनेक कर्मचारी आणि त्यांच्या पत्नींनी मॉस्को सोडला आहे, यूएसएसआर आणि जर्मनी यांच्यातील युद्धाच्या अफवा अधिक तीव्र स्वरूपात पसरल्या आहेत, शांतता-प्रेमळ TASS संदेश. 13 जून जर्मनीमध्ये प्रकाशित झाले नाही, जर असेल तर युएसएसआरबद्दल जर्मनीचा असंतोष काय आहे? कॉम्रेड मोलोटोव्हने शुलेनबर्गला विचारले की तो या घटनेचे स्पष्टीकरण देऊ शकेल का.
जर्मन-सोव्हिएत संबंधांबद्दल बरेच प्रश्न जमा झाले आहेत, परंतु एफ. शुलेनबर्ग त्यांना स्पष्ट करू शकत नाहीत, कारण बर्लिनने त्यांना माहिती दिली नाही.
व्ही. शुलेनबर्ग यांनी व्ही. मोलोटोव्ह यांचे विधान बर्लिनला पोहोचवण्याचे वचन दिले. जर्मन बाजूने राजकीय विधाने आणि सोव्हिएत बाजूशी संपर्क टाळणे चालू ठेवले. जे मदत करू शकत नाही परंतु चिंताजनक असू शकते.
या संभाषणाचे वर्णन जर्मनीची स्थिती स्पष्ट करण्यासाठी राजनयिक युक्ती म्हणून केले जाऊ शकते.
त्या कठीण आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत, युएसएसआरने शक्य तितका खेळ केला. व्ही. मोलोटोव्ह आणि जी. दिमित्रोव्ह (1935-1943 मध्ये कम्युनिस्ट इंटरनॅशनलचे नेते) यांच्यातील संभाषण 21 जून 1941 रोजी येथे खूप सूचक आहे.
- झोउ एन-लाय ते चोंगकिंग ते यानान (माओ त्से-तुंग) पर्यंतच्या तारात, इतर गोष्टींबरोबरच असे सूचित केले आहे की चियांग काई-शेक जिद्दीने घोषित करतो की जर्मनी युएसएसआरवर हल्ला करेल आणि एक तारीख देखील ठरवते - 06.21. .41!
- आगामी हल्ल्याबद्दलच्या अफवा सर्व बाजूंनी वाढत आहेत.
- आपण सावध असले पाहिजे ...
- मी आज सकाळी मोलोटोव्हला कॉल केला. त्याने जोसशी बोलण्यास सांगितले. कम्युनिस्ट पक्षांसाठी परिस्थिती आणि आवश्यक सूचनांबद्दल व्हिसारिओनोविच.
- मोल.: “परिस्थिती अस्पष्ट आहे. मोठा खेळ खेळला जात आहे. सर्व काही आपल्यावर अवलंबून नाही. मी I.V शी बोलेन. काही खास असेल तर मी तुला कॉल करेन!” २४
व्ही. मोलोटोव्हने उल्लेख केलेला हा “मोठा खेळ” काय आहे? आणि त्यांनी आय. स्टॅलिनशी याबद्दल बोलण्याचे वचन दिले. सोव्हिएत नेतृत्वाने येऊ घातलेले युद्ध पाहिले. मी लष्करी निर्देश आणि आदेशांपासून पश्चिमेकडील जिल्ह्यांकडे जात आहे.
त्याच दिवशी, 21 जून, आय. स्टॅलिन यांच्यासोबत अनेक बैठका झाल्या. हे व्ही. मोलोटोव्ह होते ज्यांना प्रथम स्वीकारले गेले (18:27 वाजता). परंतु 19:05 ते 20:15 पर्यंत ते नौदलाचे पीपल्स कमिशनर एन. कुझनेत्सोव्ह आणि पीपल्स कमिसर ऑफ डिफेन्स एस. टिमोशेन्को यांनी स्वीकारले. त्यानंतर, 20:50 ते 22:20 पर्यंत, पीपल्स कमिसर ऑफ डिफेन्स एस. टिमोशेन्को आणि चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ जी. झुकोव्ह यांना आमंत्रित केले गेले.
स्टालिनने 21 जून 1941 रोजी स्वीकारलेल्या व्यक्तींच्या नोंदीतून उतारा:
1 ला टी. मोलोटोव्ह - 18.27-23.00
2. टी. व्होरोन्त्सोव्ह - 19.05-23.00
3. टी. बेरिया - 19.05-23.00
4. टी. वोझनेसेन्स्की - 19.05-20.15
5. मालेन्कोव्ह - 19.05-22.20
6. टी. कुझनेत्सोव्ह - 19.05-20.15
7. टीमोशेन्को - 19.05-20.15
8. टी. सफोनोव - 19.05-20.15
9. टीमोशेन्को - 20.50—22.20
10. टी. झुकोव्ह - 20.50-22.20
11. t. Budyonny - 20.50-22.20
12. टी. मेहलिस - 21.55-22.20
13. टी. बेरिया - 22.40-23.00
शेवटचे बाकी – 23.00
आय. स्टॅलिन यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांबद्दल आम्हाला माहिती नाही, परंतु अशी कागदपत्रे आहेत जी सैन्याला पाठवण्यात आली होती. 21-22 जूनच्या रात्री, निर्देश क्रमांक 1 (16) पश्चिम जिल्ह्यांना पाठवण्यात आला:
मी तात्काळ अंमलबजावणीसाठी पीपल्स कमिसरिएट ऑफ डिफेन्सचा आदेश प्रसारित करत आहे:
1. 22 - 23 जून 1941 दरम्यान, LVO, PribOVO, ZAPOVO, KOVO, OdVO या आघाडीवर जर्मन लोकांनी अचानक हल्ला केला. प्रक्षोभक कृतींसह हल्ला सुरू होऊ शकतो.
2. आमच्या सैन्याचे कार्य कोणत्याही प्रक्षोभक कृतींना बळी पडणे नाही ज्यामुळे मोठी गुंतागुंत होऊ शकते.
त्याच वेळी, लेनिनग्राड, बाल्टिक, वेस्टर्न, कीव आणि ओडेसा लष्करी जिल्ह्यांच्या सैन्याने जर्मन किंवा त्यांच्या सहयोगींच्या संभाव्य अचानक हल्ल्याला तोंड देण्यासाठी पूर्ण लढाई तयारीत असले पाहिजे.
ऑर्डरमध्ये संपूर्ण लढाई तयारीवर भर देण्यात आला आहे. आधीच 18-19 जून रोजी, युनिट्स लढाऊ तयारीत वाढविण्यात आली होती (कागदपत्रांनुसार, बाल्टिक स्पेशल मिलिटरी डिस्ट्रिक्टचा कमीत कमी भाग). त्यामुळे सर्व सीमावर्ती जिल्ह्यांना पीपल्स कमिशनरिएटने न आणता सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. हे लढाऊ तयारीच्या स्थितीत आहे की सैन्याने तटबंदी असलेल्या भागांवर ताबडतोब कब्जा केला आणि हल्ला परतवून लावण्याची तयारी केली.
ZapOVO तिसऱ्या, 4व्या आणि 10व्या सैन्याला ऑर्डर देते (16):
अ) 22 जून, 1941 च्या रात्री, राज्याच्या सीमेवरील तटबंदीवरील गोळीबाराच्या ठिकाणांवर गुप्तपणे कब्जा केला;
b) 22 जून 1941 रोजी पहाटेच्या आधी, सैन्य विमानचालनासह सर्व विमान उड्डाणांना फील्ड एअरफील्डवर पसरवा, काळजीपूर्वक क्लृप्ती करा;
ड) नियुक्त कर्मचाऱ्यांमध्ये अतिरिक्त वाढ न करता हवाई संरक्षणास सज्जतेचा सामना करण्यासाठी आणा. शहरे आणि वस्तू गडद करण्यासाठी सर्व उपाय तयार करा;
ई) विशेष आदेशाशिवाय इतर कोणतीही कामे करू नका.
निर्देशामध्ये खालील नोट्स आहेत: "22 जून 1941 रोजी 01:45 वाजता प्राप्त झाले," "22 जून 1941 रोजी 02:25 - 02:35 वाजता पाठवले." म्हणजेच, निर्देश क्रमांक 1 ZapOVO येथे 01:45 वाजता आला. त्यानंतर तिला जिल्ह्याच्या सैन्यात पाठवण्यात आले. हे ज्ञात आहे की URs साठी प्रशिक्षण वेळ 45 मिनिटे आहे.
तोच निर्देश KOVO ला आला. M. Purkaev (KOVO चे माजी चीफ ऑफ स्टाफ) यांनी लिहिले की:
22 जून रोजी 1 तास ते 2 तास या कालावधीत, जिल्हा सैन्याच्या कमांडरला जनरल स्टाफकडून आदेश प्राप्त झाला, ज्यामध्ये जर्मन लोकांनी राज्य सीमा ओलांडल्यास, सैन्याने संपूर्ण लढाऊ तयारी ठेवण्याची मागणी केली होती. त्यांना सर्व शक्ती आणि साधनांसह दूर केले जावे, आणि पुढील सूचना मिळेपर्यंत सीमा ओलांडू नये... 26
22 जून 1941 रोजी 00:30 वाजता जनरल स्टाफच्या ऑपरेशनल मॅनेजमेंटच्या एन्क्रिप्शन विभागाकडून संरक्षण विभागाच्या पीपल्स कमिसरिएटचे निर्देश क्रमांक 1 जनरल स्टाफच्या कम्युनिकेशन सेंटरला पाठवले गेले.
एक प्रश्न आहे: एस. टिमोशेन्को यांनी सैन्याला निर्देश पाठवण्यास इतका वेळ का लावला? पीपल्स कमिशनर एन. कुझनेत्सोव्ह यांच्यासमवेत, त्यांनी प्रथमच 20:15 वाजता I. स्टालिनला सोडले (कुझनेत्सोव्ह पुन्हा आला नाही, असे गृहीत धरले जाऊ शकते की सामान्य लष्करी निर्णय सैन्य आणि नौदलाशी सहमत होता). दुसऱ्यांदा एस. टिमोशेन्को यांनी जी. झुकोव्हसोबत 22:20 वाजता स्टॅलिन सोडले आणि जनरल स्टाफ कम्युनिकेशन सेंटरला 00:30 वाजता निर्देश प्राप्त झाला, निर्देश ZapOVO मुख्यालयात 01:45 वाजता पोहोचला (वेळेतील फरक मोठा आहे).
1. जी. मालेन्कोव्ह, सेंट्रल कमिटीच्या कार्मिक संचालनालयाचे प्रमुख 2. बी. बुड्योनी, मुख्यालयाच्या राखीव सैन्याच्या गटाचे कमांडर 3. के. वोरोशिलोव्ह जुलै-ऑगस्ट 1941, उत्तर-पश्चिम आघाडीचे कमांडर
खरे तर, 22 जून रोजी दुपारी 1:00 ते 2:00 या कालावधीत जिल्ह्यांमध्ये सैन्याला पूर्ण लढाई सज्जतेवर आणण्यासाठी आणि सीमा तटबंदीवर कब्जा करण्यासाठी निर्देश क्रमांक 1 प्राप्त झाला होता. जर आपण हे लक्षात घेतले की 18-20 जून रोजी लढाऊ तयारीत वाढ झाली आहे, तर निर्देश क्रमांक 1 तयारी प्रक्रियेचा तार्किक निष्कर्ष आहे. आणि हे कार्य निर्देशात दिलेले आहे: "जर्मनकडून संभाव्य आश्चर्यकारक हल्ल्याला सामोरे जाण्यासाठी पूर्ण लढाई तयारीत रहा." तथापि, पूर्वी सखोल विभागांसह सैन्याने राज्याच्या सीमेवरील त्यांच्या नियुक्त केलेल्या भागात मागे घेण्यात आले होते, परंतु त्यांना सीमा तटबंदीवर कब्जा करण्याची परवानगी नव्हती. आता शेवटच्या युद्धपूर्व निर्देशाने आम्हाला तटबंदी ताब्यात घेण्याचा आणि लष्करी आक्रमण परतवून लावण्यासाठी तयार राहण्याचा आदेश दिला.
22 जूनच्या रात्री नौदलालाही अलर्ट क्रमांक 1 वर ठेवण्यात आले होते. मी तुम्हाला आठवण करून देतो की 19 जून रोजी त्याला लढाऊ तयारी क्रमांक 2 वर ठेवण्यात आले होते. सैन्य आणि नौदलामध्ये पूर्वतयारी कृतींचा एक विशिष्ट समक्रमण आहे. नौदलाचे पीपल्स कमिशनर स्वत:च्या पुढाकाराने ताफ्याला संपूर्ण लढाऊ तयारीत आणू शकले नाहीत, त्याचप्रमाणे प्रिबोव्होचा कमांडर जिल्हा विभागांना स्वतःच्या पुढाकाराने लढण्यासाठी तयारीत आणू शकला नाही. ही प्रक्रिया लष्करी-राजकीय कृतींच्या सर्वसाधारण रूपरेषामध्ये समजली जाऊ शकते.
लष्करी जिल्ह्यांनी निर्देशांची अंमलबजावणी कशी केली आणि अनेक भागात पश्चिम सीमा विभाग, तोफखाना आणि विमानचालनाची तयारी कशी आहे हा प्रश्न खुला आहे. यावरून केंद्राकडून आलेल्या सूचनांची स्थानिक पातळीवर अंमलबजावणी कशी होते हे आधीच दिसून येते. युद्धानंतर, हा मुद्दा कर्नल जनरल ए. पोकरोव्स्की (पुढील प्रकरण) यांच्या कमिशनने घेतला होता.
आणि शेवटचा दस्तऐवज - 21 जून रोजी, जी. मालेन्कोव्ह यांनी मोर्चांच्या संघटनेवर आणि कमांडर्सच्या नियुक्तीवर एक मसुदा संकलित केला (14). लढाई अद्याप सुरू झालेली नाही, परंतु मोर्चे आधीच आयोजित केले जात आहेत आणि कमांडर नेमले जात आहेत. हा मसुदा आहे, परंतु दस्तऐवजाचा सार दर्शवतो की राजकीय नेतृत्व युद्धाच्या तयारीत होते. उच्च राजकीय पातळीवर युद्धाची तयारी सुरू होती असे गृहीत धरले जाऊ शकते.
युद्धापूर्वी झालेल्या लष्करी-राजकीय घटनांचा अर्थ काय होता?
हे जोडण्यासारखे आहे की सर्व निर्देश आणि आदेशांद्वारे चालणारा लाल धागा म्हणजे "प्रक्षोभांना बळी पडू नका" आणि कोणत्याही परिस्थितीत स्वतःला चिथावणी देऊ नका. जर्मनीला "शुद्ध" आक्रमक म्हणून जगासमोर हजर व्हावे लागले आणि यूएसएसआरला सहयोगी मिळाले आणि ते हिटलरविरोधी युतीमधील सहभागींपैकी एक बनले. युद्धाच्या पूर्वसंध्येला आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीची उलथापालथ आणि गुंतागुंत हा एक वेगळा गंभीर विषय आहे.
 
5. युद्धाचे पहिले दिवस - झुकोव्हची योजना!
युद्धाची तयारी केली जात आहे, जी झुकोव्हसह सर्व संस्मरणकार जवळ येत असलेल्या युद्धाबद्दल बोलत आहेत. रेड आर्मीचा जनरल स्टाफ कशाची तयारी करत होता?
मी तुम्हाला आठवण करून देतो की युएसएसआरच्या सरकारने मंजूर केलेल्या सैन्याच्या धोरणात्मक तैनातीच्या तत्त्वांनुसार, युद्धाच्या पहिल्या टप्प्यात जिल्हा सैन्याची जमवाजमव आणि एकाग्रतेसाठी कव्हर (संरक्षणात्मक कृती) प्रदान केले गेले होते. गतिशीलता आणि एकाग्रता 20-30 दिवसांत घडली पाहिजे. या वेळी, "काही शत्रू यश" अनुमत होते (KOVO आणि कमांड पोस्टवरील जनरल स्टाफ यांच्यातील पत्रव्यवहारातून). ZapOVO साठी 25 व्या दिवशी (1) एक सामान्य आक्रमण सुरू करण्याची योजना होती:
सैन्याच्या एकाग्रतेच्या 20 दिवसांच्या दरम्यान आणि ते आक्रमक होण्यापूर्वी, सैन्याने सक्रियपणे संरक्षण करणे, तटबंदी असलेल्या भागांवर अवलंबून राहणे, आमच्या सीमा घट्टपणे बंद करणे आणि जर्मनांना आमच्या प्रदेशावर आक्रमण करण्यापासून रोखणे बंधनकारक आहे.
जर रेल्वे सैन्य दलाच्या वाहतुकीच्या योजनेनुसार संपूर्णपणे चालत असेल तर, जमाव सुरू झाल्यापासून 25 दिवसांनी सामान्य आक्रमणात संक्रमणाचा दिवस निश्चित केला पाहिजे.
कीव मिलिटरी डिस्ट्रिक्टसाठी, त्याच्या मोठ्या आकारमानामुळे आणि कमकुवत वाहतूक पायाभूत सुविधांमुळे, जमाव सुरू झाल्यापासून 30 व्या दिवशी आक्रमण सुरू होऊ शकते (1):
परिणामी, नैऋत्येकडील रेल्वेमार्गांच्या सध्याच्या क्षमतेसह, आघाडीच्या सैन्याच्या मुख्य सैन्याची एकाग्रता जमाव सुरू झाल्यापासून 30 व्या दिवशीच पूर्ण केली जाऊ शकते, त्यानंतरच सामान्य आक्रमण करणे शक्य होईल. वर दिलेली कार्ये सोडवा.
माइनफिल्ड, अँटी-टँक अडथळे आणि टाकी-धोकादायक दिशानिर्देशांमध्ये तोफखाना ब्रिगेडसह, नियुक्त केलेल्या मागील रेषेपर्यंत प्रारंभिक कालावधीसाठी कव्हर तपशीलवार संरक्षणात्मक उपायांची योजना करते. आणि त्याच वेळी, सैन्याला अनुकूल परिस्थितीत आक्रमण करण्यास तयार राहावे लागले. परंतु जमवाजमव झाल्यानंतर सामान्य आक्रमण शक्य आहे. KOVO साठी 30 व्या दिवशी.
के. रोकोसोव्स्की (9व्या मेकॅनाइज्ड कॉर्प्सचे माजी कमांडर, KOVO मध्ये तैनात) जर्मन हल्ल्यापूर्वीच्या परिस्थितीचे वर्णन करतात:
पोलंड आणि फ्रान्समधील जर्मन सैन्याच्या कृतींच्या स्वरूपाचा बारकाईने अभ्यास केल्यावर, मला हे समजू शकले नाही: जर्मन लोकांनी हल्ला केल्यास या परिस्थितीत आमच्या सैन्यासाठी कृतीची योजना काय आहे? फॉरवर्ड एअरफील्ड्सवरील आमच्या विमानचालनाची एकाग्रता आणि पुढच्या ओळीत मध्यवर्ती महत्त्वाच्या गोदामांचे स्थान लक्षात घेता, हे पुढे झेप घेण्याच्या तयारीसारखे वाटले आणि सैन्याची व्यवस्था आणि सैन्यात केलेल्या क्रियाकलाप याशी सुसंगत नाहीत.
जरी जर्मन लोकांनी आपले सैन्य आमच्या सीमेजवळ केंद्रित करण्यास सुरुवात केली, त्यांना पश्चिमेकडून स्थानांतरित केले, ज्याबद्दल जनरल स्टाफ आणि KOVO कमांडला माहिती नसते, तरीही आमच्यामध्ये कोणतेही बदल झाले नाहीत. अगम्य शांततेचे वातावरण जिल्ह्यातील सैन्यावर वर्चस्व गाजवत राहिले. हे खरे आहे, ही आत्मसंतुष्टता वरिष्ठ कमांड स्टाफमध्ये सामायिक केली गेली नाही. आमचे मत असे होते की आम्ही युद्धाच्या पूर्वसंध्येला होतो. हवेत युद्धाचा वास येत होता, आणि फक्त आंधळे आणि बहिरे यांना ते लक्षात आले नाही किंवा लक्षात घ्यायचे नव्हते ...
कोणत्याही परिस्थितीत, जर कोणतीही योजना असेल, तर ती स्पष्टपणे युद्धाच्या सुरूवातीस विकसित झालेल्या परिस्थितीशी सुसंगत नव्हती, ज्यामुळे युद्धाच्या सुरुवातीच्या काळात आमच्या सैन्याचा मोठा पराभव झाला. २७
के. रोकोसोव्स्की सैन्याच्या पुढे झेप घेण्याच्या तयारीबद्दल बोलतो. हे पद्धतशीर संरक्षणापेक्षा प्रति-स्ट्राइक धोरण आहे.
मुख्य लष्करी योजना कशी अंमलात आणली गेली? पीपल्स कमिसर ऑफ डिफेन्सचे पहिले निर्देश हे दर्शवू शकतात. युद्धाच्या सुरुवातीच्या क्षणी, जर्मन आघाताची संपूर्ण शक्ती आणि त्याचे भविष्यातील परिणाम माहित नसताना, पीपल्स कमिसरियट ऑफ डिफेन्सने युद्धाची आपली दृष्टी ओळखली. याव्यतिरिक्त, मुख्य कमांडचे मुख्यालय केवळ 24 जून रोजी तयार केले जाते. आणि परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर ३० जून रोजी राज्य संरक्षण समिती (जीकेओ) आयोजित करण्यात आली. जर्मन हल्ला अंदाज करण्यायोग्य होता आणि कागदपत्रांच्या आधारे, लष्करी आणि राजकारणी दोघेही त्याची तयारी करत होते. म्हणजेच, परिस्थिती गंभीर होती, परंतु सामान्य होती. आणि त्या क्षणी सैन्याला कारवाई करण्यापासून कोणीही रोखले नाही.
जर्मनीसह युएसएसआरच्या सशस्त्र संघर्षाचे नेतृत्व
हल्ल्यानंतर लगेचच, पश्चिम जिल्ह्यांना 22 जून रोजी 7:15 वाजता पाठवलेला निर्देश क्रमांक 2 प्राप्त झाला, ज्याने (17) आदेश दिले:
1. सैन्याने, त्यांच्या सर्व शक्ती आणि साधनांसह, शत्रूच्या सैन्यावर हल्ला केला आणि त्यांनी सोव्हिएत सीमेचे उल्लंघन केलेल्या भागात त्यांचा नाश केला.
2. शत्रूच्या विमानांची एकाग्रता क्षेत्रे आणि त्यांच्या भूदलाचे गट स्थापन करण्यासाठी टोही आणि लढाऊ विमाने वापरणे.
बॉम्बर आणि हल्ला विमानांकडून शक्तिशाली स्ट्राइक वापरून, शत्रूच्या एअरफील्डवरील विमाने आणि त्याच्या भूदलाच्या बॉम्ब गटांना नष्ट करा.
जर्मन भूभागावर 100-150 किमी खोलीपर्यंत हवाई हल्ले केले पाहिजेत.
बॉम्ब Koenigsberg आणि Memel.
विशेष सूचना मिळेपर्यंत फिनलंड आणि रोमानियाच्या प्रदेशावर छापे टाकू नका.
पीपल्स कमिसरिएटने सर्व प्रथम, आक्रमण करणाऱ्या शत्रूला हुसकावून लावण्याचे आदेश दिले. पुढे, ऑर्डरमध्ये विमानचालनाचा समावेश असेल, ज्याने शत्रूच्या विमानचालनावर हल्ला केला पाहिजे, 100-150 किमी पर्यंतच्या प्रदेशात त्याच्या सैन्याच्या संचयनावर.
आधीच 22 जूनच्या संध्याकाळी 21:15 वाजता, निर्देश क्रमांक 3 जिल्ह्यांना (आता नामांतरित मोर्चा) पाठवण्यात आला होता. निर्देशामध्ये 23-24 जून (25) साठी सैन्यांसाठी कार्ये निश्चित केली आहेत:
अ) उत्तर-पश्चिम आणि पश्चिम आघाड्यांवरील सैन्याने एकाग्र केंद्रित हल्ल्यांसह, शत्रूच्या सुवाल्की गटाला वेढा घातला आणि नष्ट करा आणि 24 जूनच्या अखेरीस सुवाल्की क्षेत्र ताब्यात घ्या;
b) यांत्रिकी कॉर्प्सच्या शक्तिशाली संकेंद्रित स्ट्राइकसह, दक्षिण-पश्चिम आघाडीचे सर्व विमान आणि 5 आणि 6A च्या इतर सैन्याने, व्लादिमीर-व्होलिंस्की, ब्रॉडीच्या दिशेने पुढे जाणाऱ्या शत्रू गटाला घेरून नष्ट करा. 24 जूनच्या अखेरीस, लुब्लिन प्रदेश काबीज करा.
यासाठी आदेश देण्यात आला होता (25):
b) उत्तर-पश्चिम आघाडीच्या सैन्याने, बाल्टिक समुद्राच्या किनार्याला घट्टपणे पकडले, कौनास क्षेत्रापासून शत्रूच्या सुवाल्की गटाच्या पाठीमागे आणि मागील बाजूस एक शक्तिशाली पलटवार केला, पश्चिम आघाडीच्या सहकार्याने त्याचा नाश केला आणि शेवटी 24 जून, सुवाल्की क्षेत्र काबीज करा.
क) वेस्टर्न फ्रंटच्या सैन्याने, शत्रूला वॉर्साच्या दिशेने रोखून धरून, सुवाल्की शत्रू गटाच्या पाठीमागे आणि मागील बाजूस कमीतकमी दोन यांत्रिक कॉर्प्स आणि फ्रंट एव्हिएशनच्या सैन्यासह एक शक्तिशाली पलटवार सुरू केला आणि त्याचा नाश केला. उत्तर-पश्चिम आघाडी आणि, 24 जूनच्या अखेरीस, सुवाल्की क्षेत्र ताब्यात घ्या.
ड) नैऋत्य आघाडीच्या सैन्याने, हंगेरीसह राज्याची सीमा घट्ट धरून, 5 आणि 6 A च्या सैन्यासह लुब्लिनच्या सामान्य दिशेने केंद्रित हल्ले, कमीतकमी पाच यांत्रिक कॉर्प्स आणि सर्व फ्रंट एव्हिएशन, शत्रू गटाला घेरून नष्ट केले. व्लादिमीर-वॉलिंस्की, क्रिस्टीनोपोल आघाडीवर, 26 जूनच्या अखेरीस, लुब्लिन प्रदेश काबीज करा. क्राकोच्या दिशेने सुरक्षितपणे स्वत: साठी प्रदान करा.
म्हणजेच संपूर्ण आघाडीवर आक्षेपार्ह योजना आखण्यात आली होती. अशा आगामी आक्षेपार्ह ऑपरेशन्ससाठी, के. रोकोसोव्स्कीच्या म्हणण्यानुसार, सीमेजवळील एअरफील्डवर लक्ष केंद्रित करणे, यांत्रिकी कॉर्प्स खेचणे आणि उडी मारण्याची तयारी करणे आवश्यक होते. पण त्याच वेळी लष्कर पूर्णपणे जमले नव्हते. आणि सर्व संभाव्य शक्तींचा वापर करून शत्रूचा हल्ला झाल्यास आघाडीच्या सैन्याच्या स्थानामुळे त्यांना कठीण स्थितीत ठेवले जाते.
निर्देश क्रमांक 2 आणि क्रमांक 3 वर जी. झुकोव्ह आणि एस. टिमोशेन्को यांनी स्वाक्षरी केली होती. नंतर, जी. झुकोव्ह यांनी त्यांच्या आठवणींमध्ये लिहिले की त्यांना निर्देशांवर स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडले गेले (कोण आणि का?). परंतु मी पुन्हा एकदा पुनरावृत्ती करतो, हे समजून घेणे आवश्यक आहे की पहिल्या तास आणि दिवसांमध्ये पीपल्स कमिसरिएटने स्वतंत्रपणे काम केले. सैन्याच्या क्रियाकलापांवर नियंत्रण नंतर सुरू करण्यात आले. आपण लष्करी संस्मरण आणि आठवणींबद्दल सावधगिरी बाळगली पाहिजे. अनेकदा त्यांचे लेखक त्यांच्या कृती आणि निर्णयांना न्याय्य ठरवण्याचा आणि पुन्हा स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करतात.
मोर्चेकऱ्यांना पाठवलेल्या आक्षेपार्ह निर्देशांची अंमलबजावणी झाली नाही, सैन्याशी संवाद तुटला, सैन्याचे काय चालले आहे हे मोर्चेकऱ्यांनाच कळत नव्हते, तुकड्यांना काय चालले आहे हे सैन्याला कळत नव्हते - परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात होती. .
आज आपण जनरल स्टाफच्या कृतींबद्दलच्या तुकड्यांच्या माहितीवरून न्याय करू शकतो. निर्देश क्रमांक 2 आणि क्रमांक 3 याचा स्पष्ट पुरावा होता. रेड आर्मीचे चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जी. झुकोव्ह आणि पीपल्स कमिसर ऑफ डिफेन्स एस. टिमोशेन्को यांच्या कृती मुख्य लष्करी योजनेशी किती प्रमाणात जुळल्या? किंवा जनरल स्टाफने युद्धाच्या पहिल्याच दिवशी संपूर्ण आघाडीवर आक्रमण करण्याचा आदेश देऊन स्वतःच्या काही प्रकारच्या योजनेनुसार कार्य केले?
या प्रश्नांचा सविस्तर अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
 
धडा 2. जनरल पोक्रोव्स्कीचे कमिशन
 
दुसरे महायुद्ध ही एक मोठी शोकांतिका असण्याबरोबरच एक मोठा ऐतिहासिक अनुभव देखील आहे, ज्यामध्ये केवळ लष्करी घटक (शस्त्रे, रणनीती आणि रणनीती)च नाही तर औषध, संस्कृती, नवीन तंत्रज्ञान आणि सामाजिक बदल यांचाही समावेश आहे. युद्ध यातील प्रत्येक पैलूचा अनेक मुद्द्यांमध्ये विस्तार केला जाऊ शकतो. द्वितीय विश्वयुद्धाचा अभ्यास करण्याचे महत्त्व केवळ प्रचाराच्या गरजेद्वारेच नव्हे तर लष्करी घटना, पराभव आणि यशाची कारणे यांच्या गंभीर वैज्ञानिक अभ्यासाच्या गरजेद्वारे देखील निर्धारित केले जाते, जे वस्तुनिष्ठ सामग्रीच्या वस्तुनिष्ठ सूचीवर आधारित आहे.
लष्करी इतिहासकारांनी 1941-1945 च्या घटनांचे विश्लेषण केले नाही असे समजणे चुकीचे ठरेल. परंतु हे विश्लेषणात्मक कार्य, प्रचाराच्या क्रियाकलापांपेक्षा वेगळे, बंद स्वरूपाचे होते. आणि या दिशेने काम काही कालावधीनंतरच सर्वसामान्यांना उपलब्ध होते.
दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर लगेचच, प्रत्येक विजयी देशाने मिळवलेल्या नवीन लष्करी अनुभवाचे सामान्यीकरण करण्याचे काम सुरू केले. युद्धोत्तर सशस्त्र दलांच्या संघटनेसाठी उपाय आवश्यक होते जे नवीन वास्तविकता पूर्ण करतील. आणि यासाठी लष्करी कारवायांचे तपशीलवार वर्णन करणे आणि त्यांचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे.
तर, विशेषतः, आधीच 1946-1947 मध्ये. अमेरिकन कमांडने पकडलेल्या जर्मन जनरल आणि अधिकाऱ्यांच्या मोठ्या गटाला (ए. केसेलरिंग, ओ. स्कॉर्जेनी, एच. मँटेलफेन आणि इतर) यूएस सशस्त्र दलाच्या मुख्यालयाच्या लष्करी इतिहास विभागात काम करण्यासाठी आकर्षित केले. जर्मन जनरल्सच्या कार्याच्या आयोजकांपैकी एक जर्मन जनरल स्टाफचे माजी प्रमुख एफ. हाल्डर होते, जे 1950 ते 1959 पर्यंत होते. यूएस आर्मीच्या ऐतिहासिक विभागात काम केले.
सर्वसाधारणपणे, द्वितीय विश्वयुद्धाच्या घटनांचे वर्णन करण्यासाठी बहुतेक देशांतील लष्करी तज्ञांचे मुख्य कार्य 1940 च्या उत्तरार्धापासून 1961 पर्यंत झाले. या क्षेत्रातील यूएसएसआरचे कार्य देखील निर्दिष्ट चौकटीत बसते.
 
1. रेड आर्मीचे जनरल आणि अधिकारी यांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी "जनरल पोक्रोव्स्की कमिशन" चे कार्य
महान देशभक्त युद्धाच्या अनुभवाचा अभ्यास करण्याचे निर्णय उच्च राज्य पातळीवर घेण्यात आले. 1946 च्या वसंत ऋतूत, सैन्य, तांत्रिक, वैद्यकीय, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये युद्धाचा अभ्यास करण्याचे निर्णय घेण्यात आले.
उदाहरणार्थ, 26 मार्च 1946 रोजी, "1941-1945 च्या ग्रेट देशभक्तीपर युद्धादरम्यान सोव्हिएत औषधांच्या वैज्ञानिक विकास आणि अनुभवाच्या सामान्यीकरणावर" यूएसएसआर क्रमांक 664 च्या मंत्री परिषदेचा डिक्री जारी करण्यात आला. या ठरावामुळे वैद्यकीय क्षेत्रात वैज्ञानिक कार्याला चालना मिळाली. हे काम 1946 ते 1950 पर्यंत चालू राहिले आणि 35 खंडांच्या "1941-1945 च्या ग्रेट देशभक्त युद्धातील सोव्हिएट मेडिसिनचा अनुभव" चे संकलन पूर्ण केले. शिक्षणामध्ये खूप मनोरंजक कार्य केले गेले आहे, परंतु मी त्याचे विश्लेषण दुसर्या कामात करेन.
मे 1946 मध्ये, जनरल स्टाफचे लष्करी ऐतिहासिक संचालनालय तयार केले गेले. या विभागाची कार्ये अशीः
- महान देशभक्त युद्धाचे वर्णन तयार करणे;
- वैयक्तिक ऑपरेशन्सचे वर्णन आणि लष्करी दृष्टिकोनातून सर्वात मनोरंजक लढाया;
- द्वितीय विश्वयुद्धादरम्यान लष्करी कलेच्या इतिहासावरील काही विषयांचा विकास.
लष्करी ऐतिहासिक संचालनालयाच्या कार्याचा एक परिणाम "महान देशभक्त युद्धाची संक्षिप्त रणनीतिक रूपरेषा" असायला हवा होता. या निबंधात केवळ युद्धाच्या घटनांचे संक्षिप्त वर्णनच नाही तर यूएसएसआरच्या लष्करी कलेच्या विकासावरील निष्कर्ष देखील समाविष्ट आहेत.
22 मार्च 1949 रोजी, संघटनात्मक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि नियुक्त कार्ये पूर्ण करण्यासाठी, यूएसएसआर सशस्त्र सेना मंत्रालयाच्या आदेशानुसार, मुख्य लष्करी वैज्ञानिक संचालनालय आयोजित केले गेले, ज्यामध्ये हे समाविष्ट होते:
- लष्करी-ऐतिहासिक विभाग;
- रणनीती आणि कार्यात्मक कला संशोधन संचालनालय;
- वैधानिक व्यवस्थापन.
कर्नल जनरल ए. पोकरोव्स्की यांना नव्याने तयार केलेल्या विभागाचे प्रमुख म्हणून नियुक्त करण्यात आले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली, मागील युद्धाच्या माहितीचे संकलन, विश्लेषण आणि संरचना घडली. या कामाचा एक भाग म्हणून, प्राथमिक माहिती गोळा करण्यासाठी रेड आर्मीचे जनरल आणि अधिकारी यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. (मी पुन्हा एकदा लक्षात घेतो की अमेरिकन अभ्यासात एक समान प्रक्रिया घडली - जर्मन सेनापतींच्या आठवणी गोळा केल्या गेल्या.) बहुतेकदा इतिहासकारांमध्ये, "जनरल पोक्रोव्स्की कमिशन" असे म्हटले जाते. केवळ येथे हे लक्षात ठेवण्यासारखे आहे की हे सर्व महान देशभक्त युद्धाच्या घटनांचे वर्णन संकलित करण्यासाठी माहिती संकलनाचा एक भाग म्हणून घडले.
दुसरा मुद्दा विचारात घेण्यासारखा आहे की त्यांच्या संस्मरणांमध्ये, जर्मन आणि सोव्हिएत दोन्ही सेनापतींनी अनेकदा त्यांच्या कृती आणि अपयशांचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. एक उल्लेखनीय उदाहरण, एफ. हॅल्डर, हे पहिले होते ज्याने लष्करी प्रकरणांमध्ये हिटलरचा हस्तक्षेप केला नसता, तर जर्मनीला अधिक अनुकूल परिणाम मिळाले असते.
महान देशभक्त युद्धाच्या वैज्ञानिक संशोधनाच्या विषयाकडे परत येताना, हे लक्षात घेतले पाहिजे की हे युद्ध आणि विशेषत: सुरुवातीच्या काळात यूएसएसआरमध्ये अभ्यास केला गेला नाही असा विचार करणे योग्य नाही. अभ्यास केला गेला, परंतु बर्याच काळापासून ते लोकांच्या विस्तृत श्रेणीसाठी प्रवेश करण्यायोग्य नव्हते.
जनरल पोक्रोव्स्कीच्या कमिशनने युद्धाच्या सुरुवातीच्या काळात खूप लक्ष दिले. मात्र येथे कागदपत्रे व साहित्याचा अभाव निर्माण झाला. वस्तुस्थिती अशी आहे की युद्धाच्या सुरुवातीच्या काळात, जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात ऑपरेशनल लष्करी कागदपत्रे गमावली गेली. ही पोकळी भरून काढणे गरजेचे होते.
1949-1950 मध्ये या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी. लष्करी इतिहास विभागाने युद्धाच्या सुरुवातीच्या काळात भाग घेतलेल्या रेड आर्मीच्या माजी कमांडर्सचे सर्वेक्षण केले. जिल्हा, सैन्य, कॉर्प्स आणि विभागांच्या माजी कमांडर्सना (ज्यांनी 22 जून 1941 पर्यंत पश्चिम सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये कमांड पोझिशन्स भूषवले होते) प्रश्न पाठवले गेले. सर्व प्राप्तकर्त्यांना (202 लोक) पत्रे पाठवली गेली होती ज्यात त्यांना युद्धाच्या सुरुवातीच्या काळातील - जून-सप्टेंबर 1941 च्या घटनांचे वर्णन करण्यास सांगितले होते.
सुरुवातीच्या सर्वेक्षणातील बहुसंख्य अनुत्तरित राहिले. 202 जणांपैकी फक्त 33 जणांनी उत्तरे दिली. अन्य १५ जणांनी उत्तर देण्यास नकार दिला. उर्वरित 164 जणांनी पत्राकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले.
विनंत्या प्राप्तकर्त्यांमध्ये सर्वात महत्वाचे म्हणजे सीमावर्ती जिल्ह्यांचे कमांडर (सैन्य कमांडर आणि जिल्हा मुख्यालयाचे प्रमुख). 7 विनंत्यांपैकी, फक्त एम. पुरकाएव, कीव स्पेशल मिलिटरी डिस्ट्रिक्टचे माजी चीफ ऑफ स्टाफ यांनी अशा संबोधितांना प्रतिसाद दिला. आणखी दोन, एम. झाखारोव (ओडेसा मिलिटरी डिस्ट्रिक्टचे चीफ ऑफ स्टाफ) आणि एफ. कुझनेत्सोव्ह (बाल्टिक स्पेशल मिलिटरी डिस्ट्रिक्टचे कमांडर) यांनी लेखी विनंतीला प्रतिसाद देण्यास नकार दिला. त्यांच्याशी चर्चा झाली. आतापर्यंत, या संभाषणाच्या निकालांवर आधारित कोणतेही दस्तऐवज सापडले नाहीत.
7 जुलै 1951 रोजी जनरल स्टाफने ग्रेट देशभक्त युद्धाचे वर्णन करण्यासाठी तीन वर्षांच्या कार्य योजनेला मंजुरी दिली. मुख्य कार्य ज्यावर लष्करी ऐतिहासिक संचालनालयाने काम करायचे होते ते अजूनही "संक्षिप्त सामरिक रूपरेषा" ("संक्षिप्त धोरणात्मक वर्णन" असे नाव दिले गेले) होते.
1952 च्या सुरूवातीस, सेनापतींकडून प्राप्त झालेल्या सर्व प्रतिसादांवर प्रक्रिया केली गेली. लष्करी इतिहास विभागाने सर्वेक्षण फॉर्म पुन्हा तयार केला आहे. परिणामी, संयुक्त शस्त्र सेनापती आणि अधिकारी, तोफखाना कमांडर आणि हवाई दल कमांडर यांच्यासाठी प्रश्नांसह नवीन सर्वेक्षण फॉर्म संकलित केले गेले (त्यानंतर, प्रश्न संकलित केले गेले आणि सीमावर्ती जिल्ह्यांच्या गुप्तचर विभागाच्या प्रमुखांना पाठवले गेले). हे प्रश्न 1952-1953 मध्ये पाठवण्यात आले होते. ज्यांनी त्यांच्या आठवणी पाठवल्या नाहीत त्यांच्यासाठी स्मरणपत्र म्हणून.
मार्च 1953 मध्ये, लष्करी इतिहास विभागाने पाठवलेल्या सर्व विनंत्या आणि मिळालेल्या प्रतिसादांची तपशीलवार नोंद संकलित केली.
आय. स्टॅलिनचा मृत्यू (5 मार्च) आणि यूएसएसआरमध्ये होणाऱ्या राजकीय प्रक्रियांनी लष्करी ऐतिहासिक संचालनालयाच्या कार्यावर आपली छाप सोडली:
- यूएसएसआर संरक्षण मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार, 316895 (1954), अंतिम दस्तऐवजासाठी एक नवीन रचना तयार करणे आवश्यक होते - एक धोरणात्मक रूपरेषा;
- 1956 मध्ये (20 व्या काँग्रेसनंतर - फेब्रुवारी 1956) लष्करी ऐतिहासिक संचालनालयात नेतृत्व बदल झाले. 8 जून 1956 रोजी लष्कराचे जनरल व्ही. कुरासोव्ह यांची विभागप्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. ए. पोक्रोव्स्की यांना विभागाचे उपप्रमुख म्हणून नियुक्त करण्यात आले.
1. ए. पोकरोव्स्की कर्नल जनरल 2. व्ही. कुरासोव्ह आर्मी जनरल 3. एस. प्लॅटोनोव्ह लेफ्टनंट जनरल
परंतु त्याच वेळी, युद्धाच्या सुरुवातीच्या काळातील आठवणी गोळा करण्याचे काम चालू राहिले. 1955-1956 मध्ये रेजिमेंटल आणि डिव्हिजनल लेव्हलच्या माजी कमांड स्टाफला (ज्यांनी 22 जून 1941 रोजी या पदांवर कब्जा केला होता) प्रश्न पाठवले गेले. कामाच्या या टप्प्यावर, परिस्थिती, लढाऊ तयारी आणि लहान लष्करी युनिट्सच्या शत्रुत्वात सहभाग स्पष्ट केला गेला.
1957-1960 मध्ये युद्धाबद्दल प्राप्त झालेल्या सामग्रीवर प्रक्रिया केली गेली आणि रणनीतिक निबंधावर काम केले गेले. 1960 पर्यंत मुख्य संशोधन कार्य पूर्ण झाले. आणि 1961 मध्ये, हा अभ्यास "1941-1945 च्या महान देशभक्त युद्धावरील धोरणात्मक निबंध" या शीर्षकाखाली प्रकाशित झाला.
युद्धाच्या सुरूवातीस लढाईच्या कमांडरच्या मुलाखती दरम्यान गोळा केलेली सामग्री केवळ निबंध संकलित करण्यासाठी वापरली जात नव्हती. रेड आर्मीच्या चुकांवर काम म्हणून सामग्री वापरली गेली. अशाप्रकारे, 1956 मध्ये, लेफ्टनंट जनरल एस. प्लॅटोनोव्ह (लष्करी इतिहास विभागाचे प्रमुख) यांनी "महान देशभक्त युद्धाच्या तयारीच्या अनुभवातून आणि त्याच्या सुरुवातीच्या काळात काही धड्यांवर" या विषयावर एक अहवाल तयार केला.
सर्वसाधारणपणे, लष्करी-ऐतिहासिक विभागाच्या कार्यांचा अभ्यास केला:
- सोव्हिएत सैन्याच्या सामरिक आणि फ्रंट-लाइन ऑपरेशन्स;
- लढण्याच्या पद्धती;
- विविध प्रकारच्या सशस्त्र दलांचा वापर आणि परस्परसंवाद;
- आक्षेपार्ह ऑपरेशन्सची तयारी आणि आचरण;
- मुख्य हल्ल्यांचे दिशानिर्देश निश्चित करण्याचे मुद्दे;
- लष्करी ऑपरेशन्सची आश्चर्य आणि परिणामकारकता साध्य करण्याच्या समस्या;
- नेतृत्व आणि परस्परसंवादाची प्रणाली.
सर्वेक्षण सामग्रीचे प्रकाशन
लष्करी नेत्यांच्या 1949-1956 च्या सर्वेक्षणातील सामग्रीसह पुढील कामाच्या प्रस्तावांपैकी एक. काही सर्वात मनोरंजक साहित्य प्रकाशित झाले. सप्टेंबर 1956 मध्ये, लष्करी वैज्ञानिक संचालनालयाच्या बैठकीत, युद्धाच्या सुरुवातीच्या काळातील आठवणींचा काही भाग प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सर्वेक्षण साहित्य निवडले आणि प्रकाशनासाठी संपादित केले. (सर्व संपादित साहित्य संरक्षण मंत्रालयाच्या सेंट्रल आर्काइव्हजमध्ये संग्रहित आहे.) संपादकीय कार्य 1959 मध्ये पूर्ण झाले, परंतु तयार केलेल्या संस्मरण कधीच प्रकाशित झाले नाहीत. बर्याच काळापासून, सर्वेक्षण सामग्रीचे वर्गीकरण केले गेले. कदाचित या सामग्रीच्या प्रकाशनासह, युद्धाच्या सुरुवातीबद्दल सार्वजनिक चर्चा कमी मिथकांसह अधिक ठोस होईल.
"जनरल पोक्रोव्स्की कमिशन" ची सामग्री प्रथम 1989 मध्ये मिलिटरी हिस्टोरिकल जर्नलमध्ये प्रकाशित झाली. 1952-1953 पर्यंतच्या लष्करी नेत्यांच्या सर्वेक्षणातील प्रतिसादांचा काही भाग मासिकाने प्रकाशित केला.
सर्वेक्षण सामग्रीसह मोठ्या प्रमाणावर काम संशोधक एस. चेकुनोव्ह यांनी केले होते, ज्यांनी 2017 मध्ये "मी केवळ स्मृतीतून लिहित आहे... रेड आर्मीचे कमांडर" या शीर्षकाचा मुख्य भाग तयार केला आणि प्रकाशित केला. महान देशभक्त युद्धाचे दिवस. पुस्तकात रेड आर्मीच्या 79 कमांडर (22 जून 1941 रोजी कमांड पोझिशन धारण केलेल्या) यांच्या संस्मरणांचा समावेश आहे.
एस. चेकुनोव्ह यांनी निदर्शनास आणून दिले की सर्व साहित्य सापडले नाही. परंतु, तरीही, युद्धाच्या सुरुवातीच्या काळातील बहुतेक संस्मरण प्रकाशित केले गेले. आणि या आठवणी युद्धपूर्व घटनांबद्दल, तयारीची पातळी आणि शत्रुत्वाच्या पहिल्या महिन्यांबद्दल सर्वात मौल्यवान स्त्रोत आहेत. या दस्तऐवजांचे विश्लेषण आम्हाला 1941 च्या उन्हाळ्यात लष्करी आपत्तीच्या काही कारणांचे मूल्यांकन करण्यास अनुमती देते.
 
2. रेड आर्मीच्या जनरल्ससाठी पाच मुख्य प्रश्न
आता आपण थेट ए. पोकरोव्स्कीच्या युद्धाच्या सुरुवातीच्या काळातील सर्वेक्षण सामग्रीमधील पुराव्याकडे वळूया. या डेटाच्या अभ्यासामुळे बरीच मौल्यवान माहिती मिळते, ज्यामुळे आम्हाला 1941 च्या उन्हाळ्यात पश्चिमेकडील जिल्ह्यांतील सैन्यात काय घडत होते याची अधिक पूर्णपणे कल्पना करता येते. अशा महत्त्वाच्या सामग्रीचा युद्धाच्या सुरुवातीच्या काळातील अभ्यासात समावेश करणे आवश्यक आहे. .
अर्थात, मी येथे सर्व साहित्य देऊ शकत नाही. भविष्यात, मी वैयक्तिक समस्या, जिल्हे आणि सैन्यावर ही सामग्री पद्धतशीरपणे मांडण्याची योजना आखत आहे. या प्रकारचे पद्धतशीरीकरण केवळ सामान्यपणे चालू असलेल्या तयारी आणि लष्करी प्रक्रिया दर्शविण्यास शक्य करेल जे वेगवेगळ्या लष्करी जिल्ह्यांमध्ये भिन्न आहेत, परंतु सर्व स्वारस्य असलेल्यांसाठी सामग्रीच्या या मोठ्या श्रेणीची समज देखील सुलभ करेल. मी “मिलिटरी हिस्टोरिकल जर्नल” आणि एस. चेकुनोव्ह यांच्या “मी केवळ स्मृतीतूनच लिहित आहे” या पुस्तकातून साहित्य घेतले (त्याच्या लिंक वर दिल्या आहेत).
तर, लष्करी इतिहास विभागाला कशात रस होता (सर्व प्रश्न पुस्तकाच्या शेवटी सूचीबद्ध आहेत). खालील सर्वेक्षण फॉर्म उपलब्ध होते (26):
- एकत्रित शस्त्र कमांडर (लष्करी जिल्ह्यांचे माजी कमांडर, सैन्य, कॉर्प्स, विभाग आणि त्यांचे प्रमुख कर्मचारी);
- तोफखाना कमांडर;
- हवाई दल कमांडर;
- सीमावर्ती जिल्ह्यांच्या गुप्तचर विभागांचे प्रमुख;
- विभागीय आणि रेजिमेंटल कमांडर.
मी प्रत्येकाने हे प्रश्न वाचण्याची शिफारस करतो, ज्यात लष्करी विश्लेषकांना खरोखर रस होता. आणि प्रश्न खूपच उल्लेखनीय आहेत, जे तुम्हाला खूप विचार करायला लावतात. येथे मी फक्त एकत्रित शस्त्र कमांडर्सच्या प्रश्नांचा विचार करेन (26):
1. राज्याच्या सीमेच्या संरक्षणाची योजना सैनिकांना कळविण्यात आली आहे, जोपर्यंत त्यांचा संबंध आहे; या योजनेची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी कमांड आणि मुख्यालयाने केव्हा आणि काय केले?
2. कोणत्या वेळी आणि कोणत्या आदेशाच्या आधारावर कव्हरिंग सैन्याने राज्याच्या सीमेत प्रवेश करण्यास सुरुवात केली आणि शत्रुत्व सुरू होण्यापूर्वी त्यापैकी किती तैनात केले गेले?
3. जेव्हा 22 जूनच्या सकाळी नाझी जर्मनीच्या अपेक्षित हल्ल्याच्या संदर्भात सैन्याला सतर्कतेवर ठेवण्याचा आदेश प्राप्त झाला; या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी काय आणि केव्हा सूचना देण्यात आल्या आणि सैन्याने काय केले?
4. बहुतेक तोफखाना प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये का होता?
5. सैन्याच्या कमांड आणि नियंत्रणासाठी मुख्यालय किती प्रमाणात तयार केले गेले होते आणि युद्धाच्या पहिल्या दिवसात याचा परिणाम किती प्रमाणात झाला?
ए. पोक्रोव्स्की कडून लेफ्टनंट जनरल ए.के. कोन्ड्राटिव्ह यांना उद्देशून विनंती
लष्करी ऐतिहासिक विभागाला यात रस होता:
- राज्य सीमा संरक्षण योजना सैन्यांना कळविण्यात आली होती का?
- कव्हरिंग सैन्याने सीमेवर कधी पोहोचण्यास सुरुवात केली?
- सैन्याला लढाईच्या तयारीवर ठेवण्याचा आदेश केव्हा प्राप्त झाला आणि तो कधी अंमलात आला?
प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये तोफखान्याच्या उपस्थितीबद्दल एक वेगळा प्रश्न उपस्थित केला गेला: लढाईसाठी सज्ज असलेल्या सैन्यात तोफखाना का नव्हता?
येथे आपण भिन्न अर्थ लावू शकता, परंतु प्रश्न स्वतःच पुन्हा एकदा विकसित केलेल्या संरक्षण योजना किंवा कव्हर योजनेची उपस्थिती दर्शवतात: जनरल स्टाफ, लष्करी जिल्हे, सैन्य, विभाग (या सर्वांची मागील अध्यायात चर्चा केली गेली होती). सैन्याने सुरुवातीला जर्मनी आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांचा हल्ला परतवून लावण्याची तयारी केली. रेड आर्मी स्वतः हल्ल्याच्या तयारीत होती असे कोणतेही कागदपत्र अद्याप मिळालेले नाहीत. म्हणून, मी ज्ञात दस्तऐवजांसह कार्य करण्याचा प्रस्ताव देतो, आणि अनुमानाने नाही. मी यावर जोर देऊ इच्छितो की आपण एखाद्याच्या वैयक्तिक शब्दांवर किंवा कथित इच्छांवर अवलंबून नसून डॉक्युमेंटरी कॉम्प्लेक्सवर अवलंबून असणे आवश्यक आहे.
तर, कागदपत्रांनुसार, रेड आर्मी बचावात्मक कारवाईची तयारी करत होती. यासाठी तेथे होते:
- सीमा कव्हरिंग प्लॅन विकसित केले गेले आहेत,
- कव्हर प्लॅनद्वारे दर्शविलेल्या सीमेचे भाग सैन्याने ताब्यात घ्यायचे होते,
- आणि आक्रमणाच्या वेळेपर्यंत संपूर्ण लढाईच्या तयारीत रहा.
आता जनरल कर्मचाऱ्यांना पीपल्स कमिसरिएट ऑफ डिफेन्सचे युद्धपूर्व निर्देश आणि आदेश कसे पार पाडले गेले यात रस होता.
जर कव्हर योजना नसतील, सैन्याने सीमेवर प्रगत केले नसेल आणि लढाईची तयारी केली नसेल तर जनरल स्टाफचे सर्व प्रश्न निरर्थक आहेत. या प्रकरणात युद्धाबद्दल त्याने कोणती पोकळी भरण्याचा प्रयत्न केला हे अद्याप अस्पष्ट आहे. दरम्यान, जनरल स्टाफला सैन्यातील वास्तविक परिस्थितीच्या प्रश्नांमध्ये स्वारस्य होते, जे सर्व युद्धपूर्व तयारी आणि नियोजनातून स्वाभाविकच होते.
ए. पोकरोव्स्कीच्या कमिशनच्या सामग्रीचा विचार करताना (फक्त पहिले तीन प्रश्न येथे विचारात घेतले जातील), मी पुन्हा पीपल्स कमिसरियट ऑफ डिफेन्सच्या पूर्वी उद्धृत केलेल्या निर्देशांकडे परत येईन. जे घडत आहे त्याचे संपूर्ण चित्र दर्शविण्यासाठी हे आवश्यक आहे.
 
3. "राज्याच्या सीमेच्या संरक्षणाची योजना सैन्याला कळवण्यात आली आहे का?"
जनरल स्टाफच्या पहिल्या दोन प्रश्नांवर आपण ताबडतोब सर्वेक्षण सामग्रीकडे वळू या. बाल्टिक स्पेशल मिलिटरी डिस्ट्रिक्ट, वेस्टर्न स्पेशल मिलिटरी डिस्ट्रिक्ट आणि कीव स्पेशल मिलिटरी डिस्ट्रिक्ट: तीन जिल्ह्यांसाठी साहित्य सादर केले आहे. खरं तर, युएसएसआरच्या लष्करी-राजकीय नेतृत्वाने या जिल्ह्यांना सर्वात महत्वाचे मानले आणि त्यांच्या नावांमध्ये "विशेष" जोडले. साहित्य प्रत्येक जिल्ह्यानुसार गटबद्ध केले आहे. त्यामुळे एकूणच जिल्ह्याच्या स्थितीचे आकलन करणे अधिक सोयीचे होते.
बाल्टिक विशेष सैन्य जिल्हा
पहिला प्रश्न.
राज्याच्या सीमेच्या संरक्षणाची योजना सैन्यदलांपर्यंत पोहोचवली गेली आहे का; या योजनेची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी कमांड आणि मुख्यालयाने केव्हा आणि काय केले?
लेफ्टनंट जनरल पी. पी. सोबेनिकोव्ह (आठव्या सैन्याचे माजी कमांडर):
मार्च १९४१ मध्ये माझी सेनापती म्हणून नियुक्ती झाली. एकूण योजनेतील सैन्याचे स्थान आणि भूमिका समजून घेण्यासाठी या स्थितीमुळे मला सर्वप्रथम, राज्याच्या सीमेच्या संरक्षणासाठीच्या योजनेशी परिचित होण्यास भाग पाडले. परंतु, दुर्दैवाने, जनरल स्टाफमध्ये किंवा PribOVO मुख्यालयात रीगा येथे आगमन झाल्यावर, मला अशा योजनेच्या अस्तित्वाबद्दल माहिती देण्यात आली नाही. जेलगावात असलेल्या लष्कराच्या मुख्यालयाच्या कागदपत्रांमध्येही मला या विषयावरील कोणत्याही सूचना आढळल्या नाहीत.
मला असे समजले की अशी योजना त्या वेळी अस्तित्वात असण्याची शक्यता नाही (मार्च 1941). केवळ 28 मे 1941 रोजी, मला चीफ ऑफ स्टाफ, मेजर जनरल जी.ए. लारिओनोव्ह आणि मिलिटरी कौन्सिलचे सदस्य, डिव्हिजनल कमिसर एस.आय. शाबालोव्ह, यांच्यासमवेत जिल्हा मुख्यालयात बोलावण्यात आले, जेथे सैन्याचे कमांडर कर्नल जनरल एफ. आय. कुझनेत्सोव्ह होते. घाईघाईने आम्हाला योजना संरक्षणाची ओळख करून दिली
हा सर्व प्रकार प्रचंड घाईत आणि काहीशा चिंताग्रस्त वातावरणात घडला. चीफ ऑफ स्टाफकडून आढावा आणि अभ्यासासाठी योजना प्राप्त झाली. ती टाईप केलेली एक मोठी, जाड वही होती.
योजना मिळाल्यानंतर सुमारे 1.5-2 तासांनंतर, मला स्वत: ला परिचित करण्यासाठी वेळ नसताना, मला कर्नल जनरल एफआय कुझनेत्सोव्हला भेटण्यासाठी बोलावण्यात आले, ज्यांनी मला अंधाऱ्या खोलीत भेटले आणि त्यांचा निर्णय समोरासमोर सांगितला. नंतरचे मुख्य प्रयत्न सियाउलियाई, गौरेज (125 व्या आणि 90 व्या पायदळ डिव्हिजन) च्या दिशेने केंद्रित करण्यासाठी आणि 11 व्या पायदळाच्या 10 व्या पायदळ डिव्हिजनसह बाल्टिक समुद्र (पलंगा) पासून सुमारे 80 किमीच्या आघाडीवर असलेल्या सीमेवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी उकळले. कॉर्प्स.
12 व्या मेकॅनाइज्ड कॉर्प्स सैन्याच्या दुसऱ्या विभागातील सियाउलियाईच्या उत्तरेकडील भागात मागे घेण्यात आले.
माझे रेकॉर्ड तसेच चीफ ऑफ स्टाफचे रेकॉर्ड काढून घेण्यात आले. त्याच वेळी, आम्हाला आश्वासन देण्यात आले होते की संरक्षण आराखडा तयार करण्याच्या सूचना आणि आमची कार्यपुस्तिका ताबडतोब लष्कराच्या मुख्यालयात पाठवली जाईल. दुर्दैवाने, आम्हाला कोणतीही ऑर्डर किंवा आमची कार्यपुस्तिकाही मिळाली नाही.
त्यामुळे संरक्षण योजना सैन्याला कळवण्यात आली नाही. तथापि, सीमेवर तैनात असलेल्या फॉर्मेशन्स (10 व्या, 125 व्या, आणि 1941 च्या वसंत ऋतूपासून, 90 व्या रायफल डिव्हिजन) सीमेवर तटबंदीच्या भागात (तेलशाई आणि सियाउलिया) बांधल्या जात असलेल्या क्षेत्रांमध्ये क्षेत्रीय तटबंदी तयार करण्यात गुंतले होते आणि व्यावहारिकरित्या होते. त्यांची कार्ये आणि संरक्षण क्षेत्राकडे उन्मुख.
लेफ्टनंट जनरल व्ही.आय. मोरोझोव्ह (11 व्या सैन्याचे माजी कमांडर):
तुम्हाला माहिती आहेच की, 1940 मध्ये तटबंदीच्या भागांची संघटना आणि बांधकाम सुरू झाले. डिव्हिजन कमांडर ज्या भागात काम करायचे होते त्या क्षेत्राच्या शोधात गुंतले होते.
तटबंदी त्यांच्या स्वतःच्या संरक्षण क्षेत्रांमध्ये विभागांनी बांधली होती. त्यामुळे रेजिमेंटल आणि बटालियन कमांडर त्यांना चांगले ओळखत होते. याव्यतिरिक्त, कॉर्प्स, विभाग आणि रेजिमेंटच्या मुख्यालयासह जमिनीवर प्रशिक्षण सत्रे वारंवार आयोजित केली गेली. त्यांची थीम आणि वर्ण युद्धाच्या बाबतीत कृतीसाठी खेळण्यायोग्य पर्यायांमधून उद्भवले.
लेफ्टनंट जनरल I.P. श्लेमिन (11 व्या लष्कराचे माजी प्रमुख):
11 व्या सैन्याच्या कार्यांची रूपरेषा दर्शविणारा असा कोणताही दस्तऐवज मी पाहिलेला नाही. 1941 च्या वसंत ऋतूमध्ये, जिल्हा मुख्यालयात एक ऑपरेशनल गेम होता, जेथे प्रत्येक सहभागीने त्यांच्या स्थितीनुसार कर्तव्ये पार पाडली. असे दिसते की या धड्यात राज्य सीमा संरक्षण योजनेच्या मुख्य मुद्द्यांचा अभ्यास केला गेला. त्याच्या नंतर, डिव्हिजन कमांडर आणि त्यांचे मुख्यालय (5 व्या, 33 व्या, 28 व्या पायदळ विभाग) सह जमिनीवर संरक्षणात्मक ओळींचा अभ्यास केला गेला. त्यांच्या प्रशिक्षणाच्या मूलभूत गरजा सैन्याला कळवण्यात आल्या. संरक्षण रेषा आणि त्यांची उपकरणे निवडण्यासाठी विभाग आणि रेजिमेंटच्या मुख्यालयासह क्षेत्राचा शोध घेण्यात आला. असे दिसते की हे निर्णय अधीनस्थ कमांडर आणि मुख्यालयांना कळविण्यात आले होते. त्यांनी त्यांच्या स्वत: च्या सैन्याने आणि साधनांसह संरक्षण तयार केले.
कर्नल जनरल एम. एस. शुमिलोव (8 व्या सैन्याच्या 11 व्या रायफल कॉर्प्सचे माजी कमांडर):
राज्य सीमा संरक्षण योजना मुख्यालयात आणि माझ्याकडे आणली गेली नाही. बांधकामाधीन नवीन तटबंदी क्षेत्रात आणि प्रस्तावित फोरफिल्डच्या पट्टीमध्ये फील्ड भरण्याची स्वतंत्र कामे करण्यासाठी कॉर्प्सची योजना होती. ही कामे सैनिकांनी सुरू केल्यापर्यंत पूर्णपणे पूर्ण झाली नव्हती, म्हणून, वरवर पाहता, कॉर्प्ससाठी जुरा नदीच्या पूर्वेकडील किनारी, म्हणजेच बांधकामाधीन तटबंदीच्या रेषेवर संरक्षण घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. फोरफिल्डच्या खंदकांमध्ये प्रति रेजिमेंट फक्त एक कंपनी सोडण्याचा आदेश देण्यात आला.
मेजर जनरल I. I. Fadeev (8 व्या सैन्याच्या 10 व्या पायदळ विभागाचे माजी कमांडर):
मला माझ्या विभागाच्या झोनमधील लिथुआनियन एसएसआरच्या राज्य सीमेच्या संरक्षणाची योजना आणि डावीकडील शेजारी - 125 वी माहिती होती. विभाग आणि रेजिमेंटच्या मुख्यालयाने लढाऊ दस्तऐवज तयार केले: ऑर्डर, सूचना, नकाशे, आकृत्या, इ. फॉर्मेशनच्या युनिट्सना त्यांच्या ठिकाणाहून संरक्षण क्षेत्रे आणि अग्निशामक प्रतिष्ठानांवर कब्जा करण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले.
माझ्या हाती असलेल्या साधनांसह रायफल रेजिमेंट बळकट झाल्या. मुख्य फोकस क्रेटिंगा, पपुंगी आणि बाल्टिक समुद्राच्या किनाऱ्याने लिबाऊ, तसेच क्लेपेडा, रेटोव्हास या दिशानिर्देशांवर होता. सर्व तोफखानाही वापरण्यात आला. त्यासाठी कागदपत्रे आणि अनेक फायरिंग पोझिशन्स तयार करण्यात आले होते.
संपूर्ण विभागाच्या संरक्षण क्षेत्राच्या भूभागाचा चांगला अभ्यास करण्यात आला होता, संरक्षणात्मक पोझिशन्स आणि फायरिंग स्ट्रक्चर्स आणि प्लाटून कमांडर, मुख्य आणि राखीव कमांड आणि निरीक्षण पोस्ट व्यापण्यासाठी सर्वात जवळचा दृष्टिकोन डिव्हिजन मुख्यालयापासून कंपनी कमांडरपर्यंत सुसज्ज होता.
दुसरा प्रश्न.
कोणत्या वेळी आणि कोणत्या आदेशाच्या आधारावर कव्हरिंग सैन्याने राज्याच्या सीमेत प्रवेश करण्यास सुरुवात केली आणि शत्रुत्व सुरू होण्यापूर्वी त्यापैकी किती तैनात केले गेले?
लेफ्टनंट जनरल पी. पी. सोबेनिकोव्ह (आठव्या सैन्याचे माजी कमांडर):
18 जून 1941 रोजी सकाळी मी आणि लष्कराचे प्रमुख सियाउलियाई तटबंदीच्या भागात संरक्षणात्मक कामाची प्रगती पाहण्यासाठी सीमा भागात गेलो. सियाउलियाईजवळ, एका प्रवासी कारने मला ओव्हरटेक केले आणि काही वेळातच ती थांबली. कर्नल जनरल एफआय कुझनेत्सोव्ह (प्रिबोव्हो सैन्याचा कमांडर) त्यातून उदयास आला. F.I. कुझनेत्सोव्हने मला बाजूला बोलावले आणि मला सांगितले की काही जर्मन मशीनीकृत युनिट्स सुवाल्कीमध्ये केंद्रित आहेत. त्याने मला ताबडतोब सीमेवरील फॉर्मेशन्स मागे घेण्याचे आणि 19 जूनच्या सकाळपर्यंत सियाउलियाईच्या नैऋत्येस 12 किमी अंतरावर कमांड पोस्टवर लष्कराचे मुख्यालय ठेवण्याचे आदेश दिले.
जिल्हा सैन्याच्या कमांडरने टायरागाला जाण्याचा निर्णय घेतला आणि तेथे मेजर जनरल एम.एस. शुमिलोव्हच्या 11 व्या रायफल कॉर्प्सला लढाईच्या तयारीसाठी ठेवले आणि त्याने मला सैन्याच्या उजव्या बाजूला जाण्याचा आदेश दिला. आम्ही लष्करप्रमुख मेजर जनरल जी.ए. लारिओनोव्ह यांना जेलगावला परत पाठवले. मुख्यालयाला कमांड पोस्टपर्यंत नेण्याचे काम त्यांना मिळाले.
दिवसाच्या अखेरीस, टिनित्सावर सैन्य केंद्रित करण्याचे तोंडी आदेश देण्यात आले. 19 जून रोजी सकाळी, मी वैयक्तिकरित्या ऑर्डरची प्रगती तपासली. 10 व्या, 90 व्या आणि 25 व्या पायदळ विभागाच्या युनिट्सने खंदक आणि लाकूड-आणि-पृथ्वी फायरिंग पॉइंट्सवर कब्जा केला, जरी अनेक संरचना अद्याप पूर्णपणे तयार नव्हत्या. 19 जूनच्या रात्री, 12 व्या मेकॅनाइज्ड कॉर्प्सच्या तुकड्या सियाउलियाई भागात मागे घेण्यात आल्या आणि त्याच वेळी लष्कराचे मुख्यालय कमांड पोस्टवर आले.
हे नोंद घ्यावे की फॉर्मेशन तैनात करण्यासाठी कोणालाही कोणतेही लेखी आदेश मिळाले नाहीत. जिल्हा सैन्याच्या कमांडरच्या तोंडी आदेशाच्या आधारे सर्व काही केले गेले. त्यानंतर दूरध्वनी आणि तारांद्वारे डिटेक्टर्सचे बांधकाम, खाणकाम इत्यादींबाबत परस्परविरोधी सूचना मिळू लागल्या. त्यांना समजणे कठीण होते. ते रद्द केले गेले, पुन्हा पुष्टी केली गेली आणि 22 जूनच्या रात्री मला वैयक्तिकरित्या जिल्ह्याचे कर्मचारी, लेफ्टनंट जनरल पी. एस. क्लेनोव्ह यांच्याकडून सीमेवरून सैन्य मागे घेण्याचे आदेश मिळाले. सर्वसाधारणपणे, सर्वत्र "युद्ध भडकवण्याची" भीती आणि भीती वाटू लागली आणि परिणामी, कृतींमध्ये विसंगती निर्माण झाली.
लेफ्टनंट जनरल व्ही.आय. मोरोझोव्ह (11 व्या सैन्याचे माजी कमांडर):
जिल्ह्यातील सैन्याच्या कमांडरच्या तोंडी आदेशाच्या आधारे, 11 व्या सैन्याच्या तुकड्या संरक्षणाच्या तयार रेषेकडे गेल्या. हे क्षेत्र तटबंदी सुधारण्याच्या नावाखाली केले गेले.
सीमेवर प्रत्येक विभागातील एक रेजिमेंट होती, नियमानुसार, तोफखाना बटालियनद्वारे प्रबलित. जूनच्या सुरूवातीस, काही रेजिमेंटची जागा इतरांनी घेतली.
जून 1941 च्या सुरुवातीस, विभागांनी त्यांच्या भागात कमांड पोस्ट तैनात केल्या होत्या, जिथे अधिकारी सतत कर्तव्यावर होते.
लेफ्टनंट जनरल I.P. श्लेमिन (11 व्या लष्कराचे माजी प्रमुख):
राज्याच्या सीमेवर सैन्य मागे घेण्याचा कोणताही आदेश मला आठवत नाही. वरवर पाहता, तो तेथे नव्हता, कारण 28 व्या आणि 33 व्या रायफल विभाग त्याच्या अगदी जवळ होते आणि 5 वा छावणीत (सीमेपासून 30-35 किमी) होता.
जूनच्या उत्तरार्धात, कोव्हनो प्रदेशातील फील्ड कॅम्पला जाण्याच्या बहाण्याने, ड्विन्स्कमधील 23 व्या पायदळ विभागाने लक्ष केंद्रित केले.
जूनमध्ये, 18 आणि 20 व्या दरम्यान, सीमा युनिट्सचे कमांडर लिथुआनियाच्या हद्दीत घुसखोरी करणाऱ्या तोडफोड करणाऱ्यांविरूद्धच्या लढाईत त्यांना सहाय्य देण्याच्या विनंतीसह सैन्याच्या मुख्यालयाकडे वळले. या संदर्भात, असा निर्णय घेण्यात आला की, सामरिक सरावाच्या नावाखाली, विभाग आपापल्या सेक्टरमध्ये बचावात्मक पोझिशन घेतील आणि लढाऊ सैनिकांना दारुगोळा देतील, तथापि, जिल्हा सैन्याच्या कमांडरने काढून घेण्याचे आदेश दिले आणि विभागीय गोदामांमध्ये वितरित.
अशाप्रकारे, 20 जूनपर्यंत, तीन रायफल विभागांनी शत्रूच्या हल्ल्याच्या वेळी त्यांची स्थिती दृढपणे धारण करण्याच्या कार्यासह बचावात्मक पोझिशन्स स्वीकारले.
कर्नल जनरल एम. एस. शुमिलोव (8 व्या सैन्याच्या 11 व्या रायफल कॉर्प्सचे माजी कमांडर):
18 जून रोजी आर्मी कमांडरच्या आदेशानुसार कॉर्प्सच्या सैन्याने बचावात्मक पोझिशन घेण्यास सुरुवात केली. मी फक्त 125 व्या इन्फंट्री डिव्हिजनच्या कमांडर आणि कॉर्प्स युनिट्सना आदेश दिला. इतर युनिट्सना देखील सैन्य संपर्क अधिकाऱ्यांमार्फत तोंडी आदेश मिळाले. कॉर्प्स मुख्यालयाला याची माहिती देण्यात आली. दारूगोळा न देण्याचे आदेश दिले होते. त्याला फक्त संरक्षण अभियांत्रिकी उपकरणे सुधारण्याची परवानगी होती. तथापि, 20 जून रोजी, येऊ घातलेला धोका लक्षात घेऊन, मी युनिट्सना काडतुसे आणि कवचांचे वितरण आणि विशिष्ट भागात खाणकाम सुरू करण्याचे आदेश दिले.
21 जून रोजी, जिल्ह्याच्या लष्करी परिषदेचे सदस्य (कॉर्प्स कमिसर पी.ए. दिब्रोवा) कॉर्प्सच्या मुख्यालयात होते, ज्यांनी मुख्य कार्यालयात दारुगोळा जप्त करण्याचे आदेश दिले. या मुद्द्यावर मी लष्कराच्या मुख्यालयाला लेखी आदेश मागितला, पण प्रतिसाद मिळाला नाही.
मेजर जनरल I. I. Fadeev (8 व्या सैन्याच्या 10 व्या पायदळ विभागाचे माजी कमांडर):
19 जून 1941 रोजी, 10 व्या रायफल कॉर्प्सचे कमांडर, मेजर जनरल आयएफ निकोलायव्ह यांच्याकडून विभागाला लढाईच्या तयारीवर ठेवण्याचा आदेश प्राप्त झाला. सर्व तुकड्या ताबडतोब संरक्षण क्षेत्रात माघारल्या गेल्या आणि बंकर आणि तोफखाना गोळीबाराच्या स्थानांवर कब्जा केला. पहाटे, रेजिमेंट, बटालियन आणि जमिनीवरील कंपन्यांच्या कमांडर्सनी पूर्वी विकसित केलेल्या योजनेनुसार लढाऊ मोहिमांचे स्पष्टीकरण केले आणि त्यांना पलटण आणि पथक कमांडर्सकडे आणले.
सीमेवर होणाऱ्या कारवाया लपविण्यासाठी, सामान्य संरक्षण कार्य केले गेले आणि काही जवान संपूर्ण लढाईच्या तयारीत असलेल्या संरक्षणात्मक संरचनेच्या वेशात होते.
कर्नल एस.एम. फिरसोव (11 व्या सैन्याच्या अभियांत्रिकी सैन्याचे माजी प्रमुख):
20 जून रोजी, विभागांचे प्रमुख आणि सैन्य संचालनालये कर्मचारी प्रमुख मेजर जनरल आयपी श्लेमीन यांच्यासमवेत जमले, त्यांनी घोषणा केली की ते त्या रात्री कमांड पोस्टवर जात आहेत. आम्हाला ताकीद देण्यात आली होती की हा कार्यक्रम प्रशिक्षण सर्किटवर आयोजित केला जात आहे.
त्यांना अभियांत्रिकी युनिट्स लढाईच्या तयारीवर ठेवण्याची परवानगी नव्हती. तरीसुद्धा, कमांडने राज्याच्या सीमेवरील खाण क्षेत्रांवर आक्षेप घेतला नाही, जर मी स्वत: या कृतींसाठी जबाबदार असेल. कामाला सुरुवात केली. तथापि, दुसऱ्या दिवशी मला लष्कराच्या प्रमुखांना बोलावण्यात आले, जिथे मला जिल्ह्यातून एक तार आला. “जिल्हा सैन्याच्या कमांडरने,” असे म्हटले आहे, “दोन सॅपर बटालियन काढून टाकण्यात स्वतःला व्यक्त करणाऱ्या लष्कराच्या अभियांत्रिकी दलाचे प्रमुख लेफ्टनंट कर्नल फिरसोव्ह यांच्या अनधिकृत कृतींकडे 11 व्या सैन्याच्या कमांडरचे लक्ष वेधले. संरक्षणात्मक कामातून आणि त्याला सीमेवर खाणकाम करण्याचे काम सोपवून. जिल्हा कमांडर लेफ्टनंट कर्नल फिरसोव यांना फटकारतो आणि बटालियनला परत जाण्याचे आणि खाणकाम न करण्याचे आदेश देतो.”
टँक फोर्सेसचे कर्नल जनरल पी. पी. पोलुबोयारोव (प्रिबोव्होच्या आर्मर्ड फोर्सचे माजी प्रमुख):
16 जून रोजी, रात्री 11 वाजता, 12 व्या मेकॅनाइज्ड कॉर्प्सच्या कमांडला युनिटला लढाऊ तयारीवर ठेवण्याचे निर्देश प्राप्त झाले. कॉर्प्स कमांडर, मेजर जनरल एनएम शेस्टोपालोव यांना 17 जून रोजी 23:00 वाजता 202 व्या मोटाराइज्ड डिव्हिजनमधून आगमन झाल्यावर याची माहिती देण्यात आली, जिथे ते जमावीकरणाची तयारी तपासत होते.
18 जून रोजी, कॉर्प्स कमांडरने लढाऊ सतर्कतेवर फॉर्मेशन्स आणि युनिट्स वाढवल्या आणि त्यांना नियोजित भागात मागे घेण्याचे आदेश दिले. 19 आणि 20 जून दरम्यान करण्यात आली.
16 जून रोजी, जिल्हा मुख्यालयाच्या आदेशानुसार, 3 रा मेकॅनाइज्ड कॉर्प्स (टँक फोर्सेसचे कमांडर मेजर जनरल ए.व्ही. कुर्किन) देखील लढाईच्या तयारीवर होते, जे त्याच वेळी निर्दिष्ट क्षेत्रात केंद्रित होते.
1. पी. पी. सोबेनिकोव्ह, 8 व्या सैन्याचा कमांडर 2. व्ही. आय. मोरोझोव्ह, 11 व्या सैन्याचा कमांडर 3. एम. एस. शुमिलोव्ह, 11 व्या रायफल कॉर्प्सचा कमांडर 4. पी. पी. पोलुबोयारोव्ह, प्रिबोव्होच्या स्वयं-आर्मर्ड फोर्सचा कमांडर
एक टिप्पणी.
सर्वसाधारणपणे, PribOVO मधील सीमा कव्हर करण्याच्या संरक्षणात्मक योजना कमांडर्सना अंशतः कळवण्यात आल्या होत्या. परंतु, असे असले तरी, सादर केलेल्या डेटावरून हे स्पष्ट होते की लष्करी तुकड्या कमीतकमी "त्यांच्या संरक्षणाच्या क्षेत्रात केंद्रित" होत्या, टोपण केले गेले होते, क्षेत्रीय तटबंदी अंशतः तयार केली गेली होती आणि अनेक कर्मचाऱ्यांच्या सरावांमध्ये बचावात्मक उपाय तयार केले गेले होते.
सर्व कमांडर 18-20 जून रोजी सीमेवर पुढे जाण्याबाबत बोलत आहेत. शिवाय, उत्तरांमध्ये "विभाजन/तत्परतेशी लढण्यासाठी फॉर्मेशन आणण्याबद्दल" या शब्दांचा समावेश आहे. मी पुढील परिच्छेदात लाल सैन्याच्या लढाऊ तयारीच्या डिग्रीबद्दल बोलेन (हे महत्वाचे आहे!), आता आपण प्रिबोव्हो कमांडर्सने सीमेवर आगाऊपणा कसा दर्शविला हे लक्षात ठेवूया. PribOVO मुख्यालयाचा आदेश देखील लक्षात घेण्यासारखा आहे (20):
फोरफिल्ड आणि (मध्यभागी) मुख्य बचावात्मक क्षेत्र दोन्ही पोझिशन्सचा वेगवान कब्जा सुनिश्चित करण्यासाठी, संबंधित युनिट्स पूर्णपणे लढाऊ तयारीत असणे आवश्यक आहे.
19 जूनपासून फोरफिल्ड आणि मुख्य बचावात्मक झोनमधील सर्व युनिट्स "पूर्णपणे लढाऊ तयारीत" असणे आवश्यक आहे.
तर, सर्वसाधारणपणे, 18 जूनपासून, प्रिबोव्होच्या सैन्याने आणि विभागांनी कव्हर प्लॅनद्वारे निर्धारित संरक्षण क्षेत्रे तैनात आणि व्यापण्यास सुरुवात केली. हे अंशतः लिखित निर्देशांद्वारे केले गेले होते, उदाहरणार्थ, 12 व्या मेकॅनाइज्ड कॉर्प्सला लढाईची तयारी ठेवण्यासाठी आणि दिलेल्या क्षेत्राकडे जाण्याचा आदेश (15). परंतु संरक्षणात्मक मार्गांवर सैन्याच्या प्रगती आणि तैनातीचे बहुतेक आदेश प्रिबोव्हो एफ. कुझनेत्सोव्हच्या कमांडरकडून तोंडी दिले गेले होते. मी यावर जोर देतो की जिल्हा कमांडरने वैयक्तिकरित्या सैन्याला लढण्यासाठी सज्जता आणली.
जर त्याने हे केले असते, उदाहरणार्थ, एप्रिल-मे मध्ये, ते चिथावणी म्हणून मानले जाऊ शकते. आणि लष्करी कारवाईपूर्वी हे करणे म्हणजे सैन्याला युद्धासाठी तयार करणे.
त्यानंतरच्या शत्रुत्वात, एफ. कुझनेत्सोव्हने स्वत: ला एक चांगला लष्करी कमांडर असल्याचे दाखवले नाही, परंतु 22 जूनपर्यंत, जिल्हा सैन्य उभे केले गेले, ज्याने जर्मनांना झोपलेल्या चौक्यांवर हल्ला करण्याची परवानगी दिली नाही.
त्याच वेळी, सर्वत्र अस्वस्थता जाणवली, आदेश दिले गेले आणि रद्द केले गेले (उदाहरणार्थ, सीमेवरील खाण क्षेत्र):
… सर्वत्र प्रचंड अस्वस्थता जाणवली, “युद्ध भडकवण्याची” भीती आणि परिणामी, कृतींमध्ये विसंगती निर्माण झाली.
वेस्टर्न स्पेशल मिलिटरी डिस्ट्रिक्ट
पहिला प्रश्न.
राज्याच्या सीमेच्या संरक्षणाची योजना सैन्यदलांपर्यंत पोहोचवली गेली आहे का; या योजनेची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी कमांड आणि मुख्यालयाने केव्हा आणि काय केले?
मेजर जनरल पी. आय. ल्यापिन (दहाव्या आर्मीचे माजी चीफ ऑफ स्टाफ):
जानेवारी 1941 मध्ये राज्याच्या सीमेच्या संरक्षणासाठी जिल्हा निर्देश प्राप्त झाल्यानंतर, सैन्य कमांडर, मेजर जनरल के. डी. गोलुबेव्ह यांनी एक निर्णय घेतला. 8व्या रायफल डिव्हिजनच्या तुकड्यांसह 1ली रायफल कॉर्प्स, नोवोग्रुडोकजवळील नरेव नदीच्या उजवीकडील सीमांकन रेषेपासून राज्याच्या सीमेच्या एका भागाचे रक्षण करते. 2रा इन्फंट्री डिव्हिजन, एका प्रबलित रेजिमेंटसह, त्याच्या शेजारी उजवीकडे एक जंक्शन सुनिश्चित करते, त्यास लोसेव्हो लाईनकडे (ओसोव्हेट्सच्या 15 किमी वायव्येस) ढकलते. 2 रा इन्फंट्री डिव्हिजनचे उर्वरित सैन्य दुस-या समारंभात असेल आणि गेनेंड्झ तटबंदीसह ओसोविक किल्ल्याचे रक्षण करेल. सैन्याच्या दोन तोफखाना रेजिमेंट्सने प्रबलित केलेल्या 5 व्या रायफल कॉर्प्सला नोवोग्रोडोक ते झुझेलपर्यंत सैन्याच्या उर्वरित संरक्षण रेषेला कव्हर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते, ज्याचे दोन्ही विभाग पहिल्या श्रेणीत होते.
अशा प्रकारे, 10 व्या सैन्याचा संरक्षण क्षेत्र (145 किमी रुंद) पहिल्या एकेलॉनमध्ये फक्त तीन रायफल विभागांनी व्यापलेला होता आणि कोणत्याही दिशेने सर्व प्रकारच्या शत्रू सैन्याच्या ऑपरेशनसाठी प्रवेशयोग्य भूभागावर होता. या परिस्थितीत, कॉर्प्स आणि डिव्हिजन कमांडर राखीव तयार करू शकत नाहीत. वरून परवानगी शिवाय आपल्या साठ्याचा वापर करण्याचा अधिकार सेनापतीला नव्हता. म्हणूनच, संपूर्ण राज्य सीमा संरक्षण प्रणाली अस्थिर होती, सैन्याच्या आणि साधनांच्या खोलवर आणि समोरच्या बाजूने नियोजित युक्तीशिवाय.
आम्ही जानेवारी ते युद्धाच्या अगदी सुरुवातीपर्यंत 1941 च्या राज्य सीमा संरक्षण योजनेत वारंवार सुधारणा केली, परंतु आम्ही ती कधीच पूर्ण केली नाही. जिल्ह्याच्या ऑपरेशनल निर्देशातील शेवटचा बदल मला 14 मे रोजी मिन्स्क येथे प्राप्त झाला. 20 मे पर्यंत योजनेचा विकास पूर्ण करून ZapOVO च्या मुख्यालयात मंजुरीसाठी सादर करण्याचे आदेश दिले. 20 मे रोजी, मी अहवाल दिला: "कार्यकारी कागदपत्रे विकसित करण्यासाठी जिल्हा सैन्याच्या कमांडरकडून मंजूरी आवश्यक आहे." पण युद्ध सुरू होण्यापूर्वी कधीही कॉल आला नाही. या व्यतिरिक्त, मे महिन्यातील ताज्या अहवालात [दर्शविले आहे की] सैन्यात अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम पार पडले, जसे की फील्ड ट्रिप, कमांड स्टाफसाठी पद्धतशीर प्रशिक्षण इ. त्यामुळे, राज्यावरील कार्यकारी दस्तऐवजांचा विकास कोणीही करू शकला नाही. सीमा संरक्षण योजना.
तथापि, ZapOVO मुख्यालयाचे सर्व आदेश अधीनस्थांच्या मनात आत्मसंतुष्ट वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने होते. आम्ही विकसित केलेल्या राज्य सीमा संरक्षण योजनेच्या मान्यतेसह "बॅगपाइप्स" एकीकडे, निर्णायक कृतींसाठी शत्रूची स्पष्ट तयारी, ज्याची आम्हाला गुप्तचर संस्थांद्वारे तपशीलवार माहिती दिली गेली, दुसरीकडे, आम्हाला पूर्णपणे दिशाभूल केले. आणि उदयोन्मुख परिस्थितीला गंभीर महत्त्व न देण्यासाठी आम्हाला सेट करा.
कर्नल जनरल एल.एम. सँडलॉव (4 थ्या आर्मीचे माजी चीफ ऑफ स्टाफ):
एप्रिल 1941 मध्ये, चौथ्या सैन्याच्या कमांडला झापोव्होच्या मुख्यालयाकडून एक निर्देश प्राप्त झाला, त्यानुसार ब्रेस्ट दिशेने सैन्याची जमवाजमव, एकाग्रता आणि तैनाती कव्हर करण्यासाठी एक योजना विकसित करणे आवश्यक होते. त्यात असे म्हटले आहे की "सैनिकांची जमवाजमव, एकाग्रता आणि तैनाती कव्हर करण्यासाठी, जिल्ह्याचा संपूर्ण प्रदेश सैन्य कव्हर भागात विभागला गेला आहे...". जिल्हा निर्देशानुसार, सैन्य कव्हर योजना विकसित केली गेली. त्याचे मूल्यमापन करताना, हे लक्षात घ्यावे की ते जिल्ह्याच्या निर्देशाशी संबंधित होते, ज्यामध्ये, थोडक्यात, सैन्यासाठी सर्व मुख्य मुद्दे आधीच ठरविले गेले होते - कव्हर क्षेत्रासाठी वाटप केलेले सैन्य सूचित केले गेले होते, त्यांची एकाग्रतेची ठिकाणे. लढाऊ इशारा, सैन्याच्या तयारीची अंतिम मुदत, कार्ये आणि त्यांच्या अंमलबजावणीचा क्रम आणि परिणामी, कव्हरसाठी जिल्हा कमांडच्या निर्णयातील त्रुटी स्वयंचलितपणे सैन्य योजनेत हस्तांतरित केल्या गेल्या.
जिल्हा आणि लष्कराच्या योजनांचा मुख्य दोष म्हणजे त्यांची अवास्तवता. कार्य कव्हर करण्यासाठी प्रदान केलेल्या सैन्याचा एक महत्त्वपूर्ण भाग अद्याप अस्तित्वात नव्हता. उदाहरणार्थ, 10 व्या आणि 4 व्या सैन्यादरम्यान कव्हर एरिया तयार करण्याचे काम सोपविण्यात आलेले 13 वे सैन्य आणि 4 व्या सैन्याचा भाग असलेल्या 14 व्या यांत्रिक कॉर्प्सची निर्मिती प्रक्रियेत होती. लष्करी संघर्षाच्या प्रसंगी नवीन क्षेत्रांमध्ये काही फॉर्मेशन्सचे आगमन अशा वेळी नियोजित केले गेले होते की त्यांना कव्हर टास्क सोडविण्यात भाग घेण्यास वेळ मिळाला नाही (एम -3 येथे आगमनाची अंतिम मुदत असलेली 100 वी पायदळ विभाग). सीमेवर सैन्याच्या एकाग्रतेसाठी अशी योजना आगाऊ अपयशी ठरली. आणि तसे झाले. युद्धाच्या तिसऱ्या दिवशी किंवा नंतर चौथ्या सैन्याचा भाग म्हणून विभाग आलेला नाही.
कर्नल जनरल व्ही.एस. पोपोव्ह (4 थ्या आर्मीच्या 28 व्या रायफल कॉर्प्सचे माजी कमांडर):
28 व्या रायफल कॉर्प्सचा कमांडर म्हणून मला राज्य सीमा संरक्षण योजना कळविण्यात आली नाही.
मेजर जनरल एम. ए. झाशीबालोव (10 व्या सैन्याच्या 86 व्या पायदळ विभागाचे माजी कमांडर):
1 मे 1941 पर्यंत, विभागाचा संरक्षणात्मक क्षेत्र, ज्याची निर्मिती आम्ही ऑगस्ट 1940 मध्ये सुरू केली होती, सुसज्ज होते. मे महिन्याच्या उत्तरार्धात, चीफ ऑफ स्टाफ आणि मला 10 व्या सैन्याच्या मुख्यालयात बोलावण्यात आले. तेथे, चीफ ऑफ स्टाफ, मेजर जनरल एल.आय. लॅपिन यांनी नवीन विभागीय संरक्षणात्मक रेषा तयार करण्याचा आणि सुसज्ज करण्याचा कमांडरचा निर्णय आमच्या लक्षात आणून दिला. 1 जूनपूर्वी, रेजिमेंटल क्षेत्रे आणि बटालियन संरक्षण क्षेत्रे, तोफखाना गोळीबार पोझिशन्स, कमांड आणि निरीक्षण पोस्ट यांचा शोध घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
संरक्षणात्मक कामाचा आराखडा मंजूर करण्यात आला. मी घेतलेल्या निर्णयाच्या आधारे, विभाग मुख्यालयाने नवीन झोनमध्ये बचावात्मक लढाई आयोजित करण्यासाठी एक ऑर्डर आणि परस्परसंवादाचा एक नियोजित तक्ता विकसित केला.
डिव्हिजनच्या सर्व युनिट्ससाठी त्यांना लढाऊ इशाऱ्यावर उभे करण्यासाठी योजना विकसित करण्यात आली होती [ते] सीलबंद लिफाफ्यांमध्ये कमांडर्सच्या तिजोरीत ठेवण्यात आले होते; प्रस्थापित संकेतानुसार शवविच्छेदनास परवानगी देण्यात आली.
रायफल आणि तोफखाना रेजिमेंट्स, वैयक्तिक बटालियन आणि विभागांच्या कमांडर्सना कार्ये माहित होती आणि त्यानुसार, राज्याच्या सीमेच्या संरक्षणासाठी उपाय आणि लढाऊ आदेश विकसित केले.
कर्नल S.I. गुरोव (4 थ्या सैन्याच्या 49 व्या पायदळ विभागाचे माजी प्रमुख कर्मचारी):
मार्चच्या शेवटी किंवा एप्रिलच्या सुरुवातीला, डिव्हिजन कमांडर आणि मला चौथ्या सैन्याच्या मुख्यालयात बोलावण्यात आले. तेथे शेवटी निर्णय घेण्यात आला, एक योजना तयार केली गेली आणि विभागाच्या क्षेत्राचे रक्षण करण्यासाठी युनिट्ससाठी लढाऊ आदेश लिहिला गेला. सर्व कागदपत्रे लिफाफ्यांमध्ये ठेवण्यात आली होती, लष्कराच्या मुख्यालयाच्या सीलसह सीलबंद केली गेली होती आणि नंतर विभागीय मुख्यालयात आणली गेली होती, जिथे ते "लाल पॅकेट" सोबत माझ्या तिजोरीत ठेवले होते.
आम्ही तटबंदीच्या भागाची आग लक्षात घेऊन विभागासाठी अग्निसुरक्षा प्रणाली तयार करू शकलो नाही, कारण त्याच्या मुख्यालयाने हा डेटा देण्यास नकार दिला, कारण ZapOVO च्या मुख्यालयाने या मुद्द्यांवर कोणतीही माहिती देण्यास मनाई केली आहे.
कर्नल ए.एस. किस्लित्सिन (१४व्या मेकॅनाइज्ड कॉर्प्सच्या २२ व्या टँक डिव्हिजनचे माजी प्रमुख कर्मचारी):
मार्च-एप्रिल 1941 च्या सुमारास, डिव्हिजन कमांडर, मी, ऑपरेशनल विभाग आणि संप्रेषण प्रमुखांना चौथ्या सैन्याच्या (कोब्रिन) मुख्यालयात बोलावले गेले.
2-3 दिवसात, आम्ही लढाऊ इशाऱ्यावर विभाग वाढवण्याची योजना विकसित केली, ज्यामध्ये एकाग्रता क्षेत्राकडे कूच करण्याचा आदेश, रेडिओ आणि टेलिफोन संप्रेषण आकृती आणि लढाईच्या बाबतीत विभागीय कर्तव्य अधिकाऱ्याला सूचना यासारखी कागदपत्रे समाविष्ट होती. इशारा विभाग मजबूत करण्यासाठी कोणतीही योजना नव्हती.
विकसित दस्तऐवजांच्या सामग्रीसह रेजिमेंट आणि विभागीय युनिट्सच्या कमांडरना देखील परिचित करण्यास सक्त मनाई होती. याव्यतिरिक्त, ज्या भागात निर्मिती केंद्रित होती तेथे निरीक्षण आणि कमांड पोस्ट सुसज्ज करण्याची परवानगी नव्हती, जरी हा मुद्दा सिग्नलमनने उपस्थित केला होता.
दुसरा प्रश्न.
कोणत्या वेळी आणि कोणत्या आदेशाच्या आधारावर कव्हरिंग सैन्याने राज्याच्या सीमेत प्रवेश करण्यास सुरुवात केली आणि शत्रुत्व सुरू होण्यापूर्वी त्यापैकी किती तैनात केले गेले?
मेजर जनरल पी.आय. लॅपिन (दहाव्या लष्कराचे माजी प्रमुख):
युद्ध सुरू होण्याच्या काही दिवस आधी, जिल्हा मुख्यालयाने कमांड पोस्ट आयोजित करण्यास सुरुवात केली या वस्तुस्थितीचा आधार घेत, झॅपोव्हो सैन्याच्या कमांडरला युद्धाच्या संभाव्य उद्रेकाच्या वेळेची जाणीव होती. मात्र, काही कारणास्तव त्यांनी आमच्याकडे कारवाईची मागणी केली नाही.
या परिस्थितीत, आम्ही स्वतंत्रपणे फक्त दोन फील्ड कमांड पोस्ट (जंगलात, बियालिस्टोकच्या 18 किमी पश्चिमेला, झेडन्या आणि व्हॅली स्टेशनच्या दरम्यान) तयार करण्यात यशस्वी झालो आणि रायफल कॉर्प्सचे मुख्यालय देखील हस्तांतरित केले: 1 ला विझिउ, 5 वी. झाम्ब्रोव्हला.
राज्याच्या सीमेवर, आर्मी झोनमध्ये, 70 पर्यंत बटालियन आणि एकूण 40 हजार लोकांच्या तुकड्या बचावात्मक कामात गुंतल्या होत्या. 150-किमी समोर आणि मोठ्या खोलवर विखुरलेले, खराब किंवा पूर्णपणे निशस्त्र, ते राज्याच्या सीमेच्या संरक्षणासाठी वास्तविक शक्तीचे प्रतिनिधित्व करू शकले नाहीत. याउलट, बांधकाम, सॅपर आणि रायफल बटालियनचे कर्मचारी, शत्रूच्या विमानांच्या पहिल्या हल्ल्यात, शस्त्रे आणि तोफखान्याच्या समर्थनाशिवाय, पूर्वेकडे माघार घेऊ लागले आणि मागील भागात दहशत निर्माण केली.
आणि दुसरी कोणती प्रतिक्रिया असू शकते, उदाहरणार्थ, 13 व्या यांत्रिक कॉर्प्सच्या 25 व्या आणि 31 व्या टँक विभागातील कर्मचाऱ्यांमध्ये, ज्यात युद्धाच्या सुरूवातीस अनेक प्रशिक्षण टाक्या होत्या, प्रत्येकामध्ये 7 हजार लोक, पूर्णपणे निशस्त्र होते. .
मेजर जनरल बी.ए. फोमिन (ZapOVO मुख्यालयाच्या ऑपरेशनल विभागाचे माजी उपप्रमुख):
एप्रिल-मे 1941 मध्ये मार्चिंग क्रमाने विभागांनी सीमावर्ती भागात पुन्हा तैनात करण्यास सुरुवात केली. यांत्रिकी तोफखाना आणि NZ गोदामांची रेल्वेने वाहतूक केली गेली. खालील फॉर्मेशन हलविले: 85 वा रायफल विभाग - ग्रोडनोच्या पश्चिमेकडील भाग, 21 व्या रायफल कॉर्प्स - विटेब्स्क पासून वायव्येकडील आणि लिडाच्या उत्तरेकडील, 49 व्या आणि 113 व्या रायफल विभाग - बेलोवेझस्काया पुष्चाच्या पश्चिमेस, 75 वा - मोझीर जिल्हा, 4 मॉलोरिटी 2. - बेरेझा-कार्तुझस्काया ते ब्रेस्ट आणि पुढे उत्तरेकडे.
जूनच्या मध्यभागी, 47 व्या रायफल कॉर्प्सच्या कमांडला 21-23 जूनपर्यंत ओबुझ-लेस्नी भागात रेल्वेने जाण्याचे आदेश देण्यात आले. त्याच वेळी, 55 वा (स्लत्स्क), 121 वा (बॉब्रुइस्क), 143 वा (गोमेल) रायफल विभाग एकत्रित मार्चमध्ये आणि 50 वा रायफल विभाग विटेब्स्क ते गेनोव्का प्रदेशापर्यंत गेला.
शत्रुत्व सुरू होण्यापूर्वी, सैन्याला राज्याच्या सीमेवरील त्यांच्या झोनमध्ये बचावात्मक पोझिशन घेण्यास मनाई होती.
हवाई हल्ला (22 जून रोजी पहाटे 3:50 वाजता) आणि तोफखाना बंदोबस्त (22 जून रोजी पहाटे 4 वाजता) सुरू झाल्यापासून, शत्रूने वळसा घालून राज्याच्या सीमेचे संरक्षण हाती घेतले होते: 3 थ्या सैन्यात - 4 थ्या इन्फंट्री रेजिमेंट, 27 व्या आणि 56 व्या पायदळ विभागाचे नियंत्रण; 10 वी मध्ये - 1 आणि 5 sk, 2, 8, 13 आणि 86 sd चे नियंत्रण; 4 - 6 आणि 75 रायफल विभागात. प्रगतीच्या प्रक्रियेत त्यांच्यावर हल्ला झाला: 3 थ्या आर्मीमध्ये - 85 इन्फंट्री डिव्हिजन, 4 थ्या आर्मीमध्ये - 42 इन्फंट्री डिव्हिजन.
लेफ्टनंट जनरल जी.व्ही. रेवुनेन्कोव्ह (तिसऱ्या सैन्याच्या 37 व्या पायदळ विभागाचे माजी प्रमुख):
17 जून 1941 रोजी, मला, 1ल्या रायफल कॉर्प्सचे कमांडर, मेजर जनरल डी. रुबत्सोव्ह आणि डिव्हिजन कमांडर, कर्नल ए.ई. चेखारिन यांना जिल्हा मुख्यालयात बोलावण्यात आले. आम्हाला सांगण्यात आले की 37 वी पायदळ डिव्हिजन लिडा फील्ड कॅम्पसाठी रवाना होणार आहे, जरी हे स्पष्ट होते की राज्याच्या सीमेवर सैन्य तैनात करण्याच्या दृष्टीने पुनर्नियुक्ती होत आहे. त्यांना छावणीत आयुष्यभर सर्व काही सोबत ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला.
मार्चिंग क्रमाने लेपल येथून दोन रेजिमेंट निघाल्या आणि विटेब्स्क गॅरिसनचे काही भाग रेल्वेने पाठवले गेले. दळणवळणाच्या सुलभतेच्या तत्त्वावर हेलॉन्स तयार केले गेले होते, म्हणून विभागाचे मुख्यालय संप्रेषण बटालियनशिवाय होते आणि दारुगोळा अंतिम टप्प्यात होता.
व्ही.एम. मोलोटोव्ह यांच्या भाषणातून आम्हाला 22 जून रोजी 12 वाजता बोगदानो स्टेशनवर युद्धाच्या सुरुवातीबद्दल माहिती मिळाली. त्या वेळी, विभागाच्या युनिट्स अजूनही पुढे जात होत्या, त्यांच्याशी कोणताही संपर्क नव्हता, कमांडर किंवा मुख्यालयाला परिस्थिती माहित नव्हती.
1. एल.एम. सँडालोव्ह, 4 थ्या आर्मीचे चीफ ऑफ स्टाफ 2. ए.एस. किस्लित्सिन, 22 व्या टँक डिव्हिजनचे चीफ ऑफ स्टाफ 3. एम.एस. झाशिबालोव्ह, 86 व्या इन्फंट्री डिव्हिजनचे कमांडर 4. जी. व्ही. रेवुनेंकोव्ह, स्टाफ 37 व्या इन्फंट्री डिव्हिजनचे प्रमुख
एक टिप्पणी.
सर्वप्रथम, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की लष्कराचे कमांडर आणि स्टाफचे प्रमुख जानेवारी 1941 पासून सुरू होणाऱ्या कव्हर प्लॅनचे रेखांकन आणि सतत समायोजनाकडे लक्ष वेधतात. अनेक कमांडर सूचित करतात की त्यांच्या युनिट्ससाठी संरक्षण क्षेत्रे स्पष्ट केली जात आहेत (10 वे सैन्य: 86 वा इन्फंट्री डिव्हिजन (एम. झाशिबालोव्ह), 4 था आर्मी: 49 वा इन्फंट्री डिव्हिजन (एस. गुरोव)).
जूनच्या मध्यात, ZapOVO ने, इतर जिल्ह्यांप्रमाणे, कव्हर प्लॅनद्वारे स्थापित केलेल्या सीमेच्या जवळ खोल विभाग हलवण्याचा आदेश पार पाडला. परंतु सर्व युनिट्स त्यांना सूचित केलेल्या ठिकाणी पोहोचू शकले नाहीत (युद्धाच्या सुरूवातीस त्यांना माहितीशिवाय आणि काय घडत आहे याची अचूक समज नसताना ते रस्त्यावर सापडले). ZapOVO चे चीफ ऑफ स्टाफ व्ही. क्लिमोव्स्कीख यांनी 21 जून रोजी युद्ध सुरू होईपर्यंत विभाग तैनात करण्याचे आदेश दिले.
एकाही कमांडरने सूचित केले नाही की युनिट्स लढाऊ तयारीवर ठेवली पाहिजेत. या संदर्भात, ZapOVO मधील परिस्थिती PribOVO पेक्षा खूपच वेगळी आहे, जिथे बहुतेक सैन्य कव्हर योजनेनुसार त्यांच्या सेक्टरमध्ये तैनात केले गेले होते.
जिल्हा मुख्यालयाने काही दिवसांतच कमांड पोस्टचे आयोजन केले, परंतु 10 व्या सैन्यात अशा कोणत्याही सूचना नाहीत. याशिवाय, विद्यमान कमांड पोस्टना आवश्यक संप्रेषण उपकरणे ठेवण्याची परवानगी नव्हती. 10 व्या सैन्याच्या मुख्यालयाने स्वतंत्रपणे दोन कमांड पोस्टचे आयोजन केले.
कीव विशेष लष्करी जिल्हा
पहिला प्रश्न.
राज्याच्या सीमेच्या संरक्षणाची योजना सैन्यदलांपर्यंत पोहोचवली गेली आहे का; या योजनेची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी कमांड आणि मुख्यालयाने केव्हा आणि काय केले?
आर्मी जनरल एम. ए. पुरकाएव (कीव स्पेशल मिलिटरी डिस्ट्रिक्टचे माजी चीफ ऑफ स्टाफ):
राज्याच्या सीमा संरक्षण योजनेची माहिती जवानांना देण्यात आली. त्याचा विकास एप्रिलमध्ये जिल्ह्याचे मुख्य कर्मचारी, ऑपरेशनल विभाग आणि सैन्याचे कमांडर आणि त्यांच्या मुख्यालयातील ऑपरेशनल गटांनी केले होते. मे महिन्याच्या पहिल्या दहा दिवसांत लष्कराच्या योजनांना जिल्हा लष्करी परिषदेने मंजुरी दिली आणि लष्कराच्या मुख्यालयात हस्तांतरित केले. प्रशासकीय दस्तऐवजानुसार सैन्याच्या योजना निर्मितीपूर्वी विकसित केल्या गेल्या होत्या.
त्यांचे कमांडर आणि चीफ ऑफ स्टाफ यांना सैन्याच्या मुख्यालयातील फॉर्मेशन्सच्या कागदपत्रांची माहिती होती, त्यानंतर त्यांना सीलबंद पॅकेजमध्ये स्टोरेजसाठी सुमारे 1 जूनपर्यंत स्टाफच्या प्रमुखांकडे हस्तांतरित केले गेले.
सर्व युनिट्स आणि फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्सकडे अलर्ट योजना होती. राज्याच्या सीमेच्या संरक्षणाची योजना जिल्ह्याच्या लष्करी परिषदेच्या ताराद्वारे (तीन स्वाक्षरींसह) मी सैन्याच्या कमांडर आणि घोडदळ कॉर्प्सचा कमांडर (5 व्या सेनापती) यांना संबोधित केली होती. कॅव्हलरी कॉर्प्स, मेजर जनरल एफ.व्ही. कामकोव्ह). फॉर्मेशन्स आणि युनिट्समध्ये, कृती योजना सैन्याच्या लष्करी कौन्सिलच्या सशर्त तारांनुसार आणि गजराची घोषणा करणाऱ्या घोडदळ कॉर्प्सच्या कमांडरने केली होती.
आर्मी जनरल I. के. बगराम्यान (KOVO मुख्यालयाच्या ऑपरेशनल विभागाचे माजी प्रमुख):
राज्य सीमा संरक्षण योजना सैन्यदलांना कळविण्यात आली होती, जोपर्यंत त्यांचा संबंध होता, खालीलप्रमाणे: सैन्याने थेट कव्हर प्रदान केले होते... रेजिमेंटपर्यंत तपशीलवार योजना आणि दस्तऐवजीकरण होते; जिल्ह्यातील उरलेल्या सैन्याकडे (पाच रायफल कॉर्प्स, सात मशीनीकृत कॉर्प्स ज्यांनी अद्याप निर्मिती आणि मजबुतीकरण युनिट्स पूर्ण केल्या नाहीत) त्यांच्याकडे लढाऊ आदेशासह एक सीलबंद लिफाफा आणि नियुक्त केलेल्या कामांच्या लढाऊ समर्थनासाठी सर्व सूचना होत्या, त्या तिजोरीत संग्रहित केल्या होत्या. फॉर्मेशनचे संबंधित चीफ ऑफ स्टाफ.
वापर योजना आणि त्याच्या सर्व तपशीलातील दस्तऐवजीकरण केवळ कॉर्प्स आणि विभागांसाठी जिल्हा मुख्यालयात विकसित केले गेले. सीलबंद लिफाफ्यांमध्ये बंद केलेल्या दस्तऐवजांवरून ते उघडल्यानंतर निष्पादक त्यांच्याबद्दल शोधू शकले.
मेजर जनरल 3. 3. रोगोझनी (5व्या सैन्याच्या 1ल्या रायफल कॉर्प्सचे माजी प्रमुख कर्मचारी):
मे 1941 च्या मध्यभागी, 5 व्या सैन्याच्या मुख्यालयाने राज्य सीमा व्यापण्यासाठी एक योजना विकसित केली. लष्कराच्या मुख्यालयात त्याची ओळख करून दिली गेली: 15 व्या रायफल कॉर्प्सचे कमांडर, कर्नल I. I. फेड्युनिन्स्की, स्वतः आणि विभागाचे कमांडर: मेजर जनरल जी. I. शेर्स्ट्युक, कर्नल एम. पी. टिमोशेन्को (45 व्या आणि 62 व्या पायदळ विभागाचे कमांडर), आदरणीय. कॉर्प्स आणि डिव्हिजन हेडक्वार्टरकडे संरक्षण योजनेशी संबंधित दस्तऐवज नव्हते, परंतु त्यांना कार्ये आणि खाजगी संरक्षण योजना माहित होत्या... विभागांनी त्यांच्या संरक्षण रेषा पुन्हा शोधल्या, युद्धाची रचना निश्चित केली, युद्ध नियंत्रणाच्या संघटनेची रूपरेषा आखली... सर्व काही रेजिमेंट्स त्यांना थेट जमिनीवर संप्रेषित केले गेले आणि घेतलेले निर्णय डिव्हिजन कमांडर मंजूर झाले.
मेजर जनरल जी.आय. शेरस्त्युक (5 व्या सैन्याच्या 45 व्या पायदळ विभागाचे माजी कमांडर):
15 व्या रायफल कॉर्प्स आणि 5 व्या सैन्याच्या मुख्यालयातून राज्याच्या सीमेच्या संरक्षणाची योजना 45 व्या रायफल डिव्हिजनचा कमांडर म्हणून मला कधीही कळविली गेली नाही आणि विभागाच्या लढाऊ ऑपरेशन्स [I] त्यानुसार तैनात केले गेले. सूचक योजना मी आणि स्टाफ चीफ कर्नल चुमाकोव्ह यांनी विकसित केली आणि युनिट्स, बटालियन आणि विभागांच्या कमांडर्सना आणली.
कर्नल पी. नोविकोव्ह (5 व्या सैन्याच्या 62 व्या पायदळ विभागाचे माजी प्रमुख कर्मचारी):
मला असे दिसते की राज्याच्या सीमेच्या संरक्षणासाठी कोणतीही विभागीय योजना नव्हती, परंतु विभागीय योजना हा सैन्याचा एक भाग होता. विभागामध्ये समोरच्या बाजूने आणि खोलीत फक्त अंदाजे पट्टी होती. म्हणून, एप्रिल 1941 च्या सुरुवातीस, मला, तसेच 87 व्या आणि 45 व्या रायफल विभागाच्या प्रमुखांना, 5 व्या सैन्याच्या मुख्यालयात बोलावण्यात आले, जिथे आम्हाला ऑपरेशन विभागातील नकाशे मिळाले आणि सैन्याच्या योजनेचे वैयक्तिकरित्या उतारे तयार केले. आमच्या पट्ट्या अभियांत्रिकीच्या दृष्टीने सुसज्ज करण्यासाठी.
मेजर जनरल पी. आय. अब्रामिडझे (२६व्या लष्कराच्या ७२व्या माउंटन रायफल विभागाचे माजी कमांडर):
सोव्हिएत युनियनवर नाझी जर्मनीच्या हल्ल्यापूर्वी, युनिट कमांडर आणि मला मोबिलायझेशन प्लॅन (MP-41) माहित नव्हते, परंतु ते उघडल्यानंतर, प्रत्येकाची खात्री पटली की राज्याच्या सीमेवर संरक्षणात्मक कार्य आणि जमिनीवर कमांड पोस्टचे सराव. जनरल स्टाफने मंजूर केलेल्या KOVO च्या सर्वसाधारण योजनेवर आधारित होते.
मेजर जनरल पी.व्ही. चेर्नस (२६व्या लष्कराच्या ७२व्या माउंटन रायफल विभागाचे माजी प्रमुख):
राज्याच्या सीमेचे रक्षण करण्याची योजना 8 व्या रायफल कॉर्प्सच्या कमांडद्वारे विभागाच्या युनिट्सना कळविण्यात आली. तथापि, ते माउंटन रायफल विभागाच्या संघटनेनुसार नव्हे तर रायफल विभागानुसार संकलित केले गेले. वस्तुस्थिती अशी आहे की 1941 च्या वसंत ऋतूमध्ये विभागाने माउंटन रायफल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये संक्रमणास सुरुवात केली, परंतु 22 जूनपर्यंत या क्रियाकलाप पूर्ण झाले नाहीत.
मेजर जनरल एस. एफ. गोरोखोव (26 व्या सैन्याच्या 99 व्या पायदळ विभागाचे माजी प्रमुख कर्मचारी):
राज्य सीमा संरक्षण योजना फेब्रुवारी-मार्च 1941 मध्ये 26 व्या सैन्याच्या मुख्यालयात सीलबंद लिफाफ्यात प्राप्त झाली आणि आमच्याबरोबर काम केले गेले नाही. पण त्याचे सादरीकरण होण्यापूर्वीच, लष्कराचे कमांडर, लेफ्टनंट जनरल एफ. या, मला आणि डिव्हिजन कमांडर, कर्नल एन. आय. डेमेंटेव्ह यांना वैयक्तिकरित्या, फॉर्मेशन आणि रेजिमेंट्सच्या संरक्षण क्षेत्राच्या सीमांकन रेषा, कमांड आणि निरीक्षण पोस्टची ठिकाणे, आणि तोफखाना गोळीबार पोझिशन. याव्यतिरिक्त, एका विशेष आदेशाने विभागाला प्रझेमिस्ल तटबंदी क्षेत्राचा अग्रभाग तयार करण्याचे आणि त्याच्या झोनमध्ये खंदक खोदण्याचे आदेश दिले.
विभाग आणि सीमा तुकडीच्या मुख्यालयाने दोन पर्यायांनुसार राज्य सीमा कव्हर करण्यासाठी एक योजना विकसित केली - तोडफोड आणि संभाव्य युद्धाच्या बाबतीत.
दुसरा प्रश्न.
कोणत्या वेळी आणि कोणत्या आदेशाच्या आधारावर कव्हरिंग सैन्याने राज्याच्या सीमेत प्रवेश करण्यास सुरुवात केली आणि शत्रुत्व सुरू होण्यापूर्वी त्यापैकी किती तैनात केले गेले?
आर्मी जनरल M.A. पुरकाएव (KOVO चे माजी चीफ ऑफ स्टाफ):
13 किंवा 14 जून रोजी, त्याने व्लादिमीर-वॉलिन फोर्टिफाइड एरियाच्या रेषेवर रायफल विभाग मागे घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला, ज्याच्या संरक्षणात्मक संरचनांमध्ये शस्त्रे नाहीत. जिल्हा मिलिटरी कौन्सिलने या बाबी मान्य करून 5व्या लष्कराच्या कमांडरला योग्य त्या सूचना दिल्या.
तथापि, दुसऱ्या दिवशी सकाळी, कर्नल जनरल एम. पी. किरपोनोस यांनी, लष्करी परिषदेच्या सदस्याच्या उपस्थितीत, माझ्यावर युद्ध भडकवण्याचा आरोप केला. माझ्या कार्यालयातून मी ताबडतोब चीफ ऑफ द जनरल स्टाफला फोन करून निर्णय कळवला. जीके झुकोव्ह यांनी छद्म उपायांचे निरीक्षण करून यूआर लाइनवर सैन्य मागे घेण्याचे आदेश दिले.
आर्मी जनरल I. के. बगराम्यान (KOVO मुख्यालयाच्या ऑपरेशनल विभागाचे माजी प्रमुख):
कव्हरिंग सैन्य थेट सीमेजवळ तैनात केले गेले आणि शत्रुत्वाच्या उद्रेकासह तैनाती सुरू केली. तयार केलेल्या पदांवर त्यांचा आगाऊ प्रवेश जनरल स्टाफने प्रतिबंधित केला होता.
ऑपरेशनल रिझर्व्ह तैनाती क्षेत्राबाहेर हलविले: रायफल कॉर्प्स - युद्ध सुरू होण्याच्या पाच दिवस आधी, परंतु त्यांना सोडण्याची वेळ नव्हती; यांत्रिकी कॉर्प्स - 22 जून.
कर्नल पी.ए. नोविचकोव्ह (५व्या लष्कराच्या ६२ व्या पायदळ विभागाचे माजी प्रमुख कर्मचारी):
सैन्याच्या मुख्यालयाच्या आदेशानुसार, विभागाच्या युनिट्स 16 जूनच्या रात्री किव्हर्ट्सी कॅम्पमधून निघाल्या. दोन रात्रीचे कूच करून, 18 जूनच्या सकाळपर्यंत ते बचावात्मक क्षेत्रात पोहोचले. तथापि, त्यांनी संरक्षणात्मक रेषेवर कब्जा केला नाही, परंतु त्याच्या जवळच्या जंगलात आणि वस्त्यांमध्ये लक्ष केंद्रित केले. नवीन ठिकाणी हलविण्याच्या नावाखाली ही कारवाई करण्यात आली. येथे लढाऊ प्रशिक्षण सुरू झाले.
19 जून रोजी, युनिट कमांडर्सनी संरक्षण क्षेत्रांची तपासणी केली, परंतु हे सर्व अनिश्चिततेने केले गेले की युद्ध लवकरच सुरू होईल असे वाटले नव्हते; आम्ही लढणार आहोत यावर आमचा विश्वास नव्हता आणि आम्ही युद्धासाठी अनावश्यक सर्वकाही घेतले. परिणामी, त्यांनी जादा मालमत्तेसह त्यांची ऑटोमोबाईल आणि घोडा वाहतूक ओव्हरलोड केली.
मेजर जनरल पी. आय. अब्रामिडझे (२६व्या लष्कराच्या ७२व्या माउंटन रायफल विभागाचे माजी कमांडर):
विभागातील दोन रायफल रेजिमेंट (187व्या आणि 14व्या रायफल रेजिमेंट) ऑगस्ट 1940 पासून राज्याच्या सीमेजवळ आहेत.
20 जून, 1941 रोजी, मला जनरल स्टाफकडून खालील एनक्रिप्टेड संदेश प्राप्त झाला: “सीमेवर असलेल्या सर्व युनिट्स आणि युनिट्सना अनेक किलोमीटर मागे, म्हणजे तयार केलेल्या पोझिशन्सच्या रेषेपर्यंत मागे घेतले पाहिजे. जर्मन युनिट्सने राज्य सीमेचे उल्लंघन करेपर्यंत कोणत्याही चिथावणीला प्रतिसाद देऊ नका. विभागातील सर्व तुकड्या लढाई सज्ज झाल्या पाहिजेत. 21 जून 1941 रोजी 24 तासांच्या आत फाशी द्या.”
अगदी निर्दिष्ट वेळेवर, मी टेलीग्राफद्वारे कळवले की ऑर्डर पूर्ण झाली आहे. या अहवालात 26 व्या लष्कराचे कमांडर लेफ्टनंट जनरल एफ. कोस्टेन्को उपस्थित होते, ज्यांना अंमलबजावणी तपासण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. कोणत्या कारणास्तव संरक्षणात्मक स्थानांवर कब्जा करण्याची परवानगी नव्हती हे सांगणे कठीण आहे, परंतु शत्रूने शत्रुत्वाच्या सुरूवातीस याचा फायदा घेतला.
मेजर जनरल एस. एफ. गोरोखोव (26 व्या सैन्याच्या 99 व्या पायदळ विभागाचे माजी प्रमुख कर्मचारी):
शत्रुत्व सुरू होण्यापूर्वी, युनिट्सना संरक्षण क्षेत्रात प्रवेश करण्याचे कोणतेही आदेश नव्हते. 18 व्या रायफल कॉर्प्सचे कमांडर मेजर जनरल एमजी स्नेगोव्ह यांच्या आदेशानुसार केवळ तोफखाना रेजिमेंट्स नियोजित गोळीबार पोझिशनजवळच्या जंगलात हलविण्यात आल्या. शत्रुत्वाच्या उद्रेकाच्या वेळी, त्याने परस्परविरोधी आदेश दिले: रायफल रेजिमेंटने बचावात्मक पोझिशन्स घ्याव्यात आणि तोफखाना रेजिमेंटने पुढील सूचना मिळेपर्यंत गोळीबार करू नये. आमची आग्रही मागणी असूनही 22 जून रोजी रात्री 10 वाजेपर्यंत तोफखाना वापरण्यास परवानगी नव्हती.
मेजर जनरल एन.पी. इव्हानोव (6व्या लष्कराचे माजी प्रमुख):
अचानक शत्रूच्या हल्ल्याच्या वेळी, तोफखाना, मशीन गनर्स आणि सॅपर्स एकत्र केले गेले. यामुळे, संपर्क संघटनात्मकदृष्ट्या तुटलेले होते. काही सैन्य छावणीत होते, त्यांच्या कायमस्वरूपी तैनातीच्या ठिकाणी शस्त्रे आणि साहित्याचा साठा होता.
कीव स्पेशल मिलिटरी डिस्ट्रिक्टच्या कमांडरच्या आदेशानुसार, कव्हरिंग युनिट्सना सीमेवर जाण्यास मनाई होती.
मेजर जनरल ए.एम. बारानोव (17 व्या रायफल कॉर्प्सचे माजी चीफ ऑफ स्टाफ):
फिरत्या शिबिरांच्या नावाखाली जूनच्या पहिल्या सहामाहीत राज्याच्या सीमेवर युनिट्सचा प्रवेश सुरू झाला. नंतरचे संरक्षणात्मक भागात खोलवर स्थित होते. युनिट तंबूत स्थित होते आणि योजनेनुसार वर्ग आयोजित केले होते. त्याच वेळी, अभियांत्रिकीच्या दृष्टीने बचावात्मक स्थिती सुधारली गेली. जवानांना पोहोचवण्यासाठी दारूगोळा तयार करण्यात आला होता.
मेजर जनरल एफ. एन. स्मेखोतवोरोव (5 व्या सैन्याच्या 135 व्या पायदळ विभागाचे माजी कमांडर):
18 जून 1941 रोजी, 135 वी पायदळ तुकडी कायम छावणी परिसरातून निघाली (ऑस्ट्रोग, डुब्नो, क्रेमेनेट्स) आणि 22 जूनच्या अखेरीस, मी किव्हर्ट्सी (लुत्स्कच्या 10-12 किमी ईशान्य) येथे पोहोचलो. आर्मी कमांडरच्या आदेशानुसार कॅम्प प्रशिक्षण.
शत्रुत्व सुरू होण्यापूर्वी फॉर्मेशनच्या युनिट्सला लढाऊ तयारीत आणण्याचे कोणतेही आदेश नव्हते आणि जेव्हा 22 जून रोजी सकाळी डिव्हिजनला मार्चमध्ये हवेतून मशीन-गन गोळीबार करण्यात आला तेव्हा सैन्याच्या मुख्यालयाला सूचना मिळाल्या: “ चिथावणीला बळी पडू नका, विमानांवर गोळीबार करू नका.”
युनिट्सना लढाईच्या तयारीत आणण्याचा आणि एकत्रित करण्याच्या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश 23 जूनच्या सकाळी, जेव्हा ते किव्हर्ट्सीमध्ये होते तेव्हाच देण्यात आले होते...
कर्नल एन.एल. लॉगिनोव्ह (6 व्या सैन्याच्या 139 व्या पायदळ विभागाचे माजी कमांडर):
विभाग चेर्टकोव्ह आणि आसपासच्या वस्त्यांमध्ये तैनात होता. युद्धाच्या सुरूवातीस, चार रायफल बटालियन आणि दोन तोफखाना विभाग चेर्निव्हत्सीच्या 20-25 किमी नैऋत्येस संरक्षण बांधकामावर होते, विभागातील अभियंता बटालियन आणि रेजिमेंट कंपन्या ल्व्होव्हच्या वायव्येस 20-25 किमी अंतरावर होत्या आणि एक रायफल बटालियन जिल्हा सुविधांचे रक्षण करत होती. टेर्नोपिल
17 जूनच्या सकाळी, मला 37 व्या रायफल कॉर्प्सच्या कमांडरकडून एक कोडेड टेलीग्राम प्राप्त झाला: “कॉर्प्सचा सराव करण्यासाठी, विभागांनी पेरेमिश्ल्यानी भागात लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, ज्यासाठी ते 18 जूनच्या सकाळी 18 जून रोजी सकाळी निघतील. मार्ग: चेर्तकोवो, बुचाच, गाडिच, रोहतिन.” हे कार्य पार पाडण्यासाठी विभागातील युनिट्स आणि युनिट्स एकत्र करण्याच्या माझ्या विनंतीवर त्यांनी उत्तर दिले: "उपलब्ध कर्मचाऱ्यांसह सरावाला जा, आम्ही बटालियनला काम आणि सुरक्षेपासून काढून टाकण्याची परवानगी देत नाही."
अशा प्रकारे, चार रायफल बटालियन, तीन तोफखाना बटालियन आणि विशेष दले यांचा समावेश असलेला विभाग प्रशिक्षण क्षेत्रात दाखल झाला.
1. I.X. बगराम्यान, कोवो मुख्यालयाच्या ऑपरेशनल विभागाचे प्रमुख 2. एस.एफ. गोरोखोव, 99 व्या पायदळ डिव्हिजन 3 चे प्रमुख कर्मचारी
एक टिप्पणी.
लष्कराच्या मुख्यालयाला सीमा संरक्षण योजना आणि त्यांच्याकडे सोपवलेल्या क्षेत्रांबद्दल माहिती होती (ते त्यांच्या स्वतःच्या संरक्षण क्षेत्रावर काम करत होते). डिव्हिजन आणि कॉर्प्स कमांडर्सना योग्य पॅकेज दिले गेले (विशेष सूचनांनुसार उघडले).
याव्यतिरिक्त, डिव्हिजन कमांडर त्यांच्या संरक्षण क्षेत्राच्या क्षेत्रामध्ये केंद्रित होते. संस्मरणांचे अनेक लेखक सूचित करतात की त्यांना संरक्षण क्षेत्रे आणि गोळीबार बिंदूंबद्दल सांगितले गेले होते. त्यांनी तयार केले: "त्यांच्या बँडला अभियांत्रिकी दृष्टीने सुसज्ज करण्यासाठी सैन्य योजनेतील अर्क." हे प्रामुख्याने थेट सीमा व्यापलेल्या विभागांना लागू होते. प्रदेशाच्या खोलवर तैनात असलेल्या युनिट्सच्या अनेक कमांडरना योजना आणि त्यांच्या कृतींबद्दल काहीही माहित नव्हते.
त्यांच्या आठवणींमध्ये, के. रोकोसोव्स्की (KOVO शी संबंधित 9व्या मेकॅनाइज्ड कॉर्प्सचे माजी कमांडर) लिहितात की जिल्हा कमांडने त्यांना कव्हर प्लॅन्स आणि 9व्या मेकॅनाइज्ड कॉर्प्सच्या कृतींबद्दल माहिती दिली नाही. के. रोकोसोव्स्की यांना 22 जूनच्या दुपारी युद्धाच्या सुरुवातीबद्दल, जिल्हा मुख्यालयात नियमित कॉल्सवरून कळले.
KOVO मधील काही कमांडर्सना 23 जून रोजीच युद्ध सुरू झाल्याची माहिती मिळाली. म्हणजेच हल्ल्यानंतरही सर्व लष्करी तुकड्यांना याची माहिती नव्हती. याचा अर्थ असा आहे की प्रत्येकाला सतर्क केले गेले नाही. ही परिस्थिती कितपत मान्य आहे? सर्व जिल्ह्यांना 22 जून रोजी सकाळी एक वाजता जनरल स्टाफकडून “संपूर्ण लढाई तयारीत” राहण्याचा आदेश प्राप्त झाला हे वास्तव लक्षात घेऊन (16).
सर्वेक्षण सामग्री जिल्ह्यांतील परिस्थिती वेगळी दर्शवते. मी विशेषतः लक्षात घेऊ इच्छितो की प्रत्येक जिल्ह्यात कमांडर विशेषतः संरक्षण किंवा कव्हर योजनांबद्दल बोलतात (जर त्यांना कोणतीही योजना माहित असेल तर). जानेवारी-एप्रिलमध्ये जिल्ह्याच्या सीमा व्यापण्याचे नियोजन सुरू झाले. हल्ल्यासाठी सैन्य तयार करण्यासाठी, स्पष्ट नियोजन आवश्यक आहे (प्रत्येक लष्करी युनिटच्या कृती नियोजित आहेत). आवश्यक नियोजनाची पातळी समजून घेण्यासाठी, तुम्हाला बार्बरोसा योजना वाचण्याची आवश्यकता आहे. सोव्हिएत आणि नंतर रशियन आर्काइव्हमध्ये, जिल्ह्या, सैन्य, विभाग यांच्यासाठी अशा योजनांची रूपरेषा देखील आढळली नाही, ज्यात मोठ्या प्रमाणात आक्षेपार्ह कृतींचा समावेश होता. जर अशा योजना सापडल्या असतील तर मला खात्री आहे की ते निश्चितपणे प्रकाशित केले जातील (ए. याकोव्हलेव्हच्या आयोगाने हे चुकवले नसते). अखेर, त्यांना जर्मन सैन्यावर प्रतिबंधात्मक हल्ल्याबद्दल ए. वासिलिव्हस्कीच्या नोटचा मसुदा सापडला (२).
आतापर्यंत, सर्व कागदपत्रांपैकी, सीमा (संरक्षण) झाकण्यासाठी (रेजिमेंट आणि बटालियनपर्यंत विकसित) फक्त वारंवार सुधारित योजना ज्ञात आहेत. म्हणूनच जनरल स्टाफने, लष्करी इतिहास विभागामार्फत, विशेषतः संरक्षण योजनांबद्दल विचारले, ते सैन्याला कळवले गेले आहे का.
 
4. "सैन्यांना लढाईच्या तयारीवर ठेवण्याचा आदेश कधी प्राप्त झाला?"
तिसरा प्रश्न असा होता की लष्करी ऐतिहासिक विभागाने सैन्याला लढाईच्या तयारीवर ठेवण्याचा आदेश केव्हा मिळाला हे विचारले. खरं तर, लष्करी ऐतिहासिक संचालनालयाला लष्करी कारवाईसाठी सैन्याच्या तयारीच्या प्रमाणात रस होता.
सैन्य कोठे आहेत: हिवाळ्याच्या क्वार्टरमध्ये, त्यांच्या नेहमीच्या नित्यक्रमात, किंवा लोड केलेल्या दारूगोळ्यासह पोझिशनमध्ये तैनात. हे महत्वाचे आहे. का?
पहिल्याने. कोणत्या सैन्यावर हल्ला करणे अधिक सोयीचे आहे? बहुधा, जो तैनात नाही आणि परत लढण्यास तयार नाही, परंतु बॅरेक्समध्ये शांतपणे झोपलेला आहे. या प्रकरणात, लष्करी युनिट त्वरीत त्याची संघटनात्मक रचना गमावते आणि अल्पावधीतच नष्ट होण्याचा धोका असतो. वेळेवर सैन्याला लढाईच्या तयारीत आणण्याचे महत्त्व स्पष्ट आहे. त्याच वेळी, सैन्याला तटबंदीवर कब्जा करण्यास वेळ नसू शकतो, परंतु ते लढाऊ ऑपरेशनसाठी तयार आहेत (संघटित, सशस्त्र आणि आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टींनी सुसज्ज).
दुसरे म्हणजे. लष्कर फार काळ पूर्ण लढाऊ तयारीच्या स्थितीत राहू शकत नाही. आक्रमकतेवर हल्ला करण्यासाठी किंवा परतवून लावण्यासाठी ते अल्प कालावधीसाठी पूर्ण लढाऊ तयारीत आणले जाऊ शकते. परंतु दीर्घकाळ प्रतीक्षा करण्याच्या स्थितीत असणे म्हणजे लढाऊ तयारी कमी होणे.
युद्धपूर्व काळात, लाल सैन्य आणि नौदलाकडे लढाऊ तयारीची खालील प्रणाली होती.
प्रथम, रेड आर्मीसाठी लढाऊ तयारीचे दोन स्तर होते: स्थिर आणि पूर्ण. दुसरे म्हणजे, लढाऊ अलार्म सिस्टमच्या दोन आवृत्त्या होत्या. लढाऊ इशारा पर्याय क्रमांक 1 - सर्व उपकरणे सोडल्याशिवाय आणि पर्याय क्रमांक 2 - पूर्ण शक्तीने बाहेर पडणे. याव्यतिरिक्त, "लढाऊ तयारीची चाचणी घेण्यासाठी आणि युनिट्सची सुसंगतता वाढवण्यासाठी" एक ड्रिल होती.
विधानसभा क्षेत्रातील युनिट्ससाठी तयारीचा कालावधी खालीलप्रमाणे सेट केला गेला: रायफल, तोफखाना आणि घोडदळ युनिट्स उन्हाळ्यात 2 तास, हिवाळ्यात 3 तास; मशीनीकृत आणि टाकी युनिट्स उन्हाळ्यात 2 तास, हिवाळ्यात 4 तास. म्हणजेच, हिवाळ्यातील क्वार्टरमधून युनिट्स वाढवणे आणि सीमेच्या जवळच्या नवीन बिंदूंवर माघार घेणे (जे या युनिट्सच्या संरक्षणात्मक क्षेत्राशी एकरूप होते) त्यांच्या सर्व उपकरणांसह लढाऊ इशारा क्रमांक 2.
नौदलासाठी तीन तत्परतेचे स्तर होते: क्रमांक 3 – सामान्य तयारी, दैनंदिन लढाऊ तयारी प्रगतीपथावर आहे; क्रमांक 2 - आवश्यक साहित्याचा साठा पुन्हा भरला जातो, अतिरिक्त शुल्क स्थापित केले जाते, टाळेबंदी कमी केली जाते; क्रमांक 1 - शस्त्रे वापरण्यासाठी पूर्ण तयारीत आणली गेली आहेत, जहाज लढाऊ मोहिमेसाठी सज्ज आहे.
जूनच्या मध्यभागी पश्चिमेकडील जिल्ह्यांमध्ये (जून 11-13, ते जिल्ह्यांमध्ये येऊ लागले) पाठवलेल्या पीपल्स कमिसरिएट ऑफ डिफेन्सच्या निर्देशांनुसार, हिवाळी क्वार्टरपासून नवीन कॅम्प पॉईंट्सपर्यंत खोल विभाग मागे घेणे आवश्यक होते. कव्हर योजनेनुसार (हा मुद्दा ZapOVO साठी स्पष्टपणे नमूद केला आहे). युद्धासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टी सोबत घ्या. KOVO (12) साठी 13 जून नं. 504205 च्या पीपल्स कमिसरिएट ऑफ डिफेन्सच्या निर्देशावरून:
जिल्ह्याच्या सैन्याची लढाऊ तयारी वाढवण्यासाठी 1 जुलै 1941 पर्यंत सर्व खोल विभाग आणि कॉर्प्स युनिट्ससह कॉर्प्स डायरेक्टोरेट्स राज्याच्या सीमेजवळ नवीन छावण्यांमध्ये हस्तांतरित कराव्यात...
संचलन रणनीतिक कसरती दरम्यान, रात्री केले पाहिजे.
सैन्यासह, अग्नि पुरवठा आणि इंधन आणि वंगण यांचे सर्व वाहतूक करण्यायोग्य साठे मागे घ्या. हिवाळ्यातील क्वार्टरचे रक्षण करण्यासाठी, कठोरपणे आवश्यक किमान लष्करी कर्मचारी ठेवा, बहुतेक आरोग्याच्या कारणांमुळे मोहिमेसाठी अयोग्य.
कुटुंबे घेऊ नका.
13 जून रोजीचे निर्देश ZapOVO (24) ला पाठवले:
जिल्ह्यांतील सैन्याची लढाऊ तयारी वाढवण्यासाठी, सर्व खोल रायफल विभाग आणि पायदळ तुकड्यांच्या कमांडस कव्हर प्लॅन (NCO निर्देशांक क्र. ५०३८५९/SS/OV) द्वारे प्रदान केलेल्या भागात छावणीत आणले जावेत. ).
म्हणजेच, सीमेच्या जवळ असलेल्या खोल विभागांची माघार त्याच वेळी लढाऊ इशाऱ्यावर युनिट्सची वाढ होती - पर्याय क्रमांक 2 (संपूर्ण माघारीसह). लढाऊ इशारा क्रमांक 2 वरील युनिट्स मागे घेण्याचा अर्थ काय आहे हे मी समजावून सांगू. व्ही. सिमवोलोकोव्ह (४९ व्या रायफल कॉर्प्सचे माजी प्रमुख कर्मचारी) यांच्या आठवणींमधून जूनच्या मध्यात मिळालेल्या ऑर्डरबद्दल:
ऑर्डरमध्ये म्हटले आहे की कॉर्प्सने चेर्तकोव्ह, गुस्याटिन परिसरातील कॅम्प साइटवर जावे (KOVO ऑर्डर क्र. A1/00231 दिनांक 15 जून, 1941). मी जिल्ह्याचे मुख्य कर्मचारी, जनरल कॉम्रेड पुरकाएव यांच्याकडे आदेशाचा अर्थ सांगण्यासाठी एका प्रश्नासह वळलो, त्यांनी मला उत्तर दिले की ते मला अधिक काही सांगू शकत नाहीत, मी जिल्ह्याचे कमांडर कर्नल यांच्याशी संपर्क साधण्याची परवानगी मागितली. जनरल कॉम्रेड किरपानोस, त्यांनी मला परवानगी दिली.
जिल्हा कमांडरने मला सांगितले की प्रत्येक सैनिक युद्धात जाण्यासाठी तयार असणे आवश्यक आहे, त्यानंतर मी कॉर्प्स कमांडर जनरल कार्पिलोव्ह यांना स्पष्टपणे कळवू शकेन (जसे की दस्तऐवजात, बरोबर कॉर्निलोव्ह), कॉर्प्स छावणीच्या ठिकाणी जात नाही, परंतु लढाऊ ऑपरेशन्ससाठी तयार असणे आवश्यक आहे आणि कॉर्प्सने एनझेडची सर्व मालमत्ता, दारुगोळा आणि कवच घेतले, जे युनिट्स आणि सबयुनिट्समध्ये वितरित केले गेले होते, परंतु त्यांना दिले गेले नाहीत. ३८
म्हणजेच, उभारलेल्या आणि नवीन तैनाती साइटवर पाठवलेल्या युनिट्स लढाऊ ऑपरेशनसाठी तयार असणे आवश्यक आहे. प्रिबोव्हो युनिट्सचे सैन्य आणि विभागांचे कमांडर, त्यांच्या युनिट्स नियुक्त केलेल्या बिंदूंवर माघार घेण्याबद्दल बोलतात, त्याच वेळी सैन्याला लढण्यासाठी सज्जता आणण्याचे संकेत देतात हा योगायोग नाही. या जिल्ह्यासाठी सर्वेक्षण सामग्रीमध्ये हा एक समान धागा आहे.
19 जून रोजी, नेव्हीचे पीपल्स कमिशनर एन. कुझनेत्सोव्ह यांनी तयारी क्रमांक 2 आणि 21-22 जूनच्या रात्री तयारी क्रमांक 1 (त्या प्रणालीतील सर्वोच्च) विरुद्ध लढण्यासाठी ताफा आणला.
परंतु या सर्व 18-21 जून दरम्यानच्या कारवाई होत्या. 21-22 जून 1941 च्या रात्री, जिल्ह्यांना संरक्षण क्रमांक 1 च्या पीपल्स कमिसरिएटकडून निर्देश प्राप्त झाले, ज्यामध्ये (16):
मी तात्काळ अंमलबजावणीसाठी पीपल्स कमिसरिएट ऑफ डिफेन्सचा आदेश प्रसारित करत आहे:
1. 22 - 23 जून 1941 दरम्यान, LVO, PribOVO, ZAPOVO, KOVO, OdVO या आघाडीवर जर्मन लोकांनी अचानक हल्ला केला. प्रक्षोभक कृतींसह हल्ला सुरू होऊ शकतो.
2. आमच्या सैन्याचे कार्य कोणत्याही प्रक्षोभक कृतींना बळी पडणे नाही ज्यामुळे मोठी गुंतागुंत होऊ शकते.
त्याच वेळी, लेनिनग्राड, बाल्टिक, वेस्टर्न, कीव आणि ओडेसा लष्करी जिल्ह्यांच्या सैन्याने जर्मन किंवा त्यांच्या सहयोगींच्या संभाव्य अचानक हल्ल्याला तोंड देण्यासाठी पूर्ण लढाई तयारीत असले पाहिजे.
मी आज्ञा करतो:
अ) 22 जून, 1941 च्या रात्री, राज्याच्या सीमेवरील तटबंदीवरील गोळीबाराच्या ठिकाणांवर गुप्तपणे कब्जा केला;
b) 22 जून 1941 रोजी पहाटेच्या आधी, सैन्य विमानचालनासह सर्व विमान उड्डाणांना फील्ड एअरफील्डवर पसरवा, काळजीपूर्वक क्लृप्ती करा;
c) सर्व युनिट्स लढाऊ तयारीवर ठेवा. सैन्य विखुरलेले आणि क्लृप्ती ठेवते;
ड) नियुक्त कर्मचाऱ्यांमध्ये अतिरिक्त वाढ न करता हवाई संरक्षणास सज्जतेचा सामना करण्यासाठी आणा. शहरे आणि वस्तू गडद करण्यासाठी सर्व उपाय तयार करा;
ई) विशेष आदेशाशिवाय इतर कोणतीही कामे करू नका.
1. एन. कुझनेत्सोव्ह नौदलाचे पीपल्स कमिसर 2. व्ही. सिमवोलोकोव्ह 49 व्या रायफल कॉर्प्सचे चीफ ऑफ स्टाफ 3. एफ. कुझनेत्सोव्ह प्रिबोव्हो सैन्याचे कमांडर
येथे “फोर्टीफाईड एरियाचे फायरिंग पॉइंट” ताब्यात घेण्याचा आदेश देण्यात आला होता. याआधी, विशेष आदेश येईपर्यंत फोरफिल्ड आणि सीमा तटबंदीवर कब्जा करण्यास सक्त मनाई होती. म्हणजेच, लढाऊ इशारा क्रमांक 2 वर आधीच उभ्या असलेल्या जिल्ह्यांच्या सैन्याने सीमेवरील तटबंदी त्वरीत व्यापली आणि पूर्णपणे सशस्त्र शत्रूचा सामना केला (नियमांनुसार, SD गुंतले होते आणि 45 मध्ये लढाईची तयारी ठेवली होती. मिनिटे). हा निर्देश LVO, PribOVO, KOVO, OdVO यांना पाठवण्यात आला आणि त्याची प्रत नौदलाकडे गेली.
जिल्ह्यांत काय चालले होते?
बाल्टिक विशेष सैन्य जिल्हा
PribOVO सैन्याची स्थिती सर्वेक्षण सामग्रीद्वारे आधीच दर्शविली गेली आहे. तेथे, सैन्याची माघार त्यांना लढाऊ तयारीवर ठेवण्याबरोबरच होती. यात तुम्ही पी. अफानास्येव (प्रिबोव्हो इंजिनीअरिंग सैन्याच्या 1ल्या विभागाचे माजी प्रमुख) यांच्या आठवणी जोडू शकता:
ते सराव न करण्यासाठी चेकपॉईंटवर आले होते, परंतु जर्मन लोकांशी संभाव्य युद्धाच्या अपेक्षेने ते प्रत्येकाला स्पष्ट होते, परंतु युद्ध प्रत्यक्षात सुरू होईल की नाही किंवा सर्व काही केवळ खाजगी सीमेवरील चकमकींपुरते मर्यादित असेल की नाही. स्पष्ट
संपूर्ण तीन दिवस लोक अनिश्चिततेने आणि वेदनादायक अपेक्षेने फिरत होते.
सर्व डगआउट्समध्ये, उपकरणे पूर्ण झाली आणि बर्याच काळासाठी राहण्यायोग्य स्वरूपात आणली गेली, संघटनात्मक गडबड कमी झाली आणि मूडमध्ये फक्त अपेक्षांचा ताण जाणवला.
सैन्य आणि रीगा यांच्याशी संप्रेषण अखंडपणे कार्य केले, सर्व काही शांत आणि शांत होते. “तुम्ही कसे आहात, तुम्ही बसलात का?” कुणीतरी लष्कराच्या मुख्यालयातील कर्मचाऱ्यांना फोनवर विचारले. "आणि आम्ही बसतो," किंवा त्यांनी रीगाला अपार्टमेंटमध्ये येण्यासाठी आणि विसरलेला टॉवेल किंवा टूथब्रश घेण्याच्या विनंतीसह कॉल केला.
सर्वसाधारणपणे, सर्व काही प्रशिक्षण सहलींप्रमाणेच होते. सर्व विभागांनी तयारी केली आहे आणि व्यवस्थापनाच्या आगमनाची वाट पाहत आहेत, कोण खेळाला गती देईल, परंतु सध्या आळशीपणा आणि कंटाळवाणा प्रतीक्षा आहे. 39
“पूर्ण तीन दिवस” लोक “वेदनादायक आशेने” होते. प्रिबोव्हो कमांडर्सची दुसऱ्या प्रश्नाची उत्तरे पुन्हा पहा (वरील सारणीतील सामग्री). 18-19 जूनपर्यंत, जिल्ह्याच्या सैन्याला लढाईच्या तयारीत ठेवण्यात आले आणि त्यांनी सूचित केलेल्या संरक्षण क्षेत्राकडे माघार घेण्यात आली. काही ठिकाणी खाणकाम करण्यात आले. 21 जून, 20 जून, 19 जून - सैन्य तीन दिवस लढाईच्या तयारीत होते. खरं तर, हे PribOVO (15, 19, 20) च्या निर्देश आणि आदेशांवरून पाहिले जाऊ शकते.
याव्यतिरिक्त, एफ. कुझनेत्सोव्हच्या आदेशानुसार, 21 जून रोजी (14:30 वेळ), जिल्ह्यात ब्लॅकआउट्स वापरण्यास सुरुवात झाली (29):
आज रात्रीपासून, पुढील सूचना मिळेपर्यंत, चौकी आणि सैन्याच्या ठिकाणी ब्लॅकआउट सुरू केले जातील. ब्लॅकआउट उपकरणांसह वाहने द्या. ब्लॅकआउटच्या गुणवत्तेवर काळजीपूर्वक नियंत्रण आयोजित करा. सैन्य क्लृप्ती आणि हवाई पाळत ठेवण्याच्या तंत्राच्या स्थितीकडे विशेष लक्ष द्या.
एफ. कुझनेत्सोव्ह यांनी असा आदेश कोणत्या आधारावर दिला?
PribOVO मध्ये "विचित्रता" देखील होत्या. सैन्याला लढाईच्या तयारीत आणण्याबरोबरच, उलट क्षण पाळले गेले, विशेषतः, 20 जूनच्या सुमारास, जिल्हा मुख्यालयातील एक कमिशन 11 व्या सैन्याच्या 16 व्या रायफल कॉर्प्सच्या जड तोफखाना रेजिमेंटमध्ये आले. त्याचे नेतृत्व करणाऱ्या जनरलने स्थळे बंदुकांमधून काढून रीगा येथील जिल्हा कार्यशाळेकडे तपासणीसाठी सोपवण्याचे आदेश दिले, युनिटच्या ठिकाणापासून 300 किलोमीटर अंतरावर, आणि कमांड स्टाफला त्यांच्या कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी त्यांच्या सुट्टीच्या दिवशी कौनास येथे जाण्याची परवानगी दिली. .
परंतु सर्वसाधारणपणे, जिल्ह्याच्या सैन्याला सतर्क केले गेले आणि त्यांनी त्यांचे संरक्षण क्षेत्र व्यापले. याची पुष्टी ई. मॅनस्टीन यांनी केली आहे, ज्यांनी बाल्टिक राज्यांमध्ये प्रगती करत चौथ्या टँक गटाच्या 56 व्या यांत्रिकी कॉर्प्सचे नेतृत्व केले:
शत्रूची सामान्य धारणा अशी होती की आघाडीच्या फळीतील तो आमच्या आक्षेपार्हतेने आश्चर्यचकित झाला नाही, परंतु सोव्हिएत कमांडने त्याच्यावर गणना केली नाही - किंवा अद्याप मोजली नाही - आणि म्हणूनच मोठ्या सैन्याला त्वरीत पुढे खेचण्यात ते अक्षम झाले. त्याच्या विल्हेवाटीवर.
सुरुवातीला, थेट सीमेवर असलेल्या आमच्या सैन्याला शत्रूच्या लष्करी चौक्यांकडून कमकुवत प्रतिकाराचा सामना करावा लागला. परंतु ते लवकरच एका तटबंदीच्या समोर थांबले, ज्यावर 8 व्या पॅन्झर डिव्हिजनने दुपारच्या वेळी मेमेल (क्लेपेडा) च्या उत्तरेकडील शत्रूच्या स्थानांवर मात केल्यानंतरच मात केली. ४१
चीफ ऑफ द जर्मन जनरल स्टाफ एफ. हॅल्डर यांच्या डायरीतून (स्पष्टीकरण: हे PribOVO कडून आहे):
20 जून 1941.
शत्रूबद्दल माहिती: काही भागात रशियन लोकांचे लक्ष वाढलेले दिसून आले. शत्रू 8 व्या आर्मी कॉर्प्सच्या समोरील पोझिशन्स घेतो). 42
युएसएसआरच्या सैन्याच्या एकाग्रतेचे मूल्यांकन करताना, जे शत्रुत्वाच्या वेळी प्रकट झाले होते, ई. मॅनस्टीन यांनी सोव्हिएत लष्करी रचनेचे खोल स्तर लक्षात घेतले:
आमच्या आर्मी ग्रुप नॉर्थला विरोध करणाऱ्या व्होरोशिलोव्हच्या आर्मी ग्रुपच्या सीमेवर फक्त 7 डिव्हिजन होते, जरी त्यात 29 इन्फंट्री डिव्हिजन, 2 टीडी आणि 6 मेकचा समावेश होता. ब्रिगेड्स (वॉन टिप्पेलस्किर्चच्या मते), मागील बाजूस, सियाउलिया, कोव्हनो (कौनास) आणि विल्ना (विल्निअस) जवळ आणि अंशतः प्सकोव्ह-ओपोचका प्रदेशात (म्हणून, स्टालिन लाइनवर).
इतर दोन्ही सोव्हिएत सैन्य गट (तिमोशेन्को आणि बुडिओनी) देखील खोलवर सामील झाले होते, जरी त्यांच्यात सीमावर्ती क्षेत्रात कार्यरत युनिट्स जास्त मजबूत होत्या. ४३
ही माहिती जनरल स्टाफ (मे 1941) च्या निर्देशांच्या आधारे यूएसएसआरच्या पश्चिमेकडील जिल्ह्यांमध्ये केलेल्या लष्करी उपायांशी सुसंगत आहे. मे कव्हर योजना जुन्या सीमेवरील तटबंदीपर्यंत (स्टॅलिन लाइन) पोझिशन्सच्या सखोल विकासासाठी प्रदान केल्या आहेत. ज्याची जर्मन सेनापतींनी नोंद घेतली.
वेस्टर्न स्पेशल मिलिटरी डिस्ट्रिक्ट
ZapOVO ला 22 जून रोजी 1:45 वाजता पीपल्स कमिशनरकडून निर्देश क्रमांक 1 प्राप्त झाला. जिल्ह्याच्या सैन्यात ते 2:25-2:35 (16) वाजता पाठवले गेले.
7 जुलै 1941 रोजी चौकशीदरम्यान डी. पावलोव्ह (झॅपोव्होचा कमांडर) यांच्या उत्तरांनुसार, हे स्पष्ट होते की त्याने सैन्याला लढाईच्या तयारीत आणले आणि सर्व कमांडरांना माहिती दिली. विमान वाहतूक देखील सतर्कतेवर ठेवण्यात आली आणि विखुरली गेली (18):
मी कमांडरना सैन्याला लढाऊ स्थितीत ठेवण्याचा आणि सर्व लढाऊ-प्रकारच्या संरचना आणि अगदी अपूर्ण प्रबलित कंक्रीट देखील ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव दिला.
माझ्या या आदेशाला, कुझनेत्सोव्हने उत्तर दिले की, मी पूर्वी दिलेल्या सूचनांनुसार, त्याने सैन्यात काडतुसे वितरीत केली आणि आता संरचना ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली.
10 व्या सैन्याचा कमांडर, गोलुबेव्ह यांनी नोंदवले की युद्धाच्या खेळानंतर त्यांचे कॉर्प्स मुख्यालय त्या ठिकाणी सैन्याचे नेतृत्व करण्यासाठी सोडले होते जिथे ते योजनेनुसार असावेत. मी गोलुबेव्हला चेतावणी दिली की त्याच्या सैन्याला संपूर्ण लढाई तयारीत ठेवा आणि माझ्या पुढील आदेशांची प्रतीक्षा करा.
4 थ्या आर्मीचा कमांडर कोरोबकोव्ह यांनी कळवले की त्याचे सैन्य युद्धासाठी तयार आहे. त्याने ब्रेस्ट गॅरिसनची लढाऊ तयारी तपासण्याचे आश्वासन दिले. याकडे मी कोरोबकोव्हच्या निदर्शनास आणून दिले की चौकी ज्या ठिकाणी योजनेनुसार असायला हवी होती तेथे असावी आणि त्यांनी माझ्या आदेशाची त्वरित अंमलबजावणी करण्यास सुरवात करावी असे सुचवले.
माझ्या जिल्हा मुख्यालयात आलेल्या कोपेक जिल्ह्याच्या वायुसेनेचा कमांडर आणि त्याचा डेप्युटी टायुर्स्की यांनी मला कळवले की विमानचालन पूर्ण लढाऊ तयारीवर ठेवण्यात आले होते आणि एनकेओच्या आदेशानुसार एअरफील्डवर विखुरले गेले होते.
1. डी. पावलोव्ह, झापोव्होचा कमांडर 2. के. गोलुबेव्ह, 10व्या सैन्याचा कमांडर 3. व्ही. कुझनेत्सोव्ह, 3ऱ्या आर्मीचा कमांडर
शब्दात, सर्व काही तयार आहे, ब्रेस्ट फोर्ट्रेसचे विमानचालन आणि चौकी दोन्ही लढाऊ तयारीसाठी सज्ज आहेत - "चौथ्या सैन्याच्या कमांडरने नोंदवले की त्याचे सैन्य युद्धासाठी तयार आहे." याचा अर्थ ब्रेस्टमधून सर्व युनिट्स काढून घेण्यात आली आहेत, फक्त कव्हर योजनेमध्ये प्रदान केलेली युनिट्स सोडली आहेत. चौथ्या सैन्याच्या कमांडरने ब्रेस्ट गॅरिसनची लढाऊ तयारी तपासण्याचे वचन दिले.
त्याच चौकशी दरम्यान, डी. पावलोव्ह सूचित करतात की मध्यरात्रीच्या सुमारास एस. टिमोशेन्को (18) यांच्याशी संभाषण झाले:
माझ्या अहवालावर, लोक आयुक्तांनी उत्तर दिले: "शांत व्हा आणि घाबरू नका, आज सकाळी तुमच्या मुख्यालयात एकत्र या, कदाचित काहीतरी अप्रिय होईल, परंतु कोणत्याही चिथावणीकडे लक्ष देऊ नका. जर काही वेगळ्या चिथावणी असतील तर कॉल करा.”
पीपल्स कमिसरिएट ऑफ डिफेन्सने सैन्याला लढाईच्या तयारीसाठी आणि सीमेवरील तटबंदी ताब्यात घेण्याचे निर्देश पाठवले आणि ZapOVO च्या कमांडरला सांगितले "शांत व्हा... आज सकाळी मुख्यालय एकत्र करा." कोण खोटे बोलत आहे, पीपल्स कमिसरिएट ऑफ डिफेन्सचे निर्देश किंवा डी. पावलोव्ह?
येथे जर्मन लोकांकडून काही माहिती आहे. 22 जून 1941 रोजी 8:00 वाजता आर्मी ग्रुप सेंटरच्या ऑपरेशनल विभागाच्या अहवालावरून:
आक्रमण यशस्वीपणे सुरू आहे. सर्वसाधारणपणे, कमकुवत शत्रूचा प्रतिकार असतो. वरवर पाहता, शत्रूला सर्व भागात आश्चर्यचकित केले गेले.
नदी ओलांडून पूल झॅप. बग, कोडेंनजीक पूल, रेल्वे ब्रेस्ट जवळील पूल आणि फ्रोनलुव भागातील पूल आमच्या सैन्याने ताब्यात घेतला. 6.00 पर्यंत आमचे व्हॅन्गार्ड्स पश्चिम नदीच्या पूर्वेकडील 4 - 5 किमी सामान्य मार्गावर पोहोचले. बग (सीमेच्या पूर्वेस). ४४
बियालिस्टॉक जवळ तुटलेली सोव्हिएत उपकरणे
ZapOVO संदर्भात एफ. हाल्डरच्या डायरीतून:
22 जून 1941.
बग आणि इतर नद्यांवरील सीमा पूल सर्वत्र आमच्या सैन्याने कोणत्याही लढाईशिवाय आणि संपूर्ण सुरक्षिततेत ताब्यात घेतले. शत्रूसाठी आमच्या आक्रमणाचे संपूर्ण आश्चर्य या वस्तुस्थितीवरून दिसून येते की तुकड्या एका बॅरेक्सच्या व्यवस्थेत आश्चर्यचकित झाल्या होत्या, विमाने एअरफिल्डवर उभी होती, ताडपत्रींनी झाकलेली होती आणि प्रगत युनिट्सवर अचानक आमच्या सैन्याने हल्ला केला होता. काय करावे याबद्दल आदेश. ४५
जी. गुडेरियन यांच्या आठवणींमधून:
रशियन लोकांच्या काळजीपूर्वक निरीक्षणामुळे मला खात्री पटली की त्यांना आमच्या हेतूंबद्दल काहीही शंका नाही. ब्रेस्ट किल्ल्याच्या प्रांगणात, जे आमच्या निरीक्षणाच्या बिंदूंवरून दिसत होते, ते पहारेकरी बदलून ऑर्केस्ट्राच्या आवाजात होते. वेस्टर्न बगच्या किनारी तटीय तटबंदी रशियन सैन्याच्या ताब्यात नव्हती... आश्चर्याचा क्षण टिकवून ठेवण्याची शक्यता इतकी मोठी होती की अशा परिस्थितीत, प्रदान केल्याप्रमाणे, एक तासासाठी तोफखाना तयार करणे योग्य आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला. आदेशानुसार. ४६
PribOVO च्या तुलनेत परिस्थिती खूपच वेगळी आहे. असे दिसून आले की डी. पावलोव्हने जिल्ह्याच्या सैन्याला लढाईच्या तयारीवर ठेवले नव्हते. सैन्याने आश्चर्यचकित केले आणि "काय करावे ते कमांडला विचारले."
ZapOVO च्या कम्युनिकेशन्सचे प्रमुख ए. ग्रिगोरीव्ह यांनी तपासात सांगितले (27):
कोर्टाचे सदस्य कॉम्रेड ऑर्लोव्ह. बर्फा वर 79, खंड 4, आपण खालील साक्ष दिली:
“मिन्स्क सोडताना, कम्युनिकेशन रेजिमेंटच्या कमांडरने मला कळवले की रासायनिक युद्ध विभागाने त्याला एनझेडमधून कॉम्बॅट गॅस मास्क घेण्याची परवानगी दिली नाही. जिल्ह्याच्या तोफखाना विभागाने त्याला NZ मधून काडतुसे घेण्याची परवानगी दिली नाही आणि रेजिमेंटमध्ये फक्त प्रति सैनिक 15 तुकड्या काडतुसे असा गार्ड नॉर्म आहे आणि पुरवठा विभागाने त्याला NZ मधून फील्ड किचन घेण्यास परवानगी दिली नाही. अशाप्रकारे, 18 जूनच्या दुपारनंतरही, मुख्यालयातील समाधानी विभागांना युद्ध जवळ आले आहे असे वाटले नाही... आणि 18 जूनच्या चीफ ऑफ जनरल स्टाफच्या टेलीग्रामनंतर, जिल्हा सैन्याने लढाईची तयारी केली नाही. .”
प्रतिवादी. हे सर्व खरे आहे.
"आणि 18 जूनच्या जनरल स्टाफच्या निर्देशानंतरही, पावलोव्हने सैन्याला लढाईच्या तयारीत आणले नाही." येथे पुन्हा तारीख येते - 18 जून. 18 जूनच्या जनरल स्टाफच्या कुख्यात निर्देशाबद्दल अनेक प्रती तुटल्या आहेत, ज्याने सैन्याला लढाईसाठी सज्ज ठेवण्याचे आदेश दिले होते. हा निर्देश सापडला नाही. काही इतिहासकारांचा असा विश्वास आहे की तो अस्तित्वात आहे, तर काहींचा असा विश्वास आहे की तो अस्तित्वात नव्हता. परंतु जिल्हा संपर्क प्रमुख सांगतात की, असा तार जनरल स्टाफकडून आला होता. आणि त्याच्या अस्तित्वाचे अप्रत्यक्ष संकेत आहेत: PribOVO, OdVO च्या सैन्याला 18 तारखेपासून लढाऊ तयारीमध्ये आणणे, नौदलाला 19 जूनपासून लढाऊ तयारी क्रमांक 2 मध्ये आणणे.
ZapOVO मध्ये, 18 जून नंतर, एकही सीमा विभाग उभा केला गेला नाही आणि सीमेवरील संरक्षण रेषेवर आणला गेला नाही.
बहुतेक सीमा विभाग हिवाळ्यातच राहिले. माघार घेताना, त्यांना आपोआपच कॉम्बॅट अलर्ट क्रमांक 2 बद्दल सतर्क केले जावे. ZapOVO मधील द्वितीय-एकेलॉन सखोल विभाग प्रगत होते, परंतु लढाऊ तयारी न ठेवता (वरील A. Pokrovsky च्या ZapOVO वरील दुसऱ्या प्रश्नातील साहित्य).
कव्हर प्लॅननुसार, ब्रेस्ट फोर्ट्रेसमध्ये तोफखाना विभागासह एक बटालियन असायला हवी होती (4 थ्या आर्मीचे माजी चीफ ऑफ स्टाफ एल. सँडालोव्ह यांची आठवण). हल्ल्याच्या वेळी, दोन रायफल विभाग (6 व्या आणि 42 वे) आणि एक टाकी विभाग (22 वा) हिवाळ्यातील क्वार्टरमध्ये होते. जे विभाग विखुरले गेले नाहीत आणि सावध झाले नाहीत ते फक्त नष्ट केले गेले.
हे कसे आणि का घडले हे वेस्टर्न स्पेशल मिलिटरी डिस्ट्रिक्टच्या अनेक कमांडर्सच्या तपासादरम्यान स्पष्ट झाले. 22 जुलै 1941 (27) रोजी यूएसएसआरच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या लष्करी महाविद्यालयाच्या बंद न्यायालयीन सत्राच्या प्रोटोकॉलमधून:
प्रतिवादी पावलोव्ह. माझ्यावर झालेला आरोप समजण्यासारखा आहे. सोव्हिएत विरोधी लष्करी कटात सहभागी झाल्याबद्दल मी स्वतःला दोषी मानत नाही. मी कधीही सोव्हिएत विरोधी षड्यंत्र रचणाऱ्या संघटनेचा सदस्य नव्हतो.
4थ्या आर्मीचा कमांडर कोरोबकोव्ह याने ब्रेस्टमधून सैन्य बाहेर काढण्याच्या माझ्या आदेशाची पूर्तता केली आहे हे तपासण्यासाठी माझ्याकडे वेळ नव्हता या वस्तुस्थितीसाठी मी दोषी आहे. जूनच्या सुरुवातीला, मी ब्रेस्टमधून शिबिरांमध्ये युनिट्स मागे घेण्याचा आदेश दिला. कोरोबकोव्हने माझा आदेश पाळला नाही, परिणामी शहर सोडल्यावर शत्रूने तीन विभागांचा पराभव केला.
प्रतिवादी कोरोबकोव्ह. ब्रेस्टमधून युनिट्स मागे घेण्याचा आदेश कोणीही दिला नाही. मी व्यक्तिशः असा आदेश पाहिला नाही.
हल्ल्यानंतर ब्रेस्ट फोर्ट्रेस
प्रतिवादी पावलोव्ह. जूनमध्ये, माझ्या आदेशानुसार, 28 व्या रायफल कॉर्प्सचे कमांडर, पोपोव्ह यांना 15 जूनपर्यंत सर्व सैन्याला ब्रेस्टमधून छावणीत हलवण्याचे काम पाठवले गेले.
प्रतिवादी कोरोबकोव्ह. मला याबद्दल माहिती नव्हती. याचा अर्थ असा आहे की कमांडरच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल पोपोव्हला गुन्हेगारी जबाबदार धरले पाहिजे.
ते एकमेकांवर आरोप करतात. डी. पावलोव्हने किल्ल्यातून सैन्य मागे घेण्याचा आदेश दिला की नाही आणि तो कोणी अमलात आणला नाही हे अद्याप अज्ञात आहे. परंतु येथे एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेतला जाऊ शकतो: जिल्हा कमांडरला माहित होते की सैन्याला किल्ल्यातून माघार घ्यावी लागेल. आणि त्याने सैन्य माघारीची तारीख 15 जून दिली. मी तुम्हाला आठवण करून देतो की 13 जून रोजी, ZapOVO ला सैन्याची लढाऊ तयारी वाढविण्याचे निर्देश प्राप्त झाले. खरं तर, डी. पावलोव्ह यांनी पुष्टी केली की जिल्हा सैन्याला पांगवण्याचा आदेश होता, जो अंमलात आला नाही. पण वेस्टर्न स्पेशल मिलिटरी डिस्ट्रिक्टच्या इतिहासातील हा एक छोटासा प्रसंग आहे.
माजी जिल्हा कमांडरच्या शब्दाच्या विरुद्ध या जिल्ह्यातील जवळजवळ सर्व सैन्य बॅरेक्समध्ये होते. कदाचित जिल्ह्यातील सर्व सेनापती त्याच्याशी खोटे बोलले असतील? ते शक्य आहे का? परिणामी, पश्चिम जिल्ह्यातील सैन्यासाठी शत्रुत्वाची सुरुवात संपूर्ण आश्चर्यकारक ठरली. जून 1941 ते एप्रिल 1945 या काळात एस. गुरोव (4 थ्या आर्मीच्या 49 व्या पायदळ डिव्हिजनचे माजी प्रमुख) यांच्या संस्मरणांकडे वळूया, ते जर्मन कैदेत होते. हा त्याचा विभाग होता ज्याला ब्रेस्ट फोर्टिफाइड भागात बचाव करावा लागला:
विभागासाठी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत लढाईत प्रवेश केला: अचानक, झोपलेल्या लोकांवर शत्रूकडून सर्व प्रकारच्या शस्त्रास्त्रांच्या चक्रीवादळाच्या आगीचा वर्षाव झाला आणि त्याच वेळी हवाई बॉम्बफेक सुरू झाली. यूआरवर काम करणाऱ्या बटालियन्सना मशीन गन आणि मोर्टारने तंबूत ठिकठिकाणी गोळ्या घालण्यात आल्या. तोफखाना गोदामे, गॅसोलीन गोदामे, उपकरणे आणि अन्न असलेली गोदामे 10 मिनिटांत विमानाने नष्ट केली...
विभागाला किमान दहा तास अगोदर इशारा दिला असता तर परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी असती. ४७
परिणामी, विभागाचा त्वरीत पराभव झाला, त्याच्या सेक्टरमध्ये फिरून लढा देण्यासही वेळ न देता. एस. गुरोव यांनी दिलेल्या युद्धाच्या सुरुवातीचे वर्णन ब्रेस्ट किल्ल्याच्या संरक्षणाबद्दलच्या असंख्य चित्रपटांना पूर्णपणे प्रतिध्वनित करते. बॅरेक्सची गोळीबार, कपडे न घातलेले सैनिक धावत सुटले आणि जर्मन लोकांना जे काही हाती आले त्याबद्दल अभिवादन - हे वेस्टर्न स्पेशल मिलिटरी डिस्ट्रिक्टबद्दल आहे.
पी. लॅपिन (दहाव्या आर्मीचे माजी चीफ ऑफ स्टाफ) यांच्या आठवणींमधून:
ZapOVO मुख्यालयाचे सर्व आदेश अधीनस्थांच्या मनात आत्मसंतुष्ट वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने होते. आम्ही विकसित केलेल्या राज्य सीमा संरक्षण योजनेच्या मान्यतेसह "बॅगपाइप्स" एकीकडे, निर्णायक कृतींसाठी शत्रूची स्पष्ट तयारी, ज्याची आम्हाला गुप्तचर संस्थांद्वारे तपशीलवार माहिती दिली गेली, दुसरीकडे, आम्हाला पूर्णपणे दिशाभूल केले. आणि उदयोन्मुख परिस्थितीला गंभीर महत्त्व न देण्यासाठी आम्हाला सेट करा. ४८
22 जुलै रोजी झालेल्या खटल्याच्या वेळी, ZapOVO A. Grigoriev चे संपर्क प्रमुख यांनी जिल्ह्याच्या युद्धपूर्व स्थितीचे खालीलप्रमाणे वर्णन केले (27):
कोर्टाचे सदस्य कॉम्रेड ऑर्लोव्ह. युद्ध सुरू होण्यापूर्वी जिल्हा मुख्यालयातील परिस्थितीची साक्ष देताना तुम्ही म्हणता:
“22 जून रोजी सुरू झालेल्या युद्धाने वेस्टर्न स्पेशल मिलिटरी डिस्ट्रिक्टला आश्चर्यचकित केले. संपूर्ण मुख्यालयात जो शांततापूर्ण मूड होता तो नक्कीच सैन्यात पसरला होता. केवळ ही “आत्मसंतुष्टता” ही वस्तुस्थिती स्पष्ट करू शकते की हे विमान एका जर्मन छाप्याने जमिनीवर पकडले गेले होते. लष्कराचे मुख्यालय हिवाळ्यातील क्वार्टरमध्ये होते आणि ते नष्ट केले गेले आणि शेवटी, सैन्याच्या काही भागांवर (ब्रेस्ट गॅरिसन) त्यांच्या हिवाळ्यातील क्वार्टरमध्ये बॉम्बफेक करण्यात आली" (एलडी. 76, खंड 4).
ही विधाने खरी आहेत का?
प्रतिवादी. होय.
डी. पावलोव्हच्या क्रियाकलापांबद्दल गंभीर प्रश्न होते. आजपर्यंत, त्याच्या चौकशीच्या प्रोटोकॉलपैकी एक (दिनांक 21 जून, 1941) वर्गीकृत आहे. पुस्तकात, मी दोन चौकशी प्रोटोकॉल पोस्ट केले आहेत, पहिला 7 जुलैचा (उत्तर) (18) आणि 22 जुलै 1941 रोजी यूएसएसआरच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या लष्करी कॉलेजियमच्या बंद न्यायालयीन सत्राचा प्रोटोकॉल (27) . मी ते वाचण्याची शिफारस करतो. साहित्य खूप मनोरंजक आहे. अनेक कमांडर्सची भांडणे हास्यास्पद मानली जाऊ शकतात, जर त्यांच्या कृतींसह मोठ्या शोकांतिका घडल्या नाहीत.
PribOVO आणि ZapOVO ची तुलना करताना, सैन्याच्या तयारीत लक्षणीय फरक उल्लेखनीय आहेत. एका एकीकृत व्यवस्थापन प्रणालीच्या चौकटीत हे शक्य आहे का?
22 जून-8 जुलै 1941 पश्चिम आघाडीवर लढा
आपण असे म्हणू शकतो की सर्वसाधारणपणे जिल्हा कमांडरच्या कामात "अपयश" आहे. शिवाय, मुख्य हल्ल्याच्या दिशेने अपयश आले, याचा अर्थ असा की तो संभाव्यतः एक मोठा धोका आहे. या अपयशाने शेजारील आघाड्यांना कठीण परिस्थितीत आणले.
कीव विशेष लष्करी जिल्हा
KOVO ला लढाऊ तयारीसाठी सैन्य आणण्यासाठी निर्देश क्रमांक 1 देखील प्राप्त झाला. एम. पुर्काएव (कीव स्पेशल मिलिटरी डिस्ट्रिक्टचे माजी चीफ ऑफ स्टाफ) यांच्या सर्वेक्षण सामग्रीवरून:
22 जून रोजी 1 तास ते 2 तास या कालावधीत, जिल्हा सैन्याच्या कमांडरला जनरल स्टाफकडून आदेश प्राप्त झाला, ज्यामध्ये जर्मन लोकांनी राज्य सीमा ओलांडल्यास, सैन्याने संपूर्ण लढाऊ तयारी ठेवण्याची मागणी केली होती. त्यांना सर्व शक्ती आणि साधनांनी मागे टाकले पाहिजे आणि पुढील आदेश येईपर्यंत सीमा ओलांडू नये किंवा उड्डाण करू नये...
संरक्षण योजनेनुसार, 22 जून 1941 रोजी पहाटे 4 ते 6 वाजेपर्यंत कीव स्पेशल मिलिटरी डिस्ट्रिक्टच्या कव्हरिंग सैन्याने राज्य सीमेवर, संरक्षण रेषेपर्यंत पोहोचण्यास सुरुवात केली.
सीमेवर शत्रुत्व सुरू होण्यापूर्वी, 5, 4 सैन्य (दस्तऐवजात संख्या ओलांडली आहे आणि वर 26 लिहिलेली आहे) आणि 12 सैन्याने योजनेनुसार त्यांच्या बचावात्मक ओळी सोडण्यात आणि ताब्यात घेण्यात यश मिळविले. सीमेजवळील RAVA रशियन दिशेने 6 व्या सैन्याच्या कव्हरिंग सैन्याने आगामी लढाईत प्रवेश केला. 49
KOVO सैन्याने 4 ते 6 वाजेपर्यंत सीमेवर उशिराने येण्यास सुरुवात केली. सीमेवरील तटबंदीच्या या उशिराने केलेल्या प्रगतीमुळे अनेक दिशांनी प्रतियुद्ध झाले.
1. कोवोचे एम. किरपानोस कमांडर 2. एम. पुरकाएव कोवोचे चीफ ऑफ स्टाफ 3. पी. नोविचकोव्ह 62 व्या इन्फंट्री डिव्हिजनचे चीफ ऑफ स्टाफ
कीव जिल्ह्याचे मुख्यालय 21 जून रोजी टेर्नोपिलमधील नवीन कमांड पोस्टवर हलविण्यात आले. एम. पुर्काएव:
...मी घाईघाईने टेरनोपोलला गेलो, जिथे मी ६/२२/४१ रोजी पहाटे ३ वाजता पोहोचलो.
माझ्या आगमनाने, जिल्हा सैन्याचे कमांडर, जनरल किरपानोस यांना आधीच जनरल स्टाफकडून सैन्याला लढाईच्या तयारीवर ठेवण्याचा आदेश मिळाला होता, परंतु त्याने कोणालाही आदेश दिले नाहीत.
जर्मनांकडून अपेक्षित हल्ल्याच्या संदर्भात जनरल स्टाफच्या आदेशाबद्दल जनरल किरपानोस यांच्याकडून सूचना मिळाल्यानंतर, मी ताबडतोब सर्व सैन्य कमांडरांना वैयक्तिकरित्या बाउडोटच्या कार्यालयात बोलावले. आणि 3 ते 4 तासांच्या कालावधीत, त्याने वैयक्तिकरित्या प्रत्येकाला सैन्याला पूर्ण लढाई सज्जतेवर आणण्याचे आणि योजनेनुसार संरक्षण घेण्याचे आदेश दिले. जेव्हा जर्मन राज्य सीमा ओलांडतात, तेव्हा सर्व शक्ती आणि साधनांसह प्रतिबिंबित करतात, स्वतः सीमा ओलांडू नका. पुढील सूचना मिळेपर्यंत आमची विमाने सीमेवरून उडणार नाहीत. 50
जिल्हा कमांडर, एम. किरपानोस यांना पीपल्स कमिसरिएट ऑफ डिफेन्स कडून निर्देश मिळाल्यानंतर, एम. पुरकाएव 22 जून रोजी दुपारी 3 वाजता येईपर्यंत कोणतीही कारवाई केली नाही. का? मुख्यालयात आल्यावर, नंतरचे सैन्य कमांडरना कॉल करू लागले आणि सैन्याला लढाईच्या तयारीत आणण्याचे आदेश देऊ लागले. सैन्याच्या कमांडरांनी, त्या बदल्यात, त्यांच्याकडे सोपवलेल्या तुकड्या सज्जतेचा सामना करण्यासाठी आणल्या. परिणामी, लढाऊ तयारीमध्ये युनिट्स आणण्याच्या प्रक्रियेस बराच विलंब झाला आणि काही विभागांना त्यांची पोझिशन्स घेण्यास वेळ मिळाला नाही.
जी. शेर्स्टयुक (४५ व्या पायदळ डिव्हिजनचे माजी कमांडर):
मी वर सूचित केल्याप्रमाणे, sk च्या कमांडरचा आदेश. SD चे भाग आणण्याबद्दल. लढाईच्या तयारीसाठी आणि त्यांना त्यांच्या चौकीत सोडताना, मला 22 जून 1941 रोजी रात्री नऊ वाजता ल्युबोमल शहरात विभागाचे प्रमुख कर्नल चुमाकोव्ह यांच्यामार्फत दूरध्वनीद्वारे प्राप्त झाले. ५१
45 व्या पायदळ डिव्हिजनला 22 जून रोजी रात्री नऊ वाजता लढाई सज्जतेत आणण्यात आले, जेव्हा सीमेवर लढाई जोरात सुरू होती! काही KOVO युनिट्स 23 जून रोजीही लढाईच्या तयारीत होत्या.
पी. नोविचकोव्ह (5 व्या सैन्याच्या 62 व्या पायदळ विभागाचे माजी प्रमुख कर्मचारी):
आधीच सूचित केल्याप्रमाणे, विभागाचे काही भाग एकाग्रता भागात स्थित होते.
3.00 वाजता, शटर 15 च्या आदेशाने, मुख्यालयाला अलर्ट केले गेले, ऑर्डरने पॅकेज आणि नकाशे उघडण्याविषयी एक पत्र सूचित केले, जिथे संरक्षण व्यवसायाची ओळ दर्शविली गेली होती;
3.30 22.6 वाजता आम्हाला डिव्हिजनच्या पट्टीच्या दोन बिंदूंवरील अव्हेन्यू ओलांडण्याबद्दल सीमा सैन्याकडून पहिला डेटा प्राप्त झाला.
4.00 वाजता, संपूर्ण सीमेवर मार्ग ओलांडण्याबद्दल सीमा सैन्याकडून आणि शटर 15 कडून डेटा प्राप्त झाला.
यावेळी, सीमा चौक्यांनी भयंकर लढाया केल्या आणि विशेषतः त्यांनी ताब्यात घेतलेल्या बंकरमधून प्रतिकार केला.
5.00-6.00 वाजता संरक्षण रेषेवर ताबा मिळवण्यासाठी 1ल्या दलाच्या रेजिमेंटने राज्याच्या सीमेवर प्रवेश केला आणि 10.00-11.00 पर्यंत त्यांचे क्षेत्र व्यापले आणि सीमा चौक्यांसह या दिवशी जर्मन सैन्याशी लढा दिला; नदी पार करण्यासाठी. झॅप. किडा. संपूर्ण आघाडीवर.
तुम्ही बघू शकता की, 4.00 वाजता लढाई सुरू झाली... तथापि, काही कारणास्तव, 10-12.00 पर्यंत आम्हाला फील्ड ट्रॉप्स आणि विमानविरोधी शस्त्रांसाठी फायर शटरकडून विमान न उघडण्याचे आदेश प्राप्त झाले आणि चेतावणी दिली की हे एक चिथावणी
हे स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे की 120 मिमी मोर्टारच्या खाणी वगळता दारूगोळ्याची कमतरता नव्हती. 52
62 व्या रायफल डिव्हिजनने फक्त सकाळी 10-11 वाजता (अलार्म वाजल्यानंतर 7-8 तास) संरक्षण क्षेत्रांवर कब्जा केला. हल्ल्याच्या आधी रात्री त्यांनी हे केले असावे (निर्देश #1). नियमांनुसार, बॉर्डर युनिट्सना पोझिशन घेण्यासाठी 2-3 तास देण्यात आले होते. KOVO मुख्यालय आणि सैन्याच्या सर्व कृतींमध्ये एक प्रकारचा मंदपणा आहे.
केवळ 72 व्या माउंटन रायफल डिव्हिजनचे माजी कमांडर पी. अब्रामिडझे, शत्रुत्व सुरू होण्यापूर्वी सैन्याला लढाईच्या तयारीवर ठेवण्याबद्दल बोलतात:
20 जून, 1941 रोजी, मला जनरल स्टाफकडून खालील एनक्रिप्टेड संदेश प्राप्त झाला: “सीमेवर असलेल्या सर्व युनिट्स आणि युनिट्सना अनेक किलोमीटर मागे, म्हणजे तयार केलेल्या पोझिशन्सच्या रेषेपर्यंत मागे घेतले पाहिजे. जर्मन युनिट्सने राज्य सीमेचे उल्लंघन करेपर्यंत कोणत्याही चिथावणीला प्रतिसाद देऊ नका. विभागातील सर्व तुकड्या लढाई सज्ज झाल्या पाहिजेत. 21 जून 1941 रोजी 24 तासांच्या आत अंमलबजावणी केली जाईल. ५३
"21 जून रोजी 24 तासांनी" युनिट्स लढाऊ तयारीत आणण्याचा अहवाल द्या! सैन्याच्या तयारीची वेळ अचूकपणे दर्शविली आहे.
सर्वसाधारणपणे, KOVO सैन्याला कमीतकमी लढाऊ तयारीत आणले गेले होते, जरी हे सर्व युनिट्समध्ये नाही तर हळू हळू घडले. काही विभागांना कव्हर प्लॅन्सनुसार त्यांच्या क्षेत्रापर्यंत पोहोचण्यासाठी वेळ मिळाला नाही, ज्यामुळे त्यांची लढाऊ क्षमता कमी झाली.
सैन्यातील परिस्थितीचा अधिक तपशीलवार अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
ओडेसा लष्करी जिल्हा
21 जून 1941 च्या संध्याकाळी ओडेसा मिलिटरी डिस्ट्रिक्टच्या कमांडरने जिल्ह्याच्या सैन्याला लढाईच्या तयारीत आणण्याचा आदेश दिला. सीमा रक्षकांशी संपर्क प्रस्थापित करण्याचे आणि सीमा तटबंदी ताब्यात घेण्याचे आदेश देण्यात आले. असे एक मत आहे की कर्मचारी प्रमुख एम. झाखारोव्ह यांनी जिल्हा कमांडर वाय. चेरेविचेन्को यांना असा आदेश देण्यास पटवले. तथापि, वाय. चेरेविचेन्को यांनी त्यांच्या आठवणींमध्ये पीपल्स कमिसर एस. टिमोशेन्को यांच्याशी झालेल्या संभाषणाकडे लक्ष वेधले, ज्यानंतर सैन्याला पूर्ण लढाऊ तयारीत आणण्याचे आदेश देण्यात आले. याव्यतिरिक्त, जिल्हा कमांडरने जिल्हा प्रमुख एम. झाखारोव यांच्या पुढाकाराची आणि कार्यक्षमतेची नोंद केली:
परिस्थिती थोडक्यात समजावून सांगितल्यानंतर आणि पीपल्स कमिशनरशी झालेल्या संभाषणाची सामग्री सांगितल्यानंतर, मी झाखारोव्हला सर्व सीमेवरील सैन्य सतर्कतेवर उभे करण्याचे आदेश दिले आणि जिल्हा सैन्याने योजनेनुसार संरक्षणात्मक मार्ग स्वीकारावा आणि शत्रूला सामोरे जाण्यास तयार राहावे. आग एम.व्ही. झाखारोव्हने अपवादात्मक कार्यक्षमता आणि पुढाकार दाखवला...
कव्हरिंग युनिट्सना त्यांचे क्षेत्र व्यापून सीमेवरील तुकड्यांशी संपर्क स्थापित करण्याचे आदेश देण्यात आले. या सर्वांनी नंतर उलगडलेल्या घटनांमध्ये ओडेसा मिलिटरी डिस्ट्रिक्टच्या युनिट्स आणि फॉर्मेशन्सचे संघटित वर्तन सुनिश्चित केले. ५४
1. Y. चेरेविचेन्को, OdVO 2 चे कमांडर. M. Zakharov, OdVO 3 चे मुख्य कर्मचारी रेजिमेंट
OdVO चे कमांडर Y. Cherevichenko आणि ZapOVO चे कमांडर D. Pavlov या दोघांनी 21 जून रोजी संध्याकाळी पीपल्स कमिसर ऑफ डिफेन्स एस. टिमोशेन्को यांच्याशी बोलले. फक्त पहिल्याने, संभाषणानंतर, सैन्याला लढाईची तयारी ठेवण्याचे आदेश दिले (संभाषण कशाबद्दल होते?), आणि दुसऱ्याला "22 जून रोजी सकाळी सैन्याच्या मुख्यालयात एकत्र येण्यास सांगितले." सैन्यांना आधीच निर्देश क्रमांक 1 प्राप्त झाला आहे हे असूनही. त्यापैकी कोणते "पुरेसे बोलत नाही" आहे?
वाय. चेरेविचेन्को यांनी नमूद केले आहे की युद्धाच्या काही दिवस आधी एम. झाखारोव्ह यांनी हवाई दलाला लोकसंख्या असलेल्या भागातून सतर्कतेवर माघार घ्यावी आणि फील्ड एअरफील्ड्समध्ये पांगवले जावे असा आग्रह धरला होता:
माझ्या आदेशापूर्वीच, ब्लॅक सी नेव्हीच्या कमांडकडून येऊ घातलेल्या धोक्याची माहिती मिळाल्यानंतर, त्याने एकाच वेळी जिल्हा वायुसेना कमांडर, मेजर जनरल एफजी मिशिगिन यांना लढाऊ तयारी वाढविण्याचे आदेश जारी करून, कॉर्पस कमांडर्सना सैन्य मागे घेण्याचे आदेश दिले. लोकसंख्या असलेल्या भागातून अलर्टवर. ५५
OdVO हवाई दलाचे कमांडर एफ. मिचुगिन होते. त्यामुळे, OdVO चीफ ऑफ स्टाफ, जनरल एम. झाखारोव्ह यांच्या आग्रहावरून, OdVO विमानचालन फील्ड एअरफील्ड्समध्ये विखुरले गेले. एफ मिचुगिनने यावर आक्षेप घेतला, परंतु लेखी आदेश मिळाल्यानंतर त्याचे पालन करण्यास भाग पाडले गेले. युद्ध सुरू होण्याच्या काही दिवस आधी, विमाने फील्ड एअरफील्ड्सवर स्थलांतरित केली गेली आणि क्लृप्ती केली गेली.
भविष्यातील एअर मार्शल ए. पोक्रिश्किन, ज्यांनी युद्धापूर्वी ओडवो हवाई दलात काम केले होते, ते आठवते की युद्धाच्या अनेक दिवस आधी ते वैकल्पिक एअरफील्डवर विमाने नेत होते. जेव्हा 22 जूनच्या सकाळी, जर्मन विमानचालनाने त्याच्या रेजिमेंटच्या कायमस्वरूपी एअरफिल्डवर बॉम्बफेक केली, तेव्हा एअरफिल्डवर असलेले एकमेव विमान तेथे नष्ट झाले, ज्याला बिघाड झाल्यामुळे आदल्या दिवशी वैकल्पिक एअरफील्डवर उड्डाण करण्यास वेळ मिळाला नाही.
परिणामी, जर्मन हल्ल्याच्या वेळी, OdVO हवाई दलाचे बहुतेक विमान उड्डाण फील्ड एअरफील्डवर होते, शत्रूचा पहिला हल्ला टाळून आणि त्याची उपकरणे जतन करत होते. त्यानंतर, OdVO हवाई दल तळावर दक्षिण आघाडीचे हवाई दल तयार करण्यात आले.
एफ. मिचुगिन हे फ्रंट-लाइन मिलिटरी डिस्ट्रिक्टच्या एअर फोर्सच्या काही कमांडर्सपैकी एक होते ज्यांना युद्धाच्या सुरूवातीस विमानचालनाच्या नुकसानासाठी गोळी मारण्यात आली नव्हती!
ओडेसा मिलिटरी डिस्ट्रिक्टच्या सैन्याने युद्धाच्या तयारीत युद्धाची सुरुवात केली. यामुळे त्यांना पराभव टाळता आला आणि संघटित पद्धतीने लढाईत प्रवेश मिळाला.
 
5. "एक योगायोग किंवा ते शत्रूंचे काम होते"
22 जून - 8 जुलै 1941 च्या सीमा लढाईत, पश्चिम आघाडीच्या सैन्याचे (झापोवोव्होमधून तयार झालेले) गंभीर नुकसान झाले आणि त्यांचा अक्षरशः पराभव झाला: बहुतेक आघाडीचे सैन्य (पुरुष आणि उपकरणे) एकतर नष्ट झाले किंवा पकडले गेले. म्हणून, ZapOVO शी संबंधित आठवणी जवळच्या लक्ष देण्यास पात्र आहेत.
मी याबद्दल सर्वसमावेशक पुरावे देणार नाही; यास खूप जागा लागेल. परंतु नजीकच्या भविष्यासाठी, एस. चेकुनोव्ह यांनी प्रकाशित केलेल्या जनरल पोकरोव्स्कीच्या कमिशनच्या साहित्याची विविध दिशांमध्ये रचना करण्याची माझी योजना आहे. यामुळे वाचकांना समस्यांची संपूर्ण श्रेणी कव्हर करणे अधिक सोयीस्कर होईल.
मी फक्त ZapOVO शी संबंधित अनेक पुरावे उद्धृत करू इच्छितो, विशेषत: चौथ्या सैन्याशी, जे जर्मन सैन्याच्या मुख्य हल्ल्याच्या दिशेने - ब्रेस्टच्या दिशेने स्थित होते.
अनेक पुराव्यांच्या आधारे, सैन्याच्या लढाऊ तयारी आणि उपकरणांमध्ये काही प्रमाणात घट झाल्याचे लक्षात येऊ शकते. कर्नल ए. किस्लित्सिन (4 थ्या आर्मीच्या 22 व्या टँक डिव्हिजनचे माजी चीफ ऑफ स्टाफ - ब्रेस्टमध्ये तैनात असलेला तोच विभाग):
युद्धाच्या दोन आठवड्यांपूर्वी (अंदाजे), चौथ्या सैन्याच्या मुख्यालयाकडून टाक्यांमधून दारूगोळा काढून टाकण्यासाठी आणि हा दारुगोळा एनझेडच्या गोदामात ठेवण्यासाठी एक गुप्त सूचना आणि आदेश प्राप्त झाला. मी ही कागदपत्रे डिव्हिजन कमांडर, मेजर जनरल व्हिक्टर पावलोविच पुगानोव्ह यांना कळवली आणि त्यांना ताबडतोब लष्कराच्या कमांडरला टाक्यांमधून दारूगोळा काढून टाकणे आणि बग नदीच्या काठावरील एनझेड गोदामात ठेवण्याच्या अयोग्यतेबद्दल लिहायला सांगितले, कारण याचा अर्थ, माझ्या मते, विभागाची लढाऊ तयारी नष्ट करणे. ५७
कव्हर प्लॅन्सनुसार 22 व्या टँक डिव्हिजनला ब्रेस्टमधून त्याच्या संरक्षण क्षेत्राकडे माघार घेण्यात आली नाही तर त्याचा दारुगोळा देखील मागे घेण्यात आला. हे सांगण्यासारखे आहे की विभाग सीमेच्या अगदी जवळ स्थित आहे, याचा अर्थ ते हल्ल्यासाठी सर्वात असुरक्षित आहे. ए. किस्लित्सिन यांच्या म्हणण्यानुसार चौथ्या सैन्याच्या मुख्यालयाच्या कृतींमुळे "विभागाची लढाऊ तयारी" नष्ट झाली.
पण तिसरी आर्मीची परिस्थिती. कर्नल एनएम कलांचुक (तृतीय सैन्याच्या 29 व्या टँक डिव्हिजनचे माजी प्रमुख कर्मचारी) यांच्या आठवणीतून:
प्रत्येकाला माहित होते की युद्ध जवळ आले आहे, ते अपरिहार्य आहे. परंतु सैन्याला लढाईच्या तयारीत आणण्यासाठी कोणत्याही उपाययोजना करण्यास मनाई होती, अगदी युद्धाच्या बाबतीत एकाग्रता क्षेत्र, निरीक्षण आणि कमांड पोस्ट सुसज्ज करण्यासाठी, नकाशेवर वर्णन केलेल्या बचावात्मक रेषांवर बचावात्मक संरचनांचा उल्लेख न करणे. एकदा एका बैठकीत, जेव्हा “रेड पॅकेजेस” पूर्ण झाले, तेव्हा मी 3 थ्या आर्मीचे चीफ ऑफ स्टाफ, मेजर जनरल कोंड्रात्येव्ह यांना सतत विचारले की मला 0.5 पर्यंत काडतुसे असलेल्या शेल आणि डिस्कसह टाक्यांमध्ये दारूगोळा लोड करण्याची परवानगी द्या. दारुगोळ्याच्या फेऱ्या, सूचनांनुसार दारुगोळ्याच्या 0.25 राउंड साठवल्या गेल्या होत्या. आणि मला स्पष्टपणे नकार देण्यात आला, याशिवाय, मला या समस्येबद्दल पुन्हा संपर्क न करण्याची चेतावणी मिळाली. ५८
एक ऐवजी ज्ञात तथ्य: ब्रेस्टमध्ये लष्करी उपकरणांचे प्रदर्शन नियोजित होते. त्याच ए. किस्लित्सिनच्या आठवणींमधून:
सोव्हिएत सैन्याच्या सेवेत उपकरणे आणि शस्त्रे यांचे तांत्रिक प्रदर्शन. त्याची उपकरणे 21 जून रोजी पूर्ण झाली आणि 22 जून रोजी, 6 वाजता, चौथ्या सैन्याच्या संपूर्ण ऑफिसर कॉर्प्स त्याच्या तपासणीसाठी हजर होणार होत्या. सर्व प्रकारच्या लढाऊ, विशेष आणि वाहतूक वाहने, तोफखाना आणि मोर्टार यंत्रणा, शेल, खाणी आणि काडतुसे, लष्करी अभियांत्रिकी आणि लष्करी-तांत्रिक उपकरणे या प्रदर्शनात सामरिक, तांत्रिक आणि लढाऊ गुणधर्मांचे संपूर्ण वर्णन होते. संपूर्ण प्रदर्शन शत्रूकडे गेले. प्रदर्शनाचे उद्घाटन युद्धाच्या पहिल्या दिवसाचा योगायोग होता की ते शत्रूंचे कार्य होते हे समजणे अद्याप कठीण आहे.
म्हणजेच, जर्मन हल्ल्याच्या वेळी, एक लष्करी प्रदर्शन ब्रेस्टमध्ये (22 जून रोजी 6:00 वाजता सुरू होणार होते) होणार होते! मी कसे समजू शकतो?
ब्रेस्ट आर्टिलरी रेंजशी संबंधित जर्मन छायाचित्रे. फोटो 76-mm Z-K विमानविरोधी तोफा दाखवतो. फोटोखाली जर्मन 1 फोटोमध्ये एक शिलालेख आहे: russ. Geschützstaffel bei Brest – Litowsk बेलारूस (अनुवाद – Brest – Litovsk Belarus जवळील रशियन तोफखाना), 2 फोटो: russ. Geschütz beladen auf Wagen bei Brest – Litowsk Be (अनुवाद – रशियन तोफ ब्रेस्ट मधील एका गाडीवर भरलेली – लिटोव्स्क बी)
शिवाय, “चौथ्या आर्मीचे संपूर्ण ऑफिसर कॉर्प्स” या प्रदर्शनाला उपस्थित राहणार होते. त्या क्षणी इतर जिल्हे सतर्क होते ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता, मुख्य हल्ल्यांपैकी एकाच्या दिशेने सीमेवर तटबंदी असलेल्या भागात प्रदर्शन आयोजित करणे ही वस्तुस्थिती अगदीच सामान्य आहे! आणि जिल्हा कमांडर मदत करू शकला नाही परंतु अशा प्रदर्शनाच्या संस्थेबद्दल जाणून घेऊ शकला नाही.
असे म्हटले जाऊ शकते की 4 थ्या सैन्याला लढाईच्या तयारीत आणले गेले नाही आणि त्यासाठी प्रतिकूल परिस्थितीत युद्धात प्रवेश केला.
जून 1941 ते एप्रिल 1945 या कालावधीत एस. गुरोव (4 थ्या आर्मीच्या 49 व्या पायदळ विभागाचे माजी प्रमुख कर्मचारी) यांच्या आठवणींवरून, तो जर्मन कैदेत होता:
एप्रिलमध्ये, युनिट कमांडर, बटालियन कमांडर आणि कमांडर त्यांच्या सेक्टर आणि संरक्षण क्षेत्रांशी परिचित होते ...
UR आग लक्षात घेऊन आम्ही अग्निशमन यंत्रणा तयार करू शकलो नाही, कारण... UR मुख्यालयाने फोर्टिफाइड फायर सिस्टीम जारी करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. जिल्हा, उर बद्दल कोणतीही माहिती देण्यास स्पष्टपणे मनाई करणारा जिल्हा मुख्यालयाचा आदेश आहे असे नमूद करून.
तोफखाना विभागात होता, झेडचा अपवाद वगळता, जे असेंब्ली स्टेशनवर होते. कृपकी." ५९
विभागाला त्याची “अग्निशमन यंत्रणा” माहीत नसताना SD चा बचाव करावा लागला. ZapOVO मधील केवळ एस. गुरोव यांच्याच आठवणीनुसार, बहुतेक विमानविरोधी तोफखाना प्रशिक्षण शिबिरांमध्ये होता. जे शत्रूच्या उड्डाणासाठी चांगली मदत होते.
पुढील एस. गुरोव अहवाल देतात:
विभागाचे मुख्यालय आज, i.e. 21.06., एका नवीन ठिकाणी, 31व्या LAP च्या मुख्यालयात, आणि ते युनिट कमांडर, स्टाफ प्रमुखांनी 6.00 22.06 पर्यंत हलवले. ब्रेस्ट आर्टिलरी रेंजवर प्रशिक्षणासाठी पोहोचा...
तांत्रिक प्रदर्शनाबद्दल कोणताही संदेश नाही, परंतु ब्रेस्ट प्रशिक्षण मैदानावर सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आगमन ही मुख्य गोष्ट आहे. यामुळे चौथ्या सैन्याचा प्रभावीपणे शिरच्छेद केला आणि नेतृत्व करणे कठीण झाले. ज्याने पुन्हा सैन्याची लढाऊ प्रभावीता कमी केली. सर्वेक्षणाच्या शेवटी, एस. गुरोव जोडले:
मी खालील जोडतो:
अ) 22.06 वाजता 6.00 वाजता, सैन्य मुख्यालय, सर्व युनिट कमांडर आणि कमांडर यांच्या आदेशानुसार. मुख्यालय ब्रेस्ट आर्टिलरी रेंजमध्ये असायला हवे होते.
b) मला 22.06 रोजी 10.00 वाजता जिल्हा मुख्यालयात, संघटनात्मक विभागात जमाव योजनेसह बोलावण्यात आले.
c) संकलनासाठी सीमेवरून विमानविरोधी विभाग काढण्यात आला - कला. कृपकी.
ड) सुरुवात मे महिन्यापासून सुरू झालेल्या लष्कराच्या तोफखान्याने विभागातील तोफखाना ब्रेस्ट ॲरोगेशन रेंजमध्ये हस्तांतरित करण्याची मागणी केली. तोफखान्याशिवाय सीमेवरील विभाग सोडणे अशक्य आहे या आमच्या आक्षेपांना उत्तर म्हणून, त्यांनी सैन्य कमांडर श्री कोरोबकोव्ह यांना कळवले, ज्यांनी 21 जून रोजी, ऑपरेशनल गेमनंतर, मला वैयक्तिकरित्या, माझ्या जबाबदारीनुसार, आदेश दिले की तोफखाना 23 जूनच्या सकाळी प्रशिक्षण मैदानावर असेल.
e) 21 जून रोजी विभागाचे मुख्यालय नवीन ठिकाणी हस्तांतरित करणे. मुख्यालयाच्या कामकाजात व्यत्यय आणला.
f) पीपल्स कमिशनर ऑफ डिफेन्सच्या आदेशाच्या अपवादात्मक महत्त्वामुळे मोठ्या विलंबाने आगमन.
मला अजूनही शंका आहे की 06/22/41 शी संबंधित वरील सर्व तथ्ये फक्त एक साधा योगायोग आहे. विभागाला किमान दहा तास अगोदर इशारा दिला असता तर परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी असती. ६०
एस. गुरोव यांनी ए. किस्लित्सिनच्या शब्दांची पुष्टी केली की 4 थ्या आर्मीचे युनिट कमांडर आणि स्टाफ प्रमुखांनी 22 जून रोजी ब्रेस्ट प्रशिक्षण मैदानावर 6:00 वाजता अहवाल द्यायचा होता. खरं तर, 49 व्या पायदळ डिव्हिजनला, 4 थ्या सैन्याच्या इतर तुकड्यांप्रमाणे, लढाईत प्रवेश करण्याची परवानगी नव्हती: "जर विभागाला किमान दहा तास अगोदर चेतावणी दिली गेली असती, तर परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी असती." याव्यतिरिक्त, जिल्ह्याच्या तोफखान्याचा महत्त्वपूर्ण भाग युद्धात भाग न घेता शत्रूच्या हाती पडला.
10 व्या सैन्यात परिस्थिती. पी. लॅपिन (दहाव्या सैन्याचे माजी प्रमुख) त्यांच्या आठवणींमध्ये लिहितात की सैन्याने त्यांच्यापासून 4-15 किमी दूर असलेल्या तटबंदीच्या भागावर कब्जा करायचा होता. सैन्याने अल्पावधीत संरक्षण रेषेवर कसा कब्जा केला हे स्पष्ट नव्हते.
तटबंदीच्या भागात फक्त 1-2 बटालियन होत्या आणि त्यांच्याकडे आधीच बांधलेल्या संरचनेचे रक्षण करण्यासाठी पुरेसे सामर्थ्य देखील नव्हते आणि केवळ त्यांच्यात बचावात्मक लढाई केली नाही. या विषयावर जिल्हा मुख्यालयातून स्पष्टीकरण मिळवण्याचा आमचा सततचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला. ६१
कदाचित सर्वात विचित्र संदेश लेफ्टनंट कर्नल एन. कोवालेन्को (4 थ्या आर्मीच्या 49 व्या इन्फंट्री डिव्हिजनच्या 212 व्या इन्फंट्री रेजिमेंटचे माजी कमांडर) यांनी दिला होता, जो गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो:
हल्ला सुरू होण्याच्या सुमारे 2-3 आठवड्यांपूर्वी... रायफल युनिट्सना एक तार प्राप्त झाला की जर्मन विमानचालन पथके विशिष्ट भागांवर (गेट्सवर) उड्डाण करतील आणि त्यांनी त्यांच्यावर गोळीबार करू नये. यावेळी सुट्टीच्या दिवशी, मी... ऑफिसर्स हाऊसमध्ये सुमारे 15 जर्मन वैमानिक पाहिले, जे [तेव्हा] शहराभोवती फिरत होते आणि गोळीबारासाठी आमच्या लक्ष्यांचा अभ्यास करत होते; ही परिस्थिती केवळ बियालिस्टोकमध्येच नाही तर पश्चिम बेलारूसच्या इतर शहरांमध्येही होती. ६२
सर्वसाधारणपणे, येथे कोणत्याही गोष्टीवर टिप्पणी करणे कठीण आहे. एन. कोवालेन्को राजद्रोहाचे घटक दर्शवितात. माझे म्हणणे इतके हळूवारपणे हेतुपुरस्सर आहे. अधिक गंभीर निष्कर्षांसाठी, युद्धासाठी ZapOVO च्या तयारीशी संबंधित समस्यांच्या संपूर्ण स्पेक्ट्रमवर सामग्रीचा तपशीलवार अभ्यास आवश्यक आहे. परंतु कोणत्याही परिस्थितीत, ZapOVO मधील परिस्थिती इतर जिल्ह्यांपेक्षा लक्षणीय भिन्न होती.
प्रश्न: असे होऊ शकते की I. स्टॅलिनने ब्रेस्टमध्ये उपकरणांचे प्रदर्शन, ब्रेस्ट प्रशिक्षण मैदानावर चौथ्या सैन्याच्या अधिकाऱ्यांच्या मेळाव्यासाठी आणि जर्मन वैमानिकांना पश्चिम बेलारूसच्या शहरांमध्ये वस्तूंचा अभ्यास करण्यास परवानगी देण्याचे आदेश दिले असतील? मला माहित आहे की हे मूर्खपणाचे वाटते, परंतु तरीही. त्याच वेळी, प्रिबोव्हो, ओडीव्हीओ आणि अंशतः कोव्हो (नौदलाबद्दल विसरू नका) मधील सैन्याला लढाईची तयारी का केली गेली हा प्रश्न विचारण्यासारखे आहे. यासारखेच काहीसे.
त्यांच्या सर्वेक्षण सामग्रीतील काही उतारे आठवणे योग्य आहे:
एस. गुरोव: "मला अजूनही शंका आहे की 06/22/41 शी संबंधित वरील सर्व तथ्ये फक्त एक साधा योगायोग आहे."
A. Kislitsyn: "प्रदर्शनाचे उद्घाटन युद्धाच्या पहिल्या दिवसाशी योगायोग होता की ते शत्रूंचे कार्य होते हे समजणे अद्याप कठीण आहे."
ZapOVO चे काय झाले?
 
6. विमानचालन बद्दल काही शब्द
युद्धाच्या पहिल्या दिवसांत पश्चिमेकडील जिल्ह्यांतील विमान वाहतुकीचे मोठे नुकसान झाले. अगदी PribOVO मध्ये. हे कसे घडले की जिल्ह्याचे सैन्य लढाऊ तयारीवर होते, परंतु विमानचालन नव्हते? हा प्रश्न कायम आहे. मला उड्डाणावरील अनेक कागदपत्रे सापडली नाहीत. मी तुम्हाला त्यापैकी एक देतो. 21 जून रोजी 8:00 वाजता, ZapOVO च्या हवाई विभाग आणि रेजिमेंटला टेलिग्राम क्रमांक 217 (21) प्राप्त झाला:
डिक्रिप्टेड टेलिग्राम क्रमांक 217
लिडा कडून सबमिट केले 4-08 21.6.41 8-00 21.6.41 स्वीकारले
OSHS 8-05 21.6.41 उलगडले 8-15 21.6.41 मध्ये प्रवेश केला
पत्ता: एडी कमांडर, एअर-आधारित क्षेत्रांचे प्रमुख, वैयक्तिक हवाई संरक्षण स्टेशनचे कमांडर.
हवाई दलाच्या कमांडरने सर्व युनिट्सला लढाऊ तयारी, आवश्यक प्रमाणात दारूगोळा पुरविण्याचे आणि एअरफील्ड, सामग्री आणि वाहतूक छद्म करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले. 6/21/41 रोजी अंमलबजावणीचा अहवाल द्या, मी 6/21/41 पुनरावृत्ती करतो. 18:00 पर्यंत.
एअरफील्डवर सोव्हिएत विमाने कोसळली. जून १९४१
21 जून रोजी 18:00 पर्यंत सर्व युनिट्सला लढाईच्या तयारीवर ठेवण्याचे आणि अहवाल देण्याचे आदेश देण्यात आले होते! तुम्ही कशासाठी तयारी करत होता? पुन्हा "एअरफील्ड, मटेरिअल आणि वाहतूक छद्म करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करा" असे आदेश दिले आहेत.
तपासादरम्यान, डी. पावलोव्ह यांनी पुष्टी केली की ZapOVO ला पीपल्स कमिसरिएट ऑफ डिफेन्स कडून विमानचालन आणि त्याचे क्लृप्ती (२७):
अध्यक्ष. 9 जुलै 1941 बर्फावर. खंड 1 च्या 59 मध्ये तुम्ही खालील साक्ष दिली:
"विमान उड्डाणाच्या संबंधात. मी फील्ड एअरफील्डमध्ये विमानचालन पसरवण्याच्या शब्दावर पूर्णपणे विश्वास ठेवला आणि एअरफील्ड्स ते वैयक्तिक विमानापर्यंत, मी एअर फोर्स कमांडर कॉप्ट्स आणि त्याचे डेप्युटी टायुर्स्की यांच्या अहवालाची अचूकता तपासली नाही. सीमेजवळील फील्ड एअरफील्ड्सवर, आमच्या हल्ल्याच्या वेळी प्रशिक्षणासाठी असलेल्या एअरफील्ड्सवर, परंतु संरक्षणासाठी नाही, अशा एअरफिल्ड्सवर विमानचालन तैनात करण्यात आले होते, यात मी एक गुन्हेगारी चूक केली.
तुम्ही या विधानांची पुष्टी करता का?
प्रतिवादी पावलोव्ह. हे अगदी बरोबर आहे. शत्रुत्वाच्या सुरूवातीस, कोपेट्स आणि टायुर्स्की यांनी मला कळवले की त्यांनी युएसएसआरच्या पीपल्स कमिशनर ऑफ डिफेन्सच्या विमानचालनाच्या एकाग्र तैनातीवरील आदेशाची पूर्तता केली आहे. परंतु मी त्यांच्या अहवालाची सत्यता तपासू शकलो नाही. पहिल्या बॉम्बस्फोटानंतर, हवाई विभाग नष्ट झाला.
लढाऊ तयारीवर विमानचालन ठेवण्याचा आदेश होता. डी. पावलोव्ह हे मान्य करतात. ZapOVO हवाई दलाच्या कमांडरने आणि त्याच्या उपनियुक्तीने (डी. पावलोव्हच्या मते) विमानचालन तयार केल्याची माहिती दिली. परंतु, तरीही, हवाई विभाग नष्ट झाले. का? जर त्यांनी खरोखरच लढाईची तयारी ठेवली असती, तर पराभव अशक्य होता. ओडेसा मिलिटरी डिस्ट्रिक्टच्या हवाई दलाचे उदाहरण हे स्पष्टपणे स्पष्ट करते.
असे म्हटले पाहिजे की युद्धापूर्वी विमान वाहतूक युनिट्सना सतत प्रशिक्षण दिले गेले. लेफ्टनंट जनरल एस. डोल्गुशिन (1941 मध्ये, 180 व्या एअर रेजिमेंटमधील फायटर पायलट) यांच्या संस्मरणांमधून:
असे दिसते की आम्ही युद्धाची पूर्ण तयारी करत होतो. पण ते त्यासाठी तयार नव्हते.
1941 च्या हिवाळ्यात, आम्ही उच्च-उंचीच्या उड्डाणांमध्ये प्रभुत्व मिळवले, शंकूवर आणि जमिनीवर बरेच काही शूट केले आणि रात्री उडण्यास सुरुवात केली. दहाव्या मे रोजी, आमची रेजिमेंट लिडाहून ग्रोड्नोच्या पश्चिमेला असलेल्या नोव्ही ड्वोर एअरफील्डवर हस्तांतरित करण्यात आली... स्वच्छ हवामानात, दोन हजार मीटर उंचीवरून आम्हाला विविध वाहनांनी भरलेले जर्मन एअरफील्ड दिसले. आम्ही एक आराखडा काढला आणि मुख्यालयात पाठवला. ६३
वैमानिकांनी रात्री उड्डाण करण्यात महारत असल्याचे निष्पन्न झाले. डी. पावलोव्ह यांनी तपासात सांगितले की, जिल्ह्याचे विमान वाहतूक रात्रीच्या वेळी उड्डाण करण्यास असमर्थ असल्यामुळे जर्मनचा प्रतिकार करू शकले नाही (18).
म्हणजेच, विमानचालन युद्धाची तयारी करत होते आणि टेलीग्रामनुसार, 21 जूनच्या संध्याकाळपर्यंत लढाऊ तयारी (किमान झापोवोव्होचे हवाई दल) वर ठेवले पाहिजे. परंतु 21 जूनच्या संध्याकाळी, एस. डॉल्गुशिन आठवते:
आणि 21 जून रोजी, संध्याकाळी सहा वाजता, उड्डाणे संपल्यानंतर, आम्हाला ऑर्डर मिळाली: विमानातून तोफ, मशीन गन आणि दारुगोळ्याचे बॉक्स काढून टाका आणि ते सर्व गोदामात ठेवा.
तेव्हा प्रत्येकजण गोंधळून गेला, प्रकरण काय आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांनी आम्हाला समजावून सांगितले: हा जिल्हा सैन्याच्या कमांडरचा आदेश होता आणि सैन्यात आदेशांवर चर्चा होत नाही. आणि पहाटे दोन वाजता अलार्म घोषित झाला आणि आम्ही शस्त्रे विमानात नेण्यास सुरुवात केली. आणि त्या वेळी जर्मन एअरफील्डवर दिसले, गोळीबार सुरू केला, बॉम्ब सोडण्यास सुरुवात केली... सर्व काही पेटले होते, परंतु आमच्या दोन उड्डाणे ग्रोडनोवर युद्धात उतरण्यात यशस्वी झाली. त्याच दिवशी आम्ही दुसऱ्या एअरफील्डवर उड्डाण केले, जिथे 127 वी फायटर एव्हिएशन रेजिमेंट आधारित होती... 64
एअर रेजिमेंट नि:शस्त्र झाली. विमानातून शस्त्रे काढून टाकण्यात आली किंवा जवानांना विश्रांती देण्यात आली. जर हवाई दलाला लढाऊ सज्जतेवर ठेवण्याचा आदेश असेल तर का? आणि हे सर्व युद्धाच्या अगदी पूर्वसंध्येला घडले.
नीना कोपेक (वायुसेनाच्या कमांडर झापोव्हो I. कोपेकची पत्नी) च्या नोट्समध्ये पायलट-इन्स्पेक्टर एफ. ओलेनिकोव्ह यांनी तिच्याशी बोललेले शब्द आहेत:
युद्धाच्या अगदी पूर्वसंध्येला, मॉस्कोकडून काही प्रकारच्या परेडसाठी विमाने तयार करण्याचा आदेश आला, म्हणजे त्यांची शस्त्रे तात्पुरती काढून टाकली गेली आणि म्हणून फॅसिस्ट हल्ल्याच्या वेळी ते नि:शस्त्र झाले. कदाचित इव्हानच्या मृत्यूचे हे एक कारण आहे. ६६
या अशा आठवणी आहेत ज्या इतर आठवणी आणि दस्तऐवजांच्या विरूद्ध तपासल्या पाहिजेत. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की PribOVO, ZapOVO आणि KOVO च्या हवाई दलांचे लक्षणीय नुकसान झाले. येथे अपवाद OdVO हवाई दल होता. जिल्ह्य़ांचे भूदल जेव्हा लढाऊ तयारीसाठी आणले गेले, तेव्हा या जिल्ह्यांचे विमान उड्डाण लढाई तयारीसाठी आणले गेले नाही, याची कल्पना करणे अशक्य आहे.
त्याच वेळी, जिल्ह्यांना लढाऊ सज्जतेवर तुकड्या ठेवण्याचे आदेश दिले जातात. कागदोपत्री पुरावे आहेत. परंतु त्याच वेळी, 21 जून रोजी विमानातून शस्त्रे काढून टाकणे आणि कर्मचाऱ्यांच्या बडतर्फीच्या असंख्य आठवणी आहेत. असे पुरावे गोळा करून पद्धतशीर करणे गरजेचे आहे. हे आम्हाला पश्चिम जिल्ह्यांच्या हवाई दलात युद्धाच्या पूर्वसंध्येला काय घडत होते याचे शक्य तितके तपशीलवार चित्र प्रदान करण्यास अनुमती देईल.
युद्धाच्या सुरूवातीस, जिल्ह्यांच्या हवाई दलाच्या पराभवासह, एनकेव्हीडीच्या विशेष विभागाने वायुसेनेच्या उच्च कमांडमध्ये, तथाकथित "एव्हिएटर्सचे प्रकरण" मध्ये पोग्रोम केले. या प्रकरणातील एक तथ्य म्हणजे 23 फेब्रुवारी 1942 रोजी कुइबिशेव्ह येथे हवाई दलाच्या जनरल्सची फाशी. त्यापैकी:
– मेजर जनरल ए. आयनोव्ह, प्रिबोव्हो हवाई दलाचे कमांडर;
- मेजर जनरल ए. टायुर्स्की, झापोव्हो हवाई दलाचे उपकमांडर (जिल्हा वायुसेनेचे कमांडर, मेजर जनरल आय. कोपेट्स, यांनी स्वत:वर गोळी झाडली);
- लेफ्टनंट जनरल ई. पतुखिन, कोवो हवाई दलाचे कमांडर.
1. I. Kopets, हवाई दलाचे कमांडर, झापोवो 2. A. Ionov, हवाई दलाचे कमांडर, PribOVo 3. E. Ptukhin, हवाई दलाचे कमांडर, KOVO 4. A. Tayursky, हवाई दलाचे उप कमांडर फोर्स, झापोवो
फाशी देण्यात आलेल्या सर्वांवर युनिट्सला लढाईची तयारी आणि तोडफोड करण्याच्या आदेशांचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप होता. शिवाय, त्यांच्यामध्ये OdVO हवाई दलाचा कमांडर नाही - F. Michugin.
हवाई दलाच्या संदर्भात अनेक प्रश्न आणि बारकावे आहेत.
 
7. सीमा लढाईचे परिणाम
असे म्हणता येईल की पश्चिमेकडील लष्करी जिल्हे युद्धासाठी वेगळ्या पद्धतीने तयार होते. ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या लढाऊ क्षमतेवर झाला. या सामान्य निष्कर्षाची पुष्टी बऱ्याच जर्मन इतिहासकारांच्या मताने केली जाते. "महायुद्ध 1939-1945" या पुस्तकात वॉन बटलर (माजी जर्मन जनरल) यांनी लिहिले:
आज रशियामधील सीमेवरील लढाईचे गंभीरपणे मूल्यांकन करताना, असा निष्कर्ष काढता येतो की केवळ आर्मी ग्रुप सेंटर असे यश मिळवू शकले, जे ऑपरेशनल दृष्टिकोनातून देखील छान दिसते. केवळ या दिशेने जर्मन खरोखर मोठ्या शत्रू सैन्याचा पराभव करण्यात आणि ऑपरेशनल जागा मिळवण्यात यशस्वी झाले. आघाडीच्या इतर क्षेत्रांमध्ये, रशियन लोक सर्वत्र पराभूत झाले, परंतु जर्मन एकतर मोठ्या शत्रू सैन्याला वेढा घालू शकले नाहीत किंवा मोटार चालविण्याकरिता युक्ती करण्याचे पुरेसे स्वातंत्र्य प्रदान करू शकले नाहीत.
"उत्तर" आणि "दक्षिण" सैन्य गटांनी, नियमानुसार, शत्रूला मागे ढकलले, ज्यांनी कुशलतेने कुशलतेने कुशलतेने बचाव केला आणि त्यांच्या आघाड्यांवर निर्णायक वार करण्याची संधी देखील नव्हती. ६७
1. 1941 मध्ये के. टिप्पेलस्कीर्च, 30 व्या इन्फंट्री डिव्हिजनचे कमांडर 2. ई. मॅनस्टीन 1941 च्या उन्हाळ्यात, 56 व्या मोटाराइज्ड कॉर्प्सचे कमांडर 3. डब्ल्यू. वॉन लीब, आर्मी ग्रुप नॉर्थचे कमांडर
जुलै 1941 च्या मध्यात झालेल्या युद्धाचा हा वॉन बटलरचा आढावा आहे.
आणखी एक जर्मन संशोधक के. टिपेलस्किर्च (एक माजी जनरल देखील) त्यांच्या “हिस्ट्री ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर” या पुस्तकात प्रिबोव्होच्या सैन्याच्या लवचिकतेबद्दल बोलतात (22 जून 1941 पासून, नॉर्थ-वेस्टर्न फ्रंट) असे नोंदवले आहे की:
अगदी सुरुवातीपासूनच, मार्शल वोरोशिलोव्हच्या नेतृत्वाखालील शत्रूच्या सैन्याची सखोल व्यवस्था होती... अर्थात, शत्रूला पूर्व प्रशियामध्ये मोठ्या प्रमाणात जर्मन सैन्याच्या एकाग्रतेची जाणीव होती... मोठ्या शत्रू सैन्याचा नाश, ठरल्याप्रमाणे , पार पाडली गेली नाही...
शत्रूची दृढता पटण्याजोगी होती; हा एक दृढ इच्छाशक्ती असलेला शत्रू होता, ज्याने निर्दयपणे, परंतु ऑपरेशनल आर्टचे ज्ञान नसताना, आपल्या सैन्याला युद्धात टाकले. ६८
जर्मन जनरलने जोर दिला की जर्मन सैन्याच्या एकाग्रतेची “शत्रूला जाणीव होती” आणि ते तयार झाले. या दिशेने शत्रूला वेढा घालणे आणि नष्ट करणे शक्य नव्हते.
याच सैन्याने, शत्रूची “जागरूक” असलेल्या, प्रिबोव्होच्या सैन्याने 14-18 जुलै 1941 रोजी ई. मॅनस्टीन (जर्मन हवाई दलाला) यांच्या नेतृत्वाखालील 56 व्या मोटाराइज्ड कॉर्प्सच्या विरूद्ध सॉल्ट्सीजवळ पहिला यशस्वी प्रतिकार केला. कॉर्प्सचे भाग पुरवण्यासाठी एक हवाई पूल). प्रतिआक्रमणाच्या परिणामी, जर्मन सैन्य 40 किमी मागे फेकले गेले. सोव्हिएत सैन्याने घेरलेल्या युनिट्सचा नाश करण्यास असमर्थता दर्शविली, लक्षणीय नुकसान झाले (आठव्या पॅन्झर डिव्हिजनला पुन्हा भरपाईसाठी पाठवले गेले). सॉल्ट्सीजवळ, टाकी युनिट्सच्या वापरावरील मौल्यवान जर्मन दस्तऐवज हस्तगत केले गेले. हा 1941 च्या उन्हाळ्याच्या लढाईचा फक्त एक भाग आहे, ज्याबद्दल प्रत्येकाला माहिती नाही.
ZapOVO (वेस्टर्न फ्रंटचे नाव बदलले) च्या अपयशामुळे भविष्यात शेजारच्या आघाडीची स्थिती लक्षणीयरीत्या गुंतागुंतीची झाली. आर्मी ग्रुप सेंटरच्या सैन्याने ऑगस्टमध्ये उत्तर आणि दक्षिणेकडे (कीव पॉकेट) हल्ले केले.
30 जून रोजी फ्रंट कमांडर जनरल डी. पावलोव्ह यांना कमांडवरून काढून टाकण्यात आले आणि 4 जुलै रोजी त्यांना अटक करण्यात आली. अल्पावधीतच पश्चिम आघाडीच्या अनेक कमांडरना अटक करण्यात आली. तपासाच्या परिणामी, त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली:
- आघाडीचे चीफ ऑफ स्टाफ, मेजर जनरल व्ही. क्लिमोव्स्कीख;
- फ्रंट कम्युनिकेशन्सचे प्रमुख, मेजर जनरल ए. ग्रिगोरीव्ह;
- फ्रंट आर्टिलरी प्रमुख, लेफ्टनंट जनरल एन. क्लिच;
- 14 व्या यांत्रिक कॉर्प्सचे कमांडर, मेजर जनरल एस. ओबोरिन;
- 4 थ्या आर्मीचे कमांडर, मेजर जनरल ए. कोरोबकोव्ह.
1. व्ही. क्लिमोव्स्कीख, झापोवो 2 चे कर्मचारी प्रमुख
लष्करी-राजकीय नेतृत्वाने त्यांना जिल्ह्याच्या अपुरी तयारीसाठी दोषी मानले. इतर आघाड्यांवर तत्सम तपास किंवा फाशी झाली नाही (तेथे वेगळे प्रकरण होते). वरवर पाहता युद्ध सुरू असताना सेनापतींना गोळ्या घालण्यासाठी काहीतरी खूप गंभीर घडले होते, ज्यामुळे रेड आर्मीच्या कमांड स्टाफमध्ये चिंताग्रस्त वातावरण निर्माण झाले होते.
युद्धाच्या सुरूवातीस, अनेक सेनापती त्यांच्या कर्तव्यात अपयशी ठरले. म्हणून, विशेषतः, प्रिबोव्हो (उत्तर-पश्चिम फ्रंट) चे कमांडर एफ. कुझनेत्सोव्ह यांना 3 जुलै रोजी कमांडवरून काढून टाकण्यात आले. पण त्याला गोळी लागली नाही, तर दुसऱ्या स्थानावर बदली करण्यात आली. मी असे गृहीत धरतो की ज्यांना पकडले गेले होते त्यांच्यावर शिक्षेचा परिणाम कमीत कमी, आदेशांचे पालन न केल्यामुळे झाला.
जमिनीवर सैन्यासाठी कोणते प्रश्न असू शकतात जेव्हा जनरल स्टाफनेच जास्तीत जास्त संभाव्य सैन्याचा वापर करून (जी. झुकोव्हच्या संस्मरणातून) अशा शक्तिशाली वाराची अपेक्षा केली नव्हती. म्हणून, अशा परिस्थितीत मूलभूत ऑर्डर पूर्ण करणे आणि युनिट्स तयार ठेवणे आवश्यक होते.
मी जून १९४१ च्या जर्मन सैन्याबद्दल वेगळे सांगू इच्छितो. काही लोकांना ते आवडणार नाही, पण त्यावेळचे ते सर्वोत्तम सैन्य होते. पायदळ, सैपर्स, तोफखाना, टाक्या, विमानचालन आणि पुरवठा सेवा यांच्यातील गुळगुळीत परस्परसंवादात सर्वोत्तम. त्यावेळी जर्मन सेनापतींना त्यांच्या विरोधकांपेक्षा टँक फॉर्मेशन कसे चांगले वापरायचे हे माहित होते. आणि हे केवळ रेड आर्मीच नाही तर ग्रेट ब्रिटन आणि फ्रान्सलाही लागू होते. फ्रेंच लष्करी विचार पहिल्या महायुद्धाच्या अनुभवापलीकडे जाऊ शकला नाही. परंतु शत्रूला खोलवर पांघरूण घालण्यासाठी आणि वेढा घालण्यासाठी या यशामध्ये विशेष राखीवांचा परिचय करून आक्रमण गटांचा वापर करून आघाडीच्या विस्तृत यशात तिला जर्मनीसारखाच अनुभव आला. टँक आणि मोबाईल आर्टिलरी युनिट्स जोडून जर्मन लोकांनी ही रणनीती सुधारली. गृहयुद्ध नसून सैन्यात दडपशाही असूनही फ्रान्सला याचा सामना करता आला नाही. सोव्हिएत कमांड स्टाफला युद्धाच्या नवीन पद्धतींचा “विचार” करण्यास असमर्थतेसाठी दोष देणे पूर्णपणे योग्य नाही. हे सर्वांसाठी सामान्य होते. पहिल्या महायुद्धातील पराभवाचा बदला घेण्याची इच्छा - तोडगा काढण्यासाठी जर्मन लोकांना एक मोठा प्रेरक होता. लाक्षणिकरित्या सांगायचे तर, जर्मन लोकांनी “कष्ट धरले.”
याव्यतिरिक्त, जून 1941 पर्यंत, जर्मन सैन्याला पोलिश कंपनी, फ्रेंच कंपनी आणि युरोपच्या उत्तर आणि दक्षिणेकडील वैयक्तिक कंपन्यांचा अद्वितीय लढाऊ अनुभव होता. या लष्करी कंपन्यांमधून सैनिक आणि अधिकारी (चाळीस लाखांहून अधिक लोक) गेले. या सर्वांनी जर्मन सैन्याला एक वास्तविक लष्करी मशीन बनवले ज्याला काय आणि कसे करावे हे माहित आहे. रेड आर्मीचा लढाईचा अनुभव खलखिन गोल (70 हजारांपेक्षा जास्त लोक नाही) आणि हिवाळी युद्ध (सुमारे 400 हजार लोक) येथील लढायांपर्यंत मर्यादित होता. हा अनुभवच लष्करी तुकड्यांना खऱ्या अर्थाने कुशल बनवतो. कितीही व्यायाम किंवा कर्मचारी खेळ त्याची जागा घेऊ शकत नाहीत. युद्धाच्या पहिल्या दिवसांपासून रेड आर्मीमध्ये वास्तविक लढाईचा अनुभव दिसू लागला आणि जमा होऊ लागला.
1941 मध्ये रेड आर्मीने जर्मनचा पराभव केला असता का? माझे मत नाही. ती जिद्दी लढाई, सामर्थ्य जमा करून, परस्परसंवादाचा अनुभव घेऊन आणि शत्रूला थकवून माघार घेऊ शकत होती, जेव्हा जर्मन सैन्याचा हल्ला संपुष्टात आला तेव्हा त्या क्षणाची वाट पहात होती. यासाठी खोल स्तरित संरक्षण आवश्यक होते.
 
धडा 3. जर्मन सेनापती: "पहिला गंभीर शत्रू"
 
ग्रेट देशभक्तीपर युद्धाच्या इतिहासावरील एक महत्त्वाचा कागदोपत्री स्त्रोत म्हणजे जर्मन दस्तऐवज, वेहरमॅचट सैनिकांची पत्रे, तसेच जर्मन सेनापतींची साक्ष आणि मूल्यांकन. यूएसएसआरबद्दल कोणत्याही प्रकारच्या उबदार वृत्तीचा नंतरचा संशय घेणे कठीण आहे, म्हणून कोणीही त्यांच्या आठवणींना शोभा देणार नाही.
जर कोणी सोव्हिएत डेटा आणि दस्तऐवज खोटे आणि प्रचार म्हणून परिभाषित केले तर जर्मन सामग्रीवर सोव्हिएत प्रचाराचा संशय येऊ शकत नाही. आणि म्हणूनच, रेड आर्मीबद्दलचे त्यांचे पुरावे अगदी वस्तुनिष्ठ मानले जाऊ शकतात.
 
1. रेड आर्मी कशी लढली
महान देशभक्त युद्धाच्या सुरूवातीबद्दलची एक सामान्य समज अशी आहे की रेड आर्मीच्या सैन्याने पहिल्या फटक्यात इतके निराश केले की त्यांनी व्यावहारिकरित्या प्रतिकार करणे थांबवले. याची कारणे केवळ सीमेवरील लढाईतील पराभवाशीच नव्हे तर “दडपशाही, उपासमार, विल्हेवाट आणि सर्वसाधारणपणे गुन्हेगारी राजवटीशी लढण्यास समाजातील व्यापक वर्गाच्या अनिच्छेमुळे सैन्याचे खालावलेले मनोबल यांच्याशीही संबंधित आहेत. "
दरम्यान, जर्मन जनरल्सकडून पुरावे आहेत जे रेड आर्मीने प्रतिकार थांबवल्याच्या मताशी सहमत नाहीत. युद्धाच्या पहिल्या महिन्यांबद्दल, जर्मन सैन्याच्या चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, जनरल एफ. हॅल्डर यांच्या डायरीतून:
24 जून 1941.
सीमा पट्टीतील शत्रूने जवळपास सर्वत्र प्रतिकार केला. जर त्याच वेळी त्याला परिस्थिती पूर्णपणे समजली नाही, तर हा रणनीतिकखेळ आश्चर्याचा परिणाम होता, ज्यामुळे शत्रूचा प्रतिकार अव्यवस्थित, विभक्त आणि त्यामुळे कुचकामी ठरला.
26 जून 1941.
आर्मी ग्रुप साउथ हळूहळू पुढे सरकत आहे, दुर्दैवाने लक्षणीय नुकसान होत आहे. आर्मी ग्रुप साउथ विरुद्ध कार्यरत असलेला शत्रू खंबीर आणि उत्साही नेतृत्व प्रदर्शित करतो.
28 जून 1941.
1ल्या पॅन्झर ग्रुपच्या उजव्या बाजूस, 8 व्या रशियन टँक कॉर्प्सने आमच्या स्थितीत खोलवर प्रवेश केला आणि 11 व्या पॅन्झर विभागाच्या मागील बाजूस गेला. या शत्रूच्या प्रवेशामुळे साहजिकच आपल्या मागच्या भागात मोठा गोंधळ उडाला. समोरील माहिती पुष्टी करते की रशियन लोक सर्वत्र शेवटच्या माणसापर्यंत लढत आहेत. केवळ काही ठिकाणी ते शरण येतात.
तोफखान्याच्या बॅटऱ्या वगैरे हस्तगत केल्यावर मोजकेच शरणागती पत्करतात हे धक्कादायक आहे. काही रशियन लोक मारले जाईपर्यंत लढतात, इतर पळून जातात, त्यांचा गणवेश फेकून देतात आणि शेतकऱ्यांच्या वेषात घेरावातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करतात.
४ जुलै १९४१.
काही भागात, शत्रूचे टँक कर्मचारी त्यांची वाहने सोडतात, परंतु बहुतेक प्रकरणांमध्ये ते स्वतःला टाक्यांमध्ये बंद करतात आणि त्यांच्या वाहनांसह स्वतःला जाळणे पसंत करतात.
सुमारे 54,000 लोकांचे एकूण नुकसान = 2.5 दशलक्ष पैकी 2.15% (13 दिवसात).
1. सोव्हिएत सीमेवरील पिलबॉक्सेसवर हल्ला 2. सोव्हिएत टाकी नष्ट
जर्मन सैनिक
11 जुलै 1941.
शत्रू भयंकर आणि कट्टरपणे लढतो. टँक फॉर्मेशनमध्ये कर्मचारी आणि उपकरणांचे लक्षणीय नुकसान झाले. सैन्य थकले आहे.
शत्रू बर्डिचेव्ह परिसरात दक्षिण आणि नैऋत्येकडून आणि झिटोमिर भागात उत्तरेकडून 1 ला टँक ग्रुपच्या प्रगतीपथावर जोरदार प्रतिआक्रमण करत आहे.
१५ जुलै १९४१.
रशियन सैन्य पूर्वीप्रमाणेच अत्यंत क्रूरतेने लढत आहे.
16 जुलै 1941.
सर्वसाधारणपणे, शत्रू विमानाच्या कृतींमध्ये खंबीर आणि हेतूपूर्ण नेतृत्व स्पष्टपणे जाणवते.
१७ जुलै १९४१.
नुकसान: 22 जून ते 13 जुलै या कालावधीत एकूण 92,120 लोक कारवाईच्या बाहेर होते, जे एकूण संख्येच्या 3.68% आहे.
१८ जुलै १९४१.
स्मोलेन्स्क वेढलेला एक मोठा शत्रू गट वेगवेगळ्या दिशेने जोरदार हल्ले करत आहे, वेढ्यातून सुटण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
20 जुलै 1941.
आर्मी ग्रुप सेंटरच्या समोर, शत्रूने नेव्हेल भागातील घेराव तोडण्यात यश मिळवले. आज, सर्वसाधारणपणे, आर्मी ग्रुप सेंटर फ्रंटच्या अनेक सेक्टरमधील परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. सैन्य गटाच्या दक्षिणेकडील बाजूस, शत्रूने आमच्या युद्धाच्या रचनेत प्रवेश केला. स्मोलेन्स्कच्या पुढच्या उत्तरेकडील आणि दक्षिणेकडील नव्याने तयार केलेल्या पूर्वेकडील क्षेत्रावर, शत्रू जोरदार हल्ले करत आहेत.
14-18 जून रोजी, सॉल्ट्सीजवळ, जर्मन सैन्याचा एक गट (ई. मॅनस्टीनच्या नेतृत्वाखालील 56 व्या यांत्रिकी सैन्याने) पहिल्यांदा वेढला गेला.
21 जुलै 1941.
सैन्य गटाच्या उत्तरेकडील बाजूस, आमच्या सैन्याला, दुर्दैवाने, वेलिकिये लुकी सोडावे लागले.
22 जुलै 1941.
उमान प्रदेशात, 16 व्या आणि 11 व्या टँक विभाग शत्रूच्या टाक्यांच्या मोठ्या सैन्यासह हट्टी लढाईत गुंतलेले आहेत.
23 जुलै 1941.
काही फॉर्मेशन्समध्ये, अधिकारी नुकसान 50% पर्यंत पोहोचते! .
25 जुलै 1941.
शत्रूच्या टँक सैन्याची संख्या अपेक्षेपेक्षा जास्त असल्याचे दिसून आले. शत्रूच्या प्रतिकाराची दृढता विशेषतः लक्षात घेतली जाते. आर्मी ग्रुप साऊथच्या समोर, सामान्य नेतृत्व आणि ऑपरेशनल स्केलवर आक्षेपार्ह कारवाया करण्याच्या बाबतीत शत्रू सर्वोत्तम होता. सैन्य गट "केंद्र" आणि "उत्तर" समोर, शत्रूने या संदर्भात आपली वाईट बाजू दर्शविली.
२६ जुलै १९४१.
आर्मी ग्रुप दक्षिण: शत्रूला पुन्हा एकदा उदयोन्मुख घेराच्या धोक्यापासून आपले सैन्य मागे घेण्याचा मार्ग सापडला आहे. हे, एकीकडे, आमच्या 17 व्या सैन्याच्या पुढच्या तुकड्यांविरुद्धचे भयंकर प्रतिआक्रमण आहे आणि दुसरीकडे, ज्या महान कलाने तो धोक्यात असलेल्या भागातून आपले सैन्य मागे घेतो.
सर्वसाधारणपणे, हे लक्षात घेतले पाहिजे की शत्रूचे संरक्षण तीव्र झाले आहे आणि त्याच्या टाक्या आणि विमानांचा वापर सुधारला आहे.
३१ जुलै १९४१
समोरच्या बाजूने आणि दक्षिणेकडील बाजूने शत्रू आमच्या सैन्यावर हल्ला करत आहे. येल्न्या भागात परिस्थिती विशेषतः तणावपूर्ण आहे, जिथे शत्रू सर्व बाजूंनी सतत हल्ले करत आहेत.
२ ऑगस्ट १९४१.
आर्मी ग्रुप साउथने 63 हजार लोक गमावले आणि 10 हजार लोकांचे मजबुतीकरण मिळाले. आर्मी ग्रुप सेंटरने 74.5 हजार लोक गमावले आणि 23 हजार लोकांचे मजबुतीकरण मिळाले. आर्मी ग्रुप नॉर्थने 42 हजार लोक गमावले आणि 14 हजार लोकांचे मजबुतीकरण मिळाले.
4 ऑगस्ट 1941.
22 जून ते 31 जुलै 1941 पर्यंत नुकसान: 205,175 नॉन-कमिशन्ड अधिकारी आणि खाजगी आणि 8,126 अधिकारी.
६ ऑगस्ट १९४१.
रणगाड्यांचा आधार घेऊन शत्रू जोरदार पलटवार करतो.
22.6 ते 3.8 1941 पर्यंत नुकसान: 9188 अधिकारी, 231801 नॉन-कमिशन्ड अधिकारी आणि खाजगी.
1. T-34 ने जर्मन तोफा चिरडल्या 2. T-34 टँक रॅम
८ ऑगस्ट १९४१.
क्लीस्ट आणि श्वेडलरच्या सैन्याच्या जंक्शनवर, शत्रूने बोगुस्लाव्हमध्ये प्रवेश केला. यशस्वी ऑपरेशन करताना शत्रूच्या धैर्याकडे लक्ष दिले पाहिजे.
कमांड कर्मचाऱ्यांसह, विशेषत: मोटार चालवलेल्या फॉर्मेशनसाठी रेजिमेंटल आणि बटालियन कमांडर्ससह एक कठीण परिस्थिती विकसित झाली. तोफखाना कमांडर्सची परिस्थिती तितकीच कठीण आहे.
10 ऑगस्ट 1941.
नुकसान: 9,898 अधिकारी, 256,454 नॉन-कमिशन केलेले अधिकारी आणि सूचीबद्ध पुरुष.
11 ऑगस्ट 1941.
सामान्य परिस्थिती अधिकाधिक स्पष्टपणे दर्शविते की एकाधिकारशाही असलेल्या देशांमध्ये अंतर्भूत असलेल्या सर्व अडचणी असूनही, जाणीवपूर्वक युद्धाची तयारी करणाऱ्या रशियाच्या कोलोससला आमच्याकडून कमी लेखण्यात आले. हे विधान सर्व आर्थिक आणि संघटनात्मक पैलूंपर्यंत, संप्रेषणाच्या साधनांपर्यंत आणि विशेषतः रशियन लोकांच्या पूर्णपणे लष्करी क्षमतेपर्यंत विस्तारित केले जाऊ शकते.
१५ ऑगस्ट १९४१.
तोटा भरून काढण्याबाबत प्रश्न. 50 दिवसांच्या लढाईत, 10 हजार अधिकारी गमावले, म्हणजे दररोज 200 लोक.
वॉन लीबने स्टाराया रुसाच्या दिशेने दक्षिणेकडून सुरू केलेल्या शत्रूच्या मोठ्या हल्ल्याबद्दल फॉन ब्रुचिट्चला अहवाल दिला.
24 ऑगस्ट 1941.
आर्मी ग्रुप साउथ: आमची युनिट्स नेप्रॉपेट्रोव्स्क जवळ खूप कठीण लढाई लढत आहेत. शत्रू सर्व उपलब्ध आणि नव्याने तयार झालेल्या युनिट्सला युद्धात टाकतो, जेणेकरून या भागात एकट्याने लढत असलेल्या आमच्या रणगाड्यांची रचना अगदी हळू हळू पुढे जाऊ शकते.
पायदळ विभागातील लढाऊ शक्तीमध्ये सरासरी 40% आणि टाकी विभागांमध्ये सरासरी 50% ने घट.
28 ऑगस्ट 1941.
10.30 - वॉन बॉकचा फोन कॉल: त्याने मला उत्साहाने सांगितले की आर्मी ग्रुपची प्रतिकार करण्याची क्षमता संपुष्टात येत आहे. जर रशियनांनी आक्षेपार्ह कारवाया सुरू ठेवल्या तर सैन्य गटाच्या आघाडीच्या पूर्वेकडील क्षेत्रावर कब्जा करणे शक्य होणार नाही.
फील्ड मार्शल पी. फॉन क्लिस्ट, पहिल्या पॅन्झर ग्रुपचे कमांडर:
रशियन सैन्याची वागणूक, अगदी पहिल्या लढाईतही, ध्रुव आणि पाश्चात्य मित्र राष्ट्रांच्या पराभवाच्या वर्तनाच्या अगदी विरुद्ध होती. वेढलेले असतानाही, रशियन लोकांनी हट्टी लढाई सुरू ठेवली. जिथे रस्ते नव्हते तिथे रशियन लोक बहुतेक बाबतीत दुर्गम राहिले. त्यांनी नेहमी पूर्वेकडे जाण्याचा प्रयत्न केला... रशियन लोकांचा वेढा क्वचितच यशस्वी झाला.
रशियन लोकांनी सुरुवातीपासूनच स्वतःला प्रथम श्रेणीचे योद्धे असल्याचे दाखवले आणि युद्धाच्या पहिल्या महिन्यांत आमचे यश केवळ चांगल्या प्रशिक्षणामुळे होते. लढाईचा अनुभव मिळाल्याने ते प्रथम श्रेणीचे सैनिक बनले. ते अपवादात्मक दृढतेने लढले आणि त्यांच्याकडे आश्चर्यकारक सहनशक्ती होती... 70
रेड आर्मीच्या मशीन गन आणि आर्टिलरी गनचे मृत कर्मचारी
जे. गोबेल्सच्या नोट्समधून:
धैर्य हे अध्यात्माने प्रेरित साहस आहे. सेवस्तोपोलमध्ये बोल्शेविकांनी त्यांच्या पिलबॉक्सेसमध्ये ज्या दृढतेने स्वतःचा बचाव केला तो एक प्रकारचा प्राणी प्रवृत्ती आहे आणि त्याला बोल्शेविक विश्वास किंवा संगोपनाचा परिणाम मानणे ही एक खोल चूक असेल. रशियन नेहमीच असेच राहिले आहेत आणि बहुधा नेहमीच असेच राहतील.
जर्मन ग्राउंड फोर्सचे कमांडर, फील्ड मार्शल जनरल व्ही. ब्रुचित्स, ग्रेट देशभक्तीपर युद्ध सुरू झाल्याच्या एका महिन्यानंतर म्हणाले (एफ. हॅल्डर यांनी 24 जुलै 1941 रोजी रेकॉर्ड केलेले):
देशाची विशिष्टता आणि रशियन लोकांचे अद्वितीय वैशिष्ट्य या मोहिमेला एक विशेष विशिष्टता देते. पहिला गंभीर विरोधक. ७१
जर्मन दंड बटालियन बद्दल
हे ज्ञात आहे की 28 जुलै 1942 च्या आदेश क्रमांक 227 नुसार रेड आर्मीमध्ये दंडात्मक कंपन्या आणि बटालियन तयार केल्या गेल्या होत्या. त्या 1941 च्या उन्हाळ्याच्या माघार किंवा मॉस्कोच्या संरक्षणादरम्यान तयार केल्या गेल्या नाहीत, जरी या युद्धाचा काळ खूप कठीण होता.
परंतु यूएसएसआर दंडात्मक बटालियन वापरणारे पहिले नव्हते. पूर्वेकडील आघाडीवर अशा लष्करी तुकड्या असणारे पहिले जर्मन सैन्य होते (ऑर्डर क्रमांक 227 नुसार त्यांचा शोध सोव्हिएत बाजूने नव्हता). मला जर्मन दंड बटालियनच्या देखाव्याची अचूक तारीख सापडली नाही. अशी माहिती आहे की ते मॉस्कोजवळ पराभवानंतर लगेचच दिसले. परंतु एफ. हाल्डर यांनी 9 जुलै रोजी त्यांच्या डायरीमध्ये, ओकेएचच्या संघटनात्मक विभागाचे प्रमुख, मेजर जनरल वॉल्टर बुले यांच्या अहवालादरम्यान, दंडात्मक बटालियनबद्दल एक नोंद केली आहे:
९ जुलै १९४१.
“पेनल बटालियन” आयोजित करणे ही एक चांगली कल्पना असल्याचे दिसून आले.
१ ऑगस्ट १९४१.
दंडात्मक बटालियनचे आतापर्यंत 25 टक्के नुकसान झाले आहे;
25 सप्टेंबर 1941.
OKW साठी २४.९ दिवस हा अत्यंत गंभीर दिवस होता. हे लाडोगा लेक येथे 16 व्या सैन्याच्या आक्रमणाच्या अपयशामुळे झाले आहे, जिथे आमच्या सैन्याने शत्रूचा एक गंभीर प्रतिआक्रमण केला, ज्या दरम्यान 8 व्या पॅन्झर विभागाला मागे हटवण्यात आले आणि नेवाच्या पूर्वेकडील किनार्यावर आम्ही व्यापलेले क्षेत्र संकुचित केले.
या संदर्भात, फुहररने ताबडतोब खालील निर्णय घेतले: ... f) राखीव बटालियन (दंड बटालियन) आर्मी ग्रुप नॉर्थच्या क्षेत्रात हस्तांतरित केली जावी. ७२
जर्मन सैन्य ज्यांनी अद्याप पराभवाचा अनुभव घेतला नाही, सर्व दिशांनी यशस्वी आक्रमणांचे नेतृत्व करत, दंडात्मक बटालियन आयोजित करतात. कोणत्या कारणासाठी? हे लक्षात घ्यावे की कठीण लष्करी काळात लष्करी शिस्त राखण्यासाठी दंड बटालियनला बोलावण्यात आले होते.
सोव्हिएत कमांडच्या क्षमतेबद्दल
ओबर्स्ट जनरल जी. गुडेरियन:
...दुसऱ्या महायुद्धात हे स्पष्ट झाले की सोव्हिएत उच्च कमांडकडे रणनीतीच्या क्षेत्रातही उच्च क्षमता होती...
रशियन सेनापती आणि सैनिक आज्ञाधारक आहेत. 1941 च्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही त्यांनी मनाची उपस्थिती गमावली नाही...
बेलारूसमध्ये प्रगती करत असलेल्या चौथ्या सैन्य दलाचे प्रमुख जनरल जी. ब्लुमेंट्रिट:
आमचा सामना अशा सैन्याने केला होता ज्यांचे लढाऊ गुण इतर सर्व सैन्यांपेक्षा श्रेष्ठ होते ज्यांचा आम्ही युद्धभूमीवर सामना केला होता...
आधीच जून 1941 च्या युद्धांनी आम्हाला नवीन सोव्हिएत सैन्य कसे आहे हे दाखवून दिले. आम्ही आमचे पन्नास टक्के जवान लढाईत गमावले. सीमा रक्षक आणि महिलांनी एका आठवड्यापेक्षा जास्त काळ ब्रेस्टमधील जुन्या किल्ल्याचे रक्षण केले, आमच्या जोरदार तोफांचा गोळीबार आणि हवाई बॉम्बफेक असूनही शेवटच्या मर्यादेपर्यंत लढा दिला. रशियन विरुद्ध लढणे म्हणजे काय हे आमच्या सैन्याने लवकरच शिकून घेतले... 73
1. जी. फ्रिसनर, आर्मी ग्रुप “सदर्न युक्रेन” चे कमांडर 2. जी. ब्लुमेंट्रिट, 4थ्या आर्मीचे चीफ ऑफ स्टाफ 3. पी. फॉन क्लेइस्ट, 1ल्या पॅन्झर ग्रुपचे कमांडर 4. जे. गोबेल्स, प्रोपगंडा मंत्री जर्मनी
जे. गोबेल्सच्या डायरीतून:
५ मार्च १९४५.
फुहरर पुन्हा जनरल स्टाफवर कठोरपणे टीका करतो... फुहरर बरोबर आहे जेव्हा तो म्हणतो की फ्रान्समध्ये लष्करी सुधारणा फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या वेळी नव्हे तर केवळ नेपोलियनच्या युद्धांदरम्यान करण्यात आली होती. स्टॅलिनने ही सुधारणा वेळेवर केली [म्हणजे रेड आर्मीच्या कमांड स्टाफचे शुद्धीकरण] आणि त्यामुळे आता त्याचे फायदे मिळत आहेत. जर आज आपल्या पराभवामुळे अशी सुधारणा आपल्यावर लादली गेली, तर अंतिम यशासाठी खूप उशीर होईल.
१६ मार्च १९४५.
जनरल स्टाफने मला चरित्रात्मक माहिती आणि सोव्हिएत जनरल्स आणि मार्शलचे पोर्ट्रेट असलेले पुस्तक दिले. या पुस्तकातून गेल्या काही वर्षांत आपल्याकडून कोणकोणत्या चुका झाल्या याची विविध माहिती गोळा करणे अवघड नाही. हे मार्शल आणि जनरल, सरासरी, अपवादात्मकपणे तरुण आहेत, त्यांच्यापैकी जवळजवळ कोणीही 50 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे नाही. ते अत्यंत उत्साही लोक आहेत, आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर तुम्ही वाचू शकता की त्यांची लोक पार्श्वभूमी चांगली आहे... थोडक्यात, मला हा अप्रिय निष्कर्ष काढायला भाग पाडले आहे की सोव्हिएत युनियनचे नेते चांगल्या राष्ट्रातून आले आहेत. आपल्या स्वतःच्या पेक्षा वर्ग...
मी फ्युहररला सोव्हिएत मार्शल आणि जनरल्सबद्दलच्या जनरल स्टाफच्या पुस्तकाबद्दल माहिती देतो जे मला पुनरावलोकनासाठी देण्यात आले होते आणि मला असे वाटते की आम्ही अशा नेत्यांशी स्पर्धा करण्यास अजिबात सक्षम नाही. फ्युहरर माझे मत पूर्णपणे सामायिक करतो. आमचे सेनापती खूप जुने आहेत, त्यांनी त्यांची उपयुक्तता ओलांडली आहे <...>, जे सोव्हिएत सेनापतींच्या प्रचंड श्रेष्ठतेबद्दल बोलते. ७४
ग्रेट देशभक्तीपर युद्धाच्या मोर्चांच्या कमांडर्सचे गट पोर्ट्रेट. बसलेले, डावीकडून उजवीकडे: I. S. Konev, A. M. Vasilevsky, G. K. Zhukov, K. K. Rokossovsky, K. A. Meretskov. उभे, डावीकडून उजवीकडे: F. I. Tolbukhin, R. Y. Malinovsky, A. A. Govorov, A. I. Eremenko, I. Bagramyan.
ओबर्स्ट जनरल जी. फ्रिसनर, आर्मी ग्रुप “सदर्न युक्रेन” चे कमांडर:
...युद्धाच्या काळात, सोव्हिएत कमांड अधिकाधिक अनुभवी होत असताना मी पाहिलं...
...हे अगदी खरे आहे की स्टालिनग्राडपासून सुरू झालेल्या उच्च सोव्हिएत कमांडने अनेकदा आपल्या सर्व अपेक्षा ओलांडल्या. याने कुशलतेने जलद युक्ती चालवली आणि सैन्याचे हस्तांतरण केले, मुख्य हल्ल्याची दिशा बदलली, ब्रिजहेड्स तयार करण्यात आणि त्यानंतरच्या आक्षेपार्ह संक्रमणासाठी त्यांच्यावर प्रारंभिक पोझिशन्स सुसज्ज करण्याचे कौशल्य दाखवले ...
फील्ड मार्शल पी. फॉन क्लिस्ट:
त्यांच्या सेनापतींनी पहिल्या पराभवाचे धडे त्वरित शिकले आणि थोड्याच वेळात आश्चर्यकारकपणे प्रभावीपणे कार्य करण्यास सुरवात केली.
 
2. जर्मन नुकसानाबद्दल
युद्धाच्या पहिल्या महिन्यांत जर्मन सैन्याचे नुकसान सामान्यतः लहान मानले जाते. एफ. हलदरची साक्ष येथे अनेकदा उद्धृत केली जाते:
14 डिसेंबर 1941.
22.6 ते 10.12 पर्यंत नुकसान. 1941: जखमी - 18,220 अधिकारी, 561,575 नॉन-कमिशन केलेले अधिकारी आणि खाजगी; ठार - 6,827 अधिकारी, 155,972 नॉन-कमिशन्ड अधिकारी आणि खाजगी; बेपत्ता - 562 अधिकारी, 31,922 नॉन-कमिशन्ड अधिकारी आणि खाजगी.
एकूण 25,609 अधिकारी आणि 749,469 नॉन-कमिशन्ड अधिकारी आणि नोंदणीकृत पुरुष गमावले.
एकूण नुकसान, आजारी लोकांची गणना न करता, 775,078 लोकांचे होते, किंवा पूर्व आघाडीवरील एकूण सैन्याच्या 24.22% (सरासरी 3.2 दशलक्ष लोक) ... 75
एफ. हॅल्डरचा अंदाज आहे की 22 जून ते 10 डिसेंबर 1941 या कालावधीत 195,283 लोक मारले गेले आणि बेपत्ता झाले. आणि बी. म्युलर-हिलेब्रँडच्या मते, 22 जून ते नोव्हेंबर 1941 अखेरीस 244 हजार लोकांचे नुकसान झाले. फरक 50 हजार लोकांचा आहे.
संख्या लक्षणीयरीत्या बदलते (मी जाणूनबुजून जर्मन नुकसानीचे सोव्हिएत अंदाज देत नाही). आजपर्यंत, थेट सांख्यिकीय गणनेद्वारे प्राप्त झालेल्या जर्मन सैन्याच्या नुकसानासाठी पुरेसे विश्वसनीय आकडे नाहीत (जरी कोणीतरी याशी असहमत असेल). सैन्य आणि विभागीय स्तरावर जर्मन नुकसानावरील संपूर्ण डेटाच्या अभावाने हे स्पष्ट केले आहे. या सामग्रीचे तुकडे आहेत, रेड आर्मीने हस्तगत केलेल्या कागदपत्रांपैकी (त्यांचा अभ्यास मनोरंजक माहिती प्रदान करतो). याव्यतिरिक्त, अधिकृत जर्मन अपघाती आकडेवारी आणि जर्मन सेनापतींच्या अंदाजांमध्ये अनेक विसंगती आहेत.
बी. म्युलर-हिलेब्रँड "जर्मन लँड आर्मी, 1933-1945" यांच्या पुस्तकातील उतारे:
सोव्हिएत युनियनबरोबरच्या युद्धापूर्वी, जर्मन सैन्याचे आश्चर्यकारकपणे काही नुकसान झाले. युद्धाच्या सुरुवातीपासून सर्व मागील लष्करी मोहिमांमध्ये, जर्मन भूदलाने एकूण 100 हजारांहून कमी लोक मारले आणि बेपत्ता झाले. सोव्हिएत युनियनविरुद्धच्या युद्धाच्या पहिल्या आठ आठवड्यांत मारल्या गेलेल्यांमध्ये समान संख्या गमावली गेली. ओकेएचला विश्वास होता की या मोहिमेत मोठे नुकसान होईल. म्हणून, सोव्हिएत राज्याविरूद्ध मोहीम सुरू होण्यापूर्वी त्याने पुन्हा जवळजवळ सर्व विभागांमध्ये फील्ड राखीव बटालियन तयार केल्या.
जून 1941 मध्ये, 1922 मध्ये जन्मलेल्या 1 मे 1941 रोजी राखीव सैन्यात दाखल झालेल्या 400 हजाराहून अधिक प्रशिक्षित राखीव सैनिक, 1921 मध्ये जन्मलेल्या सैन्य दलासह, 1922 मध्ये जन्मलेल्या सैन्य दलाची गणना न करता भूदलाने त्यांच्या ताब्यात होते. , त्यापैकी सुमारे 80 विभागांच्या क्षेत्रीय राखीव बटालियनचा एक भाग म्हणून हजारो लोकांना प्रशिक्षित केले गेले आणि बाकीचे राखीव सैन्याचा भाग म्हणून पूर्ण तयारीत होते. तथापि, लवकरच हे स्पष्ट झाले की असा पूर्वविचार अपुरा आहे. केवळ मोहिमेच्या सुरुवातीला अपेक्षित असलेले मोठे नुकसान उन्हाळ्याच्या महिन्यांत जवळपास तितकेच जास्त राहिले. आधीच पहिल्या चार आठवड्यांत, विभागांच्या क्षेत्रीय राखीव बटालियनने त्यांचे सर्व कर्मचारी सक्रिय युनिटमध्ये हस्तांतरित केले आहेत.
...ऑगस्टच्या शेवटी कर्मचाऱ्यांची कमतरता होती: 14 विभागात - 4,000 पेक्षा जास्त लोक, 40 मध्ये - 3,000 पेक्षा जास्त लोक, 30 मध्ये - 2,000 पेक्षा जास्त लोक आणि 58 मध्ये - 2,000 पेक्षा थोडे कमी लोक.
पूर्व आघाडीवर वेहरमॅचमध्ये अंत्यसंस्कार
मोहिमेदरम्यान (नोव्हेंबर 1941 अखेरपर्यंत) मिळालेल्या मोठ्या यशांमुळे सुमारे 230 हजार लोक मारले गेले आणि 14 हजार बेपत्ता झाले. जर आपण हे देखील लक्षात घेतले की जखमींची संख्या मृत आणि बेपत्ता झालेल्या एकूण नुकसानीपेक्षा तिप्पट होती आणि जरी काही जखमी बरे झाल्यानंतर आघाडीवर परतले, तर नोव्हेंबर 1941 च्या अखेरीस अंदाजे 740 हजार लोक बाहेर पडले होते. कृती, आणि केवळ 400 हजार लोकांच्या या नुकसानाची भरपाई करणे शक्य झाले.
नवीन मजबुतीकरण आयोजित करण्यासाठी, राखीव सैन्याच्या कमांडरने 15 ऑगस्ट 1941 रोजी कर्मचाऱ्यांचे पुनर्वितरण करण्याची कारवाई सुरू केली. त्याच वर्षी 22 ऑक्टोबर रोजी, त्यांनी स्थापित केले की कनिष्ठ सैन्य दलातील 250 हजार लोकांना मोर्चेसाठी सोडले जाऊ शकते जेव्हा त्यांची जागा वरिष्ठ सैन्य दलाने घेतली, तसेच सक्रिय युनिट्समध्ये सेवेसाठी पूर्णपणे योग्य नसलेले सैनिक. हे पुनर्वितरण पूर्वेकडील सक्रिय भूदलात आणि विशेषतः पश्चिमेकडील आणि राखीव सैन्यात केले गेले. मुख्यतः राखीव सैन्याच्या मागील भाग साफ करण्याच्या उपाययोजनांबद्दल धन्यवाद, पूर्वेकडील सैन्याच्या विल्हेवाटीवर अतिरिक्त 25 हजार नॉन-कमिशन केलेले अधिकारी आणि खाजगी लोकांना सोडण्यात आले.
नोव्हेंबर 1941 च्या अखेरीस, पूर्वेकडील सक्रिय सैन्यात 340 हजार लोकांची कमतरता होती. याचा अर्थ असा होतो की जेव्हा हिवाळ्यातील जोरदार लढाई सुरू झाली तेव्हा पायदळाने त्याच्या मूळ शक्तीच्या सुमारे एक चतुर्थांश शक्ती गमावली.
ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर 1941 मध्ये, "पूर्व मॉडेल" (81, 212, 215, 223 आणि 227) नुसार पुनर्गठित केलेल्या पाच पायदळ विभागांना पश्चिमेकडून परत बोलावण्यात आले आणि पूर्व आघाडीच्या उत्तर सेक्टरमध्ये हस्तांतरित करण्यात आले. त्या बदल्यात, पूर्व आघाडीपासून पश्चिमेकडे चार खराब झालेले डिव्हिजन हस्तांतरित केले गेले, ज्या पुन्हा भरल्या गेल्या आणि त्याच वेळी पुनर्रचना करा: 5 व्या, 8 व्या आणि 28 व्या पायदळ डिव्हिजन ... 71 व्या पायदळ डिव्हिजन ... 99 वा लाइट इन्फंट्री डिव्हिजन होता. नोव्हेंबरमध्ये ईस्टर्न फ्रंटमधून सर्बियामध्ये हस्तांतरित...
6 नोव्हेंबर, 1941 रोजी, ग्राउंड फोर्सेसच्या जनरल स्टाफच्या संघटनात्मक विभागाने, "पूर्वेकडील सध्याच्या ग्राउंड आर्मीच्या लढाऊ क्षमतेचे मूल्यांकन" सादर केलेल्या नोटमध्ये असे म्हटले आहे की पायदळ विभागांमध्ये सरासरी 65% आहे. लढाऊ क्षमता, टाकी विभाग - अंदाजे 35%. ७७
1941 मध्ये जर्मन लष्करी हालचाली लक्षात घ्या:
- कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण सैन्य राखीव निवडले गेले, ज्यात 1921 आणि 1922 च्या तुकड्यांचा समावेश होता;
- पश्चिमेकडून पूर्वेकडे पाच पूर्ण वाढ झालेल्या विभागांचे आणि पूर्वेकडून पश्चिमेकडे चार "गंभीरपणे बिघडलेल्या विभागांचे" हस्तांतरण (हे प्रत्यक्षात कर्मचाऱ्यांची भरपाई आहे - भरपाई किती होती?);
- कर्मचाऱ्यांचे पुनर्वितरण (वरिष्ठ दलासह बदली, नॉन-जर्मन नागरिकांचा मागील आणि पुरवठा युनिट्स म्हणून वापर). यामुळे सैन्याच्या संख्येतही वाढ झाली.
जर 200-300 हजार जर्मन मारले गेलेले डेटा वास्तविकतेशी संबंधित असेल तर याचा अर्थ असा आहे की बहुतेक जर्मन सैन्य सेवेत होते. जखमींचे नुकसान लक्षात घेऊनही, जर्मन सैन्याची कमतरता 340 हजार लोकांची होती. मला विश्वास आहे की जर्मन सैन्यासाठी ही एक गंभीर कमतरता नाही. मग नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये युद्धशास्त्राच्या शास्त्रीय तोफांनुसार, वेहरमॅच मुख्य हल्ल्याच्या दिशेने सैन्यात तिप्पट श्रेष्ठता का केंद्रित करू शकले नाही? शिवाय, जर्मनीकडे असंख्य सहयोगी होते (जर्मनीने एकट्याने युएसएसआरशी लढा दिला नाही!), ज्यांचे नुकसान देखील एकूण मोजणीत समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.
जर्मन सेनापती स्वतः त्यांच्या नुकसानाबद्दल काय म्हणतात? त्यांनी जमिनीवरील परिस्थितीचे मूल्यांकन कसे केले?
नोव्हेंबर 1941 च्या अखेरीस जर्मन जनरल स्टाफचे प्रमुख एफ. हॅल्डर यांनी वेहरमॅचच्या लढाऊ क्षमतेच्या स्थितीचे असे मूल्यांकन केले:
27 नोव्हेंबर 1941.
आमचे सैन्य भौतिक आणि मानवी शक्तींच्या पूर्ण संपण्याच्या पूर्वसंध्येला आहे. ७८
अपरिवर्तनीय नुकसान केवळ 200 हजार सैनिक आणि अधिकाऱ्यांचे आहे आणि जर्मन सैन्य आधीच आपली मानवी संसाधने संपवण्याच्या मार्गावर आहे. की आणखी तोटे आहेत?
पूर्व आघाडीवर वेहरमॅचमध्ये अंत्यसंस्कार
आर्मी ग्रुप सेंटरचे कमांडर, फील्ड मार्शल फेडर फॉन बॉक यांनी त्यांच्या “मी मॉस्कोच्या गेट्सवर उभा राहिलो” या पुस्तकात सैन्य गटासाठी गंभीर होत असलेल्या नुकसानांबद्दल अहवाल दिला आहे. 31 ऑक्टोबर रोजी एक एंट्री आहे (येथे आणि खाली वॉन बॉकच्या पुस्तकातील उतारे आहेत ज्यात प्रवेशाची तारीख दर्शविली आहे):
31/10/41
आमचे नुकसान खूप लक्षात घेण्यासारखे होत आहे. सैन्याच्या गट निर्मितीमध्ये, वीस पेक्षा जास्त बटालियनची कमांड चीफ लेफ्टनंट्सकडे असते.
Oberleutnant वरिष्ठ लेफ्टनंटच्या सोव्हिएत आणि रशियन रँकशी संबंधित आहे. वॉन बॉकच्या म्हणण्यानुसार, ऑफिसर कॉर्प्समधील नुकसान इतके गंभीर होते की जेव्हा चीफ लेफ्टनंट्स बटालियनचे कमांडिंग करतात तेव्हा ते प्लाटूनचे नेतृत्व करतात. एफ. हलदर यांनी अधिका-यांमध्ये लक्षणीय नुकसानीबद्दलही लिहिले. साहजिकच, अधिका-यांचे सर्वात मोठे नुकसान इन्फंट्री युनिट्सचे झाले. यामुळे केवळ कमी अनुभवी कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना आकर्षित करणे भाग पडले नाही, तर त्यांच्या जागी लष्कराच्या इतर शाखांतील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे देखील भाग पडले. रेड आर्मीमध्येही अशीच परिस्थिती होती.
नुकसान आणि लढाईच्या तीव्रतेचा जर्मन सैन्यावर परिणाम झाला. ऑक्टोबरमधील लढाईत गंभीर नुकसान झालेल्या 24 व्या पॅन्झर कॉर्प्सबद्दल, जी. गुडेरियन यांनी लिहिले:
जोरदार लढाईचा हळूहळू आपल्या अधिकारी आणि सैनिकांवर परिणाम झाला... आणि हा शारीरिक नव्हे तर मानसिक धक्का होता ज्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. आणि शेवटच्या लढायांच्या परिणामी आमचे सर्वोत्तम अधिकारी इतके मोठ्या प्रमाणात दडपले गेले हे आश्चर्यकारक होते. 80
नोव्हेंबर 1941 च्या मध्यापर्यंत, “ईस्टर्न फ्रंट” या पुस्तकात पी. कारेल (पॉल कार्ल श्मिटचे टोपणनाव, जो एसएसमध्ये पूर्वेकडे लढला) त्यानुसार:
अथक आगाऊ आणि अथक लढाईत जर्मन पायदळ विभागांनी त्यांचे 30 ते 50 टक्के जवान गमावले होते आणि जूनमध्ये सीमा ओलांडलेल्या बख्तरबंद तुकड्या फक्त आठवणी होत्या (त्यांच्या सामान्य शक्तीच्या एक तृतीयांशपेक्षा जास्त नाही).
मी यावर जोर देतो की पी. करेला म्हणतात की पायदळ विभागांनी त्यांचे 30-50% कर्मचारी गमावले. मृत आणि जखमी यांच्यातील या नुकसानाचे गुणोत्तर किती आहे? एफ. हॅल्डरच्या वरील आकडेवारीनुसार, जर्मन सैन्याचे एकूण नुकसान 25% पेक्षा जास्त नव्हते.
आणि ऑक्टोबर 1941 च्या मध्यात, 40 व्या पॅन्झर कॉर्प्सच्या 10 व्या पॅन्झर डिव्हिजनबद्दल त्याच लेखकाने जे लिहिले ते येथे आहे:
विभाग... आपली शेवटची ताकद गमावत होता. जेव्हा मेजर जनरल फिशरने त्यांच्या युनिटमधील लढाईसाठी सज्ज सैनिकांची संख्या आणि वापरण्यायोग्य उपकरणे त्यांच्या कॉर्पस कमांडरला कळवली तेव्हा जनरल स्टुम उद्गारले: “माय गॉड! होय, तुम्ही नुकतीच टोही गस्त वाढवली आहे.”
टाकी विभागातील जे काही शिल्लक राहिले ते प्रबलित टोही गस्तीसारखेच सामर्थ्य होते! एफ. फॉन बॉक 21 नोव्हेंबरसाठी अहवाल:
21/11/41
...विभाजनांच्या संख्येच्या बाबतीत, हिरव्या टेबलवर याचा निर्णय घेतल्यास, शक्तींचा समतोल नेहमीपेक्षा वाईट नाही. परंतु लढाऊ परिणामकारकता कमी होणे - काही कंपन्यांमध्ये फक्त 20 ते 30 लोक शिल्लक होते - कमांड स्टाफमधील मोठे नुकसान आणि लोकांचे जास्त परिश्रम, सर्दीसह एकत्रितपणे, जवळजवळ पूर्णपणे भिन्न चित्र देते.
आर्मी ग्रुप सेंटरमधील वैयक्तिक जर्मन कंपन्यांमध्ये, फक्त 20 ते 30 लोक राहिले. हे खूप किंवा थोडे आहे हे समजून घेण्यासाठी, जर्मन कंपनीची नियमित ताकद 191 लोक होती. म्हणजेच, ज्या कंपन्या फॉन बॉक लिहितात त्यांचे 85 ते 90% कर्मचारी गमावले. 1941 च्या उन्हाळ्यात आणि शरद ऋतूतील जर्मन विजयांची ही किंमत आहे. आणि हा सोव्हिएत प्रचार नाही, हे एका जर्मन जनरलचे शब्द आहेत ज्याने जमिनीवर परिस्थिती पाहिली.
1. आर्मी ग्रुप सेंटरचे कमांडर एफ. वॉन बॉक 2. व्ही. ब्रुचिटश ग्राउंड फोर्सचे कमांडर-इन-चीफ (1938-1941) 3. जी. गुडेरियन 2रे पॅन्झर ग्रुपचे कमांडर
हे सर्व अधिकृत जर्मन डेटाशी पूर्णपणे विसंगत आहे. जर्मन सैन्याची स्थिती स्पष्ट करण्यासाठी, मी मॉस्कोवर प्रगती करत असलेल्या आर्मी ग्रुप सेंटरच्या स्थितीवर वॉन बॉकच्या पुस्तकातील उतारे उद्धृत करेन. नोव्हेंबर-डिसेंबर 1941 मध्ये जर्मन जनरलने केलेल्या परिस्थितीचे विश्लेषण लक्ष देण्यास पात्र आहे असे मला वाटते:
20/11/41
चौथ्या सैन्याचा उजवा विंग नजीकच्या भविष्यात सक्रिय आक्षेपार्ह ऑपरेशन्स करण्यास अक्षम आहे, 17 व्या आणि 173 व्या विभागाची क्षमता, ज्यांनी जोरदार बचावात्मक लढाईत भाग घेतला होता, पूर्णपणे संपला आहे, उर्वरित विभागांचे मोठे नुकसान झाले आहे. XII आणि XX कॉर्प्स देखील अत्यंत कमकुवत आहेत आणि शत्रूच्या स्थानांवरून तोडण्यास असमर्थ आहेत.
21/11/41
मी Gzhatsk वरून XII कॉर्प्सच्या ठिकाणी गेलो. झालेल्या भयंकर लढायांमुळे कॉर्प्स कमांडर स्पष्टपणे प्रभावित झाला आहे आणि त्याच्या विभागांच्या स्थितीचे सर्वात उदास रंगात वर्णन करतो, ज्यांच्या क्षमता, त्यांच्या मते, पूर्णपणे संपल्या आहेत.
तोटा, विशेषत: अधिकाऱ्यांमध्ये, स्वतःला जाणवत आहे. अनेक लेफ्टनंट बटालियनचे नेतृत्व करतात, एक प्रमुख लेफ्टनंट एका रेजिमेंटचा प्रमुख असतो. काही रेजिमेंटची संख्या 250 लोकांपर्यंत कमी करण्यात आली. कर्मचाऱ्यांना थंडी आणि निवासाची अपुरी परिस्थिती आहे. थोडक्यात, कॉर्प्स, त्याच्या कमांडरच्या मते, यापुढे लढाऊ युनिट म्हणून कार्य करण्यास सक्षम नाही.
23/11/41
एक्सएक्स कॉर्प्सच्या ठिकाणी, त्याच्या कमांडरने मला ज्या लढायांमध्ये भाग घेतला होता त्या लढाईच्या तीव्रतेबद्दल सांगितले आणि उच्च कमांडने युनिट्सवर ठेवलेल्या उच्च मागण्यांबद्दल देखील तक्रार केली: “आम्हाला अद्याप मॉस्को गाठणे आवश्यक आहे. कालवा, हे समजत नाही की मग आम्ही एक पाऊलही टाकू शकणार नाही.
१/१२/४१
गेल्या 14 दिवसांच्या लढाईने हे दाखवून दिले आहे की आपला विरोध करणाऱ्या रशियन सैन्याचा “संपूर्ण विनाश” ही कल्पनारम्य गोष्ट नाही. मॉस्कोच्या वेशीवर थांबणे, जिथे महामार्ग आणि रेल्वेचे जाळे संपूर्ण पूर्व रशियामध्ये सर्वात घनतेचे आहे, याचा अर्थ आपल्यापेक्षा जास्त असलेल्या शत्रूविरूद्ध कठीण स्थितीच्या लढाईत भाग घेणे होय. दरम्यान, लष्कराच्या तुकडीचे तुकडे यासाठी पूर्णपणे तयार नाहीत. परंतु जरी अशक्य शक्य झाले आणि आक्रमणादरम्यान आम्ही सुरुवातीला मॉस्कोच्या आसपासचे नवीन प्रदेश काबीज करण्यास व्यवस्थापित केले, तरीही माझ्याकडे शहराला वेढा घालण्यासाठी आणि आग्नेय, पूर्व आणि ईशान्येकडून कडकपणे सील करण्यासाठी पुरेसे सैन्य नाही. अशा प्रकारे, चालू आक्षेपार्ह म्हणजे अर्थ किंवा हेतू नसलेला हल्ला, विशेषत: जेव्हा हल्ला करणाऱ्या सैन्याची शक्ती पूर्णपणे संपुष्टात येईल तेव्हा वेळ घातक बिंदू जवळ येत आहे हे लक्षात घेऊन. आता पुढे काय करायचे ते तुम्हीच ठरवायचे आहे. सध्या, आर्मी ग्रुप सेंटरच्या तुकड्या 1000 किलोमीटरपेक्षा जास्त समोर पसरलेल्या आहेत, तर माझ्याकडे राखीव म्हणून एकच विभाग आहे. अशा परिस्थितीत, अधिका-यांचे नुकसान आणि सैन्याच्या लढाऊ परिणामकारकतेत तीव्र घट लक्षात घेऊन, लष्करी गटाचे सैन्य अगदी सामान्य संघटित आक्रमणाचाही सामना करू शकणार नाहीत ...
६/१२/४१
रशियन लोकांनी मिळवलेल्या हवाई श्रेष्ठतेबद्दल युनिट्सकडून तक्रारी वाढत आहेत.
७/१२/४१
कठीण दिवस. रात्रीच्या वेळी, 3 रा पॅन्झर ग्रुपच्या उजव्या विंगने माघार घ्यायला सुरुवात केली. टँक ग्रुपच्या उत्तरेकडील भागावरील अप्रिय शत्रू वेजेस स्वतःला जाणवत आहेत. शत्रूने 9 व्या सैन्याच्या उजव्या विंगवर देखील लक्षणीय दबाव वाढविला. मी घाईघाईने जमवलेले सर्व काही मी तिसऱ्या पॅन्झर ग्रुपच्या विल्हेवाटीसाठी पाठवले; 255 व्या विभागाची रेजिमेंट ट्रकवर पाठवली गेली - एका वेळी एक बटालियन - क्लिनच्या दिशेने, जिथे आज सकाळी पहिली बटालियन आली. 4थ्या पॅन्झर ग्रुपने एकत्रितपणे स्क्रॅप करू शकणारे एकमेव राखीव प्रबलित कंपनी होती.
10/12/41
(जर्मन ग्राउंड फोर्सेसचे कमांडर व्ही. ब्रुचित्स यांना टेलिग्राम)
“मी आधीच बर्याच वेळा नोंदवलेले आहे ते पुन्हा सांगण्यास भाग पाडले आहे: सैन्य गटाचा मोर्चा त्याच्या उपलब्ध सैन्यासह जास्त काळ आपली सध्याची पोझिशन्स ठेवू शकणार नाही. जरी आम्ही काही ठिकाणी आमच्या संरक्षणामध्ये शत्रूचे वेडिंग काढून टाकण्यास व्यवस्थापित केले तरीही, शेवटची उपलब्ध लढाऊ सज्ज सैन्ये पूर्णपणे कमी करण्याच्या किंमतीवर हे साध्य केले जाईल. हा दृष्टिकोन सर्व लष्करी कमांडर्सनी शेअर केला आहे...
या कारणास्तव, मला मजबुतीकरण जलद पाठवण्याच्या पूर्वी व्यक्त केलेल्या मागणीची अनेक वेळा पुनरावृत्ती करण्यास भाग पाडले जाते. हे आम्हाला लष्करी गटाच्या तुकड्यांना अंध संधी न देता, यशाच्या काही संधींसह बचावात्मक लढाया लढत राहण्यास अनुमती देईल.”
पूर्व आघाडीवर जर्मन सैनिकाची कबर
वॉन बॉक म्हणाले की लष्करी गटाचे सैन्य अगदी मध्यम स्वरूपाच्या हल्ल्यालाही तोंड देऊ शकणार नाही. त्याने सतत आपल्या सैन्यासाठी मजबुतीकरण मागितले. जर्मन कमांडरच्या नोट्सवरून, मॉस्कोजवळ जर्मन सैन्याच्या स्थितीची जटिलता लक्षात येऊ शकते. या संदर्भात, डिसेंबरमध्ये रेड आर्मीच्या काउंटरऑफेन्सिव्हचा परिणाम अगदी नैसर्गिक वाटतो.
1941 मध्ये, जर्मन सैन्याबरोबरच्या हट्टी लढाईत, त्याच्या शॉक टँक युनिट्ससह, "शेव्हिंग्ज" नेहमीच काढून टाकल्या गेल्या. प्रचंड अनुभव असलेली सर्वोत्कृष्ट युनिट्स उदयास आली. 1943 मध्ये रेड आर्मीचे सैनिक आणि अधिकारी जर्मन सैन्याविषयी म्हणाले की जर्मन 1941 सारखे नव्हते हे योगायोग नाही.
आपल्याला हे समजून घेणे आवश्यक आहे की जेव्हा ते 1941 च्या शेवटी काही जर्मन विभाग आणि फॉर्मेशन्सबद्दल बोलतात, तेव्हा जर्मन सेनापतींच्या म्हणण्यानुसार, ते 22 जून 1941 रोजी जर्मन-सोव्हिएत सीमा ओलांडलेल्या लष्करी युनिट्सशी संबंधित नाहीत.
डिसेंबर 1941 पर्यंत जर्मन सैन्याची अधिकृत कमतरता फक्त 340 हजार लोकांची होती. आणि हे असे होते जेव्हा अनेक पायदळ कंपन्यांचे नुकसान 85-90% होते, जेव्हा 3049 लोकांच्या नाममात्र शक्तीसह पायदळ रेजिमेंटमधून फक्त 250 लोक राहिले (92% गमावले), जेव्हा टाकी विभाग त्यांच्या लढाऊ क्षमता संपवत होते. अधिकृत जर्मन आकडे वास्तवाशी जुळतात का?
आणि शेवटी: ऑक्टोबर 1944 मध्ये, जर्मनीमध्ये “सुपर-टोटल” जमाव जाहीर करण्यात आला, 16 ते 60 वर्षे वयोगटातील पुरुषांना भरती करण्यात आले. पूर्व आघाडीवर किरकोळ नुकसान झाल्यामुळे मोठ्या संख्येने तरुण जर्मनचे काय झाले? पण तेथे जर्मन सहयोगीही होते. जर्मनी आणि त्याच्या सहयोगींचे एकत्रित संसाधन स्पष्टपणे एक किंवा दोन दशलक्ष लोकांपर्यंत मर्यादित नव्हते. 1939-1945 मध्ये एकूण. विविध स्त्रोतांनुसार, 18 ते 22 दशलक्ष लोक एकट्या जर्मन सैन्यात दाखल झाले. हे मित्रांशिवाय आहे! त्यांचे काय झाले? कदाचित 1941-1942 मध्ये त्यांचे किरकोळ नुकसान झाले असावे. हल्ला केला, आणि नंतर किरकोळ नुकसानासह जर्मनीला माघार घेतली, त्यानंतर त्यांनी आत्मसमर्पण केले. किंवा कदाचित त्यापैकी बहुतेक पूर्वेकडील आघाडीवर "विल्हेवाट लावले" गेले.
पूर्व आघाडीवर जर्मन आणि त्यांच्या सहयोगींचे खरे नुकसान काय आहे?
 
3. रेड आर्मी कोणाशी लढली?
संपूर्ण महान देशभक्त युद्धामध्ये रेड आर्मी कोणाशी लढली हे जाणून घेणे उपयुक्त आहे. मी पकडलेल्या अक्ष सैनिकांचा (युरोपियन देश) डेटा देईन. केवळ थेट लढाऊ युनिट्सच ताब्यात घेतल्या नाहीत तर मागील युनिट्स देखील पुरवठा आणि दुरुस्तीमध्ये गुंतलेल्या आहेत. या डेटावरून आपण जर्मनी आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांच्या एकूण सैन्याच्या संख्येचा अंदाज लावू शकतो.
22 जून, 1941 ते 2 सप्टेंबर, 1945 या कालावधीत, खालील पकडले गेले (युरोपमधील अक्ष देशांचे सैनिक ठळक आहेत):
राष्ट्रीयत्व/एकूण
जर्मन - 2.389560 दशलक्ष लोक
हंगेरियन - 513.767 हजार लोक
रोमानियन - 187,370 हजार लोक
ऑस्ट्रियन - 156.682 हजार लोक
झेक आणि स्लोव्हाक - 69.977 हजार लोक
ध्रुव - 60,280 हजार लोक
इटालियन - 48.957 हजार लोक
फ्रेंच - 23.136 हजार लोक
युगोस्लाव (बहुतेक क्रोएट्स) - 21.822 हजार लोक
मोल्दोव्हन्स - 14.129 हजार लोक
डच - 4.729 हजार लोक
बेल्जियन - 2,010 हजार लोक
लक्झेंबर्गर्स - 652 लोक
डेन्स - 457 लोक
स्पॅनिश - 452 लोक
नॉर्वेजियन - 101 लोक
स्वीडन - 72 लोक
1. हंगेरियन युद्धकैदी 2. रोमानियन युद्धकैदी
शत्रू सैन्याची रचना खूप वैविध्यपूर्ण आहे, जवळजवळ सर्व युरोपियन देशांचे प्रतिनिधित्व केले जाते. केवळ जर्मन लोकच लढले नाहीत. त्यांनी युरोपातील अनेक देश आणि राष्ट्रीयत्वांना त्यांच्या पूर्वेकडील मोहिमेकडे आकर्षित केले.
अशी मते आहेत की जर्मनीने आपल्या मित्रांना लढण्यास भाग पाडले (फ्रेंच, बेल्जियन, डच, डेन, तसेच स्पॅनिश, क्रोएट्स, इटालियन, हंगेरियन, फिन, रोमानियन इ.). शिवाय, त्यांनी त्यांना इतके भाग पाडले की मे 1945 मध्ये बर्लिनमध्ये एसएस सैन्यापासून फ्रेंच शेवटपर्यंत लढले. त्यांना हे कसे करण्यास भाग पाडले गेले आणि त्या परिस्थितीतही?
आणि तरीही, जर्मनीने मित्र राष्ट्रांना किती भाग पाडले आणि विजयानंतर त्यांना स्वतःला विभाजनात किती भाग घ्यायचा होता?
 
निष्कर्ष
थोडक्यात, आम्ही असे म्हणू शकतो की युएसएसआरमध्ये युद्धाची पद्धतशीर तयारी झाली. ते शत्रूच्या पहिल्या स्ट्राइकला मागे टाकण्याची तयारी करत होते, ज्यासाठी संरक्षणात्मक उपायांची योजना खूप खोलवर होती. जिल्हे, सैन्य आणि विभागांसाठी कव्हर योजना तयार केल्या गेल्या. मार्गदर्शक तत्त्वे तंतोतंत बचावात्मक कृती होती.
1941 च्या वसंत ऋतूपासून, सैन्य पश्चिम सीमेवर आले आणि तटबंदी बांधली गेली. जूनच्या दहाव्या दिवशी, सैन्याने त्यांच्या क्षेत्रांमध्ये तैनात करण्यास सुरुवात केली (कव्हर प्लॅनद्वारे दर्शविलेले). जेव्हा सैन्याने युद्धासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व उपकरणांसह त्यांचे हिवाळ्यातील क्वार्टर सोडले तेव्हा हे घडले. सैन्याला युद्धासाठी सज्ज राहावे लागले. सामरिक सरावाचा भाग म्हणून सैन्याचे नवीन बिंदूंवर प्रस्थान झाले.
सैन्याची ही तैनाती जिल्हा कमांडरच्या प्रत्यक्ष सहभागाने झाली. जिल्हा कमांडरना जिल्ह्यांतील परिस्थिती आणि सध्याची उद्दिष्टे यांची माहिती असणे आवश्यक होते. प्रिबोवोमध्ये सर्वात जास्त संघटित तैनाती होती, कोवोमध्ये आणखी वाईट. ZapOVO मध्ये, खोल विभागांची पुनर्नियोजन वगळता ही प्रक्रिया प्रत्यक्षात पार पडली नाही. वरवर पाहता, पीपल्स कमिशनर ऑफ डिफेन्सचे जिल्हा सैन्याच्या तैनातीवर थोडे नियंत्रण होते. परिणामी, युद्धाचा उद्रेक दर्शविल्याप्रमाणे, लष्करी जिल्हे वेगवेगळ्या प्रमाणात युद्धासाठी तयार झाले.
ती एक गोष्ट आहे.
दुसरा. जिल्ह्यातील हवाई दल, ओडवो वगळता, लढाऊ तयारीवर ठेवले गेले नाही (युद्धात विमानचालनाची भूमिका खूप महत्त्वपूर्ण होती). शिवाय, हवाई विभागांमध्ये नि:शस्त्रीकरण, विमानातून मशीन गन आणि तोफ काढून टाकण्याची प्रक्रिया होती. या सर्व गोष्टींमुळे युद्धाच्या पहिल्या दिवसात हवाई दलाचा पराभव झाला. या घटकाचा शत्रूच्या त्यानंतरच्या यशांवर लक्षणीय परिणाम झाला. हे कसे घडू शकते? हेतुपुरस्सर की नाही?
तिसऱ्या. काही युनिट्सच्या निःशस्त्रीकरणाचे असंख्य पुरावे: उदाहरणार्थ, युद्धाच्या पूर्वसंध्येला कॅम्प शूटिंगसाठी अँटी-एअरक्राफ्ट आणि फील्ड आर्टिलरी पाठवणे, ज्यामुळे शत्रूची विमाने आणि टाक्यांविरूद्धची लढाई लक्षणीयरीत्या गुंतागुंतीची झाली. हा मुद्दा शक्य तितका समजून घेणे आवश्यक आहे. का? हातात शस्त्रे घेऊन लढणे ही एक गोष्ट आहे आणि हातात आलेली प्रत्येक गोष्ट घेऊन शत्रूला बॅरेकमध्ये सामोरे जाणे ही दुसरी गोष्ट आहे. आदेशाची जाणीवपूर्वक तोडफोड आणि देशद्रोह होता का? कोणीतरी ब्रेस्टमध्ये प्रदर्शन आयोजित करण्यास अधिकृत केले आणि जर्मन वैमानिकांना पश्चिम बेलारूसच्या शहरांची तपासणी करण्यास परवानगी दिली. रेड आर्मीच्या लढाऊ ऑपरेशन्सच्या क्षमतेवर अशा कृतींचा किती प्रमाणात परिणाम झाला? आणि सर्वसाधारणपणे 1941 च्या उन्हाळी आपत्तीमध्ये या घटकाची भूमिका काय आहे?
चौथा. सैन्य आणि कमांड स्टाफ युद्धासाठी किती तयार होते. आम्ही युद्धाची तयारी करत होतो, परंतु कोणतीही तयारी पूर्ण लढाऊ अनुभवाची जागा घेऊ शकत नाही, ज्यामध्ये प्रत्यक्ष नियोजन आणि ऑपरेशन्सची अंमलबजावणी, विविध प्रकारच्या सैन्यांमधील परस्परसंवाद इत्यादींचा समावेश आहे. जर्मन सैन्याला हा अनुभव आला. खलखिन गोल आणि हिवाळी युद्धातील लढाईत सोव्हिएत पक्षाकडे मर्यादित कर्मचारी होते - हे स्पष्टपणे सर्वसमावेशक, संपूर्ण लढाऊ अनुभवासाठी पुरेसे नव्हते. स्वतः जर्मन सेनापतींच्या साक्षीनुसार, असा अनुभव युद्धाच्या पहिल्या महिन्यांत सोव्हिएत सैनिक आणि अधिकारी यांच्यात दिसून आला. आणि त्यांनी त्यात यशस्वीपणे प्रभुत्व मिळवले.
युद्धाच्या पहिल्या महिन्यांचे अपयश अनेक कारणांमुळे होते. मी काही क्रमवारी लावली आहे. काय घडले ते अचूकपणे समजून घेण्यासाठी, त्यांच्यामध्ये स्पष्टपणे फरक करणे महत्वाचे आहे. प्रत्येकाचा अर्थ निश्चित करा. उदाहरणार्थ, एकीकडे आदेश, तोडफोड आणि थेट तोडफोड करणाऱ्या कृती पूर्ण करण्यात अपयश वेगळे करणे आणि दुसरीकडे कमांडरची अक्षमता आणि अननुभवीपणा. सर्वकाही एकत्र करू नका.
आणि तसे, रेड आर्मीच्या जनरल स्टाफने भविष्यातील लढायांची कल्पना कशी केली? जी. झुकोव्ह यांच्या मते, जनरल स्टाफला इतक्या मोठ्या आणि एकाग्र स्ट्राइकची अपेक्षा नव्हती. पराभवाची कारणे म्हणून हे लिहायचे का?
युद्धापूर्वीच्या निर्देशांमध्ये सहसा "प्रक्षोभांना बळी न पडणे" समाविष्ट होते. सोव्हिएत राजकीय नेतृत्वाने जर्मनीला चिथावणी देऊ नये, त्याला युद्धाचे कारण न देण्याचा प्रयत्न केला. अशी इच्छा आंतरराष्ट्रीय संबंधांची जटिलता दर्शविते, जी स्वतंत्र सर्वसमावेशक विश्लेषणास पात्र आहे.
युद्ध जवळ येत होते. शिवाय, प्रत्येकाने याबद्दल चेतावणी दिली: ब्रिटीश, गुप्तचर, सोव्हिएत लष्करी संलग्नक, असंख्य जर्मन दलाल (युद्धापूर्वीच्या दहा दिवसांत 20 हून अधिक ओळखले जातात), त्यांचा असा विश्वास आहे की अगदी यूएसएसआरचे जर्मन राजदूत एफ. शुलेनबर्ग, तृतीय पक्षांद्वारे , सोव्हिएत राजकीय नेतृत्वाला हल्ल्याबद्दल चेतावणी दिली (जरी मला असे कागदोपत्री पुरावे सापडले नाहीत).
1. एफ. शुलेनबर्ग, युएसएसआरमधील जर्मन राजदूत 2. डब्ल्यू. चर्चिल, ग्रेट ब्रिटनचे पंतप्रधान 3. ए. मिकोयन पीपल्स कमिसर ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ यूएसएसआर
डब्ल्यू. चर्चिलने लिहिल्याप्रमाणे, आय. स्टॅलिनला येऊ घातलेल्या हल्ल्याबद्दल माहिती होती. ऑगस्ट 1942 मध्ये यूएसएसआरला भेट देणाऱ्या चर्चिलला स्टॅलिन म्हणाले:
मला कोणत्याही इशाऱ्याची गरज नव्हती. मला माहित होते की युद्ध सुरू होईल, परंतु मला वाटले की मी आणखी सहा महिने जिंकू शकेन. ८४
व्ही. मोलोटोव्ह यांनी याची पुष्टी केली आहे. युद्ध लांबवण्याची इच्छा होती. परंतु जेव्हा ते अपरिहार्य ठरले (जर्मनीने सोव्हिएतच्या पावलांवर मुत्सद्दीपणे प्रतिक्रिया देणे थांबवले आणि सीमेवर सैन्य केंद्रित करण्यास सुरवात केली), तेव्हा पश्चिम जिल्ह्यांतील सैन्य आणि ताफ्यांना सतर्क केले गेले (जून 18-19). शिवाय, हे आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन केले गेले होते, जे जमिनीवरील विशिष्ट कृतींमध्ये प्रतिबिंबित होते.
आता मी त्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी झालेल्यांची अनेक मते उद्धृत करू इच्छितो. अनास्तास मिकोयान एक अतिशय उल्लेखनीय व्यक्तिमत्व आहे, एक राजकीय दीर्घ-यकृत आहे, जो त्याच वेळी सावलीत राहण्यात यशस्वी झाला:
शनिवारी, 21 जून 1941 रोजी संध्याकाळी, आम्ही, पॉलिटब्युरोचे सदस्य, स्टॅलिनच्या अपार्टमेंटमध्ये होतो. आम्ही मतांची देवाणघेवाण केली. परिस्थिती तणावपूर्ण होती.
स्टॅलिनला अजूनही वाटत होते की हिटलर युद्ध सुरू करणार नाही. मग टिमोशेन्को, झुकोव्ह आणि वातुटिन (तेथे) आले. त्यांनी नोंदवले की त्यांना नुकतीच एका पक्षपातीकडून माहिती मिळाली होती की 22 जून रोजी पहाटे 4 वाजता जर्मन सैन्य आपली सीमा ओलांडतील.
स्टॅलिनने यावेळी माहितीच्या सत्यतेवरही शंका व्यक्त केली आणि म्हटले: आम्हाला चिथावणी देण्यासाठी डिफेक्टरची बदली करण्यात आली नव्हती का?
आम्ही सर्व अत्यंत सावध झालो होतो आणि तातडीच्या उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी केल्यामुळे, स्टालिनने "केवळ बाबतीत" सैन्याला लढाईच्या तयारीवर ठेवण्याचे निर्देश देण्याचे मान्य केले...
22 जून 1941 रोजी पहाटे तीन वाजता आम्ही वेगळे झालो आणि एक तासानंतर त्यांनी मला जागे केले: युद्ध!
ताबडतोब, पॉलिटब्युरोचे सदस्य स्टॅलिनसोबत जमले आणि सेवास्तोपोल आणि इतर शहरांमध्ये बॉम्बस्फोट झाल्याची माहिती वाचली.
...स्टॅलिन अशा उदासीन अवस्थेत होता... 85
हे एक प्रकारे युद्धाच्या सुरुवातीचे प्रामाणिक मूल्यांकन आहे. आणि निर्देश फक्त बाबतीत सैन्याला पाठवले गेले. सोव्हिएत सरकारने आंतरराष्ट्रीय राजकारणात गंभीर निर्णय घेतले असे तुम्हाला वाटते का? किंवा आवश्यक असल्यास विशिष्ट उपायांसह बऱ्याच मुद्द्यांवर तुमची स्पष्ट आणि समजण्यायोग्य स्थिती आहे (जाहिरात केलेली नाही, परंतु स्वतःसाठी)?
त्याच्या आठवणींमध्ये, जी. झुकोव्ह यांनी 21 जूनच्या संध्याकाळी त्यांनी आणि एस. टिमोशेन्को यांनी सैन्याला संपूर्ण लढाईच्या तयारीत आणण्यासाठी I. स्टालिनकडून परवानगी कशी मागितली याबद्दल लिहिले आणि त्यांनी अशी कल्पना "अकाली" मानली. झुकोव्ह लिहितात:
पीपल्स कमिशनर म्हणाले, “आम्ही ताबडतोब सीमावर्ती जिल्ह्यांतील सर्व सैन्याला संपूर्ण लढाई सज्जतेवर आणण्यासाठी सैन्यांना निर्देश दिले पाहिजेत.
त्यानंतर मसुदा निर्देशाचे वाचन करण्यात आले. I. स्टॅलिन, जी. झुकोव्हच्या मते, नमूद केले:
आता असे निर्देश देणे अकाली आहे, कदाचित तरीही हा प्रश्न शांततेने सुटेल.
तथापि, काही परिच्छेदांनंतर, मार्शलने सैन्याला पाठवलेल्या निर्देशाचा उद्धृत केला, जो सैन्याच्या संपूर्ण लढाऊ तयारीचा संदर्भ देतो. स्टॅलिन एकाच वेळी मनाई आणि अधिकृत करतो का? कळले नाही! आणि 18 जूनपासून प्रिबोव्हो सैन्याला लढाईच्या तयारीत आणण्याचे कसे स्पष्ट करावे?
व्ही. मोलोटोव्ह नमूद करतात की जी. झुकोव्ह नेहमी युद्धाच्या पूर्वसंध्येला घडलेल्या घटनांचे अचूक वर्णन करत नाहीत:
झुकोव्ह यांच्या पुस्तकात अनेक वादग्रस्त तरतुदी आहेत. आणि काफिर आहेत. तो म्हणतो, युद्ध सुरू होण्यापूर्वी त्याने स्टॅलिनला कळवले की, मी देखील उपस्थित आहे, की जर्मन युद्धाचा धोका निर्माण करत युक्ती चालवत आहेत आणि जणू मी त्याला प्रश्न विचारला: “काय, तुला असे वाटते? आम्हाला जर्मनांशी लढावे लागेल?" अशी निर्लज्ज गोष्ट. गेल्या मूर्ख, म्हणून बोलणे. प्रत्येकाला समजते, पण मला काहीच समजत नाही. तो लिहितो की स्टॅलिनला विश्वास होता की तो युद्ध रोखू शकेल. परंतु जर तुम्ही प्रत्येक गोष्टीसाठी एकट्या स्टॅलिनला दोष देत असाल, तर त्यांनी एकट्याने समाजवाद उभारला, एकट्याने युद्ध जिंकले. आणि लेनिन हे एकटेच प्रभारी नव्हते आणि पॉलिटब्युरोमध्ये स्टॅलिन एकमेव नव्हते. प्रत्येकजण जबाबदार आहे. त्यांना जे माहीत नव्हते ते खरे नाही. तथापि, किरपोनोस आणि कुझनेत्सोव्ह यांनी सैन्याला तयारीत आणले, परंतु पावलोव्हने तसे केले नाही.
इथल्या प्रत्येकाला जबाबदारीतून मुक्त व्हायचं आहे. तथापि, खलाशी आणि सागरी व्यवहार मंत्री कुझनेत्सोव्ह यांनी 21 जूनच्या संध्याकाळपासून 22 जूनपर्यंत हवाई हल्ल्यासाठी तयार राहण्याच्या सूचना दिल्या. झुकोव्हने हे केले नाही... 87
आम्हाला माहित होते की युद्ध अगदी जवळ आले आहे, आम्ही जर्मनीपेक्षा कमकुवत आहोत, आम्हाला माघार घ्यावी लागेल.
संपूर्ण प्रश्न हा होता की आपल्याला कुठे माघार घ्यावी लागेल - स्मोलेन्स्क किंवा मॉस्कोला, आम्ही युद्धापूर्वी यावर चर्चा केली. ८८
समान इव्हेंटमधील सहभागी ते "वेगळ्या पद्धतीने" पाहतात. (तसे, त्यापैकी कोणीही असे म्हणत नाही की युएसएसआर जर्मनीवर हल्ला करण्याची तयारी करत आहे.) आपण केवळ अशा मूल्यांकनांवर लक्ष केंद्रित करू नये (ते बरेच व्यक्तिनिष्ठ आहेत). त्यांचे लेखक त्यांच्या स्वतःच्या ध्येयांचा पाठपुरावा करतात. कोणते राजकीय, आर्थिक आणि लष्करी निर्णय घेतले आणि लागू केले गेले याचा सर्वंकष अभ्यास करणे आवश्यक आहे. 1940-1941 मध्ये कोणते कार्यक्रम झाले ते पहा. पश्चिमेकडील जिल्ह्यांमध्ये, पीपल्स कमिसरिएट ऑफ डिफेन्स आणि जनरल स्टाफच्या निर्देशांनुसार, मॉस्कोमधून जिल्ह्यांना कोणते निर्देश पाठवले गेले आणि या निर्देशांच्या अनुषंगाने स्वतः जिल्ह्यांमध्ये कोणते आदेश दिले गेले.
प्रथम सर्व ज्ञात निर्देश आणि आदेश कालक्रमानुसार सूचीबद्ध करूया. अशा प्रकारे आपण कल (निर्णयांचा अंतर्गत अर्थ आणि क्रम) पाहू आणि समजू. ते महत्त्वाचे का आहे? जे घडत आहे त्याचा कल समजणारी व्यक्ती संदर्भाबाहेर काढलेल्या वैयक्तिक तथ्यांमुळे गोंधळून जाऊ शकत नाही. सर्व तथ्यात्मक डेटाच्या क्रमवारी आणि कालक्रमानुसार, मला "इतिहासाचे तथ्य" प्रकल्प लागू करायचा आहे.
अजूनही अनेक अनिश्चितता आणि प्रश्न आहेत. ग्रेट देशभक्तीपर युद्धाशी संबंधित सर्व दस्तऐवजांचे वर्गीकरण केलेले नाही या वस्तुस्थितीद्वारे अधोरेखित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली जाते. 2005 पर्यंत, TsAMO RF (रशियन फेडरेशनच्या संरक्षण मंत्रालयाचे सेंट्रल आर्काइव्ह) मध्ये ग्रेट देशभक्त युद्धाच्या 10 दशलक्ष फायली गुप्त स्टोरेजमध्ये होत्या, तर 2 दशलक्ष सार्वजनिक डोमेनमध्ये होत्या. जनरल स्टाफकडून सैन्याला आलेल्या टेलीग्राम्ससह (कोणास ठाऊक आहे, कदाचित त्यापैकी 18 जून रोजी जनरल स्टाफचा एक टेलिग्राम असेल) यासह जनरल स्टाफच्या कागदपत्रांची लक्षणीय संख्या अवर्गीकृत केली गेली नाही. मला खात्री आहे की या दस्तऐवजांच्या वर्गीकरणामुळे अनेक वादग्रस्त मुद्दे दूर होतील.
मी सर्वांना एकत्रितपणे या समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी आमंत्रित करतो!
________
प्रिय वाचकांनो, पुस्तकाबद्दल तुमचे पुनरावलोकन आणि टिप्पण्या पाठवा.
तुमच्या मदतीने आम्ही हे करू:
- चुका दुरुस्त करा,
- अधिक महत्त्वाचे दस्तऐवज आणि तथ्ये प्रदान करा,
- घटनांचे वर्णन अधिक परिपूर्ण आणि अचूक करा.
 
प्रिय वाचक!
महान देशभक्तीपर युद्धाचा विश्वासार्ह इतिहास संकलित करण्यासाठी मी तुम्हाला सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करतो!
हे का आवश्यक आहे?
कारण आपल्या देशाचा इतिहास पुन्हा लिहिणे मान्य नाही!
ते महान देशभक्त युद्धाच्या इतिहासाचे पुनर्लेखन का करत आहेत?
यूएसएसआर महासत्ता म्हणून अतिशयोक्ती न करता महान देशभक्त युद्धातून उदयास आला. हे युद्ध एकेकाळच्या सोव्हिएत आणि आता रशियन व्यक्तीच्या जागतिक दृष्टिकोनातील एक आधारभूत प्लेट्स आहे.
जेव्हा वाद संपतात तेव्हा कथा अशीच काहीशी पुढे जाते
"पाश्चिमात्य भागीदार" आमच्या जागतिक दृष्टीकोनाची मूळ प्लेट बदलू इच्छितात. ते कल्पना, प्रकल्प, यश आणि विजय निवडण्याचा प्रयत्न करतात.
पराक्रम आणि त्यात काय समाविष्ट होते याचे पुनरावलोकन आहे. अनेक घटना आणि तथ्ये लपवून ठेवली जातात. विशिष्ट लोकांची वैशिष्ट्ये अदृश्य होतात. सर्वोत्तम, फक्त नावे शिल्लक आहेत.
मोठ्या प्रमाणात मिथक तयार केले जातात, ज्याच्या मागे केवळ अभ्यासक्रमच नाही तर उलगडणाऱ्या घटनांचा खरा अर्थ देखील दिसत नाही.
आपल्या आजोबांनी काय, कोणाविरुद्ध आणि कसे लढले हे आपल्या मुलांना जाणून घ्यायचे आहे का?
मी काय देऊ?
मी एक ऐतिहासिक प्रकल्प तयार करण्याचा प्रस्ताव देतो जो, तथ्ये आणि दस्तऐवजांवर आधारित, महान देशभक्त युद्धाचा विश्वासार्ह इतिहास दर्शवेल.
ग्रेट देशभक्तीपर युद्धाचा तपशीलवार ऐतिहासिक नकाशा असलेल्या वेबसाइटची कल्पना करा ज्यावर लोड केलेला डेटा आहे:
नकाशाशिवाय ऐतिहासिक घटना समजणे कठीण आहे.
- अर्थशास्त्र,
- राजकारण,
- व्यापार प्रवाह,
- तंत्रज्ञान,
- सशस्त्र सेना,
- इ.
नकाशा तुमच्या क्लिकला प्रतिसाद देईल, निवडलेल्या पॅरामीटर्सचे स्पष्टीकरण आणि दर्शवेल (वेळ, समोरचा विभाग, उपकरणांचा प्रकार, आर्थिक क्षेत्र इ.) असा परस्परसंवादी नकाशा वास्तविक ऐतिहासिक सामग्री दर्शवेल आणि सांगेल.
एका वेगळ्या विभागात तुम्ही करार, निर्देश, ऑर्डर, सारांश आणि अहवाल यांच्या सामुग्रीशी परिचित होऊ शकाल. ते स्वतः वाचा आणि स्वतःचे निष्कर्ष काढा!
प्रचलित कल्पनेशी जुळण्यासाठी (वजा चिन्ह आणि अधिक चिन्हासह) तथ्ये जुळवून न घेता, प्रत्यक्षात ते कसे होते हे प्रकल्प दर्शवेल.
काय केले जाते
प्रकल्पाचा कागदोपत्री आधार अंशतः गोळा करण्यात आला आहे. तांत्रिक अंमलबजावणीचा विचार केला जातो, साइट कशी असेल, सामग्रीची व्यवस्था कशी करावी इत्यादी.
मी माझ्या दोन पुस्तकांमध्ये गोळा केलेली काही कागदपत्रे सादर केली. ते सुप्रसिद्ध आणि अल्प-ज्ञात घटना दर्शवतात, ज्याचे मुख्य निवेदक स्वतः दस्तऐवज आहेत.
त्यांच्याबद्दल तुमचे मत ऐकून मला खूप आनंद होईल.
तुम्हाला प्रकल्प आवडला का? तुम्हाला सहभागी व्हायचे आहे का?
मी समविचारी लोक शोधत आहे! प्रकल्पासाठी सर्वांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे.
1. प्रकल्पाबद्दल सांगा. तुम्ही ब्लॉगर आहात, तुमच्याकडे सोशल नेटवर्क्सवर पृष्ठे आहेत किंवा बरेच मित्र आणि परिचित आहेत.
- प्रकल्पाचा अहवाल द्या,
- लेख पुन्हा पोस्ट करा,
- पुस्तके आणि प्रकल्पाच्या वेबसाइटची लिंक द्या.
त्याबद्दल अधिक लोकांना कळू द्या!
2. अंमलबजावणी तुम्ही डिझायनर, प्रोग्रामर, कॉपीरायटर, आयोजक आहात... किंवा तुमच्याकडे फक्त उपयुक्त टिप्स आहेत. माझा मेल:
3. आर्थिक सहाय्य. प्रकल्पासाठी 14 रूबल देखील महत्त्वपूर्ण आहेत. प्रकल्प अंमलबजावणीच्या नवीन टप्प्यात प्रवेश करत आहे!
तुम्ही सोयीस्कर वेळी कितीही रक्कम पाठवू शकता. प्रकल्पाच्या वेबसाइटवर अधिक तपशील -
सहभागाच्या स्वरूपाकडे दुर्लक्ष करून, तुम्ही प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देता.
ईमेल:
प्रकल्प वेबसाइट:
पुस्तक आणि इतिहास तथ्य प्रकल्पात तुमच्या स्वारस्याबद्दल धन्यवाद! तुमचे मत माझ्यासाठी महत्त्वाचे आहे.
 
"इतिहासाची वस्तुस्थिती" प्रकल्पातील सहभागी
"फॅक्ट ऑफ हिस्ट्री" प्रकल्पाला पाठिंबा देणाऱ्या सर्वांचे मी आभार मानतो. हा एक जिवंत प्रकल्प आहे. आणि प्रत्येकजण त्यात कोणत्याही स्वरूपात भाग घेऊ शकतो.
खाली मी प्रकल्पातील काही सहभागींची ओळख करून देऊ इच्छितो. त्यांचे इनपुट प्रकल्पासाठी खूप महत्वाचे होते आणि ते या पुस्तकाचा भाग बनले! तुम्हाला त्यांच्यापैकी व्हायचे आहे का? ते कसे करायचे ते वाचा ().
खाकासिया प्रजासत्ताक
रुस्लान ओझेरोव्ह
सावेली पोपोव्ह
दिमित्री पंचेंको
नोवोसिबिर्स्क प्रदेश
दिमित्री एरोखिन
कॉन्स्टँटिन तानोव
ओल्गा गामोवा
इल्या कामोव
रोस्तोव प्रदेश
व्हॅलेरी अल्टोर्टसेव्ह
वेरोनिका पॅनिकोवा
क्रास्नोयार्स्क प्रदेश
दिमित्री पॅन
आर्थर व्हॅटिनोव्ह
वदिम गुझीव
अनास्तासिया सवित्स्काया
मॉस्को
अनातोली वेनिकोव्ह
इल्या पाश्कोव्ह
व्हॅलेरी आर्टेमोव्ह
 
दस्तऐवजीकरण
1. सोव्हिएत युनियन क्रमांक 103202/s च्या सशस्त्र दलांच्या तैनातीच्या मूलभूत गोष्टींवर. 18 सप्टेंबर 1940
2. जर्मनी आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांशी युद्ध झाल्यास सोव्हिएत युनियनच्या सशस्त्र दलांच्या रणनीतिक तैनातीच्या योजनेवर रेड आर्मीच्या जनरल स्टाफचे विचार. [१५ मे १९४१ पूर्वीचे नाही]
3. ZapOVO सैन्याच्या कमांडरला निर्देश. 503859/ss/ov. [२० मे १९४१ नंतर नाही]
4. PribOVO सैन्याच्या कमांडरला निर्देश 503920/ss/ov. [मे 30, 1941 नंतर नाही]
5. KOVO सैन्याच्या कमांडरला निर्देश क्रमांक 503862/ss/s. [२० मे १९४१ नंतर नाही]
6. ZapOVO च्या मिलिटरी कौन्सिलचे 3rd आर्मी नंबर 002140/ss/ov च्या कमांडरला निर्देश. १४ मे १९४१
7. नोव्हेंबर 1940 ते 10 जून 1941 पर्यंत यूएसएसआर सीमेचे उल्लंघन केल्याबद्दल क्रमांक 1996/6. १२ जून १९४१
8. सोव्हिएत युनियनवरील हल्ल्याची तारीख निश्चित केल्यावर. 10 जून 1941
9. शकियाई बॉर्डर डिटेचमेंटच्या कमांडिंग स्टाफच्या कुटुंबियांना बाहेर काढण्याच्या परवानगीबद्दल अंतर्गत प्रकरणांच्या उप पीपल्स कमिश्नरकडून मेमो. 20 जून 1941
10. सीमा सुरक्षा मजबूत करण्याचे आदेश, क्र. 20 जून 1941
11. मिलिटरी कौन्सिलचे निर्देश KOVO क्रमांक A1-00211. 11 जून 1941
12. KOVO क्रमांक 504205 च्या मिलिटरी कौन्सिलला निर्देश. १३ जून १९४१
13. USSR L/g 0042 च्या संरक्षण आयुक्ताचा आदेश. 19 जून 1941
14. मोर्चांच्या संघटनेवर आणि कमांड स्टाफच्या नियुक्त्या. 21 जून 1941
15. 12 व्या मेकॅनाइज्ड कॉर्प्स क्रमांक 0033 ला आदेश. १८ जून १९४१
16. तिसऱ्या, चौथ्या आणि 10 व्या सैन्याच्या कमांडर्सना ZAPOVO चे निर्देश. निर्देश क्रमांक १. 22 जून 1941
17. LVO, PribOVO, ZAPOVO, KOVO, OdVO च्या लष्करी परिषदांना निर्देश क्रमांक 2. 22 जून 1941
18. 7 जुलै 1941 रोजी अटक केलेल्या डी.जी. पावलोव्हच्या चौकशीच्या प्रोटोकॉलमधून.
19. बाल्टिक विशेष सैन्य जिल्ह्याच्या मुख्यालयाचे निर्देश. १८ जून १९४१
20. बाल्टिक स्पेशल मिलिटरी डिस्ट्रिक्टच्या मुख्यालयाच्या ऑर्डरमधून अर्क. १९ जून १९४१
21. ZapOVO हवाई विभागाला टेलिग्राम क्रमांक 217. 21 जून 1941
22. रेड बॅनर बाल्टिक फ्लीटच्या कमांडरकडून लेनिनग्राड आणि बाल्टिक स्पेशल मिलिटरी डिस्ट्रिक्टचे कमांडर, सीमा सैन्याचे प्रमुख यांना अहवाल द्या. 20 जून 1941
23. व्ही. एम. मोलोटोव्ह आणि राजदूत व्ही. शुलेनबर्ग यांच्यातील संभाषण. 21 जून 1941
24. ZapOVO सैन्याच्या कमांडरला निर्देश. १३ जून १९४१
25. मोर्चा क्रमांक 3 च्या लष्करी परिषदांना निर्देश. 22 जून 1941
26. रेड आर्मीच्या कमांडरना "जनरल पोक्रोव्स्की कमिशन" द्वारे पाठविलेले प्रश्न
27. दिनांक 22 जुलै 1941 रोजी यूएसएसआरच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या लष्करी महाविद्यालयाच्या बंद न्यायालयीन सत्राचा प्रोटोकॉल.
28. चीफ ऑफ द जनरल स्टाफकडून I.V. स्टॅलिन आणि व्ही.एम. मोलोटोव्ह क्रमांक 103313/ss/ov. [५ ऑक्टोबर १९४० पूर्वीचे नाही]
29. 8 व्या, 11 व्या आणि 27 व्या सैन्याच्या कमांडर्सना बाल्टिक स्पेशल मिलिटरी डिस्ट्रिक्टच्या मुख्यालयाचा आदेश. 21 जून 1941
30. 6व्या आर्मीच्या कमांडरकडून 4थ्या मेकॅनाइज्ड कॉर्प्स, 8व्या टँक डिव्हिजन आणि 81व्या मोटाराइज्ड रायफल डिव्हिजनच्या कमांडर्सना ऑर्डर. 20 जून 1941
31. KOVO क्रमांक A1-00209 च्या लष्करी परिषदेकडून नोट. [१२ एप्रिल १९४१ नंतर नाही]
1. सोव्हिएत युनियन क्रमांक 103202/s च्या सशस्त्र दलांच्या तैनातीच्या मूलभूत गोष्टींवर.
18 सप्टेंबर 1940
विशेषतः महत्वाचे
अत्यंत गुप्त
केवळ व्यक्तिशः
एका प्रतीत लिहिले
1940 आणि 1941 साठी पश्चिम आणि पूर्वेकडील सोव्हिएत युनियनच्या सशस्त्र दलांच्या धोरणात्मक तैनातीच्या आधारावर मी तुमच्या विचारांच्या विचारांसाठी अहवाल देत आहे.
I. आमचे संभाव्य विरोधक
युरोपमधील सध्याची राजकीय परिस्थिती आपल्या पश्चिम सीमेवर सशस्त्र संघर्षाची शक्यता निर्माण करते.
हा सशस्त्र संघर्ष केवळ आपल्या पश्चिम सीमेपर्यंत मर्यादित असू शकतो, परंतु जपानकडून आपल्या सुदूर पूर्वेकडील सीमांवर हल्ले होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आमच्या पश्चिम सीमेवर, सर्वात संभाव्य शत्रू जर्मनी असेल, इटलीसाठी, युद्धात त्याचा सहभाग शक्य आहे, किंवा त्याऐवजी बाल्कनमध्ये त्याचे स्वरूप, आमच्यासाठी अप्रत्यक्ष धोका निर्माण करेल.
युएसएसआर आणि जर्मनी यांच्यातील सशस्त्र संघर्षामुळे बदला घेण्याच्या उद्देशाने हंगेरी, तसेच फिनलंड आणि रोमानिया आमच्याबरोबर लष्करी संघर्षात सामील होऊ शकतात.
इराण आणि अफगाणिस्तानच्या संभाव्य सशस्त्र तटस्थतेसह, जर्मन लोकांनी प्रेरित केलेल्या तुर्कीद्वारे युएसएसआरवर उघड हल्ला करणे शक्य आहे.
अशा प्रकारे, सोव्हिएत युनियनला दोन आघाड्यांवर लढण्यासाठी तयार असणे आवश्यक आहे: पश्चिमेला जर्मनी विरुद्ध, इटली, हंगेरी, रोमानिया आणि फिनलंड यांनी पाठिंबा दिला आणि पूर्वेला - जपान विरुद्ध उघड शत्रू म्हणून, किंवा शत्रूचे स्थान व्यापलेले. सशस्त्र तटस्थता, जी नेहमी उघड संघर्षात जाऊ शकते.
II. संभाव्य विरोधकांची सशस्त्र सेना
मुख्य सर्वात शक्तिशाली शत्रू जर्मनी आहे.
सध्या, जर्मनीने 205 - 226 पायदळ विभाग (8 मोटारीसह) आणि 15 - 17 टाकी विभाग आणि एकूण - 243 विभागांपर्यंत, 20,000 फील्ड तैनात केले आहेत. सर्व कॅलिबरच्या तोफा, 10,000 टाक्या आणि 14,200 ते 15,000 विमाने, ज्यामध्ये 4,500 - 5,000 बॉम्बर, 3,500 - 4,000 लढाऊ विमाने, 400 - 600 टोही विमाने, 3,2300 विमाने आणि प्रशिक्षण - 3,2300 विमाने आहेत.
विभागांच्या सूचित संख्येपैकी, 85 पर्यंत पायदळ आणि 9 टँक विभाग पूर्व आणि दक्षिण-पूर्व भागात केंद्रित आहेत.
पश्चिम युरोपमधील सध्याची लष्करी परिस्थिती जर्मन लोकांना त्यांच्या बहुतेक सैन्याला आपल्या पाश्चात्य देशांविरुद्ध हस्तांतरित करण्यास परवानगी देते. सीमा
इंग्लंडबरोबरचे युद्ध अद्याप अपूर्ण असताना, असे गृहित धरले जाऊ शकते की जर्मनीने व्यापलेल्या देशांमध्ये आणि प्रदेशांमध्ये 50 पर्यंत विभाग आणि देशाच्या खोलीत 20 पर्यंत विभाग सोडले जातील.
अशाप्रकारे, वरील 243 विभागांमधून, 173 विभागांपर्यंत - ज्यात 140 पायदळ, 15-17 टाकी, 8 मोटार चालवलेल्या, 5 हलके आणि 3 हवाई आणि 1200 विमानांपर्यंत - आमच्या सीमेवर निर्देशित केले जातील.
फिनलंड सोव्हिएत युनियनविरुद्ध 15-18 पायदळ विभागांना मैदानात उतरण्यास सक्षम असेल.
रोमानिया - सध्या 45 पायदळ विभाग आणि सुमारे 1,100 विमाने आहेत, ज्यापैकी किमान 30 पायदळ विभाग, 3 घोडदळ विभाग आणि सुमारे 1,100 विमाने सोव्हिएत युनियनविरूद्ध वापरली जातील अशी अपेक्षा केली जाऊ शकते. हंगेरी - यूएसएसआर विरुद्ध 15 पायदळ विभाग, 2 टाकी विभाग आणि 2 घोडदळ ब्रिगेड पर्यंत मैदानात उतरण्यास सक्षम असेल.
एकूणच, पश्चिमेकडील सोव्हिएत युनियनच्या विरोधात वरील-उल्लेखित संभाव्य विरोधकांना विचारात घेऊन, खालील तैनात केले जाऊ शकतात:
जर्मनी - 173 पायदळ. div.; 10,000 टाक्या; 13,000 विमाने
फिनलंड - 15 पायदळ. div.; 0 टाक्या; 400 विमाने
रोमानिया - 30 पायदळ. div.; 250 टाक्या; 1100 विमाने
हंगेरी - 15 पायदळ. div.; 300 टाक्या; 600 विमाने
एकूण - 233 पायदळ. div.; 10550 टाक्या; 15,100 विमाने.
टीप: वर म्हटल्याप्रमाणे - इटली आणि तुर्किये यांना थेट विरोधक मानले जात नाहीत आणि ते टेबलमध्ये समाविष्ट केलेले नाहीत.
पूर्वेकडे, सध्या चीनशी युद्ध सुरू असलेल्या जपानच्या सैन्यात ४९ पायदळ आहेत. विभाग, सुमारे 56,000 फील्ड. तोफा, 1,570 टँक आणि टँकेट आणि 3,420 जमीन आणि समुद्र विमाने.
येत्या काही वर्षांत युद्ध झाल्यास जपान आपल्या सैन्याची संख्या ६३ पायदळांपर्यंत वाढवू शकेल. विभाग
यूएसएसआर विरुद्धच्या कृतींसाठी, जपानी कमांड 50 पायदळांपर्यंत फील्ड करू शकते. विभाग, त्यापैकी 30 पायदळ. विभाग, 1,200 टाक्या आणि टँकेट्स, 850 जड तोफा आणि 3,000 विमाने (1,500 जमीन आणि 1,500 समुद्र) 25-30 दिवसात यूएसएसआरच्या सीमेवर केंद्रित केली जाऊ शकतात.
मंचुकुओ सैन्याला दुय्यम महत्त्व आहे म्हणून विचारात घेतले जात नाही.
तर, दोन आघाड्यांवरील युद्धात, यूएसएसआरने त्याच्या सीमांवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या शक्यतेचा विचार केला पाहिजे - सुमारे 280 - 290 पायदळ विभाग, 11,750 टाक्या, 30,000 मध्यम आणि जड कॅलिबर फील्ड गन, 18,000 विमाने.
III. विरोधकांच्या संभाव्य ऑपरेशनल योजना
पश्चिमेकडील आणि पूर्वेकडील दोन्ही संभाव्य विरोधकांच्या ऑपरेशनल योजनांवरील डॉक्युमेंटरी डेटा जनरल स्टाफ के.ए. कडे नाही.
संभाव्य प्रतिस्पर्ध्यांची सर्वात संभाव्य काल्पनिक धोरणात्मक तैनाती असू शकतात:
पश्चिम मध्ये:
जर्मनी बहुधा नदीच्या मुखाच्या उत्तरेस आपले मुख्य सैन्य तैनात करेल. पूर्व प्रशियाकडून लिथुआनियन SSR द्वारे रीगा, कोव्हनो आणि पुढे ड्विन्स्क - पोलोत्स्क, किंवा कोव्हनो - विल्नो आणि पुढे मिन्स्कच्या दिशेने मुख्य धक्का पोहोचवण्यासाठी आणि विकसित करण्यासाठी सॅन.
त्याच वेळी, बारानोविची, मिन्स्कच्या दिशेने त्यांच्या त्यानंतरच्या विकासासह, लोम्झा आणि ब्रेस्टकडून सहाय्यक केंद्रित हल्ल्यांची अपेक्षा करणे आवश्यक आहे.
रीगावरील ऑपरेशनचा विकास एकत्रित केला जाईल: 1) लिबाऊ प्रदेशातील बाल्टिक समुद्राच्या किनार्यावर लँडिंगसह लोअर नेमनवर कार्यरत असलेल्या आमच्या सैन्याच्या मागील बाजूस आणि 2) ताब्यात घेण्याच्या उद्देशाने लेनिनग्राडवर हल्ला करण्याच्या उद्देशाने मूनसुंड द्वीपसमूह आणि एस्टोनियन एसएसआरच्या प्रदेशावर उतरणे.
पूर्व प्रशियातील जर्मन लोकांच्या मुख्य हल्ल्यासह, ते आमच्या लव्होव्ह गटाच्या मागील भागापर्यंत पोहोचण्याच्या आणि काबीज करण्याच्या उद्देशाने खोल्म, ग्रुबेशोव्ह, टोमाशेव्ह, डुब्नोवरील यारोस्लाव, ब्रॉडी यांच्या समोरून हल्ला करतील अशी देखील शक्यता आहे. पश्चिम युक्रेन.
जर फिनलंडने जर्मनीची बाजू घेतली, तर उत्तर-पश्चिमेकडून लेनिनग्राडवर हल्ला करण्यासाठी त्याच्या सैन्याला जर्मन विभागांकडून पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे.
दक्षिणेत, जर्मन सैन्यासह जर्मन विभागांद्वारे समर्थित रोमानियन सैन्याद्वारे झमेरिंकाच्या सामान्य दिशेने उत्तर रोमानियाच्या प्रदेशांमधून आक्रमण करण्यासाठी एकाच वेळी संक्रमणाची अपेक्षा करणे शक्य आहे.
जर्मनीसाठी वर्णन केलेली काल्पनिक परिस्थिती लक्षात घेता, त्याच्या सैन्याची खालील तैनाती आणि गटबद्धता अपेक्षित आहे:
- नदीच्या मुखाच्या उत्तरेस. सॅन जर्मनमध्ये 123 पायदळ आणि 10 टँक डिव्हिजन आणि मेमेल-सेडल्स आघाडीवर त्यांचे बहुतेक विमानसेवे असू शकतात;
- नदीच्या मुखाच्या दक्षिणेस. सॅन - 50 पर्यंत पायदळ आणि 5 टाकी विभाग, त्यांचे मुख्य गट खोल्म, तोमाशेव, लुब्लिन परिसरात आहेत.
हे शक्य आहे की जर्मन, युक्रेन ताब्यात घेण्यासाठी, कीवच्या सामान्य दिशेने मुख्य धक्का देण्यासाठी त्यांचे मुख्य सैन्य दक्षिणेकडे, सीडल्स आणि लुब्लिन भागात केंद्रित करतील.
वर दर्शविल्याप्रमाणे हा हल्ला पूर्व प्रशियाकडून उत्तरेकडे सहाय्यक हल्ल्यासह असेल.
कारवाईच्या या पर्यायासह, जर्मनीने अपेक्षा केली पाहिजे की जर्मन 110-120 पायदळ विभाग, त्यांच्या टाक्या आणि विमानांचा मोठा भाग दक्षिणेकडील ऑपरेशन्ससाठी, 50-60 पायदळ विभाग, काही टाक्या आणि विमाने उत्तरेकडील ऑपरेशन्ससाठी ठेवतील.
मुख्य, जर्मनीसाठी सर्वात राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर, आणि म्हणूनच, त्याच्या कृतींचा 1 ला पर्याय सर्वात संभाव्य आहे, म्हणजे. नदीच्या तोंडाच्या उत्तरेस जर्मन सैन्याच्या मुख्य सैन्याच्या तैनातीसह. सॅन.
आमच्या पश्चिम सीमेवर जर्मन सैन्याच्या तैनातीसाठी अंदाजे कालावधी एकाग्रतेच्या सुरुवातीपासून 10-15 दिवसांचा आहे.
रोमानियाच्या सीमेवर 30 रोमानियन पायदळ विभाग आणि त्यांचा मुख्य गट - 18 पायदळांपर्यंत तैनात करणे पूर्ण करणे. विभाग - बोटोगोश्चानी, सुगावा परिसरात, आपण 15 - 20 दिवसांची अपेक्षा करू शकता.
फिन्निश सैन्याच्या संबंधात, खालील तैनाती अपेक्षित आहे:
1. फिनलंडच्या आखातापासून सवोनलिना पर्यंत 6 पायदळांच्या पुढच्या बाजूला. 3-4 जर्मन विभागांद्वारे समर्थित विभाग;
2. कुओपिओ, इओएमसू - ओन्कामो, इलोमँटिकी, नर्मेसच्या पुढच्या बाजूस - 3 पायदळांपर्यंतची दिशा कव्हर करण्यासाठी. विभाग
3. कुख्टोनी, सुओमुस्सामिमी आघाडीवर उलेबोर दिशा कव्हर करण्यासाठी - 2 पायदळ पर्यंत. विभाग
4. मर्कजार्वी क्षेत्रात - 2 पायदळ पर्यंत. विभाग
5. पेटसामो परिसरात - 2 पायदळ पर्यंत. विभाग
सूचित पर्यायानुसार फिन्निश सैन्याची अंतिम तैनाती 20 व्या - 25 व्या दिवशी अपेक्षित आहे.
वायबोर्ग-लेनिनग्राड दिशेने फिन्निश सैन्याच्या महत्त्वपूर्ण सैन्याच्या एकाग्रतेची शक्यता, येथे जर्मन विभागांद्वारे समर्थित, या दिशेने सक्रिय शत्रूच्या कृतीची शक्यता पूर्वनिर्धारित करते.
भविष्यात, या थिएटरमध्ये, पेट्रोझावोड्स्क आणि कंदलक्ष दिशांमध्ये सहाय्यक शत्रू हल्ला होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
शत्रूच्या नौदल ताफ्यांच्या संभाव्य कृती पुढीलप्रमाणे असतील:
जर्मन फ्लीट
अ) बाल्टिक समुद्रात नाकेबंदी;
ब) लिबाऊ प्रदेशात सैन्याची तरतूद आणि लँडिंग आणि मूनसुंड द्वीपसमूह ताब्यात घेणे;
c) फिनलंडच्या आखातात घुसण्याची आणि आमच्या ताफ्याला पूर्वेकडे जाण्यास भाग पाडण्याची इच्छा;
ड) उत्तर समुद्रात, जर्मन मरमन्स्क आणि अर्खंगेल्स्कमधील आमच्या बंदरांना नाकेबंदी करण्यासाठी समुद्रपर्यटन आणि पाणबुडीच्या ऑपरेशन्स विकसित करू शकतात.
इटालियन फ्लीटचे मुख्य ऑपरेशन काळ्या समुद्रात असेल.
पुर्वेकडे
वर नमूद केल्याप्रमाणे, आम्ही जपानकडून आमच्यावर एकाग्रतेची अपेक्षा करू शकतो - 50 पायदळ विभाग, 1200 टँक आणि 3000 स्वयं-चालित तोफा आणि या टाक्या आणि विमाने आणि 30 पायदळांपर्यंत. विभाग 25 - 30 दिवसांच्या आत केंद्रित केले जाऊ शकतात, तेव्हापासून आम्ही जपानी सैन्याद्वारे सामान्य आक्रमणात संक्रमणाची अपेक्षा करू शकतो.
मला विश्वास आहे की जपानी कमांड बहुधा आमच्या प्रिमोरी प्रदेशाचा ताबा हे भूमी आणि नौदल सैन्याच्या कृतींचे तात्काळ लक्ष्य ठरवेल. 4 जपानी सैन्य विभाग, प्रिमोरी विरूद्ध सात पायदळ विभाग आणि या दिशेने थिएटर तयार करण्यासाठी गहन काम यांच्या उपस्थितीने याची पुष्टी होते.
जपानविरुद्ध कारवाईची तयारी करताना, आपल्या पूर्वेकडील किनारा आणि जपानच्या मजबूत नौदलाच्या बंदरांवर कारवाई करणे देखील आवश्यक आहे.
IV. आमच्या स्ट्रॅटेजिक डिप्लॉयमेंटची मूलतत्त्वे
या काळात, सोव्हिएत युनियनच्या सशस्त्र दलांना दोन आघाड्यांवर सामरिकदृष्ट्या तैनात करणे आवश्यक असल्यास, पाश्चात्य रंगभूमीला मुख्य रंगभूमी मानणे आवश्यक आहे आणि येथेच आपले मुख्य सैन्य केंद्रित केले पाहिजे.
पूर्वेकडे, लक्षणीय जपानी सैन्याने आपल्या विरुद्ध दिसण्याची शक्यता लक्षात घेता, अशा सैन्याची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे जे आपल्याला परिस्थितीच्या स्थिरतेची हमी देईल.
आमच्या उर्वरित सीमा कमीतकमी सैन्याने झाकल्या पाहिजेत, म्हणजे:
अ) 88 वी पायदळ डिव्हिजन, सुटे भाग आणि सीमा रक्षक उत्तर किनारपट्टीचे रक्षण करत आहेत;
ब) ओडेसा ते केर्च पर्यंत काळ्या समुद्राच्या किनाऱ्याचे रक्षण करण्यासाठी, ब्लॅक सी फ्लीट व्यतिरिक्त, 156 वा पायदळ विभाग, सुटे भाग, तटीय संरक्षण आणि सीमा रक्षक आहेत;
c) केर्च ते सुखुमी पर्यंत काळ्या समुद्राच्या किनारपट्टीचे रक्षण करणे - 28 वा माउंटन रायफल विभाग आणि सीमा रक्षक;
ड) ट्रान्सकॉकेशियाला 5 रायफल डिव्हिजन सोडून दिले जाते, त्यापैकी 4 माउंटन, 2 घोडदळ विभाग आणि 2 टँक ब्रिगेड;
e) मध्य आशियातील सीमा 2 माउंटन रायफल डिव्हिजन, 4 घोडदळ विभाग आणि सीमा रक्षकांनी सुरक्षित केल्या आहेत.
एकूण, खालील फील्ड सैन्य उत्तर आणि दक्षिण सीमेवर सोडले आहे:
11 रायफल विभाग, त्यापैकी 7 पर्वत विभाग;
6 घोडदळ विभाग आणि 2 टाकी ब्रिगेड.
पूर्वेकडील कृतींसाठी, जपानविरूद्ध, नियुक्त करणे आवश्यक आहे:
28 बाण. विभाग, ज्यापैकी 4 मोटारीकृत विभाग आहेत;
2 टाकी विभाग;
4 घोडदळ विभाग;
3 स्वतंत्र पृष्ठ ब्रिगेड;
3 एअरबोर्न ब्रिगेड;
8 टँक ब्रिगेड आणि एकूण 5741 टाक्या आणि टँकेट;
एकूण 3,347 विमानांसाठी 2,655 विमाने आणि पॅसिफिक फ्लीटच्या 692 विमानांचा समावेश असलेल्या 44 एव्हिएशन रेजिमेंट.
यूएसएसआरच्या उत्तर, दक्षिण आणि पूर्व सीमेवर एकूण डावीकडे:
39 बाण, विभाग;
2 टाकी विभाग;
10 घोडदळ विभाग;
3 विभाग बाण ब्रिगेड;
3 एअरबोर्न ब्रिगेड;
10 टाकी ब्रिगेड;
69 विमानचालन रेजिमेंट.
पश्चिमेकडील ऑपरेशन्स करण्यासाठी खालील नियुक्त केले आहेत:
143 बाण विभाग त्यापैकी 6 राष्ट्रीय आहेत - बाल्टिक;
7 मोटरयुक्त विभाग;
16 टाकी विभाग;
10 घोडदळ विभाग;
15 टाकी ब्रिगेड;
15 सप्टेंबरपर्यंत 6422 विमानांसह 159 एव्हिएशन रेजिमेंट.
V. पश्चिमेतील आमच्या धोरणात्मक तैनातीचा पाया
पश्चिमेकडील रेड आर्मीचे मुख्य सैन्य, परिस्थितीनुसार, ब्रेस्ट-लिटोव्हस्कच्या दक्षिणेकडे तैनात केले जाऊ शकते जेणेकरून जर्मनीला बाल्कन देशांपासून लुब्लिन आणि क्राकोच्या दिशेने जोरदार धक्का बसेल आणि पुढे ब्रेस्लाऊपर्यंत जाईल. (ब्राटिस्लाव्ह) युद्धाच्या पहिल्या टप्प्यात, त्याच्या सर्वात महत्वाच्या आर्थिक पायापासून वंचित ठेवतात आणि बाल्कन देशांवर त्यांच्या युद्धातील सहभागाबद्दल निर्णायक प्रभाव पाडतात; किंवा ब्रेस्ट-लिटोव्हस्कच्या उत्तरेस, पूर्व प्रशियामध्ये जर्मन सैन्याच्या मुख्य सैन्याचा पराभव करून नंतरचे काबीज करणे.
तैनातीबाबतचा अंतिम निर्णय युद्धाच्या सुरुवातीला विकसित होणाऱ्या राजकीय परिस्थितीवर अवलंबून असेल, परंतु शांतता काळात दोन्ही पर्याय विकसित करणे मला आवश्यक वाटते.
पहिला पर्याय ब्रेस्ट-लिटोव्स्कच्या दक्षिणेस तैनात आहे. या उपयोजनाची मूलभूत तत्त्वे असावीत:
1. सैन्याच्या एकाग्रतेच्या कालावधीत सक्रिय संरक्षणासह आमच्या सीमा मजबूतपणे कव्हर करा.
2. पश्चिम आघाडीच्या डाव्या बाजूच्या सैन्याच्या सहकार्याने, दक्षिण-पश्चिम आघाडीच्या सैन्याने शत्रूच्या लुब्लिन-सँडोमियर्स गटाचा निर्णायक पराभव केला आणि नदीपर्यंत पोहोचले. विस्तुला. त्यानंतर, किल्स, क्राकोच्या सामान्य दिशेने स्ट्राइक करा आणि नदीपर्यंत पोहोचा. तिलितसा आणि नदीचा वरचा भाग. ओडर.
3. ऑपरेशन दरम्यान, उत्तर बुकोविना आणि बेसराबियाच्या सीमा घट्टपणे झाकून ठेवा.
4. उत्तर-पश्चिम आणि पश्चिम आघाडीच्या सक्रिय कृतींद्वारे, ब्रेस्ट-लिटोव्हस्कच्या उत्तरेकडील आणि पूर्व प्रशियामध्ये बहुतेक जर्मन सैन्याला पिन करा, मिन्स्क आणि प्सकोव्ह दिशांना घट्टपणे झाकून टाका.
जर्मनीला बाल्कन देशांपासून तोडून क्राको आणि ब्राटिस्लाव्हाच्या दिशेने आमच्या सैन्याने केलेल्या हल्ल्याला अपवादात्मक राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
याव्यतिरिक्त, या दिशेने एक स्ट्राइक पूर्वी पोलंडच्या प्रदेशावर होईल, जो अजूनही संरक्षणाच्या बाबतीत खराब तयार आहे.
या मुख्य पर्यायानुसार यूएसएसआरच्या सशस्त्र सेना तैनात करताना, खालील गट प्रस्तावित केले आहेत.
थेट पश्चिमेकडे, तीन आघाड्या तैनात करा - उत्तर-पश्चिम, पश्चिम आणि दक्षिण-पश्चिम, सीमांसह:
- पोलोत्स्क, ओश्म्यानी, ड्रुस्केनिकी, अलेंश्टिनच्या ओळींसह वायव्य आणि पश्चिम दरम्यान;
- पश्चिम आणि नैऋत्य दरम्यान - नदी. Pripyat, Pinsk, Vlodava, Ivangorod.
वायव्य मोर्चा - मुख्य कार्ये:
1. बाल्टिक समुद्राच्या किनारपट्टीचे रक्षण करणे, बाल्टिक फ्लीटसह, शत्रूच्या उभयचर लँडिंगला प्रतिबंधित करणे.
2. मिन्स्क आणि रीगा-प्स्कोव्ह दिशानिर्देश घट्टपणे झाकून ठेवा आणि कोणत्याही परिस्थितीत जर्मन लोकांना आमच्या प्रदेशावर आक्रमण करू देऊ नका.
3. 11 व्या सैन्याची आघाडी कमी करण्यासाठी आणि आक्रमणासाठी अधिक फायदेशीर प्रारंभिक स्थिती ताब्यात घेण्यासाठी, सैन्याच्या एकाग्रतेच्या काळात, पश्चिम आघाडीच्या 3 थ्या सैन्याच्या सहकार्याने, सेजनीचे क्षेत्र काबीज करा, सुवाल्की आणि शिटकेमेन, फिलीपोवो, रच्की समोर पोहोचलो.
4. सैन्य एकाग्र केल्यानंतर, इंस्टरबर्ग, ॲलेन्स्टाईनच्या सामान्य दिशेने, वेस्टर्न फ्रंटसह, पूर्व प्रशियातील जर्मन सैन्याला खाली पाडा.
मोर्चात 8 आणि 11 सैन्य असेल.
8 वी आर्मी - पोलॅन्जेन, जूरबर्ग आघाडीवर तैनात, ज्यात:
6 बाण, विभाग;
1 टाकी ब्रिगेड.
11 वी आर्मी - प्रारंभिक तैनाती फ्रंट युरबर्ग, ड्रुस्केनिकी, ज्यामध्ये हे होते:
9 बाण, विभाग;
1 टाकी ब्रिगेड.
फ्रंट कमांडकडे त्वरित विल्हेवाट आहे:
1 बाण, लिबाऊ प्रदेशातील किनारपट्टीच्या संरक्षणावरील विभाग;
1 बाण, विभागणी - मितवा परिसरात;
मेकॅनाइज्ड कॉर्प्स (लेनिनग्राड मिलिटरी डिस्ट्रिक्टमधून) - 8 व्या सैन्याच्या मागे;
मेकॅनाइज्ड कॉर्प्स (प्रिबोवो) - 11 व्या सैन्याच्या मागे.
एकूण, उत्तर-पश्चिम आघाडीमध्ये असेल:
17 बाण विभाग
4 टाकी विभाग;
2 मोटर चालित रायफल विभाग;
2 टाकी ब्रिगेड;
20 विमानचालन रेजिमेंट.
उत्तर-पश्चिम आणि पश्चिम आघाडीच्या मागे हायकमांडच्या राखीव भागात 3 बाण ठेवा. ड्विन्स्क, पोलोत्स्क, मिन्स्क क्षेत्रातील विभाग.
वेस्टर्न फ्रंट - मुख्य कार्य - मिन्स्क दिशा घट्टपणे झाकणे, सैन्य केंद्रित करणे, उत्तर-पश्चिम आघाडीसह एकाच वेळी ॲलेन्स्टाईनच्या सामान्य दिशेने, पूर्व प्रशियामध्ये लक्ष केंद्रित करणाऱ्या जर्मन सैन्याला पिन करणे. नैऋत्य आघाडीच्या सैन्याच्या आक्षेपार्हतेकडे संक्रमणासह, इव्हांगरोडच्या सामान्य दिशेने डाव्या बाजूच्या सैन्याचा हल्ला, दक्षिणपश्चिम आघाडीला शत्रूच्या लुब्लिन गटाचा पराभव करण्यास मदत करते आणि पुढे राडोमवरील ऑपरेशन विकसित करून, कृतींना समर्थन देते. उत्तरेकडून नैऋत्य आघाडीचे.
समोर चार सैन्य आहेत - 3, 10, 13 आणि 4.
3 रा सैन्य - ग्रोडनो, शुचिन आघाडीवर तैनात, ज्यामध्ये हे होते:
5 बाण, विभाग;
1 टाकी ब्रिगेड;
10 वी सैन्य - शुचिन, ओस्ट्रोव्ह फ्रंटवर तैनात, ज्यामध्ये हे समाविष्ट आहे:
10 बाण, विभाग;
1 विभाग टाकी विभाग;
3 घोडदळ विभाग;
1 टाकी ब्रिगेड.
13 वे सैन्य - ऑस्ट्रोव्ह, ड्रोगीचिन आघाडीवर तैनात, ज्यामध्ये हे होते:
5 बाण, विभाग.
चौथी आर्मी - ड्रोगिचिन, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क, पिशाच्या आघाडीवर तैनात, ज्यात:
12 बाण, विभाग;
2 टाकी विभाग;
1 मोटर चालित रायफल विभाग;
2 टाकी ब्रिगेड;
पिंस्क नदी फ्लोटिला.
याव्यतिरिक्त, फ्रंटलाइन कमांडकडे त्वरित विल्हेवाट लावण्यासाठी 3 बाण आहेत. व्होल्कोविस्क, स्लोनिम क्षेत्रातील विभाग.
एकूण, पश्चिम आघाडीमध्ये असेल:
35 बाण विभाग
3 टाकी विभाग;
1 मोटार चालवलेली रायफल. विभागणी;
3 घोडदळ विभाग;
4 टाकी ब्रिगेड;
39 विमानचालन रेजिमेंट.
अशाप्रकारे, बाल्टिक समुद्राच्या किनाऱ्यापासून ब्रेस्ट-लिटोव्हस्क (सर्वात) पर्यंत, या पर्यायानुसार, खालील तैनात करण्याच्या उद्देशाने आहेत:
55 बाण, विभाग;
7 टाकी विभाग;
3 मोटर चालित रायफल, विभाग;
3 घोडदळ विभाग;
6 टाकी ब्रिगेड;
1 एअरबोर्न ब्रिगेड;
59 एव्हिएशन रेजिमेंट.
दक्षिण-पश्चिम आघाडी - मुख्य कार्य - बेसराबिया आणि उत्तर बुकोव्हिनाच्या सीमा घट्टपणे झाकून, सैन्य केंद्रित करून, पश्चिम आघाडीच्या 4थ्या सैन्याच्या सहकार्याने, शत्रूच्या लुब्लिन-सँडोमिएर्झ गटाचा निर्णायक पराभव करून नदीपर्यंत पोहोचणे. विस्तुला. त्यानंतर, कील्स - पेट्रोकोव्ह आणि क्राकोच्या दिशेने वार करा, कील्स - पेट्रोकोव्ह क्षेत्र ताब्यात घ्या आणि नदीपर्यंत पोहोचा. पिलिका आणि नदीचा वरचा भाग. ओडर.
आघाडीवर 6 सैन्य आहेत - 5, 19, 6, 12, 18 आणि 9.
5 वी सैन्य - शात्स्क, व्लादिमीर-व्होलिंस्की आघाडीवर तैनात, ज्यात:
12 बाण, विभाग;
1 टाकी विभाग;
1 टाकी ब्रिगेड.
19 वे सैन्य - व्लादिमीर-व्होलिंस्की, ल्युबिचा आघाडीवर तैनात, ज्यामध्ये हे होते:
7 बाण, विभाग.
सैन्याची कमांड आणि मुख्यालय उत्तर काकेशस मिलिटरी डिस्ट्रिक्टमधील आहे.
6 वी आर्मी - ल्युबिच, सेन्यावा, सुरोकोव्ह (पूर्व यारोस्लावस्क) च्या आघाडीवर तैनात आहे, ज्यात:
15 बाण, विभाग;
2 घोडदळ विभाग;
1 टाकी ब्रिगेड.
12 वी सैन्य - सुरोकोव्ह, प्रझेमिसल, खटल्याच्या समोर तैनात. टायरावा वोलोस्का (बिर्गाच्या 12 किमी आग्नेय), ज्यात:
15 बाण, विभाग;
2 टाकी विभाग;
1 मोटर चालित रायफल, विभाग;
OdVO कडून 2 यांत्रिक कॉर्प्स;
1 टाकी ब्रिगेड.
18 वे सैन्य - टायरावा-वोलोस्का, लिपकानी आघाडीवर तैनात, ज्यात:
12 बाण, विभाग, ज्यापैकी किमान 7 टार्नोवर हल्ल्यासाठी सैन्याच्या उजव्या बाजूस असले पाहिजेत.
लष्कराची कमांड आणि मुख्यालय हे HVO चे आहेत.
9 वे सैन्य - नदीकाठी लिपकाना आघाडीवर तैनात. प्रुट, काळ्या समुद्राच्या किनाऱ्यापर्यंत, ज्यात:
8 बाण, विभाग, त्यापैकी एक (156) क्रिमियन किनारपट्टीच्या संरक्षणात;
3 घोडदळ विभाग, त्यापैकी दोन उत्तर काकेशस मिलिटरी डिस्ट्रिक्ट;
1 टाकी ब्रिगेड.
घोडदळ यांत्रिकी सैन्य - ल्विव्ह प्रदेशात, ज्यात:
4 टाकी विभाग;
2 मोटर चालित रायफल विभाग; 4 आणि 8 मेचकोर. कोवो;
2 घोडदळ विभाग (5 घोडदळ).
याव्यतिरिक्त, फ्रंट कमांडकडे त्वरित विल्हेवाट आहे:
1 बाण, दुबनो-ब्रॉडी क्षेत्रातील विभागणी;
1 बाण, विभागणी - खोडोरोव्ह परिसरात;
मॉस्को मिलिटरी डिस्ट्रिक्टमधून आगमन झाल्यावर, टार्नोपोल प्रदेशात - यांत्रिकीकृत कॉर्प्स, ज्यामध्ये 2 टाकी आणि 1 मोटर चालित रायफल विभाग आहेत.
एकूण, नैऋत्य आघाडीमध्ये असेल:
70 पीपी विभाग;
9 टाकी विभाग;
4 मोटर चालित रायफल विभाग;
7 घोडदळ विभाग;
5 टाकी ब्रिगेड;
81 वी एव्हिएशन रेजिमेंट.
दक्षिण-पश्चिम आघाडीच्या मागे असलेल्या हायकमांडच्या राखीव जागा आहेत:
5 बाण, विभाग - शेपेटोव्का, प्रोस्कुरोव्ह, बर्डिचेव्हच्या क्षेत्रात.
अशाप्रकारे, ब्रेस्ट-लिटोव्स्कच्या दक्षिणेस काळ्या समुद्राच्या किनार्यापर्यंत या तैनातीचा पर्याय नियुक्त केला आहे:
75 बाण, विभाग;
9 टाकी विभाग;
4 मोटर चालित रायफल विभाग;
7 घोडदळ विभाग;
5 टाकी ब्रिगेड;
88 विमानचालन रेजिमेंट.
वरील विभाग लक्ष केंद्रित करू शकतात:
जमाव सुरू झाल्यापासून 5 व्या दिवशी: 17 बाण, विभाग;
6 व्या दिवशी - 22 बाण, विभाग;
10 व्या दिवशी - 24 बाण, विभाग;
15 व्या दिवशी - 29 बाण, विभाग;
20 व्या दिवशी - 46 बाण, विभाग;
25 व्या दिवशी - 56 बाण, विभाग;
30 व्या दिवशी - 68 बाण, विभाग;
35 व्या दिवशी - 75 बाण, विभाग.
परिणामी, नैऋत्येकडील रेल्वेमार्गांच्या सध्याच्या क्षमतेसह, आघाडीच्या सैन्याच्या मुख्य सैन्याची एकाग्रता जमाव सुरू झाल्यापासून 30 व्या दिवशीच पूर्ण केली जाऊ शकते, त्यानंतरच सामान्य आक्रमण करणे शक्य होईल. वर दिलेली कार्ये सोडवा.
नैऋत्य आघाडीच्या सैन्याची एवढी उशीरा तैनाती हा या तैनातीच्या पर्यायाचा एकमेव, परंतु गंभीर दोष आहे.
दुसरा पर्याय ब्रेस्ट-लिटोव्स्कच्या उत्तरेकडे तैनात आहे.
या उपयोजनाची मूलभूत तत्त्वे असावीत:
1. सैन्याच्या एकाग्रतेच्या कालावधीत मिन्स्क आणि प्सकोव्हच्या दिशानिर्देशांचे मजबूत आवरण.
2. पूर्व प्रशियामध्ये केंद्रित असलेल्या जर्मन सैन्याच्या मुख्य सैन्याचा निर्णायक पराभव करणे आणि नंतरचे काबीज करणे.
3. ल्विव्हच्या सहाय्यक स्ट्राइकसह, केवळ पश्चिम युक्रेन, उत्तर बुकोविना आणि बेसराबियाला घट्टपणे कव्हर केले नाही तर ल्यूब्लिन, ग्रुबेशोव्ह, टोमाशेव्हच्या परिसरात शत्रू गटाचाही पराभव केला.
पूर्व प्रशियामध्ये जर्मनचा पराभव आणि नंतरचे पकडणे हे अपवादात्मक आर्थिक आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जर्मनीसाठी राजकीय महत्त्व आहे, जे जर्मनीविरूद्धच्या संघर्षाच्या पुढील संपूर्ण मार्गावर अपरिहार्यपणे परिणाम करेल.
या समस्येचे निराकरण करताना हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे:
1. महत्त्वपूर्ण शक्तींच्या परिचयासह मजबूत प्रतिकार, जे सर्व प्रकरणांमध्ये पूर्व प्रशियाच्या लढ्यात जर्मनीद्वारे निश्चितपणे प्रदान केले जाईल.
2. पूर्व प्रशियाची कठीण नैसर्गिक परिस्थिती, जी आक्षेपार्ह ऑपरेशन्स अत्यंत गुंतागुंतीची करते.
3. संरक्षणासाठी आणि विशेषतः अभियांत्रिकी आणि रस्ते संबंधांसाठी या थिएटरची अपवादात्मक तयारी.
निष्कर्षाप्रमाणे, भीती निर्माण होते की या आघाडीवरील लढाईमुळे प्रदीर्घ लढाई होऊ शकते, आपल्या मुख्य सैन्याला बांधले जाऊ शकते आणि आवश्यक आणि द्रुत परिणाम देणार नाही, ज्यामुळे ते अपरिहार्य होईल आणि बाल्कन देशांच्या प्रवेशास गती मिळेल. आमच्या विरुद्ध युद्ध.
या पर्यायांतर्गत आपल्या सशस्त्र दलांची तैनाती अपरिहार्य असल्यास, त्यांचे खालील गट प्रस्तावित केले आहेत.
उत्तर-पश्चिम, पश्चिम आणि दक्षिण-पश्चिम आघाड्यांमधील सीमा पहिल्या तैनाती पर्यायाप्रमाणेच असतील.
उत्तर-पश्चिम आघाडी - मुख्य कार्य म्हणजे सैन्य केंद्रित करणे, अंतिम लक्ष्यासह शत्रूवर हल्ला करणे, वेस्टर्न फ्रंटसह एकत्रितपणे, पूर्व प्रशियामध्ये त्याच्या गटाचा पराभव करणे आणि नंतरचा ताबा घेणे.
आघाडीवर 8 आणि 11 सैन्य आहे.
8 वी आर्मी - पोलॅन्जेन, जूरबर्ग आघाडीवर तैनात, ज्यात:
10 बाण, विभाग, त्यापैकी दोन लाटवियन एसएसआर;
2 टाकी विभाग;
1 मोटरयुक्त विभाग;
1 टाकी ब्रिगेड.
11 वे सैन्य - जूरबर्ग (दावा) ड्रुस्केनिकीच्या समोर तैनात, ज्यामध्ये हे समाविष्ट होते:
11 बाण विभाग, त्यापैकी दोन लिथुआनियन SSR मधील;
2 टाकी विभाग;
1 मोटरयुक्त विभाग;
1 टाकी ब्रिगेड.
फ्रंट कमांडकडे त्वरित विल्हेवाट आहे:
- लाटवियन एसएसआरच्या प्रदेशावर - एक बाण. लिबाऊ प्रदेशातील किनारपट्टीचे रक्षण करणारा विभाग, दोन बाण. एस्टोनियन एसएसआरचे विभाग - मितावा प्रदेशातील राखीव भागात;
- सावली, पोनेवेझ परिसरात - 6 बाण. विभाग, 15 - 30 दिवसांच्या तयारी कालावधीसह विभागांमधून.
एकूण, उत्तर-पश्चिम आघाडीमध्ये असेल:
30 बाण, विभाग, त्यापैकी 6 राष्ट्रीय आहेत;
2 मोटरयुक्त विभाग;
4 टाकी विभाग;
2 विभाग टाकी ब्रिगेड;
20 एव्हिएशन रेजिमेंट आणि एकूण 1140 विमाने.
वेस्टर्न फ्रंट - नदीच्या उत्तरेस प्रहार करणे हे मुख्य कार्य आहे. बग, ॲलेन्स्टाईनच्या सामान्य दिशेने, उत्तर-पश्चिम आघाडीच्या सैन्यासह, पूर्व प्रशियाच्या प्रदेशावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या जर्मन सैन्याचा निर्णायक पराभव करतात, नंतरचे पकडतात आणि नदीच्या खालच्या भागात पोहोचतात. विस्तुला.
त्याच वेळी, डाव्या बाजूच्या सैन्याच्या हल्ल्यासह, इव्हांगरोडच्या सामान्य दिशेने, दक्षिण-पश्चिम आघाडीच्या सैन्यासह, इव्हान्गोरोड-लुब्लिन शत्रू गटाचा पराभव केला आणि नदीपर्यंत पोहोचले. विस्तुला.
फ्रंटमध्ये चार सैन्य आहेत - 3, 10, 13 (मॉस्को मिलिटरी डिस्ट्रिक्टमधून) आणि 4.
3 रा सैन्य - ग्रोडनो, शुचिन आघाडीवर तैनात, ज्यामध्ये हे होते:
6 बाण विभाग
1 टाकी ब्रिगेड.
10 वी आर्मी - शुचिन, चिझोव्ह फ्रंटवर तैनात, ज्यामध्ये हे होते:
15 बाण विभाग
1 मोटरयुक्त विभाग;
2 टाकी विभाग;
3 घोडदळ विभाग;
1 टाकी ब्रिगेड.
13 वे सैन्य - चिझोव्ह, वायसोको-लिटोव्स्कच्या समोर तैनात, ज्यामध्ये हे होते:
6 बाण विभाग
1 टाकी ब्रिगेड.
चौथी आर्मी - वायसोको-लिटोव्स्क, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क, पिशा या आघाडीवर तैनात आहे, ज्यात:
10 बाण विभाग
2 टाकी ब्रिगेड;
पिंस्क नदी फ्लोटिला.
याव्यतिरिक्त, फ्रंट कमांडकडे त्वरित विल्हेवाट आहे:
4 बाण विभाग - स्लोनिम, वोल्कोविस्क क्षेत्रात;
मेकॅनाइज्ड कॉर्प्स, ज्यामध्ये 2 टाकी आणि 1 मोटर चालित रायफल विभाग आहेत (मॉस्को मिलिटरी डिस्ट्रिक्टमधून) - लिडा, बारानोविची प्रदेशात;
1 विभाग टाकी विभाग - प्रुझनी भागात.
एकूण, पश्चिम आघाडीमध्ये असेल:
41 बाण विभागणी;
2 मोटरयुक्त विभाग;
5 टाकी विभाग;
3 घोडदळ विभाग;
4 टाकी ब्रिगेड;
70 विमानचालन रेजिमेंट.
उत्तर-पश्चिम आणि पश्चिम आघाड्यांमागे हायकमांडच्या राखीव जागा आहेत:
14 बाण विभाग, 4 कॉर्प्स कमांड्स आणि 1 सैन्य (ऑर्डनन्स मिलिटरी डिस्ट्रिक्टमधून) - डविन्स्क, पोलोत्स्क प्रदेशात; मिन्स्क.
हायकमांडची राखीव आक्रमणाच्या विकासासाठी किंवा पुढे जाणाऱ्या शत्रूवर प्रतिआक्रमण करण्यासाठी आहे. लेनिनग्राड-वायबोर्ग दिशेने ऑपरेशनसाठी राखीव विभागांचा काही भाग वापरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अशा प्रकारे, बाल्टिक समुद्राच्या किनाऱ्यापासून नदीच्या मुख्य पाण्यापर्यंत. Pripyat, संभाव्य 120 - 123 पायदळ आणि मोटारीकृत विभाग आणि जर्मनच्या 10 टाकी विभागांविरुद्ध, आमच्याकडे असेल:
85 बाण विभाग, ज्यापैकी 6 राष्ट्रीय आहेत;
4 मोटरयुक्त विभाग;
9 टाकी विभाग;
7 टाकी ब्रिगेड;
3 घोडदळ विभाग;
90 एव्हिएशन रेजिमेंट आणि एकूण 5,500 टाक्या आणि 5,500 विमाने.
याव्यतिरिक्त, माउंटन एअर डिफेन्स एव्हिएशनचा अपवाद वगळता लेनिनग्राड परिसरात आणि दक्षिणेकडे तैनात नॉर्दर्न फ्रंट एव्हिएशन येथे अंशतः किंवा पूर्णपणे सहभागी होऊ शकते. लेनिनग्राड.
वर नमूद केलेले विभाग पुढील काळात केंद्रित केले जाऊ शकतात:
जमाव सुरू झाल्यापासून 5 व्या दिवशी - 13 बाण. विभाग
दिवस 8 - 28 बाण. विभाग दिवस 10 - 30 बाण. विभाग
15 व्या दिवशी - 44 बाण. विभाग
20 व्या दिवशी - 66 बाण. विभाग
25 - 79 बाणांवर. विभाग, उर्वरित विभाग 30 व्या दिवशी येतात.
अशा प्रकारे, सैन्याची एकाग्रता जमाव सुरू झाल्यापासून 20 व्या दिवशी संपेल, आघाडीचे राखीव विभाग आणि हायकमांड ऑपरेशनच्या पहिल्या दिवसात लक्ष केंद्रित करतील.
सैन्याच्या एकाग्रतेच्या 20 दिवसांच्या दरम्यान आणि ते आक्रमक होण्यापूर्वी, सैन्याने सक्रियपणे संरक्षण करणे, तटबंदी असलेल्या भागांवर अवलंबून राहणे, आमच्या सीमा घट्टपणे बंद करणे आणि जर्मनांना आमच्या प्रदेशावर आक्रमण करण्यापासून रोखणे बंधनकारक आहे.
जर रेल्वे सैन्य दलाच्या वाहतुकीच्या योजनेनुसार संपूर्णपणे चालत असेल तर, सामान्य आक्रमणात संक्रमणाचा दिवस जमाव सुरू झाल्यापासून 25 दिवसांवर सेट केला जावा, म्हणजे. सैन्याच्या एकाग्रतेच्या सुरुवातीपासून 20 दिवस.
हवाई दलाची कार्ये अशी असतील:
1. शत्रूच्या लढाऊ फॉर्मेशन्स आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्याच्या मोठ्या गटांविरुद्ध जमिनीच्या सैन्यासह संयुक्त कारवाई.
2. एअरफील्डवर आणि हवेत शत्रूच्या विमानांशी लढा.
3. नौदल उड्डाण आणि नौदलासह, बाल्टिक समुद्रात शत्रूच्या नौदलाशी लढा आणि उभयचर आक्रमण दलांना उतरवण्याचे त्यांचे प्रयत्न.
4. शत्रूचे हवाई हल्ले रोखा.
5. एकाग्रतेवर लष्करी वाहतूक प्रतिबंध.
6. मोठ्या लष्करी-औद्योगिक सुविधांवर स्ट्राइक.
दक्षिण-पश्चिम फ्रंट - मुख्य कार्य म्हणजे पश्चिम युक्रेन आणि बेसराबियाला कार्पेथियन्स आणि रोमानियाच्या सीमेवर सक्रिय संरक्षणासह कव्हर करणे, त्याच वेळी, पुलांच्या समोरून धडक मारणे - वेलिकी, रावा-रस्का, सेन्यावा, लुब्लिनच्या सामान्य दिशेने, वेस्टर्न फ्रंटच्या डाव्या बाजूच्या सैन्यासह, इव्हान्गोरोड-लुब्लिन शत्रू गटाचा पराभव करा आणि नदीच्या मध्यभागी पोहोचा. विस्तुला.
आघाडीवर पाच सैन्ये आहेत - 5, 6, 12, 18 आणि 9.
5 वी सैन्य - शत्स्क, व्लादिमीर-व्होलिंस्की, स्टोयानोव्हच्या समोर तैनात, ज्यामध्ये हे होते:
6 बाण विभाग
1 विभाग टाकी विभाग;
1 टाकी ब्रिगेड.
6 वे सैन्य - मोस्टी - वेलिकिये, रवा-रुस्का, सेन्यावा, मेडीका, आघाडीवर तैनात आहे, ज्यात:
10 बाण विभाग
2 घोडेस्वार, विभाग;
1 टाकी ब्रिगेड.
12 वे सैन्य - मेडीका, प्रझेमिसल, तुर्क आघाडीवर तैनात, ज्यामध्ये हे समाविष्ट होते:
6 बाण विभाग
1 टाकी ब्रिगेड.
18 वे सैन्य - तुर्काच्या आघाडीवर तैनात, लिपकानी, ज्यात:
4 बाण विभाग
HVO कडून सैन्याचे कमांड आणि मुख्यालय.
9 वे सैन्य - नदीकाठी लिपकाना आघाडीवर तैनात. काळ्या समुद्राच्या किनार्यापर्यंत प्रुट, ज्यामध्ये हे समाविष्ट आहे:
5 बाण विभाग आणि 1 विभाग (156) क्रिमियन किनारपट्टीच्या संरक्षणात;
3 घोडदळ विभाग (त्यापैकी 2 उत्तर काकेशस मिलिटरी डिस्ट्रिक्टमधील);
1 टाकी ब्रिगेड.
घोडदळ यांत्रिकीकृत सैन्य - झोल्कीव्ह, यावोरोव्ह, ल्विव्हच्या क्षेत्रात. संयुग:
4 टाकी विभाग;
2 मोटरयुक्त विभाग;
2 घोडदळ विभाग.
याव्यतिरिक्त, फ्रंट कमांडकडे त्वरित विल्हेवाट आहे:
3 बाण विभाग - ब्रॉडी, रिव्हने, लुत्स्कच्या क्षेत्रात;
मशीनीकृत कॉर्प्स (ओडीव्हीओ कडून), लुत्स्क प्रदेशात.
एकूण, नैऋत्य आघाडीमध्ये असेल:
40 बाण विभाग
3 मोटार चालवलेले विभाग,
7 टाकी विभाग;
7 घोडदळ विभाग;
4 टाकी ब्रिगेड;
58 एव्हिएशन रेजिमेंट आणि एकूण 3,480 विमाने.
शेपेटोव्का, प्रोस्कुरोव्ह, बर्डिचेव्ह परिसरात दक्षिण-पश्चिम आघाडीच्या मागे मुख्य कमांडच्या राखीव भागात 4 बाण ठेवा. विभाग
अशा प्रकारे, ब्रेस्ट-लिटोव्हस्कच्या दक्षिणेस ५० जर्मन, ३० रोमानियन आणि १५ हंगेरियन पायदळ विभाग आमच्याकडे असतील:
44 बाण विभाग
3 मोटरयुक्त विभाग;
7 टाकी विभाग;
4 टाकी ब्रिगेड;
7 घोडदळ विभाग;
58 विमानचालन रेजिमेंट.
सूचित विभाग पुढील कालावधीत केंद्रित केले जाऊ शकतात:
जमाव सुरू झाल्यापासून 5 व्या दिवशी - 17 बाण. विभाग
दिवस 6 - 19 बाण. विभाग
दिवस 10 - 23 बाण. विभाग
15 व्या दिवशी - 34 बाण. विभाग
दिवस 20 - 39 बाण. विभाग
नैऋत्य आघाडीवरील हवाई दलाची कार्ये पुढीलप्रमाणे असतील:
1. शत्रूच्या लढाऊ फॉर्मेशन्स विरुद्ध ग्राउंड फोर्ससह संयुक्त कृती;
2. शत्रूच्या विमानांशी लढा;
3. नौदल उड्डाण आणि नौदलासह, काळ्या समुद्रात शत्रूच्या नौदलाशी लढा आणि उभयचर आक्रमण दलांना उतरवण्याचे त्यांचे प्रयत्न;
4. शत्रूचे हवाई हल्ले रोखणे;
5. हायकमांडच्या कामांसाठी आमच्या वेस्टर्न फ्रंट एव्हिएशनला सहाय्य;
6. एकाग्रतेवर लष्करी वाहतूक प्रतिबंध;
7. शत्रूच्या लष्करी-औद्योगिक सुविधांवर हल्ला.
एकूण, पश्चिमेकडे, बाल्टिक समुद्राच्या किनार्यापासून काळ्या समुद्राच्या किनार्यापर्यंत, खालील नियुक्त केले आहेत:
129 बाण. विभाग
7 मोटर चालित रायफल विभाग;
16 टाकी विभाग;
10 घोडदळ विभाग;
11 टाकी ब्रिगेड;
148 एव्हिएशन रेजिमेंट.
आमच्या सीमेच्या वायव्येस तैनात.
पश्चिमेकडील तैनातीच्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष करून, आमच्या सीमेच्या उत्तर-पश्चिमेकडील धोरणात्मक तैनाती प्रामुख्याने लेनिनग्राडच्या संरक्षणासाठी, मुर्मन्स्क रेल्वे कव्हर करण्यासाठी आणि फिनलंडच्या आखातामध्ये आमचे संपूर्ण वर्चस्व राखण्यासाठी गौण असणे आवश्यक आहे. लेनिनग्राडचे विश्वसनीय आवरण हे उत्तरेकडील मुख्य कार्य आहे. लेनिनग्राड आमच्यासाठी सर्व परिस्थितीत दृढपणे सुरक्षित असले पाहिजे.
एकट्या फिनलंडने युद्धात प्रवेश करणे अशक्य आहे;
पूर्वी नमूद केलेल्या शक्तींचा समतोल लक्षात घेऊन, वायव्येकडील आपल्या कृती प्रामुख्याने आपल्या सीमांच्या सक्रिय संरक्षणासाठी कमी केल्या पाहिजेत.
वायव्येकडील ऑपरेशन्ससाठी, एस्टोनियन एसएसआरमध्ये तीन सैन्यांचा समावेश असलेला उत्तरी मोर्चा आणि स्वतंत्र रायफल कॉर्प्स असण्याचा हेतू आहे.
14 सैन्य - मुख्य कार्यांसह - उत्तरेकडील किनारपट्टीचे संरक्षण आणि उत्तर कारेलिया ते उख्तामधील आमच्या सीमा.
सैन्याची रचना 4 विभाग आहे.
7 आर्मी (आता तयार होत आहे) - उख्तिन्स्की, रेबोल्स्की आणि पेट्रोझावोड्स्क दिशानिर्देशांच्या संरक्षणाच्या मुख्य कार्यांसह.
सैन्य रचना: 3 बाण. विभाग
23 आर्मी - व्याबोर्ग-लेनिनग्राड दिशेचे रक्षण करण्याच्या कार्यासह.
सैन्य रचना:
4 बाण विभाग
2 टाकी ब्रिगेड.
65 विभाग नेमबाज कॉर्प्स, एस्टोनियन एसएसआरच्या किनारपट्टीचे आणि इझेल आणि डॅगो बेटांचे रक्षण करण्याचे कार्य, ज्यामध्ये हे समाविष्ट होते:
1 बाण विभाग
1 विभाग नेमबाज ब्रिगेड;
1 टाकी ब्रिगेड.
याव्यतिरिक्त, फ्रंट कमांडकडे त्वरित विल्हेवाट आहे:
1 बाण लेनिनग्राड क्षेत्रातील विभागणी;
1 बाण हॅन्को द्वीपकल्पात ब्रिगेड.
एकूण, उत्तर आघाडीचा भाग म्हणून कृतींसाठी खालील नियुक्त केले आहेत:
13 बाण विभाग
2 विभाग बाण ब्रिगेड;
3 टाकी ब्रिगेड;
20 एव्हिएशन रेजिमेंट आणि एकूण 970 टाक्या आणि 1050 विमाने.
उत्तर आघाडीचे सूचित सैन्य एकत्रीकरणाच्या 6व्या - 8व्या दिवशी तैनात केले जाऊ शकते.
फ्रंट एअर फोर्सची कार्ये असतील:
1. शत्रूच्या भूदलांविरुद्ध आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्याच्या मोठ्या गटांविरुद्धच्या कारवाईत भूदलाला मदत करणे;
2. शत्रूच्या विमानांचा नाश;
3. नौदल विमानचालनासह, फिनलंड आणि जर्मनीच्या नौदलावर हल्ला.
नौदल दलाची कार्ये (दोन्ही पर्यायांमध्ये)
1. उत्तरी फ्लीट:
अ) 14 व्या सैन्यासह, कोला द्वीपकल्पाचा किनारा आणि रायबाची आणि स्रेडनी द्वीपकल्पांचा बचाव करत, मुर्मान्स्कला घट्ट पकड;
ब) फिन्निश हल्ल्याच्या घटनेत - पेट्सामो बंदर काबीज करण्यात 14 व्या सैन्याला मदत करण्यासाठी;
c) नॉर्वेच्या पश्चिमेकडील भागात आणि हट्टेगट सामुद्रधुनीमध्ये सागरी मार्गांवर पाणबुड्यांसह क्रूझिंग ऑपरेशन्स आयोजित करणे;
d) पांढऱ्या समुद्राच्या तटीय संरक्षण क्षेत्र, आर्कव्हीओच्या युनिट्ससह, पांढऱ्या समुद्राच्या प्रवेशद्वाराचे दृढपणे संरक्षण करतात.
2. लाल बॅनर बाल्टिक फ्लीट:
1) फिनलंडच्या सहभागाच्या बाबतीत:
अ) विमानचालनासह, फिनिश युद्धाचा ताफा नष्ट करा;
ब) फिनलंडच्या आखाताच्या किनाऱ्यावर आणि हॅन्को द्वीपकल्पावर कार्यरत असलेल्या भूदलांना मदत करणे, त्यांची बाजू सुरक्षित करणे आणि फिन्निश किनारी संरक्षण नष्ट करणे;
c) एस्टोनियन एसएसआरच्या किनाऱ्यापासून हॅन्को द्वीपकल्पापर्यंत 1 - 2 पायदळ विभागांचे संभाव्य हस्तांतरण सुनिश्चित करा;
2) लाटवियन आणि एस्टोनियन एसएसआरच्या किनारपट्टीवर जर्मन उभयचर लँडिंग प्रतिबंधित करा; जेव्हा जर्मन ताफ्याने फिनलंडच्या आखातात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्याचा पराभव करा. ब्लॅक सी फ्लीट:
अ) माइनफिल्ड्स टाकून, पाणबुडी आणि विमानांच्या कृती, शत्रूच्या ताफ्याला काळ्या समुद्रात जाण्यास प्रतिबंध करतात;
ब) ब्लॅक सी फ्लीटच्या सक्रिय कृतींद्वारे, काळ्या समुद्रात घुसलेल्या शत्रूच्या ताफ्याचा नाश करा;
c) काळ्या समुद्रात घुसलेल्या संभाव्य शत्रूंच्या पृष्ठभागाच्या ताफ्यापासून आमच्या किनाऱ्यांचे सक्रियपणे रक्षण करा;
ड) क्रिमिया आणि काकेशसमधील काळ्या समुद्राच्या किनाऱ्यावर लँडिंग प्रतिबंधित करा;
ई) सक्रिय कृतींद्वारे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, विमानचालन, हवेतून खाणी घालणे, शत्रूच्या नौदलाशी सतत लढा देणे, विशेषत: मारमाराच्या समुद्रात;
f) नैऋत्य आघाडीची बाजू समुद्रापासून घट्टपणे सुरक्षित करा;
g) रोमानियन हल्ला झाल्यास, रोमानियन फ्लीट नष्ट करा आणि त्याच्या सागरी संप्रेषणात व्यत्यय आणा;
h) तुर्कीचा हल्ला झाल्यास, त्याच्या ताफ्याला पराभूत करा, येथील सागरी दळणवळणात व्यत्यय आणा आणि ट्रेबिझोंडचे बंदर नष्ट करा.
सहावा. पूर्वेकडील आमच्या धोरणात्मक तैनातीचा पाया
पूर्वेकडील आमच्या धोरणात्मक तैनातीचा पाया असा असावा:
1. सर्व परिस्थितीत, जपानी लोकांना प्रिमोरीवर आक्रमण करण्यापासून रोखा आणि पॅसिफिक महासागर, ओखोत्स्क समुद्र, सखालिन आणि कामचटकाच्या किनाऱ्यांचे रक्षण करा.
2. युद्धाच्या सुरुवातीच्या काळात सैन्याच्या श्रेष्ठतेचा आणि जपानी तुकड्यांचा पराभव करण्याच्या संधीचा फायदा घेऊन, सैन्याची जमवाजमव आणि एकाग्रता पूर्ण झाल्यानंतर लगेचच, एक सामान्य आक्रमण करा, जपानी सैन्याच्या पहिल्या गटाचा पराभव करा. आणि ताओनान, क्विकीहार, बेयानझेन, सॅमसिन, बोली, डोंगिंगच्या समोर जा. भविष्यात, जपानी सैन्याच्या मुख्य सैन्याला पराभूत करण्यासाठी आणि उत्तर मंचूरिया काबीज करण्याच्या कृती लक्षात ठेवा.
पश्चिम आणि पूर्वेकडील युएसएसआरच्या एकाच वेळी युद्धाच्या बाबतीत, पूर्वेकडील कृतींसाठी खालील हेतू आहेत:
24 बाण विभाग
2 टाकी विभाग;
4 मोटर चालित रायफल विभाग;
8 टाकी ब्रिगेड;
4 घोडदळ विभाग;
44 एव्हिएशन रेजिमेंट आणि एकूण 5,741 टाक्या आणि टँकेट आणि 3,347 विमाने;
अमूर फ्लोटिला, पॅसिफिक फ्लीट आणि तटबंदीच्या भागांची चौकी.
व्यवस्थापनाच्या सुलभतेसाठी, सुदूर पूर्व आघाडीचे संरक्षण करणे आणि ट्रान्स-बैकल मिलिटरी डिस्ट्रिक्टच्या मुख्यालय आणि विभागांमधून ट्रान्स-बैकल फ्रंट तैनात करणे आवश्यक आहे.
ट्रान्स-बैकल फ्रंट - मुख्य कार्ये असावीत:
1. सोलून, ताओनान आणि हैलार - किकिहार दिशानिर्देशांमध्ये निर्णायक कृती करून, जपानी लोकांच्या सोलून आणि हेलार गटाचा नाश करा आणि मुख्य सैन्यासह बोल रिजला मागे टाका. दक्षिणेकडून खिंगान, उत्तर मंचुरियामधील पुढील कारवाईसाठी ताओनान क्षेत्र, किकिहार येथे जा;
2. MPR च्या दक्षिणेकडील सीमा कव्हर करा.
आघाडीवर 17 आणि 16 सैन्य असेल.
17 लॅमीन सुमे, सालखिता शहर, हमर डबा शहर, तमत्साक बुलक या भागात थेस्सालोनिकीवरील ऑपरेशनसाठी सैन्य तैनात आहे. सैन्य रचना:
4 मोटरयुक्त विभाग;
2 टाकी ब्रिगेड;
3 मोटार चालवलेल्या आर्मर्ड ब्रिगेड.
16 स्टेशनच्या परिसरात - किकिहारवरील ऑपरेशनसाठी सैन्य तैनात आहे. मत्सिएव्स्काया, स्टारो-त्सुर्त्सखाटुय, बोर्झ्या, यात समाविष्ट आहे:
6 बाण विभाग
2 टाकी विभाग;
1 मोटरयुक्त विभाग;
2 घोडदळ विभाग;
1 टाकी ब्रिगेड.
सुदूर पूर्व आघाडी - मुख्य कार्ये:
1. सखालिन, सुंगारी आणि प्रिमोर्स्की दिशानिर्देशांमध्ये सक्रिय कृती करून, जपानी युनिट्सचा पराभव करा आणि उत्तर मांचुरियामध्ये पुढील कारवाईसाठी बेयानझेन, सॅनक्सिंग, बोली, निंग-अनच्या समोर पोहोचा;
2. सर्व परिस्थितीत, प्रिमोरी धरून ठेवा आणि पॅसिफिक महासागराचा किनारा, ओखोत्स्क समुद्र, सखालिन आणि कामचटका हे जपानी सैन्याने सैन्य उतरवण्याच्या संभाव्य प्रयत्नांपासून सुरक्षित करा.
मोर्चामध्ये तीन सैन्य आणि स्वतंत्र सैन्य आहे. फ्रेम
आघाडी म्हणजे पॅसिफिक फ्लीट आणि अमूर फ्लोटिला यांना कार्यान्वित करणे आणि नंतरचे सैन्याला पुन्हा नियुक्त केले गेले.
2. रेड बॅनर आर्मी - बेयानझेनच्या दिशेने आणि पुढे हार्बिनच्या दिशेने ऑपरेशनसाठी, ते ब्लागोवेश्चेन्स्क, पोयारकोव्हो, मिखाइलोव्स्क, इव्हानोव्स्कॉय या भागात तैनात केले आहे, ज्यामध्ये हे समाविष्ट आहे:
33 बाण विभाग
1 टाकी ब्रिगेड.
15 आर्मी - सॅनक्सिंग, बोली आणि पुढे फॅनझेनच्या दिशेने ऑपरेशनसाठी, स्टॅलिंस्क, मिखाइलो-सेमेनोव्स्कॉय, बिरोबिडझान आणि एक विभाग (35) परिसरात तैनात - बिकिन, ज्यामध्ये हे होते:
3 बाण विभाग
1 टाकी ब्रिगेड.
1 ला रेड बॅनर आर्मी - ड्वोरिंका परिसरात तैनात, ग्रोडस्कोव्स्की उर, मिखाइलोव्स्की, ज्यामध्ये हे समाविष्ट आहे:
10 बाण विभाग
3 बाण ब्रिगेड;
2 घोडदळ विभाग;
3 टाकी ब्रिगेड.
विशेष बाण. कॉर्प्स - नॉर्दर्न पॅसिफिक फ्लोटिलासह, लोअर अमूर फोर्टिफाइड एरिया, डी-कस्त्री, नोगेव बे, सखालिन आणि कामचटकाचे रक्षण करतात, जपानी सैन्याच्या लँडिंगला प्रतिबंध करतात. पहिल्या संधीवर, सखालिनच्या दक्षिणेकडील भागाचा ताबा घ्या.
शरीर रचना:
2 बाण विभाग
1 बाण ब्रिगेड
फ्रंट कमांडकडे तात्काळ विल्हेवाट लावण्यासाठी 3 एअरबोर्न ब्रिगेड आहेत;
हवाई दलाच्या मोहिमा:
1. सैन्याच्या सहकार्याने शत्रूच्या जवानांचा आणि तटबंदीचा नाश;
2. शत्रूच्या विमानांचा नाश;
3. सैनिकी वाहतूक प्रतिबंधित करण्यासाठी सायपिंगचाई, चांगचुन, किकिहार, हार्बिन, जिलिन, मुकडेन, ज्यो-साम्पो, लाफाझांग, इको रेल्वे जंक्शन आणि बोगदे नष्ट करणे.
4. पॅसिफिक फ्लीटसह:
अ) बेटांपासून उत्तर मंचुरियापर्यंतच्या जपानी सागरी संप्रेषणांवर हल्ला करणे;
ब) जपानी नौदल, वाहतूक आणि लँडिंग फोर्सवर हल्ला; c) कामचटका आणि सखालिनच्या संरक्षणासाठी भूदल आणि नौदलाला मदत करणे;
5. लढाऊ विमानांसह आमच्या सैन्याची एकाग्रता, तैनाती आणि कृती कव्हर करा;
6. उच्च कमांडच्या विशेष सूचनांनुसार, जपानी बेटांवर छापे टाका.
पॅसिफिक फ्लीटची कार्ये:
1. सैन्याच्या तुकड्यांसह, नदीच्या मुखापासून प्रशांत महासागराच्या किनाऱ्याचे रक्षण करा. तुमेन-उल्ला ते निकोलायव्हस्क-ऑन-अमुर, ओखोत्स्क, सखालिन आणि कामचटका समुद्राचा किनारा;
2. जपानी जहाजांच्या प्रवेशापासून टाटर सामुद्रधुनी बंद करा;
3. जपानच्या समुद्रातील जपानी सागरी संप्रेषणांवर पाणबुडी आणि विमानांचा हल्ला आणि कोरियाच्या बंदरांची आणि महानगराच्या पश्चिम किनारपट्टीवर त्यांची नाकेबंदी;
4. कामचटका आणि जपानी बेटांच्या पूर्वेकडील किनाऱ्यावर पाणबुड्यांचे समुद्रपर्यटन ऑपरेशन;
5. Posyet आणि Slavyansky खाडीच्या परिसरात 1ल्या रेड बॅनर आर्मीची डावी बाजू प्रदान करणे.
पश्चिम आणि पूर्वेकडील आमच्या धोरणात्मक तैनातीच्या मूलभूत गोष्टींचा अहवाल देत, मी त्यांचा विचार करण्यास सांगतो.
अर्ज:
पश्चिमेकडील 1 आणि 3 उपयोजन योजना, नकाशांवर 40 शतक in/dm; ग्राफिक योजना dor पत्रके वर वाहतूक.
यूएसएसआरचे पीपल्स कमिशनर ऑफ डिफेन्स
सोव्हिएत युनियनचे मार्शल एस. टिमोशेन्को
जनरल स्टाफ चीफ
रेड आर्मी
आर्मी जनरल के. मेरेत्स्कोव्ह
लेटरहेडवरील हस्तलिखित: "युएसएसआरचे पीपल्स कमिसर ऑफ डिफेन्स." एक्झिक्युटर: ऑपरेशन डायरेक्टरेटचे उपप्रमुख, मेजर जनरल वासिलिव्हस्की. स्क्रिप्ट. ऑटोग्राफ.
TsAMO RF, f. 16, ऑप. 2951, क्रमांक 239, pp. १९७-२४४.
प्रकाशित: http://bdsa.ru/sovnarkom-1940-god/1512-117-103202-18-1940
2. जर्मनी आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांशी युद्ध झाल्यास सोव्हिएत युनियनच्या सशस्त्र दलांच्या धोरणात्मक तैनातीच्या योजनेवर रेड आर्मीच्या जनरल स्टाफचे विचार [१]
[१५ मे १९४१ पूर्वीचे नाही]
जर्मनी आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांशी युद्ध झाल्यास सोव्हिएत युनियनच्या सशस्त्र दलांच्या धोरणात्मक तैनातीच्या योजनेवर मी तुमच्या विचारांच्या विचारांसाठी अहवाल देत आहे.
I. सध्या, जर्मनी, रेड आर्मीच्या गुप्तचर संचालनालयानुसार [२], सुमारे 230 पायदळ, 22 टँक, 20 मोटार, 8 हवाई आणि 4 घोडदळ विभाग तैनात आहेत आणि एकूण 284 तुकड्या आहेत.
यापैकी, 15 मे 1941 पर्यंत, 86 पायदळ, 13 टँक, 12 मोटार आणि 1 घोडदळ विभाग आणि एकूण 112 पर्यंत विभाग सोव्हिएत युनियनच्या सीमेवर केंद्रित होते.
असे गृहीत धरले जाते की सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत, जर्मनी, यूएसएसआरवर हल्ला झाल्यास, 137 पायदळ, 19 टँक, 15 मोटार चालवलेल्या, 4 घोडदळ आणि 5 हवाई तुकड्या आणि 5 पर्यंत आपल्याविरुद्ध मैदानात उतरण्यास सक्षम असेल. एकूण 180 विभाग.
उर्वरित 104 विभाग कदाचित देशाच्या मध्यभागी राखीव असतील - 22 पायदळ विभाग, 1 घोडदळ विभाग, 1 पायदळ विभाग, 1 हवाई विभाग, एकूण 25 विभाग; डेन्मार्क, बेल्जियम, हॉलंड आणि फ्रान्समध्ये - 40 pd, 2 cd, 1 td, 2 air. डिसेंबर div., एकूण 45 विभाग; युगोस्लाव्हिया - 7 पायदळ विभाग, एकूण 7 विभाग; ग्रीस - 7 पायदळ विभाग, 1 घोडदळ विभाग, एकूण 8 विभाग; बल्गेरिया - 3 पायदळ विभाग, एकूण 3 विभाग; आफ्रिका - 5 पायदळ विभाग, 1 घोडदळ विभाग, 1 टीडी, एकूण 7 विभाग; नॉर्वे - 9 पायदळ विभाग, एकूण 9 विभाग; एकूण 93 pd, 5 cd, 3 td, 3 हवा. डिसेंबर विभाग एकूण 104 विभाग [देशाच्या मध्यभागी पश्चिम सीमेवर, नॉर्वे, आफ्रिकेत, ग्रीस आणि इटलीमध्ये] [३].
बहुधा, जर्मन सैन्याचे मुख्य सैन्य, ज्यामध्ये 76 पायदळ, 11 टँक, 8 मोटार चालवलेले, 2 घोडदळ आणि 5 हवाई आणि एकूण 100 विभाग आहेत, कोवेलच्या दिशेने हल्ला करण्यासाठी डेम्बलिनच्या दक्षिणेस तैनात केले जातील. , रिवने, कीव.
हा स्ट्राइक वरवर पाहता पूर्व प्रशियापासून विल्ना आणि रीगापर्यंत उत्तरेकडील स्ट्राइकसह तसेच सुवाल्की आणि ब्रेस्टपासून व्होल्कोविस्क, बारानोविचीपर्यंत लहान, एकाग्र हल्ल्यांसह असेल.
दक्षिणेकडे - आम्ही जर्मन सैन्यासह - जर्मन विभागांद्वारे समर्थित रोमानियन सैन्याच्या - झ्मेरिन्काच्या सामान्य दिशेने - आक्रमणाची अपेक्षा केली पाहिजे. नदीच्या पलीकडे जर्मनांकडून सहाय्यक हल्ला होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. ल्विव्हच्या दिशेने सॅन] अ) झमेरिंकाच्या दिशेने - रोमानियन सैन्य, जर्मन विभागांद्वारे समर्थित; ब) मुन्काक्स, ल्विव्हच्या दिशेने; c) सनोक, ल्विव.
जर्मनीचे संभाव्य सहयोगी युएसएसआर विरुद्ध मैदानात उतरू शकतात: फिनलंड - 20 पायदळ विभाग, हंगेरी - 15 पायदळ विभाग, रोमानिया - 25 पायदळ विभागांपर्यंत.
एकूण, जर्मनी आणि त्याचे सहयोगी युएसएसआर विरुद्ध 240 पर्यंत विभाग तैनात करू शकतात.
जर्मनीने सध्या आपल्या सैन्याची जमवाजमव करून ठेवली आहे, हे लक्षात घेता, त्याच्या पाठीमागे तैनात असल्याने, त्याच्याकडे तैनातीमध्ये आम्हाला चेतावणी देण्याची आणि अचानक हल्ला करण्याची संधी आहे.
हे रोखण्यासाठी [आणि जर्मन सैन्याचा पराभव] करण्यासाठी, मी कोणत्याही परिस्थितीत जर्मन कमांडला पुढाकार देणे, [५] तैनात शत्रूला रोखणे आणि जर्मन सैन्यावर हल्ला करणे आवश्यक आहे असे मानतो. तैनातीचा टप्पा आणि लष्करी शाखांचा मोर्चा आणि परस्परसंवाद आयोजित करण्यासाठी अद्याप वेळ मिळालेला नाही.
II. रेड आर्मीच्या सैन्याच्या कृतींचे पहिले धोरणात्मक लक्ष्य म्हणजे डेब्लिनच्या दक्षिणेस तैनात असलेल्या जर्मन सैन्याच्या मुख्य सैन्याचा पराभव करणे आणि ऑस्ट्रोलेका आघाडीवर पोहोचणे, आर. नरेव्ह, लोविझ, लॉड्झ, क्रेझबर्ग, ओपेल्न, ओलोमॉक. त्यानंतरचे धोरणात्मक उद्दिष्ट हे आहे की: उत्तरेकडील किंवा वायव्य दिशेला काटोविस भागातून हल्ला करून, जर्मन आघाडीच्या केंद्र आणि उत्तर विभागाच्या मोठ्या सैन्याचा पराभव करणे आणि पूर्वीच्या पोलंड आणि पूर्व प्रशियाचा प्रदेश ताब्यात घेणे. नदीच्या पूर्वेकडील जर्मन सैन्याचा पराभव करणे हे त्वरित कार्य आहे. विस्तुला आणि क्राको दिशेने, नदीकडे जा. आर. नॅरो, विस्तुला आणि कॅटोविस प्रदेश काबीज करतात [६], ज्यासाठी:
अ) दक्षिण-पश्चिम आघाडीच्या सैन्याने क्राको आणि कॅटोविसच्या दिशेने मुख्य धक्का दिला आणि जर्मनीला त्याच्या दक्षिणेकडील मित्र राष्ट्रांपासून तोडून टाका;
ब) वॉर्सा गटाला खाली पाडणे आणि शत्रूच्या लुब्लिन गटाला पराभूत करण्यात दक्षिणपश्चिम आघाडीला मदत करण्याच्या उद्देशाने सिएडल्स, डेब्लिनच्या दिशेने वेस्टर्न फ्रंटच्या डाव्या बाजूने सहाय्यक स्ट्राइक करणे;
c) फिनलंड, पूर्व प्रशिया, हंगेरी आणि रोमानियाविरूद्ध सक्रिय संरक्षण करा आणि अनुकूल परिस्थितीत रोमानियाविरूद्ध हल्ला करण्यास तयार राहा.
अशा प्रकारे, रेड आर्मी 100 जर्मन विभागांविरूद्ध 152 विभागांसह चिझोव्ह, मोटोविस्को आघाडीपासून आक्षेपार्ह ऑपरेशन सुरू करेल. राज्याच्या सीमेवरील इतर विभागांवर सक्रिय संरक्षण प्रदान केले आहे [7].
III. धोरणात्मक तैनातीसाठी सूचित केलेल्या योजनेच्या आधारे, यूएसएसआर सशस्त्र दलांच्या खालील गटांची कल्पना केली आहे:
1. 198 पायदळ विभाग, 61 पायदळ विभाग, 31 पायदळ विभाग, 13 घोडदळ विभाग (एकूण 303 विभाग आणि RGK च्या 74 तोफखाना रेजिमेंट) असलेल्या रेड आर्मीचे भूदल खालीलप्रमाणे वितरीत केले जावे:
अ) 163 पायदळ विभाग, 58 पायदळ विभाग, 30 पायदळ विभाग आणि 7 घोडदळ विभाग (एकूण 258 विभाग) आणि 53 आरएनए तोफखाना रेजिमेंट्स असलेले मुख्य सैन्य पश्चिमेकडे असावे, त्यापैकी: उत्तर, वायव्य भाग म्हणून, पश्चिम आणि दक्षिण-पश्चिम मोर्चे - 136 पायदळ विभाग, 44 टीडी, 23 एमडी, 7 सीडी (एकूण 210 विभाग) आणि 53 आरजीके तोफखाना रेजिमेंट; दक्षिण-पश्चिम आणि पश्चिम आघाड्यांमागील उच्च कमांडच्या राखीव भाग म्हणून - 27 पायदळ विभाग, 14 पायदळ विभाग, 7 पायदळ विभाग (एकूण 48 विभाग);
ब) 35 पायदळ विभाग, 3 टीडी, 1 एमडी, 6 सीडी (एकूण 45 विभाग) आणि 21 एपी आरजीके असलेले उर्वरित सैन्य, यूएसएसआरच्या सुदूर पूर्व, दक्षिण आणि उत्तर सीमांचे रक्षण करण्यासाठी नियुक्त केले गेले आहेत, ज्यापैकी
- सुदूर पूर्व आणि पश्चिम लष्करी जिल्ह्यात - 22 पायदळ विभाग, 3 टीडी, 1 एमडी, 1 सीडी (एकूण 27 विभाग) आणि 14 एपी आरजीके;
- मध्य आशियामध्ये - 2 माउंटन रायफल आणि 3 घोडदळ. विभाग (एकूण 5 विभाग);
- ट्रान्सकॉकेशिया - 8 रायफल आणि 2 घोडदळ विभाग (एकूण 10 विभाग) आणि 2 एपी आरजीके;
- उत्तर काकेशस आणि क्राइमियाच्या काळ्या समुद्राच्या संरक्षणावर - 2 पी.
- पांढऱ्या समुद्राच्या किनार्यावर - 1 ला विभाग.
बलांचे तपशीलवार गट संलग्न नकाशावर दर्शविले आहे [8].
2. रेड आर्मीचे हवाई दल, ज्यामध्ये विद्यमान आणि लढाईसाठी सज्ज 97 IAP, 75 BBP, 11 Shap, 29 DBP आणि 6 TBP (एकूण 218 एअर रेजिमेंट) यांचा समावेश आहे, खालीलप्रमाणे वितरित केले जावे:
अ) 66 IAP, 64 BBP, 5 Shap, 25 DBP आणि 5 TBP - एकूण 165 एअर रेजिमेंट असलेले मुख्य सैन्य पश्चिमेला तैनात केले जाईल, त्यापैकी:
- उत्तर, उत्तर-पश्चिम, पश्चिम आणि दक्षिण-पश्चिम आघाड्यांचा भाग म्हणून - 63 iap, 64 bbp, 5 shap, 11 dbp आणि 1 tbp - एकूण 144 एअर रेजिमेंट;
- दक्षिण-पश्चिम आणि पश्चिम आघाड्यांमागील उच्च कमांडच्या राखीव भाग म्हणून - 14 dbp आणि 4 mbp, एकूण 21 हवाई रेजिमेंट;
b) 31 IAP, 11 BBP, 6 Shap, 4 DBP आणि 1 TBP - एकूण 53 हवाई रेजिमेंट - असलेले उर्वरित सैन्य सुदूर पूर्व, दक्षिण आणि उत्तर सीमा आणि हवाई संरक्षण बिंदूच्या संरक्षणासाठी सोडले पाहिजे. पर्वत मॉस्को, त्यापैकी:
- सुदूर पूर्व आणि पश्चिम लष्करी जिल्ह्यात - 14 IAP, 9 BBP, 5 Shap, 4 DBP आणि 1 TBP, एकूण 33 हवाई रेजिमेंट;
- SaVO मध्ये - 1 IAP आणि 1 Shap, एकूण 2 एअर रेजिमेंट;
- ZakVO मध्ये - 9 iap, 2 पायदळ लढाऊ तुकड्या, एकूण 11 हवाई रेजिमेंट;
- ArchVO मध्ये - 1 प्रथम. एअर रेजिमेंट
मॉस्को शहराच्या संरक्षणावर 6 फायटर एव्हिएशन रेजिमेंट आहेत.
बलांचे तपशीलवार गट संलग्न नकाशावर दर्शविले आहे [9].
सूचित हवाई दलाव्यतिरिक्त, आज एकूण 115 हवाई रेजिमेंटसाठी 52 IAP, 30 BBP, 4 Shap, 7 DBP आणि 22 DIS, निर्मितीच्या टप्प्यात आहेत आणि पूर्णपणे बिनधास्त-तयार आहेत, ज्याची पूर्ण तयारी करू शकते. 1.1.42 रोजी मोजले जाईल.
या एअर रेजिमेंट्स, जसे ते तयार होतील, खालीलप्रमाणे वितरीत करण्याचे नियोजित आहे:
- पश्चिमेला 41 IAP, 30 BBP, 4 Shap, 5 DVP, 14 DIS आणि एकूण 94 एअर रेजिमेंट नियुक्त करणे, त्यापैकी:
- मोर्चांमध्ये 41 IAP, 33 BBP, 4 Shap, 7 Dis, एकूण 87 एअर रेजिमेंटचा समावेश आहे;
- हायकमांडच्या राखीव भाग म्हणून - 4 IAP, 3 DBP, एकूण 7 हवाई रेजिमेंट;
- फार फ्रंट आणि ZakVO साठी 10 एअर रेजिमेंट आणि ZakVO साठी 6 एअर रेजिमेंट सोडा;
- मॉस्कोच्या संरक्षणावर - 5 इस्ट. हवाई रेजिमेंट
या एअर रेजिमेंट्सच्या सेवेत प्रवेश करण्याच्या अंदाजे तारखा नकाशावरील सारणीनुसार आहेत [१०].
IV. पश्चिमेकडे तैनात केलेल्या मोर्चांची रचना आणि कार्ये (नकाशा 1:1,000,000) [11]:
नॉर्दर्न फ्रंट (एलव्हीओ) - 3 सैन्य, ज्यात 15 रायफल, 4 टाकी आणि 2 मोटारीकृत विभाग आहेत आणि एकूण 21 विभाग, 18 एव्हिएशन रेजिमेंट्स आणि नॉर्दर्न नेव्ही, मुख्य कार्यांसह - लेनिनग्राडचे संरक्षण, मुर्मन्स्क बंदर. , किरोव झेल. रस्ते आणि, बाल्टिक नेव्हीसह, फिनलंडच्या आखाताच्या पाण्यात आमचे पूर्ण वर्चस्व सुनिश्चित करा. त्याच हेतूसाठी, एस्टोनियन एसएसआरच्या उत्तरेकडील आणि वायव्य किनारपट्टीचे संरक्षण प्रिबोव्हो वरून उत्तर आघाडीकडे हस्तांतरित करण्याची योजना आहे.
डावीकडील समोरची सीमा ओस्टाशकोव्ह, ओस्ट्रोव्ह, वुरु, विलजंडी, हॉल आहे. मातासालु, इझेल आणि डॅगो बेटे केवळ.
फ्रंट मुख्यालय - पारगोलोवो.
नॉर्थवेस्टर्न फ्रंट (प्रिबोव्हो) - तीन सैन्यदल, ज्यात १७ रायफल विभाग आहेत [(त्यापैकी ६ राष्ट्रीय)], ४ टँक, २ मोटार चालवलेल्या डिव्हिजन आणि एकूण २३ डिव्हिजन आणि १३ एव्हिएशन रेजिमेंट, या कार्यांसह: - घट्टपणे रीगा झाकणे. हट्टी संरक्षण आणि विल्ना दिशा, पूर्व प्रशियाकडून शत्रूचे आक्रमण रोखणे; शत्रू उभयचर लँडिंग टाळण्यासाठी पश्चिम किनारपट्टी आणि एझेल आणि डॅगो बेटांचे संरक्षण.
डावीकडील समोरची सीमा पोलोत्स्क, ओश्म्यानी, ड्रुस्केनिकी, मार्गेराबोवा, लेटझेन आहे. फ्रंट मुख्यालय - पोनेवेझ.
वेस्टर्न फ्रंट (ZapOVO) - 31 रायफल, 8 टँक, 4 मोटार चालवलेल्या आणि 2 घोडदळ विभाग आणि एकूण 45 डिव्हिजन आणि 21 एव्हिएशन रेजिमेंट्सचा समावेश असलेले चार सैन्य.
उद्दिष्टे: - लिडा आणि बायलस्टोक दिशांना घट्टपणे झाकण्यासाठी ड्रुस्केनिकी, ऑस्ट्रोलेकाच्या पुढच्या भागावर जिद्दीने संरक्षण;
- दक्षिण-पश्चिम आघाडीच्या सैन्याच्या आक्षेपार्हतेकडे संक्रमणासह, वॉर्सा गटाचा पराभव करण्यासाठी आणि वॉरसॉ ताब्यात घेण्यासाठी वॉरसॉ, सिएडल्स, रॅडॉमच्या दिशेने आघाडीच्या डाव्या पंखाचा हल्ला, मध्ये. दक्षिण-पश्चिम आघाडीसह सहकार्य, शत्रूच्या लुब्लिन-राडोम गटाचा पराभव करण्यासाठी, नदीपर्यंत पोहोचण्यासाठी. विस्तुला आणि मोबाईल युनिट्स रेडॉम कॅप्चर करण्यासाठी [आणि वॉर्सा आणि पूर्व प्रशिया येथून हे ऑपरेशन सुनिश्चित करा].
डावीकडे समोरची सीमा नदी आहे. Pripyat, Pinsk, Vlodava, Demblin, Radom.
फ्रंट मुख्यालय - बारानोविची.
नैऋत्य मोर्चा - 74 रायफल, 28 टँक, 15 मोटार चालवलेल्या आणि 5 घोडदळाचे विभाग आणि एकूण 122 विभाग आणि 91 एव्हिएशन रेजिमेंट्स असलेले आठ सैन्य, तात्काळ कार्ये:
अ) समोरच्या उजव्या विंगच्या सैन्याने एकाग्र स्ट्राइकसह, नदीच्या पूर्वेकडील मुख्य शत्रू गटाला घेरून नष्ट करा. लुब्लिन प्रदेशात विस्तुला;
ब) त्याच वेळी, सिनियावा, प्रझेमिस्ल, लुटोविस्का यांच्या समोरून हल्ला करून, क्राको आणि सँडोमिएर्झ-केलेक दिशानिर्देशांमध्ये शत्रूच्या सैन्याचा पराभव करा आणि या भागातून आणखी पुढे जाण्याच्या इराद्याने क्राको, काटोविस, किल्सचा प्रदेश काबीज करा. शत्रू आघाडीच्या उत्तरेकडील भागाच्या मोठ्या सैन्याचा पराभव करण्यासाठी आणि पूर्वीच्या पोलंड आणि पूर्व प्रशियाचा प्रदेश ताब्यात घेण्यासाठी उत्तर किंवा वायव्य दिशेने;
c) हंगेरी आणि रोमानियाच्या राज्याच्या सीमेचे दृढपणे रक्षण करा आणि उत्तरेला पराभूत करण्याच्या तात्काळ लक्ष्यासह चेर्निव्हत्सी आणि चिसिनाऊ प्रदेशातून रोमानियावर केंद्रित हल्ले करण्यास तयार रहा. रोमानियन सैन्याची शाखा आणि नदीच्या रेषेपर्यंत पोहोचा. मोल्दोव्हा, Iasi [१२].
वरील योजनेची पूर्तता सुनिश्चित करण्यासाठी, खालील उपाययोजना आगाऊ करणे आवश्यक आहे, त्याशिवाय शत्रूवर हवाई आणि जमिनीवरून अचानक हल्ला करणे अशक्य आहे:
1. राखीव प्रशिक्षणाच्या नावाखाली सैन्याची गुप्त जमाव करणे;
2. छावण्यांमध्ये प्रवेश करण्याच्या नावाखाली, पश्चिम सीमेच्या जवळ सैन्याची छुपी एकाग्रता करा, सर्व प्रथम, हाय कमांडच्या सर्व राखीव सैन्यावर लक्ष केंद्रित करा;
3. दुर्गम जिल्ह्यांतील फील्ड एअरफिल्ड्सवर गुप्तपणे विमानचालन केंद्रित करा आणि आता मागे विमानचालन तैनात करणे सुरू करा;
4. हळूहळू, प्रशिक्षण शिबिर आणि लॉजिस्टिक व्यायामाच्या वेषाखाली, मागील आणि हॉस्पिटलचा आधार विकसित करा.
व्ही. हायकमांडच्या राखीव जागा.
हायकमांडच्या राखीव ठिकाणी 5 सैन्य ठेवा आणि त्यांना केंद्रित करा:
- व्याझ्मा, सिचेव्हका, येल्न्या, ब्रायन्स्क, सुखिनीची परिसरात 9 रायफल, 4 टाकी आणि 2 मोटार चालविलेल्या विभागांसह दोन सैन्य, एकूण 15 विभाग;
- 4 रायफल, 2 टाकी आणि 2 मोटार चालविलेल्या विभागांचे एक सैन्य, आणि एकूण 8 विभाग, विलेइका, नोवोग्रुडोक, मिन्स्क परिसरात;
- शेपेटोव्का, प्रॉस्कुरोव्ह, बर्डिचेव्ह आणि विभागाच्या परिसरात 6 रायफल, 4 टँक आणि 2 मोटार चालवलेल्या विभागांचे एक सैन्य आणि एकूण 12 विभाग.
- एक सैन्य ज्यामध्ये 8 रायफल, 2 टाकी आणि 2 मोटारीकृत विभाग आहेत आणि एकूण 12 विभाग, बिला त्सर्कवा, झ्वेनिगोरोडका, चेरकासी भागात.
सहावा. एकाग्रता आणि तैनाती कव्हर करणे.
शत्रूच्या संभाव्य आकस्मिक हल्ल्यापासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी, आमच्या सैन्याची एकाग्रता आणि तैनाती कव्हर करण्यासाठी आणि त्यांना आक्रमणासाठी तयार करण्यासाठी, हे आवश्यक आहे:
1. राज्याच्या सीमेचे मजबूत संरक्षण आणि कव्हर आयोजित करा, यासाठी सीमावर्ती जिल्ह्यांतील सर्व सैन्यदल आणि पश्चिमेकडे तैनातीसाठी नियुक्त केलेले जवळजवळ सर्व विमानसेवेचा वापर करा;
2. देशाच्या हवाई संरक्षणासाठी तपशीलवार योजना विकसित करा आणि हवाई संरक्षण यंत्रणा पूर्ण तयारीत आणा.
मी या मुद्द्यांवर आदेश दिले आहेत, आणि राज्याच्या सीमा आणि हवाई संरक्षणाच्या योजनांचा विकास 06/01/41 पर्यंत पूर्णपणे पूर्ण होईल.
कव्हरिंग सैन्याची रचना आणि गट जोडलेल्या नकाशानुसार आहे [१३].
त्याच वेळी, प्रत्येक संभाव्य मार्गाने तटबंदीच्या बांधकाम आणि शस्त्रास्त्रे वाढवणे आवश्यक आहे, 1942 मध्ये हंगेरीच्या सीमेवर तटबंदीच्या क्षेत्रांचे बांधकाम सुरू करणे आणि रेषेच्या बाजूने तटबंदी असलेल्या भागांचे बांधकाम सुरू ठेवणे देखील आवश्यक आहे. जुन्या राज्य सीमा [१४].
VII. नौदलाची कार्ये तुम्ही यापूर्वी मंजूर केलेल्या माझ्या अहवालानुसार ठरविण्यात आली होती.
आठवा. सैन्याची तैनाती आणि उपलब्ध पुरवठ्यांसह त्यांच्या लढाऊ कारवाया याद्वारे सुनिश्चित केल्या जातात:
दारूगोळा साठी - तीन आठवड्यांसाठी लहान-कॅलिबर शेल;
मध्यम-कॅलिबर - एका महिन्यासाठी;
जड-कॅलिबर - एका महिन्यासाठी;
मिनामी - अर्ध्या महिन्यासाठी;
विमानविरोधी शॉट्सद्वारे -
37 मिमी - 5 दिवसांसाठी;
76 मिमी - दीड महिन्यांसाठी;
85 मिमी - 11 दिवसांसाठी;
विमान दारूगोळा साठी -
उच्च स्फोटक बॉम्ब - एका महिन्यासाठी;
चिलखत छेदन - 10 दिवसांसाठी;
काँक्रीट तोडणे - 10 दिवसांसाठी;
विखंडन - एका महिन्यासाठी;
आग लावणारा - अर्ध्या महिन्यासाठी;
इंधन आणि स्नेहकांसाठी -
पेट्रोल बी -78 - 10 दिवसांसाठी
बी -74 गॅसोलीन - एका महिन्यासाठी;
गॅसोलीन बी -70 - 2.5 महिन्यांसाठी;
गॅसोलीन - 1.5 महिन्यांसाठी;
डिझेल इंधन - एका महिन्यासाठी.
पश्चिमेकडील जिल्ह्यांसाठी हेतू असलेल्या इंधनाचा साठा अंतर्गत जिल्ह्यांमध्ये लक्षणीय प्रमाणात (त्यांच्या प्रदेशावरील क्षमतेच्या कमतरतेमुळे) आहे.
IX. विचारा:
1. युएसएसआरच्या सशस्त्र दलांच्या धोरणात्मक तैनातीसाठी सादर केलेली योजना आणि जर्मनीशी युद्ध झाल्यास नियोजित लष्करी ऑपरेशन्सची योजना मंजूर करा;
2. सर्व प्रथम, हायकमांड आणि विमानचालनाच्या सर्व राखीव सैन्याच्या गुप्त एकत्रीकरण आणि गुप्त एकाग्रतेच्या सातत्यपूर्ण अंमलबजावणीला त्वरित अधिकृत करण्यासाठी;
3. NKPS कडून 1941 च्या योजनेनुसार आणि विशेषतः लव्होव्ह दिशेने रेल्वेच्या बांधकामाची पूर्ण आणि वेळेवर अंमलबजावणी करण्याची मागणी;
4. टाक्या आणि विमानांच्या भौतिक भागांच्या निर्मितीसाठी तसेच दारूगोळा आणि इंधनाचे उत्पादन आणि पुरवठ्यासाठी योजना वेळेवर पूर्ण करण्यास उद्योगाला बांधील करा.
नवीन तटबंदीच्या क्षेत्राच्या बांधकामाच्या प्रस्तावास मान्यता द्या [१५].
अर्ज:
1. नकाशावरील उपयोजन आकृती 1:1000,000 1 कॉपीमध्ये;
2. 3 नकाशांवर कव्हरसाठी तैनातीची योजना;
3. 1 कॉपीमध्ये सैन्याच्या संबंधांचे आकृती.
4. पश्चिमेकडील हवाई दलाच्या तळांचे तीन नकाशे.
[१] दस्तऐवज मानक टाइपरायटर शीटवरील 15-पानांचे हस्तलिखित आहे, जे ए.एम. वासिलिव्हस्की यांनी काळ्या शाईने लिहिलेले आहे. पहिल्या पानावर युएसएसआरच्या पीपल्स कमिसर ऑफ डिफेन्सचा कोपरा स्टॅम्प आहे. 15 मे 1941 रोजी परिशिष्टांवरील शिलालेखांनुसार - नकाशे आणि आकृत्या. हस्तलिखिताच्या मजकुरात पेन्सिलमध्ये बनविलेले धोरणात्मक, सांख्यिकीय आणि संपादकीय स्वरूपाचे स्पष्टीकरण आणि दुरुस्त्या आहेत. व्ही. डॅनिलोव्हच्या म्हणण्यानुसार, त्यांची ओळख रेड आर्मीच्या जनरल स्टाफचे प्रथम उपप्रमुख, लेफ्टनंट जनरल एनव्ही वातुटिन यांनी केली होती. दुसर्या आवृत्तीनुसार, मजकूरातील दुरुस्त्या कथितपणे जीके झुकोव्हच्या हाताने केल्या गेल्या होत्या.
[२] येथे आणि खाली, मजकुरात जोडलेली वाक्ये ठळक अक्षरात दिली आहेत.
[३] येथे आणि खाली, मजकुरातून नंतर काढलेली वाक्ये चौकोनी कंसात दिली आहेत.
[४] दस्तऐवजात अधोरेखित.
[५] दस्तऐवजात अधोरेखित.
[६] शेवटचा परिच्छेद आणि मागील परिच्छेदाचा शेवटचा वाक्प्रचार N. F. Vatutin यांनी लिहिला होता.
[७] शेवटची दोन वाक्ये N. F. Vatutin यांनी लिहिली होती.
[८] नकाशा प्रकाशित झालेला नाही.
[९] नकाशा प्रकाशित झालेला नाही.
[१०] नकाशा आणि तक्ता प्रकाशित केलेला नाही.
[११] नकाशा प्रकाशित झालेला नाही.
[१२] “केंद्रित” हा शब्द आणि परिच्छेदाचा शेवटचा वाक्प्रचार N. F. Vatutin यांनी लिहिला होता.
[१३] नकाशा प्रकाशित झालेला नाही.
[१४] शेवटचा परिच्छेद N. F. Vatutin यांनी लिहिला होता.
[१५] हा वाक्यांश N. F. Vatutin यांनी लिहिला होता.
स्क्रिप्ट.
TsAMO RF, f. 16, ऑप. 2951, क्रमांक 237, pp. 1-15.
प्रकाशित: 1941: 2 पुस्तकांमध्ये. पुस्तक 2./ कॉम्प. एल.ई. रेशीन आणि इतर; एड. व्ही.पी. नौमोवा; प्रवेश कला. acad ए.एन.याकोव्हलेवा. – एम.: इंटरनॅशनल फाउंडेशन “डेमोक्रसी”, 1998. – पी. 215-221.
3. ZapOVO सैन्याच्या कमांडरला निर्देश क्रमांक 503859/ss/ov
[२० मे १९४१ नंतर नाही]
सोव्ह. गुप्त
विशेष महत्त्व आहे
उदाहरण क्रमांक २
नकाशा 1:1 000000.
20 मे 1941 पर्यंत, जिल्हा सैन्याची जमवाजमव, एकाग्रता आणि तैनाती कव्हर करण्यासाठी, तुम्ही वैयक्तिकरित्या, कर्मचारी प्रमुख आणि जिल्हा मुख्यालयाच्या ऑपरेशनल विभागाच्या प्रमुखांसह, विकसित कराल:
अ) कांचियामिएस्टिस ते सरोवरापर्यंत राज्याच्या सीमेच्या संरक्षणासाठी विस्तृत योजना. स्विटेज (कायदा);
ब) विस्तृत हवाई संरक्षण योजना.
I. संरक्षण कार्ये:
1. जिल्ह्याच्या प्रदेशात जमिनीवर आणि हवाई शत्रूंचे आक्रमण रोखणे.
2. राज्याच्या सीमेवरील तटबंदीचे मजबूत संरक्षण जिल्ह्याच्या सैन्याची जमवाजमव, एकाग्रता आणि तैनाती यांना घट्टपणे कव्हर करेल.
3. एअर डिफेन्स आणि एव्हिएशन ऑपरेशन्स रेल्वेचे सामान्य ऑपरेशन आणि सैन्याच्या एकाग्रतेची खात्री करतील.
4. सर्व प्रकारचे जिल्हा टोपण वापरून, शत्रू सैन्याच्या एकाग्रतेचे आणि गटबद्धतेचे स्वरूप वेळेवर निश्चित करा.
5. सक्रिय विमानचालन कृतींद्वारे, हवाई वर्चस्व मिळवा आणि मुख्य रेल्वे जंक्शन, पूल, क्रॉसिंग आणि सैन्य गटांवर शक्तिशाली स्ट्राइक करा, शत्रू सैन्याच्या एकाग्रता आणि तैनातीमध्ये व्यत्यय आणा आणि विलंब करा.
6. शत्रूच्या हवाई आक्रमण दलांना आणि तोडफोड करणाऱ्या गटांना जिल्ह्याच्या हद्दीत उतरवण्यापासून रोखा.
II. खालील मूलभूत सूचनांद्वारे मार्गदर्शन करून राज्याच्या सीमेचे संरक्षण आयोजित करा:
1. संरक्षणाचा आधार राज्याच्या सीमेवर तयार केलेल्या तटबंदीच्या क्षेत्रांचे आणि क्षेत्रीय तटबंदीचे सतत संरक्षण असावे, त्यांच्या पुढील विकासासाठी सर्व शक्ती आणि क्षमता वापरून. संरक्षणास सक्रिय क्रियांचे वैशिष्ट्य द्या. संरक्षण तोडण्याचा कोणताही शत्रूचा प्रयत्न ताबडतोब कॉर्प्स आणि आर्मी रिझर्व्हकडून प्रतिआक्रमण करून नष्ट केला पाहिजे.
2. टँकविरोधी संरक्षणावर विशेष लक्ष द्या. शत्रूच्या मोठ्या मोटार चालवलेल्या यांत्रिक तुकड्यांद्वारे संरक्षण आघाडीवर यश आल्यास, त्यांच्याविरुद्धचा लढा आणि यशाचे उच्चाटन जिल्हा कमांडच्या थेट आदेशाने केले जाणे आवश्यक आहे, या हेतूने शत्रूचा मोठा भाग. -टँक आर्टिलरी ब्रिगेड, यांत्रिकी कॉर्प्स आणि एव्हिएशनचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाईल. अँटी-टँक ब्रिगेडचे कार्य शक्तिशाली तोफखान्याच्या आगीसह तयार रेषेवर टाक्यांना भेटणे आणि विमानचालनासह, आमच्या मोटारीकृत यांत्रिकी कॉर्प्सकडे जाईपर्यंत आणि प्रतिआक्रमण होईपर्यंत त्यांच्या आगाऊ विलंब करणे हे आहे. मेकॅनाइज्ड कॉर्प्सचे कार्य म्हणजे अँटी-टँक ब्रिगेडच्या आवरणाखाली, शत्रूच्या मशीनीकृत युनिट्सचा अंतिम पराभव करण्यासाठी आणि यश दूर करण्यासाठी विमानचालनासह शक्तिशाली फ्लँक आणि एकाग्र स्ट्राइकसह तैनात करणे.
3. विशेषतः जबाबदार होण्यासाठी खालील क्षेत्रांचा विचार करा:
अ) सुवापकी, लिडा;
ब) सुवापकी, बियालिस्टॉक;
c) ऑस्ट्रोलेकाच्या समोर, माल्किन्या ते बायलस्टोक पर्यंत;
ड) सिएडल्स, वोल्कोविस्क;
ड) ब्रेस्ट-लिटोव्स्क, बारानोविची.
4. अनुकूल परिस्थितीत, सर्व बचाव करणारे सैन्य आणि सैन्य आणि जिल्ह्यांचे राखीव दल, हायकमांडच्या सूचनेनुसार, वेगाने हल्ले करण्यासाठी सज्ज असले पाहिजे.
III.
उजवीकडे बाल्टिक मिलिटरी डिस्ट्रिक्ट आहे. पोनेवेझमध्ये जमावबंदीच्या तिसऱ्या दिवसापासून मुख्यालय. त्याच्या डाव्या बाजूची 11 वी आर्मी जूरबर्ग आघाडीवर संरक्षण आयोजित करते, असा दावा. कांचियामिस्टिस श्टार्म - कौनस. PribOVO ची सीमा – ओश्मेनी, ड्रुस्केनिकी, मार्गेराबोवो, लेटझेन, ZapOVO साठी मार्गेराबोव वगळता सर्व बिंदू.
डावीकडे कीव स्पेशल मिलिटरी डिस्ट्रिक्ट आहे. टार्नोपोल एकत्रीकरणाच्या 3र्या दिवसापासून मुख्यालय. त्याच्या उजव्या बाजूची 5 वी आर्मी आघाडीवर संरक्षण आयोजित करते. लेक Svitez, Krystynopol, Shtarm, Kovel.
KOVO ची सीमा - पिंस्क, व्लोडावा, डेम्बलिन, सर्व समावेशी ZAPOVO साठी डेम्बलिनचा अपवाद वगळता.
IV. नियुक्त कार्ये पार पाडण्यासाठी, चार कव्हर क्षेत्रे आहेत.
कव्हर क्षेत्र क्रमांक 1 - 3री आर्मी.
संयुग:
3 रा सैन्य संचालनालय;
केसची 4 पृष्ठे नियंत्रित करा;
56, 27, 85 आणि 24 विभाग;
11 व्या यांत्रिकी कॉर्प्सचे नियंत्रण;
29 आणि 33 टाकी विभाग;
204 मोटारीकृत विभाग;
6 अँटी-टँक कला. ब्रिगेड
ग्रोडनो तटबंदी क्षेत्राची चौकी;
11 व्या मिश्र विमानचालन विभाग;
सीमा भाग.
24 व्या इन्फंट्री डिव्हिजनचे पहिले मोबाइल हेलॉन जमाव करण्याच्या 5 व्या दिवसाच्या नंतर ग्रोडनो भागात आणले जावे.
क्षेत्र प्रमुख - 3 थ्या आर्मीचा कमांडर. वादळ Grodno.
डावीकडील सीमा - कला. Novelnya, दावा. सोकुलका, दावा. शुचिन, दावा. फ्रेडरिकस्कोफ.
शुचिन दावा करेपर्यंत ग्रोडनो तटबंदीचे क्षेत्र आणि कांचियामिएस्टिस फ्रंटवरील फील्ड तटबंदीचे मजबूत संरक्षण हे कार्य आहे. Lida, Grodno आणि Bialystok दिशानिर्देश कव्हर करा.
कव्हर क्षेत्र क्रमांक 2 - 10 वी आर्मी.
संयुग:
10 सैन्यांचे नियंत्रण;
इमारती 1 आणि 5 चे नियंत्रण;
8वा, 13वा, 86वा आणि 2रा विभाग;
नियंत्रण 6 kav. घरे;
6 व्या आणि 36 व्या घोडदळ. विभाग
6 मेक नियंत्रित करा. घरे;
4 था आणि 7 वी टाकी विभाग;
29 वा मोटारीकृत विभाग;
ओसोवेत्स्की आणि झाम्ब्रोवो तटबंदीच्या भागांची चौकी;
9 व्या मिश्रित विमानचालन विभाग;
सीमा भाग.
क्षेत्राचा प्रमुख - 10 व्या सैन्याचा कमांडर. श्टार्म - बियालिस्टॉक.
डावीकडील सीमा हक्क आहे. चला, Svisloch, Surals, Chileevo आणि पुढे नदीच्या बाजूने जोडूया. किडा.
6 घोडदळ टायकोसिन, सोकोली, मेनल्यानिन परिसरात एक कॉर्प्स आहे.
ओसोविएत्स्की आणि झांब्रोव्स्की तटबंदीचे मजबूत संरक्षण आणि सीमांच्या आत बियालिस्टोक आणि विशेषत: जोहानिसबर्ग, ऑस्ट्रोलेका आणि ऑस्ट्रो मॅझोविकीच्या दिशेने असलेल्या क्षेत्राच्या तटबंदीचे मजबूत संरक्षण करणे हे या प्रदेशाचे कार्य आहे.
कव्हर क्षेत्र क्रमांक 3 - 13 वी आर्मी.
संयुग:
केसची 2 पृष्ठे नियंत्रित करा;
113 आणि 49 pp. विभाग;
13 मेक नियंत्रित करा. घरे;
25 आणि 31 टाकी विभाग;
208 वा मोटारीकृत विभाग;
43 वा मिश्र विमानचालन विभाग;
सीमा भाग.
जिल्ह्याचा प्रमुख 13 व्या सैन्याचा कमांडर आहे आणि बेल्स्कमध्ये येण्यापूर्वी 2 रा कॉर्प्सचा कमांडर आहे. जमावबंदीच्या तिसऱ्या दिवसापासून शटर्म 13 - बेल्स्क.
डावीकडील सीमा हक्क आहे. कोसोवो, हैनुव्का, ड्रोगीचिन, गुरा कलवारिया.
क्षेत्राच्या तटबंदीच्या संरक्षणासह कोसी आणि सोकोलोपासून बिएल्स्कची दिशा घट्टपणे कव्हर करणे हे या प्रदेशाचे कार्य आहे.
कव्हर क्षेत्र क्रमांक 4 - 4 सैन्य.
संयुग:
4 थे आर्मी डायरेक्टोरेट;
केसची 28 पृष्ठे नियंत्रित करा;
6, 42, 75 आणि 100 विभाग;
14 मेक नियंत्रित करा. घरे;
22 आणि 30 टाकी विभाग;
205 मोटारीकृत विभाग;
ब्रेस्ट फोर्टिफाइड एरियाची चौकी;
10 व्या मिश्र विमानचालन विभाग;
सीमा भाग.
100 व्या विभागातील पहिला मोबाइल एकेलॉन चेरेमखा परिसरात काही वेळापूर्वी आणला पाहिजे
जमावबंदीचे 4 दिवस.
क्षेत्राचा प्रमुख - चौथ्या सैन्याचा कमांडर.
डावीकडील सीमा आहे. कोवो.
ब्रेस्ट फोर्टिफाइड क्षेत्र आणि नदीच्या पूर्वेकडील तटबंदीचे मजबूत संरक्षण हे कार्य आहे. बग, सैन्याची एकाग्रता आणि तैनाती कव्हर करा.
व्ही. जिल्हा कमांडकडे तात्काळ आहे:
1. 17 व्या आणि 50 व्या पायदळ विभागांचा समावेश असलेल्या 21 व्या पायदळ कॉर्प्स, स्टेशनच्या परिसरात जमाव करण्याच्या 15 व्या दिवसानंतर. ड्रुस्केनिकी, यासीडोमल्या, स्किडेल, डेम्ब्रोव्हो.
2. 47 व्या इन्फंट्री कॉर्प्स, ज्यामध्ये 55 व्या, 121 व्या आणि 155 व्या पायदळ विभागांचा समावेश आहे, प्रुझनी, झाप्रुड (नकाशा 200,000), कार्तुझबेरेझ, ब्लूडेनच्या परिसरात जमाव करण्याच्या 15 व्या दिवसानंतर.
3. 108, 64 आणि 161 व्या डिव्हिजन, 37 आणि 143 व्या विभागांचा समावेश असलेले 44 वे कॉर्प्स - सर्व कायमस्वरूपी तैनाती बिंदूंवर, तैनाती योजनेनुसार सैन्यात त्यांच्या पुढील हस्तांतरणासह.
4. टँकविरोधी ब्रिगेड - स्टेशनच्या परिसरात 7 वा. ब्लास्टोविका, ग्रुडस्क, जलोव्का; 8 - लिडा परिसरात.
5. यांत्रिकी इमारती:
17 एमके, 27 आणि 36 टाकी विभाग आणि व्होल्कोविस्क प्रदेशातील 209 मोटारीकृत विभागांचा समावेश आहे;
20 MK - 26 आणि 38 टाकी विभाग आणि 210 मोटर चालवलेल्या युनिट्सचा समावेश आहे. ओश्म्यानी क्षेत्रातील विभाग.
6. पुखोविची, ओसिपोविची परिसरात चौथी एअरबोर्न कॉर्प्स.
7. विमानचालन - 59 आणि 60 लढाऊ विमान वाहतूक विभाग; 12 व्या आणि 13 व्या बॉम्बर विभाग.
3 रा एव्हिएशन कॉर्प्स - 42 आणि 52 लांब पल्ल्याच्या बॉम्बर एव्हिएशन विभाग आणि 61 लढाऊ विभागांचा समावेश आहे. हायकमांडच्या असाइनमेंटवर कॉर्प्सचा वापर केला जातो.
सहावा. विमान वाहतूक कार्ये:
1. प्रस्थापित तळांवर आणि एअरफील्ड्सवर लढाऊ विमानांद्वारे लागोपाठ हल्ले करून, तसेच हवेतील लढाऊ ऑपरेशन्स वापरून, शत्रूची विमाने नष्ट करा आणि युद्धाच्या पहिल्या दिवसापासूनच हवाई वर्चस्व मिळवा.
2. लढाऊ विमाने, जिल्ह्याच्या संपूर्ण हवाई संरक्षण यंत्रणेच्या जवळच्या सहकार्याने, जिल्ह्याच्या सैन्याची जमवाजमव आणि एकाग्रता, रेल्वेचे सामान्य ऑपरेशन आणि शत्रूच्या विमानांना जिल्ह्याच्या हद्दीत जाण्यापासून रोखेल. देशाचा आतील भाग.
3. भूदलाच्या सहकार्याने, पुढे जाणाऱ्या शत्रूचा नाश करा आणि त्याच्या मोठ्या मोटार चालवलेल्या यांत्रिकी सैन्याला जिल्ह्याच्या संरक्षण आघाडीवर तोडण्यापासून रोखा.
4. मोठ्या रेल्वे पुलांवर आणि कोनिग्सबर्ग, मारिएनबर्ग, ॲलेन्स्टाईन, थॉर्न, कॅलिझ, लॉड्झ आणि वॉर्सॉच्या जंक्शनवर तसेच शत्रूच्या सैन्याच्या गटांवर शक्तिशाली, पद्धतशीर हल्ले करून, शत्रू सैन्याच्या एकाग्रतेत व्यत्यय आणतात आणि विलंब करतात.
VII. वेस्टर्न स्पेशल मिलिटरी डिस्ट्रिक्टच्या कमांडच्या आदेशानुसार:
1. मागील ओळी तयार करा:
21 sk - समोर Merech, Rotnitsa, Ozery, Lunno.
47 एसके - मुरावा, प्रुझानी, नीपर-बग कॅनॉल ते गोरोडेट्सच्या समोर.
2. रायफल कॉर्प्स आणि अँटी-टँक ब्रिगेड्सच्या सहकार्याने यांत्रिकी कॉर्प्स आणि एव्हिएशनद्वारे प्रतिआक्रमणासाठी प्रदान करा.
3. नदीच्या संरक्षणाच्या संपूर्ण खोलीसाठी रिकनोइटर करा आणि मागील रेषा तयार करा. बेरेझिना समावेश.
सक्तीने माघार घेतल्यास, संपूर्ण खोलीपर्यंत टँकविरोधी अडथळे निर्माण करण्याची योजना तयार करा आणि खाण पूल, रेल्वे जंक्शन आणि शत्रूच्या संभाव्य एकाग्रतेच्या बिंदूंसाठी योजना विकसित करा (सैन्य, मुख्यालय, रुग्णालये इ.).
4. जिल्ह्यामध्ये पूर्वीच्या राज्याच्या सीमेवरील तटबंदी असलेल्या भागांना संपूर्ण लढाऊ तयारीत आणण्यासाठी योजना तयार करा.
5. विकसित करा: अ) सतर्कतेवर सैन्य वाढवण्याची आणि सीमेवरील सैन्यासाठी सपोर्ट युनिट नियुक्त करण्याची योजना; ब) सर्वात महत्वाचे औद्योगिक उपक्रम, संरचना आणि सुविधा यांच्या संरक्षण आणि संरक्षणासाठी एक योजना.
6. जबरदस्तीने माघार घेतल्यास, विशेष सूचनांनुसार, कारखाने, कारखाने, बँका आणि इतर व्यावसायिक उपक्रम, सरकारी संस्था, गोदामे, लष्करी आणि राज्य मालमत्ता, लष्करी कर्मचारी, वाहतुकीची साधने इत्यादींच्या स्थलांतराची योजना विकसित करा. .
7. हवाई संरक्षण योजनेत, सैन्याच्या हवाई संरक्षणासाठी आणि पश्चिम हवाई संरक्षण क्षेत्रातील प्रदेशाचे हवाई संरक्षण प्रदान करा, विशेषत: तपशीलवार विकसित करा:
अ) व्हीएनओएस सेवेची संघटना आणि एव्हिएशन एअरफील्ड्सची तात्काळ सूचना - प्रामुख्याने लढाऊ विमाने, कंपनी आणि लाइन व्हीएनओएस पोस्ट दोन्ही, हवाई संरक्षण बिंदू आणि सुविधा, ब्रिगेड जिल्हा निदेशालय आणि हवाई संरक्षण क्षेत्रांची अधिसूचना;
ब) लढाऊ विमानांचा वापर आणि कृती, वैयक्तिक हवाई युनिट्ससाठी शत्रूच्या विमानांचा नाश करण्यासाठी क्षेत्रे स्थापित करणे;
c) कायमस्वरूपी हवाई संरक्षण बिंदू आणि सुविधा, अनलोडिंग क्षेत्रे आणि सैन्याच्या एकाग्रता क्षेत्रांचे विमानविरोधी तोफखाना आणि लढाऊ विमानांचे संपूर्ण संरक्षण;
ड) दळणवळणाचे मुद्दे आणि हवाई संरक्षण प्रणालीचे नियंत्रण.
आठवा. मागील सूचना.
एकत्रीकरणाच्या 15 व्या दिवसापूर्वी, तुम्हाला खर्च करण्याची परवानगी आहे:
अ) ग्राउंड कव्हरिंग सैन्यासाठी:
दारूगोळा - दारूगोळ्याच्या 3 फेऱ्या;
इंधन - लढाऊ वाहनांसाठी - 5 रिफिल;
- वाहतुकीसाठी - 8 गॅस स्टेशन;
b) हवाई दलासाठी:
लढाऊ - 15 सोर्टीज;
शॉर्ट-रेंज बॉम्बर्स - 10 सोर्टीज;
लांब पल्ल्याच्या बॉम्बर्स - 7 सोर्टीज;
टोही अधिकारी - 10 sorties;
c) सर्व कव्हरिंग सैन्यासाठी - 15 दैनिक डचा.
कव्हरिंग सैन्याला सर्व प्रकारचे पुरवठा प्रदान करणे, उपकरणांची दुरुस्ती आणि पुनर्संचयित करणे हे जिल्ह्यातील राखीव आणि दुरुस्ती तळाच्या खर्चावर केले जाते.
आजारी आणि जखमी लोक आणि घोड्यांना बाहेर काढणे झापोवोवोच्या हद्दीत प्रामुख्याने वैद्यकीय संस्थांचे स्थिर नेटवर्क वापरून केले पाहिजे.
IX. सामान्य सूचना
1. उच्च कमांडच्या विशेष परवानगीनेच राज्याच्या सीमा ओलांडण्यासाठी प्रथम उड्डाण किंवा ओलांडण्याची परवानगी आहे.
2. कव्हर प्लॅनमध्ये खालील कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे:
अ) कव्हरमधील सैन्याच्या कृती योजनेवरील टिपा, निर्णयाच्या संलग्न नकाशासह आणि रेजिमेंट आणि वैयक्तिक युनिटपर्यंत सैन्याच्या गटासह;
ब) लढाऊ कर्मचाऱ्यांची यादी;
c) राज्याच्या सीमेवर कव्हर युनिट्सच्या बाहेर पडण्यासाठी आणि एकाग्रतेसाठी सारण्या;
ड) हवाई दलाच्या वापरासाठी एक योजना, ज्यामध्ये बेसिंग आणि ऑपरेशनल वापराचा नकाशा जोडलेला आहे;
e) हवाई संरक्षण पोस्ट आणि सक्रिय हवाई संरक्षण प्रणालींच्या स्थानाचे नकाशे असलेली हवाई संरक्षण योजना;
f) गणना आणि नकाशासह अभियांत्रिकी योजना;
g) गणना आणि आकृत्यांसह संप्रेषण साधन योजना;
h) भूदल आणि हवाई दलांच्या मागील आणि भौतिक समर्थनाचे आयोजन करण्याची योजना, त्यांना भूदल आणि विमानचालनाच्या मागील भागाचे आयोजन करण्याच्या नकाशाच्या परिशिष्टासह;
i) स्वच्छताविषयक आणि पशुवैद्यकीय निर्वासन योजना;
j) अलार्मवर कव्हर युनिट्स वाढवण्याच्या सूचना आणि बॉर्डर युनिट्ससाठी सपोर्ट युनिट नियुक्त करणे;
k) क्षेत्रीय सैन्य आणि NKVD सैन्याने संरक्षणाच्या अधीन असलेल्या वस्तू आणि संरचनांची यादी;
l) कार्यकारी दस्तऐवज (निर्देश, आदेश, सूचना).
3. कव्हर प्लॅन माझ्याकडून एनक्रिप्टेड टेलिग्राम मिळाल्यावर अंमलात आणला जातो, मुख्य मिलिटरी कौन्सिलचे सदस्य, जनरल स्टाफचे प्रमुख, खालील सामग्रीसह स्वाक्षरी करतात: “1941 च्या कव्हर योजनेच्या अंमलबजावणीसह पुढे जा .”
4. खालील गोष्टींना संरक्षण आणि संरक्षण योजना विकसित करण्याची परवानगी आहे:
संपूर्णपणे - सैन्याचे कमांडर, मिलिटरी कौन्सिलचे सदस्य, जिल्हा मुख्यालयाचे प्रमुख आणि जिल्हा मुख्यालयाच्या ऑपरेशनल विभागाचे प्रमुख;
हवाई दलाच्या योजनेबाबत - हवाई दलाचे कमांडर KOVO;
मागील आयोजित करण्याच्या योजनेबद्दल - उप. लॉजिस्टिकसाठी जिल्ह्याचे मुख्य कर्मचारी;
लष्करी संप्रेषण योजनेच्या दृष्टीने - जिल्ह्याच्या लष्करी संप्रेषणाचे प्रमुख;
संप्रेषणाच्या बाबतीत - जिल्ह्याचे संपर्क प्रमुख.
लष्करी शाखा आणि सेवांच्या इतर प्रमुखांना केवळ त्यांच्या विशेषतेमध्ये वैयक्तिक कार्ये पार पाडण्यासाठी, त्यांना कव्हर योजनेची माहिती देण्यासाठी परवानगी आहे.
लष्कराच्या मुख्यालयात - लष्कराचे कमांडर, लष्कराच्या मिलिटरी कौन्सिलचे सदस्य, आर्मीचे चीफ ऑफ स्टाफ, आर्मी हेडक्वार्टरच्या ऑपरेशन्स विभागाचे प्रमुख.
5. दोन प्रतींमध्ये एक कव्हर प्लॅन विकसित करा, एक प्रत जनरल स्टाफच्या प्रमुखाच्या मान्यतेसाठी माझ्याकडे द्या आणि दुसरी प्रत, जिल्हा सैनिकी परिषदेच्या सीलने सीलबंद, जिल्हा प्रमुखांच्या वैयक्तिक तिजोरीत ठेवा. कर्मचारी.
6. सैन्याने विकसित केलेल्या आणि जिल्हा लष्करी परिषदेने प्रत्येक कव्हर क्षेत्रासाठी मंजूर केलेल्या कव्हर योजना, जिल्हा लष्करी परिषदेच्या सीलसह सीलबंद, कव्हर क्षेत्राच्या संबंधित प्रमुखाच्या वैयक्तिक तिजोरीत ठेवाव्यात.
7. लष्करी संरचनेसाठी विकसित केलेली कार्यकारी दस्तऐवज लष्कराच्या मिलिटरी कौन्सिलच्या सीलसह सीलबंद पिशव्यामध्ये संग्रहित केले जावेत.
8. कव्हर-अप दस्तऐवजांसह फोल्डर आणि पॅकेजेस लिखित किंवा टेलिग्राफिक ऑर्डरद्वारे उघडले जातात - सैन्यात - जिल्ह्याच्या मिलिटरी कौन्सिलच्या आणि फॉर्मेशनमध्ये - आर्मीच्या मिलिटरी कौन्सिलच्या.
9. कव्हर प्लॅनवरील सर्व दस्तऐवज हाताने लिहिलेले आहेत किंवा ते विकसित करण्यासाठी अधिकृत कमांडर्सद्वारे वैयक्तिकरित्या टाइप केले आहेत.
परिशिष्ट - नकाशा 1: 1,000,000 वर झापोव्हो सैन्याच्या कव्हरचा आकृती एका प्रतमध्ये (केवळ उदाहरण क्रमांक 1 साठी).
अस्सल स्वाक्षरी:
यूएसएसआरचे पीपल्स कमिशनर ऑफ डिफेन्स
सोव्हिएत युनियनचे मार्शल एस. टिमोशेन्को
स्पेसक्राफ्टचे जनरल स्टाफचे प्रमुख
आर्मी जनरल जी झुकोव्ह
लेटरहेडवरील हस्तलिखित: "युएसएसआरचे पीपल्स कमिसर ऑफ डिफेन्स." नोट्स आहेत: “2 प्रतींमध्ये कार्यान्वित. क्रमांक 1 - पत्त्याला, क्रमांक 2 - ऑपरेशनल मॅनेजमेंटला. एक्झिक्युटर: मेजर जनरल वासिलिव्हस्की. प्रत डेप्युटीद्वारे प्रमाणित केली जाते. स्पेसक्राफ्टच्या जनरल स्टाफ विभागाचे प्रमुख, मेजर जनरल वासिलिव्हस्की.
TsAMO RF, f. 16, ऑप. 2951, क्रमांक 237, pp. ६५-८७.
प्रकाशित: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1895-481-503859-20-1941
4. PribOVO सैन्याच्या कमांडरला निर्देश 503920/ss/ov
[मे 30, 1941 नंतर नाही]
सोव्ह. गुप्त
विशेष महत्त्व आहे
उदाहरण क्रमांक २
नकाशा 1:1000000.
PribOVO सैन्याची जमवाजमव, एकाग्रता आणि तैनाती कव्हर करण्यासाठी, 30 मे 1941 पर्यंत, तुम्ही वैयक्तिकरित्या कर्मचारी प्रमुख आणि जिल्हा मुख्यालयाच्या ऑपरेशनल विभागाच्या प्रमुखांसह, विकसित कराल:
अ) पलंगा ते दाव्यापर्यंत लिथुआनियन एसएसआरच्या राज्य सीमेच्या संरक्षणासाठी तपशीलवार योजना. Kapchiamiestis, Matsalu उपसागराच्या दक्षिणेकडील बाल्टिक समुद्र किनारा आणि Dago आणि Ezel बेटांच्या उभयचर विरोधी संरक्षणाची योजना;
ब) विस्तृत हवाई संरक्षण योजना.
I. संरक्षण कार्ये:
1. जिल्ह्याच्या प्रदेशात जमिनीवर आणि हवाई शत्रूंचे आक्रमण रोखणे;
2. राज्याच्या सीमेवर तटबंदीचे जिद्दीने संरक्षण करून, जिल्हा सैन्याची जमवाजमव, एकाग्रता आणि तैनाती घट्टपणे कव्हर करा;
3. शत्रूच्या उभयचर लँडिंगला प्रतिबंध करण्यासाठी रेड बॅनर बाल्टिक फ्लीटसह किनारपट्टी आणि इझेल आणि डॅगो बेटांचे संरक्षण;
4. रेल्वेचे अखंडित ऑपरेशन आणि जिल्हा सैन्याच्या एकाग्रतेची खात्री करण्यासाठी हवाई संरक्षण आणि विमानचालन ऑपरेशन्स;
5. शत्रू सैन्याच्या एकाग्रतेचे आणि गटबद्धतेचे स्वरूप वेळेवर निर्धारित करण्यासाठी सर्व प्रकारचे जिल्हा टोपण वापरणे;
6. सक्रिय उड्डयन ऑपरेशनद्वारे, हवाई वर्चस्व मिळवणे आणि मुख्य रेल्वे जंक्शन, पूल, मार्ग आणि सैन्य गटांवर शक्तिशाली स्ट्राइक करणे, शत्रू सैन्याच्या एकाग्रता आणि तैनातीमध्ये व्यत्यय आणणे आणि विलंब करणे;
7. शत्रूच्या हवाई आक्रमण दलाला आणि तोडफोड करणाऱ्या गटांना जिल्ह्याच्या प्रदेशात उतरवण्यापासून रोखणे;
8. एकत्रीकरणाच्या पहिल्या दिवसापासून, एस्टोनियन किनारपट्टीचे संरक्षण नार्वा खाडीपासून मत्सलु बे आणि वोर्मसी बेटापर्यंत लेनिनग्राड मिलिटरी डिस्ट्रिक्टच्या कमांडकडे हस्तांतरित केले जाईल. त्याच वेळी, 16 आणि 11 रायफल विभागांसह 65 व्या रायफल कॉर्प्स आणि 4 था एव्हिएशन डिव्हिजन एलव्हीओ सैन्याकडे हस्तांतरित करा.
संरक्षणाच्या या क्षेत्रासाठी कव्हर प्लॅनचा विकास LVO कमांडकडे सोपवण्यात आला आहे.
II. खालील मूलभूत सूचनांद्वारे मार्गदर्शन करून राज्याच्या सीमेचे संरक्षण आयोजित करा:
1. संरक्षणाचा आधार राज्याच्या सीमेवर तयार केलेल्या तटबंदीच्या क्षेत्रांचे आणि क्षेत्रीय तटबंदीचे सतत संरक्षण असावे, त्यांच्या पुढील विकासासाठी सर्व शक्ती आणि क्षमता वापरून.
संरक्षणासाठी सक्रिय क्रिया द्या. संरक्षण तोडण्याचा कोणताही शत्रूचा प्रयत्न ताबडतोब कॉर्प्स आणि आर्मी रिझर्व्हकडून प्रतिआक्रमण करून नष्ट केला पाहिजे.
2. टँकविरोधी संरक्षणावर विशेष लक्ष द्या. शत्रूच्या मोठ्या मोटार चालवलेल्या यांत्रिक तुकड्यांद्वारे संरक्षण आघाडीवर यश मिळाल्यास, त्यांच्याविरूद्ध लढा आणि यशाचे उच्चाटन जिल्हा कमांडच्या थेट आदेशाने केले जाईल, ज्यासाठी, सर्वप्रथम, विरोधी वापरा. -टँक आर्टिलरी ब्रिगेड, यांत्रिकी कॉर्प्स आणि विमानचालन. अँटी-टँक ब्रिगेड्सचे कार्य हे आहे की शत्रूच्या टाक्यांना शक्तिशाली तोफखान्याने तयार केलेल्या ओळींशी सामोरे जावे आणि विमानचालनासह, आमच्या मोटार चालवलेल्या यांत्रिक कॉर्प्सकडे जाईपर्यंत आणि पलटवार होईपर्यंत त्यांना धरून ठेवा. मेकॅनाइज्ड कॉर्प्सचे कार्य म्हणजे अँटी-टँक ब्रिगेड्सच्या आच्छादनाखाली, शक्तिशाली फ्लँक आणि एकाग्र हल्ल्यांसह, विमानचालनासह शत्रूच्या यांत्रिक युनिट्सचा अंतिम पराभव करणे आणि यश दूर करणे.
3. विशेषतः जबाबदार होण्यासाठी खालील क्षेत्रांचा विचार करा:
अ) मेमेल, तेलशिनाई;
ब) टिल्सिट, सियाउलियाई;
c) गुम्बिनेन, कौनास;
ड) सुवाल्की, ओलिटा.
4. अनुकूल परिस्थितीत, सर्व बचाव करणारे सैन्य आणि सैन्य आणि जिल्ह्यांचे राखीव दल, हायकमांडच्या सूचनेनुसार, वेगाने हल्ले करण्यासाठी सज्ज असले पाहिजे.
III.
उजवीकडे लेनिनग्राड मिलिटरी डिस्ट्रिक्ट आहे ज्यात लेनिनग्राडचे रक्षण करण्याचे मुख्य काम आहे. 65 व्या रायफल कॉर्प्स, त्याच्या संरचनेत हस्तांतरित, नार्वा खाडीपासून मत्सलू खाडीपर्यंत संरक्षण आयोजित करते. तुरी येथील कॉर्प्सचे मुख्यालय.
LVO सह सीमा - खटला. Ostashkov, दावा. बेट, वोरू, दावा. Viljandi, Ezel आणि Dago बेटे (समावेशक).
डावीकडे वेस्टर्न स्पेशल मिलिटरी डिस्ट्रिक्ट आहे. एकत्रीकरणाच्या 3 व्या दिवसापासून मुख्यालय - बारानोविची. त्याच्या उजव्या बाजूची 3 री आर्मी कपचियामीस्टीस, शुचिन आघाडीवर संरक्षण आयोजित करते. Shtarm - Grodno.
ZapOVO सह सीमा – दावा. पोलोत्स्क, खटला. अश्म्यानी, खटला. Druskeniki, Marggrabovo, दावा. लेटझेन.
IV. नियुक्त कार्ये पार पाडण्यासाठी, तीन कव्हर क्षेत्रे आहेत.
कव्हर क्षेत्र क्रमांक 1 - 27 वी आर्मी.
संयुग:
27 व्या सैन्याचे संचालनालय;
67 व्या पायदळ विभाग;
189 वा पायदळ विभाग;
3 विभाग रायफल ब्रिगेड;
किनारपट्टी आणि इझेल आणि डॅगो बेटांचे तटीय संरक्षण;
सीमा भाग.
जिल्ह्याचा प्रमुख 27 व्या सैन्याचा कमांडर असतो. Shtarm - रीगा.
डावीकडील सीमा – Mazeiklay, दावा. पलंगा.
कार्ये:
अ) मत्सलू खाडीपासून किनारपट्टीचे संरक्षण, पलंगा दावा. आणि ईझेल आणि डॅगोची बेटे किनाऱ्यावर आणि बेटांवर शत्रू उभयचर लँडिंग टाळण्यासाठी. Ezel बेटावर, Tagalaht खाडीच्या संरक्षणावर विशेष लक्ष द्या;
ब) रेड बॅनर बाल्टिक फ्लीटच्या सहकार्याने इझेल आणि डॅगो बेटांचे तटीय संरक्षण, विमानचालन आणि विंदाव किनारपट्टी आणि हँको द्वीपकल्पाच्या किनारी संरक्षणाच्या सहकार्याने, शत्रूच्या ताफ्याला इर्बेंटद्वारे रीगाच्या आखातात प्रवेश करण्यापासून रोखणे, सोस्ला आणि सूर-वेन सामुद्रधुनी आणि फिनलंडच्या आखातात प्रवेश;
क) लीपाजा येथील तळाचे संरक्षण;
ड) एझेल आणि डॅगो बेटांच्या संरक्षण चौकीला मनुष्यबळ सहाय्य देण्यासाठी तयार राहा.
कव्हर क्षेत्र क्रमांक 2 - 8 व्या सैन्यात:
8 व्या सैन्याचे नियंत्रण; 10 आणि 11 इमारतींचे व्यवस्थापन; 10,125, 48 आणि 90 विभाग; 12 व्या यांत्रिकी कॉर्प्सचे संचालनालय; 23 आणि 28 टाकी विभाग; 9 वी अँटी-टँक ब्रिगेड; तेलशोई आणि शौलियाई तटबंदीच्या भागात; 7 वा मिश्र विमानचालन विभाग; सीमा भाग.
उलग्वेच्टिस, अंडुविनाई, केल्मी परिसरात 12वी मशीनीकृत कॉर्प्स आणि 9वी अँटी-टँक ब्रिगेड आहे.
जिल्ह्याचा प्रमुख हा 8 व्या सैन्याचा कमांडर असतो. Shtarm - सियाउलिया.
डावीकडील सीमा Daugavpils, खटला आहे. पनेवेझीस, दावा. सेरेजुस, जुर्बकर्स (जुर्बर), इंस्टरबर्ग.
मेमेल ते क्रेटिंगा, तेलगीनाई आणि टिलसिट ते टॉरेगे, सियाउलियाई पर्यंतच्या दिशांना घट्टपणे कव्हर करणे हे कार्य राज्याच्या सीमेवरील क्षेत्रीय तटबंदी आणि तेलशाई आणि सियाउलियाईमध्ये तयार होत असलेल्या तटबंदीच्या संरक्षणासह आहे.
कव्हर क्षेत्र क्रमांक 3 - 11 वी आर्मी.
संयुग:
11 व्या सैन्याचे संचालनालय; इमारतींची कार्यालये 16, 21 आणि 24; 5, 33, 189, 128, 23, 126, 179, 184 विभाग; 3 मेकॅन नियंत्रित करा. घरे; 2, 5 टाकी विभाग, 84 यांत्रिकी विभाग, 10 टँक विरोधी तोफखाना. ब्रिगेड 110, 429 RGK धावले; कोव्हनो आणि अलित्स्की तटबंदीच्या भागांची चौकी; 8 व्या मिश्र विमानचालन विभाग; सीमा भाग.
पहिला जमाव. विभागाच्या 126 व्या पानाची ट्रेन स्टेशनच्या परिसरात पाठवावी. काझलू-रुडा एकत्रीकरणाच्या 3 दिवसांनंतर आणि कौनास प्रदेशात 23 वा विभागणी 4 दिवसांनंतर नाही.
3 मेक. Kazlu-Ruda, Prienai, Kaunas परिसरात इमारत आहे.
179 व्या आणि 184 व्या पायदळ विभागांचा समावेश असलेले 24 व्या पायदळ कॉर्प्स विल्नियस आणि ओरेनी प्रदेशात असतील.
जिल्ह्याचा प्रमुख हा 11व्या लष्कराचा कमांडर असतो. शतर्म - कौनस.
कार्य क्षेत्र तटबंदी, कोव्हनो आणि ॲलिट तटबंदीचे संरक्षण करणे हे आहे. Jurburg (Jurbarkas), दावा. Kapchiamiestis घट्टपणे Kaunas आणि Alyt दिशा कव्हर करण्यासाठी.
व्ही. जिल्हा कमांडकडे तात्काळ आहे:
तैनाती बिंदूंवर 180 व्या आणि 182 व्या तुकड्या आणि 181 व्या तुकड्यांचा समावेश असलेल्या 24 व्या कॉर्प्स, तैनाती योजनेनुसार त्यांच्या पुढील हस्तांतरणासह.
6व्या आणि 57व्या मिश्र विमानचालन विभाग आणि दौगवपिल्स भागात 5व्या हवाई दल.
सहावा. विमान वाहतूक कार्ये
1) प्रस्थापित तळांवर आणि एअरफील्ड्सवर लढाऊ विमानांनी लागोपाठ हल्ले करून, तसेच हवेतील लढाऊ ऑपरेशन्सद्वारे, शत्रूची विमाने नष्ट करा आणि युद्धाच्या पहिल्या दिवसापासूनच हवाई वर्चस्व मिळवा;
2) लढाऊ विमाने, जिल्ह्याच्या संपूर्ण हवाई संरक्षण यंत्रणेच्या जवळच्या सहकार्याने, जिल्ह्याच्या सैन्याची जमवाजमव आणि एकाग्रता, रेल्वेचे सामान्य ऑपरेशन आणि शत्रूच्या विमानांना जिल्ह्याच्या हद्दीत जाण्यापासून रोखेल. देशाचा आतील भाग.
3) भूदलाच्या सहकार्याने, पुढे जाणाऱ्या शत्रूचा नाश करा आणि त्याच्या मोठ्या मोटार चालवलेल्या यांत्रिकी सैन्याला जिल्ह्याच्या संरक्षण आघाडीवर तोडण्यापासून रोखा.
4) नौदल उड्डाण आणि रेड बॅनर बाल्टिक फ्लीटसह, शत्रूचे नौदल आणि बाल्टिक समुद्रातील वाहतूक नष्ट करा आणि दागो आणि एझेल बेटांवर आणि जिल्ह्याच्या सीमेवरील किनारपट्टीवर शत्रूच्या उभयचर लँडिंगला प्रतिबंध करा.
5) Königsberg, Marienburg, Marienwerder, Deutsch-Pilau, Allenstein, Insterburg या रेल्वे जंक्शनवर आणि नदीच्या पलीकडील रेल्वे पुलांवर हल्ले. डॅनझिग, बायडगोस्क्झ सेक्टरमधील विस्तुला, तसेच सैन्याच्या गटांसह, शत्रू सैन्याच्या एकाग्रतेला गुंतागुंत आणि विलंब करण्यासाठी.
6) मेमेल बंदर नष्ट करा.
VII. बाल्टिक स्पेशल मिलिटरी डिस्ट्रिक्टच्या आदेशानुसार:
1. मागील ओळी तयार करा:
अ) आघाडीवर - डार्बेनॉम, कुलनाई, रायतावास, शिलोम, उलिनास, स्कॉडवाइन, रसिएंटाई, सेर्डजस, काझलू-रुडा, पिल्व्हसिकाई, मरियमपोल, सिमिनास आणि डुसिस, दावा. ड्रुस्केनिकी;
ब) आर. बार्टा, कलवरिया, तेलशिनाई, लुस्के, दुबिसा, पुढे नदीच्या पूर्वेकडील तीरावर. नेमण.
2. राखीव रायफल दल आणि अँटी-टँक ब्रिगेड यांच्या सहकार्याने यांत्रिकी कॉर्प्स आणि विमानचालनाद्वारे प्रतिआक्रमण प्रदान करणे.
3. प्रिबोव्हो अंतर्गत लाटविया, लिथुआनिया आणि पोलंडच्या जुन्या सीमेपर्यंत आणि नदीच्या बाजूने कट ऑफ लाईनपर्यंतच्या संपूर्ण खोलीपर्यंत मागील रेषा पुन्हा करा आणि बाह्यरेखा तयार करा. वेस्टर्न ड्विना.
4. मे 30, 1941 पर्यंत, झापोवो मिलिटरी डिस्ट्रिक्टमधून सेबेझ तटबंदीचा भाग स्वीकारा आणि त्यास पूर्ण लढाऊ तयारीत आणण्यासाठी एक योजना विकसित करा.
5. जबरदस्तीने माघार घेतल्यास, संपूर्ण खोलीपर्यंत टँक-विरोधी अडथळे निर्माण करण्यासाठी एक योजना विकसित करा आणि खाण पूल, रेल्वे जंक्शन आणि शत्रूच्या संभाव्य एकाग्रतेच्या बिंदूंसाठी योजना विकसित करा (सैन्य, मुख्यालय, रुग्णालये इ.).
6. हवाई संरक्षण योजनेत, उत्तर-पश्चिम हवाई संरक्षण क्षेत्रामध्ये सैन्याच्या हवाई संरक्षण आणि प्रदेशाचे हवाई संरक्षण प्रदान करा; विशेष तपशीलवार काम करा:
अ) व्हीएनओएस सेवेची संस्था - कंपनी आणि लाइन व्हीएनओएस पोस्ट दोन्हीकडून विमानचालन एअरफील्ड, प्रामुख्याने लढाऊ विमानांची त्वरित सूचना; हवाई संरक्षण बिंदू आणि सुविधा, ब्रिगेड जिल्हा संचालनालय आणि हवाई संरक्षण क्षेत्रांची अधिसूचना.
ब) लढाऊ विमानांचा वापर आणि कृती, वैयक्तिक हवाई युनिट्ससाठी शत्रूच्या विमानांचा नाश करण्यासाठी क्षेत्रे स्थापित करणे;
c) विमानविरोधी तोफखाना आणि लढाऊ विमानांचे कायमस्वरूपी हवाई संरक्षण बिंदू आणि सुविधा, अनलोडिंग क्षेत्रे आणि सैन्याच्या एकाग्रतेचे क्षेत्र;
ड) दळणवळणाचे मुद्दे आणि हवाई संरक्षण प्रणालीचे नियंत्रण.
7. विकसित करा:
अ) सतर्कतेवर सैन्य वाढवणे आणि सीमेवरील सैनिकांसाठी सपोर्ट युनिट नियुक्त करणे;
ब) सर्वात महत्वाचे औद्योगिक उपक्रम, संरचना आणि सुविधा यांच्या संरक्षण आणि संरक्षणासाठी एक योजना.
8. जबरदस्तीने माघार घेतल्यास, विशेष सूचनांनुसार, कारखाने, कारखाने, बँका आणि इतर आर्थिक उपक्रम, सरकारी संस्था, लष्करी आणि राज्य मालमत्तेची गोदामे, लष्करी कर्मचारी, वाहतुकीची साधने इत्यादी रिकामी करण्याची योजना विकसित करा. .
आठवा. मागील सूचना.
एकत्रीकरणाच्या 15 व्या दिवसापूर्वी, तुम्हाला खर्च करण्याची परवानगी आहे:
अ) ग्राउंड कव्हरिंग सैन्यासाठी - दारूगोळ्याच्या 3 फेऱ्या, लढाऊ वाहनांसाठी इंधन - 5 रिफिल, वाहतुकीसाठी - 8 रिफिल;
ब) हवाई दलासाठी: लढाऊ - 15 सोर्टीज; त्यांच्या जवळ] भडिमार [ऑपरेटर्स] - 10 सोर्टीज; लांब पल्ल्याच्या बॉम्बर [ऑपरेटर] - 7 सोर्टीज; टोही अधिकारी - 10 sorties;
c) सर्व कव्हरिंग सैन्यासाठी - 15 दैनिक डचा.
कव्हरिंग सैन्याला सर्व प्रकारच्या पुरवठा, दुरुस्ती आणि उपकरणे पुनर्संचयित करणे जिल्ह्याच्या राखीव जागा आणि दुरुस्ती तळाच्या खर्चावर चालते.
आजारी आणि जखमी लोक आणि घोड्यांना बाहेर काढण्याचे काम PribOVO मध्ये, प्रामुख्याने वैद्यकीय संस्थांचे स्थिर नेटवर्क वापरून केले पाहिजे.
IX. सामान्य सूचना.
1. उच्च कमांडच्या विशेष परवानगीनेच राज्याच्या सीमा ओलांडण्यासाठी प्रथम उड्डाण किंवा ओलांडण्याची परवानगी आहे.
2. कव्हर प्लॅनमध्ये खालील कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे:
अ) निर्णयाच्या नकाशासह कव्हरमधील सैन्याच्या कृती योजनेवरील नोट्स आणि सैन्याच्या गटापर्यंत, रेजिमेंट आणि वैयक्तिक युनिटपर्यंत, त्यास संलग्न केले आहे;
ब) लढाऊ कर्मचाऱ्यांची यादी;
c) राज्याच्या सीमेवर कव्हर युनिट्सचे पैसे काढणे आणि एकाग्रतेसाठी टेबल;
ड) हवाई दलाच्या वापरासाठी एक योजना ज्यामध्ये बेसिंग आणि ऑपरेशनल वापराचा नकाशा जोडलेला आहे;
e) हवाई संरक्षण पोस्ट आणि सक्रिय हवाई संरक्षण प्रणालींच्या स्थानाचे नकाशे असलेली हवाई संरक्षण योजना;
f) गणना आणि नकाशासह अभियांत्रिकी योजना;
g) गणना आणि आकृत्यांसह संप्रेषण साधन योजना;
h) भूदल आणि हवाई दलांच्या मागील आणि भौतिक समर्थनाचे आयोजन करण्याची योजना, त्यांना भूदल आणि विमानचालनाच्या मागील भागाचे आयोजन करण्याच्या नकाशाच्या परिशिष्टासह;
i) स्वच्छताविषयक आणि पशुवैद्यकीय निर्वासन योजना;
j) सतर्कतेवर युनिट्स वाढवण्याच्या सूचना आणि बॉर्डर युनिट्ससाठी सपोर्ट युनिट नियुक्त करणे;
k) क्षेत्रीय सैन्य आणि NKVD सैन्याने संरक्षणाच्या अधीन असलेल्या वस्तू आणि संरचनांची यादी;
l) कार्यकारी दस्तऐवज (निर्देश, आदेश आणि आदेश).
3. मी, मुख्य मिलिटरी कौन्सिलचा सदस्य आणि [रेड] आर्मीचा जनरल स्टाफ चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ यांनी स्वाक्षरी केलेला एनक्रिप्टेड टेलीग्राम मिळाल्यानंतर कव्हर प्लॅन लागू केला जातो: “अंमलबजावणीसह पुढे जा 1941 च्या कव्हर प्लॅनचा.
4. खालील गोष्टींना संरक्षण आणि संरक्षण योजना विकसित करण्याची परवानगी आहे:
जिल्हा मुख्यालयात: संपूर्णपणे - सैन्याचे कमांडर, मिलिटरी कौन्सिलचे सदस्य, जिल्हा मुख्यालयाचे प्रमुख, जिल्हा मुख्यालयाच्या ऑपरेशन विभागाचे प्रमुख;
हवाई दल योजनेच्या दृष्टीने - PribOVO हवाई दलाचे कमांडर;
मागील आयोजित करण्याच्या योजनेबद्दल - उप. लॉजिस्टिकसाठी जिल्ह्याचे मुख्य कर्मचारी;
लष्करी संप्रेषण योजनेच्या दृष्टीने - जिल्ह्याच्या लष्करी संप्रेषणांचे प्रमुख;
संप्रेषणाच्या बाबतीत - जिल्ह्याचे संपर्क प्रमुख.
लष्करी शाखा आणि सेवांच्या इतर प्रमुखांना कव्हर योजनेची माहिती न देता केवळ त्यांच्या विशेषतेमध्ये वैयक्तिक कार्ये पार पाडण्याची परवानगी आहे.
लष्कराच्या मुख्यालयात - लष्कराचे कमांडर, लष्कराच्या मिलिटरी कौन्सिलचे सदस्य, आर्मीचे चीफ ऑफ स्टाफ, आर्मी हेडक्वार्टरच्या ऑपरेशन्स विभागाचे प्रमुख.
5. दोन प्रतींमध्ये एक कव्हर प्लॅन विकसित करा, एक प्रत जनरल स्टाफच्या प्रमुखाच्या मान्यतेसाठी माझ्याकडे द्या आणि दुसरी प्रत, जिल्हा सैनिकी परिषदेच्या सीलने सीलबंद, जिल्हा प्रमुखांच्या वैयक्तिक तिजोरीत ठेवा. कर्मचारी.
6. सैन्याने विकसित केलेल्या आणि जिल्हा लष्करी परिषदेने प्रत्येक कव्हर क्षेत्रासाठी मंजूर केलेल्या कव्हर योजना, जिल्हा लष्करी परिषदेच्या सीलसह सीलबंद, कव्हर क्षेत्राच्या संबंधित प्रमुखाच्या वैयक्तिक तिजोरीत ठेवाव्यात.
7. लष्करी फॉर्मेशनसाठी विकसित कार्यकारी दस्तऐवज सैन्याच्या लष्करी परिषदेच्या सीलसह सीलबंद पॅकेजमध्ये संग्रहित केले जावेत, फॉर्मेशनच्या मोबाइल योजनेसह.
8. कव्हर-अप दस्तऐवजांसह फोल्डर आणि पॅकेजेस लिखित स्वरूपात उघडले जातात (पुढील अस्पष्ट).
9. कव्हर प्लॅनवरील सर्व दस्तऐवज हाताने लिहिलेले आहेत किंवा ते विकसित करण्यासाठी अधिकृत कमांडर्सद्वारे वैयक्तिकरित्या टाइप केले आहेत.
परिशिष्ट - नकाशावर PribOVO सैन्याच्या कव्हरचा आकृती 1:1000,000 एका प्रतमध्ये (केवळ प्रत क्रमांक 1 सह).
यूएसएसआरचे पीपल्स कमिशनर ऑफ डिफेन्स
सोव्हिएत युनियनचे मार्शल (एस. टिमोशेन्को)
स्पेसक्राफ्टचे जनरल स्टाफचे प्रमुख
लष्कराचे जनरल (जी. झुकोव्ह)
लेटरहेडवरील हस्तलिखित: "युएसएसआरचे पीपल्स कमिसर ऑफ डिफेन्स." नोट्स आहेत: “प्रत क्रमांक 1 मेजर जनरल वासिलिव्हस्की यांनी लिहिली होती आणि पत्त्याला दिली होती; प्रिबोव्हो मुख्यालयाच्या ऑपरेशनल विभागाचे प्रमुख, मेजर जनरल ट्रुखिन यांनी - ऑपरेशनल विभागाच्या फाइलसाठी प्रत क्रमांक 2 कॉपी केली होती." प्रत डेप्युटीद्वारे प्रमाणित केली जाते. स्पेसक्राफ्टच्या जनरल स्टाफ विभागाचे प्रमुख, मेजर जनरल वासिलिव्हस्की.
TsAMO RF, f.16, op. 2951, डी. 237, पृ. 33-47.
प्रकाशित: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1921-507-503920-30-1941
5. KOVO सैन्याच्या कमांडरला निर्देश क्रमांक 503862/ss/ov
[२० मे १९४१ नंतर नाही]
अत्यंत गुप्त
विशेष महत्त्व आहे
उदाहरण क्रमांक २
नकाशा 1:1000000.
25 मे 1941 पर्यंत जिल्हा सैन्याची जमवाजमव, एकाग्रता आणि तैनाती कव्हर करण्यासाठी, तुम्ही वैयक्तिकरित्या, कर्मचारी प्रमुख आणि जिल्हा मुख्यालयाच्या ऑपरेशनल विभागाच्या प्रमुखांसह, विकसित कराल:
1. सरोवरापासून राज्याच्या सीमेच्या संरक्षणासाठी तपशीलवार योजना. Svityazskoye ते Lipkana;
2. तपशीलवार हवाई संरक्षण योजना.
I. संरक्षण कार्ये:
1. जिल्ह्याच्या प्रदेशात जमिनीवर आणि हवाई शत्रूंचे आक्रमण रोखणे.
2. राज्याच्या सीमेवरील तटबंदीचे मजबूत संरक्षण जिल्ह्याच्या सैन्याची जमवाजमव, एकाग्रता आणि तैनाती यांना घट्टपणे कव्हर करेल.
3. एअर डिफेन्स आणि एव्हिएशन ऑपरेशन्स रेल्वेचे सामान्य ऑपरेशन आणि जिल्ह्याच्या सैन्याच्या एकाग्रतेची खात्री करतील.
4. सर्व प्रकारचे टोपण वापरून, शत्रू सैन्याच्या एकाग्रतेचे आणि गटबद्धतेचे स्वरूप वेळेवर निश्चित करा.
5. सक्रिय उड्डयन ऑपरेशनद्वारे, हवाई वर्चस्व मिळवा आणि मुख्य रेल्वे जंक्शन, पूल आणि सैन्य गटांवर शक्तिशाली स्ट्राइक करा, शत्रू सैन्याच्या एकाग्रता आणि तैनातीमध्ये व्यत्यय आणा आणि विलंब करा.
6. शत्रूचे हवाई आक्रमण दल आणि तोडफोड करणाऱ्या गटांना जिल्ह्याच्या हद्दीत उतरवण्यापासून रोखा.
II. खालील मूलभूत सूचनांद्वारे मार्गदर्शन करून राज्याच्या सीमेचे संरक्षण आयोजित करा:
1. संरक्षणाचा आधार हा राज्याच्या सीमेवर बांधलेल्या तटबंदी आणि क्षेत्रीय तटबंदीचा सातत्यपूर्ण संरक्षण असावा, त्यांच्या पुढील आणि व्यापक विकासासाठी सर्व शक्ती आणि क्षमता वापरून. संरक्षणास सक्रिय क्रियांचे वैशिष्ट्य द्या. आमचे संरक्षण तोडण्याचा कोणताही शत्रूचा प्रयत्न ताबडतोब कॉर्प्स आणि आर्मी रिझर्व्हकडून प्रतिआक्रमण करून नष्ट केला पाहिजे.
2. टँकविरोधी संरक्षणावर विशेष लक्ष द्या. शत्रूच्या मोठ्या मोटार चालवलेल्या यांत्रिक तुकड्यांद्वारे संरक्षण आघाडीवर यश आल्यास, त्यांच्याविरूद्ध लढा आणि यशाचे उच्चाटन जिल्हा कमांडच्या थेट आदेशाने केले जाणे आवश्यक आहे, ज्यासाठी यांत्रिकी कॉर्प्सचा मोठ्या प्रमाणात वापर, अँटी-टँक आर्टिलरी ब्रिगेड आणि विमानचालन. अँटी-टँक आर्टिलरी ब्रिगेड्सचे कार्य हे आहे की शत्रूच्या टाक्यांना शक्तिशाली तोफखान्याच्या गोळीने तयार केलेल्या ओळींवर सामोरे जाणे आणि विमानचालनासह, आमच्या मशीनीकृत कॉर्प्सकडे जाईपर्यंत आणि पलटवार होईपर्यंत त्यांच्या आगाऊ विलंब करणे. मेकॅनाइज्ड कॉर्प्सचे कार्य म्हणजे अँटी-टँक आर्टिलरी ब्रिगेडच्या आवरणाखाली, शक्तिशाली फ्लँक आणि एकाग्र हल्ल्यांसह, विमानचालनासह, शत्रूच्या यांत्रिक युनिट्सचा अंतिम पराभव करणे आणि यश दूर करणे.
3. विशेषतः जबाबदार होण्यासाठी खालील क्षेत्रांचा विचार करा:
अ) खोल्म, कोवेल, रिवने;
ब) समोरच्या ग्रुबेशोव्ह, क्रिस्टीनोपोल ते ब्रॉडी, टार्नोपोल;
c) टोमासझो, ल्विव्ह;
3) यारोस्लाव, ल्विव्ह;
e) समोर प्रझेमिसल, लिस्को ते संबीर, ड्रोहोबिच;
खाणे उझोक, संबीर;
g) Mukachevo, Stryi;
ई) केरेशमी, स्टॅनिस्लाव;
i) रादौती, डोरोहोईच्या समोरून चेर्निव्हत्सी, कोलोमिया पर्यंत;
j) दरबानी, कमेनेट्स-पोडॉल्स्क.
4. अनुकूल परिस्थितीत, सर्व बचाव करणारे सैन्य आणि सैन्य आणि जिल्ह्यांचे राखीव दल, हाय कमांडच्या निर्देशानुसार, शत्रू गटांना पराभूत करण्यासाठी, त्याच्या प्रदेशात शत्रुत्व हस्तांतरित करण्यासाठी आणि फायदेशीर पोझिशन्स काबीज करण्यासाठी जलद हल्ले सुरू करण्यासाठी सज्ज असले पाहिजे.
III.
उजवीकडे वेस्टर्न स्पेशल मिलिटरी डिस्ट्रिक्ट आहे. बारानोविची एकत्रीकरणाच्या 3र्या दिवसापासून मुख्यालय. त्याच्या डावीकडील चौथी आर्मी ड्रोगीचिन आघाडीवर संरक्षण आयोजित करते, असा दावा. लेक Svityazskoe. कोब्रिन आर्मी हेडक्वार्टर. ZapOVO सह सीमा - आर. Pripyat, Pinsk, Vlodava, Demblin, Radom. ZAPOVO साठी सर्व आयटम समाविष्ट आहेत.
डावीकडे ओडेसा मिलिटरी डिस्ट्रिक्ट आहे. तिरास्पोल एकत्रीकरणाच्या 3ऱ्या दिवसापासून मुख्यालय. त्याच्या उजव्या बाजूच्या 35 व्या कॉर्प्सने कोर्झेउत्सी आघाडीचा दावा केला. LeOWO.
OdVO-खुड्याकी, उमान, वाप्न्यारका, दावा सह सीमा. Dzhurin, Kalus, दावा. कोर्झेउत्सी, पश्कानी.
IV. एकत्रित आणि एकाग्रतेच्या सुरुवातीच्या काळात संरक्षण व्यवस्थापित करण्यासाठी, KOVO चे संपूर्ण सीमा क्षेत्र चार कव्हर भागात विभागले गेले पाहिजे.
1. कव्हर क्षेत्र क्रमांक 1. कव्हर क्षेत्राचा प्रमुख 5 व्या सैन्याचा कमांडर आहे.
सैन्याची रचना: 5 व्या सैन्याची कमांड, 15 वी कॉर्प्स (45 वी, 62 वे पायदळ); 27 पी इमारत (87, 124, 135 एसडी); 22 यांत्रिक कॉर्प्स (19, 41 td, 215 md); कोवेल, व्लादिमीर-वॉलिंस्की आणि स्ट्रुमिलोव्स्की तटबंदीचा उत्तरेकडील भाग, 39 लढाऊ, 14 मिश्रित आणि 62 बॉम्बर विमान विभाग; NKVD च्या सीमा युनिट्स.
आघाडीवर राज्याच्या सीमेचे रक्षण करणे हे कार्य आहे. व्लोडावा, उस्तमिलग, क्रिस्टीनोपोल, शत्रूला आपल्या प्रदेशावर आक्रमण करण्यापासून रोखत आहे.
आरपी मुख्यालय - 5 व्या सैन्य कोवेलचे मुख्यालय.
डावीकडील सीमा क्रेमेनेट्स, खोलोएव, क्रिस्टीनोपोल, राखणे आहे. RP क्रमांक 1 साठी सर्व गुण समाविष्ट आहेत.
2. कव्हर क्षेत्र क्रमांक 2. कव्हर क्षेत्राचा प्रमुख 6 व्या सैन्याचा कमांडर आहे.
सैन्याची रचना: 6 वी आर्मी डायरेक्टोरेट, 6 वी कॉर्प्स (41 वी, 97 वी, 159 वी इन्फंट्री डिव्हिजन); 4 फर. हल (8.32 td, 81 md); 3 Cav. विभागणी; रवा-रस्कीचे चौकी आणि स्ट्रुमिलोव्स्की तटबंदीच्या पश्चिमेकडील भाग; 15 व्या आणि 16 व्या मिश्रित विमानचालन विभाग; NKVD च्या सीमा युनिट्स.
क्रिस्टिनोपोल, माखनोव्ह, सेन्यावा, रॅडिम्नोच्या समोरील राज्याच्या सीमेचे रक्षण करणे, शत्रूला आपल्या प्रदेशात घुसण्यापासून रोखणे हे कार्य आहे.
आरपी मुख्यालय - 6 व्या सैन्याचे मुख्यालय ल्विव.
डावीकडील सीमा टार्नोपोल, बॉब्रका, गॉर्डोक, रेडिमनो, रझेझो आहे. RP क्रमांक 2 साठी सर्व गुण समाविष्ट आहेत.
3. कव्हर क्षेत्र क्रमांक 3. कव्हर क्षेत्राचा प्रमुख 26 व्या सैन्याचा कमांडर आहे.
सैन्याची रचना: 26 व्या सैन्याची कमांड; 8 pp. इमारत (72, 99, 173 sd); 8 वी मशीनाइज्ड कॉर्प्स (12, 34 td, 7 md); प्रझेमिस्ल तटबंदी क्षेत्राची चौकी; 63 लढाऊ, 46 सेमी विमानचालन विभाग; NKVD च्या सीमा युनिट्स.
आघाडीवर राज्याच्या सीमेचे रक्षण करणे हे कार्य आहे. Radymo, Przemysl, खटला. लुटोविस्का, शत्रूला आमच्या प्रदेशावर आक्रमण करण्यापासून रोखत आहे.
आरपी मुख्यालय - 26 व्या सैन्य संबीरचे मुख्यालय.
डावीकडील सीमा Trembovlya, Stryi, Drohobych, St. संबीर, लुटोविस्का. कला वगळता सर्व गुण. संबीर, फक्त RP क्रमांक 3 साठी.
4. कव्हर क्षेत्र क्रमांक 4. कव्हर क्षेत्राचा प्रमुख 12 व्या सैन्याचा कमांडर आहे.
सैन्याची रचना: 12 व्या सैन्याचे नियंत्रण; 13 pp. इमारत (192, 44); 17 वी कॉर्प्स (58, 60, 96 जीडीएस, 164 एसडी); 16व्या यांत्रिक कॉर्प्स (15, 32 टीडी, 240 एमडी); कॅमेनेट्स-पोडॉल्स्क तटबंदीच्या प्रदेशाची चौकी; 44, 46 लढाऊ विमान वाहतूक विभाग; NKVD च्या सीमा युनिट्स.
ल्युटोविस्का, उझोक, व्होरोख्ता, व्होल्चिनेट्स, लिपकनीच्या समोरील राज्याच्या सीमेचे रक्षण करणे, शत्रूला आपल्या प्रदेशावर आक्रमण करण्यापासून रोखणे हे कार्य आहे.
आरपी मुख्यालय - 12 व्या आर्मी स्टॅनिस्लावचे मुख्यालय.
डावीकडील सीमा OdOVO ची सीमा आहे.
व्ही. एकत्रीकरणाच्या पहिल्या दिवसापासून जिल्हा कमांडच्या थेट विल्हेवाटीत, आहेतः
a) 9 फर. कॉर्प्स (20, 35 टीडी, 131 एमडी), 5वी अँटी-टँक आर्टिलरी ब्रिगेड रोझित्से, टॉर्चिन, लुत्स्क, किव्हर्ट्सी परिसरात;
ब) रिव्हने, वर्कोविची, झ्डोलबुनोवो परिसरात 19 वी यांत्रिकी कॉर्प्स (40, 43 td, 213 md);
c) ब्रॉडी, झोलोचेव्ह परिसरात 15 वी यांत्रिकी कॉर्प्स (10, 37 टीडी, 212 एमडी), 1 अँटी-टँक आर्टिलरी ब्रिगेड;
ड) 24 वी मेक कॉर्प्स (45, 49 टीडी, 215 एमडी) व्होलोचिस्क, प्रोस्कुरोव्ह, स्टारोकॉन्स्टँटिनोव्ह परिसरात;
e) 36 फायटर, 18, 18 आणि 19 बॉम्बर एव्हिएशन विभाग.
याशिवाय, 2रा, 47वा, 49वा, 68वा, 75वा, 76वा आणि 77वा मिश्रित आणि 23वा बॉम्बर एव्हिएशन विभाग एकत्रीकरणाच्या पहिल्या तीन दिवसांत जिल्हा कमांडच्या ताब्यात असेल.
याव्यतिरिक्त, 4 ते 15 दिवसांच्या जमावाच्या कालावधीत, लक्ष केंद्रित करा:
कोवेल, सोकुल, ट्रोयानोव्का परिसरात 31 व्या कॉर्प्स (193, 195, 200 इन्फंट्री डिव्हिजन);
36 वी कॉर्प्स (140, 146, 228 पायदळ विभाग);
5 kav. शरीर (14, 32 सीडी); 37 वी कॉर्प्स (80, 139, 141 वा पायदळ विभाग) आणि ल्विव प्रदेशात दुसरी टँक विरोधी तोफखाना ब्रिगेड;
7 वी कॉर्प्स (147 वी, 196 वी, 206 वी इन्फंट्री डिव्हिजन - रेल्वेने येईल) आणि 4 था अँटी-टँक आर्टिलरी ब्रिगेड कोमार्नो भागात, डोरोझेव्ह, दावा. स्ट्राय, निकोलायव्ह;
55 वी कॉर्प्स (130, 169, 189) आणि 3री अँटी-टँक आर्टिलरी ब्रिगेड यार्मोलिंत्सी, बालिन, एनव्ही क्षेत्रासाठी. उशित्सा.
KOVO कमांड रिझर्व्हची कार्ये:
1. टाकीविरोधी क्षेत्रे आणि मागील संरक्षणात्मक रेषा तयार करा:
a) 31 sk – Nv समोर. व्याझ्वा, तुरिस्क, तुलिचेव्ह; \२३६\
6) 36 sk-नदीवर. समोर लुत्स्क, स्टॅनिस्लावचिक, टोपोरोव्ह येथे स्टोखोड;
c) समोर 37 sk Kamenka, Mageruv, Yavorov;
d) मॉसिसका समोर 7 sk, सेंट. संबीर, तुर्क आणि नदीकाठी. काही दिशानिर्देश कव्हर करण्यासाठी तुर्का, बोलेखोव्हच्या पुढील बाजूस प्रयत्न करा.
e) नदीकाठी 55 sk. समोर झ्वेनेट्स, कॅलियसवर निस्टर.
2. तयार संरक्षण मार्गांवर आणि रणगाडाविरोधी क्षेत्रांमध्ये शत्रूचे मोठे परस्परसंबंध यशस्वी झाल्यास, त्याच्या पुढील प्रगतीला विलंब आणि अव्यवस्थित करणे आणि यांत्रिकी सैन्याच्या एकत्रित हल्ल्यांसह, विमानचालनासह, शत्रूला पराभूत करणे आणि नष्ट करणे. प्रगती
3. अनुकूल परिस्थितीत, हायकमांडच्या निर्देशानुसार, शत्रू गटांना पराभूत करण्यासाठी, शत्रुत्व त्याच्या प्रदेशात हस्तांतरित करण्यासाठी आणि फायदेशीर पोझिशन्स काबीज करण्यासाठी जलद हल्ले सुरू करण्यासाठी तयार रहा.
सहावा. जिल्हा विमानचालनाची कार्ये
1. प्रस्थापित तळांवर आणि एअरफील्ड्सवर लढाऊ विमानांनी लागोपाठ हल्ले करून, तसेच हवेत ऑपरेशन करून, शत्रूची विमाने नष्ट करा आणि युद्धाच्या पहिल्या दिवसापासूनच हवाई वर्चस्व मिळवा.
2. लढाऊ विमाने, जिल्ह्याच्या संपूर्ण हवाई संरक्षण यंत्रणेच्या जवळच्या सहकार्याने, जिल्ह्याच्या सैन्याची जमवाजमव आणि एकाग्रता, रेल्वेचे सामान्य ऑपरेशन आणि शत्रूच्या विमानांना जिल्ह्याच्या हद्दीत जाण्यापासून रोखेल. देशाचा आतील भाग.
3. भूदलाच्या सहकार्याने, पुढे जाणाऱ्या शत्रूचा नाश करा आणि त्याच्या मोठ्या यंत्रीकृत सैन्याची प्रगती रोखा.
4. रेल्वे पूल नष्ट करून, जंक्शन्स Katowice, Kielce, Czestochowa, Krakow, तसेच शत्रू गटांच्या विरुद्ध कारवाई, व्यत्यय आणणे आणि त्याच्या सैन्याची एकाग्रता आणि तैनाती विलंब.
5. हे लक्षात घ्या की हायकमांड एव्हिएशन KOVO च्या प्रदेशावर आधारित असेल, ज्यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश असेल:
1st एव्हिएशन कॉर्प्स (40, 51 dbad आणि 56 over DD);
2रे एअर कॉर्प्स (35, 47 dbad, 67 DD वर).
हायकमांड एव्हिएशनचे ध्येय आहेः
अ) लोखंडाचा नाश. dor हब ब्रेस्लाऊ, क्रेझबर्ग, ओपेल्न;
ब) प्रमुख लष्करी-औद्योगिक सुविधांवर पद्धतशीर छापे.
VII. जिल्हा आदेशानुसार:
1. नदीपर्यंतच्या संरक्षणाच्या संपूर्ण खोलीसाठी पुनर्संचयित करा आणि मागील संरक्षणात्मक रेषा तयार करा. Dnieper समावेशक.
कोरोस्टेन्स्की, नोव्हगोरोड-वॉलिंस्की, लेटिचेव्हस्की आणि कीव तटबंदी क्षेत्रे, तसेच सर्व तटबंदी क्षेत्रे, 1939 मध्ये तयारी, बांधकामाचा सामना करण्यासाठी एक योजना विकसित करा.
सक्तीने पैसे काढण्याच्या बाबतीत, पूर्ण खोलीपर्यंत टँक-विरोधी अडथळे निर्माण करण्याची योजना आणि खाण पूल, झेलसाठी योजना विकसित करा. dor संभाव्य केंद्रित शत्रूचे नोड्स आणि बिंदू (सैन्य, मुख्यालय, रुग्णालये इ.).
2. जिल्हा हवाई संरक्षण योजना विकसित करताना, सैन्याच्या हवाई संरक्षण आणि कीव हवाई संरक्षण क्षेत्राच्या क्षेत्राचे हवाई संरक्षण प्रदान करा. विशेष तपशीलवार काम करा:
अ) व्हीएनओएस सेवेची संघटना आणि कंपनी आणि बटालियन आणि लाइन व्हीएनओएस पोस्ट, एव्हिएशन एअरफील्ड्स, विशेषत: फायटर एअरफील्ड्स, एअर डिफेन्स पॉइंट्स आणि सुविधा, ब्रिगेड डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टोरेट्स आणि एअर डिफेन्स झोन या दोन्हींकडून त्वरित सूचना.
ब) लढाऊ विमानांचा वापर आणि कृती, वैयक्तिक हवाई युनिट्ससाठी शत्रूच्या विमानांचा नाश करण्यासाठी क्षेत्रे स्थापित करणे;
c) कायमस्वरूपी हवाई संरक्षण बिंदू आणि सुविधा, जमिनीवर आधारित हवाई संरक्षण आणि विमान वाहतूक माध्यमांद्वारे उतराई क्षेत्रे आणि एकाग्रता क्षेत्रांचे संपूर्ण कव्हर;
ड) दळणवळणाचे मुद्दे आणि हवाई संरक्षण प्रणालीचे नियंत्रण.
3. विकसित करा:
अ) सतर्कतेवर सैन्य वाढवण्याची आणि सीमा युनिट्सना सपोर्ट युनिट नियुक्त करण्याची योजना;
b) सर्वात महत्वाचे औद्योगिक उपक्रम, संरचना आणि सुविधा यांच्या संरक्षण आणि संरक्षणासाठी योजना.
4. जबरदस्तीने माघार घेतल्यास, विशेष सूचनांनुसार, कारखाने, कारखाने, बँका आणि इतर व्यावसायिक उपक्रम, सरकारी संस्था, गोदामे, लष्करी आणि राज्य मालमत्ता, लष्करी कर्मचारी, वाहतुकीची साधने आणि इतर रिकामे करण्याची योजना विकसित करा. गोष्टी.
आठवा. मागील सूचना.
एकत्रीकरणाच्या 15 व्या दिवसापूर्वी, तुम्हाला खर्च करण्याची परवानगी आहे:
अ) ग्राउंड कव्हरिंग सैन्यासाठी - दारूगोळ्याच्या 3 राउंड; इंधन - लढाऊ वाहनांसाठी 5 भरणे केंद्रे, वाहतूक वाहनांसाठी 8 भरणे केंद्रे.
b) हवाई दलासाठी: लढाऊ - 15 सोर्टीज; शॉर्ट-रेंज बॉम्बर्स 10 सोर्टीज; लांब पल्ल्याच्या बॉम्बर्स - 7 सोर्टीज; टोही मोहिमा 10 मोहिमा.
c) सर्व कव्हरिंग सैन्यासाठी - 15 दररोज अन्न पुरवठा dachas.
सैन्याला सर्व प्रकारचा पुरवठा करणे, उपकरणांची दुरुस्ती आणि पुनर्संचयित करणे हे जिल्ह्यातील राखीव आणि दुरुस्ती तळाच्या खर्चावर केले जाते.
आजारी आणि जखमी लोक आणि घोड्यांना बाहेर काढण्याचे काम प्रामुख्याने वैद्यकीय संस्थांचे स्थिर नेटवर्क वापरून KOVO मध्ये केले पाहिजे.
IX. सामान्य सूचना
1. कव्हर प्लॅन माझ्याकडून एनक्रिप्टेड टेलीग्राम मिळाल्यावर अंमलात आणला जातो, मुख्य मिलिटरी कौन्सिलचा सदस्य आणि रेड आर्मीच्या जनरल स्टाफने खालील सामग्रीसह स्वाक्षरी केली आहे: “अंमलबजावणीसह पुढे जा. 1941 ची कव्हर योजना.
2. आमच्या युनिट्सचे पहिले उड्डाण आणि राज्य सीमा ओलांडणे हे केवळ हायकमांडच्या परवानगीनेच केले जाऊ शकते.
3. कव्हर प्लॅनमध्ये खालील कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे:
अ) कव्हरमधील सैन्याच्या कृती योजनेवरील टिपा, निर्णयाच्या संलग्न नकाशासह आणि रेजिमेंट आणि वैयक्तिक युनिटपर्यंतच्या सैन्याच्या गटासह.
b) लढाऊ जवानांची यादी.
c) राज्याच्या सीमेवर कव्हर युनिट्सचे निर्गमन आणि एकाग्रतेचे तक्ते.
ड) बेसिंग आणि ऑपरेशनल वापराचा नकाशा जोडून हवाई दलाच्या वापरासाठी योजना.
e) हवाई संरक्षण पोस्ट आणि सक्रिय हवाई संरक्षण प्रणालींच्या स्थानाच्या नकाशांसह हवाई संरक्षण योजना.
f) गणना आणि नकाशासह अभियांत्रिकी समर्थन योजना.
g) गणने आणि आकृत्यांसह संप्रेषण साधन योजना.
h) भूदल आणि हवाई दलाच्या मागील आणि भौतिक समर्थनाचे आयोजन करण्याची योजना, ज्यामध्ये भूदल आणि विमानचालनाच्या मागील संघटनेचा नकाशा जोडलेला आहे.
i) स्वच्छताविषयक आणि पशुवैद्यकीय निर्वासन योजना.
j) अलार्मवर कव्हर युनिट्स वाढवण्याच्या आणि सीमा युनिट्ससाठी सपोर्ट युनिट्स तैनात करण्याच्या सूचना.
k) क्षेत्रीय सैन्य आणि NKVD सैन्याद्वारे संरक्षणाच्या अधीन असलेल्या वस्तू आणि संरचनांची यादी.
l) कार्यकारी दस्तऐवज (निर्देश, आदेश आणि आदेश).
4. दोन प्रतींमध्ये योजना विकसित करा. एक प्रत मला, रेड आर्मीच्या जनरल स्टाफच्या चीफ ऑफ द जनरल स्टाफद्वारे, मंजुरीसाठी सादर केली जावी आणि दुसरी प्रत जिल्ह्याच्या सीलसह सीलबंद फोल्डरमध्ये जिल्हा मुख्य कर्मचारी यांच्या वैयक्तिक तिजोरीत ठेवावी. लष्करी परिषद.
कव्हर क्षेत्र योजना दोन प्रतींमध्ये विकसित केल्या पाहिजेत आणि संग्रहित केल्या पाहिजेत: पहिल्या प्रती कव्हर क्षेत्राच्या मुख्य कर्मचाऱ्यांच्या तिजोरीत आणि दुसऱ्या प्रती जिल्ह्याच्या सीलसह सीलबंद केलेल्या फोल्डरमध्ये जिल्हा कर्मचारी प्रमुखांच्या तिजोरीत. लष्करी परिषद.
फॉर्मेशनसाठी कार्यकारी दस्तऐवज फॉर्मेशनच्या मोबाईल प्लॅनसह आर्मी मिलिटरी कौन्सिलच्या सीलसह सीलबंद पॅकेजमध्ये ठेवावेत.
सैन्यातील फोल्डर्स आणि फॉर्मेशनमधील पॅकेजेस अनुक्रमे जिल्ह्याच्या मिलिटरी कौन्सिल आणि सैन्याच्या लिखित किंवा टेलिग्राफिक ऑर्डरद्वारे उघडले जातात.
योजना विकसित करण्यासाठी अधिकृत कमांडर्सद्वारे योजना दस्तऐवज हस्तलिखित किंवा वैयक्तिकरित्या टाइप केले जातात.
5. योजना विकसित करण्यासाठी खालील गोष्टींना परवानगी आहे:
अ) जिल्हा मुख्यालयात:
संपूर्णपणे - सैन्याचे कमांडर, मिलिटरी कौन्सिलचे सदस्य, चीफ ऑफ स्टाफ आणि KOVO मुख्यालयाच्या ऑपरेशनल विभागाचे प्रमुख;
एअर फोर्स ॲक्शन प्लॅन विकसित करण्याच्या दृष्टीने - एअर फोर्स कोव्होचा कमांडर;
लष्करी संप्रेषण योजनेच्या दृष्टीने - KOVO मुख्यालयाच्या लष्करी संप्रेषण विभागाचे प्रमुख;
डेप्युटीच्या मागील, स्वच्छताविषयक आणि पशुवैद्यकीय निर्वासन आयोजित करण्याच्या योजनेच्या दृष्टीने. मागील साठी KOVO चे चीफ ऑफ स्टाफ;
संपर्क आराखड्याबाबत - जिल्हा संपर्क प्रमुख.
लष्करी शाखा आणि सेवांच्या इतर प्रमुखांना त्यांच्या विशेषतेमध्ये वैयक्तिक असाइनमेंट द्या, परंतु कव्हर योजना संप्रेषण न करता.
b) लष्कराच्या मुख्यालयात:
कमांडर, मिलिटरी कौन्सिलचे सदस्य, चीफ ऑफ स्टाफ आणि सैन्य मुख्यालयाच्या ऑपरेशन्स विभागाचे प्रमुख.
अर्ज:
1. नकाशावर KOVO आणि ODVO कव्हर करण्याची योजना 1:1,000,000 – 1.
2. नकाशावरील KOVO आणि ODVO हवाई दल तळांची योजना 1:1,000,000 – 1.
यूएसएसआरचे पीपल्स कमिशनर ऑफ डिफेन्स
सोव्हिएत युनियनचे मार्शल एस. टिमोशेन्को
स्पेसक्राफ्टचे जनरल स्टाफचे प्रमुख
आर्मी जनरल झुकोव्ह
लेटरहेडवरील हस्तलिखित: "युएसएसआरचे पीपल्स कमिसर ऑफ डिफेन्स." नोट्स आहेत: “2 प्रतींमध्ये कार्यान्वित. क्र. 1 - KOVO लष्करी कमांडर्सद्वारे, क्रमांक 2 - जनरल स्टाफच्या ऑपरेशनल डायरेक्टरेटच्या कारणासाठी. eam द्वारे कार्यान्वित. सुरुवात ऑपेरा. उदा. मेजर जनरल अनिसोव." प्रत डेप्युटीद्वारे प्रमाणित केली जाते. 7 मे 1941 रोजी मेजर जनरल अनिसोव्ह यांनी अंतराळयानाच्या जनरल स्टाफ विभागाचे प्रमुख.
TsAMO RF, f. 16, ऑप. 2951, क्रमांक 259, pp. 1-17.
प्रकाशित: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1896-482-503862-20-1941
6. झॅपोवोच्या मिलिटरी कौन्सिलचे 3ऱ्या आर्मी क्रमांक 002140/ss/ov च्या कमांडरला निर्देश
१४ मे १९४१
अत्यंत गुप्त
विशेष महत्त्व आहे
उदा. क्रमांक 2
1. यूएसएसआर क्रमांक 503859/SS/OV च्या पीपल्स कमिसर ऑफ डिफेन्सच्या निर्देशानुसार आणि 20 मे 1941 पर्यंत झालेल्या युनिट्सच्या पुनर्नियोजनाच्या आधारे, क्षेत्राच्या राज्य सीमा कव्हर करण्यासाठी एक नवीन योजना विकसित करा: लेक. कविश्की, काडीश, क्रॅस्ने, ऑगस्टोव, रायगोरोड, ग्रेवो, खटला. शुचिन.
निर्दिष्ट योजनेला नाव दिले आहे: "राज्य सीमा व्यापणारे क्षेत्र क्रमांक 1." मी तुम्हाला कव्हर क्षेत्राच्या सैन्याचा कमांडर म्हणून नियुक्त करतो.
Shtarm - GRODNO.
2. राज्याच्या सीमा क्षेत्र क्रमांक 1 च्या सैन्यामध्ये हे समाविष्ट आहे:
अ) तिसऱ्या सैन्याचे संचालनालय;
ब) हुल भागांसह 4 एसके नियंत्रित करा;
c) 56, 27, 85 आणि 24 रायफल विभाग;
ड) हुल युनिट्ससह 11 व्या यांत्रिकी कॉर्प्सचे नियंत्रण;
e) 29 आणि 33 टाकी विभाग;
f) 204 मोटारीकृत विभाग;
g) 6 वी अँटी-टँक आर्टिलरी ब्रिगेड;
h) 11 वा मिश्रित वायु विभाग;
i) ग्रोडनो तटबंदीचा भाग;
j) 86 सीमा तुकडी.
k) 124 GAP RGK.
24 व्या इन्फंट्री डिव्हिजनचा पहिला मोबाईल एकेलॉन M5 नंतर ग्रोडनो भागात आणला जावा. 22.00 M1 पर्यंत ते तुमच्या विल्हेवाटीवर हस्तांतरित करण्यासाठी, लोक आणि घोड्यांच्या वाहतुकीसाठी सज्ज असलेली 240 ZIS-5 आणि 625 GAZ-AA वाहने असलेली 30 वी ऑटो रेजिमेंट मोलोडेक्नोमध्ये येईल. सर्व यांत्रिक तोफखाना, ट्रॅक्टर, ट्रॅक केलेली वाहने, टाक्या, घोड्यांच्या तोफखान्याचा काही भाग आणि काफिले रेल्वेने नेले पाहिजेत. रस्ता, ज्यासाठी आपण आवश्यक जंगम रेल्वेसाठी त्वरित विनंती सबमिट करणे आवश्यक आहे. रोड क्रू, जिल्हा मुख्यालयाच्या परिचालन विभागाद्वारे.
3. कव्हरिंग एरियाच्या सैन्याची कार्ये: फील्ड सैन्य - ग्रोडनो यूआरचे मजबूत संरक्षण आणि राज्य सीमेवर क्षेत्रीय तटबंदीसह, सैन्य क्षेत्रात, लिडा, ग्रोडनो आणि बियालिस्टोक दिशानिर्देश कव्हर करण्यासाठी आणि एकत्रीकरण, एकाग्रता सुनिश्चित करण्यासाठी. आणि जिल्हा सैन्याची तैनाती.
अँटी-टँक आर्टिलरी ब्रिगेडचे कार्य तयार रेषेवर शक्तिशाली तोफखाना असलेल्या टाक्यांना भेटणे आणि विमानचालनासह, आमचे मेक जवळ येईपर्यंत आणि प्रतिआक्रमण होईपर्यंत त्यांच्या आगाऊ विलंब करणे हे आहे. इमारती
टँकविरोधी तोफखान्याच्या आश्रयाने तैनात करणे हे यांत्रिकी कॉर्प्सचे कार्य आहे. ब्रिगेड्स, शक्तिशाली फ्लँक आणि संकेंद्रित हल्ले, विमानचालनासह, शत्रूच्या यांत्रिक युनिट्सचा अंतिम पराभव करतात आणि यश दूर करतात.
विमान वाहतूक कार्ये
1) फ्रंट-लाइन एव्हिएशनसह, जिल्हा वायुसेनेच्या योजनेनुसार, जवळच्या स्थापित शत्रूच्या तळांवर आणि एअरफिल्ड्सवर लागोपाठ हल्ले, तसेच हवाई लढाऊ ऑपरेशन्स, युद्धाच्या पहिल्या दिवसांपासून शत्रू विमानचालन नष्ट करतात आणि हवाई वर्चस्व मिळवतात. .
2) लढाऊ विमाने, कव्हरिंग क्षेत्राच्या संपूर्ण हवाई संरक्षण प्रणालीच्या जवळच्या सहकार्याने, सेक्टरच्या सैन्याची जमवाजमव आणि एकाग्रता घट्टपणे कव्हर करतात, रेल्वेचे सामान्य ऑपरेशन सुनिश्चित करतात. रस्ते आणि शत्रूच्या विमानांना कव्हर क्षेत्राच्या प्रदेशातून जिल्ह्याच्या खोल भागात उड्डाण करण्यापासून प्रतिबंधित करा;
3) भूदलाच्या सहकार्याने, विशेषत: यांत्रिकी सैन्याने, पुढे जाणाऱ्या शत्रूचा नाश करा आणि त्याच्या मोठ्या मोटार चालवलेल्या सैन्याला कव्हर क्षेत्राच्या संरक्षण आघाडीवर तोडण्यापासून रोखा.
आर्मी एव्हिएशन ऑपरेशन्सची सीमा: लेटझेन, निकोलाईकेन, ऑर्टेल्सबर्ग.
खालील मूलभूत सूचनांद्वारे मार्गदर्शन करून राज्याच्या सीमेचे संरक्षण आयोजित करा:
अ) सैन्याच्या संरक्षणाचा आधार युरल्सच्या हट्टी संरक्षणावर आणि राज्याच्या सीमेवर तयार केलेल्या क्षेत्रीय तटबंदीवर, त्यांच्या पुढील विकासासाठी सर्व शक्ती आणि क्षमता वापरून. संरक्षणास सक्रिय क्रियांचे वैशिष्ट्य द्या. शत्रूचे संरक्षण तोडण्याचा कोणताही प्रयत्न ताबडतोब कॉर्प्स आणि आर्मी रिझर्व्हकडून प्रतिआक्रमण करून नष्ट केला पाहिजे;
ब) टाकीविरोधी संरक्षणाकडे विशेष लक्ष द्या. मोठ्या शत्रूच्या मोटार चालवलेल्या तुकड्यांद्वारे संरक्षण आघाडीवर यश आल्यास, जिल्हा कमांड त्यांच्या विरुद्ध लढा आणि त्यांचे निर्मूलन करेल. सैन्याचे कार्य आघाडीवरील यश बंद करणे आणि शत्रूच्या मोटार चालविलेल्या पायदळ आणि क्षेत्रीय सैन्याला त्यात प्रवेश करण्यापासून रोखणे आहे;
c) तुमच्या साइटवरील विशेषतः महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा विचार करा: सुवाल्की, लिडा आणि सुवाल्की, बियालिस्टोक;
ड) अनुकूल परिस्थितीत, माझ्या आदेशानुसार, सर्व बचाव करणारे सैन्य आणि सैन्य राखीव वेगाने हल्ले करण्यासाठी तयार असले पाहिजेत;
e) स्पष्टपणे श्रेष्ठ शत्रू सैन्याने आक्रमण केल्यास आणि राज्याच्या सीमेवर क्षेत्रीय तटबंदी धारण करणे अशक्य झाल्यास, कव्हरिंग एरियामधील सैन्यासाठी जास्तीत जास्त माघार घेण्याची रेषा ही यूआरची पुढची किनार आहे, ज्यावर अवलंबून राहून प्रगती नष्ट करणे प्रतिआक्रमणासह शत्रू.
अगदी वैयक्तिक शत्रूच्या तुकड्यांना देखील रेषेच्या पूर्वेस परवानगी दिली जाऊ नये: आर. नेमन ते खोजा, शुमकोव्हस, याग्निटी, बेनिओव्हसे, आर. सिद्रा, सेकीर्का, रोमनॉव्का, चोडोरोव्का, मायकीसिन, गोनिऑनड्झ.
अग्रभागासाठी संघर्षात, बॅरिकेड सेवेचा व्यापक वापर, पूल आणि रस्त्यांचे नुकसान आणि टाकीविरोधी अडथळे. ऑगस्टो कालव्यावरील पूल, आर. बेब्रझा, बी. नाश करण्यासाठी Brzozówka तयार करा. कव्हर क्षेत्राच्या कमांडरच्या विशेष आदेशानुसार नाश स्वतःच केला पाहिजे.
संरक्षणाच्या संपूर्ण खोलीसाठी टँकविरोधी अडथळे निर्माण करण्याची योजना, खाण पूल, रेल्वेसाठी योजना. रस्त्यांची रचना आणि सैन्याच्या संभाव्य एकाग्रतेचे बिंदू आणि मुख्यालयाचे स्थान - विकसित करण्यासाठी आणि माझ्याकडे मंजुरीसाठी सबमिट करा.
नदी ओलांडून पूल नेमानचा सर्व प्रकारे बचाव करा. त्यांचा नाश केवळ जिल्ह्याच्या लष्करी परिषदेच्या विशेष परवानगीनेच केला जाऊ शकतो;
f) फोरफिल्ड झोनमध्ये तटबंदी, टँक-विरोधी आणि कर्मचारी-विरोधी अडथळ्यांचा विकास सुरू ठेवा. 1 जून, 1941 रोजी, ग्रोडनो यूआरच्या दुसऱ्या बचावात्मक रेषेचे बांधकाम सुरू करा.
टोपण आणि 2 रा बचावात्मक रेषेवर काम पूर्ण झाल्यावर, आणि अलार्मच्या घोषणेसह, ताबडतोब मागील ओळ तयार करणे सुरू करा: आर. Neman ते Selyuki आणि पुढे नदीच्या बाजूने. स्विसलोच;
g) तुमच्या शेजाऱ्यासोबतच्या जंक्शनची जबाबदारी तुमच्यावर आहे;
h) शत्रूच्या सैन्याच्या एकाग्रतेचे आणि गटबद्धतेचे स्वरूप निश्चित करण्यासाठी सर्व प्रकारचे टोपण वापरा;
i) राज्याच्या सीमेवर आणि ओलांडून - फक्त माझ्या विशेष आदेशानुसार.
4. सीमा: उजवीकडे - ओश्म्यानी, ड्रुस्केनिकी, दावा. मार्गाबोवा; डावीकडे - यष्टीचीत. Novelnya, दावा. सोकुलका, दावा. शुचिन, दावा. फ्रेडरिकशॉफ.
मागील सीमा - माजी. रुबेझेविची पर्यंत आणि यासह सोव्हिएत-पोलिश सीमा.
5. शेजारी: उजवीकडे 11 PriBOVO सैन्य समोरचा बचाव करते: Jurbarkas, तलाव. कविष्की. शतर्म - कौनस.
डावीकडे, कव्हर क्षेत्र क्रमांक 2 चे भाग श्चुचिन, नोव्हगोरोड, चिझेव्हच्या पुढच्या बाजूने संरक्षित आहेत. कव्हर क्षेत्र 10 व्या सैन्याच्या कमांडरद्वारे कमांड केले जाते. वादळ बियालिस्टॉक.
समोर राखीव:
अ) स्टेशनच्या परिसरात M5 ते M15 पर्यंत. Druskeniki, यष्टीचीत. झिटोमल्या, एम स्किडेल, एम. डेम्ब्रोवो 17 आणि 50 पायदळ विभागांचा समावेश आहे, ज्यामध्ये पुढील बाजूस संरक्षणात्मक रेषा तयार करण्याचे काम आहे: मर्कीन, रोटनिटसा, ओझ्योरी, लुन्नो;
ब) लिडा परिसरात - 8 अँटी-टँक तोफखाना. ब्रिगेड व्होल्कोविस्क भागात 17 यांत्रिकी कॉर्प्स.
6. हवाई संरक्षण. हवेतून, साइटचा प्रदेश 11 व्या मिश्रित हवाई विभागाद्वारे व्यापलेला आहे, जो आपल्या अधीन आहे आणि सामान्य अटींमध्ये जिल्ह्याची हवाई संरक्षण प्रणाली बनवतो - प्रथम एअर कव्हर क्षेत्र.
परिशिष्ट क्र. मधील जिल्हा हवाई संरक्षण योजना आणि व्हीएनओएस पदांच्या प्रणालीतील अर्क....
7. लढाऊ इशारावर युनिट्स वाढवण्याची प्रक्रिया:
1) खालील लोकांना अलार्म वर युनिट वाढवण्याचा अधिकार आहे:
अ) पीपल्स कमिसर ऑफ डिफेन्स;
ब) जिल्हा लष्करी परिषद;
c) लष्कराची लष्करी परिषद;
d) ज्या व्यक्तींच्या आदेशांवर केवळ पीपल्स कमिसर ऑफ डिफेन्स किंवा जिल्ह्याच्या मिलिटरी कौन्सिलने स्वाक्षरी केली आहे;
ई) फॉर्मेशन्स आणि युनिट्सचे कमांडर, त्यांच्या अधीन असलेल्या युनिट्सच्या काही भागात.
या कव्हर योजनेच्या अंमलबजावणीबद्दल जिल्हा लष्करी परिषदेकडून एनक्रिप्टेड टेलीग्राम खालीलप्रमाणे असेल: “तृतीय सैन्याच्या कमांडरला. मी GRODNO 1941 मध्ये अलार्म घोषित करतो. स्वाक्षरी.
कव्हर एरियाच्या फॉर्मेशन्स आणि युनिट्ससाठी तुम्ही सिफर टेलिग्राम (कोडग्राम) चा खालील पारंपारिक मजकूर सूचित केला पाहिजे: “कॉर्प्सच्या कमांडरला (विभाग) क्र. मी “लाल” पॅकेज उघडून अलार्म घोषित करतो. स्वाक्षऱ्या."
2) लष्करी गुपिते जतन करण्यासाठी आणि निघून जाण्यासाठी सर्व उपायांचे पालन करून युनिट्स लढाऊ इशाऱ्यावर उभे केले जातात:
a) 56 वा पृष्ठ विभाग, लढाऊ सतर्कतेच्या घोषणेनंतर 3-9 तासांनी, ग्रोडनो यूआर आणि राज्याच्या सीमेवर फील्ड मजबुतीकरण पोझिशन्स, समोर: तलाव व्यापले आहे. कविश्की, काडीश, क्रॅस्ने, चर्नी ब्रुड, ऑगस्टो कालवा;
b) 27 व्या पृष्ठ विभागणी, लढाऊ इशारा जाहीर झाल्यानंतर 3-9 तासांनंतर, आघाडीवर फील्ड मजबुतीकरण पोझिशन्स घेते: दावा. Czarny Brud, Janówka, Raigorod, Bogusze, दावा. Shchuchyn;
c) 85 व्या पृष्ठ विभागणी, लढाऊ इशारा जाहीर झाल्यानंतर 24 तासांनंतर, या भागात लक्ष केंद्रित करते: स्टारोकामेन्ना, सुखोवोला, कोरीत्सिन, सिद्रा आणि, दुसरा एकलॉन बनवून, नदीच्या दक्षिणेकडील किनारी एक बचावात्मक रेषा तयार करते. बेब्रझा आणि पूर्वेकडील नदी. ब्रझोझोव्का;
ड) उर्वरित युनिट्स त्यांच्या क्वार्टरिंगच्या ठिकाणापासून 3 - 5 किमी अंतरावर असलेल्या असेंब्लीच्या भागात, हवाई हल्ल्यापासून सर्वात सुरक्षित आणि स्तंभांच्या मार्चसाठी आणि लढाऊ मोहिमेसाठी सर्वात सोयीस्कर असलेल्या भागात केंद्रित आहेत.
3) लढाऊ अलर्टवर असलेल्या विधानसभा क्षेत्रांमधून, युनिट्स, विशेष सूचनांची वाट न पाहता, "रेड" पॅकेज उघडण्याचा आदेश असल्यास, राज्याच्या सीमेवर, साइट संरक्षण योजनेनुसार नियुक्त केलेल्या भागात जा.
त्यानंतर, कव्हर क्षेत्राचे काही भाग परिस्थितीनुसार आपल्या ऑर्डरवर कार्य करतात.
4) तयारीचा वेळ कमी करण्यासाठी, कव्हर क्षेत्रामध्ये समाविष्ट असलेल्या युनिट्समध्ये हे असणे आवश्यक आहे:
पायदळ आणि घोडदळ:
अ) एका ड्युटी ऑफिसरच्या संरक्षणाखाली आणि युनिट्समध्ये, सीलबंद बॉक्समध्ये रायफल काडतुसे (प्रति रायफल 90 तुकडे) पोर्टेबल पुरवठा. प्रत्येक कमांडर (प्लॅटून, कंपनी, बटालियन) पोर्टेबल रिझर्व्ह जारी करण्याची प्रक्रिया निर्धारित करतो. समस्या फक्त अलार्म वर चालते. प्रोपेलर काडतुसेचा वाहतूक करता येण्याजोगा साठा (हाताने जारी केलेले वगळता) प्लाटून आणि कंपन्यांमध्ये सीलबंद बॉक्स, स्टॅकमध्ये वितरीत केले जावे आणि गाड्यांवर चिन्हांकित केले जावे. प्रत्येक रेजिमेंट, बटालियन, कंपनी आणि स्क्वाड्रनमध्ये त्यांच्या वेळेवर आणि योग्य लोडिंगसाठी जबाबदार नियुक्त व्यक्ती असणे आवश्यक आहे.
b) प्रत्येक हेवी मशीन गनसाठी, 4 टेप्स भरलेल्या आणि बॉक्समध्ये ठेवा; 2 डिस्क प्रति लाईट मशीन गन आणि मशीन गन. विभागांमध्ये किंवा विशेष, सुरक्षित आवारात सीलबंद फॉर्ममध्ये भरलेल्या टेप आणि डिस्कसह बॉक्स. वेळोवेळी डिस्क आणि काडतुसे रीफ्रेश करा आणि टेप कोरड्या करा;
c) युनिट वेअरहाऊसमधील सेटमध्ये, प्रत्येक युनिटसाठी विशेष बॉक्समध्ये हात आणि रायफल ग्रेनेड साठवा;
d) दारुगोळ्याच्या 0.25 राउंड्सच्या प्रमाणात गोळे आणि खाणी, पूर्णपणे सुसज्ज, सीलबंद आणि लॉक केलेले लिम्बर्स आणि चार्जिंग बॉक्समध्ये, युनिट पार्कमध्ये संग्रहित केल्या पाहिजेत;
e) सैन्य-रासायनिक, अभियांत्रिकी आणि संप्रेषण उपकरणे प्रत्येक युनिटसाठी सेटमध्ये युनिट वेअरहाऊसमध्ये संग्रहित केली जावीत;
f) फायटरचा पोर्टेबल अन्न आणि वैयक्तिक पुरवठा डफेल बॅग आणि बॅकपॅकमध्ये ठेवण्यासाठी तयार स्वरूपात साठवा;
याव्यतिरिक्त, युनिटच्या गोदामांमध्ये, प्रत्येक युनिटसाठी दररोज एक अन्न आणि चारा साठवा, जो युनिटच्या ताफ्यात लोड करण्यासाठी तयार केला जातो;
या भागांची स्वयंपाकघरे आणि काफिले कामाच्या क्रमाने आणि त्यांच्यासाठी पुरविलेल्या उपकरणे आणि सुटे भागांसह असावेत;
g) हिवाळ्याच्या परिस्थितीत, सर्व युनिट्सना उबदार अंडरवेअर, मिटन्स, कॅमफ्लाज सूट आणि संपूर्ण युनिटसाठी स्की प्रदान करणे आवश्यक आहे;
h) GRODNO-41 ची घोषणा होईपर्यंत प्रत्येक कमांडरसाठी इमर्जन्सी रिझर्व्हचे लष्करी स्थलाकृतिक नकाशे सीलबंद बॅगमध्ये एकत्र चिकटवून ठेवा.
“NZ” कार्ड प्राप्त करण्यापूर्वी, वर्तमान भत्ता कार्डे तयार करा, जी एकत्र चिकटलेली आहेत आणि युनिटच्या मुख्यालयात युनिट्सच्या सेटमध्ये ठेवली आहेत आणि ही कार्डे केवळ अलर्टवर जारी करा.
मोटारीकृत आणि टाकी युनिट्स:
अ) युनिटच्या गोदामांमधील प्रत्येक लढाऊ वाहनासाठी, 10% लढाऊ दारुगोळा डिस्कमध्ये भरलेला असतो, दर 15 दिवसांनी डिस्क रीलोड करतो.
लढाऊ इशारा जाहीर केल्यावर डिस्क वाहनांमध्ये ठेवल्या जातात;
b) रायफल युनिट्ससाठी निर्दिष्ट केलेल्या क्रमाने इतर सर्व प्रकारच्या पुरवठा साठवा. प्रत्येक वाहनाच्या वितरणाच्या गणनेसह दारुगोळ्याचे संपूर्ण प्रमाण कंपन्या आणि प्लाटूनमध्ये वितरित केले जावे. प्रत्येक कमांडरला वाहनाची उपकरणे माहित असणे आवश्यक आहे. अन्न आणि सामग्री. वाहनांमध्ये लोड होण्याच्या अपेक्षेने मालमत्तेची तयारी आणि मांडणी करणे आवश्यक आहे आणि कमांडर्सना माहित असणे आवश्यक आहे की कोणते वाहन आणि काय लोड केले जात आहे;
c) इंधन - अतिरिक्त इंधन टाक्या बनवा (जेथे आधीपासून केले नाही), ज्यामुळे वाहनांची श्रेणी 27 नोव्हेंबर 1940 च्या NKO ऑर्डर क्रमांक 0335 च्या मानकांनुसार वाढवा;
5) मी कार्य करण्यासाठी युनिट्सची तयारी स्थापित करतो:
अ) रायफल आणि घोडदळ युनिट्ससाठी - उन्हाळ्यात - दोन तासांनंतर, हिवाळ्यात - तीन तासांनंतर; 45 मिनिटांत ड्युटी युनिट्स;
ब) टाकी रेजिमेंटसाठी - उन्हाळ्यात 2 तास, हिवाळ्यात 4 तास; युनिट्समध्ये उबदार गॅरेज असल्यास, हिवाळ्यात टाकी युनिट्सची तयारी वेळ 1 तासाने कमी केली जाते.
6) जेव्हा अलार्म घोषित केला जातो, तेव्हा युनिट्स खालील उपाय करतात:
अ) युनिटला मार्शल लॉमध्ये हस्तांतरित करण्यासाठी सर्व काम पार पाडण्याची शक्यता सुनिश्चित करण्यासाठी कमांड, राजकीय आणि रेड आर्मीचे कर्मचारी कठोरपणे आवश्यक संख्येत सोडा;
मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी, प्रत्येक सुविधेवर एक व्यक्ती सोडा, इमारती आणि मालमत्ता KECH किंवा लष्करी युनिट्सकडे हस्तांतरित करण्यासाठी जबाबदार व्यक्ती वगळता. बॅरेक्समध्ये हस्तांतरण प्रक्रियेस गती देण्यासाठी, हस्तांतरित करताना स्वीकृती दस्तऐवज म्हणून काम करणाऱ्या यादी याद्या ठेवा;
ब) टाकी युनिट्समध्ये, थेट दारूगोळा असलेल्या डिस्क वाहनांमध्ये ठेवल्या जातात; सर्व वाहने सतत इंधन आणि तेलाने भरलेली असणे आवश्यक आहे; पाणी (हिवाळ्यात) गजराने भरलेले असते;
c) गोदामे, उद्याने, गॅरेजची सुरक्षा मजबूत केली जात आहे;
ड) अग्नि पुरवठा, इंधन आणि अन्न चारा यांचा वाहतूक पुरवठा ताफ्यात ठेवला जातो;
e) “लाल” पॅकेज उघडल्यानंतर, कमांड स्टाफला “NZ” कार्ड जारी केले जातात;
f) टेलिफोन घटक पाण्याने भरलेले आहेत (विशेष ऑर्डरद्वारे).
7) युरल्सच्या पुढच्या काठाच्या सर्व लष्करी संरचनेवर गॅरिसन्सच्या पूर्ण पूरकांनी कब्जा केला पाहिजे आणि तोफ आणि मशीन गन प्रदान केल्या पाहिजेत. अग्रभागी असलेल्या संरचनेचा ताबा घेणे आणि पूर्ण लढाईच्या तयारीत आणणे अलार्म घोषित झाल्यानंतर 2-3 तासांनंतर आणि युरल्सच्या युनिट्ससाठी 45 मिनिटांनंतर पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
अलार्मच्या घोषणेसह, गॅरिसन सैन्य प्रतिष्ठानांवर कब्जा करतात आणि युद्धासाठी पूर्णपणे तयार असतात, लढाऊ रक्षक पाठवले जातात आणि संप्रेषण स्थापित केले जाते.
8) अलार्मवर युनिट्स वाढवणे आणि क्षेत्रावरील त्यांचा व्याप ऑटोमेशनच्या टप्प्यावर आणला जावा, ज्यासाठी युनिटची संपूर्ण अंतर्गत दिनचर्या विशेषतः स्पष्टपणे स्थापित केली गेली पाहिजे, कमांड कर्मचाऱ्यांसाठी अलर्ट सेवा तयार केली पाहिजे आणि तपासली पाहिजे, मालमत्तेच्या संचयनाने युनिट्समध्ये त्याचे जलद प्रकाशन सुनिश्चित केले पाहिजे. कनिष्ठ कमांड स्टाफ, विशेषत: वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अलार्मच्या वेळी त्यांच्या युनिट्सचे नेतृत्व करण्यासाठी प्रशिक्षण दिले पाहिजे.
युनिट कमांडर्सना त्यांच्या लढाऊ मोहिमा आणि त्यांचे क्षेत्र सर्व बाबतीत पूर्णपणे माहित असले पाहिजेत; गेम, फील्ड ट्रिप आणि इतर प्रकारच्या व्यायामांमध्ये कमांड स्टाफ आणि युनिट्सच्या पद्धतशीर प्रशिक्षणाने लढाऊ मोहिमांसाठी रणनीतिक उपायांसाठी सर्वात संभाव्य पर्याय शोधले पाहिजेत.
8. सीमा युनिट्ससाठी समर्थन.
क्षेत्रीय सैन्य सीमेपर्यंत पोहोचेपर्यंत सीमा रक्षक युनिट्सला पाठिंबा देण्यासाठी, नंतरचे सशस्त्र तुकडी किंवा टोळ्यांद्वारे उल्लंघन झाल्यास, 345 व्या पायदळ रेजिमेंटमधून एक बटालियन, 86 व्या सीमा तुकडीसाठी 27 व्या पायदळ रेजिमेंटची नियुक्ती करा.
वाटप केलेल्या तुकडीसाठी (बॉर्डर सपोर्ट डिटेचमेंट) तयारीचा कालावधी लढाऊ इशारा जाहीर झाल्यापासून 45 मिनिटांवर सेट केला जातो.
बॉर्डर डिटेचमेंटच्या कमांडरला तुकडीच्या तैनातीबद्दल ताबडतोब सूचित केले जाणे आवश्यक आहे. या तुकड्यांना कॉल करण्याचा अधिकार तुकडीच्या कमांडरला प्रदान केला जातो, जो तुकडीशी वायर कनेक्शन स्थापित करतो आणि कॉलसाठी सिग्नल निर्धारित करतो.
सपोर्ट डिटेचमेंटचा कमांडर, कॉल केल्यावर, अलार्म वाढवतो आणि त्याच्या कमांडला सूचित करतो.
जेव्हा बॉर्डर युनिट्स सपोर्ट युनिट्सला कॉल करतात तेव्हा नंतरच्या सैनिकांना दारूगोळा पोर्टेबल पुरवठा केला जातो. सपोर्ट डिटेचमेंट, युनिट्स राज्य सीमेवर पोहोचण्यापूर्वी, सीमा तुकडींच्या कमांडर्सच्या अधीन असतात.
राज्याच्या सीमेवर रेड आर्मीच्या सैन्याच्या प्रवेशासह, कव्हर एरियामध्ये स्थित एनकेव्हीडीच्या सीमा युनिट्स आपल्या ऑपरेशनल अधीनस्थतेमध्ये येतात.
रेड आर्मीच्या युनिट्स आणि एनकेव्हीडीच्या सीमा युनिट्समधील संबंधांची प्रक्रिया 1939 क्रमांकासाठी पीपल्स कमिसर ऑफ डिफेन्सच्या निर्देशानुसार स्थापित केली जाईल ..., ज्याचा एक उतारा परिशिष्ट क्रमांक . ..
9. संप्रेषण.
विभागाचे मुख्यालय (लष्कर) आणि जिल्ह्याचे मुख्यालय, शेजारी आणि अधीनस्थ युनिट्सचे मुख्यालय यांच्यातील वायर कम्युनिकेशन टेलीग्राफ आणि टेलिफोन वायरद्वारे शांततेच्या काळात चालवले जाते आणि परिशिष्ट क्र. मधील संप्रेषण आकृतीनुसार आयसीएस वायरद्वारे केले जाते. ...
वायुसेना संप्रेषण शांतताकालीन संप्रेषण योजनेचे अनुसरण करते.
रेडिओ संप्रेषण. रेडिओ नेटवर्क रेडिओ संप्रेषण आकृती आणि परिशिष्ट क्र. मधील सूचनांनुसार तैनात केले आहे.
फक्त खालील नेटवर्क्सना प्रसारित करण्याची परवानगी आहे:
a) हवाई दल, आणि जेव्हा विमान हवेत असते तेव्हाच आणि
ब) हवाई संरक्षण. इतर सर्व नेटवर्कमध्ये (लष्करी आणि लष्करी), रेडिओ स्टेशन शत्रूच्या रेडिओ स्टेशनच्या ऑपरेशनवर लक्ष ठेवतात.
10. SUV वरील सूचना - परिशिष्ट क्रमांकावर आधारित सैनिकांना विकसित करा आणि द्या.
11. साहित्य समर्थन:
1) M15 पर्यंत खर्च करण्याची परवानगी आहे:
अ) जमीनी सैन्यासाठी - दारूगोळ्याच्या तीन फेऱ्या; इंधन - लढाऊ वाहनांसाठी पाच फिलिंग स्टेशन, वाहतूक वाहनांसाठी आठ फिलिंग स्टेशन;
b) हवाई दलाच्या युनिट्ससाठी:
फायटर एव्हिएशन 15 सोर्टीज;
अल्प-श्रेणी बॉम्बर विमानचालन 10 sorties;
टोही विमान 10 sorties;
c) कव्हर क्षेत्रातील सर्व सैन्यासाठी 15 दैनिक dachas.
2) आग पुरवठा. कव्हर सेक्टरचे काही भाग लढाऊ सतर्कतेवर जातात, ज्यात:
अ) प्रत्येक बंदुकीसाठी, शेलचा पुरवठा तोफा लिम्बर आणि चार्जिंग बॉक्सच्या क्षमतेपेक्षा कमी नाही (ज्या बंदुकांमध्ये लिंबर्स आणि लोडर नाहीत अशा बंदुकांसाठी, शेलचा पुरवठा दारूगोळा लोडच्या किमान 0.25 पट असावा);
ब) वाहनांवर, प्रत्येक बंदुकीसाठी 0.25 राउंड दारूगोळा ठेवा; एकूण, प्रति तोफा किमान 0.5 दारुगोळा आहेत; उरलेल्या 0.75 दारुगोळ्या दुसऱ्या एक्लॉससोबत आणल्या पाहिजेत;
c) प्रत्येक फायटरसाठी, हातात जारी केलेल्या रायफल काडतुसेचा वाहून नेण्यायोग्य पुरवठा. अशा प्रकारे मुक्त केलेली वाहतूक अधिक दारूगोळा उचलण्यासाठी वापरली जाते;
ड) काडतुसांचा वाहतूक पुरवठा, फायटर, हलक्या आणि जड मशीन गनसाठी संपूर्ण सेटपर्यंत मोजला जातो, सीलबंद स्वरूपात, गार्डखाली, युनिटच्या ताफ्यात नेला जातो;
e) टाकी युनिट्समध्ये, प्रत्येक लढाऊ वाहनासाठी एक दारूगोळा लोड आहे.
सैन्याच्या तोफखाना डेपो - ग्रोडनो, क्रमांक 856 मधून आगीच्या पुरवठाचा पुढील पुरवठा केला जाईल.
3) इंधन. साइटच्या काही भागांमध्ये सर्व प्रकारच्या कारसाठी दोन गॅस स्टेशन असणे आवश्यक आहे: एक कारच्या टाक्यांमध्ये, एक टाकीमध्ये किंवा बॅरल्समध्ये;
इंधन डेपो क्रमांक 919, ग्रोडनो आणि क्रमांक 928 - लिडा यांच्या सध्याच्या पुरवठ्यामधून इंधनाची भरपाई केली जाईल.
4) अन्न चारा. अलार्म क्षेत्राच्या भागांमध्ये हे असणे आवश्यक आहे:
अ) अन्न - सैनिकाच्या बॅकपॅकमध्ये दररोज एक डचा पोर्टेबल पुरवठा, स्वयंपाकघरातील एक उपभोग्य डचा आणि युनिटच्या ताफ्यात दररोज एक डचा;
b) चारा - खोगीरात किंवा कार्टमध्ये दररोज एक डचा आणि युनिटच्या ट्रेनमध्ये दररोज एक डचा.
अन्नाचा पुरवठा युनिट्सच्या सध्याच्या पुरवठ्यातून आणि अन्न गोदामे क्र. 817 - ग्रॉडनो, नं. 816 लिडा यामधून स्वतःच केले जातील.
5) सैन्य रासायनिक, अभियांत्रिकी आणि संप्रेषण उपकरणे प्रत्येक युनिटसाठी सेटमध्ये युनिटच्या ताफ्यात नेली जातात आणि विशेष ऑर्डरनुसार युनिट्सना दिली जातात.
12. निर्वासन. आजारी आणि जखमींना कायमस्वरूपी लष्करी रुग्णालयात हलवले पाहिजे: ग्रोड्नो, लिडा, मोलोडेचेन्स्की.
घोडा ट्रेन स्थानिक वैद्यकीय संस्थांना रिकामी करा, ज्याची यादी योजनेशी संलग्न आहे.
13. योजना तयार करण्यासाठी सामान्य सूचना:
अ) साइट कव्हरेज योजनेत खालील कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे:
1) कव्हरमधील सैन्याच्या कृती योजनेवरील टिपा, निर्णयाच्या संलग्न नकाशासह आणि रेजिमेंट आणि वैयक्तिक युनिटपर्यंतच्या सैन्याच्या गटासह;
2) लढाऊ आणि सैन्याच्या संख्यात्मक सामर्थ्याची विधाने, वैयक्तिक युनिट, निर्मिती आणि संपूर्ण क्षेत्रासाठी;
3) राज्याच्या सीमेपर्यंत कव्हर क्षेत्राच्या भागांच्या बाहेर पडण्यासाठी आणि एकाग्रतेसाठी शेड्यूलची सारणी;
4) अभियांत्रिकी समर्थन योजना, गणना आणि नकाशासह;
5) संप्रेषण साधन योजना, गणना आणि आकृत्यांसह;
6) मागील संघटनेच्या नकाशाच्या परिशिष्टासह, भूदल आणि हवाई दलाच्या मागील आणि भौतिक समर्थनाचे आयोजन करण्याची योजना;
7) स्वच्छताविषयक आणि पशुवैद्यकीय निर्वासन योजना;
8) लढाऊ इशाऱ्यावर युनिट्स वाढवण्याच्या सूचना (सूचना सूचना) आणि सीमा सैन्यासाठी सपोर्ट युनिट्सचे वाटप;
9) क्षेत्रीय सैन्य आणि NKVD सैन्याने संरक्षणाच्या अधीन असलेल्या वस्तू आणि संरचनांची यादी;
10) कार्यकारी दस्तऐवज (निर्देश, आदेश, सूचना).
11) हवाई दलाच्या वापरासाठी योजना.
b) खालील गोष्टींना कव्हर प्लॅन विकसित करण्याची परवानगी आहे: तुम्ही, मिलिटरी कौन्सिलचे सदस्य, चीफ ऑफ स्टाफ आणि लष्कराच्या मुख्यालयाच्या ऑपरेशन्स विभागाचे प्रमुख. विशेष मुद्द्यांवर काम करताना, लष्करी शाखा आणि सेवांच्या प्रमुखांना कव्हर योजनेची माहिती न देता वैयक्तिक असाइनमेंट देण्याची परवानगी आहे;
c) कव्हर क्षेत्र योजना दोन प्रतींमध्ये विकसित केली जाते आणि दोन्ही प्रती जिल्ह्याच्या लष्करी परिषदेला सादर केल्या जातात. जिल्ह्याच्या मिलिटरी कौन्सिलने कव्हर एरिया प्लॅनला मंजुरी दिल्यानंतर, एक सीलबंद प्रत तुम्हाला परत केली जाते आणि ती लष्कराच्या प्रमुखाच्या वैयक्तिक तिजोरीत संग्रहित केली जाणे आवश्यक आहे आणि अंमलबजावणीबद्दल स्थापित टेलिग्राम मिळाल्यावर उघडली पाहिजे. कव्हर योजना.
लष्करी युनिट्स आणि फॉर्मेशनसाठी विकसित केलेली कार्यकारी दस्तऐवज "लाल" पिशव्यामध्ये संग्रहित केले जावेत, सैन्याच्या मिलिटरी कौन्सिलच्या मेणाच्या सीलने सीलबंद केले जावे, या युनिट्स - फॉर्मेशन्सच्या जमाव योजनांसह, ज्यामध्ये, तुमच्या ऑर्डर व्यतिरिक्त, तुम्ही असणे आवश्यक आहे:
1) संप्रेषणावरील सूचनांसह, आपत्कालीन नियंत्रण प्रणालीवर, भौतिक समर्थनावर, आख्यायिकेसह हवाई संरक्षण आकृत्यांवरील सूचनांसह संरक्षण क्षेत्रे ताब्यात घेण्याचा आदेश;
2) राज्याच्या सीमेच्या संरक्षणासाठी एकाग्रतेच्या भागात सतर्कतेवर असेंब्ली क्षेत्रांमधून युनिट्स आणि फॉर्मेशन्समधून बाहेर पडण्याचा नियंत्रण नकाशा; ही कागदपत्रे फॉर्मेशन्सच्या कमांडर्सनी आणि त्यांच्या मुख्यालयाने, लष्कराच्या मुख्यालयात, तुमच्या थेट देखरेखीखाली आणि तुमच्याद्वारे मंजूर केलेली असणे आवश्यक आहे.
भागांमध्ये हे असावे:
1) युनिट ड्यूटी ऑफिसरकडे युनिट कमांडरने मंजूर केलेली अलार्म सूचना आहे;
२) चीफ ऑफ स्टाफकडे, युनिटच्या मोबाईल प्लॅनसह, फॉर्मेशन कमांडरच्या आदेशासह आणि संप्रेषण, SUV, हवाई संरक्षण आणि भौतिक समर्थनाच्या सूचनांसह सीलबंद "लाल" पॅकेज आहे.
ड) कव्हर प्लॅनवरील सर्व दस्तऐवज हाताने लिहिलेले आहेत किंवा ते विकसित करण्यासाठी अधिकृत कमांडर्सद्वारे वैयक्तिकरित्या टाइप केले आहेत;
ई) 15 जून 1941 पूर्वी, पुढील गोष्टी करा:
1) युनिट्सच्या कमांड स्टाफसह फील्डवर दोन ट्रिप, योजनेनुसार नियोजित भागात;
2) एक किंवा दोन प्रशिक्षण युनिट्सना राज्याच्या सीमेच्या 5 किमी पेक्षा जवळ न आणता, त्यांच्या लढाईच्या तयारीची सर्व बाबतीत कसून तपासणी करून, योजनेनुसार रेखांकित केलेल्या मार्गांवर त्यांच्या आगाऊपणासह, सतर्क युनिट्ससाठी बाहेर पडतात.
कव्हर क्षेत्राच्या योजनेसह लढाऊ सूचना आणि सराव आयोजित करण्यासाठी कॅलेंडर योजना माझ्याकडे मंजुरीसाठी सबमिट करणे आवश्यक आहे.
ZapOVO सैन्याचा कमांडर
आर्मी जनरल डी. पावलोव्ह
ZapOVO च्या मिलिटरी कौन्सिलचे सदस्य
कॉर्प्स कमिसार फोमिनिख
ZapOVO चे चीफ ऑफ स्टाफ
मेजर जनरल क्लिमोव्स्कीख
लेटरहेडवर टाइपस्क्रिप्ट: “NGO USSR. वेस्टर्न स्पेशल मिलिटरी डिस्ट्रिक्टचे मुख्यालय." कलाकार: उप ZapOVO चे चीफ ऑफ स्टाफ, मेजर जनरल सेमेनोव. पाठवण्याचे संकेत दिले. मूळ, ऑटोग्राफ.
TsAMO RF, f. 16, ऑप. 2951, क्रमांक 248, pp. 36-54.
प्रकाशित: 1941: 2 पुस्तकांमध्ये. पुस्तक 1./ कॉम्प. एल.ई. रेशीन आणि इतर; एड. व्ही.पी. नौमोवा; प्रवेश कला. acad ए.एन.याकोव्हलेवा. – एम.: इंटरनॅशनल फाउंडेशन “डेमोक्रसी”, 1998. – पी. 201-209.
7. नोव्हेंबर 1940 ते 10 जून 1941 पर्यंत युएसएसआर सीमेचे उल्लंघन केल्याबद्दल क्रमांक 1996/6
१२ जून १९४१
ऑक्टोबर 1940 पासून म्हणजेच 10 जून 1941 पर्यंतच्या कालावधीत 185 विमानांनी जर्मनीकडून यूएसएसआरच्या सीमेचे उल्लंघन केले. गेल्या दीड महिन्यात जर्मन विमानांनी आमच्या सीमेचे उल्लंघन केले आहे. मे आणि जून १९४१ च्या १० दिवसांत ९१ जर्मन विमानांनी युएसएसआर सीमेचे उल्लंघन केले.
जर्मन विमानांद्वारे यूएसएसआर सीमेचे उल्लंघन यादृच्छिक नाही, जे आमच्या क्षेत्रावरील फ्लाइटच्या दिशा आणि खोलीद्वारे पुष्टी होते. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, जर्मन विमाने आमच्या प्रदेशातून 100 किलोमीटर किंवा त्याहून अधिक अंतरापर्यंत आणि विशेषत: ज्या भागात बचावात्मक संरचना बांधल्या जात आहेत त्या दिशेने आणि रेड आर्मीच्या मोठ्या चौक्यांच्या ठिकाणी उड्डाण केले.
या वर्षाच्या 15 एप्रिल रोजी, रिव्हनेच्या परिसरात, रेड आर्मीच्या सैनिकांनी एक जर्मन लष्करी विमान उतरवले, ज्याच्या क्रूमध्ये युक्रेनियन एसएसआरच्या चेर्निगोव्ह प्रदेशाचे नकाशे तसेच हवाई छायाचित्रण उपकरणे आणि चित्रपट होते. या विमानाने आमच्या हद्दीत 200 किमी खोलीपर्यंत उड्डाण केले...
1 जानेवारी ते 10 जून 1941 पर्यंत म्हणजेच 5 महिने आणि 10 दिवसांत जर्मनीतून एकूण 2,080 सीमा उल्लंघन करणाऱ्यांना ताब्यात घेण्यात आले. या संख्येपैकी, 183 जर्मन गुप्तचर एजंट आधीच उघड झाले आहेत.
1941 मध्ये सीमेचे उल्लंघन करणाऱ्यांची संख्या महिन्यानुसार होती: जानेवारीमध्ये - 503, फेब्रुवारीमध्ये - 175, मार्चमध्ये - 381, एप्रिलमध्ये - 260. मेमध्ये आणि जूनमध्ये 10 दिवसांसाठी, जर्मनीतून ताब्यात घेतलेल्या उल्लंघनकर्त्यांची संख्या वाढली. मे महिन्यात 353 उल्लंघन करणाऱ्यांना आणि जूनच्या 10 दिवसांसाठी - 108 जणांना ताब्यात घेण्यात आले.
साडेपाच महिन्यांच्या कालावधीत, सशस्त्र प्रतिकाराच्या संदर्भात उल्लंघनकर्त्यांना जर्मनीच्या सीमेवर ताब्यात घेण्यात आले, तेव्हा 36 सीमा उल्लंघनकर्ते ठार झाले आणि 25 जखमी झाले.
अलीकडे, पोर्टेबल ट्रान्सीव्हर रेडिओ, शस्त्रे आणि ग्रेनेड्सने सुसज्ज असलेल्या, यूएसएसआरमध्ये सोडलेल्या जर्मन गुप्तचर संस्थांच्या एजंटना ताब्यात घेतल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत.
यूएसएसआरच्या अंतर्गत व्यवहारांचे पीपल्स कमिसर
बेरिया
रशियन फेडरेशनच्या एफएसबीचे केंद्रीय प्रशासन, एफ. Zos, op. 8, वेळ क्रमांक 9, pp. ८७-८९.
प्रकाशित: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1959-544-1940-10-1941
8. सोव्हिएत युनियनवरील हल्ल्याची तारीख निश्चित केल्यावर
10 जून 1941
ग्राउंड फोर्सेसच्या हायकमांडने सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या आधारे, सशस्त्र दलांच्या सर्वोच्च उच्च कमांडने लष्करी कारवाईच्या तयारीसाठी पुढील मुदत निश्चित केली आहे:
1. 22 जून हा ऑपरेशन बार्बरोसाचा डी-डे म्हणून विचारात घेण्याचा प्रस्ताव आहे.
2. ही अंतिम मुदत पुढे ढकलल्यास, 18 जून नंतर संबंधित निर्णय घेतला जाईल. या प्रकरणात, मुख्य हल्ल्याच्या दिशेने डेटा गुप्त राहील.
3. 21 जून रोजी 13.00 वाजता, खालील दोन सिग्नलपैकी एक सैन्यांना प्रसारित केले जाईल:
अ) डॉर्टमंड सिग्नल. याचा अर्थ असा की 22 जून रोजी नियोजित प्रमाणे आक्षेपार्ह सुरू होईल आणि आदेश उघडपणे पार पाडता येतील;
ब) ऑल्टन सिग्नल. म्हणजे आक्षेपार्ह दुसऱ्या तारखेला पुढे ढकलले जाते; परंतु या प्रकरणात जर्मन सैन्याच्या एकाग्रतेची उद्दिष्टे पूर्णपणे उघड करणे आवश्यक आहे, कारण नंतरचे सैन्य आधीच पूर्ण लढाईच्या तयारीत असेल.
4. 22 जून, 3 तास 30 मिनिटे: भूदलाच्या आक्रमणाची सुरुवात आणि सीमेपलीकडे विमान उड्डाण. जर हवामानशास्त्रीय परिस्थितीमुळे विमान उड्डाण सोडण्यास उशीर झाला, तर भूदल स्वतःहून आक्रमण करतील.
जर्मनमधून भाषांतर: DMA पॉट्सडॅम, H 02.02/10/43, BI.689.
प्रकाशित: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1951-536-10-1941
9. शकियाई बॉर्डर डिटेचमेंटच्या कमांडिंग कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना बाहेर काढण्याच्या परवानगीबद्दल अंतर्गत प्रकरणांच्या उप पीपल्स कमिश्नरकडून मेमो
20 जून 1941
युक्रेनियन एसएसआरच्या सीमा सैन्याचे प्रमुख, मेजर जनरल कॉम्रेड खोमेंको यांनी या वर्षी 18 जूनच्या आकडेवारीनुसार नोंदवले. ग्रुबेशोव्हमधील जर्मन टोपण बिंदू कथितपणे त्याच्या क्रियाकलाप बंद करतो आणि शत्रुत्वाच्या उद्रेकाच्या संदर्भात मागील बाजूस हलतो.
बीएसएसआरच्या एनकेव्हीडीच्या सीमा सैन्याचे प्रमुख, लेफ्टनंट जनरल कॉम्रेड बोगदानोव्ह यांनी नोंदवले की बाल्टिक मिलिटरी डिस्ट्रिक्टच्या कमांडरच्या आदेशानुसार, टॉरोजेन दिशेच्या रेड आर्मी युनिट्सच्या कमांडिंग स्टाफची कुटुंबे बाहेर काढण्याची तयारी करत आहेत. .
टी. बोगदानोव यांनी शकियाई सीमा तुकडीच्या कमांडर्सच्या कुटुंबियांना बाहेर काढण्याच्या सूचना मागितल्या, ज्यासाठी त्यांना तयार होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
एनकेव्हीडी सीमा सैन्याच्या 7 व्या हवाई पथकाच्या कमांडरने या वर्षी 20 जून रोजी नोंदवले. त्याला ब्लॅक सी फ्लीटच्या कमांडरकडून स्क्वॉड्रनला ओडेसा नौदल तळाच्या कमांडरच्या ऑपरेशनल अधीनस्थांकडे हस्तांतरित करण्यासाठी, ते एकत्रित करण्यासाठी आणि संपूर्ण लढाऊ तयारीत आणण्यासाठी एक टेलिग्राफिक आदेश प्राप्त झाला.
मी तुमच्या सूचना मागतो
लेफ्टनंट जनरल मास्लेनिकोव्ह
प्रकाशित: यूएसएसआरचे सीमा सैन्य. 1939-1941: कागदपत्रे आणि साहित्य संग्रह./chap. एड पी. आय. झिरयानोव्ह. – एम: नौका, 1970. पी. 402.
10. सीमा सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आदेश
20 जून 1941
सीमा सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी, मी आदेश देतो:
1. जून 30, 1941 पर्यंत, कर्मचाऱ्यांसह नियोजित प्रशिक्षण आयोजित केले जाऊ नये.
2. प्रशिक्षण चौक्यांवर प्रशिक्षण शिबिरात असलेले कर्मचारी ताबडतोब लाइन आउटपोस्टवर परत जावे आणि पुढील सूचना मिळेपर्यंत त्यांना आतापासून बोलावले जाणार नाही.
3. लाइट मशीन गनर्सचे सर्व कर्मचारी प्रशिक्षण चौक्यांवर तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिबिरातून जातात, प्रत्येक लाइन चौकीतून दोन मशीन गनर्सना बोलावले जाते.
4. 30 जून 1941 पर्यंत कर्मचाऱ्यांना एकही दिवस सुट्टी दिली जाणार नाही.
5. रात्रीच्या वेळी सीमा गस्त (23.00 ते 5.00 पर्यंत) प्रत्येकी तीन लोकांच्या रचनेत पाठवावी. सर्व हलक्या मशीन गनचा वापर नाईट स्क्वॉड्समध्ये अत्यंत महत्त्वाच्या दिशेने करण्यात यावा.
6. रात्रीच्या पोशाखात राहण्याचा कालावधी 6 तास, दिवसा 4 तास असतो.
7. कर्तव्यासाठी लोकांच्या संख्येची गणना करा जेणेकरून 23.00 ते 5.00 पर्यंत सर्व लोक सीमेवर सेवा देतील, 23.00 पर्यंत गस्तीवरून परत येणारे आणि संत्री रक्षकांचा अपवाद वगळता.
8. वैयक्तिक, अतिसंवेदनशील बाजूच्या दिशानिर्देशांवर, चौकीच्या सहाय्यक प्रमुखाच्या नेतृत्वाखाली दहा दिवसांसाठी पोस्ट तयार करा.
9. प्रत्येक पथकात दोन लोकांचा समावेश असलेल्या घोडदळांनी दिवसभर नियंत्रण पट्टी तपासली पाहिजे, सेवा आयुष्य - साइटच्या बाजूने डावीकडे आणि उजवीकडे सतत हालचाली 8 - 9 तास.
10. रात्री, गिअरबॉक्स आणि प्रत्येक पॉइंट किमान प्रत्येक दीड तास तपासा. प्रत्येक चौकीच्या कमांड पोस्टचे दोन किंवा तीन विभागात विभाजन करा.
11. सीमा रक्षक सीमा रेषेपासून 300 मीटरपेक्षा जवळ नसावेत.
प्रकाशित: यूएसएसआरचे सीमा सैन्य. 1939-1941: कागदपत्रे आणि साहित्य संग्रह./chap. एड पी. आय. झिरयानोव्ह. – एम: नौका, 1970. पी. 402-403.
11. मिलिटरी कौन्सिलचे निर्देश KOVO क्रमांक A1-00211
11 जून 1941
अत्यंत गुप्त
विशेष महत्त्व आहे
उदा. क्रमांक १
1. सीमेवरील सैनिकांना समर्थन देण्यासाठी वाटप केलेल्या युनिट्स आणि तुकड्यांचा कव्हर करण्यासाठी लढाऊ तयारीचा वेळ कमी करण्यासाठी, खालील उपाययोजना करा:
रायफल, घोडदळ आणि तोफखाना युनिट
अ) सीलबंद बॉक्समध्ये रायफल काडतुसांचा पोर्टेबल पुरवठा करा. प्रत्येक जड मशीन गनसाठी, 50% दारूगोळा भरलेला आणि बॉक्समध्ये पॅक करा आणि हलक्या मशीन गनसाठी, लोड केलेल्या मासिकांपैकी 50%.
काडतुसे असलेले बॉक्स, भरलेले टेप आणि डिस्क असलेले बॉक्स विशेष संरक्षित आवारात युनिटमध्ये सीलबंद संग्रहित केले पाहिजेत.
वेळोवेळी डिस्क आणि काडतुसे रीफ्रेश करा आणि टेप कोरड्या करा. हलक्या मशीन गनसाठी भरलेल्या डिस्क दर दोन महिन्यांनी बदला.
b) हँड आणि रायफल ग्रेनेड प्रत्येक युनिटसाठी विशेष बॉक्समध्ये युनिट वेअरहाऊसमध्ये सेटमध्ये संग्रहित केले पाहिजेत.
c) सर्व कव्हर युनिट्ससाठी तोफखाना आणि आपत्कालीन खाणींचा 1/2 दारूगोळा पूर्णपणे सुसज्ज असावा. ज्या युनिट्समध्ये, हा निर्देश प्राप्त होण्यापूर्वी, तोफखान्याच्या गोळ्यांच्या 1/2 पेक्षा जास्त दारूगोळा लोड शेवटी सुसज्ज होता, त्यांचा पुढील स्टोरेज सुसज्ज स्वरूपात सोडला पाहिजे.
लष्करी विमानविरोधी तोफखान्यासाठी, 1/2 नॉन-रिप्लेसमेंट आर्टिलरी शेल्सचा दारुगोळा पूर्णपणे भरलेल्या स्वरूपात ठेवा.
शेल बंद आणि सीलबंद लिम्बर्स आणि चार्जिंग बॉक्समध्ये ठेवा.
ड) सैन्य रसायन, अभियांत्रिकी आणि दळणवळण उपकरणे प्रत्येक युनिटच्या सेटमध्ये युनिट वेअरहाऊसमध्ये संग्रहित केली जावीत.
e) डफेल बॅग आणि बॅकपॅकमध्ये ठेवण्यासाठी पोर्टेबल अन्न पुरवठा आणि लढवय्यांचे वैयक्तिक सामान तयार स्वरूपात ठेवा.
याव्यतिरिक्त, युनिटच्या गोदामांमध्ये, प्रत्येक युनिटसाठी दररोज एक अन्न आणि चारा साठवा, जे युनिटच्या ताफ्यात लोड करण्यासाठी तयार केले जाते. किचन आणि काफिले त्यांच्यासोबत पुरविलेल्या उपकरणे आणि सुटे भागांसह चांगल्या कामाच्या क्रमाने असले पाहिजेत.
f) सर्व प्रकारच्या मशीन्ससाठी इंधन पुरवठा दोन फिलिंग स्टेशन्स असावा - एक कारच्या टाक्यांमध्ये (ट्रॅक्टर) आणि एक टाक्यांमध्ये (बॅरल).
g) हिवाळ्याच्या परिस्थितीत, सर्व युनिट्सना संपूर्ण युनिट, मिटन्स आणि कॅमफ्लाज सूटसाठी उबदार अंडरवेअर प्रदान करणे आवश्यक आहे.
मोटारीकृत आणि टाकी युनिट्स
h) युनिटच्या वेअरहाऊसमधील प्रत्येक लढाऊ वाहनासाठी, 1/2 नॉन-रिप्लेसमेंट आर्टिलरी शेल्सचा दारुगोळा अंतिम लोड केलेल्या स्वरूपात आणि 50% काडतुसांचा दारुगोळा बेल्ट आणि डिस्कमध्ये भरलेला आहे. ज्या युनिट्समध्ये, हा निर्देश प्राप्त होण्यापूर्वी, तोफखान्याच्या गोळ्यांच्या 1/2 पेक्षा जास्त दारूगोळा लोड शेवटी सुसज्ज होता, त्यांचा पुढील स्टोरेज सुसज्ज स्वरूपात सुरू ठेवला पाहिजे.
दर दोन महिन्यांनी स्टोअर पुन्हा सुसज्ज केले पाहिजेत.
वाहनांमध्ये शेल आणि लोड केलेली मासिके लढाऊ इशारा जाहीर झाल्यानंतर चालविली जाणे आवश्यक आहे.
b) इतर सर्व प्रकारचा पुरवठा रायफल, घोडदळ आणि तोफखाना युनिट्ससाठी निर्दिष्ट केलेल्या क्रमाने संग्रहित केला पाहिजे.
c) सर्व प्रकारच्या मशीन्ससाठी इंधन पुरवठा दोन फिलिंग स्टेशन्स असावा - एक कारच्या टाक्यांमध्ये (ट्रॅक्टर) आणि एक टाक्यांमध्ये (बॅरल).
2. कव्हर युनिट्स वाढवण्याच्या मुद्द्याकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे आणि अलर्टवर सीमेवरील सैन्याच्या सपोर्ट युनिट्स.
मी सतर्कतेच्या तयारीसाठी कालमर्यादा सेट केली आहे: घोड्याने काढलेल्या रायफल आणि तोफखाना युनिट्ससाठी - 2 तास; घोडदळ, मोटार चालवलेल्या यांत्रिक तुकड्या आणि यांत्रिकी तोफखाना - 3 तास. हिवाळ्यात, भाग अनुक्रमे 3 आणि 4 तासांत तयार होतात. समर्थन युनिट्ससाठी, तयारी 45 मिनिटे आहे.
जेव्हा युनिट कमांडद्वारे लढाऊ इशारा घोषित केला जातो, तेव्हा खालील क्रिया केल्या जातात:
अ) कमांड आणि रेड आर्मीच्या जवानांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि युनिट मार्शल लॉमध्ये जाण्यापूर्वी सर्व काम पार पाडण्याची क्षमता सुनिश्चित करण्यासाठी संख्येने वाटप केले जाते. विमानविरोधी मशीन गन आणि तोफखाना पूर्व-तयार गोळीबार पोझिशन्स व्यापतात आणि शत्रूच्या विमानांवर आणि पॅराट्रूपर्सवर ताबडतोब गोळीबार करण्यास तयार असतात.
ब) गोदामे, उद्याने आणि गॅरेजची सुरक्षा मजबूत केली जात आहे.
c) पहिल्या वर्गासाठी अग्नि पुरवठा, इंधन आणि अन्न यांचा वाहतूक करण्यायोग्य पुरवठा एका काफिल्यामध्ये (लढाऊ वाहने) ठेवला जातो; असेंबली पॉईंटवर फायर सप्लायचा पोर्टेबल पुरवठा केला जातो. टाकी युनिट्समध्ये, काडतुसे आणि शेल असलेली मासिके वाहनांमध्ये ठेवली जातात.
ड) हे तपासले जाते की सर्व लढाऊ आणि वाहतूक वाहने पूर्णपणे इंधन आणि तेलाने भरलेली आहेत.
ई) पूर्व-तयार आणीबाणी राखीव कार्ड विशेष ऑर्डरद्वारे कमांड आणि कंट्रोल कर्मचाऱ्यांना आणि सीमा सैन्याच्या सपोर्ट युनिट्सच्या कमांडर्सना - ताबडतोब दिले जातात.
f) सर्व कर्मचाऱ्यांना कॉम्बॅट गॅस मास्क दिले जातात.
g) टेलिफोन घटक विशेष क्रमाने पाण्याने भरले जातात.
अलार्मवर युनिट्स वाढवणे आणि असेंब्ली पॉईंट्सवर त्यांचे प्रस्थान ऑटोमेशनच्या टप्प्यावर आणणे आवश्यक आहे, ज्यासाठी युनिटची संपूर्ण अंतर्गत दिनचर्या स्पष्टपणे स्थापित करणे, कार्य करणे आणि कमांड कर्मचाऱ्यांसाठी अलर्ट सेवा तपासणे विशेषतः आवश्यक आहे.
मालमत्तेच्या स्टोरेजने युनिट्समध्ये त्याचे द्रुत प्रकाशन सुनिश्चित केले पाहिजे.
3. युनिट्सची तयारी तपासण्यासाठी आणि त्यांना अलार्मवर त्वरीत एकत्र येण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यासाठी, मी कॉम्बॅट ट्रेनिंग अलार्म सेट करतो.
लढाऊ प्रशिक्षण अलार्म युनिट कमांडर आणि त्यावरील तात्काळ आणि थेट वरिष्ठांकडून केले जातात.
सैन्य आणि जिल्ह्याच्या मिलिटरी कौन्सिलच्या विशेष सूचनांनुसार, लष्करी विभागांचे कमांडर आणि जिल्हा (कर्मचारी प्रमुख, ऑपरेशनल विभाग, लष्करी शाखांचे प्रमुख) द्वारे लढाऊ प्रशिक्षण अलार्म केले जाऊ शकतात.
युनिट कमांडरच्या उपस्थितीत लढाऊ कवायती केल्या पाहिजेत.
लढाऊ प्रशिक्षण अलर्ट दरम्यान आपण हे करणे आवश्यक आहे:
अ) युनिट्स असेंब्ली पॉईंटवर आणा (युनिटच्या अलार्म योजनेनुसार);
ब) लढाऊ इशारा असल्यास सीलबंद पॅकेज उघडू नका;
c) सैनिकांना काडतुसे देऊ नका, परंतु त्यांना बाहेर काढा किंवा त्यांना असेंब्ली पॉईंटवर घेऊन जा;
ड) टेलिफोन घटक अपलोड करू नका;
e) टोपोग्राफिक नकाशे असलेली पॅकेजेस कमांड स्टाफला देऊ नका;
f) पडताळणी करणाऱ्या व्यक्तीच्या विशेष आदेशाने बॉयलरमध्ये अन्न ठेवा.
असेंब्ली पॉईंटवर युनिट तपासल्यानंतर, निरीक्षक सर्व स्पष्ट करतो किंवा युनिटला प्रशिक्षण कार्य नियुक्त करतो.
या निर्देशाच्या अनुषंगाने, सैन्याच्या मिलिटरी कौन्सिल ताबडतोब अधीनस्थ फॉर्मेशन्स आणि युनिट्सना संबंधित आदेश जारी करतात आणि त्यांच्या अचूक अंमलबजावणीची पडताळणी आयोजित करतात.
KOVO सैन्याचा कमांडर
कर्नल जनरल किरपोनोस
KOVO च्या मिलिटरी कौन्सिलचे सदस्य
कॉर्प्स कमिसर वाशुगिन
KOVO चे चीफ ऑफ स्टाफ
लेफ्टनंट जनरल पुरकाएव
लेटरहेडवर टाइपस्क्रिप्ट: “NGO USSR. कीव मिलिटरी डिस्ट्रिक्टचा कमांडर. कचरावेचक आहेत, त्यात जी.के. झुकोवा: “टी. वाटुतीन. ते काम करा. १२.०६.४१.” मूळ, ऑटोग्राफ.
TsAMO RF, f. 16, ऑप. 2951, क्रमांक 265, pp. 26-30.
प्रकाशित: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1957-542-100211-11-1941
12. मिलिटरी कौन्सिल KOVO क्रमांक 504205 ला निर्देश
१३ जून १९४१
अत्यंत गुप्त
विशेष महत्त्व आहे
जिल्ह्याच्या सैन्याची लढाऊ तयारी वाढवण्यासाठी, 1 जुलै, 1941 पर्यंत, संलग्न नकाशानुसार, सर्व खोल विभाग आणि कॉर्प्स युनिट्ससह कॉर्प्स डायरेक्टोरेट्स राज्य सीमेजवळ नवीन छावण्यांमध्ये हस्तांतरित केल्या पाहिजेत.
1) 31 sk - वाढीवर;
2) 36 sk - हायकिंग;
3) 55 एसके - हायकिंग;
4) 49 sk – रेल्वेने आणि हायकिंगने;
5) 37 sk - हायकिंग.
राज्याच्या सीमेवर त्यांची माघार, आवश्यक असल्यास, केवळ माझ्या विशेष आदेशानेच केली जाऊ शकते हे लक्षात घेऊन सीमा विभागांना जागेवर सोडा. कॅम्प पार्किंगसाठी 164 इन्फंट्री डिव्हिजन 17 जून 1941 पर्यंत मागे घेण्यात येईल:
1) एक संयुक्त उपक्रम - डुनेव्हत्सी मध्ये, 20 किमी. उत्तर हर्ट्झ;
2) एक संयुक्त उपक्रम - लार्गा परिसरात;
3) उर्वरित भाग - खोटिन प्रदेशात.
सैन्याच्या हालचाली पूर्णपणे गुप्त ठेवल्या पाहिजेत.
संचलन रणनीतिक कसरती दरम्यान, रात्री केले पाहिजे.
सैन्यासह, अग्नि पुरवठा आणि इंधन आणि वंगण यांचे सर्व वाहतूक करण्यायोग्य साठे मागे घ्या. हिवाळ्यातील क्वार्टरचे रक्षण करण्यासाठी, कठोरपणे आवश्यक किमान लष्करी कर्मचारी ठेवा, बहुतेक आरोग्याच्या कारणांमुळे मोहिमेसाठी अयोग्य.
कुटुंबे घेऊ नका.
1 जुलै 1941 पर्यंत कुरियरद्वारे अंमलबजावणी वितरित करा.
परिशिष्ट: 500,000 कार्ड – एक.
यूएसएसआरचे पीपल्स कमिशनर ऑफ डिफेन्स
सोव्हिएत युनियनचे मार्शल एस. टिमोशेन्को
रेड आर्मीचे जनरल स्टाफचे प्रमुख
आर्मी जनरल जी झुकोव्ह
लेटरहेडवरील हस्तलिखित: "युएसएसआरचे पीपल्स कमिसर ऑफ डिफेन्स." रेड आर्मीच्या जनरल स्टाफच्या ऑपरेशन डायरेक्टरेटचे डेप्युटी चीफ मेजर जनरल अनिसोव्ह यांनी प्रमाणित केलेली एक प्रत. कचराकुंडी आहेत.
TsAMO RF, f. 16, ऑप. 2951, क्रमांक 261, pp. 20-21.
प्रकाशित: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1964-549-504205-13-1941
13. USSR L/g 0042 च्या संरक्षण आयुक्ताचा आदेश
१९ जून १९४१
अत्यंत गुप्त
उदा. क्रमांक १
सामुग्री: हवाई क्षेत्र, लष्करी तुकड्या आणि जिल्ह्यांतील महत्त्वाच्या लष्करी प्रतिष्ठानांच्या छलावरण बद्दल.
हवाई क्षेत्रे आणि प्रमुख लष्करी प्रतिष्ठानांना छद्म करण्यासाठी अद्याप काहीही महत्त्वपूर्ण केले गेले नाही.
एअरफील्ड फील्ड सर्व पेरलेले नाहीत, रनवे भूभागाच्या रंगाशी जुळण्यासाठी रंगवलेले नाहीत आणि एअरफील्ड इमारती, तेजस्वी रंगांनी उभ्या असलेल्या, दहा किलोमीटरपर्यंत निरीक्षकांचे लक्ष वेधून घेतात.
कॅमफ्लाजचा पूर्ण अभाव आणि मास्किंग चिन्हे आणि सिग्नल्सच्या वापरासह एअरफील्ड सेवांची खराब व्यवस्था असलेल्या एअरफिल्ड्सवर विमानांची गर्दी आणि रेषीय व्यवस्था, एअरफील्ड पूर्णपणे अनमास्क करते.
आधुनिक एअरफील्ड त्याच्या सभोवतालच्या वातावरणात पूर्णपणे मिसळले पाहिजे आणि एअरफिल्डवरील कोणत्याही गोष्टीने हवेचे लक्ष वेधून घेऊ नये.
तोफखाना आणि मशीनीकृत युनिट्स क्लृप्त्याबद्दल समान निष्काळजीपणा दर्शवतात: त्यांच्या उद्यानांची गर्दी आणि रेखीय व्यवस्था केवळ उत्कृष्ट निरीक्षण वस्तूच देत नाही तर हवेतून मारा करण्यासाठी फायदेशीर लक्ष्य देखील देते.
टाक्या, चिलखती वाहने, कमांड आणि मोटार चालवलेल्या आणि इतर सैन्याची इतर विशेष वाहने पेंट्सने रंगविली जातात जी चमकदार प्रतिबिंब देतात आणि केवळ हवेतूनच नव्हे तर जमिनीवरून देखील स्पष्टपणे दिसतात.
गोदामे आणि इतर महत्त्वाच्या लष्करी प्रतिष्ठानांना छद्म करण्यासाठी काहीही केले गेले नाही.
मी आज्ञा करतो:
1. 1.7.41 पर्यंत, सभोवतालच्या परिसराच्या रंगाशी जुळण्यासाठी सर्व एअरफील्ड्स गवताने पेरा, धावपट्टी रंगवा आणि आसपासच्या पार्श्वभूमीनुसार संपूर्ण एअरफील्ड वातावरणाचे अनुकरण करा.
2. एअरफील्डच्या आसपासच्या इमारतींप्रमाणेच छतापर्यंत आणि त्यासह एअरफील्ड इमारतींना रंग द्या. इंधन साठवणुकीच्या टाक्या जमिनीत गाडल्या पाहिजेत आणि विशेषत: सावधपणे छद्म कराव्यात.
3. विमानाची रेखीय आणि गर्दीची व्यवस्था कठोरपणे प्रतिबंधित आहे; विमानांची विखुरलेली आणि छद्म स्थितीमुळे त्यांची हवेतून संपूर्ण अदृश्यता सुनिश्चित होते.
4. 5.7 पर्यंत आयोजित करा. सीमा पट्टीच्या 500 किमीच्या प्रत्येक एव्हिएशन बेसिंग क्षेत्रात 8 - 10 खोटे एअरफील्ड आहेत, त्या प्रत्येकाला 40 - 50 विमान मॉक-अपसह सुसज्ज करा.
5. 1.7 पर्यंत, पेंट टाक्या, चिलखती वाहने, कमांड, विशेष आणि वाहतूक वाहने. कॅमफ्लाज पेंटिंगसाठी, स्थान आणि कृतीच्या क्षेत्रांच्या भूभागाच्या संबंधात मॅट पेंट्स वापरा. चकाकी देणारे पेंट वापरण्यास सक्त मनाई आहे.
6. धोक्यात असलेल्या झोनमध्ये समाविष्ट असलेल्या जिल्ह्यांनी समान छद्म उपाय केले पाहिजेत: गोदामे, कार्यशाळा, उद्याने आणि 15.7.41 पर्यंत हवेपासून त्यांची संपूर्ण अदृश्यता सुनिश्चित करा.
7. जबाबदार व्यक्तींच्या निरीक्षणाद्वारे हवाई क्षेत्र, गोदामे, लढाऊ आणि वाहतूक वाहनांची छलावरण तपासा. जिल्हा मुख्यालय कमांडर आणि छायाचित्रे. त्यांच्याद्वारे शोधलेल्या सर्व उणीवा त्वरित दुरुस्त केल्या पाहिजेत.
8. चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ मार्फत 1.7 आणि 15.7.41 रोजी अंमलबजावणी वितरित करा.
यूएसएसआरचे पीपल्स कमिशनर ऑफ डिफेन्स
सोव्हिएत युनियनचे मार्शल (एस. टिमोशेन्को)
रेड आर्मीचे जनरल स्टाफचे प्रमुख
लष्कराचे जनरल (झुकोव्ह)
टाइपस्क्रिप्ट, मूळ, ऑटोग्राफ.
RGVA. कागदपत्रांचे संकलन.
प्रकाशित: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1997-582-0042-19-1941
14. मोर्चांच्या संघटनेवर आणि कमांड कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती
21 जून 1941
विशेष फोल्डर
आय
1. विनित्सामध्ये मिलिटरी कौन्सिलच्या आसनासह दोन सैन्यांचा समावेश असलेल्या दक्षिणी आघाडीचे आयोजन करा.
2. मॉस्को मिलिटरी डिस्ट्रिक्टचे कमांडर पद सोडून कॉम्रेड ट्युलेनेव्हची दक्षिणी आघाडीचा कमांडर म्हणून नियुक्ती करा.
3. कॉम्रेड झापोरोझेट्स यांना दक्षिण आघाडीच्या लष्करी परिषदेचे सदस्य म्हणून नियुक्त करा.
II
कॉम्रेडच्या सेकंडमेंटमुळे. झापोरोझेट्स दक्षिणी आघाडीच्या मिलिटरी कौन्सिलचे सदस्य म्हणून, कॉम्रेड मेहलिस यांना रेड आर्मीच्या राजकीय प्रचाराच्या मुख्य संचालनालयाचे प्रमुख म्हणून नियुक्त केले, तर पीपल्स कमिसर ऑफ स्टेट कंट्रोल म्हणून त्यांचे स्थान कायम ठेवले.
III
1. कॉम्रेड बुडोनीला दुसऱ्या फळीतील सैन्याचा कमांडर म्हणून नियुक्त करा.
2. ऑल-युनियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बोल्शेविकच्या केंद्रीय समितीचे सचिव, कॉम्रेड मालेन्कोव्ह यांना दुसऱ्या ओळीच्या सैन्याच्या लष्करी परिषदेचे सदस्य म्हणून नियुक्त करा.
3. पीपल्स कमिशनर ऑफ डिफेन्स, कॉम्रेड टिमोशेन्को आणि दुसऱ्या फळीतील सैन्याचे कमांडर, कॉम्रेड बुडिओनी यांना ब्रायन्स्कमध्ये मुख्यालय आयोजित करण्यासाठी निर्देश द्या.
IV
सुरुवातीची सूचना द्या जनरल स्टाफ कॉम्रेड झुकोव्ह दक्षिण-पश्चिम आणि दक्षिण आघाडीचे सामान्य नेतृत्व, साइटवर भेटी देऊन.
व्ही
कॉम्रेड मेरेत्स्कोव्ह यांना ऑन-साइट भेटीसह उत्तर आघाडीचे सामान्य नेतृत्व सोपवा.
सहावा
बोल्शेविकांच्या ऑल-युनियन कम्युनिस्ट पक्षाच्या लेनिनग्राड शहर समितीचे सचिव, कॉम्रेड कुझनेत्सोव्ह यांना उत्तर आघाडीच्या लष्करी परिषदेचे सदस्य म्हणून नियुक्त करा.
हस्तलिखित, मूळ, जीएम मालेन्कोव्हचा ऑटोग्राफ. नोट्स आणि दुरुस्त्या आहेत.
एपी आरएफ, एफ. 3, ऑप. 50, क्रमांक 125, pp. 75-76.
प्रकाशित: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-year/2011-596-21-1941
15. 12 व्या मेकॅनाइज्ड कॉर्प्स क्रमांक 0033 ला आदेश
१८ जून १९४१
जेलगाव
1. हा आदेश मिळाल्यावर, सर्व युनिट्स लढाऊ तयारीवर ठेवा.
2. लढाऊ इशारा वाढवण्याच्या योजनांनुसार युनिट्स अलर्टवर ठेवा, परंतु अलार्म स्वतः घोषित करू नका. सर्व काम त्वरीत पार पाडा, परंतु गोंगाट न करता, घाबरून आणि बोलण्याशिवाय, अन्न, इंधन आणि वंगण, दारुगोळा आणि इतर प्रकारच्या लष्करी-तांत्रिक सहाय्यासाठी पोर्टेबल आणि वाहतूक करण्यायोग्य पुरवठा करण्यासाठी आवश्यक मानके असणे. जीवनासाठी आणि लढाईसाठी जे आवश्यक आहे तेच सोबत घ्या.
3. प्रत्येक युनिट कर्मचाऱ्यांसह पुन्हा भरा. व्यावसायिक सहलींवरील कर्मचाऱ्यांना ताबडतोब परत बोलावून घ्या आणि त्यांना सर्व प्रकारच्या कामावरून काढून टाका. जुन्या तैनाती बिंदूंवर, जबाबदार कमांडर आणि राजकीय कार्यकर्त्यांच्या नेतृत्वाखाली सुरक्षा आणि मोबिलायझेशन सेलसाठी कमीतकमी लोक सोडा.
4. 18 जून 1941 रोजी 23.00 वाजता, युनिट्स त्यांच्या व्यापलेल्या हिवाळ्यातील क्वार्टरमधून बाहेर पडल्या आणि लक्ष केंद्रित केले:
अ) मोटार चालवलेल्या रायफल रेजिमेंटशिवाय 28 वा टँक विभाग - बुवोइना (2648), ग्रुडझियाई (2040), ब्रीडी (1046), नोरेकी (1850), (सर्व सियाउलिया महामार्गाच्या पश्चिमेकडील) जंगलात.
20 जून 1941 रोजी 5.00 पर्यंत, कमांड पोस्ट नोरेका (2050) च्या वायव्येस 1.5 किमी अंतरावर एक जंगल होते.
ब) 23 वा पॅन्झर विभाग - तिर्कश्लियाई मी (3680), सेडा मी (2366), त्रिशकई मी (1498) च्या जंगलात.
20 जून 1941 रोजी 5.00 पर्यंत, कमांड पोस्ट हे नेरिमडाचियाई (उत्तर) (1886) च्या उत्तरेकडील 2 किमी अंतरावर एक जंगल होते.
c) संपूर्णपणे 202 वा मोटारीकृत रायफल विभाग - ड्रॅगना (9222), गेस्वी (9814), वाल्देकी (8680), नौकोनिस (8418) क्षेत्रातील जंगलात.
19 जून 1941 रोजी दुपारी 2 वाजेपर्यंत, कमांड पोस्ट सेंकना (9416) पासून 1.5 किमी पूर्वेला जंगल होते.
ड) 10 वी मोटारसायकल रेजिमेंट पूर्ण ताकदीने - दावनोराच्या वायव्येस 2 किमी जंगलात (1254).
20 जून 1941 रोजी संध्याकाळी 5.00 पर्यंत, कमांड पोस्ट हे दावनोराच्या (1054) उत्तरेस 1 किमी अंतरावर जंगल होते.
e) 47 वी स्वतंत्र मोटार चालवलेली अभियांत्रिकी बटालियन पूर्ण शक्तीने - 20 जून 1941 रोजी 5.00 पर्यंत अदोमिश्की (1256) च्या दक्षिणेस 2 किमी जंगलात.
f) 380 वी स्वतंत्र कम्युनिकेशन बटालियन - 12 व्या मेकॅनाइज्ड कॉर्प्सच्या मुख्यालयासह.
5. मार्च फक्त रात्रीच काढावेत. एकाग्रतेच्या क्षेत्रात, काळजीपूर्वक स्वत: ला क्लृप्त करा आणि सर्वांगीण सुरक्षा आणि पाळत ठेवणे आयोजित करा. स्लिट्स खणणे, कंपनीपासून 300-400 मीटर अंतर असलेल्या कंपनीपर्यंत सैन्य पांगवा.
6. वाहतूक मार्गांसह उपकरणांचे नियमन आणि पुनर्संचयित करण्यासाठी सेवा आयोजित करा.
7. एकाग्रता क्षेत्रामध्ये अधीनस्थ युनिट्ससह समस्यामुक्त आणि जलद संवाद स्थापित करा. 20 जून 1941 रोजी 4.00 पर्यंत, 12 व्या मेकॅनाइज्ड कॉर्प्सच्या कमांड पोस्टवर संप्रेषण प्रतिनिधी पाठवा, जे नंतर कॉर्प्स कमांड पोस्टवर कायमचे उपलब्ध असतील.
8. 18 जून 1941 रोजी 23.00 पर्यंत कॉर्प्स मुख्यालय (जेलगाव) यांना "127" चिन्हासह दूरध्वनीद्वारे किंवा ताराद्वारे हिवाळ्यातील क्वार्टरमधून निघण्याबद्दल कळवा. भविष्यात, दिवसाच्या शिबिरात आगमन आणि एकाग्रता क्षेत्रात आगमन यावर अहवाल सादर केला जाईल.
9. 18 जून 1941 रोजी 20.00 पर्यंत, संहितेत तुमच्या मोर्चासाठीच्या ऑर्डरचा सारांश, त्यांच्यासाठी युनिट्स आणि मार्ग, कामगिरीची वेळ, दिवसांची वेळ आणि ठिकाण आणि त्यांच्या नवीन भागात युनिट्सची एकाग्रता दर्शवा. मार्च आणि मुख्यालयाच्या दिवसांमध्ये वेळ आणि ठिकाण अचूकपणे सूचित करणे विशेषतः महत्वाचे आहे.
10. 20.6.41 रोजी 4.00 पासून 12 व्या यांत्रिकी कॉर्प्सचे कमांड पोस्ट - शहराच्या पश्चिमेला 2 किमी जंगलात. नायसे (१२६६). 18 जून 1941 रोजी 22.00 पर्यंत कॉर्प्स कमांड पोस्ट जेलगावात होती.
12 व्या मेकॅनाइज्ड कॉर्प्सचे कमांडर
मेजर जनरल शेस्टोपालोव
कॉर्प्सचे चीफ ऑफ स्टाफ
कर्नल कालिनीचेन्को
टंकलेखित प्रत.
TsAMO RF, f. 619, op. 266019с, क्र. 11, क्र. 14-15.
प्रकाशित: सामान्य कर्मचारी. लष्करी वैज्ञानिक संचालनालय. महान देशभक्त युद्धाच्या लढाऊ दस्तऐवजांचा संग्रह. – एम.: व्होएनिज्डात, 1957. - टी. 33.
16. तिसऱ्या, चौथ्या आणि 10 व्या सैन्याच्या कमांडर्सना ZAPOVO चे निर्देश. निर्देश क्रमांक १.
22 जून 1941 रोजी 02-25 – 02-35 वाजता
प्रती LVO, PribOVO, KOVO, OdVO, नेव्ही यांना पाठवल्या
मी तात्काळ अंमलबजावणीसाठी पीपल्स कमिसरिएट ऑफ डिफेन्सचा आदेश प्रसारित करत आहे:
1. 22 - 23 जून 1941 दरम्यान, LVO, PribOVO, ZAPOVO, KOVO, OdVO या आघाडीवर जर्मन लोकांनी अचानक हल्ला केला. प्रक्षोभक कृतींसह हल्ला सुरू होऊ शकतो.
2. आमच्या सैन्याचे कार्य कोणत्याही प्रक्षोभक कृतींना बळी पडणे नाही ज्यामुळे मोठी गुंतागुंत होऊ शकते.
त्याच वेळी, लेनिनग्राड, बाल्टिक, वेस्टर्न, कीव आणि ओडेसा लष्करी जिल्ह्यांच्या सैन्याने जर्मन किंवा त्यांच्या सहयोगींच्या संभाव्य अचानक हल्ल्याला तोंड देण्यासाठी पूर्ण लढाई तयारीत असले पाहिजे.
मी आज्ञा करतो:
अ) 22 जून, 1941 च्या रात्री, राज्याच्या सीमेवरील तटबंदीवरील गोळीबाराच्या ठिकाणांवर गुप्तपणे कब्जा केला;
b) 22 जून 1941 रोजी पहाटेच्या आधी, सैन्य विमानचालनासह सर्व विमान उड्डाणांना फील्ड एअरफील्डवर पसरवा, काळजीपूर्वक क्लृप्ती करा;
c) सर्व युनिट्स लढाऊ तयारीवर ठेवा. सैन्य विखुरलेले आणि क्लृप्ती ठेवते;
ड) नियुक्त कर्मचाऱ्यांमध्ये अतिरिक्त वाढ न करता हवाई संरक्षणास सज्जतेचा सामना करण्यासाठी आणा. शहरे आणि वस्तू गडद करण्यासाठी सर्व उपाय तयार करा;
ई) विशेष आदेशाशिवाय इतर कोणतीही कामे करू नका.
टायमोशेन्को
झुकोव्ह
पावलोव्ह
फोमिनिख
क्लिमोव्स्की
टाइपस्क्रिप्ट. नोट्स आहेत: "22 जून 1941 रोजी 01-45 वाजता प्राप्त झाले", "22 जून 1941 रोजी 02-25 - 02-35 वाजता पाठवले." मूळ, ऑटोग्राफ
TsAMO RF, f. 208, op. 2513, डी. 71, एल. ६९.
प्रकाशित: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/2020-605-3-4-10-22-1941
17. LVO, PribOVO, ZAPOVO, KOVO, OdVO च्या लष्करी परिषदांना निर्देश क्रमांक 2.
22 जून 1941 7 तास 15 मिनिटे
पीपल्स कमिशनरकडे कॉपी करा
नौदल (USSR)
22 जून 1941 रोजी पहाटे 04 वाजता जर्मन विमानांनी कोणतेही कारण नसताना आमच्या एअरफील्डवर आणि पश्चिम सीमेवरील शहरांवर हल्ला केला आणि त्यांच्यावर बॉम्बफेक केली.
त्याच वेळी, जर्मन सैन्याने वेगवेगळ्या ठिकाणी तोफखाना गोळीबार केला आणि आमच्या सीमा ओलांडल्या.
जर्मनीने सोव्हिएत युनियनवर केलेल्या अभूतपूर्व हल्ल्याच्या संदर्भात, मी ऑर्डर करतो:
1. सैन्याने, त्यांच्या सर्व शक्ती आणि साधनांसह, शत्रूच्या सैन्यावर हल्ला केला आणि त्यांनी सोव्हिएत सीमेचे उल्लंघन केलेल्या भागात त्यांचा नाश केला.
2. शत्रूच्या विमानांची एकाग्रता क्षेत्रे आणि त्यांच्या भूदलाचे गट स्थापन करण्यासाठी टोही आणि लढाऊ विमाने वापरणे.
3. बॉम्बर आणि अटॅक एअरक्राफ्टचे शक्तिशाली स्ट्राइक वापरून, शत्रूच्या एअरफील्डवरील विमाने आणि त्याच्या ग्राउंड फोर्सच्या बॉम्ब गटांना नष्ट करा.
4. जर्मन भूभागाच्या 100 -150 किमी खोलीपर्यंत हवाई हल्ले केले पाहिजेत.
बॉम्ब Koenigsberg आणि Memel.
5. विशेष सूचना मिळेपर्यंत फिनलंड आणि रोमानियाच्या प्रदेशावर छापे टाकू नका.
TYMOSHENKO
MALENKOV
झुकोव्ह
टाइपस्क्रिप्ट, अप्रमाणित प्रत.
TsAMO RF, f. 132a, op. 2642, क्रमांक 41, pp. १.२.
प्रकाशित: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/2023-607-2-22-1941-7-15
18. 7 जुलै 1941 रोजी अटक करण्यात आलेल्या डी. जी. पावलोव्हच्या चौकशीच्या प्रोटोकॉलमधून (उत्तर).
७ जुलै १९४१
उत्तरः मी प्रथम त्या परिस्थितीची रूपरेषा सांगेन ज्यामध्ये जर्मन सैन्याने लाल सैन्याविरूद्ध लष्करी कारवाई सुरू केली.
22 जून रोजी सकाळी एक वा. पीपल्स कमिशनर ऑफ डिफेन्सच्या आदेशानुसार, मला समोरच्या मुख्यालयात बोलावण्यात आले. माझ्यासोबत मिलिटरी कौन्सिलचे सदस्य कॉर्प्स कमिसार फोमिनिख आणि फ्रंटचे चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल क्लिमोव्स्कीख आले.
पीपल्स कमिशनरने फोनवर विचारलेला पहिला प्रश्न होता: “बरं, तू शांत कसा आहेस? मी उत्तर दिले की जर्मन सैन्याची खूप मोठी हालचाल उजव्या बाजूला दिसली; 3 थ्या आर्मीच्या कमांडर कुझनेत्सोव्हच्या अहवालानुसार, दीड दिवस, जर्मन मोटार चालवलेले स्तंभ सुवालीच्या काठावर सतत कूच करत होते. त्याच्या स्वत: च्या अहवालानुसार, ऑगस्टो-सपोटस्किन विभागावर, जर्मन लोकांनी अनेक ठिकाणी बॅरिकेड वायर काढून टाकल्या होत्या. आघाडीच्या इतर क्षेत्रांमध्ये, मी नोंदवले की मी विशेषतः बायलोपोडलास्का गटाबद्दल चिंतित होतो.
माझ्या अहवालाला उत्तर देताना, लोक आयुक्तांनी उत्तर दिले: “शांत व्हा आणि घाबरू नका, आज सकाळी तुमच्या मुख्यालयात एकत्र या, कदाचित काहीतरी अप्रिय होईल, परंतु कोणत्याही चिथावणीचा धोका पत्करू नका. जर काही वेगळ्या चिथावणी असतील तर कॉल करा.” संवाद तिथेच संपला.
पीपल्स कमिशनरच्या सूचनेनुसार, मी ताबडतोब सर्व लष्करी कमांडर्सना एचएफ कार्यालयात बोलावले आणि त्यांना कर्मचारी आणि ऑपरेशनल विभागांच्या प्रमुखांसह लष्कराच्या मुख्यालयात अहवाल देण्याचे आदेश दिले. मी कमांडरना सैन्याला लढाऊ स्थितीत ठेवण्याचा आणि सर्व लढाऊ-प्रकारच्या संरचना आणि अगदी अपूर्ण प्रबलित कंक्रीट देखील ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव दिला.
माझ्या या आदेशाला, कुझनेत्सोव्हने उत्तर दिले की, मी पूर्वी दिलेल्या सूचनांनुसार, त्याने सैन्यात काडतुसे वितरीत केली आणि आता संरचना ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली.
10 व्या सैन्याचा कमांडर, गोलुबेव्ह यांनी नोंदवले की युद्धाच्या खेळानंतर त्यांचे कॉर्प्स मुख्यालय त्या ठिकाणी सैन्याचे नेतृत्व करण्यासाठी सोडले होते जिथे ते योजनेनुसार असावेत. मी गोलुबेव्हला चेतावणी दिली की त्याच्या सैन्याला संपूर्ण लढाई तयारीत ठेवा आणि माझ्या पुढील आदेशांची प्रतीक्षा करा.
4 थ्या आर्मीचा कमांडर कोरोबकोव्ह यांनी कळवले की त्याचे सैन्य युद्धासाठी तयार आहे. त्याने ब्रेस्ट गॅरिसनची लढाऊ तयारी तपासण्याचे आश्वासन दिले. याकडे मी कोरोबकोव्हच्या निदर्शनास आणून दिले की चौकी ज्या ठिकाणी योजनेनुसार असायला हवी होती तेथे असावी आणि त्यांनी माझ्या आदेशाची त्वरित अंमलबजावणी करण्यास सुरवात करावी असे सुचवले.
कोपेक जिल्ह्याच्या वायुसेनेचा कमांडर आणि जिल्हा मुख्यालयात माझ्याकडे आलेला त्याचा डेप्युटी टायुर्स्की यांनी मला कळवले की विमानचालन पूर्ण लढाऊ तयारीवर ठेवण्यात आला होता आणि विमानाच्या आदेशानुसार ते एअरफील्डवर विखुरले गेले. NKO.
लष्कराच्या कमांडर्सशी हा संवाद पहाटे दोनच्या सुमारास झाला.
पहाटे 3:30 वा. पीपल्स कमिसर ऑफ डिफेन्सने मला पुन्हा फोनवर बोलावले आणि विचारले - नवीन काय आहे? मी त्याला उत्तर दिले की आता काही नवीन नाही, मी सैन्यांशी संपर्क स्थापित केला आहे आणि कमांडर्सना संबंधित सूचना दिल्या आहेत.
त्याच वेळी, मी पीपल्स कमिशनरला कळवले की, हवाई दलाच्या प्रमुख झिगारेव्हने एनझेड गॅसोलीनसह विमानात इंधन भरण्यास आणि एनझेड इंजिनसह इंजिन पुनर्स्थित करण्याच्या मनाईच्या विरूद्ध, मी कॉप्ट्स आणि टायुर्स्की यांना असा आदेश दिला. पीपल्स कमिसरने माझा हा आदेश मंजूर केला. मी पीपल्स कमिशनरला माझ्या सेक्टरमधील पुढील परिस्थितीबद्दल सैन्य कमांडरांशी दुय्यम वाटाघाटीनंतर अहवाल देण्याचे वचन दिले.
पुढील 15 मिनिटांत मला कमांडर्सकडून खालील माहिती मिळाली:
10 व्या सैन्याच्या कमांडरकडून - "सर्व काही शांत आहे"; चौथ्या सैन्याकडून - "सर्वत्र आणि सर्व काही शांत आहे, सैन्य तुम्ही सेट केलेले कार्य पूर्ण करत आहेत." जेव्हा मी विचारले की 22 वा टँक डिव्हिजन ब्रेस्ट सोडत आहे, तेव्हा मला उत्तर मिळाले: "होय, इतर युनिट्सप्रमाणेच ते सोडत आहे." तिसऱ्या आर्मीच्या कमांडरने मला उत्तर दिले की त्याच्यासोबत काहीही नवीन घडले नाही. तटबंदीच्या क्षेत्राचे प्रमुख इव्हानोव्हचे सैन्य तटबंदीत आहेत, 56 व्या पायदळ विभागाला योजनेनुसार नियुक्त केलेल्या ठिकाणी मागे घेण्यात आले आहे; 27 व्या पायदळ विभाग देखील त्याच्या जागी आहे; शत्रुत्व सुरू होण्याच्या सुमारे एक महिना आधी, मी ते सपोटस्किन-ग्रोड्नो येथून ऑगस्टो-ग्रेव्हो, सुखोव्हो येथे हस्तांतरित केले. या जागांना जनरल स्टाफने मान्यता दिली आहे.
मी नवीन परिस्थितीची माहिती पीपल्स कमिशनर ऑफ डिफेन्सला कळवायला गेलो आणि मी मॉस्कोला पोहोचण्यापूर्वी कुझनेत्सोव्हने मला फोनवर कॉल केला आणि अहवाल दिला: “संपूर्ण आघाडीवर तोफखाना आणि मशीन-गनचा गोळीबार आहे. ग्रोडनोवर, 50-60 विमाने मुख्यालयावर बॉम्बफेक करत आहेत, मला तळघरात जाण्यास भाग पाडले जात आहे. मी त्याला फोनवर "ग्रोडनो-41" फाइल (कव्हर प्लॅनसाठी पारंपारिक पासवर्ड) प्रविष्ट करण्यास सांगितले आणि संकोच न करता कार्य करा, मुख्यालयात योग्य ठिकाणी जा. त्यानंतर, मी तातडीने बियालिस्टॉकला कॉल केला, बियालिस्टोकने उत्तर दिले: "आता समोर शांत आहे."
अंदाजे 4.10 - 4.15 वाजता मी कोरोबकोव्हशी बोललो, त्यांनी देखील उत्तर दिले: "येथे सर्व काही शांत आहे."
सुमारे 8 मिनिटांनंतर, कोरोबकोव्हने नोंदवले की "विमानाने कोब्रिनवर हल्ला केला, समोरच्या बाजूला भयानक तोफखाना उडाला." मी सुचवले की कोरोबकोव्हने "कोब्रिन 4l" कृतीत आणले आणि त्याला सैन्य आपल्या हातात ठेवण्याचे आणि संपूर्ण जबाबदारीने कार्य करण्यास सुरवात करण्याचे आदेश दिले.
कमांडर्सनी मला जे काही कळवले ते मी ताबडतोब आणि अचूकपणे पीपल्स कमिसर ऑफ डिफेन्सला कळवले. नंतरचे उत्तर दिले: "परिस्थिती सांगेल तसे वागा."
प्रश्न: जर्मनीने आघाडी तोडून आपल्या प्रदेशात खोलवर प्रवेश का केला?
उत्तर: ब्रेस्टच्या दिशेने, 3 मशीनीकृत कॉर्प्सने एकाच वेळी 6 व्या आणि 42 व्या डिव्हिजनवर हल्ला केला; ज्याने संख्या आणि उपकरणांच्या गुणवत्तेत शत्रूचे श्रेष्ठत्व निर्माण केले. 4 थ्या आर्मीचा कमांडर, कोरोबकोव्ह, नियंत्रण गमावले आणि वरवर पाहता, गोंधळून गेल्यामुळे, किमान 4 था विभाग या दिशेने खेचून, त्याच्या स्वत: च्या सैन्यासह मुख्य दिशा पुरेशी कव्हर करण्यात अक्षम होता. शत्रूने त्याच ब्रेस्ट दिशेने 6व्या आणि 42 व्या विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बॉम्बर विमाने पाठवली. कोरोबकोव्हच्या अहवालानुसार, या विमानाने आमच्या पायदळाच्या स्थानावर काळजीपूर्वक प्रक्रिया केली आणि शत्रूच्या गोताखोर बॉम्बर्सने तोफा नंतर तोफा अक्षम केल्या. हवेत शत्रूच्या विमानचालनाचे वर्चस्व पूर्ण झाले होते, विशेषत: पहिल्याच दिवशी आमचे लढाऊ विमान सकाळी ठीक 4 वाजता सर्व एअरफील्ड्सवर टेक ऑफ न करता एकाच वेळी शत्रूच्या हल्ल्याने लक्षणीय संख्येने ठोठावले होते. या दिवसादरम्यान, प्रशिक्षणासह सर्व यंत्रणांची एकूण 300 विमाने बाद झाली. हे सर्व घडले कारण अंधार असल्याने आमचे विमान टेक ऑफ करू शकले नाही. एअरफोर्सचे कमांडर कोलेट्स आणि त्याचा डेप्युटी टायुर्स्की, डेप्युटी असताना, एअरफील्डवर विमानचालन कसे विखुरले गेले हे मी वैयक्तिकरित्या तपासू शकलो नाही. राजकीय आघाडीवर, पियारोव आणि हवाई दलाचे प्रमुख ऑफ स्टाफ तारानेन्को यांनी मला कळवले की त्यांनी विमानचालनाच्या एकाग्र तैनातीबद्दल पीपल्स कमिसर ऑफ डिफेन्सचा आदेश पूर्ण केला आहे.
उत्तरः मी शत्रूच्या टाक्या आणि त्यांच्या नवीन सामग्रीची प्रचंड श्रेष्ठता आणि शत्रूच्या विमानचालनातील प्रचंड श्रेष्ठता हे सर्व समस्यांचे मुख्य कारण मानतो.
प्रश्नः पश्चिम आघाडीवरील ब्रेकथ्रूला जबाबदार कोण?
उत्तरः मी आधीच दर्शविल्याप्रमाणे, जर्मन सैन्याने आमच्या प्रदेशात वेगाने प्रगती करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे शत्रूची विमाने आणि टाक्यांची स्पष्ट श्रेष्ठता. याव्यतिरिक्त, कुझनेत्सोव्ह (बाल्टिक मिलिटरी डिस्ट्रिक्ट) ने लिथुआनियन युनिट्स डाव्या बाजूस ठेवल्या, ज्यांना लढायचे नव्हते. बाल्टिक राज्यांच्या डाव्या विंगवर पहिल्या दबावानंतर, लिथुआनियन युनिट्सने त्यांच्या कमांडर्सना गोळ्या घालून पळ काढला. यामुळे जर्मन टँक युनिट्सना विल्निअसमधून माझ्यावर हल्ला करणे शक्य झाले. यासह, कोरोबकोव्ह आणि सँडलॉव्ह यांनी त्यांच्या युनिट्ससह चौथ्या सैन्याच्या मुख्यालयाचे नियंत्रण गमावल्यामुळे बॉब्रुइस्क दिशेने शत्रूच्या वेगवान प्रगती आणि 10 व्या सैन्याच्या कमांडरने माझ्या आदेशाचे पालन करण्यास अयशस्वी होण्यास हातभार लावला. , जनरल गोलुबेव्ह, शत्रूच्या मशीनीकृत गटाचा पराभव करण्यासाठी ब्रायन्स्कवर 6 व्या यंत्रीकृत कॉर्प्ससह हल्ला करण्यासाठी, ज्यानंतर व्होल्कोव्हिस्कच्या परिसरात माझ्या ताब्यात होता, मला योग्य स्ट्राइक गट ठेवण्याची संधी वंचित ठेवली. .
प्रश्न: तुमच्या अधीनस्थांकडून काही देशद्रोहाच्या कृती झाल्या होत्या का?
उत्तरः नाही, तसे नव्हते. झपाट्याने बदलणाऱ्या वातावरणामुळे काही कामगार काहीसे गोंधळले होते.
प्रश्न : आघाडी तोडण्यात तुमचा वैयक्तिक दोष काय?
उत्तर: मी जर्मन सैन्याने यशस्वी होऊ नये म्हणून सर्व उपाययोजना केल्या. समोरच्या परिस्थितीसाठी मी स्वतःला जबाबदार मानत नाही.
प्रश्न: तुम्ही किती काळ वेस्टर्न स्पेशल मिलिटरी डिस्ट्रिक्टला कमांड दिली?
उत्तरः एक वर्ष.
प्रश्नः जिल्ह्याचे काही भाग लष्करी कारवाईसाठी तयार होते का?
उत्तरः नव्याने स्थापन झालेल्या 17व्या, 20व्या, 13व्या, 11व्या यांत्रिकी कॉर्प्सचा अपवाद वगळता जिल्ह्यातील तुकड्या लष्करी कारवाईसाठी तयार करण्यात आल्या होत्या. शिवाय, 13 व्या आणि 11 व्या कॉर्प्समध्ये, प्रत्येकी एक विभाग प्रशिक्षित होता, आणि उर्वरित, भरती झाल्यामुळे, फक्त प्रशिक्षण उपकरणे होती, आणि तरीही सर्वत्र नाही. 14 व्या मेकॅनाइज्ड कॉर्प्समध्ये फक्त एकच खराब प्रशिक्षित मोटारीकृत विभाग आणि टाकी विभागांची रायफल रेजिमेंट होती.
प्रश्नः जर जिल्ह्याचे मुख्य भाग लष्करी कारवाईसाठी तयार केले गेले असतील, तर तुम्हाला वेळेवर जाण्याचा आदेश मिळाला असेल, तर जर्मन सैन्याने सोव्हिएत प्रदेशात केलेल्या सखोल प्रगतीचे श्रेय केवळ फ्रंट कमांडर म्हणून तुमच्या गुन्हेगारी कृतींना दिले जाऊ शकते.
उत्तरः मी हा आरोप स्पष्टपणे नाकारतो. मी देशद्रोह किंवा विश्वासघात केला नाही.
प्रश्नः राज्याच्या सीमेच्या संपूर्ण लांबीच्या बाजूने, केवळ आपण ज्या सेक्टरची आज्ञा दिली होती, जर्मन सैन्याने सोव्हिएत प्रदेशात खोलवर प्रवेश केला. मी पुन्हा सांगतो की हा तुमच्या देशद्रोह्य कृतींचा परिणाम आहे.
उत्तरः माझ्या आघाडीवर यश आले कारण माझ्याकडे नवीन मटेरियल युनिट नव्हते, उदाहरणार्थ, कीव मिलिटरी डिस्ट्रिक्टमध्ये.
चौकशी केली:
Wreed उप तपास युनिटचे प्रमुख
यूएसएसआरच्या एनजीओचे 3रे संचालनालय
कला. बटालियन कमिसर पावलोव्स्की
यूएसएसआरच्या एनजीओच्या 3 रा संचालनालयाचे अन्वेषक
मिली राज्य सुरक्षा लेफ्टनंट कोमारोव
हस्तलिखित, मूळ.
केंद्रीय निवडणूक आयोग FSB. अभिलेखीय आणि अन्वेषण फाइल क्रमांक आर-24000, पीपी. 23-53.
प्रकाशित: "...1941 च्या वसंत ऋतूमध्ये रशियाचा नाश करा." (ए. हिटलर, 31 जुलै, 1940): यूएसएसआर आणि जर्मनीच्या गुप्तचर सेवांकडील दस्तऐवज. 1937-1945", कॉम्प. याम्पोल्स्की व्ही.पी. - एम.; कुचकोवो फील्ड, 2008. – pp. 457-481.
19. बाल्टिक स्पेशल मिलिटरी डिस्ट्रिक्टच्या मुख्यालयाचे निर्देश (अर्क)
१८ जून १९४१
जिल्ह्य़ातील लष्करी ऑपरेशन्सची थिएटर तत्परतेचा सामना करण्यासाठी त्वरीत आणण्यासाठी, मी आदेश देतो:
4. 8व्या आणि 11व्या सैन्याच्या कमांडरला:
अ) प्रत्येक सैन्याच्या जागेवर फील्ड वेअरहाऊस, अँटी-टँक माइन्स, स्फोटके आणि प्लॅनमध्ये प्रदान केलेल्या विशिष्ट अडथळ्यांच्या बांधकामासाठी कार्मिक-विरोधी अडथळे आयोजित करण्यासाठी बिंदू निश्चित करा. 21.6.41 पर्यंत संघटित गोदामांमध्ये निर्दिष्ट मालमत्ता केंद्रित करा;
b) माइनफील्ड घालणे, संघांची रचना, त्यांचे वाटप कुठे करायचे आणि त्यांची कार्य योजना निश्चित करणे. हे सर्व सीमा विभागांच्या कमांडर्सद्वारे;
c) विलिया, नेव्याझा, दुबिसा या नद्यांच्या पलीकडे क्रॉसिंग बांधण्यासाठी उपलब्ध साहित्य (राफ्ट, बार्ज इ.) तयार करणे सुरू करा. क्रॉसिंग पॉइंट्स जिल्हा मुख्यालयाच्या ऑपरेशनल विभागासह संयुक्तपणे स्थापित केले जातील.
11 व्या सैन्याच्या लष्करी परिषदेच्या 30 व्या आणि 4 व्या पोंटून रेजिमेंटला अधीनस्थ करा. नदीवर पूल बांधण्यासाठी शेल्फ्स पूर्ण तयारीत ठेवा. नेमण. व्यायामाच्या मालिकेत, या रेजिमेंट्सद्वारे पूल बांधण्याच्या अटी तपासा, पूर्ण करण्यासाठी किमान अंतिम मुदत गाठा;
ई) 8 व्या आणि 11 व्या सैन्याच्या सैन्याचा कमांडर - झोनमधील सर्वात महत्वाचे पूल नष्ट करण्याच्या उद्देशाने: राज्य सीमा आणि सियाउलियाई, कौनास, आर. नेमनने या पुलांची तपासणी करणे, प्रत्येकासाठी स्फोटकांची संख्या, विध्वंस पथके निश्चित करणे आणि त्यांच्यापासून जवळच्या ठिकाणी पाडण्यासाठी सर्व साधने केंद्रित करणे. पूल पाडण्याच्या आराखड्याला लष्कराच्या लष्करी परिषदेने मान्यता दिली पाहिजे.
देय तारीख 6/21/41.
7. सैन्य दलाच्या कमांडर आणि ABTV जिल्ह्याचे प्रमुख यांना.
प्रत्येक ऑटोबॅटच्या खर्चावर टाक्यांची स्वतंत्र प्लॅटून तयार करा, या उद्देशासाठी ट्रकवर कंटेनर बसवणे, तयार केलेल्या स्वतंत्र पलटणांची संख्या 4 आहे.
पूर्ण होण्याची तारीख: 23 जून 1941.
या स्वतंत्र पलटणांना मोबाईल रिझर्व्ह म्हणून ठेवण्यासाठी: तेलशाई, सियाउलियाई, केडानी, आयोनोव्हा सैन्य कमांडरच्या ताब्यात.
e) जिल्ह्यातील युनिट्समधून गॅसोलीन टाक्या निवडा (यांत्रिकीकृत आणि विमानचालन वगळता) आणि त्या प्रत्येकी 50 टक्के हस्तांतरित करा. 3 आणि 12 मायक्रॉन वर. अंतिम मुदत: जून 21, 1941;
f) प्रत्येक मशीन आणि ट्रॅक्टरला स्पेअर पार्ट्स आणि ओएसटीच्या प्रमुखाद्वारे, इंधन भरणा-या मशीन्ससाठी उपकरणे (फनल, बादल्या) देण्यासाठी सर्व उपाययोजना करा.
PribOVO सैन्याचा कमांडर
कर्नल जनरल कुझनेत्सोव्ह
लष्करी परिषदेचे सदस्य
कॉर्प्स कमिसर डिब्रोवा
कर्मचारी प्रमुख
लेफ्टनंट जनरल क्लेनोव्ह
स्क्रिप्ट.
TsAMO RF, f. 344, op. 5564, क्रमांक 1, pp. 34-35.
प्रकाशित: मिलिटरी हिस्ट्री मॅगझिन. 1989. - क्रमांक 5. - पृष्ठ ४६.
20. बाल्टिक स्पेशल मिलिटरी डिस्ट्रिक्टच्या मुख्यालयाच्या ऑर्डरमधून अर्क
१९ जून १९४१
1. संरक्षण रेषेची उपकरणे व्यवस्थापित करा. एसडीच्या मेन लाइनवर पोझिशन्स तयार करण्यावर भर, ज्यावर काम मजबूत केले जाईल.
2. शेतातील काम पूर्ण करा. परंतु शत्रूने राज्याच्या सीमेचे उल्लंघन केले तरच पुढे जा.
फोरफिल्ड आणि (मध्यभागी) मुख्य बचावात्मक क्षेत्र दोन्ही पोझिशन्सचा वेगवान कब्जा सुनिश्चित करण्यासाठी, संबंधित युनिट्स पूर्णपणे लढाऊ तयारीत असणे आवश्यक आहे.
तुमच्या पोझिशन्सच्या मागे असलेल्या भागात, सीमा युनिट्ससह संप्रेषणाची विश्वसनीयता आणि गती तपासा.
3. आमच्या युनिट्समध्ये चिथावणी आणि दहशत टाळण्यासाठी विशेष लक्ष द्या, लढाऊ तयारीवर नियंत्रण मजबूत करा. सर्वकाही शांतपणे, दृढपणे, शांतपणे करा. प्रत्येक सेनापती आणि राजकीय कार्यकर्त्याने परिस्थिती समजून घेणे आवश्यक आहे.
4. लष्करी कमांडरच्या योजनेनुसार माइनफिल्ड स्थापित करा जेथे ते बचावात्मक बांधकाम योजनेनुसार असावेत. शत्रूसाठी पूर्ण गुप्तता आणि आपल्या युनिट्सच्या सुरक्षिततेकडे लक्ष द्या. लष्करी कमांडरच्या योजनेनुसार मलबे आणि इतर अँटी-टँक आणि अँटी-पर्सनल अडथळे तयार केले पाहिजेत - तसेच संरक्षणात्मक बांधकामाच्या योजनेनुसार.
5. मुख्यालय, कॉर्प्स आणि विभाग - त्यांच्या कमांड पोस्टवर, जे संबंधित कमांडरच्या निर्णयानुसार अँटी-टँक उपकरणे प्रदान करतात.
6. आमच्या प्रगत युनिट्सनी त्यांच्या निवारा भागात जाणे आवश्यक आहे. राज्य सीमा ओलांडून जर्मन विमानांच्या वाढत्या प्रकरणांची संख्या लक्षात घ्या.
7. अग्निशामक पुरवठा आणि इतर प्रकारच्या पुरवठ्यांसह युनिट्सची सतत भरपाई करणे सुरू ठेवा.
मोर्चा आणि जागेवर चिकाटीने युनिट्स एकत्र ठेवा.
PribOVO सैन्याचा कमांडर
कर्नल जनरल कुझनेत्सोव्ह
राजकीय प्रचार विभागाचे प्रमुख
रायबची
कर्मचारी प्रमुख
लेफ्टनंट जनरल क्लेनोव
TsAMO RF, f. 344, op. 5564, 1, l. 34-36.
प्रकाशित: मिलिटरी हिस्ट्री मॅगझिन. 1989. - क्रमांक 5. – पृ. ४७-४८.
21. ZapOVO हवाई विभागातील टेलीग्राम क्रमांक 217
सोव्ह. गुप्त मालिका "जी"
डिसिप्रेड टेलिग्राम N217
लिडा कडून सबमिट केले 4-08 21.6.41 8-00 21.6.41 स्वीकारले
OSHS 8-05 21.6.41 मध्ये प्रवेश केला
उलगडले 8-15 21.6.41.
पत्ता: एडी कमांडर, एअर-आधारित क्षेत्रांचे प्रमुख, वैयक्तिक हवाई संरक्षण स्टेशनचे कमांडर.
हवाई दलाच्या कमांडरने सर्व युनिट्सला लढाऊ तयारी, आवश्यक प्रमाणात दारूगोळा पुरविण्याचे आणि एअरफील्ड, सामग्री आणि वाहतूक छद्म करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले. 6/21/41 रोजी अंमलबजावणीचा अहवाल द्या, मी 6/21/41 पुनरावृत्ती करतो. 18:00 पर्यंत.
TsAMO RF, f. 14 वा गार्ड्स BAP, op. 178446, इमारत 2, एल. ३१०.
22. रेड बॅनर बाल्टिक फ्लीटच्या कमांडरकडून लेनिनग्राड आणि बाल्टिक स्पेशल मिलिटरी डिस्ट्रिक्टचे कमांडर, सीमा सैन्याचे प्रमुख यांना अहवाल
20 जून 1941
19 जून, 1941 पासून, लाल बॅनर बाल्टिक फ्लीटच्या युनिट्सला योजना क्रमांक 2 नुसार लढाऊ तयारीसाठी ठेवण्यात आले आहे, कमांड पोस्ट तैनात करण्यात आल्या आहेत आणि फिनलंडच्या आखात आणि इर्बे सामुद्रधुनीच्या तोंडावर गस्त सेवा मजबूत करण्यात आली आहे. .
रेड बॅनर बाल्टिक फ्लीटचे कमांडर व्हाइस ॲडमिरल ट्रिबट्स
स्क्रिप्ट
TsAMO RF, f. 221, op. 1394, 2, l. ५९.
प्रकाशित: मिलिटरी हिस्ट्री मॅगझिन. 1989. - क्रमांक 5. - पृष्ठ ४८.
23. व्ही. एम. मोलोटोव्ह आणि राजदूत व्ही. शुलेनबर्ग यांच्यातील संभाषण.
21 जून 1941
कॉल केल्यावर शुलेनबर्ग दिसले. कॉम्रेड मोलोटोव्हने त्याला जर्मन विमानांनी आमच्या सीमेचे उल्लंघन केल्याबद्दलच्या विधानाची एक प्रत दिली, जी कॉमरेडने करायला हवी होती. Dekanozov Ribbentrop किंवा Weizsäcker.
शुलेनबर्गने उत्तर दिले की ते हे विधान बर्लिनला प्रसारित करतील आणि म्हणतात की त्यांना जर्मन विमानांद्वारे सीमा उल्लंघनाबद्दल काहीही माहिती नाही, परंतु त्यांना दुसऱ्या बाजूच्या विमानांद्वारे सीमा उल्लंघनाची माहिती मिळते.
कॉम्रेड मोलोटोव्हने उत्तर दिले की आमच्या विमानाने जर्मन सीमेचे उल्लंघन केल्याबद्दल आमच्याकडे जर्मन सीमा अधिकाऱ्यांकडून फारच कमी तक्रारी आहेत. आमच्या बाजूने कोणतेही सीमेचे उल्लंघन ही एक दुर्मिळ घटना आहे आणि ते अपरिहार्य आहेत, उदाहरणार्थ, काही प्रकरणांमध्ये वैमानिकांच्या अननुभवीमुळे. जर्मन विमानांकडून होणारे सीमेचे उल्लंघन हे वेगळ्या स्वरूपाचे आहे. कॉम्रेड मोलोटोव्हने शुलेनबर्गला घोषित केले की जर्मन लोकांनी आमच्या विधानाचे उत्तर दिले पाहिजे. मग कॉम्रेड मोलोटोव्ह शुलेनबर्गला सांगतो की तो त्याला सोव्हिएत-जर्मन संबंधांमधील सामान्य परिस्थितीबद्दल विचारू इच्छितो. कॉम्रेड मोलोटोव्हने शुलेनबर्गला विचारले की काय प्रकरण आहे, अलीकडे जर्मन दूतावासातील अनेक कर्मचारी आणि त्यांच्या पत्नींनी मॉस्को सोडला आहे, यूएसएसआर आणि जर्मनी यांच्यातील युद्धाच्या अफवा अधिक तीव्र स्वरूपात पसरल्या आहेत, शांतता-प्रेमळ TASS संदेश. 13 जून जर्मनीमध्ये प्रकाशित झाले नाही, जर असेल तर युएसएसआरबद्दल जर्मनीचा असंतोष काय आहे? कॉम्रेड मोलोटोव्हने शुलेनबर्गला विचारले की तो या घटनेचे स्पष्टीकरण देऊ शकेल का.
शुलेनबर्गने उत्तर दिले की या सर्व प्रश्नांना एक आधार आहे, परंतु बर्लिनने त्याला अजिबात माहिती न दिल्याने तो त्यांची उत्तरे देऊ शकत नाही. शुलेनबर्ग यांनी पुष्टी केली की जर्मन दूतावासातील काही कर्मचाऱ्यांना खरोखरच परत बोलावण्यात आले होते, परंतु या रिकॉलचा दूतावासातील राजनैतिक कर्मचाऱ्यांवर थेट परिणाम झाला नाही. नौदल अटॅच बाउम्बाच, फॉरेस्ट्री अटॅच, ज्यांना काही महत्त्व नव्हते, ते आठवले. वायुसेनेचे अटॅच, अस्चेनब्रेनर बर्लिनच्या व्यावसायिक सहलीवरून परतले नाहीत. त्याला, शुलेनबर्ग, अफवांची जाणीव आहे, परंतु तो त्यांना कोणतेही स्पष्टीकरण देऊ शकत नाही.
कॉम्रेड मोलोटोव्ह म्हणतात की, त्यांच्या मते, युएसएसआरच्या संदर्भात जर्मन सरकार असमाधानी असण्याचे कोणतेही कारण नाही. सोव्हिएत-युगोस्लाव्ह करार, ज्याला परदेशात सोव्हिएत-जर्मन संबंधांच्या विरुद्ध म्हणून प्रसिद्ध केले गेले होते, ते मर्यादित आहे, जसे मी आधी स्पष्ट केले आहे, एका अरुंद चौकटीत आणि आमच्या संबंधांवर परिणाम करू शकत नाही. सध्या, हा प्रश्न सामान्यतः त्याची प्रासंगिकता गमावला आहे.
शुलेनबर्गने पुनरावृत्ती केली की तो विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकत नाही. एकेकाळी तो हिटलरने स्वीकारला होता. हिटलरने त्याला विचारले, शुलेनबर्ग, यूएसएसआरने युगोस्लाव्हियाशी करार का केला? सोव्हिएत सीमेवर जर्मन सैन्याच्या एकाग्रतेबद्दल, हिटलरने त्याला सांगितले की ही कारवाई सावधगिरीने करण्यात आली आहे. तो, शुलेनबर्ग, अर्थातच, आज त्याला जे काही सांगितले गेले होते ते टेलिग्राफ करतो, परंतु कॉम्रेडकडून संबंधित माहिती घेणे उचित ठरेल. डेकानोझोवा. त्याने, शुलेनबर्ग, इंग्रजी रेडिओवरून एक संदेश ऐकला की कॉम्रेड. डेकानोझोव्हला रिबेंट्रॉपने अनेक वेळा स्वीकारले. जर्मन रेडिओने याबाबत काहीही वृत्त दिले नाही.
कॉम्रेड मोलोटोव्हने उत्तर दिले की त्याला इंग्रजी रेडिओवरून हा संदेश माहित आहे. हे खरे नाही.
शेवटी, कॉम्रेड मोलोटोव्ह खेद व्यक्त करतो की शुलेनबर्ग विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकत नाही.
अर्ज
सहाय्यक-स्मरणपत्र
यूएसएसआरच्या परराष्ट्र व्यवहारांसाठी पीपल्स कमिसरिएट या वर्षी 21 एप्रिल रोजी मौखिक नोटद्वारे. g. या वर्षी 27 मार्च ते 18 एप्रिल या कालावधीत झालेल्या जर्मन विमानांनी यूएसएसआरच्या राज्य सीमेचे उल्लंघन केल्याबद्दल मॉस्कोमधील जर्मन दूतावासाला माहिती दिली. सोव्हिएत सीमा रक्षकांनी नोंदवलेल्या 80 प्रकरणांमध्ये.
मात्र, सोव्हिएत सरकारकडून वरील नोटला जर्मन सरकारकडून प्रतिसाद अद्याप मिळालेला नाही.
शिवाय, सोव्हिएत सरकारने हे लक्षात घेतले पाहिजे की गेल्या दोन महिन्यांत, म्हणजे या वर्षाच्या 19 एप्रिलपासून सोव्हिएत सीमेचे जर्मन विमानांनी केलेले उल्लंघन. या वर्षी 19 जून पर्यंत. g. सर्वसमावेशक केवळ थांबले नाही, तर वाढत गेले आणि पद्धतशीर झाले, निर्दिष्ट कालावधीत 180 प्रकरणे गाठली, ज्यापैकी प्रत्येक सोव्हिएत सीमा रक्षकाने सीमा प्रकरणांवर जर्मन प्रतिनिधींकडे त्वरित निषेध नोंदविला.
या उड्डाणांचे पद्धतशीर स्वरूप आणि बऱ्याच प्रकरणांमध्ये जर्मन विमाने यूएसएसआरमध्ये 100-150 किलोमीटर किंवा त्याहून अधिक खोलवर उड्डाण करतात हे तथ्य असे मानण्याची शक्यता वगळते की जर्मन विमानांनी अपघाताने यूएसएसआर सीमेचे उल्लंघन केले आहे.
सोव्हिएत सरकारने, या परिस्थितीकडे जर्मन सरकारचे लक्ष वेधून, जर्मन विमानांकडून सोव्हिएत सीमेचे उल्लंघन थांबवण्यासाठी जर्मन सरकारने उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे.
WUA RF, f. 06, ऑप. 3, पी 1, 5, l. 8-11.
प्रकाशित: यूएसएसआरच्या परराष्ट्र धोरणाचे दस्तऐवज. खंड 23. पुस्तक. 2 (भाग 2). 2 मार्च - 22 जून 1941 - एम.: आंतरराष्ट्रीय संबंध, 1998. -पी. 751-753.
24. ZapOVO सैन्याच्या कमांडरला निर्देश
१३ जून १९४१
1. जिल्ह्यांतील सैन्याची लढाऊ तयारी वाढवण्यासाठी, सर्व खोल रायफल विभाग आणि पायदळ तुकड्यांच्या तुकड्यांसह कमांड कव्हर प्लॅनद्वारे प्रदान केलेल्या भागात कॅम्पमध्ये आणले जावे (NCO निर्देश क्र. 503859/ ss/ov).
2. सीमा विभागांना जागेवर सोडा, त्यांना नियुक्त केलेल्या भागात सीमेवर माघार घेणे आवश्यक असल्यास, हे माझ्या विशेष आदेशानुसार केले जाईल.
3. 44 व्या कॉर्प्स, कॉर्प्स कंट्रोलचा भाग म्हणून 108, 64, 161 आणि 143 व्या विभाग आणि कॉर्प्स युनिट्स - आपल्या विवेकबुद्धीनुसार, बारानोविची प्रदेशात माघार घ्या.
37 व्या पायदळ विभागाला लिडा भागात हलवा, ते 21 व्या पायदळ दलात समाविष्ट करा.
4. या सैन्याची माघार 1 जुलै 1941 पर्यंत पूर्ण झाली पाहिजे.
5. कुरिअरद्वारे प्रत्येक कनेक्शनसाठी पैसे काढण्याची ऑर्डर आणि वेळ दर्शविणारी पैसे काढण्याची योजना सबमिट करा [जून 41]
यूएसएसआरचे पीपल्स कमिशनर ऑफ डिफेन्स
सोव्हिएत युनियनचे मार्शल एस. टिमोशेन्को
चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ के.ए.
आर्मी जनरल जी झुकोव्ह
लेटरहेडवर हस्तलिखित: "NGO USSR." स्वाक्षरी नाही.
TsAMO RF, f. 16, ऑप. 2951, क्रमांक 242, pp. १३२-१३३.
प्रकाशित: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/2018-603-22-1941
25. मोर्चा क्रमांक 3 च्या लष्करी परिषदांना निर्देश
22 जून 1941
1. शत्रूने, 22.6 च्या दरम्यान सुवाल्की मुख्य भागातून ओलिता आणि झामोस्क प्रदेशातून व्लादिमीर-व्होलिंस्की, रॅडझेखोव्ह आघाडीवर हल्ले केले, 22.6 च्या दरम्यान टिलसिट, सियाउलियाई आणि सेडलेक, व्होल्कोव्हिस्कच्या दिशेने सहाय्यक हल्ले केले, मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले, ते साध्य केले. या दिशांमध्ये लहान यश.
जर्मनीच्या राज्याच्या सीमेच्या इतर भागांवर आणि रोमानियाच्या संपूर्ण राज्याच्या सीमेवर, शत्रूचे हल्ले मोठ्या प्रमाणात नुकसान करून परतवून लावले गेले.
2. मी 23 - 24.6 साठी सैन्याचे तात्काळ कार्य सेट केले:
अ) उत्तर-पश्चिम आणि पश्चिम आघाड्यांवरील सैन्याच्या एकाग्र केंद्रित हल्ल्यांसह, शत्रूच्या सुवाल्की गटाला घेरून नष्ट करा आणि 24 जूनच्या अखेरीस सुवाल्की क्षेत्र ताब्यात घ्या:
b) यांत्रिकी कॉर्प्सच्या शक्तिशाली संकेंद्रित स्ट्राइकसह, दक्षिण-पश्चिम आघाडीचे सर्व विमान आणि 5 आणि 6A च्या इतर सैन्याने, व्लादिमीर-व्होलिंस्की, ब्रॉडीच्या दिशेने पुढे जाणाऱ्या शत्रू गटाला घेरून नष्ट करा. 24 जूनच्या अखेरीस, लुब्लिन प्रदेश काबीज करा.
3. मी ऑर्डर करतो:
अ) उत्तर आघाडीच्या सैन्याने राज्याची सीमा घट्टपणे व्यापली आहे. डावीकडील सीमा समान आहे.
b) उत्तर-पश्चिम आघाडीच्या सैन्याने, बाल्टिक समुद्राच्या किनार्याला घट्टपणे पकडले, कौनास क्षेत्रापासून शत्रूच्या सुवाल्की गटाच्या पाठीमागे आणि मागील बाजूस एक शक्तिशाली पलटवार केला, पश्चिम आघाडीच्या सहकार्याने त्याचा नाश केला आणि शेवटी 24 जून, सुवाल्की क्षेत्र काबीज करा.
डावीकडील सीमा समान आहे.
क) वेस्टर्न फ्रंटच्या सैन्याने, शत्रूला वॉर्साच्या दिशेने रोखून धरून, सुवाल्की शत्रू गटाच्या पाठीमागे आणि मागील बाजूस कमीतकमी दोन यांत्रिक कॉर्प्स आणि फ्रंट एव्हिएशनच्या सैन्यासह एक शक्तिशाली पलटवार सुरू केला आणि त्याचा नाश केला. उत्तर-पश्चिम आघाडी आणि, 24 जूनच्या अखेरीस, सुवाल्की क्षेत्र ताब्यात घ्या.
डावीकडील सीमा समान आहे.
ड) नैऋत्य आघाडीच्या सैन्याने, हंगेरीसह राज्याची सीमा घट्ट धरून, 5 आणि 6 A च्या सैन्यासह लुब्लिनच्या सामान्य दिशेने केंद्रित हल्ले, कमीतकमी पाच यांत्रिक कॉर्प्स आणि सर्व फ्रंट एव्हिएशन, शत्रू गटाला घेरून नष्ट केले. व्लादिमीर-वॉलिंस्की, क्रिस्टीनोपोल आघाडीवर, 26 जूनच्या अखेरीस, लुब्लिन प्रदेश काबीज करा. क्राकोच्या दिशेने सुरक्षितपणे स्वत: साठी प्रदान करा.
ई) दक्षिण आघाडीच्या सैन्याने शत्रूला आपल्या प्रदेशावर आक्रमण करण्यापासून रोखले पाहिजे. जेव्हा शत्रू चेर्निव्हत्सी दिशेने हल्ला करण्याचा प्रयत्न करतो किंवा पी. प्रुट आणि डॅन्यूबचा नाश करण्यासाठी विमानचालनाच्या सहकार्याने भूदलाच्या शक्तिशाली हल्ल्यांसह; 23.6 च्या रात्री दोन यांत्रिक कॉर्प्स चिसिनौच्या भागात आणि चिसिनौच्या उत्तर-पश्चिमेकडील जंगलात लक्ष केंद्रित करण्यासाठी.
4. बाल्टिक समुद्रापासून हंगेरीच्या राज्य सीमेपर्यंतच्या समोर, मी राज्य सीमा ओलांडण्यास आणि सीमेचा विचार न करता कृती करण्यास अधिकृत करतो.
5. हायकमांडचे विमान चालवणे:
अ) वायव्य आघाडीला पहिल्या एव्हीला एका फ्लाइटने समर्थन द्या. bldg DD आणि वेस्टर्न फ्रंट एका फ्लाइटमध्ये 3rd Av. bldg सुवाल्की शत्रू गटाचा पराभव करण्याच्या त्यांच्या मिशनच्या कालावधीसाठी डीडी;
b) DD च्या 18 व्या हवाई विभागाचा नैऋत्य आघाडीमध्ये समावेश करा आणि 2ऱ्या Av ला एका उड्डाणासह नैऋत्य आघाडीला समर्थन द्या. लुब्लिन शत्रू गटाचा पराभव करण्यासाठी डीडी कॉर्प्स त्याच्या मिशनच्या कालावधीसाठी;
c) चौथा Av. दक्षिण-पश्चिम आघाडीच्या मुख्य गटाला आणि ब्लॅक सी फ्लीटच्या सैन्याच्या काही भागांना मदत करण्यासाठी माझ्या विल्हेवाटीवर डीडी कॉर्प्स सोडा.
पीपल्स कमिसर ऑफ डिफेन्स सदस्य ऑफ द चीफ
यूएसएसआर मिलिटरी कौन्सिल
सोव्हिएत युनियनचे मार्शल
टायमोशेन्को
मालेन्कोव्ह
जनरल स्टाफ चीफ
रेड आर्मी
आर्मी जनरल झुकोव्ह
टाइपस्क्रिप्ट, प्रमाणित प्रत. तेथे एक टीप आहे: "21-15 जून 22, 1941 ला पाठवले."
TsAMO RF, f. 48a, op. 1554, क्रमांक 90, pp. 260-262.
प्रकाशित: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-year/2030-614-3-22-1941
26. रेड आर्मीच्या कमांडरना "जनरल पोक्रोव्स्की कमिशन" द्वारे पाठविलेले प्रश्न
1952 मध्ये अधिकारी आणि सेनापतींना प्रश्न पाठवले
1941-1945 च्या महान देशभक्त युद्धाचे वर्णन विकसित करताना. युद्धाच्या सुरुवातीच्या कालावधीशी संबंधित अनेक अस्पष्ट आणि अपूर्ण दस्तऐवजीकरण समस्या आहेत.
या अस्पष्ट प्रश्नांचा समावेश आहे:
1. राज्याच्या सीमेच्या संरक्षणाची योजना सैनिकांना कळविण्यात आली आहे, जोपर्यंत त्यांचा संबंध आहे; या योजनेची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी कमांड आणि मुख्यालयाने केव्हा आणि काय केले?
2. कोणत्या वेळी आणि कोणत्या आदेशाच्या आधारावर कव्हरिंग सैन्याने राज्याच्या सीमेत प्रवेश करण्यास सुरुवात केली आणि शत्रुत्व सुरू होण्यापूर्वी त्यापैकी किती तैनात केले गेले?
3. जेव्हा 22 जूनच्या सकाळी नाझी जर्मनीच्या अपेक्षित हल्ल्याच्या संदर्भात सैन्याला सतर्कतेवर ठेवण्याचा आदेश प्राप्त झाला; या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी काय आणि केव्हा सूचना देण्यात आल्या आणि सैन्याने काय केले?
4. बहुतेक तोफखाना प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये का होता?
5. सैन्याच्या कमांड आणि नियंत्रणासाठी मुख्यालय किती प्रमाणात तयार केले गेले होते आणि युद्धाच्या पहिल्या दिवसात याचा परिणाम किती प्रमाणात झाला?
मी तुम्हाला माजी कमांडर/स्टाफ/डिव्हिजन/कॉर्प्स/चा प्रमुख या नात्याने, शक्य तितक्या प्रमाणात, या समस्यांवर प्रकाश टाकण्यास सांगतो आणि त्याद्वारे ग्रेट देशभक्तीपर युद्धाचे अधिक संपूर्ण आणि वस्तुनिष्ठ वर्णन विकसित करण्यास मदत करतो.
कर्नल जनरल पोक्रोव्स्की
हे प्रश्न M. A. Purkaev यांच्या सर्वेक्षण साहित्यातून घेतले आहेत
1952 मध्ये तोफखाना कमांडरना पाठवलेले प्रश्न
1941-1945 च्या महान देशभक्त युद्धाचे वर्णन विकसित करताना, "1941 च्या राज्य सीमा संरक्षण योजने" नुसार सीमावर्ती लष्करी जिल्ह्यांच्या एकाग्रता आणि तोफखाना तैनात करण्याच्या कालावधीशी संबंधित अनेक अस्पष्ट आणि अपूर्ण दस्तऐवजीकरण समस्या आहेत. महान देशभक्त युद्धाच्या पूर्वसंध्येला.
या अस्पष्ट प्रश्नांचा समावेश आहे:
1. तोफखाना शिबिरांमध्ये प्रशिक्षण शिबिरांमध्ये रायफल कॉर्प्स आणि विभागांचे बहुतेक तोफखाना का होते?
2. कोणत्या संयुक्त शस्त्रास्त्र निर्मितीतून तोफखाना प्रशिक्षण शिबिरांमध्ये मागे घेण्यात आला नाही?
3. फॉर्मेशन्स आणि युनिट्सची तोफखाना लढाईच्या तयारीवर ठेवण्याचा आदेश केव्हा देण्यात आला? या आदेशाच्या अनुषंगाने भागांमध्ये काय आणि केव्हा करण्यात आले?
4. प्रशिक्षण शिबिरांमध्ये आणलेल्या तोफखान्यांकडे दारुगोळा किती होता? युद्धाच्या सुरूवातीस, जेव्हा ते छावण्यांमधून त्यांच्या विभागांमध्ये आणि सैन्यात जात होते तेव्हा या युनिट्सना दारुगोळ्याने पुन्हा भरणे शक्य होते का?
5. छावण्यांमध्ये स्थित तोफखाना त्यांच्या युनिटमध्ये कधी सामील झाला? कव्हरिंग युनिट्स कोणत्या तोफखान्याने आमच्या सीमेचे उल्लंघन करणाऱ्या नाझी सैन्याशी युद्धात गुंतले होते?
6. तोफखाना युनिट्सना ट्रॅक्शनचे साधन कितपत प्रदान केले गेले?
7. कव्हरिंग युनिट्सची तोफखाना गोळीबार पोझिशन राज्याच्या सीमा संरक्षण योजनेनुसार निर्धारित केली गेली होती का आणि तोफखान्यासाठी अग्निशमन योजना आणि गोळीबार पोझिशन्सच्या भागात ते काढून टाकण्याची योजना विकसित केली गेली होती का?
मी तुम्हाला माजी तोफखाना प्रमुख म्हणून, शक्य तितक्या प्रमाणात, या समस्यांवर प्रकाश टाकण्यास सांगतो आणि त्याद्वारे महान देशभक्त युद्धाचे अधिक संपूर्ण आणि वस्तुनिष्ठ वर्णन विकसित करा.
कर्नल जनरल पोक्रोव्स्की
आर्मी एअर फोर्सच्या माजी कमांडरला 1952 मध्ये पाठवलेले प्रश्न
1941-1945 च्या महान देशभक्त युद्धाचे वर्णन विकसित करताना, "1941 च्या राज्य सीमा संरक्षण योजने" नुसार सीमावर्ती लष्करी जिल्ह्यांमध्ये हवाई दलाच्या तैनाती आणि एकाग्रतेशी संबंधित अनेक अस्पष्ट आणि अपूर्ण दस्तऐवजीकरण समस्या आहेत. महान देशभक्त युद्धाच्या पूर्वसंध्येला.
या अस्पष्ट प्रश्नांचा समावेश आहे:
1. युद्धाच्या पूर्वसंध्येला आर्मी एअर फोर्ससाठी एअरफील्ड नेटवर्कची तरतूद?
2. एअर फॉर्मेशन्स आणि आर्मी एअर फोर्स युनिट्स मटेरिअल आणि त्याच्या गुणवत्तेने सुसज्ज आहेत का? लष्कराच्या हवाई दलाच्या सेवेत दाखल होणाऱ्या नवीन प्रकारच्या विमानांमध्ये उड्डाण कर्मचाऱ्यांनी कितपत प्रभुत्व मिळवले आहे? लष्करी हवाई दलाचे जवान लढाऊ कारवाया करण्यास तयार आहेत का?
3. आर्मी एअर फोर्स कमांडला 22 जूनच्या सकाळी नाझी जर्मनीच्या संभाव्य हल्ल्याची माहिती होती का?
4. आर्मी एअर फोर्सेसला लढाऊ तयारीत आणण्याचा आदेश केव्हा प्राप्त झाला आणि या आदेशाच्या अनुषंगाने आर्मी एअर फोर्स कमांडने काय केले?
5. 22 जूनच्या सकाळपर्यंत आर्मी एअर फोर्सेसने फॅसिस्ट एव्हिएशनचे अचानक हल्ले परतवून लावण्यासाठी किती तयारी केली होती?
6. लष्करी मुख्यालयाचा विमान वाहतूक विभाग लढाऊ परिस्थितीत विमान वाहतूक नियंत्रित करण्यासाठी किती तयार होता आणि याचा युद्धाच्या पहिल्या दिवसात त्याच्या लढाऊ ऑपरेशनवर किती प्रमाणात परिणाम झाला?
आर्मी एअर फोर्सचा माजी कमांडर या नात्याने मी तुम्हाला या मुद्द्यांवर, शक्य तितक्या प्रमाणात प्रकाश टाकण्यास आणि त्याद्वारे महान देशभक्त युद्धाचे अधिक संपूर्ण आणि वस्तुनिष्ठ वर्णन विकसित करण्यास मदत करण्यास सांगतो.
कर्नल जनरल पोक्रोव्स्की
सीमावर्ती जिल्ह्यांच्या गुप्तचर विभागाच्या माजी प्रमुखांना 1953 मध्ये पाठवलेले प्रश्न.
1941-1945 च्या महान देशभक्त युद्धाचे वर्णन विकसित करताना, युद्धाच्या पूर्वसंध्येला नाझी सैन्याच्या संभाव्य कृतींच्या गट मुख्यालयाच्या मूल्यांकनाशी संबंधित अनेक अस्पष्ट प्रश्न आहेत.
या अस्पष्ट प्रश्नांचा समावेश आहे:
1. युद्धाच्या पूर्वसंध्येला जिल्हा मुख्यालयात नाझी सैन्याचा गट किती प्रमाणात ओळखला जात होता?
2. शत्रू सैन्याच्या उघड गटबाजीचे आणि त्याच्या कृतींचे संभाव्य स्वरूप कसे मूल्यांकन केले गेले.
3. नाझी जर्मनीच्या बाजूने शत्रुत्व सुरू झाल्याची माहिती जिल्हा मुख्यालयाकडे होती का?
4. गुप्तचर डेटा वापरून जिल्हा मुख्यालयात कोणता आदेश अस्तित्वात होता (ते कोणाला कळवले गेले होते, ते सैन्याकडे पाठवले गेले होते, ते जनरल स्टाफला सादर केले गेले होते का).
5. जिल्हा सैन्याच्या कमांडने गुप्तचर डेटाच्या आधारे जिल्हा मुख्यालयाच्या निष्कर्षांचे मूल्यांकन कसे केले.
6. युद्धाच्या पहिल्या महिन्यात सैन्याकडून वेळेवर गुप्तचर डेटा कसा प्राप्त झाला आणि या डेटाची पूर्णता आणि मूल्य किती आहे.
7. युद्धाच्या पहिल्या महिन्यात गुप्तचर विभागाने कसे काम केले.
मुख्यालयाच्या गुप्तचर विभागाचे माजी प्रमुख या नात्याने मी तुम्हाला या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकण्यास सांगतो आणि त्याद्वारे महान देशभक्त युद्धाचे अधिक संपूर्ण आणि वस्तुनिष्ठ वर्णन विकसित करण्यास मदत करतो.
कर्नल जनरल पोक्रोव्स्की
1953 मध्ये लष्करी नेत्यांना पाठवलेले स्मरणपत्र पत्र ज्यांनी 1949 मध्ये लष्करी वैज्ञानिक संचालनालयाच्या सुरुवातीच्या विनंतीला प्रतिसाद दिला नाही.
तुम्हाला, ग्रेट देशभक्तीपर युद्धाच्या सुरुवातीच्या काळात एक सहभागी म्हणून, युद्धाच्या पहिल्या महिन्यांच्या आठवणी लिहिण्याची विनंती पाठवली गेली होती (सप्टेंबरपर्यंत).
आजपर्यंत, काही अज्ञात कारणास्तव, आपल्याकडून कोणताही प्रतिसाद प्राप्त झालेला नाही.
महान देशभक्तीपर युद्धाच्या सुरुवातीच्या काळातील लष्करी-ऐतिहासिक कार्यांमध्ये वैशिष्ट्ये आणि लष्करी ऑपरेशन्सचा अभ्यासक्रम विकसित करणे आणि सारांशित करण्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन, मुख्य लष्करी वैज्ञानिक संचालनालय आपल्याला प्रश्नांच्या मर्यादेत आठवणी लिहिण्यास पुन्हा विचारणे आवश्यक मानते. वरील पत्रात मांडले आहे.
कर्नल जनरल पोक्रोव्स्की
1956 मध्ये विभागीय आणि रेजिमेंटल कमांडर्सना प्रश्न पाठवले गेले.
महान देशभक्तीपर युद्धाच्या सुरुवातीच्या काळातील घटनांचा सर्वसमावेशक आणि सत्य अभ्यास करण्याची तातडीची गरज लक्षात घेऊन, लष्करी इतिहास विभाग तुम्हाला, युद्धातील एक सहभागी, माजी सेनापती म्हणून, तुमच्या आठवणी शेअर करण्याची विनंती करतो. अंदाजे खालील प्रश्न:
1. युद्धाच्या सुरूवातीस रेजिमेंटची ठिकाणे आणि ती कुठे होती.
2. प्लाटून-विभाग स्तरावर मुख्यालय आणि कमांड कर्मचाऱ्यांच्या तयारीची डिग्री.
3. साहित्य आणि तांत्रिक सहाय्य (ट्रॅक्शन साधनांची उपलब्धता, गोदामांमध्ये दारूगोळा, बंदुकांसह आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये, वाहतुकीची तरतूद, दळणवळण इ.).
4. रेजिमेंटला लढाऊ तयारीमध्ये आणण्याचा आदेश केव्हा आणि कोणाकडून प्राप्त झाला आणि त्याला कोणते कार्य प्राप्त झाले.
5. पूर्व-तयार गोळीबार पोझिशन्स होत्या का, त्यांच्या अभियांत्रिकी उपकरणांची व्याप्ती आणि ते कधी व्यापले गेले.
6. जून-जुलै 1941 मधील रेजिमेंटच्या लष्करी कारवायांचा थोडक्यात आढावा. 22 जून ते 10 जुलै या कालावधीतील घटना अधिक तपशीलाने कव्हर करणे उचित आहे.
आम्ही विचारलेले प्रश्न तुमच्या आठवणींचे वर्णन मर्यादित करू नयेत. आपल्या मते लक्ष देण्यास पात्र असलेल्या समस्यांवर प्रकाश टाकणे उचित ठरेल.
उप लष्करी इतिहास विभागाचे प्रमुख
मेजर जनरल सिचेव्ह
प्रकाशित: मी केवळ स्मृतीतून लिहित आहे... महान देशभक्त युद्धाच्या पहिल्या दिवसांच्या आपत्तीबद्दल रेड आर्मीचे कमांडर: 2 खंडांमध्ये./ कॉम्प., लेखक. प्रस्तावना, भाष्य आणि biogr. एसएल चेकुनोव यांचे निबंध. - एम.: शिक्षण आणि विज्ञानाच्या प्रचारासाठी रशियन फाउंडेशन. दिमित्री पोझार्स्की विद्यापीठ, 2017.
27. दिनांक 22 जुलै 1941 रोजी यूएसएसआरच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या लष्करी महाविद्यालयाच्या बंद न्यायालयीन सत्राचा प्रोटोकॉल.
मॉस्को 22 जुलै 1941
अत्यंत गुप्त
ओटीपी 1 प्रत
अध्यक्ष: सशस्त्र दलाचे वकील व्ही
सदस्य: लष्करी वकील ए.एम. ऑर्लोव्ह आणि लष्करी वकील डी. या
सचिव - लष्करी वकील ए.एस. मजूर
0 वाजून 20 मि. पीठासीन अधिकाऱ्याने न्यायालयीन सुनावणी सुरू केली आणि घोषित केले की पश्चिम आघाडीचे माजी कमांडर - आर्मी जनरल दिमित्री ग्रिगोरीविच पावलोव्ह, पश्चिम आघाडीचे माजी प्रमुख कर्मचारी - मेजर जनरल व्लादिमीर एफिमोविच क्लिमोव्स्कीख यांच्या आरोपांवर विचार केला जाणार आहे. कला अंतर्गत गुन्ह्यांची. कला. BSSR च्या फौजदारी संहितेच्या 63-2 आणि 76; वेस्टर्न फ्रंट मुख्यालयाचे माजी संपर्क प्रमुख - मेजर जनरल आंद्रेई टेरेन्टीविच ग्रिगोरीव्ह आणि 4 थ्या आर्मीचे माजी कमांडर - मेजर जनरल अलेक्झांडर अँड्रीविच कोरोबकोव्ह, दोघेही कला अंतर्गत गुन्ह्यात. BSSR च्या फौजदारी संहितेचे 180 कलम “6”.
प्रतिवादींची ओळख पटवून घेतल्यानंतर, पीठासीन अधिकारी त्यांना विचारतात की त्यांना अभियोगाची प्रत देण्यात आली होती का आणि त्यांनी स्वतःला त्याची ओळख करून दिली आहे का?
प्रतिवादींनी होकारार्थी उत्तरे दिली.
न्यायालयाची रचना जाहीर केली जाते आणि प्रतिवादीला असे करण्याचे कारण असल्यास न्यायालयातून एखाद्याला आव्हान देण्याचा अधिकार स्पष्ट केला जातो.
प्रतिवादींनी न्यायालयीन रचनेला आव्हान दिले नाही.
न्यायालयीन तपास सुरू होण्यापूर्वी कोणत्याही याचिका प्राप्त झाल्या नाहीत.
न्यायालयीन तपास:
अध्यक्षीय न्यायाधीश दोषारोपाचे वाचन करतात आणि प्रतिवादींना विचारतात की त्यांच्यावरील आरोप स्पष्ट आहेत का आणि ते दोषी आहेत का.
1. प्रतिवादी पावलोव्ह. माझ्यावर झालेला आरोप समजण्यासारखा आहे. सोव्हिएत विरोधी लष्करी कटात सहभागी झाल्याबद्दल मी स्वतःला दोषी मानत नाही. मी कधीही सोव्हिएत विरोधी षड्यंत्र रचणाऱ्या संघटनेचा सदस्य नव्हतो.
4थ्या आर्मीचा कमांडर कोरोबकोव्ह याने ब्रेस्टमधून सैन्य बाहेर काढण्याच्या माझ्या आदेशाची पूर्तता केली आहे हे तपासण्यासाठी माझ्याकडे वेळ नव्हता या वस्तुस्थितीसाठी मी दोषी आहे. जूनच्या सुरुवातीला, मी ब्रेस्टमधून शिबिरांमध्ये युनिट्स मागे घेण्याचा आदेश दिला. कोरोबकोव्हने माझा आदेश पाळला नाही, परिणामी शहर सोडल्यावर शत्रूने तीन विभागांचा पराभव केला.
रेड आर्मीच्या जनरल स्टाफचे निर्देश मला माझ्या स्वत: च्या मार्गाने समजले आणि शत्रूने हल्ला करण्यापूर्वी तो अगोदरच अंमलात आणला नाही या वस्तुस्थितीसाठी मी दोषी आहे. मला माहित होते की शत्रू हलणार आहे, परंतु मॉस्कोमधून मला आश्वासन देण्यात आले की सर्व काही व्यवस्थित आहे आणि मला शांत राहण्याचा आणि घाबरू नका असे आदेश देण्यात आले. ज्याने मला हे सांगितले त्याचे नाव मी सांगू शकत नाही.
अध्यक्ष. काही तासांपूर्वी म्हणजेच 21 जुलै 1941 रोजी प्राथमिक तपासात दिलेल्या तुमच्या साक्षीची तुम्ही पुष्टी करता का?
प्रतिवादी. मी तुम्हाला या साक्ष्यांवर विश्वास ठेवू नका असे सांगतो. माझी अवस्था वाईट असताना मी त्यांना दिली. मी तुम्हाला 7 जुलै 1941 रोजी प्राथमिक तपासात दिलेल्या माझ्या साक्षीवर विश्वास ठेवण्यास सांगतो.
अध्यक्ष. 21 जुलै 1941 रोजी (एलडी. 82, खंड 1) तुमच्या साक्षीमध्ये तुम्ही म्हणता: "मला 1937 मध्ये स्पेनमध्ये असताना षड्यंत्राची उद्दिष्टे आणि उद्दिष्टे याबद्दल प्रथम मेरेत्स्कोव्हकडून समजले."
प्रतिवादी. स्पेनमध्ये असताना, माझे मेरेत्स्कोव्हशी एक संभाषण झाले, ज्या दरम्यान मेरेत्स्कोव्ह मला म्हणाले: "आपण या युद्धाचा अनुभव घेऊ आणि हा अनुभव आपल्या सैन्याकडे हस्तांतरित करू." त्याच वेळी, पॅरिसच्या वर्तमानपत्रांमधून, मला रेड आर्मीमध्ये अस्तित्त्वात असलेल्या सोव्हिएत-विरोधी लष्करी कटाबद्दल माहिती मिळाली.
अध्यक्ष. काही तासांपूर्वी तुम्ही पूर्णपणे वेगळे आणि विशेषतः तुमच्या शत्रूच्या क्रियाकलापांबद्दल काहीतरी सांगितले होते.
प्रतिवादी. मी कधीही सोव्हिएतविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी झालो नाही. वेडेपणाच्या अवस्थेत असताना मी सोव्हिएत विरोधी लष्करी कटात माझ्या सहभागाबद्दल साक्ष दिली.
अध्यक्ष. त्याच ld वर. 82, खंड 1, तुम्ही म्हणता:
"मेरेत्स्कोव्हने मला सांगितलेल्या कटाची उद्दिष्टे आणि उद्दिष्टे, सैन्यात नेतृत्व बदलण्यासाठी उकळले आणि षड्यंत्रकर्त्यांना आनंद देणारे लोक - उबोरेविच आणि तुखाचेव्हस्की यांना सैन्याचे प्रमुख स्थान दिले."
तुझा त्याच्याशी असा संवाद झाला का?
प्रतिवादी. माझा त्याच्याशी असा संवाद झाला नाही.
अध्यक्ष. स्पेनहून परतल्यावर सोव्हिएत विरोधी लष्करी कटाबद्दल मेरेत्स्कोव्हशी तुमची कोणती संभाषणे झाली?
प्रतिवादी. स्पेनहून परत आल्यावर, सैन्यातील उलगडलेल्या कटाबद्दल मेरेत्स्कोव्हशी झालेल्या संभाषणात, मी त्याला विचारले की आपण या बास्टर्डला कुठे ठेवू. मेरेत्स्कोव्हने मला उत्तर दिले: “आमच्याकडे आता कट रचण्यासाठी वेळ नाही. आमचे काम सुरू झाले आहे आणि आम्हाला आस्तीन गुंडाळून काम करावे लागेल.”
अध्यक्ष. 21 जुलै 1941 रोजी प्राथमिक तपासात तुम्ही याबाबत पूर्णपणे वेगळे बोललात. आणि विशेषतः बर्फावर. 83, खंड 1, आपण खालील साक्ष दिली:
“स्पेनहून परत आल्यावर, कटाच्या मुद्द्यांवर मेरेत्स्कोव्हशी झालेल्या संभाषणात, आम्ही स्वतःला अपयशापासून वाचवण्यासाठी, तात्पुरते सोव्हिएत-विरोधी कारवाया करू नयेत, खोल भूमिगत जाण्याचा निर्णय घेतला आणि केवळ सेवेत स्वतःला दाखविण्याचा निर्णय घेतला. सकारात्मक बाजू.”
प्रतिवादी. प्राथमिक तपासात मी कोर्टात जे बोललो ते सांगितले. त्याआधारे अन्वेषकाने वेगळे लिहून घेतले. मी सही केली.
अध्यक्ष. बर्फा वर 21 जुलै 1941 रोजीच्या त्याच साक्षीतील 86 तुम्ही म्हणता:
“मेरेत्स्कोव्हशी सतत संपर्क राखून, नंतरच्या, माझ्याशी वारंवार झालेल्या संभाषणात, पद्धतशीरपणे त्याच्या पराभूत भावना व्यक्त केल्या, जर्मन लोकांबरोबरच्या आगामी युद्धात लाल सैन्याच्या पराभवाची अपरिहार्यता सिद्ध केली. जर्मनीने पश्चिमेकडे लष्करी कारवाया सुरू केल्यापासून मेरेत्स्कोव्ह म्हणाले की आता जर्मन लोकांकडे आमच्यासाठी वेळ नाही, परंतु जर त्यांनी सोव्हिएत युनियनवर हल्ला केला आणि जर्मन सैन्य जिंकले तर ते आमचे आणखी वाईट होणार नाही.
तुमचा मेरेत्स्कोव्हशी असे संभाषण झाले का?
प्रतिवादी. होय, मी त्याच्याशी असे संभाषण केले. हा संवाद माझ्यात आणि त्यांच्यात जानेवारी १९४० मध्ये रायवोला येथे झाला.
अध्यक्ष. हे "आमच्यासाठी वाईट होणार नाही" कोणासाठी?
प्रतिवादी. मी त्याला समजून घेतले, माझ्यासाठी आणि त्याच्यासाठी.
अध्यक्ष. तुम्ही त्याच्याशी सहमत होता का?
प्रतिवादी. मद्यपान करताना हे संभाषण झाल्यामुळे मी त्याला आक्षेप घेतला नाही. ही माझी चूक आहे.
अध्यक्ष. तुम्ही हे कुणाला कळवले आहे का?
प्रतिवादी. नाही, आणि ही माझी चूक आहे.
अध्यक्ष. मेरेत्स्कोव्हने तुम्हाला सांगितले की स्टर्न हा कटात सहभागी होता?
प्रतिवादी. नाही, मी केले नाही. प्राथमिक तपासादरम्यान, मी स्टर्न [अ] याला कटात सहभागी म्हणून संबोधले कारण ग्वाडालजाराच्या लढाईदरम्यान त्याने ग्वाडालजारातून युनिट्स मागे घेण्याचा फौजदारी आदेश दिला होता. त्याआधारे तो कटात सहभागी असल्याचा निष्कर्ष मी काढला.
अध्यक्ष. प्राथमिक तपासात (प्रकरण 88, खंड 1) तुम्ही खालील साक्ष दिली:
“पक्ष आणि सरकारची फसवणूक करण्यासाठी, मला खात्री आहे की रणगाड्या, कार आणि ट्रॅक्टरसाठी युद्धकाळातील ऑर्डरसाठी जनरल स्टाफची योजना 10 च्या घटकाने जास्त मोजली गेली होती. जनरल स्टाफने क्षमतेच्या उपलब्धतेनुसार या अतिरेकी अंदाजाचे समर्थन केले. खरं तर, उद्योगाने दिलेली क्षमता लक्षणीयरीत्या कमी होती... या योजनेद्वारे, सैन्याला टाक्या, ट्रॅक्टर आणि कारच्या पुरवठ्यासाठी सर्व गणिते गोंधळात टाकण्यासाठी मेरेत्स्कोव्हचा युद्धकाळाचा हेतू होता.
तुम्ही या विधानांची पुष्टी करता का?
प्रतिवादी. मुळात होय. अशी योजना होती. त्यात असा मूर्खपणा होता. त्याआधारे मी या निष्कर्षाप्रत पोहोचलो की युद्धकाळातील आदेशांची योजना पक्ष आणि सरकारला फसवण्याच्या उद्देशाने आखण्यात आली होती.
पीठासीन अधिकारी प्रतिवादी पावलोव्हची साक्ष वाचून काढतात, जी त्याने प्राथमिक तपासात (एलडी. 89, खंड 1) त्याच्या, पावलोव्हच्या, वैयक्तिक विश्वासघातकी क्रियाकलापांबद्दल दिली होती आणि प्रतिवादीला विचारतो की तो या साक्षीची पुष्टी करतो का.
प्रतिवादी. मी या साक्षीची पुष्टी करत नाही. सर्वसाधारणपणे, कम्युनिकेशन कमांडर नेतृत्व करत नाही. सैन्यातील संप्रेषण संस्थेचे नेतृत्व कमांडर नव्हे तर चीफ ऑफ स्टाफ करत असते. मी हा मुद्दा लिहून ठेवला आहे की, सर्वहारा न्यायालयासमोर त्वरीत हजर राहण्यासाठी मी सैन्यातील संप्रेषण संस्थांचे नेतृत्व जाणीवपूर्वक केले नाही.
क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालींबद्दलची माझी साक्ष, की मी मुद्दाम त्यांना लढाईच्या तयारीवर ठेवण्याचा प्रश्न उपस्थित केला नाही, हे देखील वास्तवाशी सुसंगत नाही. माझ्या अधीन असलेले तटबंदी क्षेत्र इतर ठिकाणांपेक्षा चांगल्या स्थितीत होते, ज्याची पुष्टी यूएसएसआरच्या पीपल्स कमिसर ऑफ डिफेन्सद्वारे केली जाऊ शकते.
अध्यक्ष. या संदर्भात, क्लिमोव्स्कीख यांनी प्राथमिक तपासादरम्यान साक्ष दिली:
“किल्लेदार क्षेत्रांच्या बांधकामाचे काम अत्यंत संथ गतीने सुरू होते. शत्रुत्वाच्या सुरूवातीस, 600 फायरिंग पॉइंट्सपैकी, 189 सशस्त्र होते, आणि तरीही ते पूर्णपणे सुसज्ज नव्हते" (एलडी. 25, खंड 2).
प्रतिवादी. क्लिमोव्स्कीख अगदी बरोबर म्हणतो. हे मी केंद्रीय समितीला कळवले.
अध्यक्ष. कधी?
प्रतिवादी. मे 1941 मध्ये
अध्यक्ष. प्राथमिक तपासादरम्यान, तुम्ही स्वत: तटबंदी असलेल्या भागांच्या लढाऊ तयारीबद्दल साक्ष दिली:
"मी जाणूनबुजून तटबंदीचा भाग लढण्यासाठी सज्जतेचा मुद्दा उपस्थित केला नाही, परिणामी, यूआर सैन्याने लढाईसाठी सज्ज नव्हते आणि मे महिन्याच्या योजनेनुसार देखील यूआर सैन्य तैनात केले गेले नाही."
प्रतिवादी. मी या साक्ष्यांची पुष्टी करतो, मी फक्त त्यांच्याकडून "जाणीवपूर्वक" हा शब्द हटवण्याची विनंती करतो.
अध्यक्ष. आपण 21 जुलै 1941 ची आपली साक्ष खालीलप्रमाणे समाप्त करता:
"माझ्या जवळ असलेल्या अनेक रेड आर्मी कमांडरना अटक करण्यात आली आणि दोषी ठरवण्यात आले या वस्तुस्थितीमुळे खचून गेल्याने, मी बदला घेण्याचा निश्चित मार्ग निवडला - जर्मनीबरोबरच्या युद्धात रेड आर्मीचा पराभव आयोजित करणे"...
“तुखाचेव्हस्की आणि उबोरेविच त्यांच्या काळात जे अयशस्वी झाले ते मी अंशतः करण्यात यशस्वी झालो, म्हणजे जर्मन लोकांसाठी मोर्चा उघडा” (एलडी. 92, खंड 1).
प्रतिवादी. मला कधीच राग आला नाही. मला राग येण्याचे कारण नव्हते. मी सोव्हिएत युनियनचा हिरो होतो. लष्करातील पूर्वीच्या उच्चपदस्थांशी माझा संबंध नव्हता. प्राथमिक तपासादरम्यान या कटाबद्दल माझी १५ दिवस चौकशी करण्यात आली. मला शक्य तितक्या लवकर कोर्टात हजर व्हायचे होते आणि त्याला सैन्याच्या वास्तविक पराभवाची माहिती द्यायची होती. म्हणूनच मी रागाबद्दल लिहिले आणि स्वतःला असे म्हटले की मी कधीही नव्हतो.
अध्यक्ष. तुम्ही तुमच्या 11 जुलै 1941 च्या साक्षीची पुष्टी करता का?
प्रतिवादी. नाही, ही देखील सक्तीची साक्ष आहे.
पीठासीन अधिकारी 11 जुलै 1941 रोजी प्राथमिक तपासात (केस फाइल 65, खंड 1) दिलेल्या प्रतिवादी पावलोव्हच्या साक्षीचा उतारा वाचून दाखवतात:
"...वेस्टर्न फ्रंटवरील पराभवाचे मुख्य कारण म्हणजे षड्यंत्र रचलेल्या संघटनेचा सदस्य म्हणून माझे विश्वासघातकी कार्य, जरी मी 9 जुलै रोजी चौकशीदरम्यान उघड केलेल्या इतर वस्तुनिष्ठ परिस्थितींनी यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले."
प्रतिवादी. हे सर्व चुकीचे लिहिले आहे. ही माझी सक्तीची साक्ष आहे.
अध्यक्ष. ९ जुलै १९४१ च्या तुमच्या साक्षीबद्दल तुमचे काय म्हणणे आहे?
प्रतिवादी. ही विधाने देखील पूर्णपणे असत्य आहेत. हा दिवस मला २१ जुलै १९४१ पेक्षा वाईट वाटला.
अध्यक्ष. 9 जुलै 1941 बर्फावर. खंड 1 च्या 59 मध्ये तुम्ही खालील साक्ष दिली:
"विमान उड्डाणाच्या संबंधात. मी फील्ड एअरफील्डमध्ये विमानचालन पसरवण्याच्या शब्दावर पूर्णपणे विश्वास ठेवला आणि एअरफील्ड्स ते वैयक्तिक विमानापर्यंत, मी एअर फोर्स कमांडर कॉप्ट्स आणि त्याचे डेप्युटी टायुर्स्की यांच्या अहवालाची अचूकता तपासली नाही. सीमेजवळील फील्ड एअरफील्ड्सवर, आमच्या हल्ल्याच्या वेळी प्रशिक्षणासाठी असलेल्या एअरफील्ड्सवर, परंतु संरक्षणासाठी नाही, अशा एअरफिल्ड्सवर विमानचालन तैनात करण्यात आले होते, यात मी एक गुन्हेगारी चूक केली.
तुम्ही या विधानांची पुष्टी करता का?
प्रतिवादी. हे अगदी बरोबर आहे. शत्रुत्वाच्या सुरूवातीस, कोपेट्स आणि टायुर्स्की यांनी मला कळवले की त्यांनी युएसएसआरच्या पीपल्स कमिशनर ऑफ डिफेन्सच्या विमानचालनाच्या एकाग्र तैनातीवरील आदेशाची पूर्तता केली आहे. परंतु मी त्यांच्या अहवालाची सत्यता तपासू शकलो नाही. पहिल्या बॉम्बस्फोटानंतर, हवाई विभाग नष्ट झाला. कोपेट्सने स्वतःवर गोळी झाडली कारण तो भित्रा आहे.
न्यायालयाच्या सदस्याच्या प्रश्नांना, लष्करी वकील कॉम्रेड कँडीबिन, प्रतिवादी पावलोव्ह यांनी उत्तर दिले:
मला वेळेवर कळले की जर्मन सैन्य आमच्या सीमेजवळ येत आहे आणि आमच्या गुप्तचर अहवालांनुसार, मी जर्मन सैन्याने संभाव्य आक्षेपार्ह गृहीत धरले. मॉस्कोकडून सर्व काही व्यवस्थित असल्याचे आश्वासन असूनही, मी कमांडरना सैन्याला लढाऊ स्थितीत ठेवण्याचे आणि सर्व लढाऊ प्रकारच्या संरचना ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले.
जवानांना दारूगोळा वाटण्यात आला. त्यामुळे आमची तयारी नव्हती असे म्हणता येणार नाही.
मी 4 थ्या आर्मीचा कमांडर कोरोबकोव्ह याच्या संदर्भात प्राथमिक तपासाच्या सुरूवातीस दिलेल्या माझ्या साक्षीची पूर्णपणे पुष्टी करतो.
मी कमांडरना सैन्याला लढाईच्या स्थितीत आणण्याचे आदेश दिल्यानंतर, कोरोबकोव्हने मला कळवले की त्याचे सैन्य युद्धासाठी तयार आहे. खरं तर, असे दिसून आले की पहिल्या गोळीने त्याचे सैन्य पळून गेले.
मी ब्रेस्टमध्ये असलेल्या चौथ्या सैन्याच्या लढाऊ तयारीची स्थिती तपासली नाही. मी कोरोबकोव्हचा शब्द स्वीकारला की त्याचे तुकडे युद्धासाठी तयार आहेत.
न्यायालयाच्या सदस्याच्या प्रश्नांना, लष्करी वकील कॉम्रेड ऑर्लोव्ह, प्रतिवादी पावलोव्ह यांनी उत्तर दिले:
माझा विश्वास आहे की पश्चिम आघाडीचे सर्व सैन्य युद्धासाठी पूर्णपणे तयार होते. आणि मी असे म्हणणार नाही की युद्धाने आम्हाला आश्चर्यचकित केले आणि अपुरी तयारी केली. 22-26 जून 1941 या कालावधीत, 4 थ्या आर्मीचा अपवाद वगळता, सैन्यात किंवा नेतृत्वामध्ये कोणतीही दहशत नव्हती, जिथे कमांड पूर्णपणे गोंधळलेला होता.
नवीन बचावात्मक पोझिशन्सकडे माघार घेत असताना कोणतीही अव्यवस्थितता नव्हती. प्रत्येकाला कुठे जायचे आहे हे माहीत होते.
बेलारूसची राजधानी, मिन्स्क, हवाई संरक्षणासाठी तयार करण्यात आली होती, त्याव्यतिरिक्त, त्याचे 4 विभाग होते.
कोर्टाचे सदस्य कॉम्रेड ऑर्लोव्ह. 26 जून रोजी मिन्स्क नशिबाच्या दयेवर सोडले होते हे आपण कसे समजावून सांगू शकतो?
प्रतिवादी. सरकारने 24 जून रोजी मिन्स्क सोडले.
कोर्टाचे सदस्य कॉम्रेड ऑर्लोव्ह. याच्याशी सरकारचा काय संबंध? तू आघाडीचा सेनापती आहेस.
प्रतिवादी. होय, मी फ्रंट कमांडर होतो. मिन्स्क ज्या परिस्थितीत सापडला त्यावरून असे सूचित होते की मिन्स्कला पूर्णपणे संरक्षण दिले गेले नव्हते.
कोर्टाचे सदस्य कॉम्रेड ऑर्लोव्ह. युनिट्सना दारूगोळा पुरविला गेला नाही हे आम्ही कसे स्पष्ट करू शकतो?
प्रतिवादी. चिलखत छेदण्याव्यतिरिक्त दारूगोळा होता. नंतरचे सैन्य युनिट्सपासून 100 किमी अंतरावर होते. गोदामे आमच्या विल्हेवाटीवर हस्तांतरित करण्याचा प्रश्नच मी उपस्थित केला नाही, यासाठी मी दोषी आहे.
मी सरकारला अहवाल देण्यासह मिन्स्कच्या बचावासाठी सर्व उपाययोजना केल्या.
2. प्रतिवादी क्लिमोव्स्कीख. माझ्यावर झालेला आरोप समजण्यासारखा आहे. मी आरोपाच्या दुसऱ्या भागासाठी, म्हणजे माझ्या अधिकृत क्रियाकलापांमध्ये चुका केल्याबद्दल दोषी आहे.
अध्यक्ष. तुम्ही नक्की कशासाठी दोषी आहात?
प्रतिवादी. मी आरोपपत्रात नमूद केलेल्या गुन्ह्यांसाठी दोषी आहे.
अध्यक्ष. तुम्ही प्राथमिक तपासात दिलेल्या तुमच्या साक्षीची पुष्टी करता का?
प्रतिवादी. पश्चिम आघाडीच्या सैन्याच्या पराभवाच्या कारणांबद्दल मी प्राथमिक तपासात दिलेल्या साक्षीची मी पूर्णपणे पुष्टी करतो.
अध्यक्ष. प्राथमिक तपासात (प्रकरण 25, खंड 2) तुम्ही खालील साक्ष दिली:
"...पराभवाचे दुसरे कारण म्हणजे, समोरच्या मुख्यालयातील कर्मचारी, माझ्यासह, आणि वैयक्तिक फॉर्मेशन्सच्या कमांडर्सनी शत्रुत्वाचा उद्रेक होण्यापूर्वी आणि युद्धादरम्यान त्यांच्या कर्तव्यात गुन्हेगारीपणे निष्काळजीपणा केला होता."
तुम्ही या विधानांची पुष्टी करता का?
प्रतिवादी. मी पूर्णपणे पुष्टी करतो.
कोर्टाचे सदस्य कॉम्रेड ऑर्लोव्ह. मला सांगा, तटबंदीच्या बांधकामाचा आराखडा पूर्ण झाला का?
प्रतिवादी. 1939-1940 मध्ये तटबंदीच्या बांधणीचे काम. योजनेनुसार केले गेले, परंतु पुरेसे नाही. शत्रुत्वाच्या सुरूवातीस, 600 फायरिंग पॉइंट्सपैकी 189 सशस्त्र होते आणि तरीही ते पूर्णपणे सुसज्ज नव्हते.
कोर्टाचे सदस्य कॉम्रेड ऑर्लोव्ह. तटबंदीच्या अपुरी तयारीला जबाबदार कोण?
प्रतिवादी. यासाठी जबाबदार आहेत: सैन्याचा कमांडर पावलोव्ह, पोम. मिखालिन, लष्करी तुकड्यांचा कमांडर आणि काही प्रमाणात मी स्टाफ ऑफ स्टाफ म्हणून जबाबदारी घेतो.
कोर्टाचे सदस्य कॉम्रेड ऑर्लोव्ह. संयुक्त शस्त्रास्त्र कमांड, हवाई दल आणि हवाई संरक्षण यांच्यासाठी स्वतंत्र रेषा आणि दळणवळणाची साधने नसल्याबद्दल कोण जबाबदार आहे?
प्रतिवादी. वेस्टर्न फ्रंटचे कम्युनिकेशन चीफ आणि मी चीफ ऑफ स्टाफ म्हणून यासाठी जबाबदार आहोत.
कोर्टाचे सदस्य कॉम्रेड ऑर्लोव्ह. शत्रू सैन्यावर लक्ष केंद्रित करत असल्याची माहिती तुमच्याकडे होती का?
प्रतिवादी. आमच्याकडे असा डेटा होता, परंतु आम्हाला पावलोव्हने चुकीची माहिती दिली होती, ज्याने आश्वासन दिले की शत्रू हलक्या टाक्यांवर लक्ष केंद्रित करत आहे.
आमच्या सैन्यावर शत्रूचा पहिला हल्ला इतका जबरदस्त होता की त्यामुळे समोरच्या मुख्यालयातील संपूर्ण कमांड स्टाफमध्ये गोंधळ उडाला. यासाठी दोषी पक्ष आहेत: पावलोव्ह, फ्रंट कमांडर म्हणून, मी, फ्रंट चीफ ऑफ स्टाफ, कम्युनिकेशन्स चीफ ग्रिगोरीव्ह, तोफखाना प्रमुख आणि इतर कमांडर.
कोर्टाचे सदस्य कॉम्रेड ऑर्लोव्ह. तुम्ही सोव्हिएत विरोधी कटात सहभागी होता का?
प्रतिवादी. मी कधीही सोव्हिएत विरोधी कटात सहभागी झालो नाही.
कोर्टाचे सदस्य कॉम्रेड ऑर्लोव्ह. सोव्हिएत विरोधी कट रचणाऱ्या संघटनेचे सदस्य सिमोनोव्ह आणि बॅटेनिन यांची साक्ष तुम्हाला माहीत आहे, जी त्यांनी तुमच्याविरुद्ध प्राथमिक तपासादरम्यान दिली होती? तसे असल्यास, त्यांच्या साक्षीबद्दल तुमचे काय म्हणणे आहे?
प्रतिवादी. सिमोनोव्ह आणि बॅटेनिन यांची साक्ष मला चांगलीच माहीत आहे. मी त्यांची साक्ष स्पष्टपणे नाकारतो. मी पुन्हा सांगतो की मी सोव्हिएत विरोधी षड्यंत्रकारी संघटनेचा सदस्य नव्हतो.
कोर्टाचे सदस्य कॉम्रेड ऑर्लोव्ह. मिन्स्क संरक्षणासाठी पुरेशी तयार होती असे तुम्हाला वाटते का?
प्रतिवादी. माझा विश्वास आहे की मिन्स्क संरक्षणासाठी पुरेसे तयार नव्हते. मिन्स्कमध्ये विमान वाहतूक होते, परंतु ते लहान होते, मिन्स्कचे संरक्षण अपुरे होते.
न्यायालयाचे सदस्य, कॉम्रेड कँडीबिन. प्राथमिक तपासादरम्यान, प्रतिवादी पावलोव्हने खालील साक्ष दिली:
“मेकॅनाइज्ड कॉर्प्सचा कमांडर, ओबोरिन, प्रशासकीय कामकाजाशी संबंधित होता आणि कोणत्याही प्रकारे त्याच्या सैन्याच्या लढाऊ तयारीशी संबंधित नव्हता, तर कॉर्प्सकडे 450 हून अधिक टाक्या होत्या. शत्रुत्वाच्या उद्रेकाने, ओबोरिनने नियंत्रण गमावले आणि त्याला तुकड्याने मारले गेले. मी चीफ ऑफ स्टाफ सँडलोव्ह आणि 4 थ्या आर्मीचा कमांडर कोरोबकोव्ह यांच्या कृतींना देशद्रोही क्रियाकलाप मानतो. ”
पावलोव्हच्या साक्षीबद्दल तुमचे काय म्हणणे आहे?
प्रतिवादी. मी पावलोव्हच्या साक्षीची पुष्टी करतो.
3. प्रतिवादी ग्रिगोरीव्ह. माझ्यावर झालेला आरोप समजण्यासारखा आहे. शत्रूने अनेक दळणवळण केंद्रे नष्ट केल्यानंतर मी त्यांना पुनर्संचयित करू शकलो नाही या वस्तुस्थितीबद्दल मी दोषी आहे.
अध्यक्ष. तुम्ही प्राथमिक तपासात दिलेल्या तुमच्या साक्षीची पुष्टी करता का?
प्रतिवादी. मी मिन्स्कमध्ये दिलेली माझी पहिली साक्ष, तसेच 21 जुलै 1941 रोजी दिलेल्या साक्षीची पुष्टी करू शकत नाही, कारण मी ती सक्तीने दिली होती.
मी माझ्या स्वतःच्या साक्षीची पूर्णपणे पुष्टी करतो.
कोर्टाचा एक सदस्य, कॉम्रेड ऑर्लोव्ह, त्याने 5 जुलै 1941 रोजी प्राथमिक तपासात (प्रकरण 24-25, खंड 4) दिलेली प्रतिवादी ग्रिगोरिव्हची साक्ष वाचून दाखवली, की तो, ग्रिगोरीव्ह, दोषी आहे:
1. समोरचे मुख्यालय आणि रेड आर्मीच्या सक्रिय युनिट्समध्ये कोणतेही अखंड संप्रेषण नव्हते हे तथ्य.
2. युद्धकाळाच्या वेळापत्रकानुसार फ्रंट-लाइन कम्युनिकेशन युनिट्स तयार करण्यासाठी त्याने निर्णायक उपाययोजना केल्या नाहीत ही वस्तुस्थिती.
3. त्यांनी तारा आणि दळणवळण बिंदूंचे नुकसान वेळेवर दुरुस्त करण्यासाठी निर्णायक उपाययोजना केल्या नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे, तोडफोड करणाऱ्यांनी आणि शत्रूच्या विमानाद्वारे बॉम्बफेक केल्यामुळे.
प्रतिवादी. मी माझ्या साक्षीच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या मुद्यांची पूर्णपणे पुष्टी करतो. दुसरा मुद्दा, जरी मी गुन्हा कबूल केला असला तरी तो मला अजिबात लागू होत नाही, कारण मी जमावबंदीमध्ये सहभागी नव्हतो. याला मीही अप्रत्यक्षपणे जबाबदार आहे हे खरे.
कोर्टाचे सदस्य कॉम्रेड ऑर्लोव्ह. तुम्ही 15 जुलै 1941 ची तुमची हस्तलिखित साक्ष सुरू करता:
"22 जून, 1941 रोजी सुरू झालेल्या युद्धात वेस्टर्न स्पेशल मिलिटरी डिस्ट्रिक्ट युद्धासाठी अप्रस्तुत असल्याचे आढळले" (ld. 67, खंड 4).
तुम्ही या विधानांची पुष्टी करता का?
प्रतिवादी. होय पुष्टी करा.
कोर्टाचे सदस्य कॉम्रेड ऑर्लोव्ह. युद्ध सुरू होण्यापूर्वी जिल्हा मुख्यालयातील परिस्थितीची साक्ष देताना तुम्ही म्हणता:
“22 जून रोजी सुरू झालेल्या युद्धाने वेस्टर्न स्पेशल मिलिटरी डिस्ट्रिक्टला आश्चर्यचकित केले. संपूर्ण मुख्यालयात जो शांततापूर्ण मूड होता तो नक्कीच सैन्यात पसरला होता. केवळ ही “आत्मसंतुष्टता” ही वस्तुस्थिती स्पष्ट करू शकते की हे विमान एका जर्मन छाप्याने जमिनीवर पकडले गेले होते. लष्कराचे मुख्यालय हिवाळ्यातील क्वार्टरमध्ये होते आणि ते नष्ट केले गेले आणि शेवटी, सैन्याच्या काही भागांवर (ब्रेस्ट गॅरिसन) त्यांच्या हिवाळ्यातील क्वार्टरमध्ये बॉम्बफेक करण्यात आली" (एलडी. 76, खंड 4).
ही विधाने खरी आहेत का?
प्रतिवादी. होय.
कोर्टाचे सदस्य कॉम्रेड ऑर्लोव्ह. जिल्हा मुख्यालयाला युद्धाचा दृष्टिकोन जाणवला का?
प्रतिवादी. नाही. कर्मचारी जिल्हा प्रमुख क्लिमोव्स्कीख यांचा असा विश्वास होता की सैन्याला सीमेवर हलवण्याचे आमचे सर्व उपाय हे सावधगिरीचे उपाय आहेत.
कोर्टाचे सदस्य कॉम्रेड ऑर्लोव्ह. या सगळ्याला जबाबदार कोण?
प्रतिवादी. यासाठी दोषी आहेत: कमांडर - पावलोव्ह, स्टाफ चीफ - क्लिमोव्स्कीख, फोमिन्सच्या मिलिटरी कौन्सिलचे सदस्य आणि इतर.
कोर्टाचे सदस्य कॉम्रेड ऑर्लोव्ह. बर्फा वर 79, खंड 4, आपण खालील साक्ष दिली:
“मिन्स्क सोडताना, कम्युनिकेशन रेजिमेंटच्या कमांडरने मला कळवले की रासायनिक युद्ध विभागाने त्याला एनझेडमधून कॉम्बॅट गॅस मास्क घेण्याची परवानगी दिली नाही. जिल्ह्याच्या तोफखाना विभागाने त्याला NZ मधून काडतुसे घेण्याची परवानगी दिली नाही आणि रेजिमेंटमध्ये फक्त प्रति सैनिक 15 तुकड्या काडतुसे असा गार्ड नॉर्म आहे आणि पुरवठा विभागाने त्याला NZ मधून फील्ड किचन घेण्यास परवानगी दिली नाही.
अशा प्रकारे, 18 जूनच्या दिवशीही, मुख्यालयातील समाधानी विभागांना युद्ध जवळ आले आहे असे वाटले नाही... आणि 18 जूनच्या जनरल स्टाफच्या चीफच्या तारानंतर, जिल्हा सैन्याने लढाईची तयारी केली नाही. .”
प्रतिवादी. हे सर्व खरे आहे.
4. प्रतिवादी कोरोबकोव्ह. माझ्यावर झालेला आरोप समजण्यासारखा आहे. मी गुन्हा कबूल करत नाही. शत्रुत्वाची नेमकी सुरुवात मी ठरवू शकलो नाही या कारणास्तव मी फक्त दोषी ठरू शकतो. आम्हाला पीपल्स कमिसर ऑफ डिफेन्स कडून 4.00 वाजता ऑर्डर मिळाली, जेव्हा शत्रूने आमच्यावर बॉम्बफेक करण्यास सुरुवात केली.
मी 6 एप्रिल 1941 रोजी 4थ्या आर्मीचा कमांडर म्हणून माझी कर्तव्ये पार पाडण्यास सुरुवात केली. युनिट्स तपासताना 49व्या, 75व्या आणि 79व्या रायफलच्या डिव्हिजन अधिक लढाईसाठी सज्ज असल्याचे दिसून आले. शिवाय, 79 वा पायदळ विभाग 10 व्या सैन्यात गेला. 75 वी रायफल डिव्हिजन डाव्या बाजूला होते. उर्वरित युनिट्सची लढाऊ तयारी कमकुवत होती.
विजेच्या वेगाने घटना उलगडल्या. आमच्या युनिट्सवर मोठ्या शत्रूची विमाने आणि टँक फॉर्मेशनद्वारे सतत हल्ले होत होते. माझ्याकडे असलेल्या सैन्याने मी शत्रूला मागे टाकू शकलो नाही. माझा विश्वास आहे की माझ्या युनिट्सच्या पराभवाची कारणे शत्रूची विमान वाहतूक आणि टाक्यांमध्ये प्रचंड श्रेष्ठता होती.
पीठासीन अधिकारी प्रतिवादी पावलोव्हच्या साक्षीतील उतारे वाचून दाखवतात, त्यांनी प्राथमिक तपासात (प्रकरण 30, खंड 1) कोरोबकोव्हचा 49व्या आणि 75व्या रायफल विभागाशी संपर्क तुटला आणि (प्रकरण 33) 4थ्या [सैन्यदलात. ] कमांडचा संपूर्ण गोंधळ जाणवला, ज्याने सैन्यावरील नियंत्रण गमावले होते.
प्रतिवादी. मी पावलोव्हची साक्ष स्पष्टपणे नाकारतो. जर तो माझ्या कमांड पोस्टवर 10 दिवस आला नसेल तर तो हे कसे बोलू शकतो? 46 व्या इन्फंट्री डिव्हिजनचा अपवाद वगळता सर्व युनिटशी माझा संपर्क होता, जो यंत्रीकृत कॉर्प्सच्या अधीन होता.
प्राथमिक तपासादरम्यान माझ्यावर भ्याडपणाचा आरोप करण्यात आला. हे खरे नाही. मी रात्रंदिवस माझ्या पोस्टवर होतो. तो सर्व वेळ आघाडीवर होता आणि वैयक्तिकरित्या युनिट्सचे नेतृत्व केले. याउलट, सैन्याचे मुख्यालय समोरच्या अगदी जवळ असल्याचा आरोप 3रे संचालनालयाने सतत माझ्यावर केला.
अध्यक्ष. प्राथमिक तपासादरम्यान, प्रतिवादी पावलोव्हने तुमच्याबद्दल खालील साक्ष दिली:
“मी चीफ ऑफ स्टाफ सँडलोव्ह आणि 4 थ्या आर्मीचा कमांडर कोरोबकोव्ह यांच्या कृतींना देशद्रोही क्रियाकलाप मानतो. त्यांच्या सेक्टरमध्ये, मुख्य शत्रू मशीनीकृत गटाने एक यश मिळवले आणि रोगाचेव्हपर्यंत पोहोचले, आणि इतक्या वेगात फक्त ब्रेस्टमधून युनिट्स लवकर माघारी घेण्याच्या माझ्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे” (ld. 62, खंड 1).
प्रतिवादी. ब्रेस्टमधून युनिट्स मागे घेण्याचा आदेश कोणीही दिला नाही. मी व्यक्तिशः असा आदेश पाहिला नाही.
प्रतिवादी पावलोव्ह. जूनमध्ये, माझ्या आदेशानुसार, 28 व्या रायफल कॉर्प्सचे कमांडर, पोपोव्ह यांना 15 जूनपर्यंत सर्व सैन्याला ब्रेस्टमधून छावणीत हलवण्याचे काम पाठवले गेले.
प्रतिवादी कोरोबकोव्ह. मला याबद्दल माहिती नव्हती. याचा अर्थ असा आहे की कमांडरच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल पोपोव्हला गुन्हेगारी जबाबदार धरले पाहिजे.
प्रतिवादींनी न्यायालयीन तपासात आणखी काही जोडले नाही आणि ते पूर्ण झाल्याचे घोषित करण्यात आले.
शेवटचा शब्द प्रतिवादींना देण्यात आला, ज्यांनी म्हटले:
1. प्रतिवादी पावलोव्ह. मी विनंती करतो की माझ्या साक्षीतून प्रतिकूल क्रियाकलाप वगळण्यात यावे, कारण मी अशा क्रियाकलापांमध्ये सामील नव्हतो. वेस्टर्न फ्रंट युनिट्सच्या पराभवाचे कारण म्हणजे 7 जुलै 1941 रोजी माझ्या साक्षीत नोंदवले गेले होते आणि शत्रूच्या मोठ्या टँक युनिट्सविरूद्धच्या लढाईत सध्या रायफल विभाग अपुरे आहेत. पायदळ विभागांची संख्या शत्रूवर विजय सुनिश्चित करणार नाही. नवीन सामग्रीसह नवीन अँटी-टँक विभाग त्वरित आयोजित करणे आवश्यक आहे, जे विजय सुनिश्चित करेल.
बॉक्सेस शत्रूच्या तीन मशीनीकृत विभागांचा फटका सहन करू शकले नाहीत, कारण त्यांच्याशी लढण्यासाठी त्याच्याकडे काहीही नव्हते.
पुरेशा संप्रेषणाच्या अभावामुळे मी सैन्याच्या कमांड आणि नियंत्रण व्यवस्थितपणे आयोजित करू शकलो नाही. मी मॉस्कोहून रेडिओ ऑपरेटर्सची मागणी करायला हवी होती, पण मी केली नाही.
तटबंदीच्या क्षेत्राबाबत. मी माझ्या सामर्थ्याने सर्वकाही आयोजित केले. पण मला असे म्हणायला हवे की सरकारी उपाययोजनांची अंमलबजावणी मंदावली आहे.
मी तुम्हाला आमच्या सरकारला अहवाल देण्यास सांगतो की वेस्टर्न स्पेशल फ्रंटमध्ये कोणताही देशद्रोह किंवा विश्वासघात झाला नाही. सगळ्यांनी मोठ्या टेन्शनने काम केले. आम्ही सध्या गोत्यात बसलो आहोत कारण आम्ही शत्रुत्वाच्या काळात गुन्हे केले नाहीत तर शांतता काळात आम्ही या युद्धासाठी पुरेशी तयारी केली नाही म्हणून.
2. प्रतिवादी क्लिमोव्स्कीख. मी सोव्हिएत विरोधी षड्यंत्रकारी संघटनेचा सदस्य नव्हतो. सिमोनोव्ह आणि बॅटेनिन यांनी माझी निंदा केली. त्यांची साक्ष सेंट्रल कमिटीने तपासली आणि जर ते विश्वासार्ह असते तर मला कधीच चीफ ऑफ स्टाफ या पदावर पाठवले नसते.
युद्धापूर्वी आणि युद्धादरम्यान माझ्या व्यावसायिक क्रियाकलापांमध्ये मी केलेल्या चुकांसाठी मी स्वतःला दोषी मानतो, परंतु कृपया माझ्या कामात या चुका कोणत्याही दुर्भावनापूर्ण हेतूशिवाय केल्या गेल्या आहेत हे लक्षात घ्या.
मी तुम्हाला रेड आर्मीच्या उच्च कमांडला कळवण्यास सांगतो की लष्करी ऑपरेशन्स दरम्यान सर्वोच्च कमांड कर्मचारी सैन्यासोबत असतील आणि काही चुका जागेवरच सुधारतील.
मी तुम्हाला मातृभूमीसमोर माझ्या अपराधाचे प्रायश्चित करण्याची संधी देण्याची विनंती करतो आणि मी मातृभूमीच्या भल्यासाठी माझी सर्व शक्ती देईन.
3. प्रतिवादी ग्रिगोरीव्ह. संप्रेषण कार्य अत्यंत कठीण परिस्थितीत होते, कारण शत्रूने निर्णायक धक्का दिला आणि टेलिग्राफ आणि टेलिफोन संप्रेषण दोन्ही विस्कळीत केले.
सोव्हिएत युनियनपूर्वी मी कधीही गुन्हेगार नव्हतो. मी प्रामाणिकपणे माझे कर्तव्य बजावण्याचा प्रयत्न केला, परंतु मी ते पूर्ण करू शकलो नाही, कारण माझ्याकडे ते भाग नव्हते. तुकड्या वेळेवर जमवल्या गेल्या नाहीत आणि जनरल स्टाफच्या कम्युनिकेशन्सच्या तुकड्याही वेळेवर जमवल्या गेल्या नाहीत.
जर मला संधी मिळाली तर मी माझ्या मातृभूमीच्या हितासाठी कोणत्याही क्षमतेने काम करण्यास तयार आहे.
4. प्रतिवादी कोरोबकोव्ह. चौथी आर्मी मूलत: सैन्य नव्हती, कारण त्यात 4 विभाग आणि नव्याने स्थापन झालेल्या कॉर्प्सचा समावेश होता. माझे विभाग 150 किमी अंतरावर पसरलेले होते. मी शत्रूच्या 3 मशीनीकृत विभागांची प्रगती रोखू शकलो नाही, कारण माझे सैन्य नगण्य होते आणि माझ्याकडे कोणतेही मजबुतीकरण आले नाही.
शत्रुत्वाच्या सुरुवातीच्या पहिल्या दोन दिवसात, माझ्या युनिट्सला शत्रूच्या मोठ्या संख्येने विमानांमुळे हालचाल करता आली नाही. अक्षरशः आमच्याकडे असलेल्या प्रत्येक वाहनावर शत्रूने गोळ्या झाडल्या. शक्ती असमान होत्या. शत्रू प्रत्येक बाबतीत आपल्यापेक्षा वरचढ होता.
माझ्या कामात चुका झाल्या होत्या आणि मी तुम्हाला माझ्या चुकांचे प्रायश्चित्त करण्याची संधी देण्यास सांगतो.
न्यायालय एका बैठकीला निवृत्त झाले, जेथून परतल्यावर पीठासीन अधिकारी दुपारी 3:20 वा. निर्णय जाहीर केला आणि दोषींना माफीसाठी यूएसएसआरच्या सर्वोच्च सोव्हिएटच्या प्रेसीडियमकडे याचिका करण्याचा त्यांचा अधिकार समजावून सांगितला.
पहाटे ३:२५ वा. पीठासीन न्यायाधीशांनी न्यायालयाचे सत्र बंद घोषित केले.
अध्यक्ष: सशस्त्र दलाचे वकील व्ही. उलरिच
सचिव - लष्करी वकील [ए.] मजूर
रशियाच्या एफएसबीचा मध्य आशिया.
प्रकाशित: "...1941 च्या वसंत ऋतूमध्ये रशियाचा नाश करा." (ए. हिटलर, 31 जुलै, 1940): यूएसएसआर आणि जर्मनीच्या गुप्तचर सेवांकडील दस्तऐवज. 1937-1945", कॉम्प. याम्पोल्स्की व्ही.पी. - एम.; कुचकोवो फील्ड, 2008. – pp. 497-513.
28. चीफ ऑफ द जनरल स्टाफकडून I.V. स्टॅलिन आणि व्ही.एम. मोलोटोव्ह क्रमांक 103313/ss/ov
[५ ऑक्टोबर १९४० पूर्वीचे नाही]
विशेषतः महत्वाचे
अत्यंत गुप्त
केवळ व्यक्तिशः
एका प्रत मध्ये
1941 साठी यूएसएसआर सशस्त्र दलांच्या धोरणात्मक तैनातीच्या योजनांचा विचार करताना 5 ऑक्टोबर 1940 रोजी दिलेल्या तुमच्या सूचनांमधून मुख्य निष्कर्ष मी तुमच्या मान्यतेसाठी नोंदवित आहे.
1. युएसएसआरच्या सशस्त्र दलांची दोन आघाड्यांवर (पश्चिम आणि पूर्वेकडील) धोरणात्मक तैनाती मुख्य मानली पाहिजे.
मुख्य शत्रू आणि लष्करी कारवाईचे मुख्य रंगमंच पश्चिमेकडे आहे, म्हणून आपले मुख्य सैन्य येथे केंद्रित केले पाहिजे.
पूर्वेकडे - अशा सैन्याची नियुक्ती करणे जे आम्हाला केवळ परिस्थितीच्या स्थिरतेची हमी देत नाही, परंतु युद्धाच्या पहिल्या काळात जपानी सैन्याचा तुकडा पराभूत करण्यास देखील अनुमती देईल.
आमच्या उर्वरित सीमा कमीतकमी सैन्याने झाकून टाका.
या संदर्भात, सध्या उपलब्ध असलेल्या सैन्यातून, नियुक्त करा:
- पश्चिमेकडील ऑपरेशन्ससाठी (बॅरेंट्स समुद्राच्या किनाऱ्यापासून काळ्या समुद्राच्या किनाऱ्यापर्यंत) - 142 रायफल, 7 मोटर चालित रायफल, 16 टाकी आणि 10 घोडदळ विभाग, 15 टाकी ब्रिगेड आणि 159 विमानचालन रेजिमेंट;
- पूर्वेकडील ऑपरेशन्ससाठी - 24 रायफल, 4 मोटार चालवलेल्या रायफल, 2 टाकी आणि 4 घोडदळ विभाग, 8 टँक ब्रिगेड आणि 43 एव्हिएशन रेजिमेंट;
- ट्रान्सकॉकेशिया आणि मध्य आशियातील ऑपरेशनसाठी आणि इतर सीमा कव्हर करण्यासाठी - 11 रायफल विभाग, 6 घोडदळ विभाग, 2 टँक ब्रिगेड आणि 27 एव्हिएशन रेजिमेंट (मॉस्को शहराच्या हवाई संरक्षणासह).
2. पश्चिमेकडील, दक्षिण-पश्चिम आघाडीचा एक भाग म्हणून मुख्य गट घ्या जेणेकरून जर्मनीला बाल्कन देशांपासून लुब्लिन आणि क्राकोच्या दिशेने जोरदार धक्का बसेल आणि पुढे युद्धाच्या पहिल्या टप्प्यात ब्रेस्लाऊला वंचित ठेवा. हे सर्वात महत्वाचे आर्थिक आधार आहे आणि बाल्कन देशांना युद्धातील त्यांच्या सहभागाबद्दल निर्णायकपणे प्रभावित करते.
त्याच वेळी, उत्तर-पश्चिम आणि पश्चिम आघाडीच्या सक्रिय कृती पूर्व प्रशियातील जर्मन सैन्याला कमी करतील.
3. पश्चिमेकडील सैन्य अधिक मजबूत करण्यासाठी, पीपल्स कमिसर ऑफ डिफेन्स:
अ) विद्यमान कर्मचारी स्तर वापरून K.A च्या निर्मितीसाठी उपाय विकसित करा आणि अहवाल द्या. - 18 टँक ब्रिगेड, 20 मशीन-गन तोफखाना ब्रिगेड, नंतरचा वापर करून सीमा कव्हर करण्यासाठी आणि विशेषत: सैन्याच्या एकाग्रतेच्या काळात आणि एक यांत्रिक कॉर्प्स. निर्मिती १ मे १९४१ पर्यंत पूर्ण करावी, १ ऑक्टोबर १९४१ पर्यंत संपूर्ण सामग्री पुरविली जावी. मॉस्को आणि अर्खांगेल्स्क जिल्ह्यांच्या मुख्यालयावर आधारित २ फ्रंट-लाइन संचालनालये आणि मुख्यालयावर आधारित २ सैन्य संचालनालये तयार करण्यासाठी तैनाती योजनेची तरतूद करा. पश्चिम आणि कीव विशेष लष्करी जिल्हे, जमावीकरण कालावधी दरम्यान या व्यवस्थापनांच्या तैनातीसह; त्याच वेळी, विद्यमान रायफल विभागाच्या पुनर्रचनासाठी उपस्थित विचार, त्याची संख्या 16,000 लोकांपर्यंत कमी करणे;
ब) बेचाळीस (42) रायफल विभागांच्या युद्धाच्या पहिल्या महिन्यात तैनातीची तरतूद करा, त्यापैकी चाळीस पश्चिमेस आणि दोन पूर्वेकडे वापरून;
c) उत्तर आणि वायव्य सीमांचे अभियांत्रिकी मजबूत करण्यासाठी ताबडतोब उपाययोजना करा, जेणेकरून भविष्यात, तयार केलेल्या विश्वासार्ह तटबंदीमुळे, नैऋत्येकडील मुख्य गटाला बळकट करण्यासाठी अधिक सैन्य सोडले जाईल;
ड) नैऋत्येकडील लष्करी ऑपरेशनचे थिएटर तयार करताना, रेल्वेच्या विकासावर आणि एअरफील्डच्या बांधकामाकडे मुख्य लक्ष दिले पाहिजे.
विमानचालनातील संभाव्य शत्रूची श्रेष्ठता लक्षात घेता, लढाऊ विमानचालन 20,000 विमानांपर्यंत वाढवणे आवश्यक मानले जाते, ज्यासाठी 1941 मध्ये अतिरिक्त 100 एव्हिएशन रेजिमेंट तयार करणे आवश्यक होते, त्यापैकी 60% बॉम्बर आणि 40% फायटर, त्या सर्वांचा वापर करून. पश्चिम.
4. हे उपाय विचारात घेऊन, दक्षिण-पश्चिम आघाडीच्या सैन्याची रचना 80 रायफल विभाग, 5 मोटर चालित रायफल विभाग, 11 टाकी विभाग, 7 घोडदळ अशी वाढविली पाहिजे. विभाग, 20 टँक ब्रिगेड आणि 140 एव्हिएशन रेजिमेंट.
याव्यतिरिक्त, हायकमांडच्या राखीव भागामध्ये पश्चिम आघाडीच्या मागे किमान 20 विभाग असावेत - ड्विन्स्क, पोलोत्स्क, मिन्स्क प्रदेशात आणि शेपेटोव्का, प्रोस्कुरोव्ह, बर्डिचेव्ह प्रदेशात दक्षिण-पश्चिम आघाडीच्या मागे किमान 23 बाण असावेत. विभाग
5. दक्षिण-पश्चिम आघाडीच्या सैन्याने मुख्य धक्का देऊन पश्चिमेकडील रणनीतिक तैनातीची योजना मुख्य मानली पाहिजे. हे ओळखणे आवश्यक आहे की पाश्चात्य आघाडीचा एक भाग म्हणून मुख्य गटासह पश्चिमेकडील सैन्याच्या तैनातीसाठी एकाच वेळी योजना विकसित करणे आवश्यक आहे, पाश्चात्य आणि पाश्चात्य देशांच्या प्रयत्नांद्वारे पूर्व प्रशियामध्ये जर्मनांचा पराभव करण्याचे उद्दिष्ट आहे. नॉर्थवेस्टर्न फ्रंट्स, आणि दक्षिणपश्चिम फ्रंटच्या सैन्यासह लुब्लिनवर सहाय्यक हल्ला करणे.
6. पूर्वेकडील सैन्याच्या तैनातीसाठी प्रस्तावित विचारांना मान्यता द्या. सुदूर पूर्व आघाडीच्या (ट्रान्स-बायकल आणि सुदूर पूर्व मोर्चा) सैन्याचे मुख्य कार्य युद्धाच्या पहिल्या काळात, तंत्रज्ञानातील त्यांच्या श्रेष्ठतेचा फायदा घेऊन, शत्रूचा तुकडा तुकड्याने पराभूत करणे आणि उत्तरेकडील भाग काबीज करणे हे होते. नंतर दक्षिण मंचुरिया. कोणत्याही परिस्थितीत, प्रिमोरी स्वतःसाठी राखून ठेवा, ज्यासाठी ट्रान्सबाइकल जिल्ह्यातील तीन-विभागीय रायफल कॉर्प्स आणि आरजीकेची एक तोफखाना रेजिमेंट 2 री आर्मीपासून त्याच्या रचनेपर्यंत पुन्हा तैनात करून 15 व्या सैन्याला बळकट करा; 1941 च्या वसंत ऋतूपर्यंत, याव्यतिरिक्त दोन स्वतंत्र टँक ब्रिगेड तयार करा.
7. फिनलंड, रोमानिया आणि तुर्की विरुद्ध लढाऊ ऑपरेशन्ससाठी खाजगी उपयोजन योजनांच्या विकासासाठी सादर केलेल्या विचारांना मान्यता द्या.
8. पीपल्स कमिसरिएट ऑफ डिफेन्स आणि नेव्हीच्या पीपल्स कमिसरिएटच्या माध्यमातून सैन्याच्या तैनाती आणि कृतींसाठी सर्व योजनांचा विकास 1 मे 1941 पर्यंत पूर्ण झाला पाहिजे.
9. यूएसएसआरच्या पीपल्स कमिसरिएट ऑफ रेल्वे ऑफ डिफेन्सच्या प्रतिनिधींच्या सहभागासह, 1 जानेवारी, 1941 पर्यंत नवीन लष्करी ट्रेनचे वेळापत्रक तयार करण्यासाठी, तैनातीद्वारे प्रदान केलेल्या रकमेमध्ये एनपीओची वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी बाध्य करा. योजना
10. सैन्याच्या एकाग्रतेला गती देण्यासाठी, रेल्वेचे पीपल्स कमिसर, कॉम्रेड. 1 डिसेंबर 1940 पर्यंत, दक्षिण-पश्चिमेकडील रेल्वेच्या विकासासाठी योजना विकसित करण्यासाठी आणि अहवाल देण्यासाठी कागानोविच एल.एम.
यूएसएसआरचे पीपल्स कमिशनर ऑफ डिफेन्स
सोव्हिएत युनियनचे मार्शल (एस. टिमोशेन्को)
चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ के.ए.
आर्मी जनरल (के. मेरेत्स्कोव्ह)
लेटरहेडवरील हस्तलिखित: "युएसएसआरचे पीपल्स कमिसर ऑफ डिफेन्स." मान्यतेची सही नाही. ऑटोग्राफ.
TsAMO RF, f. 16, ऑप. 2951, क्रमांक 242, pp. ८४-९०.
प्रकाशित: http://bdsa.ru/sovnarkom-1940-god/1530-134-103313-5-194
29. 8व्या, 11व्या आणि 27व्या सैन्याच्या कमांडर्सना बाल्टिक स्पेशल मिलिटरी डिस्ट्रिक्टच्या मुख्यालयाला आदेश
21 जून 1941 14:30
आज रात्रीपासून, पुढील सूचना मिळेपर्यंत, चौकी आणि सैन्याच्या ठिकाणी ब्लॅकआउट सुरू केले जातील. ब्लॅकआउट उपकरणांसह वाहने द्या. ब्लॅकआउटच्या गुणवत्तेवर काळजीपूर्वक नियंत्रण आयोजित करा. सैन्य क्लृप्ती आणि हवाई पाळत ठेवण्याच्या तंत्राच्या स्थितीकडे विशेष लक्ष द्या.
असिस्टंट ट्रूप कमांडर
[उत्तर-] तिसऱ्या [पश्चिमी] f[रोंट] हवाई संरक्षणापासून
कर्नल कार्लिन
स्क्रिप्ट.
TsAMO RF, f. 344, op. 5564, 1, l. ६२.
प्रकाशित: मिलिटरी हिस्ट्री मॅगझिन. 1989. - क्रमांक 5. - पृष्ठ ४९.
30. 6व्या लष्कराच्या कमांडरपासून 4व्या मेकॅनाइज्ड कॉर्प्स, 8व्या टँक डिव्हिजन आणि 81व्या मोटाराइज्ड रायफल डिव्हिजनच्या कमांडर्सना आदेश
20 जून 1941
लव्होव्ह कॅम्पमधून त्यांच्या फॉर्मेशनमध्ये विमानविरोधी विभागांना तातडीने परत बोलावले पाहिजे.
आगमनानंतर, कार्य सेट करा - हवेतून विभागांचे स्थान कव्हर करण्यासाठी.
प्रत्येक अँटी-एअरक्राफ्ट बॅटरीमध्ये 0.25 bq प्रति ओपी असावी, शेवटी सुसज्ज असेल.
लष्करप्रमुखांच्या परवानगीनेच विदेशी विमानांवर गोळीबार करणे.
लव्होव्ह आर्टिलरी रेंजवर थेट गोळीबार करण्यासाठी, ल्व्होव्ह आर्टिलरी कलेक्शनच्या प्रमुखाच्या योजनेनुसार अँटी-एअरक्राफ्ट आर्टिलरी बॅटरीद्वारे बॅटरी पाठविली जाते.
फाशी द्या.
6 व्या सैन्याचा कमांडर
लेफ्टनंट जनरल मुझीचेन्को
स्क्रिप्ट.
TsAMO RF, f. 334, op. 5307, 22, l. १९७.
प्रकाशित: मिलिटरी हिस्ट्री मॅगझिन. 1989. - क्रमांक 5. - पृष्ठ ४४.
31. KOVO क्रमांक A1-00209 च्या लष्करी परिषदेकडून नोट
[१२ एप्रिल १९४१ नंतर नाही]
अत्यंत गुप्त
विशेष महत्त्व आहे
उदा. क्रमांक १
टार्नोपोलमध्ये भूमिगत कमांड पोस्टचे बांधकाम पूर्ण झालेले नाही. टार्नोपोल हे नैसर्गिक हवाई आच्छादन नसलेले छोटे शहर आहे आणि त्यामुळे हवाई हल्ल्यासाठी अतिशय सोयीचे लक्ष्य आहे. या व्यतिरिक्त, राज्याच्या सीमेच्या सर्वात धोक्यात असलेल्या विभागांशी या बिंदूची सान्निध्य (सोकल - टार्नोपोल 140 किमी आणि चेर्नोविट्सी - टार्नोपोल 170 किमी), तुलनेने कमी शत्रूच्या यशासह, आमच्या कव्हरिंग ऑपरेशनच्या कालावधीत, प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण करू शकते. सैन्याची सतत कमांड आणि नियंत्रण.
या विचारांच्या आधारे, जिल्ह्याची मिलिटरी कौन्सिल टार्नोपोलमधील भूमिगत कमांड पोस्ट तयार होईपर्यंत कव्हरच्या कालावधीसाठी नोव्होग्राड-व्होलिंस्कीमधील सैन्याच्या कमांडरचे कमांड पोस्ट शोधण्याची परवानगी मागते.
या शहराच्या लष्करी कँटोन्मेंटमध्ये एक प्रबलित काँक्रीट लष्करी शैलीतील कमांड पोस्ट आहे, ज्यामुळे त्याला मिलिटरी कौन्सिल, ऑपरेशन्स विभाग आणि संप्रेषण केंद्राचा मुख्य भाग ठेवता येतो. उर्वरित जिल्हा प्रशासनासाठी लष्करी छावणीच्या बॅरेक्सचा यशस्वीरित्या वापर केला जाऊ शकतो. सध्याचे उद्यान आणि शहराच्या बॅरेक्सचे विखुरलेले स्थान यामुळे हवाई हल्ल्याच्या काळात कर्मचाऱ्यांना आश्रय देण्यासाठी परिसराजवळील आवश्यक क्रॅक त्वरित खोदणे शक्य होते.
तीव्र हवाई हल्ल्यांच्या बाबतीत, गुल्स्कमध्ये एक राखीव कमांड पोस्ट तयार करणे शक्य आहे (नोवोग्राड-वॉलिंस्कीच्या 12 किमी दक्षिणेकडे - पश्चिमेकडे [पश्चिम]), जेथे नोव्होग्राड-व्होलिंस्की यूआरच्या दोन भूमिगत खाणी वापरल्या जाऊ शकतात. उद्देश नंतरचे सैन्य परिषद, लष्करी शाखांच्या प्रमुखांसह जिल्हा मुख्यालयाचे ऑपरेशनल गट, हवाई दलाचे कमी कर्मचारी आणि संपूर्ण संप्रेषण केंद्र सामावून घेऊ शकतात.
सैन्य परिषदेचा असा विश्वास आहे की नोवोग्राड-व्होलिंस्की येथे कमांड पोस्ट शोधण्यासाठी अनुकूल परिस्थितीची उपस्थिती आणि सैन्यांशी संवादाच्या चांगल्या मार्गांसह राज्याच्या सीमेच्या धोक्यात असलेल्या भागांपासून त्याचे सखोल स्थान कोणत्याही चढउतारांदरम्यान सैन्याच्या अखंड कमांड आणि नियंत्रण सुनिश्चित करेल. पुढच्या ओळीत.
KOVO सैन्याचा कमांडर
कर्नल जनरल किरपोनोस
KOVO च्या मिलिटरी कौन्सिलचे सदस्य
कॉर्प्स कमिसर वाशुगिन
KOVO चे चीफ ऑफ स्टाफ
लेफ्टनंट जनरल पुरकाएव
लेटरहेडवर टाइपस्क्रिप्ट: “NGO USSR. कीव स्पेशल मिलिटरी डिस्ट्रिक्टच्या सैन्याचा कमांडर." जीके झुकोव्हच्या नोट्स आहेत: “टी. वाटुतीन. खालील सामग्रीसह कोडेड टेलीग्राम तयार करा: टार्नोपोल परिसरात मुख्य चेकपॉईंट आहे. नोव्होग्राड-वॉलिंस्कीला स्पेअर म्हणून माझी हरकत नाही. कॉमच्या संक्रमणाची तयारी करा. परिच्छेद १२.०४. '41" आणि N.F Vatutina: “वैयक्तिकरित्या कॉम्रेड अनिसोव्हला. झाले. सूचना दिल्या आहेत. १६.०६. '41. दस्तऐवज कर्नल बागरामयान यांनी छापले होते.
TsAMO RF, f. 16, ऑप. 2951, क्रमांक 261, pp. २४-२५.
प्रकाशित: http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-god/1794-381-1-00209-12-1941
 
"द बर्थ ऑफ द मोलोटोव्ह-रिबेनट्रॉप पॅक्ट (युग. घटना. लोक.)" या पुस्तकातील उतारा
लेखकाकडून
परिचय
1933
1. जर्मनीने व्हर्सायच्या तहाचे पालन केले
2. निशस्त्रीकरणावरील जिनिव्हा परिषद 1932-1934.
3. करार आणि सहकार्याचा करार ("पॅक्ट ऑफ फोर")
1934
1. पिलसुडस्की-हिटलर करार
2. पूर्व करार
१९३५
1. साराचा परतावा
2. वेहरमॅचची निर्मिती
3. परस्पर सहाय्यावर सोव्हिएत-फ्रेंच आणि सोव्हिएत-चेकोस्लोव्हाक करार
4. अँग्लो-जर्मन सागरी करार
1936
1. राइन डिमिलिटराइज्ड झोनचा कब्जा
2. कॉमिंटर्न विरोधी करार
1938
1. ऑस्ट्रियाचा अँस्क्लुस
2. म्युनिक करार
3. ग्रेट ब्रिटन आणि फ्रान्ससह जर्मनीच्या अ-आक्रमणाच्या घोषणा
1939
1. झेक प्रजासत्ताकचे अँस्क्लुस. रोमानिया आणि बाल्टिक्स
2. 1939 मध्ये जर्मन-पोलिश संबंध
3. युरोपियन सुरक्षेसाठी ब्रिटिश, फ्रेंच आणि सोव्हिएत प्रस्ताव
4. मॉस्को वाटाघाटी
5. लंडन वाटाघाटी
6. जर्मन-सोव्हिएत संबंध
7. 1940-1941 मध्ये जर्मनी आणि यूएसएसआरमधील व्यापार आणि आर्थिक संबंध.
8. पोलिश युद्ध
निष्कर्ष
दस्तऐवजीकरण
1939
6. जर्मन-सोव्हिएत संबंध
जर्मन-सोव्हिएत संबंधांचे संपूर्ण चित्र समजून घेण्यासाठी, त्यांना दोन घटकांमध्ये विभागले पाहिजे:
- व्यापार आणि क्रेडिट संबंध;
- राजकीय संबंध.
कोणत्याही राजकीय संघर्षानंतरही, युएसएसआर आणि जर्मनी यांच्यातील व्यापार संबंध मोठ्या किंवा लहान प्रमाणात विकसित झाले. आर्थिकदृष्ट्या, हे देश संभाव्य व्यापारी भागीदार होते. जर्मनीला उद्योगासाठी कच्च्या मालाची आवश्यकता होती, प्रथम गृहयुद्धामुळे नष्ट झालेल्या अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्बांधणीच्या परिस्थितीत आणि नंतर औद्योगिकीकरणाच्या सुरुवातीस, आवश्यक मशीन टूल्स, उपकरणे आणि तंत्रज्ञान. आर्थिक आणि राजकीय परिस्थितीमुळे यूएसएसआरला विस्तीर्ण जागा आणि तंत्रज्ञान आणि उपकरणांच्या कमतरतेच्या परिस्थितीत उद्योग (संपूर्ण उद्योग सुरवातीपासून तयार केले गेले) तयार करणे कठीण कार्ये होती.
जर्मनीला कमी कठीण कामांचा सामना करावा लागला नाही. त्यापैकी एक, परंतु केवळ एकापासून दूर, कच्च्या मालाच्या पुरवठ्याचा प्रश्न सोडवत होता. जर्मन संशोधक बी. मुलर-हिलेब्रँड यांच्या मते:
कच्च्या मालासाठी, आयातीवरील अवलंबित्व अंदाजे 33% होते. मेटलर्जिकल उद्योगात, देशांतर्गत धातूचा वापर आणि आयात केलेल्या धातूच्या वापराचे गुणोत्तर 1:3 असे व्यक्त केले गेले. अनेक नॉन-फेरस धातूंसाठी, परदेशावरील अवलंबित्व अत्यंत जास्त होते; उदाहरणार्थ, शिशासाठी ते 50%, तांबे - 70%, कथील - 90%, ॲल्युमिनियम (बॉक्साइट) साठी - 99% होते. खनिज तेले (65%), रबर (85% पेक्षा जास्त) आणि वस्त्रोद्योगासाठी कच्चा माल (सुमारे 70%) यावरही अवलंबित्व खूप लक्षणीय होते.
... शिवाय, 1938 पासून, जर्मनीला धोरणात्मक कच्चा माल खरेदी करण्यापासून रोखण्यासाठी युनायटेड स्टेट्स आणि इंग्लंडने केलेल्या अनेक प्रतिबंधात्मक उपायांचा परिणाम जागतिक बाजारपेठेत जाणवू लागला.
इतर शक्तींच्या तुलनेत जर्मन लष्करी उद्योगाच्या लक्षणीय गुणवत्तेच्या निर्देशकांमुळे धन्यवाद, शांततेच्या काळात जर्मन सशस्त्र दलांची एक आदर्श स्थिती निर्माण झाली. प्रत्यक्षात, तथापि, उत्कृष्ट लष्करी आणि आर्थिक क्षमता असलेल्या महान शक्तींसोबत दीर्घ युद्ध यशस्वीपणे लढण्यास जर्मनी तयार नव्हते. 90
जर्मनी आणि यूएसएसआर यांच्यातील आर्थिक परस्परसंवादाची कारणे अधिक गंभीर होती. प्रत्येक पक्षाला यात रस होता.
__________________________________________
थोडक्यात माहिती
20 आणि 30 च्या दशकात यूएसएसआर आणि जर्मनीमधील व्यापार संबंध.
जर्मनी आणि आरएसएफएसआर यांच्यातील युद्धोत्तर राजकीय आणि आर्थिक संबंधांची सुरुवात 16 एप्रिल 1922 रोजी रापलो येथे झालेल्या कराराने झाली. दोन्ही बाजूंनी राजनैतिक संबंध पुनर्संचयित केले, सर्व लष्करी आणि गैर-लष्करी नुकसान आणि झालेल्या लष्करी खर्चाचा पूर्णपणे त्याग केला. करारानुसार, जर्मनीने आरएसएफएसआरमधील सर्व जर्मन खाजगी आणि राज्य मालमत्तेचे राष्ट्रीयीकरण ओळखले आणि सर्व झारवादी कर्जे देखील रद्द केली. याव्यतिरिक्त, कराराने जर्मनी आणि आरएसएफएसआर (तेव्हाचे यूएसएसआर) यांच्यातील व्यापार संबंधांमध्ये सर्वात अनुकूल राष्ट्राचे तत्त्व सादर केले.
12 ऑक्टोबर 1925 रोजी पहिला जर्मन-सोव्हिएत व्यापार करार झाला, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार संबंध कराराच्या आधारावर तयार करणे शक्य झाले. जर्मन-सोव्हिएत वसाहतींमध्ये रिकस्मार्कची स्थापना आर्थिक एकक म्हणून झाली. युएसएसआरने, बर्लिनमधील व्यापार मिशनद्वारे, जर्मनीमध्ये सोव्हिएत ऑर्डर देण्यासाठी कर्जे आकर्षित केली. युएसएसआरला जर्मन निर्यात सतत वाढत होती.
1922 मध्ये रॅपलो येथे जर्मन आणि सोव्हिएत प्रतिनिधी मंडळाचे प्रतिनिधी. मध्यभागी कार्ल जोसेफ विर्थ आणि जॉर्जी चिचेरिन आहेत.
त्याच 1925 मध्ये, जर्मनीने यूएसएसआरला 100 दशलक्ष रीशमार्कचे अल्प-मुदतीचे कर्ज दिले, 1926 मध्ये, जर्मनीने 4 वर्षांच्या कालावधीसाठी यूएसएसआरसाठी 300 दशलक्ष रीशमार्क्सची क्रेडिट लाइन उघडली. 1931 मध्ये, जर्मनीने यूएसएसआरला पुन्हा 300 दशलक्ष रीशमार्क्सच्या रकमेमध्ये आणि 21 महिन्यांच्या कालावधीसाठी कर्ज (उपकरणे खरेदीशी संबंधित) प्रदान केले. 1925-1931 मध्ये एकूण कर्जाची रक्कम पोहोचली. 700 दशलक्ष Reichsmarks.
महामंदीच्या प्रारंभासह, जर्मनी आणि यूएसएसआरमधील व्यापार केवळ वाढला. हे, इतर गोष्टींबरोबरच, यूएसएसआरमध्ये सुरू झालेल्या औद्योगिकीकरणामुळे आहे. म्हणून 1930 मध्ये, 430.6 दशलक्ष रिकस्मार्क किमतीच्या जर्मन मालाची USSR मध्ये आयात करण्यात आली आणि 436.5 दशलक्ष रीशमार्क किमतीची वस्तू जर्मनीला निर्यात करण्यात आली. आणि 1931 हे युएसएसआर आणि जर्मनी यांच्यातील व्यापार उलाढालीच्या इतिहासातील एक विक्रमी वर्ष ठरले - ते 1,066 दशलक्ष रीशमार्क्स होते (त्यापैकी जर्मनीला निर्यात 303.5 दशलक्ष रीशमार्क्स होती आणि यूएसएसआरला आयात 762.7 दशलक्ष रीशमार्क होती).
त्यानुसार: हेन, पॉल एन.
अनेक कारणांमुळे, 1932 मध्ये यूएसएसआर आणि जर्मनी यांच्यातील एकूण व्यापार उलाढाल 896.7 दशलक्ष रीशमार्क्सपर्यंत कमी झाली. त्यापैकी जर्मनीला USSR निर्यात फक्त 270.9 दशलक्ष रीचमार्क्स एवढी होती. आणि 1933 मध्ये, व्यापार उलाढाल साधारणपणे निम्म्याने घसरून 476.2 दशलक्ष रीशमार्क्स (282.2 दशलक्ष रीशमार्क आयात आणि 194 दशलक्ष रीशमार्क यूएसएसआर मधून निर्यात) झाली.
जर्मनीमध्ये नॅशनल सोशालिस्ट पार्टी सत्तेवर आल्याने, युएसएसआरबरोबरचे राजकीय संबंध मोठ्या प्रमाणात बिघडले. हे दोन्ही देशांच्या व्यापार उलाढालीत दिसून आले, जे 1935 मध्ये यूएसए, ग्रेट ब्रिटन आणि अगदी बेल्जियम आणि हॉलंड सारख्या देशांच्या व्यापार उलाढालीच्या खाली येऊ लागले.
सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, यूएसएसआर आणि जर्मनी यांच्यातील व्यापार उलाढालीत सातत्याने घट होत आहे (1938 मध्ये ते प्रत्यक्षात जर्मनी आणि लॅटव्हियामधील व्यापार उलाढालीच्या प्रमाणात पोहोचले). 1937-1938 मध्ये जर्मनी आणि पोलंड (डॅनझिगसह) यांच्यातील व्यापार उलाढालीत झालेली वाढ लक्षात घेण्यासारखी आहे. 1939 मध्ये बिघडलेल्या संबंधांच्या संदर्भातही, पोलंडने जर्मनीशी व्यापाराचे प्रमाण वाढवले.
जर्मनीमध्ये लष्करी उत्पादन स्थापन करण्याच्या संदर्भात, कच्च्या मालाची कमतरता वाढली. पक्षांच्या परस्पर हितासाठी, 4 एप्रिल 1935 रोजी, जर्मनी आणि यूएसएसआर यांनी कर्ज करारावर स्वाक्षरी केली. शिवाय, राजकीय मतभेद याला अजिबात आडकाठी आणत नव्हते. या कराराचे नाव होते “चौथे क्रेडिट ऑपरेशन. विशेष व्यवहार 1935." या करारांतर्गत, यूएसएसआरला 200 दशलक्ष रीशमार्क्सच्या रकमेमध्ये कर्ज दिले गेले. ३० जून १९३७ पर्यंत जर्मन वस्तू खरेदी करण्यासाठी कर्जाचा वापर केला जाऊ शकतो. कारखान्यांसाठी उपकरणे, इलेक्ट्रिकल उत्पादने, यंत्रसामग्री, तेल आणि रासायनिक उद्योगांसाठी उपकरणे, प्रयोगशाळा उपकरणे आणि वाहने यांचा समावेश होता. यामध्ये तांत्रिक मदतीचाही समावेश होता. कर्ज 5% व्याज दराने प्रदान केले गेले होते आणि पाच वर्षांमध्ये देयके सुरू होतील. कर्जाची परतफेड 1940 ते 1943 पर्यंत केली जाणार होती (22 जून 1941 पर्यंत, यूएसएसआरने या कर्जाची परतफेड करण्यास सुरुवात केली नव्हती आणि युद्धाच्या उद्रेकाने ते नैसर्गिकरित्या रद्द केले गेले होते). क्रेडिट फंडांपैकी, यूएसएसआरने केवळ 151 दशलक्ष रीचमार्क वापरले.
जर्मनी नवीन व्यापार करारासाठी वाटाघाटी करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. असा करार 1 मार्च 1938 रोजी संपन्न झाला. व्यापार उलाढालीची वरची मर्यादा 1934-1935 ची पातळी असेल अशी कल्पना होती. काही वस्तूंचा पुरवठा वाढला. 19 डिसेंबर 1938 रोजी हा करार आणखी एका वर्षासाठी वाढवण्यात आला. याव्यतिरिक्त, यूएसएसआरला नवीन कर्जाबद्दल वाटाघाटी मधूनमधून आयोजित केल्या गेल्या. पण तरीही, या करारांमुळे दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंध फारसे पुनरुज्जीवित झाले नाहीत. जरी युएसएसआर आणि जर्मनीमधील व्यापार थांबला नाही.
__________________________________________
म्हणून, व्यापार संबंध ही अशी ओळ होती ज्यावर जर्मन-सोव्हिएत संबंध सतत राखले गेले. जर्मनीने झेक प्रजासत्ताक ताब्यात घेतल्याने हे संबंध आणखी घट्ट व गुंतागुंतीचे झाले. वस्तुस्थिती अशी आहे की 1935 मध्ये, चेकोस्लोव्हाकियाने त्याच्या स्कोडा लष्करी कारखान्यांमधून उत्पादने ऑर्डर करण्यासाठी यूएसएसआरला कर्ज वाटप केले. याव्यतिरिक्त, यूएसएसआरने काही कामे करण्यासाठी स्कोडाशी करार केला. झेक प्रजासत्ताक ताब्यात घेतल्याने, हिटलरने 22 मार्च रोजी चेकोस्लोव्हाकियाच्या जुन्या करारांच्या वैधतेची पुष्टी करणारा डिक्री जारी करूनही, जर्मन लोकांनी खरेदीच्या अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण करण्यास सुरुवात केली. या संदर्भात, 5 एप्रिल, 1939 रोजी, लिटव्हिनोव्ह यांनी जर्मनीतील युएसएसआरच्या पूर्ण अधिकाऱ्य प्रतिनिधी ए. मेरेकालोव्ह (127) यांना सूचना दिल्या:
जीन. जर्मन कमांडचे प्रतिनिधी बर्खौसेन, चेकोस्लोव्हाकियातील स्कोडा कंपनीद्वारे 6 एप्रिल, 1938 रोजी आमच्या आर्टिलरी सिस्टीमचे प्रोटोटाइप आणि रेखाचित्रे तयार करण्यासाठी आणि 20 जून रोजी तोफखाना प्रणालीच्या फोर्जिंगसाठीच्या कराराच्या अंमलबजावणीमध्ये अडथळा आणत आहेत. 1938, आणि आमच्या अभियंत्यांच्या कमिशनला कारखान्यांना परवानगी देत नाही. त्याच वेळी, जनरल. बरखौसेन आम्हांला दोन विमानविरोधी तोफा आणि एक तोफखाना अग्निरोधक यंत्र आधीच करारांतर्गत उत्पादित करण्यापासून रोखत आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाशी संपर्क साधा आणि स्कोडाला नमूद केलेल्या करारांतर्गत त्याच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यापासून रोखणाऱ्या अशा कृती थांबवण्यासाठी त्वरित सूचना मागवा, ज्यानुसार आम्ही आगाऊ आणि नियमित देयके दिली आहेत.
18 एप्रिल रोजी ए. मेरेकालोव्ह यांनी या विषयावर ई. वेइझसेकर (जर्मन परराष्ट्र मंत्रालयाचे राज्य सचिव) यांना संबोधित केले (128):
जर्मन लष्करी अधिकाऱ्यांच्या थेट हस्तक्षेपाचा हवाला देऊन हा मुद्दा ट्रेड मिशन आणि स्कोडा यांच्यातील व्यावसायिक संबंधांच्या पातळीवर नेण्याचा वेइझकरचा प्रयत्न नाकारून, मी विसंगती तातडीने दूर करण्यास आणि स्कोडा आपली जबाबदारी पूर्ण करते याची खात्री करण्यास सांगितले. हे उपाय तात्पुरते आहेत अशी कल्पना व्यक्त केल्यावर, वेझसॅकरने प्रश्न आणि उत्तराचा अभ्यास करण्याचे वचन दिले, गंमतीने नमूद केले: जेव्हा प्रश्न हवाई कराराचा असेल तेव्हा तुम्ही तोफा कशा आत्मसमर्पण करू शकता.
पण त्याच वेळी, E. Weizsäcker, A. Merekalov (128) यांना कळवले:
जर्मनीचे युएसएसआरशी मूलभूत राजकीय मतभेद आहेत. तरीही तिला त्याच्याशी आर्थिक संबंध वाढवायचे आहेत.
E. Weizsäcker चे शब्द अतिशय प्रकट करणारे आहेत. युएसएसआर आणि जर्मनी कोणत्याही राजकीय विरोधाभास असूनही संभाव्य आर्थिक भागीदार राहिले.
3 मे रोजी, व्ही. मोलोटोव्ह यांनी लिटविनोव्हची जागा परराष्ट्र व्यवहार विभागाचे पीपल्स कमिसर म्हणून नियुक्त केली. बऱ्याच परदेशी सरकारांनी हे लिटव्हिनोव्हचे अनुसरण केलेल्या सामूहिक सुरक्षेच्या धोरणापासून दूर गेलेले मानले. जर्मन लोकांनी हे युएसएसआरला त्यांच्यासाठी अधिक स्वीकारार्ह स्थिती घेण्यास राजी करण्याची संधी म्हणून पाहिले. परंतु दस्तऐवज आणि वाटाघाटी पुष्टी करतात की लिटव्हिनोव्हने दिलेले निर्देश (जरी हे सांगणे चांगले आहे की हा सोव्हिएत सरकारचा निर्णय होता आणि विशेषतः लिटव्हिनोव्हचा नाही) पुढे चालू राहिला. आता व्ही. मोलोटोव्ह एक संयुक्त करार करण्यासाठी ग्रेट ब्रिटन आणि फ्रान्सशी वाटाघाटी करत होते. हे मागील भागांमध्ये वर्णन केले आहे. म्हणून परराष्ट्र धोरणातील यूएसएसआरच्या वर्तनाची सामान्य ओळ जतन केली गेली आहे.
त्याच वेळी, परराष्ट्र धोरण विभागाच्या प्रमुखामध्ये कोणताही बदल संभाव्यपणे नवीन संधींची विंडो उघडतो. जर्मन लोकांचा असा विश्वास होता की व्ही. मोलोटोव्हच्या आगमनाने त्यांच्यासाठी अशी संधीची खिडकी उघडली आहे. व्ही. मोलोटोव्ह यांना 6 मे (129) रोजी जी. अस्ताखोव्ह (जर्मनीमधील युएसएसआर चार्ज डी अफेयर्स) यांच्या पत्रातून:
जर्मन लोकांबद्दल, झालेल्या बदलामध्ये त्यांची स्वारस्य लपवून न ठेवता आणि मुख्यतः इंग्रजी-फ्रेंच वृत्तपत्रांमधील अवतरण आणि लंडन आणि पॅरिसमधील पत्रव्यवहार निवडून, आमच्या धोरणात वळण येण्याच्या शक्यतेचा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना (सामूहिक सुरक्षेपासून दूर जाणे इ.) इच्छा आहे.), ते, काही अपवाद वगळता, थेट मूल्यमापन करण्यापासून परावृत्त करतात आणि वास्तविक डेटा (कधीकधी काल्पनिक) सादर करण्यापुरते मर्यादित ठेवण्यास प्राधान्य देतात, तथापि, सादर केले जातात. योग्य फॉर्म.
अधिकृत व्होल्किशर बीओबॅच्टरमध्ये तुमचे चरित्र अगदी सभ्यपणे (स्थानिक परिस्थितीसाठी) तसेच इंकर्ससाठी सेन्सॉरशिप रद्द करण्याबद्दल संदेश देण्यात आला होता. सहसा आमच्याबद्दलचा प्रत्येक संदेश येथे क्रूड गैरवर्तनासह दिला जातो, जो यावेळी प्रेस टाळतात. परंतु आतापर्यंत, अर्थातच, हे सर्व कोणत्याही दूरगामी निष्कर्षांना कारण देत नाही.
एक दिवस अगोदर, 5 मे रोजी, जर्मन परराष्ट्र मंत्रालयातील पूर्व युरोपीय आर्थिक धोरण विभागाचे प्रमुख, K. Schnurre यांनी, पूर्णाधिकारी प्रतिनिधी ए. मेरेकालोव्ह यांना मंत्रालयात आमंत्रित केले. (१३०):
त्यांनी मला श्नूरच्या कार्यालयात आमंत्रित केले आणि सांगितले की, प्रागमधील ट्रेड मिशन आणि स्कोडा प्लांटमधील करारांवरील आमच्या नोंदीनुसार, जर्मन सरकारचा असा विश्वास आहे की हे करार पूर्ण झाले पाहिजेत. लष्करी अधिकारी आणि स्कोडा प्लांटला संबंधित सूचना देण्यात आल्या. कंपनीच्या दायित्वांच्या पूर्ततेमध्ये आतापासून कोणतेही अडथळे येणार नाहीत याची खात्री देऊन ते मला तुमच्या लक्षात आणून देण्यास सांगतात.
स्कोडा प्लांटला सोव्हिएत ऑर्डरची समस्या सोडवली गेली, "लष्करी अधिकारी आणि स्कोडा प्लांटला सूचना देण्यात आल्या." हे आधी करण्यापासून कशामुळे रोखले (अखेर, 17 एप्रिल रोजी, जर्मन बाजूने परिस्थिती सोडवण्याचे वचन दिले)? हे एक राजकीय पाऊल होते हे स्पष्ट आहे.
झेक प्रजासत्ताक जर्मनीला जोडल्याच्या संदर्भात, तेथे असलेल्या सोव्हिएत व्यापार मोहिमेची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. झेक प्रजासत्ताकबरोबर लष्करी-आर्थिक सहकार्य युएसएसआरसाठी खूप महत्वाचे होते. झेक लष्करी-औद्योगिक कॉम्प्लेक्सने यूएसएसआरला आवश्यक असलेले नवीन लष्करी तंत्रज्ञान मिळविण्याची परवानगी दिली. जर्मन बाजूने प्रागमधील व्यापार मोहिमेची बर्लिन व्यापार मोहिमेच्या शाखेत पुनर्रचना करण्याचा प्रस्ताव सादर केला गेला. त्याच वेळी, यूएसएसआर आणि चेकोस्लोव्हाकिया यांच्यातील 1935 च्या व्यापार करारामध्ये प्रदान केलेले सर्व अधिकार राखून ठेवण्यात आले. K. Schnurre 15 मे रोजी G. Astakhov यांची भेट घेतली आणि "समस्या सकारात्मकपणे सोडवली जाईल" असे सांगून सोव्हिएत प्रस्ताव उच्च अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे आश्वासन दिले.
1. ए मेरेकालोव्ह 1938-1939 मध्ये जर्मनीमध्ये युएसएसआरचे पूर्णाधिकारी प्रतिनिधी. 2. जी. अस्ताखोव्ह, 1937-1939 मध्ये जर्मनीमधील यूएसएसआरचे चार्ज डी अफेयर्स. 3. ए. श्क्वार्तसेव्ह, 1939-1940 मध्ये जर्मनीमध्ये युएसएसआरचे पूर्णाधिकारी प्रतिनिधी.
नंतर के. श्नुर्रे (१३१):
सोव्हिएत-जर्मन संबंध सुधारण्याच्या विषयावर स्पर्श करते. माझ्या टिपण्णीला प्रतिसाद देताना की, प्रेसच्या स्वरातील बदल चांगल्यासाठी ओळखून, जर्मन धोरणातील आमूलाग्र बदलाविषयी बोलण्यासाठी आमच्याकडे अद्याप कोणताही डेटा नाही, Schnurre खात्री देण्यास सुरुवात करतात की जर्मनीच्या दिशेने कोणतीही आक्रमक आकांक्षा नाही. यूएसएसआर आणि विचारतो की आमचा अविश्वास दूर करण्यासाठी काय आवश्यक आहे. मी उत्तर देतो की संबंधांमध्ये वेगळे वातावरण निर्माण करणे [जर्मन] सरकारवर अवलंबून आहे, परंतु दुसऱ्या बाजूने अशी तत्परता दर्शविल्यास आम्ही सुधारण्याच्या शक्यतेपासून कधीही मागे हटत नाही.
म्हणून, 15 मे 1939 रोजी, जर्मन बाजूने प्रथमच (मला इतर कोणतीही कागदपत्रे सापडली नाहीत) जर्मन-सोव्हिएत संबंध सुधारण्याबद्दल बोलू लागले. जर्मनीनेच यूएसएसआरशी संबंध सुधारण्यास सुरुवात केली. अर्थात, स्कोडासाठी सोव्हिएत ऑर्डरमधील समस्यांचे निराकरण नेमके या इच्छेद्वारे केले गेले होते. युएसएसआर संदर्भात जर्मन प्रेसचा टोन बदलू लागला - मे 1939. हे केवळ वरून आदेशानुसार शक्य आहे. G. Astakhov K. Schnurre यांना सांगितल्याप्रमाणे, "संबंधांमध्ये भिन्न वातावरणाची निर्मिती जर्मन बाजूवर अवलंबून असते."
जर्मन बाजूने आता यूएसएसआरशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला. हे कसे स्पष्ट केले जाऊ शकते? जर्मनीतील परिस्थितीबद्दल काय माहिती आहे:
- पोलंडने डॅनझिग आणि पोलंड कॉरिडॉरद्वारे एक्स्ट्राटेरिटोरियल रस्त्याच्या समस्यांवर कायम ठेवले (26 मार्च रोजी, पोलंडने जर्मन प्रस्तावांना नकारात्मक प्रतिसाद दिला);
- 3 एप्रिल रोजी, जर्मनीने पोलिश समस्येवर लष्करी तोडगा काढण्याची तयारी सुरू केली. सशस्त्र सेना हल्ल्यासाठी सज्ज झाल्याची तारीख 1 सप्टेंबर 1939 होती;
- फ्रान्स आणि ग्रेट ब्रिटनने 31 मार्च रोजी पोलिश राज्याला हमी दिली. याचा अर्थ जर्मनीसाठी दोन आघाड्यांवर युद्ध सुरू होऊ शकते.
फ्रान्स आणि ग्रेट ब्रिटन याचा विरोध करतील की नाही हे जाणून घेण्यासाठी जर्मनी उत्सुक होते. यावरून मुख्य शक्ती कोणाविरुद्ध केंद्रित करायचे हे निश्चित होईल. फ्रान्स आणि ग्रेट ब्रिटनच्या निर्णायक कारवाईमुळे जर्मनीला आक्रमकतेपासून रोखले असते. 1939 च्या वसंत ऋतूमध्ये अँग्लो-फ्रेंच मुख्यालयाच्या वाटाघाटीमध्ये, असे ठरले की युद्ध झाल्यास, ग्रेट ब्रिटन आणि फ्रान्स त्याच्या पहिल्या टप्प्यावर केवळ जर्मनीविरुद्ध आर्थिक उपाययोजनांपुरते मर्यादित राहतील, म्हणजे नाकेबंदी. जरी फ्रान्सच्या राष्ट्रीय हितासाठी जर्मन सैन्याच्या कमकुवत भागावर त्वरित कारवाई करणे आवश्यक आहे, ज्यात टाक्या आणि बहुतेक विमाने नाहीत. परिणामी, आपल्या सर्व वास्तविक मित्रांना आत्मसमर्पण केल्यामुळे, फ्रान्सला जर्मनीशी एकमुखाने आणि स्वतःच्या प्रदेशावर लढण्यास भाग पाडले गेले.
पोलंडवर मुख्य हल्ल्याची योजना आखल्यापासून जर्मनीला मित्र राष्ट्रांच्या योजनांची माहिती होती. जर्मनीला पोलंडला आपला प्रांत बनवण्याची परवानगी होती. परंतु पोलंडच्या प्रदेशात यूएसएसआरने दावा केलेल्या पश्चिम युक्रेनियन आणि बेलारशियन जमिनींचा समावेश आहे. या भागांवर कब्जा केल्याने जर्मनी आणि यूएसएसआर यांच्यात संभाव्य संघर्ष निर्माण झाला.
जर्मनीने पोलंडला चिरडले असते, याबद्दल कोणालाही शंका नाही. पण प्रश्न होता: पुढे काय? जर्मनी आधीच फ्रान्स आणि यूएसएसआर दरम्यान स्थित आहे. जर जर्मनीने पाश्चात्य शक्तींविरूद्ध स्ट्राइक करण्याचा निर्णय घेतला तर युएसएसआरसह विवादास्पद समस्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. परंतु या प्रकरणात, पोलिश प्रदेशांवरील यूएसएसआरशी करार करणे आवश्यक आहे. आणि केवळ त्यांच्यासाठीच नाही. अशा करारामुळे जर्मन-सोव्हिएत संबंधांमध्ये लक्षणीय सुधारणा आवश्यक होती. ज्याचा आधार आर्थिक संबंध होते.
जर्मनीने युएसएसआरमधील आपल्या राजदूताद्वारे संबंध सुधारण्याच्या मुद्द्याला प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली. 28 जून रोजी, एफ. शुलेनबर्ग, व्ही. मोलोटोव्ह यांच्याशी संभाषणात म्हणाले (132):
जर्मन सरकारला केवळ सामान्यीकरणच नाही तर युएसएसआरबरोबरचे संबंध सुधारायचे आहेत. ते पुढे म्हणाले की रिबेंट्रॉपच्या वतीने त्यांनी केलेल्या या विधानाला हिटलरची मान्यता मिळाली.
जर्मन-सोव्हिएत संबंध सुधारण्यासाठी हिटलरने वैयक्तिकरित्या मान्यता दिली. आणि या सर्व घटना त्यांच्या पुढाकाराने घडल्या. हे जर्मनी आणि यूएसएसआर यांच्यातील अ-आक्रमक कराराचा आरंभकर्ता कोण होता या प्रश्नाबद्दल आहे. आरंभकर्ता जर्मनी होता, कागदपत्रे हे स्पष्टपणे दर्शवतात (मी येथे उद्धृत केलेली कागदपत्रे पूर्ण वाचण्याची शिफारस करतो - कागदपत्रे पुस्तकाच्या शेवटी दिली आहेत).
जर्मन-सोव्हिएत संबंध सुधारणे कठीण होते. खूप "गैरसमज" जमा झाला आहे. जर्मन प्रेसमध्ये असंख्य हल्ले, अँटी-कॉमिंटर्न करार, बाल्टिक देशांमध्ये जर्मन सैन्याचा प्रवेश आणि युएसएसआर विरुद्ध नाझी अभिजात वर्गाची सतत आक्रमक विधाने.
व्ही. शुलेनबर्ग यांनी व्ही. मोलोटोव्हला आश्वासन दिले की जर्मनीची युएसएसआरच्या दिशेने कोणतीही आक्रमक योजना नाही, अँटी-कॉमिंटर्न करार ग्रेट ब्रिटनच्या विरोधात (कसे?) निर्देशित केला गेला होता आणि बाल्टिक देशांसोबतचे करार हे "शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अनावश्यक योगदान" होते. (रंजक शब्दरचना). (१३२):
जेव्हा मी विचारले की राजदूताने जर्मनी आणि यूएसएसआरमधील संबंध सुधारण्याच्या शक्यतांची कल्पना कशी केली, शुलेनबर्गने उत्तर दिले की संबंध सुधारण्याच्या मार्गावरील अडचणी दूर करण्यासाठी आपण प्रत्येक संधीचा फायदा घेतला पाहिजे.
संभाषणात, व्ही. मोलोटोव्ह यांनी जर्मन बाजूस विचारले की त्यांनी संबंध सुधारण्याची कल्पना कशी केली. (१३२):
संभाषणाच्या शेवटी, शुलेनबर्गने पुन्हा आमच्या प्रेसला “मध्यम” करण्यास सांगितले, कारण जर्मन प्रेस आधीच यूएसएसआरच्या संदर्भात संयमीपणे वागली होती.
26 जुलै रोजी, के. श्न्युरे जी. अस्ताखोव्ह यांच्याशी अधिक स्पष्टपणे बोलत होते, त्यांनी जर्मनी आणि यूएसएसआर (१३३) या दोन्ही देशांसाठी संबंध सुधारण्याचे फायदे दर्शवले:
मी Schnurre ला विचारले की त्याला खात्री आहे की वरील सर्व केवळ त्याचा वैयक्तिक दृष्टिकोनच नाही तर उच्च क्षेत्रातील भावना देखील प्रतिबिंबित करते.
तुम्हाला खरच वाटतं का, त्याने उत्तर दिलं, की मी तुम्हाला वरून थेट सूचना न देता हे सर्व सांगेन? त्याने पुढे जोर दिला की रिबेंट्रॉपचा हा नेमका दृष्टिकोन आहे, ज्याला फुहररचे विचार अचूकपणे माहित आहेत.
जर्मन धोरणातील नियोजित बदल हा गंभीर, गैर-संधी आणि दीर्घकाळासाठी मोजला जाणारा आहे यावर आम्हाला विश्वास नाही या माझ्या टीकेला उत्तर देताना, Sh [nurre] यांनी उत्तर दिले:
- मला सांगा, तुम्हाला कोणता पुरावा हवा आहे? आम्ही व्यवहारात हे सिद्ध करण्यास तयार आहोत की आम्ही कोणत्याही मुद्द्यांवर करार करू शकतो आणि कोणतीही हमी देऊ शकतो. आमच्याशी करार करण्याची प्रत्येक संधी असताना, इंग्लंड आणि पोलंडची बाजू घेणे USSR ला फायदेशीर ठरेल याची आम्ही कल्पना करू शकत नाही. जर सोव्हिएत सरकारला या विषयावर गांभीर्याने बोलण्याची इच्छा असेल तर आपण असे विधान केवळ माझ्याकडूनच नाही तर बऱ्याच उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांकडून ऐकू शकता.
बाल्टिक राज्ये आणि रोमानियामध्ये जर्मन विस्ताराच्या माझ्या उल्लेखाच्या प्रतिसादात, श [नुर्रे] म्हणाले:
- या देशांमधील आमचे क्रियाकलाप कोणत्याही प्रकारे तुमच्या स्वारस्यांचे उल्लंघन करत नाहीत. तथापि, जर गंभीर संभाषण आले, तर मी असे मानतो की या प्रकरणांमध्ये आम्ही पूर्णपणे यूएसएसआरला भेटू. बाल्टिक समुद्र, आमच्या मते, सामायिक केले पाहिजे. विशेषतः बाल्टिक देशांबद्दल, आम्ही त्यांच्याशी युक्रेनप्रमाणेच वागण्यास तयार आहोत. आम्ही युक्रेनवरील कोणतेही अतिक्रमण पूर्णपणे सोडून दिले (पूर्वी ऑस्ट्रिया-हंगेरीचा भाग असलेले भाग वगळून, ज्याबाबत परिस्थिती अस्पष्ट आहे). पोलंडच्या संदर्भात करार गाठणे आणखी सोपे होईल...
संभाषण खूप पुढे जाऊ लागले आहे असे वाटून, मी ते अधिक सामान्य विषयांकडे वळवले, युक्रेन आणि सर्वसाधारणपणे रशियाबद्दलच्या जर्मन आकांक्षांबद्दल बोललो, मीन काम्फ येथे निघालो, जिथे इंग्लंड जर्मनीचा मित्र मानला जातो.
- फ्युहरर जिद्दी नाही, परंतु तो जागतिक परिस्थितीतील सर्व बदल पूर्णपणे विचारात घेतो. हे पुस्तक 16 वर्षांपूर्वी पूर्णपणे वेगळ्या परिस्थितीत लिहिले गेले होते. आता फुहरर वेगळ्या पद्धतीने विचार करतो. आता मुख्य शत्रू इंग्लंड आहे. विशेषतः, जर्मन-पोलिश मैत्री संपुष्टात आल्याने पूर्व युरोपमध्ये पूर्णपणे नवीन परिस्थिती निर्माण झाली.
मी जपानचा मुद्दा उपस्थित करत असे म्हटले आहे की, चीनकडे प्रचंड बाजारपेठ आणि जर्मनीला आवश्यक असलेल्या कच्च्या मालाचा प्रचंड साठा असूनही जपानशी मैत्री का केली हे मला पूर्णपणे स्पष्ट झाले नाही. इटलीप्रमाणेच, जर्मनीला आर्थिकदृष्ट्या मौल्यवान काहीही देणार नाही.
श्न्युर्रे यांनी अत्यंत अनिच्छेने याचे उत्तर दिले, जणू माझ्या प्रश्नाला दुखापत झाली आहे.
- जपानशी मैत्री ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु आमचा विश्वास आहे की युएसएसआर आणि जर्मनी यांच्यातील मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्यात हा अडथळा नाही. याव्यतिरिक्त, आम्हाला असे दिसते की यूएसएसआर आणि जपानमधील संबंध देखील चांगल्यासाठी बदलू शकतात.
मी विशेषत: दस्तऐवजांमधून इतके मोठे उतारे उद्धृत करतो जेणेकरून प्रत्येकजण विशिष्ट दस्तऐवजांच्या आधारे घडणाऱ्या घटनांचा न्याय करू शकेल, जे त्या काळातील भावना प्रतिबिंबित करतात. जर्मनी सर्व मुद्द्यांवर सहमती देण्यास आणि कोणतीही हमी देण्यास तयार होता. हे यूएसएसआर बरोबरच्या संभाव्य करारामध्ये त्याचे मोठे स्वारस्य दर्शवते. कराराच्या फायद्यासाठी, जर्मनी जपानबरोबर अँटी-कॉमिंटर्न कराराचे उल्लंघन करण्यास तयार होते (पक्षांनी युएसएसआरशी वाटाघाटी न करण्याचे मान्य केले). या कराराद्वारे, जर्मनीने प्रत्यक्षात आपला मित्र जपान बदलला, जो त्या क्षणी खलखिन गोल येथे पूर्ण-प्रमाणावर शत्रुत्व करत होता.
-----उतारा संपला --
दुवे
[१] १९४१ - धडे आणि निष्कर्ष. – एम.: व्होएनिज्डात, 1992. – पी. 52-53.
[२] हलदर एफ. वॉर डायरी. ग्राउंड फोर्सेसच्या चीफ ऑफ द जनरल स्टाफच्या दैनंदिन नोट्स 1939-1942. - एम.: व्होनिझदात, 1968-1971
[३] G. टँक ऑपरेशन्स मिळाले. – एम.: व्होएनिज्डात, 1961. – पी. 33-34.
[४] हलदर एफ. वॉर डायरी. ग्राउंड फोर्सेसच्या चीफ ऑफ द जनरल स्टाफच्या दैनंदिन नोट्स 1939-1942. - एम.: मिलिटरी पब्लिशिंग हाऊस, 1968-1971.
[५] G. टँक ऑपरेशन्स मिळाले. – एम.: व्होएनिज्डात, 1961. – पी. 33-34.
[६] मॅनस्टीन ई. हरले विजय. / कॉम्प. एस. पेरेस्लेगिन, आर. इस्माइलोव्ह. - एम.: ACT; सेंट पीटर्सबर्ग टेरा फॅन्टास्टिका, 1999. – pp. 161-164.
[७] हलदर एफ. वॉर डायरी. ग्राउंड फोर्सेसच्या चीफ ऑफ द जनरल स्टाफच्या दैनंदिन नोट्स 1939-1942. - एम.: मिलिटरी पब्लिशिंग हाऊस, 1968-1971.
[८] एपी आरएफ, एफ. 3, ऑप. 64. डी 675, पीपी. 21-30.; http://bdsa.ru/sovnarkom-1940-year/1568-171-12-1940
[९] १९४१: २ पुस्तकांमध्ये. / कॉम्प. एल.ई. रेशीन आणि इतर; एड. व्ही.पी. नौमोवा; प्रवेश कला. acad ए.एन.याकोव्हलेवा. - एम.: इंटरनॅशनल फाउंडेशन "डेमोक्रसी", 1998. - पी. 500.
[१०] https://www.1000dokumente.de/?c=dokument_de&dokument=0009_bar&l=ru&object=translation
[११] १९४१. – एम.: एमएफ “डेमोक्रसी”, 1998. – पी. 484-498. दस्तऐवजाचे खालील शीर्षक होते: “1940 च्या तैनाती योजनेवर दक्षिण-पश्चिम आघाडीच्या मिलिटरी कौन्सिलच्या निर्णयावर KOVO च्या चीफ ऑफ स्टाफची नोंद”; TsAMO RF f. 16, ऑप. 2951, d. 239, l..244-277. प्रमाणित प्रत. दस्तऐवज क्रमांक आणि तारीख नसल्यामुळे प्रकाशित करण्यात आला होता (तारीख ऐवजी "डिसेंबर 1940 नंतर नाही" असे म्हटले होते).
[१२] अनफिलोव्ह व्ही. ए. अगेन्स्ट हिस्ट्री // नेझाविसिमाया गॅझेटा, – 2000 (जानेवारी 27). - क्रमांक 14; स्वेतलिशिन N.A. नशिबाच्या उंच पायऱ्या. - खाबरोव्स्क: 1992 - पृष्ठ 57-58.
[१३] अनफिलोव्ह व्ही. ए. अगेन्स्ट हिस्ट्री // नेझाविसिमाया गॅझेटा, – 2000 (जानेवारी 27). - क्रमांक 14.
[१४] http://www.universalinternetlibrary.ru/book/69700/chitat_knigu.shtml
[१५] लष्करी इतिहास मासिक. - 1989. - क्रमांक 3. – पृष्ठ ६४-६५.
[१६] Ibid., pp. 64-65.
[१७] लष्करी इतिहास मासिक. - 1989. - क्रमांक 3. – पृष्ठ ६४-६५.
[१८] Ibid., pp. 64-65.
[१९] मॅन्स्टीन ई. हरले विजय. / कॉम्प. एस. पेरेस्लेगिन, आर. इस्माइलोव्ह. - एम.: ACT; सेंट पीटर्सबर्ग टेरा फॅन्टास्टिका, 1999. – पी. 185.
[२०] Ibid., pp. 186-187.
[२१] १९४१: २ पुस्तकांमध्ये. पुस्तक 2 - एम.: इंटरनॅशनल फाउंडेशन "डेमोक्रसी", 1998. - पी. 501.
[२२] हलदर एफ. वॉर डायरी. ग्राउंड फोर्सेसच्या चीफ ऑफ द जनरल स्टाफच्या दैनंदिन नोट्स 1939-1942. - एम.: व्होनिझदात, 1968-1971
[२३] चुएव एफए. "मोलोटोव्हशी एकशे चाळीस संभाषणे: एफ. चुएवच्या डायरीतून." - एम.: टेरा, 1991 - पी. 22.
[२४] http://bdsa.ru/sovnarkom-1941-year/2014-599-21-1941
[२५] "...१९४१ च्या वसंत ऋतूत रशियाचा नाश करा." (ए. हिटलर, 31 जुलै, 1940): यूएसएसआर आणि जर्मनीच्या गुप्तचर सेवांकडील दस्तऐवज. 1937-1945", कॉम्प. याम्पोल्स्की व्ही.पी. - एम.; कुचकोवो फील्ड, 2008. – पी. 517-518; http://bdsa.ru/persons-adopted-by-Stalin/1926-1941-1105
[२६] मी फक्त स्मृतीतून लिहित आहे... महान देशभक्त युद्धाच्या पहिल्या दिवसांच्या आपत्तीबद्दल रेड आर्मीचे कमांडर: 2 खंड 2./ कॉम्प., लेखक. प्रस्तावना, भाष्य आणि biogr. एसएल चेकुनोव यांचे निबंध. - एम.: शिक्षण आणि विज्ञानाच्या प्रचारासाठी रशियन फाउंडेशन. दिमित्री पोझार्स्की युनिव्हर्सिटी, 2017. – (एम. पुरकाएवचे संस्मरण); TsAMO RF f. 15, ऑप. 178612, क्र. 44, एल. १९८-२०९.
[२७] Rokossovsky K.K. सैनिकाचे कर्तव्य. – एम.: व्होएनिज्डात, 1997. – पी.32.
[२८] २६ मार्च १९४६ च्या युएसएसआर क्रमांक ६६४ च्या मंत्री परिषदेचा ठराव // इझ्वेस्टिया. 1946. मार्च 27.
[२९] 1941-1945 च्या ग्रेट देशभक्त युद्धात सोव्हिएत औषधाचा अनुभव: 35 खंडांमध्ये, 1949-1955.
[३०] मी फक्त स्मृतीतून लिहित आहे... महान देशभक्त युद्धाच्या पहिल्या दिवसांच्या आपत्तीबद्दल रेड आर्मीचे कमांडर: 2 खंड 1. / कॉम्प., लेखक. प्रस्तावना, भाष्य आणि biogr. एसएल चेकुनोव यांचे निबंध. - एम.: शिक्षण आणि विज्ञानाच्या प्रचारासाठी रशियन फाउंडेशन. दिमित्री पोझार्स्की विद्यापीठ, 2017. – पृष्ठ 6.; TsAMO RF, f. 15. op. 178612. d. 28. l. १५९.; TsAMO RF, f. 15. op. 178612. d. 28. l. 161.
[३१] मी फक्त स्मृतीतून लिहित आहे... महान देशभक्त युद्धाच्या पहिल्या दिवसांच्या आपत्तीबद्दल रेड आर्मीचे कमांडर: 2 खंड 1. / कॉम्प., लेखक. प्रस्तावना, भाष्य आणि biogr. एसएल चेकुनोव यांचे निबंध. - एम.: शिक्षण आणि विज्ञानाच्या प्रचारासाठी रशियन फाउंडेशन. दिमित्री पोझार्स्की विद्यापीठ, 2017. – पृष्ठ 7.; TsAMO RF f. 15. op. 178612. 45. एल. ५४.
[३२] इबिड., एस. ९.; TsAMO RF f. 15. op. 178612. 45. एल. ६२-८८.
[३३] १९४१-१९४५ च्या महान देशभक्त युद्धाची धोरणात्मक रूपरेषा. - एम.: व्होएनिज्डात, 1961.
[३४] TsAMO RF F. 15. Op. 977441. डी. 2, 3.
[३५] लष्करी इतिहास मासिक. - 1989. - क्रमांक 3. – पृष्ठ ६२-६९; क्र. 5. - पृष्ठ 23-30.
[३६] मी केवळ स्मृतीतून लिहित आहे... महान देशभक्त युद्धाच्या पहिल्या दिवसांच्या आपत्तीबद्दल रेड आर्मीचे कमांडर: 2 खंडांमध्ये / कॉम्प., लेखक. प्रस्तावना, भाष्य आणि biogr. एसएल चेकुनोव यांचे निबंध. - एम.: शिक्षण आणि विज्ञानाच्या प्रचारासाठी रशियन फाउंडेशन. दिमित्री पोझार्स्की विद्यापीठ, 2017.
[३७] १९४१ - धडे आणि निष्कर्ष. - एम.: मिलिटरी पब्लिशिंग हाऊस - 1992. - परिशिष्ट 19.
[३८] मी फक्त स्मृतीतून लिहित आहे... महान देशभक्त युद्धाच्या पहिल्या दिवसांच्या आपत्तीबद्दल रेड आर्मीचे कमांडर: 2 खंड 2./ कॉम्प., लेखक. प्रस्तावना, भाष्य आणि biogr. एसएल चेकुनोव यांचे निबंध. - एम.: शिक्षण आणि विज्ञानाच्या प्रचारासाठी रशियन फाउंडेशन. दिमित्री पोझार्स्की विद्यापीठ, 2017. – (व्ही. सिमवोलोकोव्हचे संस्मरण); TsAMO RF f. 15, ऑप. 178612, क्र. 44, एल. ५८-६३.
[३९] मी फक्त स्मृतीतून लिहित आहे... ग्रेट देशभक्त युद्धाच्या पहिल्या दिवसांच्या आपत्तीबद्दल रेड आर्मीचे कमांडर: 2 खंड 1./ कॉम्प., लेखक. प्रस्तावना, भाष्य आणि biogr. एसएल चेकुनोव यांचे निबंध. - एम.: शिक्षण आणि विज्ञानाच्या प्रचारासाठी रशियन फाउंडेशन. दिमित्री पोझार्स्की युनिव्हर्सिटी, 2017. – (पी. अफानासयेवचे संस्मरण).
[४०] https://lenta.ru/articles/2015/08/08/aviationwar/
[४१] मॅनस्टीन ई. हरले विजय. / कॉम्प. एस. पेरेस्लेगिन, आर. इस्माइलोव्ह. - एम.: ACT; सेंट पीटर्सबर्ग टेरा फॅन्टास्टिका, 1999. – पी. 185.
[४२] हलदर एफ. वॉर डायरी. ग्राउंड फोर्सेसच्या चीफ ऑफ द जनरल स्टाफच्या दैनंदिन नोट्स 1939-1942. - एम.: व्होनिझदात, 1968-1971
[४३] मॅनस्टीन ई. हरले विजय. / कॉम्प. एस. पेरेस्लेगिन, आर. इस्माइलोव्ह. - एम.: ACT; सेंट पीटर्सबर्ग टेरा फॅन्टास्टिका, 1999. – पी. 186.
[४४] १९४१: २ पुस्तकांमध्ये. पुस्तक 1./ कॉम्प. एल.ई. रेशीन आणि इतर; एड. व्ही.पी. नौमोवा; प्रवेश कला. acad ए.एन.याकोव्हलेवा. - एम.: इंटरनॅशनल फाउंडेशन "डेमोक्रसी", 1998. - पी. 433
[४५] इबिड.
[४६] गुडेरियन जी. सैनिकाचे संस्मरण. – स्मोलेन्स्क: रुसिच, 1999. – पी. 208.
[४७] Ibid., pp. 408-416.
[४८] मिलिटरी हिस्ट्री मॅगझिन, १९८९, क्र. ३. - पृष्ठ ६५.
[४९] मी फक्त स्मृतीतून लिहित आहे... महान देशभक्त युद्धाच्या पहिल्या दिवसांच्या आपत्तीबद्दल रेड आर्मीचे कमांडर: 2 खंड 2./ कॉम्प., लेखक. प्रस्तावना, भाष्य आणि biogr. एसएल चेकुनोव यांचे निबंध. - एम.: शिक्षण आणि विज्ञानाच्या प्रचारासाठी रशियन फाउंडेशन. दिमित्री पोझार्स्की युनिव्हर्सिटी, 2017. – (एम. पुरकाएवचे संस्मरण); TsAMO RF f. 15, ऑप. 178612, क्र. 44, एल. १९८-२०९.
[५०] इबिड.
[५१] मी केवळ स्मृतीतून लिहित आहे... महान देशभक्त युद्धाच्या पहिल्या दिवसांच्या आपत्तीबद्दल रेड आर्मीचे कमांडर: 2 खंड 2./ कॉम्प., लेखक. प्रस्तावना, भाष्य आणि biogr. एसएल चेकुनोव यांचे निबंध. - एम.: शिक्षण आणि विज्ञानाच्या प्रचारासाठी रशियन फाउंडेशन. दिमित्री पोझार्स्की युनिव्हर्सिटी, 2017. – (जी. शेर्स्टयुकचे संस्मरण); TsAMO RF f. 15, ऑप. 178612, क्र. 50, एल. 111-121.
[५२] मी फक्त स्मृतीतून लिहित आहे... महान देशभक्त युद्धाच्या पहिल्या दिवसांच्या आपत्तीबद्दल रेड आर्मीचे कमांडर: 2 खंड 2./ कॉम्प., लेखक. प्रस्तावना, भाष्य आणि biogr. एसएल चेकुनोव यांचे निबंध. - एम.: शिक्षण आणि विज्ञानाच्या प्रचारासाठी रशियन फाउंडेशन. दिमित्री पोझार्स्की विद्यापीठ, 2017. – (पी. नोविचकोव्हचे संस्मरण); TsAMO RF f. 15, ऑप. 725588, क्र. 13, एल. 210-233.
[५३] मिलिटरी हिस्ट्री मॅगझिन, १९८९. – क्र. ५. - पृष्ठ २७.
[५४] चेरेविचेन्को या टी. वॉर. लोक. विजय. 1941 - 1945: लेख. निबंध. आठवणी. / Danishevsky I. M. द्वारा संकलित, Taratuta Zh. पुस्तक. 1. - दुसरी आवृत्ती., जोडा. – एम.: पॉलिटिझडॅट, 1983. - 231 पी.
[५५] इबिड.
[५६] पोक्रिश्किन ए.आय. युद्धाचे आकाश. – एम.: व्होएनिज्डात, 1980. – पी. 5-15.
[५७] मी फक्त स्मृतीतून लिहित आहे... ग्रेट देशभक्त युद्धाच्या पहिल्या दिवसांच्या आपत्तीबद्दल रेड आर्मीचे कमांडर: 2 खंड 1./ कॉम्प., लेखक. प्रस्तावना, भाष्य आणि biogr. एसएल चेकुनोव यांचे निबंध. - एम.: शिक्षण आणि विज्ञानाच्या प्रचारासाठी रशियन फाउंडेशन. दिमित्री पोझार्स्की युनिव्हर्सिटी, 2017. – पी. 428 (ए. किस्लित्सिनचे संस्मरण); TsAMO RF, f. 15, ऑप. 725588, 29, l. 39-46.
[५८] "११व्या यांत्रिकी कॉर्प्सच्या २९व्या टाकी विभागाच्या लढाऊ ऑपरेशन्स." स्मृती ग्रोडनो राज्य ऐतिहासिक आणि पुरातत्व संग्रहालयाच्या निधीमध्ये ठेवल्या जातात. संग्रहालय कर्मचाऱ्यांच्या विनंतीनुसार नोव्हेंबर 1965 मध्ये लिहिलेली हस्तलिखित.
[५९] मी फक्त स्मृतीतून लिहित आहे... ग्रेट देशभक्त युद्धाच्या पहिल्या दिवसांच्या आपत्तीबद्दल रेड आर्मीचे कमांडर: 2 खंड 1./ कॉम्प., लेखक. प्रस्तावना, भाष्य आणि biogr. एसएल चेकुनोव यांचे निबंध. - एम.: शिक्षण आणि विज्ञानाच्या प्रचारासाठी रशियन फाउंडेशन. दिमित्री पोझार्स्की युनिव्हर्सिटी, 2017. – पी. 408-416 (एस. गुरोवचे संस्मरण).
[६०] Ibid., pp. 408-416.
[६१] TsAMO RF, f. 15, ऑप. 977441, क्र. 2, l. १८६.
[६२] TsAMO RF, f. 15, ऑप. 977441, क्र. 2, l. ३६७-३६८.
[६३] राजधानीच्या वरच्या आकाशात // लाल तारा. - 2001 डिसेंबर 18; http://old.redstar.ru/2001/12/18_12/2_02.html
[६४] इबिड.
[६५] https://lenta.ru/articles/2015/08/08/aviationwar/
[६६] http://airaces.narod.ru/spane/kopez.htm
[६७] महायुद्ध. १९३९-१९४५. - एम: एलएलसी "पब्लिशिंग हाऊस कायदा"; सेंट पीटर्सबर्ग: पॉलीगॉन पब्लिशिंग हाऊस एलएलसी, 2000. – pp. 218-219.
[६८] टिपेलस्किर्च के. दुसऱ्या महायुद्धाचा इतिहास. - सेंट पीटर्सबर्ग: बहुभुज; M.: AST, 1999. – P. 246-247.
[६९] हलदर एफ. वॉर डायरी. ग्राउंड फोर्सेसच्या चीफ ऑफ द जनरल स्टाफच्या दैनंदिन नोट्स 1939-1942. - एम.: व्होनिझदात, 1968-1971
[७०] कडून कोट: दुसरे युद्ध, १९३९-१९४५. – एम.: रशियन स्टेट युनिव्हर्सिटी फॉर द ह्युमॅनिटीज, 1996. – पी. 379.
[७१] हलदर एफ. वॉर डायरी. ग्राउंड फोर्सेसच्या चीफ ऑफ द जनरल स्टाफच्या दैनंदिन नोट्स 1939-1942. - एम.: व्होनिझदात, 1968-1971
[७२] हलदर एफ. वॉर डायरी. ग्राउंड फोर्सेसच्या चीफ ऑफ द जनरल स्टाफच्या दैनंदिन नोट्स 1939-1942. - एम.: व्होनिझदात, 1968-1971
[७३] लिडेल-हार्ट बी. थर्ड रीकच्या लढाया. नाझी जर्मनीच्या सेनापतींच्या सर्वोच्च पदांचे संस्मरण. – एम.: त्सेन्ट्रपोलिग्राफ, 2005. – पी. 271-272.
[७४] गोबेल्स जे. १९४५ च्या डायरीज. नवीनतम नोंदी: प्रति. त्याच्या बरोबर. - स्मोलेन्स्क: "रुसिच", 1998. - पृष्ठ 132-133.
[७५] हलदर एफ. वॉर डायरी. ग्राउंड फोर्सेसच्या चीफ ऑफ द जनरल स्टाफच्या दैनंदिन नोट्स 1939-1942. - एम.: मिलिटरी पब्लिशिंग हाऊस, 1968-1971.
[७६] म्युलर-हिलेब्रँड बी. जर्मन लँड आर्मी, १९३३-१९४५. – एम.: आइसोग्राफस, एक्समो, 2002. – पी. 284-286.
[७७] म्युलर-हिलेब्रँड बी. जर्मन लँड आर्मी १९३३-१९४५. – एम.: आइसोग्राफस, एक्समो, 2002. – पी. 284-291.
[७८] हलदर एफ. वॉर डायरी. ग्राउंड फोर्सेसच्या चीफ ऑफ द जनरल स्टाफच्या दैनंदिन नोट्स 1939-1942. - एम.: मिलिटरी पब्लिशिंग हाऊस, 1968-1971.
[७९] बॉक एफ. वॉन. मी मॉस्कोच्या वेशीवर उभा राहिलो. युद्ध डायरी 1941-1945. – एम.: यौझा, एक्समो, 2006. – 512 पी.
[८०] Reinhardt K. मॉस्को जवळ वळण. 1941/42 च्या हिवाळ्यात हिटलरची रणनीती कोसळणे: ऐतिहासिक रूपरेषा. – एम.: व्होएनिज्डात, 1980. – पी. 80-81.
[८१] कारेल पी. ईस्टर्न फ्रंट. दोन पुस्तकांत. - एम.: आइसोग्राफस, ईकेएसएमओ, 2003.
[८२] बॉक एफ. वॉन. मी मॉस्कोच्या वेशीवर उभा राहिलो. युद्ध डायरी 1941-1945. – एम.: यौझा, एक्समो, 2006. – 512 पी.
[८३] लष्करी इतिहास मासिक. 1990. - क्रमांक 9. - पृष्ठ 39-47; TsKHIDK, f.1p, op. 32-6, d.2, l.8-9.
[८४] चर्चिल डब्ल्यू. दुसरे महायुद्ध. पुस्तक दोन. टी 4. - एम.: व्होएनिज्डात, 1991. - पी. 522.
[८५] १९४१: २ पुस्तकांमध्ये. पुस्तक 2 – एम.: इंटरनॅशनल फाउंडेशन “डेमोक्रसी”, 1998. – पी. 495-496.
[८६] झुकोव्ह जी.के. T. 1. - M.: APN, 1979. - P. 236.
[८७] चुएव एफए. मोलोटोव्हशी एकशे चाळीस संभाषणे: एफ. चुएवच्या डायरीतून. - एम.: टेरा, 1991. - पी. 21.
[८८] इबिड., पी. १६.
[८९] https://regnum.ru/news/843566.html
[९०] म्युलर-हिलेब्रँड बी. जर्मन लँड आर्मी १९३३-१९५४. – एम.: आइसोग्राफस, एक्समो पब्लिशिंग हाऊस, 2002. – पी. 164-166.
[९१] रॅपलोचा तह १९२२ // मिलिटरी एनसायक्लोपीडिया. T. 6. / Grachev P. S. - M.: मिलिटरी पब्लिशिंग हाऊस, 2002. - P. 182.
[९२] हेन, पॉल एन. (२००५), अ लो डिशॉनेस्ट डिकेड: द ग्रेट पॉवर्स, ईस्टर्न युरोप, अँड द इकॉनॉमिक ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड वॉर II, १९३०-१९४१, कॉन्टिन्युम इंटरनॅशनल पब्लिशिंग ग्रुप
[९३] म्युलर. Aussenhandelssystem und Industriepolitik Russlands waehrend des ersten und zweiten Fuenfjahrplanes in ihrer Bedeutung fuer die deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen. 1934. कडून कोट: https://ru.wikipedia.org/wiki/German-Soviet_trade_agreement_(1939)
[९४] युएसएसआरचा 20 वर्षे 1918-1937 साठी परकीय व्यापार. सांख्यिकी संदर्भ पुस्तक. - एम.: 1939.
[९५] पार्किन्सन फूट. आमच्या वेळेसाठी शांतता: म्युनिक ते डंकर्क - द इनसाइड स्टोरी. एल., 1971. पी. 130
